न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे 


व्यक्तित्व, धर्मवेचार आणि कार्य 


महादेव गोविद रानडे 
- नारायण गणेश चंदावरकर 


महादेव गोविद रानडे यांचा 
धर्मविचार (प्रस्तावना) 

- मे. पुं. रेगे 
न्यायमूर्तो महादेव गोविद रानंडे यांची 
धर्मेपर व्याख्याने 


एका एकेश्‍वरवाद्याची क॑ फियत 
-न्या. महादेव गोविद रानडे 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : 
न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 
- प्रो. द. गो. कर्व 


रानडे यांची राष्ट्रोद्धाराची योजना 
- प्रो. द. गो. कर्वे 


रानडे-संप्रदाय 
7 प्रा. श्रोक्ृण्ण केशव क्षीरसागर 
सहादेव गोविद रानडे यांची दुरदृष्टी 
- श्री. भास्करराव जाधव 


रानडे आणि सामाजिक सुधारणा 
- द. ल. सहत्रवुद्धे 

रानडे यांचे धमंविचार ब धमंजीवन 
- प्रो. वि. के. जोग 


छ्वभारत 


वर्षे ४६। अंक १०-११-१२; वर्ष ४७ । अंक १ जुलै-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 
(आपाढ-धावण-अधिक भाद्रपद-निजभाद्रपद-आश्विन, शके १९१५) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन व“ 


मराठी भाषा विभाग "जक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्मातन्याचा महत पहोत्तात 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥(७५://॥॥४५.1]010[111.90४.॥) इ-पत्ता ॥॥४५_॥॥७॥001(89/61100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याला संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌. | 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा क्किि्ेरष्कीन्चे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. “न ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


वर्ष ४६॥ अंक १०-११-१२; वर्ष ४७। अंक १॥ 
जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो. १९९३ 
आषाढ-श्रावण-अधिक भाद्रपद-निज भाद्रपद- 
अश्‍विन, शके १९१५ 

वाषिक वर्गणी ६० रुपये. 

आजीव सदस्य वर्गणी- 

व्यक्‍ती : रु. ५००|- संस्था : रु. ७५०/- 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
संपादक सहमत असतीलच, असे नाही. 


अध्यक्ष व विश्‍वस्त: 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक: 
मे. पुं. रेगे 


सहाय्यक संपादक 4 * डक 
अ. र. कुलकर्णी, एस- 'डी..इनामदार, -. 

अ. ना. ठाकूर. * - 
नन्तर 
संपादकोय पत्रव्यवहार: 

मे. पुं. रेगे, र 

संपादक, ' नवभारत ' मासिक, ,, 

ह्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 

वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 
__________------लससणशा 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०२३. 
(जि. सातारा) 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाने या नियतकालिकाचा मंडळाच्या 
“ नियतकालिकांचा स्थायी निधी [योजनेत 
समावेश केला असला तरी या नियत- 
कालिकातील लेखकांच्या विचारांशी मंडळ 
व राज्य शासन सहमत असेलच असे नाही. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे 
-' नारायण गणेश चंदावरकर 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


अनुक्रम 


एक-दहा|| रानडे यांची राष्ट्रोद्धाराची योजना १९३-१९९ 
- प्रो. द. गो. कर्वे 


बभ्ाग पहिला 


महादेव गोविद रानडे यांचा 
धमेविचार (प्रस्तावना) 
- मे. पु. रेगे 


न्या. महादेव गोविद रानडे 
- अनु. वसंत पळशीकर 
विभाग दुसरा 
स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : 


विभाग तिसरा 
रानडे-संप्रदाय २००-२०६ 
- प्रा. श्रीकृष्ण केशव क्षीरसागर 


न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे १५०-१९२॥ _ प्रो. वि. के. जोग 


- प्रो. द. गो. कर्वे 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय निवेदन 


न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे यांची थोरवी सर्वमान्य असली तरी, 
लोकमान्य टिळकांच्या राजकारण-समाजकारणाच्या उत्कर्षानंतर, किंबहुना 
त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे प्रभुत्व प्रस्थापित झाल्यावर रानड्यांचा विसर पडल्या- 
सारखाच झाला. आजही त्यांचे समग्र लेखन एकत्रितपणे प्रसिद्ध झालेले नाही. 
ज्या थोड्या व्यक्‍तींनी एकाच वेळी राजकारण, अथकारण, समाजकारण आणि 
धर्मकारण सारख्याच आस्थेने व क्षमतेने हाताळले, त्यांच्यात महा राष्ट्रीयांमध्यें 
तरी रानडे सवंधेष्ठ पुरुष ठरतात. 

* नवभारत 'च्या प्रस्तुत अंकात न्यायमूतींची धर्मपर व्याख्याने या 
पुस्तकाचे पुनमुंद्रण केले आहे. ज्या आवृत्तीवरून पुनर्मुद्रण केळे आहे ती 
१९०२ सालची, बहुधा पहिलीच, आवृत्ती रानडे यांच्या पत्नी रमाबाई यांनी 
छापवून प्रसिद्ध केली. मुद्रण निर्णयसागर प्रेस, मुंबई येथे केले होते. 

न्या. रानडे यांच्या या धर्मंपर व्याख्यानांच्या पुनर्मुद्रणाला प्रा. मे. पुं. 
रेगे यांनी विवेचक प्रस्तावना लिहिली आहे. रानड्यांची धमंदृष्टी जाणण्यास, 
त्यांच्या धमंविचारांचे महत्त्व ध्यानात येण्यास तिचा उपयोग होईल. 

नवभारतच्या अंकाचा हा मध्यवर्ती विशेष भाग. रानड्यांच्या व्यक्तित्व, 
कार्य व कार्यपद्धती यांचा सम्यक्‌ परिचय व्हावा या हेतूने यात इतर काही 
साहित्य समाविष्ट केले आहे. 

प्रो. द. गो. कर्वे तीन पिढ्यांपुर्वीचे न्यायमूर्तींच्या संप्रदायातले एक 
नामवंत अथंक्ास्त्रज्ञ व प्राध्यापक. त्यांनी रानड्यांचे चरित्रही जन्मशताब्दीच्या 
वर्षी (१९४२) प्रसिद्ध केले. त्या चरित्रत्रंथातील काही निवडक प्रकरणे 
समाविष्ट केली आहेत. केसरी-मराठा ट्रस्टतर्फे अनेक वर्षे प्रसिद्ध होणाऱ्या 
* सह्याद्री ' या मासिकाने रानड्यांच्या जन्मशताब्दीच्या वर्षी एक विज्ञेषांक 
प्रसिद्ध केला. त्यातील प्रो. कर्वे यांचाही लेख येथे समाविष्ट केला आहे. रानडे 
यांचे व्यक्तित्व, कार्ये, कार्यामागील दृष्टी व कार्यपद्धती यांचे समग्रतेने 
आकलन होण्याच्या दृष्टीने प्रो. कर्वे यांचे लेखन मोलिक आहे. 

“ सह्याद्री ” च्या विशेषांकामधील आणखी काही लेख येथे स 


केळि आठेल. एन्गासा नार्जणर्ती शास सा साशाधनाता्धताचा बता न 


अनुक्रमणिका जज विकास: महसायाकि 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत | द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(दोन) 


नवभारत जुलं-ऑगस्ट-सप्टें.-ऑक्टो., १९ 


प्रातिनिधिक मूल्यमापन या लेखांमधून समोर येते. 


रानडे हे एकेश्‍्वरवादी ( हां. ) होते. त्यांच्या & पगालाड5 
टर्ळ्पा&801 01 ७11] या निबंधाचे एक आगळेवेगळे स्थान व महत्त्व 
आहे. त्याचे भाषांतर येथे आवर्जून समाविष्ट केले आहे. एम. बी. कोलासकर 
यांनी संकलित केलेल्या व गोपाळ नारायण आणि कं., मुंबई यांनी १९०२ 
साली प्रसिद्ध केलेल्या ला छां०प5 8110 $0टं१] एर्हाण'ए या पुस्तकातून तो 
घेतळा आहे. रानड्यांनी स्वतःच्या श्रद्धेची केफियत ज्या संयतपणे पण 
त्याच वेळी चोखपणे मांडली आहे तो एक आदशे वस्तुपाठ आहे. 


रानडे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जागी मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश 
म्हणून नेमणूक झालेले सर नारायण गणेश चंदावरकर हे राजकारण, धर्म 
व समाजसुधारणा या कार्यात रानड्यांसारखेच अग्रेसर होते. विचारांनी 
रानड्यांच्याचा पावलावर पाऊळ टाकणारे. त्यांनी रेखाटलेले रानड्यांचे 
रेखाचित्र एका समकालीन सहकाऱ्याचे, व त्या काळात रेखाटलेले, येथे 
समाविष्ट करता आले याचे समाधान वाटते. ते (बहुधा) दामोदर सांवळाराम 
आणि मंडळी यांनी प्रकाशित केलेल्या : सर नारायण गणेश चंदावरकर यांची 
व्याख्याने ' या पुस्तकातून घेतले आहे. 


ज्या व्यक्‍ती व प्रकाशकांनी ही पुस्तके प्रसिद्ध केली त्या रमाबाईसाहेब 
रानडे, एम. बी. कोलासकर व गोपाळ नारायण आणि कं., मुंबई, प्रो, द. गो. कर्वे, 
व आयंभूषण मुद्रणालय, पुणे आणि दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी, मुंबई 
यांचे आम्ही करणी आहोत. केसरी-मराठा ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी सह्याद्रोच्या 
अंकातील लेखन समाविष्ट करण्यास अनुमती दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे 
आभारी आहोत. 


क क > 


अनुक्रमणिका म्ल्ञ्ज 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे 


नारायण गणेश चंदावरकर 


[ एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या व विसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीस वर्षांच्या काळातले 
राजकीय व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींचे एक नामवंत पुढारी. इंद्रप्रकाश या त्या काळच्या प्रख्यात 
वृत्तपत्राच्या इंग्रजी विभागाचे संपादन काही काळ केले. मुंबई युनिव्हसिटीचे तिसरे एतहेशीय कुलगुरू 
होण्याचा मान त्यांना मिळाला. राष्ट्रसभेच्या १९०० सालच्या लाहोर येथील अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषविले. 
न्यायमूर्ती रानडे यांच्या मृत्यूनंत र त्यांची १९०१ साली मुंबई हायकोर्टावर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. 
सरकार दरबारीही यांचा मान मोठा होता. १९१० साली यांना “सर ही पदवी बहाल केली गेली. इंदूर 
संस्थानचे दिवाण म्हणूनही त्यांनी काम केले. अस्पृश्य जातीयांच्या उत्थानासाठी कार्य करणाऱ्या महर्षी विठ्ठल 
रामजी शिंदे यांना डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या कार्यात यांचे सहकाय व मार्गदर्शन असे. न्यायमूर्ती रानडे यांचे 
ते मित्र व सहकारी होते. राजकीय नेमस्त व सामाजिक सुधारक. प्राथंनासमाजाचे ते एक अध्वर्यू होते. ] 


(१) 
धन्य तेचि प्राणी क्षमा ज्यांचे अंगीं । 
न भंगे प्रसंगीं धेये बळ |। १ ॥ 
न म्हणे कोणासी उत्तम वाईट । 
महत्त्व वरिष्ठ नसे जेथे ॥२॥ 
अंतरीं सबाह्य सारिखे निर्मळ । 
हृदय कोमळ गंगारूप || ३ ॥ 
तुका म्हणे काया कुरंवडीन तया । 
ठेवीन मी पायां मस्तक हें ॥ ४॥ 
आतां आपण जो अभंग गाईला, व ज्याच्या 
आधारेंच मो आतां दोन शब्द बोलणार आहें, तो अभंग 
ज्या प्रियबंधूच्या मृत्यूबद्दह आपणांस अत्यंत खेद होत 
आहे व ज्याच्याबद्दल सर्व देश हळहळत आहे, त्या 
बंधूची ह्या क्षणीं, ह्या स्थळीं सहजच आपणांस आठवण 
करून देईल. ज्या आम्ही प्राथंनासमाजाचे सभासदांनी 
त्यांच्या चरणापाशीं बसून त्यांच्या बोधामृताचा लाभ 
घेतला व ज्यांना आम्हीं मार्गदर्शक व गुरु असें मानिलें 
त्या आमचें, त्यांच्या निधनामुळे फारच मोठें नुकसान 
झालें आहे, ह्याविषयीं कांहीं शंका नाहीं. पुष्कळ प्रसंगीं 
त्यांनीं ह्या ठिकाणावरून उपदेश केळे आहेत, त्या 
वेळींचें त्यांचें वक्तृत्व, त्यांचा उत्साह, त्यांची प्रेमळ 
वाणी हों आतां जरी आम्हांस अतुभवास येणार नाहींत 
व ऐकावयास मिळणार नाहींत, तरी त्यांचा आम्हांस 
केव्हांही विसर पडणार नाहीं. काळानें त्यांना आम्हां- 
मधून नेलें आहे त्यामुळे आज आम्हांला आमचा मार्ग- 
दशक, ज्यानें आमच्या अंत:ःकरणास चटका लाविला 


आणि ज्यानें आमच्या समाजास वळण लाविलें, तो 
गेला असें आम्हांस वाटत आहे, आणि त्यामुळें आम्ही 
अगदीं दीन झालों आहोंत असा अनुभव येत' आहे. 
परंतु जे ठिकाण ईशवरासच वाहिलें आहे, जेथें 
मन व अंतःकरण ह्यांनीं ऐहिकांतत न गुरफटतां 
पारमाथिकच विषयाचा विचार करावयाचा असतो 
आणि जेथें जे आमचे बंधु गत झाले आहेत, त्यांनीं 
वारंवार आणि विशेष आस्थेने आम्हांस सांगितलें 
आहे कीं, जे गत झाले आहित, त्यांच्याबद्दल दु:ख 
न करतां त्यांच्यासाठी देवाची प्राथंना करणें व 
ते आपल्या दृष्टीसमोरून गेले, म्हणून ते नष्ट झाले 
असें न समजतां ते नेहमी आपल्याजवळच आहेत असें 
मानणें, हें आपलें कतंव्य आहे, त्या ह्या ठिकाणीं 
त्यांचे उपदेश, त्यांचें कार्य व त्यांचें चरित्र ह्यांपासून 
बोध घेण्याचा प्रयत्न होणें हें अगदीं सहाजिक आहे. 
या ठिकाणाहून त्यांचीं जीं धर्मपर व्याख्याने होत, 
व जीं ऐकून पुष्कळांना आपणांस कांहीं तरी अधिकार 
प्राप्त झाला आहे असें वाटत असे, त्यांस कांहीं वर्षांपूर्वी 
त्यांनीं मृत्यु म्हणजे काय ह्या विषयावर जें व्याख्यान 
दिलें, त्याची आजच्या दिवशीं आठवण झाल्यावांचून 
राहाणार नाहीं. त्या वेळीं ज्या आभंगांत तुकारामांनी 
“ मरण माझें मरूनि गेलें। मज केलें अमर ” असें म्हटलें 
आहे तो अभंग आधारभूत घेऊत त्यांनीं सांगितलें कीं, 
एक मृत्यु असा आहे कीं, ज्याच्या योगे आपण खरोखरच 
मरतों; पण दुसरा मृत्यू असा आहे कीं जेथें त्या मृत्यू- 
लाच मरण येतें, व आपण मात्र जिवंत राहतों. जो भक्‍त 


* त्यायमूर्ती रानडे यांच्यावरील येथे पुनर्मुद्रित केळेली दोन टिपणे : सर नारायण गणेश चंदावरकर 


यांची व्याख्याने ' या संग्रहामधून घेतलेली आहेत. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


दोन 


परमेश्वराची प्राथंना करीत असतांना किवा उपदेश 
करीत असतांना आपणा स्वतःला जणूं काय विसरून 
जातो, व ज्याचा आत्मा ईइवराकडून प्रेरणा झालेलाच 
असा भासतों; जो विद्वान्‌ गृहस्थ आपल्या अभ्यासा- 
मध्यें इतका गर्क होतो कीं,,तो आपल्या स्वतःलाच 
विसरतो, भाणि आपल्या अभ्यासाच्या विषयावांचून 
त्याहा दुसरें कांहींही दिसत नाहीं, जो मनुष्य आपल्या 
स्वत:ला अत्यंय ज्ञारीरिक वेदना होत असतांना त्या 
वेदना विसरून आपल्या कततंव्यामध्ये कोणत्याही 
प्रकारचें न्यून पडूं देत नाहीं, त्या माणसाचें मरण 
मरून गेलें व तो जिवंत राहिला असें म्हणतां येतें. लि 
आपलें शरीर निचेष्ट पडलें म्हणजे आपणांस मृत्यु 
प्राप्त होतो, ही जी साधारण कल्पना ती मृत्यूसंवंधाची 
खरी कल्पना नव्हे. ज्या वेळीं आपण आपलें शरीर व 
त्याचें सुख, व आनंद यांचेंच स्तोम माजवितों, व 
स्वार्थपर जीवनामध्येंच दिवस कंठितों त्या वेळीं 
आपणांस खरा मृत्यु प्राप्त होतो. मग 
शब्दांनी आज आपणांस असें म्हणता येणार 
कीं रानडे मरण पावले नाहींत, 


पावला आणि ते अमर 
आहेत ? 


त्यांच्याच 
नाहीं काय 
तर त्यांचा मृत्यु मरण 
होऊन आपणांमध्यें राहिले 


रानडे आंज आपणांमध्यें आहेत. आणि ते लौकिक- 
दृष्ट्या जिवंत असतांना आम्हांमध्ये जितक्या प्रमाणाने 
होते, त्यापेक्षां अधिक प्रमाणाने ते 
राहतील; ज्या त्यांच्या तेजाचा सर्व हिंदुस्थानभर 
प्रकाश पडत असे, तें त्यांचें तेज आतां अधिक 
भासेल; मात्र आम्हीं त्यांच्या चरित्राचें र 
घेतलें पाहिजे. गेल्या बुधवारीं जो प्रसंग घडला, त्याची 
नजीकता, त्याची भयंकर आकस्मिकता, ह्यांमुळे 
आम्हांस जें दु:ख झालें आहे, त्यानें आम्ही इतके 


स्तंभित झालों कीं, आमचे विचार एकत्र करण्याचें 
सामथ्य आम्हांस राहिलें ना 


व हीं. जें त्यांचें चरित्र 
आम्हां सर्वांना बुद्धिविषयक व नीतिविषयक बाबतींत 
आददशवत्‌ झालें होतें, त्या चरित्र 


न पासून घेण्यासारख्या 
बोधाविषयीं दोन शब्द बोलण्यास आवड्यक असें जें 


इत:पर आणमच्यांत 


च तेज:पृंज 
हस्य लक्षांत 


अर्थी--आणि हाच खरा अर्थ म्हणजे आमचा 
गेल्या चाळीस वर्षांतील महत्त्वाच्या प्रसंगाचा इतिहास 
होय. त्यांची बुद्धिमत्ता असामान्य हो 


ती, ते फार गूढ 
विचार करणारे होते, ते फार जाडे विद्वान होते; 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


ते मोठे नांवाजलेले न्यायाधीश होते, कळ 
सुधारक होते, व अनेक दिक्षांनों ते काम तु ह 
होते, ह्या गोष्टी सर्वांस मान्य आहेत. व हो 
असाधारण चारित्र्यवान्‌ होते व त्यांच्या रनोकाळन 
सर्व देशावर परिणाम झालेला असल्या सळ हीर कुणी 
आपला मित्र, आपला मार्गदर्शक गेला ण जयांची 
आहे. असें ज्या पुरुषांचे चारित्र्य होत, शष ती 
असाधारण कारकीर्द होती, नरु णि गेलीं 
आपण फार आस्थेनें मनन केलें पाहिजे. 2 त्यांच्या 
२० वषें अनेक प्रकारच्या चळवळींमुळ ९ 1 लाभ 
प्रत्यक्ष संबंध आल्यामुळें, त्यांच्या क हळवी कीं, 
मिळाला असल्यामुळें, मला तर अस हाकाये केलें 
त्यांच्या एकंदर चरित्राची व त्यांनी जे चा लक्षांत 
आहे, त्याची किल्ली कशांत आहे, हेंआ हु 
3) 3 त्राचें अध्ययन करून व्ह 

घेतल्यावांचून त्यांच्या चरित्राचे अध्यय णि ही त्यांची 
तसा कांहीं फायदा व्हावयाचा दु“ वानी, दाध्त 
किल्ढी आपणास ज्ञात व्हावी अ दवा लक्षांत 
असेल, त्यांनीं त्यांचें आध्यात्यिता नान असाधारण 
घेतलें पाहिजे. ज्या कृतींच्या योग त्य गण स्पष्ट 
बुद्धिमत्ता अनुभवास आली, त्यांचें अतिक वने डं 
झाले, त्यांच्या भिन्न भिन्न गाचा त्यांनीं जीं 
कांहीं त्यांच्या धमंशीलतेचें परिणाम होत. ९ त्या धर्म- 
जीं कामे केळी, तीं सर्व करीत असता त्पयांच्या 
शीलतेचें वर्चस्व अनुभवास येई व म्हणू होय, असें 
चरित्राचा त्यांची धर्मशीलता हाच पाया चा संबंध 
मला वाटतें. आणि त्यांच्याशीं ज्यांचा कण असत, 
आला, ते सर्वे अगदीं जणूं काय ळी व तेज होय. 
त्याचेंहि कारण त्यांचें आध्यात्मिक ब शब्दांनी मला 
रानड्यांचें वणन जर अगदीं थोड्या * [नीं त्यांच्या 
करण्याचा प्रसंग आला, किवा थोड्या ल मी असें 
चरित्राचे रहस्य सांगावयाचें असलें, वास असाधारण 
म्हणेन कीं रानडे यांचा धर्मावरील विर त्यांची नैतिक 
होता. त्यांची असामान्य बुद्धिमत्ता, त्यांच र्थाचा 
श्रेष्ठता, त्यांची अप्रतिहत उद्यमशीलता, कनल आहे, 
बिलकुल विचार न करितां जें जें कांहीं चांगल न 
त्याच्यासाठीं उद्योग करणें, सर्वे आयुष्यभर स्कार, 
ऐषआरामाचा निइचयात्मक रीतीनें केलेला न अनेक 
आपलें जें ध्येय त्याचा विलकुल त्याग न करित ण्याची 
प्रकारच्या अडचणी व यातना आनंदानें सहन क हेत्या 
सिद्धता, इ. त्यांचे गुणच त्यांच्या ठिकाणीं द च्या 
देवी तेजाची साक्ष पटवीत असत आणि ज्य 


जव अहि 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


*. नवभारत * 
शि 


७५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


महादेव गोविद. रानडे 


ठिकाणीं हें देवि तेज असते, तेच कोणत्याही प्रकारच्या 
स्थितींत असतांना आपलें पौरुष कायम राखूं शकतात. 
जेव्हां रानड्यांचा भाव असाधारण होता, असें मी 
म्हणतों; त्या वेळीं ज्या ह्या भावाच्या योगें ते इतक्या 
उन्नत स्थितिप्रत गेळे तो भाव तरी कोणत्या प्रकारचा 
होता, त्याचें थोडेसे स्पष्टीकरण करणें जरूर आहे. 
कांहीं व्यक्ति अश्या असतात कों, त्यांचा देवावर 
विश्‍वास असतो, परंतु एकंदर मनुष्यजातीसंवंधानें त्यांची 
अविशवासाची स्थिति असते. आपणांमध्यें पुष्कळ धार्मिक 
माणसें होऊन गेलीं आहेत, आजही तशीं माणसें 
पुष्कळ आहेत कों, ज्यांची धर्मशीलता अगदीं निर्दोष 
आहे, परंतु हा संसार असार, सर्व व्यवहार मायामय, 
सवं कांहीं व्यर्थ आहे, ह्या विचाराचा त्यांच्या मनावर 
इतका परिणाम झालेला असतो कों, ते सर्वांपासून दूर 
राहून फक्त आपल्याच उन्नतीसाठी झटणें हें आपलें 
ध्येय कल्पून तें साधण्यासाठी त्यांचे सर्वे उद्योग चालू 
असतात; त्यांचा स्वर्ग इतरत्र असून तेथें त्यांचा देव 
राहत असतो. जगांतील सर्व कांहीं व्यथ, नाशवंत 
म्हणून त्यांचा त्याग केला पाहिजे; सर्व मनुष्यजाती- 
पासून दूर जाण्याचें व त्यांच्या हिताहिताचा व हिता- 
हिताच्या चळवळींचा कांहींही विचार करावयाचा 
नाहीं, हें त्यांचें ध्येय, यांतच त्यांना इतिकतंव्यता 
वाटत असते. या ठिकाणीं मला बरमिगह्माम येथोल 
डॉ. डेल यांची आठवण होते. त्यांच्या दृष्टीनें देवाच्या 
१० आज्ञांचा व्यक्‍तीच्या खाजगी चरित्रांशींच संबंध 
नसून, त्यांचा संबंध सार्वजनिक हिताशींही फार 
निकटचा आहे असाच विझवास आपल्या गत मित्रांचा 
होता म्हणून तर सामाजिक, राजकीय, धर्म- 
विषयक, शिक्षणविषयक अगर लोकहिताची दुसरी 
कोणतीही चळवळ असली तरी तींत पडून पुढाकार 
घेणे हें आपलें पवित्र कर्तव्य आहे, हें एक धर्म- 
कायच आहें, असें ते समजत असत; आणि मग 
कोणत्याही प्रकारची चळवळ असली तरी तोंत ते 
मोठ्या आस्थेने पडत असत; आणि असें करीत 
असतां त्यांची कोणी कितीही निदा केली, त्यांची 
मानहानि केली, त्यांस कोणी छळिलें, त्यांच्या मार्गांत 
कोणी नसत्या अडचणी उपस्थित केल्या, त्यांना कितीही 
निराशेचे प्रसंग अनुभवावे लागले, तरी ते आपल्या 
स्वीकृत कार्यापासून रतिभरही च्युत होत नसत. त्यांचा 
उद्योग चालूच असे. कार्य जर पवित्र आहे, चांगलें 
आहे, तर त्यांत यश येत आहे, कीं अपयश येत आहे 


अनुक्रमणिका 


याचा विचार करण्याच्या भानगडींत ते पडत नसत. 
सावंजनिक हिताच्या बाबतींत ऐहिक व पारमाथिक 
असला भेंद त्यांनीं केला नाहीं. एकदां येथें एक धर्मपर 
व्याख्यान देत असतांना ते म्हणाले, ' कांहीं लोकांना 
असें वाटत असतें कीं, मनुष्याला पूर्वजन्मही नाहीं व 
पुनर्जन्मही नाहीं. ह्या जीवनाच्या मागे कांहीं होतें, 
किवा पुढें कांहीं आहे व त्याच्या त्या जीवनाशी संबंध 
आहे असें नाहीं. कांहीं लोकांना असें वाटतें को, आपली 
जी नित्यावस्था आहे ती आपल्या मुलाबाळांच्या 
ख्पानें राहते, त्या पलीकडे आपल्याला कांहीं अवस्था 
आहे असें मानण्याची कांहीं आवद्यकता नाहीं. परंतु 
विचाराच्या या दोन्ही दिशा आपल्या दृष्टीनें समाघान- 
कारक नाहींत. आपण भाकर मागत असतांना 
हातीं वरवटा देण्यासारखेंच हें आहे. पण त्या .दोन 
विचारांपेक्षां तिसरा एक विचार आहे. आणि त्यांत 
आपलें समाधान करण्याचें सामथ्ये आहे, ह्यांत आपली 


खरी तृप्ति आहे. तो विचार असा कों, आपली 


नेहमीं. उन्नतिच व्हावयाची आहे, मग ती. ह्या 
जगीं होवो किंवा अन्यत्र होवो, मात्र. आपण :नित्य 
आहों, नाशवंत नाहीं, ह्या दृष्टीनें सर्वे उद्योग केले 
पाहिजेत.' हा जो त्यांचा स्वतःचा विइवास त्याच्या 
स्पष्टीकरणार्थ ते म्हणाले- “ थोड्या दिवसांपूर्वी 
मी उत्तर हिंदुस्थानांत गेलों होतों, त्या वेळीं गंगेच्या 
कांठीं उभा असतांना नदीचें तें विशाल पात्र, तो प्रचंड 
प्रवाह पाहून मन अगदी प्रसन्न झालें, त्या एकंदर 
वैभवाचा मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला 
व एकदम माझ्या तोंडून असे उद्गार निघाले 
“* हिंदुस्थाना ! तूं धन्य आहेस ? ' पण लागलाच 
माझ्या मनांत विचार आला कीं, * काय ही गंगा तरी 
शाश्‍वत आहे काय? ” एके दिवशीं हीही अंतर्धान 
पावणार नाहीं कशावरून ? मग मी माझ्या मनाशींच 
विचार करितां माझ्या हें लक्षांत आलें कीं, प्रवाहाच्या 
रीतीनें शाश्वत स्थिति आहे, परंतु व्यक्‍तीच्या रीतीनें 
मरण, नाश हीं घडामोड चालली आहे.” यावरून 
आम्हांला किती तरी बोध होत आहे बरें ! पहा आपण 
ज्या व्यक्ति आहोंत, त्या, समाजाचे परिमाणू होत. 
आणि हे जे आपण परमाणू ते नष्ट होणार आहों. 
परंतु आपण गेलों, म्हणजे एकंदर जनसमाज गेला, 
असें नाहीं. ज्याप्रमाणें गंगेचा प्रवाह सतत चालू 


राहणार, त्याप्रमाणें हा लोकगंगेचा प्रवाह नित्य आहे. 
आणि हा जो प्रवाह तो भव्य करणें, हे आम्ही' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


तीने. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


चार * 


जे परमाणू,-घटक, त्यांच्या हातांत आहे, हा ज्यांचा 
विद्वास, व ह्या विशवासानें प्रेरित होऊन ज्यांची सर्व 
कार्य होत होतीं त्यांस निराक्ेचा कधी स्पर्श व्हावा 
तरी कसा ? एकदां ते येथेच उपासना चालवीत 
असतां म्हणाळे “ आम्ही पतन पावलों, किवा आम्हांला 
यश आले नाहीं, तर त्यांत काय झालें ? आम्हांला 
अपयश व त्रास हें सवे सहन करायचेंच आहे. पण जें 
कांहीं आपल्याला सहन करावयाचें आहे, तें सहून करून 
धीरानें व शोर्यानें पुढील मार्ग चालूं या.” हा जो 
त्याचा मनुष्यजातीवरील विश्‍वास त्यांच्यायोगें त्यांच्या 
ठिकाणीं उदारभाव नांदूं लागला. हा उदारभाव 
त्यांच्यांत इतक्या प्रमाणाने होता, तसा तो आपणास 
क्वचितच आढळेल. अश्याच उदार भावयुक्‍त जाती- 
सवधाने एका ख्थिस्ती साधूने म्हटलें आहे ' ते पुष्कळ 
इःख बहुतकालपर्यंत सहन करितात, पण स्वतः फार 
मायाळु असतात, त्यांच्या हातून कोणाचा हेवा होत 
नाही, त्यांच्या ठिकाणीं दंभाचा अंशही वास करीत 
नाहींत; ते फुगून जात नाहींत व कधीं पुढें पुढें करीत 
नाहींत; ते कधीं सहसा चिडत नाहींत व कोणाच्या 
वाइटाचा विचार त्यांस शिवत नाहीं; अनाचर, अनीति 
पाहून नव्हे, तर सदाचार, सत्यनी ति, सत्यनिष्ठा पाहून 
त्यास आनंद होतो. सवे प्रकारच्या प्राप्त स्थितीचा ते 
शांतपणे अनुभव घेतात, जें विश्‍वास ठेवण्यासारखे 
असेल त्यावर विश्‍वास ठेवितात व जें सहन करणें 
जदर्‌ तें सहन करितात.' हें सर्वे वर्णन आमच्या वंधूंस 
पुर्णपणे लावतां येते. कोणाही व्यक्‍तीविषयीं त्यांच्या 
तोंडून कधीं कठोर शब्द निघालेले कोणास माहीत 
नाहींत. आपापसांतील कलह, मतभेद, मत्सर, ह्यांच्या 
पलीकडे ते असल्यामुळें त्यांच्या उदार अंतःकरणांत 
ण असे. एकदां ते म्हणाले ' लोकांना 
नळ नरुपयोगी आहां, तुमचा कोणालाच कांहीं 
न र तुम्ही भूमिभार आहां असें सांगून काय 
.॥ शक्य आहे ? त्यांना ह्या जगाचा हेतु 

काव, त्याचे येथ काय कर्तव्य आहे हें त्यांस कळावें व 
त्याच्या हातुन कांहीं चांगलीं काये व्हावींत अशी जर 
तुमची इच्छा आहे, तर त्यांच्या ठिकाणीं चांगुलपणाचा 
जो अंश भाहे व ज्याच्याद्वारें महा कार्ये होणें शक्‍य 
आहे, तो जागृत करण्याचा प्रयत्न करा, त्यांची 
नि्भत्संना करू हू नका व त्यांस हिडीस फिडोीस कहू 
नका.” आणि हेंच धोरण नित्य आपल्या दृष्टी पुढे 
ठेवून त्यांचें वर्तन होत असे. हाच अत्यंत उदार 


अनुक्रमणिका 


* नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


भाव त्यांच्या ठिकाणीं होता. म्हणूनच ज्यां ज्या 
चांगल्या संस्था प्रागतिक धोरण आपल्या दृष्टीपुढे 
ठेवन निघत असत त्यांच्यावर त्यांचें प्रंम बसे व 
त्यांच्या कर्माविषयीं त्यांच्या ठिकाणीं सहानुभूति 
वसत असे. जेव्हां आर्यसमाजाचे संस्थापक स्वामीं 
दयानंद हे मुंबई इलाख्यांत प्रचारासाठीं आले, त्या 
वेळीं स्वत: प्रार्थनासमाजाचे सभासद असल्यापुळें आर्य- 
समाजाचे सर्व सिद्धान्त जरी त्यांस मान्य नव्हते, त्री 
दयानंदस्वामींना न्या. रानडे ह्यांनी जवळ करून सवे 
प्रकारचें साहाय्य केलें. रानडे यांच्या पुष्कळ मित्रांनी 
त्यांस म्हणावें कौ, आपण प्राथंनासमाजाचे सभासद, 
राजा राममोहन यांनीं उपदेशिलेलीं तत्त्वें आपल्याला 
पूर्णपणे मान्य, असें असून आपण आरयंसमाजांत व्याख्याने 
देतां व देवळांत जाऊन पुराण सांगतां, अगर व्याख्यान 
देतां याचा अर्थ काय व हें आपणास जमतें कसें ? जेथें 
जेथे धर्मविषयक जागृति आहे, तेथें तेथे अल्पस्वल्प 
प्रमाणानें रानडे साहाय्य करावयास सिद्ध असत, हा 
त्यांचा दोष नसून त्यांच्यांतीळ हा फार मोठा गुण 
होता. याचेवरून त्यांच्या ठिकाणीं परमतसहिष्णुता जी 
होती ती कोणत्या प्रकारची होती त्याची साक्ष पटते. 
त्यांचें एक मोठे तत्त्व असें कीं, ज्यास प्रागतिक 
धोरण म्हणावयाचे तें आकुंचित नसावें. त्याचा विचार 
व्हावयास पुष्कळ अवकाश असावा. जर आज अनेक 
धर्मसंस्था उदार ध्येय आपल्यापुढे ठेवून उदार धर्माचा 
प्रसार करूं पहात आहेत अशा वेळीं ह्या निरनिराळ्या 
संकटांत कोण कोणत्या गोष्टींसंबंधानें ऐक्य आहे, ते 
पाहिलें पाहिजे. व मतभेदाचे जे भाग असतील त्यांचे 
स्तोम न माजविण्याचा आपला निश्‍चय असला 
पाहिजे. वेदच तेवढे ईश्वरदत्त, व म्हणून सर्वाशी 
प्रमाण असें दयानंदस्वामींनीं म्हटलें, तर त्यांत आपलें 
काय कमी झालें ? त्यांचा तो विश्‍वास त्यांस लखलाभ 
होवो. परंतु वरवरच न पहातां जरा खोल प्रवेश 
करून, हें एक तत्त्व बाजूस ठेवल्यावर आपल्या 
तत्त्वांशी जुळण्यासारखें त्यांच्यांत कांहीं आहे काँ 
नाहीं, हें पहावयास काय हरकत आहे? असें 
त्यांनीं म्हणावे. आणि इतर धर्मांचा विचार करीत 
असतां हें उदार धोरणच ते दृष्टीपुढे ठेवीत असत. 
१८९९ सालीं लखनो येथें त्यांनीं जे उद्गार काढले, 
त्यांवरून व्याख्याने देतांना आपलें मनौदाये ते कसें 
सर्वांच्या निदशेंनास आणून देत असत तें दिसतें. त्य" 
वेळीं गुरुनानकांच्या शब्दांचा उपयोग करून ते म्हणाले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७५ 


अमृतमहोत्सवी, 


ह. 
| 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


महादेव गोविद रानडे 


मी हिंदुही आहें व मुसलमानही आहें. म्हणजे अर्थात्‌ 
ज्याप्रमाणें हिंदूकडून होणारी जीं सत्कृत्यें त्यांच्याविषयी 
माझी जशी सहानुभूति आहे, त्याप्रमाणें मुसलमाना- 
कडूनही होणाऱ्या चांगल्या कृत्यासंवंधानें आहे. माणसा- 
माणसांतील, जातीजातींतील, राष्ट्राराष्ट्रांतील भेद हे 
त्यांना अगदीं 'श्रममूलक, कायम न राहणारे असे वाटत, 
म्हणून वरच्या खळबळीच्या आंत जावयाचा त्या 
उदारधीचा नित्य प्रयत्त असें. कारण असें केल्यानेंच 
सर्वांतरात्मा जो परमेश्‍वर त्याचें दशन आत्म्यास होतें व 
तोच आपल्या ठिकाणीं जो दैवि अंश आहे त्यास उहोपित 
करितो. असे जे हे थोर पुरुष, ज्यांनीं केवळ परहिता- 
साठीं आपलें जीवित कंठिलें, सर्व कांहीं उद्योग लोक- 
कल्याणासाठी आत्महिताचा विलकुल विचार न करितां, 
एवढेंच नव्हे, तर स्वहिताचा त्याग करून केले, लोकांचें 


कल्याण हाच ज्यांचा जीवनहेतु व जेथे जेथे म्हणून 
त्यांना चांगुलपणा दिसला तो ज्यांच्या प्रेमाचा विषय 


झाला, ज्यांनी आपल्या मार्गात येणाऱ्या व आलेल्या 
अडचणींची केव्हांही भीति वाळगिली नाहीं व ज्यांचा 
त्यामुळें उद्योगही मंदावला नाहीं, ज्यांच्या चित्ताची 
शांति कधीं ढळली नाहीं, कारण ती त्यांच्या ठिकाणीं 
बहुतप्रमाणानें वास करीत होती. ज्यांनीं आपल्या 

रेत्रांत जो साधेपणा व साधुत्व संपादण्यास साहाय्य 

रणें हें सर्व धर्माचें साध्य त्या साधेपणाचा व साधु- 
त्वाचा आपल्या सर्व जीवनाच्या द्वारें प्रत्यक्ष अनुभव 
आणून दिला, त्यांचा ते जरी आज आम्हांस मागें 
टाकून गेले आहेत तरी आम्हांस केव्हांही विसर पडणार 
नाहीं. आमच्यासाठी जें कांहीं केलें त्याचा केव्हांही 
विसर पडणार नाहीं. आतां आमच्या आयुष्याचे हेंच 
महत्कार्य व्हावें कीं, त्यांनीं जे महान्‌ कार्य केलें तें आम्हीं 
आपल्या अल्पसामर्थ्यातुसारें पुढें चालवावे. आम्ही आतां 
असें सर्वांच्या अनुभवास आणून दिलें पाहिजे कों, रानडे 
आमच्यासाठी इतकी वर्षे जे राबले, खपले ते व्यर्थ 
नव्हेत; त्यांचे श्रम व्यर्थ गेळे नाहींत व त्यांचा जो 
असाधारण आज्ावाद, त्यांची सत्कार्यनिष्ठा, त्यांचा 
देवावरील अढळ विश्‍वास, त्यांचें अखिल मनुष्यजाती- 
विषयींचें प्रेमही दृष्टीपुढे ठेवून त्यांच्या आशीर्वादाने 
त्यांचें कार्य पुढ चालवू व त्यांच्या चरित्रापासुन आम्ही 
साहाय्य़ घेऊं. त्यांनीं ज्याप्रमाणें परमेवराचें पितृत्व व 
मनुष्याचें भरातृत्व हें नातें स्थापण्याचा प्रयत्न केला व 


पांच 


देवाच्या नांवाचा गजर केला. त्याप्रमाणेंच आपण 
करण्याचा प्रयत्त करूं या. कारण, आपला असा विश्‍वास 
आहे कीं, त्यांचा परमविश्द्ध आत्मा आपण काय करीत 


आहों तें पहात आहे, त्यांची दृष्टि आपल्याकडे आहे, 
ते आपणांस विसरले नाहीत 


ह ८. 
आजच्या प्रसंगीं व्याख्यान देण्यासाठीं माझी 


निवडणूक करून आपण जो मला मान दिला त्यास 
मी पात्र नसल्यामुळे तो मी नाकारण्याच्या विचारांत 


होतों; परंतु आपल्या चिटणिसांनीं मला असें सांगितलें 
कों, आतांपर्यंत व्याख्यान देण्यास दुसरा कोणी योग्य 
मनुष्य सांपडला नाहीं व आतां असा योग्य मनुष्य शोधून 
काढण्यास भवकाशही थोडा राहिला; यासाठीं मींच तें 
काम पत्करलें पाहिजे. आपल्या सेक्रेटरीसाहेबांनीं या 
प्रमाणें सांगितल्यामुळे नाइलाजाने मला त्यांचे म्हणण्यास 
रुकार द्यावाच लागला. डॉ. भांडारकरांनी आज 
व्याख्यान द्यावें म्हणून चिटणीसांनीं खटपट केली होती; 
परंतु तूत डॉक्टरसाहेबांची प्रकृति ठीक नसल्याकारणानें 
मुंबईस येऊन व्याख्यान देणें त्यांजकडून होण्यासारखे 
नाहीं असें कळतें. न्या. रानडे यांचे संबंधानें चार शब्द 
अधिकारयुक्‍त वाणीनें बोलण्यास डॉक्टरसाहेबां इतका 
योग्य दुसरा कोणी नाहीं, म्हणून तेच मुंबईस आले 
असतें, तर त्यांच्या तोंडचे चार शब्द ऐकण्याचा लाभ 
आपणां सर्वांस झाला असता. असो. प. वा. रानडे 
यांजवद्दल आतांपर्यंत व्याख्यानद्वारां व लेखद्वारां इतकी 
माहिती आपणां सर्वांस मिळाली आहे कों, मीं आतां 
त्यांजबद्दळ विदोष तें काय सांगावें तेंच मळा समजत 
नाहीं. आजच्या उत्सवप्रसंगीं, ठरल्याप्रमाणे कार्य क्रम 
पार पडलाच पाहिजे, यासाठींच आपण मला जो कार्य- 
भाग नेमून दिलेला आहे, तो माज्षें कतेव्य म्हणून मीं 
ज्या अर्थी स्वीकारला आहे, त्या अर्थी तो मला यथा- 
शक्ति बजावलाच पाहिजे. 

न्यायमूतींशीं माझा प्रथम परिचय सुमारें चोविस 
वर्षांपूर्वी झाला. त्याच वेळेच्या सुमारास एका आंग्ल 
मराठी साप्ताहिक पत्राच्या इंग्लिश बाजूचें संपादकत्व 
माझ्याकडेस होतें. न्या. तेलंग यांची त्या वेळीं माझ्या 
कामावर देखरेख असे. रानडे यांची व माझी त्यावेळीं 
ओळख नव्हती. त्या वेळीं ते नाशकास सबॉडिनेट जज्ज 
होते. ज्या पत्राचें संपादकत्व त्या वेळीं मजकडे होतें. 


$ (हिंड युनियन क्लबच्या वाषिकोत्सवाचे वेळीं दिलेलें व्याख्यान.) 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सहा... 


त्याचे रानडे हे पहिले संपादक असल्यामुळे त्यांची 
सल्लामसलत मिळाल्यास मला विशेष मदत होईल, 
या हेतुनें मीं त्यांस पत्र लिहिले. या पत्राचा जवाब 
त्यांनीं अगदीं मोकळ्या मनानें दिला व त्याबरोबरच 
आपला अभिप्रायही त्यांनीं मळा कळविला. माझे अग्र 
व स्फुट लेख आपण वाचीत असतों; परंतु ते स्फुट 
लेख इतके लांबवळचक असणें मला बरे वाटत नाहीं, 
असें त्यांनीं मला स्पष्ट कळविलें. “ तुमच्या अग्न लेखांत 
जो अघळपघळपणा असतो तो जितका टाळता येईल, 
तेवढा टाळा. आणि स्फुटांवर जरा विद्वेष भर ठेवा. 
आज़ काल लोकांना लांब लांब लेख वाचण्याइतकी 


फुरसत वा त्यासाठी तुमचे स्फुट लेख लहानच परंतु 
व्यापक अर्थानें भरलेले आणि चटकदार येतोल याकडे 


लक्ष असूं द्या. पाथियन लोकांच्या शरसंधानाप्रमाणें 
ठुमच्या लेखांचा नेम बिनचूक असूं द्या.” याप्रमाणे 
रानड्यांनीं मळा उपदेश केला. असो. खुद्द रानड्यांची 
लेखनही कांहीं “ पाथियन शरसंधानतुल्य ” नव्हती. 
परंतु त्यांच्या सामथ्यंवान्‌ विचारपरंपरेस साजेशीच 
त्यांची हेखनशेली होती. त्यांच्या विचारमालिकेपासूनच 
तिची उत्पत्ति होती, असें म्हटलें तरी चालेल. त्यांची 
हेखन्शली भारदस्त होती. ज्याला “ अंग्लोसाक्सन 
इंग्लिश ” म्हणतात, तशा प्रकारची सरणी त्यांच्या 
लेखांत नसे. परंतु त्यांच्या सतेज लेखांच्या उठाव 
विवेचनपद्धतीमुळें आणि इतिहासविषयक गोष्टी- 


संबंधानें त्यांच्या ठिकाणीं जी प्रदिप्त कल्पनाशवित 
होती तिच्यामुळें वाचकांचें मन ताबडतोब वेधिलें जाई. 


“आधुनिक युरोपखंडाचा इतिहास (प्राडळाए ० 
गैथल्तढया ३पा0०)” या ऑँलिसनसाहेबांनीं लिहि- 
लेल्या ग्रंथाशीं रानडे यांचा जो विद्यार्थीदशेत ते असतां- 
नाच परिचय झाला, त्यामुळें त्यांच्या भाषापद्धतीवर 
या ग्रंथाचा बराच सुपरिणाम झाला, असें म्हणतात. 

च्या. रानडे याच्या बरोबर एलफिन्स्टन कॉलेजांत 
असलेल्या कांहीं. समकालीन विद्यार्थ्यांकडून मीं असें 
ऐकिले आहे को, एम्‌. ए. चा अभ्यास करीत असतां 
रानडे हे कॉलेजच्या वाचनालयात दररोज समोरच्या 
टबलावर पाय टाकून बांकावर उघडे बोडके बसून 
तासांचे तास अँलिसनचे ग्रंथ एकटेच मोठमोठ्याने 


वाचीत बसत. त्या वेळचें त्या कॉलेजचे प्रिन्सिपाल सर 
आलेक्झांडर ग्रांट यांनीं एक दिवस ही गडबड ऐकून 


इतक्या मोठ्याने कोण वाचीत आहे म्हणून ते आंत 
डोकावून पाहुं लागले, असा वेडगळपणानें अस्ताव्यस्त 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुळे-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


उघडा बोडका बसून कोण वाचीत आहे, म्हणून त्यांनीं 
कांहीं विद्यार्थ्यांस विचारलें, तेव्हां त्यांना कळलें की 
आपला महादेव (ग्रांटसाहेब रानडे यांस महादेव म्हणून 
हांक मारीत ) वाचीत आहे. त्यांपैकी एक विद्यार्थी 
रानडे यांस ही गोष्ट कळविण्यासाठी जाऊं लागला तेव्हां 
प्रिन्सिपाळ ग्रांट यांनीं त्यास थांबवून म्हटलें कीं, 
£ त्याला व्यत्यय आणूं नकोस, त्याला आपला अभ्यास 
करूं दे, ” ही मोठ्यानें वाचण्याची संवय रानडे यांस 
आमरण होती. स्वत:श्ींच मोठ्यानें वाचले म्हणजे 
आपण काय वाचले, हें ताबडतोब त्यांच्या मनांत 
उतरे, असें मला वाटतें. न्यायाधिश्ाचें काम करीत 
असतां वकील लोक आपल्या मुद्यांच्या प्रतिपादनार्थ जे 
आधार दाखवीत ते त्यांस जडलेल्या या संवयीमुळें 
त्यांना बरोबर समजण्यास अवघड होई कीं काय, अशी 
मला वारंवार शंका वाटत असे. कारण त्यांचे जोडीस 
दुसरे न्यायाधीस बसत असल्यामुळें हे दाखविलेले 
आधार मोठ्यानें स्वत: वाचून पाहणें साध्य नव्हतें, 
त्यामुळें ते मनांतळे मनांतच वाचून पहावे लागत. 
त्यांच्या समोर काम करणार्‍या वकिलांच्या हे लवकरच 
ध्यानीं येऊन चुकलें कों, आपण जे आधार त्यांच्या 
समोर मांडतों तें अशा वेळीं यांच्या बरोबर ध्यानांत 
उतरत नाहींत. ते जेव्हां न्यायमंदिरांतलें काम आटपून 
आपल्या चेंबर ( खोली ) मध्ये किवा घरीं जात त्या 
वेळीं हे आधार पुनः मोठ्याने स्वत: वाचीत किवा 
दुसऱ्याकडून वाचवून घेत. अश्या रीतीनें एकदां ते 
वाचल्यावर मात्र त्यांतील एकंदर मुद्दे त्यांच्या तंतोतंत 
ध्यानांत येत. अशा प्रकारें मोठयाने वाचण्याच्या 
संवईमुळें एक फायदा आहे. अल्ला वाचण्यामुळें आपलें 
मनच केवळ आपण काय वाचतों हें ग्रहण करतें असें 
नाहीं, तर कानांना सुद्धां तें ग्रहूण करावें लागत असल्या- 
मुळें वाचनाचा परिणाम अधिक दृढ होतो. 

रानडे यांच्या वाचनामध्यें दुसरा एक विशेष असे. 
कोणतेंही पुस्तक एक वेळ वाचल्यावर तें जर त्यांना 
वाचनीय असें वाटलें तर ते त्याचा मथिताथ पद्धतशीर" 
पणानें सर्व लिहून काढीत. अशा प्रकारें त्यांनीं अनेक 
ग्रंथांचा सारांश मुद्देसुदपणें लिहिन काढला होता. या 
त्यांच्या संवईमुळें पुढे जेव्हां ते वरिष्ठ न्यायमंदिरा 
(हायकोर्टा) च्या न्यायासनावर बसले त्या वेळीं त्यांच्या 
समोर जे दहा बारा मुकदमे हमेश चालत असत, 
त्यांतल्या प्रत्येक मुकदम्यामधीळ मुद्याच्या सर्वे गोष्टी 


ध्यानांत ठेवणें त्यांना सुलभ 2.) जी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे 


खुनी खटल्यांमध्ये गुंतागुंतीच्या बारीकसारीक गोष्टीहि 
त्यांच्या ताबडतोब लक्षांत येत. यावरून त्यांची धारणा- 
शक्ति किती विलक्षण होती, हें दिसून येईल. हायकोर्टात 
न्या. रातड्यांच्या बरोबरच कांहीं वर्षेपर्यंत वसत 
असणार्‍या एका विद्वान्‌ न्यायमू्तींनीं नुकतेंच कांहीं वर्षा- 
पूर्वी पेनश्यन घेतलें. न्या. रानडे वारल्यावर त्या गृहस्थांनी 
मला एकदां लिहिलें कीं, मीं रानड्यांच्या जोडीस बसून 
महत्वाचे कैक फौजदारी खटले निकालांत आणिले. त्या 
वेळीं अनेक गंतागुंतीचे अवघड खुनी खटल्याचे निकाल 
देण्याच्या कामीं मला न्या. रानडे यांचें अतोनात साहाय्य 
झालें. दुसर्‍या एका इंग्रज मित्रानेंही न्या. रानडे यांच्या 
ह्या विलक्षण धारणाशकक्‍्तीबद्दळ मला असा प्रश्‍न केला 
कों, “यांचे समोर दररोज दहा बारा तरी कज्जे 
चालतात, त्या सर्वातल्या , मुख्य मुद्याच्या गोष्टी सर्व 
त्यांच्या डोक्यांत तरी कशा राहतात?' या प्रश्‍नाला 
अर्थातच जबाब हा कीं, सतत वाचत व व्यवस्थितपणे 
वाचलेल्या मजकुराचे मुहेशीर टांचण करण्याची पद्धत, 
या अव्याहत व्यासंगाच्या योगानें आपल्या नैसर्गिक तीव्र 
बद्धीस रानडे यांनीं योग्य शिस्त लावून दिली असल्यामुळें 
कोणत्या हि गोष्टी त्यांच्या ताबडतोब लक्षांत येत; व 
त्या गोष्टींच्या कमी अधिक महत्त्वाप्रमाणें आपल्या 
मनांत ते त्यांची व्यवस्थित मांडणी करीत. मनाला 
योग्य शिस्त लावल्याशिवाय केवळ बुद्धीच्या जोरावर 
एवढें काम करीन म्हटलें तर तें कोणासही शक्‍य नाहीं 
उपजतच बुद्धिवान्‌ अज्ली कांहीं माणसें आहेत कीं तीं 
केवळ ईरवरदत्त मानसिक शक्‍तीवरच अवलंबून राहून 
अव्यवस्थित वाचनाची संवय लावून घेतात. लेखन, 
वाचन हें उपजत वुद्धिवेभवाच्याच योगानें प्राप्त होतें, 
असें फॉलस्टाफ्‌ ज्याप्रमाणें समजत असें त्याप्रमाणें 
विचारशक्तिही मनुष्याला उपजतच प्राप्त होते, असा 
या वर्गांतील लोकांचा समज आहे. जे स्वतःची उन्नति 
करण्याचा प्रयत्न करितात, त्यांनाच ईश्‍वर झाला तरी 
हाय्य करितो. या सृष्टिरूपी विद्यालयांत आपण 
आपल्या मनास योग्य शिक्षण दिल्याखेरीज आपली 
उन्नति होणें शक्‍य नाहीं. रानडे यांना ईश्वराने उत्तम 
बुद्धि दिळेलो होती. परंतु ह्या ईश्‍वरदत्त बुद्धिवेभवा- 
पेक्षांही त्यांनीं स्वत:चे मेहनतीनें आपल्या मनाचा 
विकास करून घेतला. 
त्यांचा व्यासंग फार दांडगा असे. एका क्षणाचाही 
ते अपठ्प्रय होऊं देत नसत. अव्याहत व्यासंगाची त्यांना 
इतको संवय झाली होती कों, मनांत आणलें तरी सुद्धां, 


अनुक्रमणिका 


; £ ईश्वराचे दूरदशित्व ९: य 


सात 


निर्थक वेळ दवडणें त्यांना शक्‍य झालें नसतें. रानडे 
यांच्या व्यासंगावद्दळ कोणी एका मित्रानें त्यांची प्रशंसा 
केली असतां ते त्यास म्हणाले की उद्योगीपणाची मला 
संवय लागली आहे असें म्हणण्यापेक्षा तें मला एक 
व्यसन जडलें आहे, असें म्हटलें असतां विशेष शोभेल. 
कारण त्याला प्रतिकार करणेंच मला अशक्य होतें 
वाचन आणि विचार यांची त्यांनीं आपल्याला इतकी 
संवय लावून घेतली होती कीं, या दोन गोष्टींशिवाय 
त्यांच्या मनास विलकुल चेन. पडत नसे. मनाच्या 
अश्या अप्रतिबद्ध व्यापृततेमुळें आपल्या शरीरप्रकृतीवर 
परिणाम होत आहे, ही गोष्ट शेवटीं शेवटीं त्यांनाही 
कळूं लागली होती. उद्योगाची ही आवड त्यांच्या 
शरीरप्रकृतीस बाधक झाली आणि त्यांची प्रकृति 
मळची निकोप व मजवूत असतांही ती हळुहळु 
कमकुवत होत जाऊन त्याच्या योगें त्यांची आयुमर्यादा 

ती, हो गोष्ट रानडे यांची ज्यांना ज्यांना म्हणून 
माहिती आहे ते कवूल करितात. त्यांना करमणुकीचे 
खेळ कोणचेही येत नसत. वाचन, लेखन किवा विचार 
यांना जर करमणूक म्हणतां येईल तर ह्याच तीन 
गोष्टींनीं त्यांच्या मनास करमणूक किवा आल्हाद 
प्राप्त होई. त्यांची प्रकृति चांगली असली म्हणजे ते 
बरेच लांब फिरावयास जात. ते फिरावयास गेले असतां 
माझी त्यांची पुष्कळ वेळां गांठ पडे, परंतु फिरतांनाही 
त्यांचे विचार कांहींना कांहीं चाळूच असत. सृष्टि. 
वैभवाकडे, निसर्गातील चम्नत्क्ृतिजनक बहुविध देखा- 
व्यांकडे त्यांचें लक्ष विळकुल अश्या वेळीं जात नसे. 
त्यांचें तें धिप्पाड उंच ञरीर चालत असे, परंतु त्यांचें 
मन दुसरीचकडे कोठे तरी गृंतलेलें असे- अंतरात्म्याशीं 
त्यांच्या मनाचा संवाद चाललेला असे. शरीराची 
चलनक्रिया चालली असतां खरें पाहतां मनास, विचार- 
शक्‍तीस थोडी विश्रांती हवी असते. पण, त्यांचें तसें 
बिलकुल नसे. ते अति बिकट व गुंतागुंतीच्या विषयां- 
वरही अश्या वेळीं विचार करीत असत, आणि शरीर 
आपलें चालत असे. अश्या वेळच्या त्यांच्या अंतस्थ 
बिचाराचीं दोन उदाहरणें मळा आठवतात. सन 
१८९४ च्या मे महिन्यांत लोणावळें येथें त्यांच्या 
बरोबर मी फिरावयास गेलों असतां, बोलतां बोलतां 
कित्येक गांवचे गांव नदीच्या महापुरामुळें वुडून गेल्याची 
जी बातमी त्याच सुमारास वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध 
झाली होती तिच्यावद्दळ विषय निघाला. ते म्हणाले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भाठ 


चवभनारत 


क लची ,दितकारक अस्ते कोणते परिणाम 
मजल ९० £। इतके बोलून ते स्वस्थ राहिलें. 
त्यानंतर फिरून घरीं येईपर्यंत ते कांहीं एक बोलले 
नाहीत. वरील प्रश्‍न , 
होतें क, त्यांच्या चेहे 
बाही वळ की अडथळा करूं नये असें 
एका मित्रास म *सुमारें दोनच वर्षांपापूर्वी दुसर्‍या 
प्रकारचा दाखला आला. रानडे 

जा है गृहस्य एके दिवशीं फिरत चालले होते. त्या वेळीं 
रानडे त्यांस म्हणाले:- “ रामदासांनी एके ठिकाणी 
| महाराष्ट्रधर्माचें रक्षण करा? असें म्हटलें आहे. 
महाराष्ट्रधर्मा विषयीं रामदासांची काय कल्पना 
मांनी ? इतर दि लोकांच्या धर्माहन महाराष्ट्रधमं 
हरून कांहीं भिन्न धर्म आहे कां? रामदासांचा उदेश 
उुम्हाळ्या कळला आहे काय ?? यावर अर्थातच त्यांच्या 
मित्राने उत्तर दिलें “ नाही बोवा. रामदास काय 
म्हणतात हें आपल्याला कांहीं बरोबर समजत नाहीं. 
भापण याचा काय बरें अर्थ करतां?” त्या गृहस्थाला 
उत्तर मिळालें नाहीं, म्हणून तोच प्रश्‍न त्याने रानड्यांस 
पुन: केला. परंतु रानडे विचारांत गुंग जाळे होते. त्यांनीं 
भापण होऊनच जो प्रश्‍न उपस्थित केला, त्याचा जबाब 
त्यांच्या मित्रास न मिळाल्यामुळें त्या गृहस्थांना अर्थातच 
पुढील सवाल वंद करावे लागले. 'गडबड असो, सभोवार 
गोंगाट चाळळा असो, किवा मंडळी भेटावयास आलेली 
असो, कशामुळेंच रानडे यांच्या उद्योगास व्यत्यय येत 
नसे. रानडे यांजकडे जाण्यास कोणासही मज्जाव नसे. 
कोणीही केव्हांहि त्यांजपाशीं जावें, त्याला ह्रकत नसे. 
हीही गेला तरी हातीं घेतलेल्या कामांत त्याच्या 
जाण्यानें प्रतिवंध होत नसे. मग हा जाणारा गृहस्थ 
त्यांच्याशीं संभाषण करण्यास पात्र असो, किवा उगाच 
कांहीं तरी कामाच्या निमित्ताने व्यर्थ काल दवडण्या- 
ह हेत असो. त्यांना भेटण्यास आलेले गृहुस्थ 
"५ पात्रे असले, तर हातचें काम बाजूस ठेवून 

ते त्यांच्यांशीं बोलत. पण तोच जर उगाच कोणीतरी 
कळकळ घेऊन आलेला असला, तर ते आपलें 
काम तसच करीत बसत; पण तुझ्याशी बोलायला 
तूत फुरसत नाहीं असें एकासही ते सांगत नसत. या 
इुसर्‍्या वर्गांतील लोकांच्या सपाट्यांतून सुटण्याचा 
त्यांनीं एक मार्ग शोबून काढला होता. अमक्याकडन 
कांहीं तरी काम होण्यासारखे आहे, असें त्यांना दिसून 
आलें कीं, त्याला ते असेंच कांहीं तरी काम करावयाला 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


देत. असें झालें म्हणजे अर्थातच अशी रिकामटेकडी' 
मंडळी पुन: त्यांना भेटण्यास म्हणून येत नसे ! 

अशा प्रकारें वारंवार अडथळे येत आहेत, सभोवार 
गोंगाट चालला आहे, अशा स्थितींत काम करण्याची 
संवय आदरणीय आहे किंवा काय, हें मला खात्री पूवक 
सांगतां येत नाहीं. श्रेष्ठ प्रकारचे मानसिक श्रम करा- 


वयाचे आहेत, तर शरीररूपी यंत्र सुरळितपणें चाला- 
वयाला हवें. विशेषतः ज्यांना ज्ञानतंतु ( ऐढा'७०प५ 


3४5611 ) म्हणतात ते अविकृत असायला पाहिजेत. 
परंतु तुमच्या कामांत जर वारंवार तुम्हांला व्यत्यय 
येऊं लागला; तर ज्ञानतंतु सुव्यवस्थितपणें राहणें 
दाक्यच नाहीं. कोणतेंही काम करीत असतां मनाची 
एकाग्रता राखण्याची रानडे यांची शक्ति फारच विलक्षण 
होती. एकांत असो किवा भोंवतालीं मंडळी जमलेली 
असो. आपलें काम एकाग्रचित्ताने करण्यास त्यांस मळींच 
अडथळा येत नव्हता. त्यांची शरीरप्रकृतिही तक्षीच 
निकोप होती. तिच्यामुळे सकाळीं किवा संध्याकाळीं 
लांब लांब फिरावयास जाणें एवढाच काय तो व्यायाम 
करून एकसारखे काम करण्याची शव्ति त्यांचे अंगीं 
होती. परंतु निसर्गास धाव्यावर वसवून असें किती 
दिवस चालणार ? अशा प्रकारें दगदगीमध्ये भव्याहत 
व्यासंग केल्याचें प्रायश्चित्त रानडे यांस अखेर भोगावें 
लागलें. अशा अव्याहत व्यासंगाच्या योगे करून 
आपल्या आयुष्याची मर्यादा आपण होऊ 
केली ! कोणाही मोठ्या मनुष्याकडे जाण्यास मज्जाव 
नसणे याचा अर्थ आमच्या देशात असा करितात कीं 
ज्याला जशी फुरसत मिळेल, तसतसें त्याने तुम्हाळा 
भेटायला यावें, मग त्याचें खरोखरच काम असो किवा 
नसो; त्यानें आल्याबरोबर तुम्ही त्याजबरोबर तो 
उठून जाईपयंत अघळपघळ बोलले पाहिजे. सतत 
मानसिक श्रम करणारांना अशा प्रकारची सवलत 
लोकांना देणें इष्ट नव्हे. मनाची एकाग्रता होण्यास 
एकांतवास आवड्यक आहे. यासाठीं मानसिक श्रम 
करणारांनीं अगदीं एकांतवासांत बसून काम करण्याचें 
व्रत अगदीं तंतोतंत पाळलें पाहिजे. विद्वोषतः या 
देशांतील आम्हां लोकांमध्यें या तत्त्वाची जाणीव अद्याप 
व्हावयाची आहे, असें म्हटलें तरी चाळेल. आम्हांला हें 
तत्त्व समजलें तरी त्याची अंमलबजावणी आमच्याकडून 
होत नाहीं. सतत परिश्रम करण्याची संवय रानडे यांतीं 
स्वतःला लावून घेतली होती खरी, तथापि त्यांच्या या 


त्यांनीं 
न संकुचित 


, एका संवयीमध्यें सुद्धां वर सांगितलेलें एक व्यंग होतें. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे 


केवळ अव्याहत परिश्रम केल्यामुळें त्यांना अकाली मृत्यु 
आला असें नाहीं. केवळ सतत उद्योग केल्यानें मनुष्य 
कधीही कमकुवत होत नाहीं, असें जे मोठमोठे प्रख्यात 
डॉक्टर व वैद्य म्हणतात त्यांत वरेंच सत्य आहे, अशी 
माझी समजूत आहे. अव्याहत उद्योगापेक्षां अशा प्रकारचा 
उद्योग दगदगीमध्ये जर केला असला, तर या दगदगीनें 
मनुष्याची आयुमर्यादा खुंटते. जो येईल त्याला कधींही 
प्रतिबंध न केल्यामुळें त्यांच्या कामामध्ये जे दररोज वारं- 
वार: व्यत्यय येत असत त्यामुळें व आपल्या मानसिक 
शक्ति दिवसांतून कांहीं परिमित काळपर्यंतच विकसित 
असतात, हें तत्त्व विसरण्याची संवय त्यांना स्वतःला 
लावून घेतां आली नाहीं, यामुळें सर्व दिवसभर श्रम 
केल्यानंतर रानडे जर थकले भागलेले दिसत असत, तर 
त्यांत काय आइचर्य ?सतत विचार आणि वारंवार अड- 
थळे येत चालले आहेत, अल्ला परिस्थितींत एकसारखा 
उद्योग करण्याची संवय याचा परिणाम शेवटीं त्यांच्या 
शरीरप्रकृतीवर झालाच ! त्यांची शरीरसंपत्ति मूळची 
जरी निकोप होती तरी अशा प्रकारच्या श्रमांचा 
वरिणाम तिचेवर झाल्यावांचून राहिला नाहीं. ज्ञान- 
तंतूंची शक्‍ति क्षीण क्षीण होत गेली व त्यांना अकालीं 
मृत्युमुखीं पडावें लागलें ! ! ह्या गोष्टीवर मी विशेष 
जोर देऊन बोलत आहें, याचें कारण या एका बाबतींत 
आपल्यापैकी उत्तमोत्तम माणसांमध्येंही अद्याप बाळवत्‌ 
अज्ञान आहे, त्यांना ह्या बाबतींत अद्याप पुष्कळ 
शिकावयाचें आहे, असें मला आढळून आलें आहे. 
थोंडंयाच वर्षांपुर्वी एका बड्या हिंदु गृहस्थाचे घरीं 
त्यांला भेटण्यासाठी मी गेलों होतों. सदरहु गृहस्थ 
आज ह्यात आहेत, ईकवरकृपेनें त्यांना उदंड आयुष्य 
भराप्त होवो ! माझें हें भाषण जर या गृहस्थांचे 
वाचण्यांत आलें तर मी कोणाबद्दल बोलत आहे. हें 
त्यांच्या तेव्हांच ध्यानांत येईल. असो. एके दिवशी 
संकाळी पूर्वी वेळ ठरवूनच मी या गृहस्थांचे घरीं गेलो. 
त्या वेळीं ते आपलें सरकारी काम करण्यांत मग्न झाले 
होते. म्हणून संध्याकाळीं सात वाजतां मीं येतों, असें 
ठरवून पुन: एकवार त्यावेळीं मी त्यांजकडे गेलों. 
त्यावेळीं लेस्ली स्टोफन या ग्रंथकाराने लिहिलेलें एक 
पुस्तक घेऊन ते नुकतेच वाचायला बसण्याचे तयारींत 
होते. इकडे सभोवार त्यांचीं मुलें गडबड करीतच 
होतीं, गडीमाणसें इकडून तिकडे फिरत काम करीत 
मोठमोठ्यानें बोलत होतींच. मो त्यांच्या चेहऱ्याकडे 
पोहिलें तर त्यांचे चर्येवर थकल्याचें चिन्ह स्पष्ट 


अनुक्रमणिका 


नऊ 


दिसत होतें. मी आंत गेल्याबरोबर ते मला. म्हणाले, 
* काय बुवा दुसरा दिवस आजं काम करकरून 
थकलों. नुकताच हा कचेरींतून आलों. ' यावर मी 
बोललों, “आणि एवढें करून आपण आतां लेस्ली 
स्टोफनचे ग्रंथ वाचायळा बसत आहां ?' त्यावंर त्यांनीं 
उत्तर दिलें, ' होय मनाला कांहीं करमणूक तर हवी?' 
आणि ह्या ग्रंथाच्या वाचनानें आपण मनरंजन 
करून घेणार म्हणतां ? यामध्यें तर मोठमोठ्या तत्त्व- 
ज्ञानाने भरलेले भारदस्त निवंध आहेत, आणि इकडे 
पहावें तर आपल्या भोंवतालीं मुलांचा कलबलाट आणि 
गडीमाणसांची दवड चाललेली आहे ?' ' त्याला काय 
इलाज ? हें तर चालायचेंच ' असें म्हणून जणं काय 
ह्या बारीक सारीक गोष्टी आपल्याला अनिवार्यच 
आहेत अश्शा तर्‍हेनें हे बडे गृहस्थ खुर्चीवर पंडून राहिले. 
वास्तविक पाहतां संस्थानचा कारभार चालविण्या- 
सारखीं मोठभोठीं कामें जे करीत होते, त्यांना असल्या 
क्षुल्लक गोष्टी अनिवार्य वाटाव्या काय ? कांहीं वर्षा- 
नंतर त्यांची माझी पुनरच गांठ पडली, त्या वेळीं ते 
मला म्हणाले कीं, अहो आतां मीं तीं माझी जुनी 
संवय अगदी सोडलीं आहे ! असो. 

आपण पुन: आतां रानड्यांकडे वळूं. उल्हासवृत्तीनें 
सतत उद्योग करण्याची त्यांची संवय आपण आपल्याला 
लावून घेतली पाहिजे. पण या बाबतींतील त्यांचा जो 


दोष मीं नुकताच दाखविला, तो मात्र आपण टाळेला 
पाहिजे. त्यांच्या सतत परिश्रमाला सोम्यस्वभाव ही 
एक जोड होती. कांहीं लोकांचा असा समज आहे कीं, 
रानडे यांचा स्वभाव फार साधा असल्यामुळें त्यांना 
मनृष्यस्वभावाची खरी परीक्षा होत नसे. त्यामुळें 
बरावाईट कसाही मनुष्य असला तरी तें त्यांना कळत 
नसे. परंतु हा त्यांचा समज चुकीचा आहे. बऱ्या- 
वाईटाची. त्यांना पारख होत नसे, असें नाहीं; तर 
त्यांची क्षमावृत्ति नेहमीं जागृत अंसल्यामुळें कोणी 
कितीही त्रास दिला, किवा कोणी कितीही आत्मइलाघा 
केली तरी ते त्यावर रागावत नसत. त्यांचा उजवा 
डोळा साफ निरुपयोगी झाला होता व डाव्याची 
दृष्टीही मंद झाली होती; तथापि या थोड्याजा 
शिल्लक राहिलेल्या डाव्या डोळ्याने त्यांना जे पाहतां 
येई, तें आम्हां इतर माणसांना दोन्ही डोळ्यांनींही दिसत 
नाही ! कोण मंनुष्य कसा आहे, त्याचा स्वभाव कसा 
आहे, हें त्यांना लागळेंच कळून येई. परंतु त्यांचें मन 
मोठे. होतें, त्यामुळें दुबळ माणसें स्वतः जाणून बुजून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


-झ्हा 


किवा दुसर्‍याच्या नादीं लागून सत्पथापासून वहकलेली 
पाच्या पाहप्यांत भालीं तर त्यांचा रांग येण्याऐवजी 
रानड यांस त्यांवहृळ कळवळाच उत्पन्न होई. याचें 
कारण असें कों, ते व्यक्‍तीच्या विशिष्ट दोषांकडे 
पाहतच नसत. त्यांची विहृगदृष्टि असे. त्यांचें मानव 
जातीवरील प्रेम समुच्चयवाचक असे. जणं काय अखिल 
मतुष्यजातींतच तें गुरफटुन राहिलेले होतें. व्यक्ति हं 
*पतस्व असें वाटून त्या व्यक्तीकडे त्यांचें मन इतकें 
का १ पब्य मनास अश्या प्रकारचें वळण 
यास ना फार प्रिय असत व त्यांवर 
यांची छाप बसण्यास सुलभ जाई. परंतु उलटपक्षी 
अशा स्वभावामुळे त्यांच्या मनास थोडा कमजोरपणाहु 
आठेला होता, हें आपण विसरतां नये. त्यांची वृत्ति 
क्षमाशील असल्यामुळें कधी कधी ते अशी डळमळीत 
तडजोड करीत असत की, तीमुळे स्वीकृत तत्त्वास धोका 
उत्पन्न होण्याची धास्ती असे. उदाहरणार्थ, संमति- 
कष शा चळवळीच्यावेळी जेव्हां विरुद्ध 
1 नें मोठी ओरड चालविली, तेव्हां रानडे 
यांनी न्या० तेलंग व राववहादूर नूलकर यांस लिहिलें 
को, कायद्याची मर्यादा त्रवतुप्राप्तीपर्यंत ठेवण्याविषयीं 
आपण हिंदुस्थान सरकाराकडे रदबदली करावी, म्हणजे 
सव वाढ मिटेल. अक्या प्रकारची रदबदळी केली तर 
अथातच या बिलाचे मूलतत्त्वाची आहुतीच पडेल हें 
न क आणून तेलंग आणि नूलकर या दोघांनीही 
करण्याचें साफ नाकारिलें. वास्तविक गोष्ट अशी 
आहे की, उपयुक्‍्ततेचे तत्त्व रानडे कधी कधी मर्यादे- 
बाहेर उपयोगांत आणण्यास पहात. कोणाचेंही मन 
इुखवावयाचें त्यांच्या अगदी जिवावर येई. सर्वांनी 
धात एकदिळानें कार्य करावें असें त्यांना वाटे. 
-"नायकार्चे ठिकाणी हा गुण असणे इलाघ्य आहे. 
परतु ह्याच तत्त्वास चिकटून राहिल्याने कधीं कधीं 


क्मः र ी 
पन पदरी येण्याचा संभव असतो. तात्पुर 
ोललेच यातही वाईट वाटलें तरी सत्य तें स्पष्ट 


बोल त्त्वा 
निर्धाराने येळ ता ् 
कका पर्भो राहिलें पाहिजे. जेथें तत्त्वाला बाध 
कर है, त्या ठिकाणी थोडी माघार घेतली तरी 
व कत नाही. पस्तु स्वीकृत तत्त्वापासून रतीभरही 
भड या देशांतील ञपणांत इतर लोकांमध्यें जो 
दुबळेप ॥ आहे तो या एका बाबतीत रानडे यांच्याही 
अंगी होता. परंतु जरी त्यांच्या हातून कधीं अक्ली चूक 
होई तरी तिचें कारण असें कीं, त्यांचा स्वभाव सौम्य 


ढळ भूमिकेवर आपण 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


होता, आणि त्यांचें मन उदात्त होतें. त्यांचे असेच जे 
लहान सहान दोष आतां मीं दाखविले त्यामळेंच 
ते आम्हांस प्रियवर झाले होते, असें म्हणण्यास 
हरकत नाहीं. तुम्हां आम्हां सर्वांमध्ये हे दोष नाहींत 
असें नाहीं. परंतु आपल्या कामांत किवा इतर सद- 
गुणाच्या बाबतींत पाहिलें तर ते आपणां सर्वाहून 
किती तरी पट श्रेष्ठ होते ! त्यांचे वर्तन अगदीं 
निष्कलंक, शुद्ध व साधें असे, त्यामुळेंच त्यांच्या 
वृद्धिवैभवालाही शोभा आलेली होती, असें नाहीं, तर 
त्यामुळें त्यांचे चेहऱ्यालाही सोंदर्य प्राप्त झालें होतें. 
त्यांची मुद्रा इतकी चित्तवेधक नव्हती असें कोणी 
म्हणतात. परंतु असें म्हणणारांना खर्‍या सोंदर्याची 
पारखच नाहीं असें मी समजतों. मीं असें म्हणणें 
धार्ष्ट्यांचे तर खरेंच; पण तसें म्हटल्यावांचून माझ्याने 
राहवत नाहीं, अंतर्यामी बसत असलेल्या गुणांचे तेज 
बाह्यमुद्रेवर झळकते. रानडे स्वस्थ बसले असतांना 
त्यांच्या चर्येवर घ्यानाचें तेज स्पष्ट दिसत असे. आपल्या 
आवडत्या कोणच्याही विषयावर बोलण्यास ते उभे 


राहिले म्हणजे त्यांचें सवे अंतर्याम जणूं त्यांच्या चर्येवर 
मुद्रित झालें आहे, असे वाटे. अश्या वेळीं त्यांचें सोंदये 

काय वर्णावें ? त्यांच्या प्रेताच्या चेहऱ्यावर तरी काय 
तेज विकसत होतें ! चेहऱ्यावरून पाहिलें तर हे अद्यापि 
जिवंतच आहेत असा भास होई !! त्यांचा चेहरा 
म्हणजे सौम्यतेचें जणूं निवासस्थानच आहे असें वाटे ! ! 

मृत्यूनें जरी आपली कामगिरी पुरी केली होती, तरी 
चितेवर त्यांचें प्रेत दहनासाठीं ठेविले, त्यावेळीं सुद्धां 
ईशवरभक्ति, उदात्तपणा, आणि प्रेम यांचें जे तेज त्यांच्या 
चर्येवर झळकत होतें तें तिळमात्रही कमी झालें नाहीं. 
शुद्धतेच्या योगानें त्यांचें मुखकमल तेज:पुंज दिसत होतें. 
तिच्या योगानें त्यांच्या मुखास एक प्रकारचें सौंदर्य 
प्राप्त झालेलें होते. आणि त्यांचा सर्वे आयृष्यक्रमच 
पवित्र असल्यामुळें मृत्यूनंतर हें तेज, हें सोंदर्य त्यांच्या 
चेहऱ्यावरून ढळलें नाहीं. बाह्य तेज हें त्यांच्या अंतस्थ 
शीलाचें द्योतक असे. त्यांच्या विशाल बुद्धीला उदात्त 
शीलाची जोड मिळाल्यामुळें त्यांचें आम्हां सर्वांवर 
वर्चस्व राहिलें. त्यांच्याकडून आमरण सत्कृत्येंच होत 
गेलीं. हें थोडें विषयांतर झालें. पण त्याला इलाज नाहीं. 
असो. रानडे यांचे भक्‍त आपल्या देशांत लक्षावधि 
आहेत. पण त्यांचें निशचयानें, प्रेमाने आणि अभिमानाने 
अनुकरण करणारे त्यांत कितीसे आहेत, हा प्रश्‍नच 
आहे. याचें उत्तर देण्याचें धाष्ट्यं मी करीत नाहीं. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सहादेव गोविंद रानडे यांचा घर्मविचार 


मे. पुं. रेगे 


“ त्या. मू. रानडे ह्यांची धर्मवर व्याख्याने ” हे पुस्तक रानडे यांनी दिलेल्या काही 'धमेपर 
व्याख्यानांचे संकलन आहे. ह्या व्याख्यानांत रानडे ह्यांनी धर्माविषयी मांडलेल्या काही महत्त्वाच्या विचारांचे 
विवेचन करण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखात मी केला आहे. ह्या व्याख्यानांचे एक वैशिष्ट्य असे की त्यांच्यांत 
रानड्यांनी स्वतःची (आणि प्रार्थनासमाजाची ) धर्मविषयक भूमिका पारंपरिक हिंदू धर्माच्या पाइवंभूमी- 
वर मांडली आहे. महादेव गोविद रानडे आणि रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर हे प्रारथनासमाजाचे सवंश्रेष्ठ 
प्रवक्ते होते यात शंका नाही. भांडारकरांनी ह्या संग्रहाला जी प्रस्तावना लिहिली आहे तिच्यात ते म्हणतात, 
“ आपल्या समाजामध्ये पुर्वीपासूत चालत आलेले जे धमंपंथ त्यांतील ग्राह्यांशाचा आपण अवश्य संग्रह 
करावा असा कटाक्ष ठेवूनही रा. ब. माधवरावांनी काही व्याख्याने दिली होती... विचारी पुरुषांस हे मत 
पुर्णपणे मान्य आहे.” 

ह्या व्याख्यानांत रानड्यांची धर्माविषयीची संपूर्ण भूमिका मांडली गेली आहे असे नाही. “ए 
थिइस्ट्स कन्फेशन ऑफ फेथ !- ईकवरवादी श्रद्धेची मांडणी- निवंधात आधुनिक ज्ञान आणि विचार ह्यांचा 
संदर्भ घेऊन स्वतःच्या धर्मविषयक भूमिकेचे विवेचन आणि समर्थन केले आहे. ह्या निबंधात त्यांनी 
मांडलेल्या विचारांचे विवेचन अन्यत्र करावे लागेल. 

हिंदू किवा वैदिक परंपरेचा निर्देश ' सनातन आर्यधर्म ' असा रानडे करतात. ही सनातन परंपरा 
अपरिवर्तनीय नाही उलट विकसनशील आहे. भागवत धम हे ह्या परंपरेचे सर्वांत अलीकडचे असे रूप आहे 
आणि प्राथंनासमाज हे भागवत धर्माचे अधिक विक्षुद्ध असे सांप्रतचे रूप आहे ही रानडे यांची भूमिका आहे. 

रानडचांच्या मताप्रमाणे ह्या आर्यधर्माची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत ? पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे 
वैशिष्ट्य असे को ईश्वर आणि माणूस, परमात्मा आणि जीवात्मा ह्यांच्यामध्ये साक्षात संबंध असतो असे 
हा धम दृढपणे मानतो. ईश्‍वर आणि माणूस ह्यांच्यामध्ये संबंध जुळवून भाणण्यासाठी संघटित धर्मसंस्था- 
चर्च- किवा अभिषिक्त, संस्कारित धमंगुरू, पुजारी, इ. मध्यस्थांची आव्यकता नसते. सामाजिक, 
लोकिक दृष्ट्या माणूस कितीही ' उच्च ' किवा ' हीन ' असला, कितीही ' अज्ञानी ' किवा ' पतित ' असला 
तरी आंतरिक तळमळीने, भक्तिभावाने त्याने जर ईश्वराला हाक घातली तर ईइवर त्याला प्रेमाने प्रतिसाद 
देतोच; आपल्या कृपेचा वर्षाव त्याच्यावर करतोच. ह्यासाठी ज्ञान, आध्यात्मिक अधिकार, उच्च वणे 
ह्यांची काही गरज नसते. माणसाच्या ठिकाणी शुद्ध भक्तिभाव असला तर ते पुरेसे असते. 

आयंधर्मात जे अनेक पंथ होते त्या सर्वांना समान असलेले, आयंधर्माचे अंगभूत असे दुसरे वैशिष्ट्य 
असे की हा ' ऐतिहासिक ' धर्म नाही. “ अमुक एका काली, अथवा देशी, अमुक एका व्यक्‍तीला परमेइवराने 
रूप धारण करून खरा धरम सांगितला; अन्यत्र सवे अंधार ठेवला, हा विचार यात नाही. ... अमुक 
एकच ग्रंथाची महती आहे असे नाही. ... अमुक ग्रंथ अथवा पंथ पहिला, अमुक दुसरा; एक अधिष्ठाता, 
एक अधिकरण असे नाही. सर्वांची योग्यता सारखी.'” (पृ. ८३-८४) 

ह्या दुसर्‍या वैशिष्ट्याचा निदेश करताना रानड्यांच्या मनात स्त्रिस्तो किवा इस्लामी श्रद्धेचा 
संदर्भ होता ह्यात शंका नाही. ख्रिस्ती श्रद्धा अशी आहे की माणसाला त्याच्या तारणासाठी ज्या सत्यांचे 
ज्ञान होणे आवश्‍यक आहे ती सर्वे ईश्‍वराने वेगवेगळया प्रेषितांकरवी आणि विशेषत: छ्मिस्ताकरवी प्रकट 


केली आहेत. ह्या सत्यांवर आधारलेला स्त्रिस्ती धस हा एकमेव सद्धर्म, खरा ह आहे, प्रचलित र 
1 क 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(र) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


हि कोणत्याही धर्माने स्वीकारलेली श्रद्धा ज्या प्रमाणात ह्या सत्यांशी विसंगत असेल त्या प्रमाणात ती 
कार आ दूषित झालेली असते. स्त्रिस्ती धर्मं अस्तित्वात आल्यानंतर इतर सर्व धर्मपंथ 
*पैगंवर ? की झ्स्टामीं श्रद्धा काहीशी' अशीच आहे. महंमद पैगंबर ह्यांच्या पुर्वी ईश्वराने अनेक 
2 तपित पाठवून त्यांच्याकरवी माणसांसाठी उपयुक्‍त असलेली सत्ये, त्यांना श्रेयस्कर असलेला 

जीवनमार्ग प्रकट केला होता. उदा., मोज्िस ( मुसा ) व येथू ( इसा ) हे असे पैगंवर होते; त्यांचे संदेश 
ज्यांच्यांत ग्रथित झाले आहेत ते * जुना करार, “नवा करार इ. धर्मग्रंथ प्रमाण म्हणून स्वीकारले 
पाहिजेत. पण ते पुर्णपणे प्रमाण नाहीत. कालाच्या ओघात त्यांच्यांत अनेक असत्ये, विकृती शिरल्या आहेत. 
उलट महंमद पैगंबर हे अंतिम प्रेपित आहेत. त्यांनी आणलेला ईश्वरी संदेश कुराणात चोखपणे मांडण्यात 
आला आहे. ईइवराने माणसासाठी प्रकट केलेले सत्य कुराणात संपुर्ण आणि परिपुर्णे अशा स्वरूपात उपलब्ध 
आहे. तेव्हा वास्तविक पहाता इस्लामखेरीज इतर धर्म वेगवेगळ्या प्रमाणात आणि वेगवेगळ्या प्रकारे 
अप्रमाण आहेत. रानड्यांचे म्हणणे असे आहे की आर्यधर्मात ह्या स्वरूपाचे स्थान कोणाही प्रेषिताला, 
*अवतारा'ला क्रिवा ग्रंथाला देण्यात आलेले नाही. 

हे म्हणणे कितपत वस्तुस्थितीला धरून आहे ? हिंदू धामिक परंपरेला वैदिक परंपरा असे म्हणतात 
आणि ह्या परंपरेत वेदांचे, श्रतींचे प्रामाण्य स्वीकारलेले आहे. वेदहा ह्या परंपरेतील सवंश्रेष्ठ असा 
धमंग्रंथ आहे. वेदातील कोणत्याही वचनाश्ी विसंगत असलेले विधान असत्य, अप्रमाण असणारच, मग ते 
कितीही अधिकारी मानल्या गेलेल्या पुरुषाने किवा ग्रंथाने केलेळे असो, हे तत्त्व सर्व वेदिक पंथोपपंथांनी 
स्वीकारठेळे आहे. मग आर्यंधर्म कोणत्याही एका ग्रंथाला एकमेवद्दितीय असे स्थान देत नाही असे 
रानड्यांना कसे म्हणता येईल ? 

पण रानड्यांचे म्हणणे वास्तवाला धरून आहे. जिला “ वैदिक परंपरा ' असे म्हणतात तिच्यात 
अनेक, भिन्न धमंग्रंथांचे प्रामाण्य स्वीकारण्यात आलेले आहे. ह्या प्रमाण धमंग्रंथांतील एक विशिष्ट ग्रंथ 
सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्याच्या प्रामाण्यावर इतर सर्वाचे प्रामाण्य आधारळेळे आहे अशी भूमिका तिच्यात 
स्वीकारण्यात आलेली नाही. वेद प्रमाण आहेत असे अर्थात्‌ मानण्यात येते. वेदांचा उगम, त्यांचे स्वरूप, 
प्रयोजन, प्रामाण्याची व्याप्ती ह्यांचे विवरण करण्याचा अधिकार मीमांसा (पूर्वमीमांसा) ह्या शास्त्राचा 
किवा दश्ंनाचा आहे. आता पुर्वमीमांसेच्या म्हणण्याप्रमाणे वेद हे नित्य आणि अपोरुषेय आहेत. ते अपौरुषेय 
आहेत ह्याचा अर्थअसा की ते कुणाही व्यक्‍तीने, प्रतिभावंत माणसाने किंवा साक्षात ईइवराने, रचलेले 
नाहीत. ते रचले गेल्यामुळे अस्तित्वात आले असे नाही. ते नेहमी होतेच. ह्या अर्थाने ते नित्य आहेत. हे जे 
विश्व आहे ते नित्य आहे, ते नेहमीच होते आणि राहील, आणि वेद हे ह्या विवाचाच एक भाग आहेत. 
ते नेहमीच होते आणि राहतील. म्हणून ते नित्य आहेत आणि प्रमाण आहेत. ते स्वत:प्रमाण आहेत. त्यांचे 
भामाण्य इतर कशावर आधारलेले नाही. आता वेदांचे प्रामाण्य स्वीकारणारे आणि म्हणून वैदिक असणारे 
सवच पंथ हा सिद्धान्त स्वीकारतात असे नाही. उदा., वेद हे ईश्‍वराने रचलेले आहेत व म्हणून ते प्रमाण 
आहेत असे नैयायिकांचे- न्यायदर्शनाच्या पुरस्कत्यांचे- मत आहे. 

_ आता मौमांसामताप्रमाणे पहाता, भगवद्‌गीता हा पौरुषेय ग्रंथ आहे. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह्या पुरुष- 
विशेषाने, पुरुषोत्तमाने सांगितलेला तो ग्रंथ आहे व म्हणून पौहुषेय आहे. तेव्हा तो स्वत:प्रमाण नाही. वेदात 
करण्यात आलेली विधाने स्वत:प्रमाण आहेत. म्हणजे ती सत्य आहेत हे श्रद्धेने स्वीकारायचे असते; त्यांची 
सत्यता सिद्ध करणारा पुरावा काय आहे हा प्रश्‍न उपस्थित करायचाच नसतो. पण भगवद्‌गीता हा वेदांहून 
भिन्न आणि पौरुषेय असा ग्रंथ आहे. त्यातील विधाने स्वत:प्रमाण नाहीत. ती कशावरून सत्य आहेत असा 
प्रश्‍न उपस्थित होतो. गीतेतील जी विधाने वेदांतील विधानांचा अनुवाद करतात, वेदात जे सांगितले आहे 
तेच सांगतात, तती आणि तेवढीच विधाने सत्य आहेत हे ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर आहे. धर्माच्या किवा 
अध्यात्माच्या क्षेत्रात वेद सोडून इतर जे सवं ग्रंथ आहेत त्यांचे प्रामाण्य वेदांच्या प्रामाण्यावर आधारलेले 


आहे. आह. 


अनुक्रमणिका राठीची विकास महाराहो च विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (२) 


पण ही ओपचारिक भूमिका आहे. प्रत्यक्षात गीतेत अशी अनेक महत्त्वाची विधाने आहेत की जी 
वेदांत आढळत नाहीत. तेव्हा वेद आणि प्रमाण मानण्यात आलेले इतर धमंग्रंथ ह्यांच्यांतील संबंधाविषयीची 
एक अधिक सौम्य अशी भूमिका प्रचलित झाली. ती अशी को गीता इ. इतर धमंग्रंथ वेदांचा केवळ अनुवाद 
करीत नाहीत; ते वेदांना पुरक आहेत. त्यांतील विधाने वेदांतील विधानांशी सुसंगत असतात; पण 
वेदांतील विधानांचा ती केवळ अनुवाद करीत नाहीत. माणसांना त्यांचे सर्वोच्च आध्यात्मिक श्रेय-मुक्‍ती 
किवा ईश्वराचा प्रसाद- संपादन करण्याला सहायक ठरतील, पण जी वेदांत आढळत नाहीत अशी अनेक 
सत्ये ह्या ग्रंथांतून सांगण्यात आली आहेत.' म्हणून हे ग्रंथ वेदांचे पुरक ग्रंथ आहेत. 

वैष्णव, शैव, शाक्त इ. संप्रदायांचे स्वतःचे आगम ग्रंथ आहेत आणि हे संप्रदाय आपापल्या 
आगमांचे प्रामाण्य श्रद्धेने स्वीकारतात. त्यांच्यातले जे स्वतःला वैदिक मानतात ते अर्थात वेदांचे प्रामाण्यही 
स्वीकारतात. त्यांच्या दृष्टीने वेद ( श्रृति ), वेदांवर आधारलेल्या स्मृती, आगमग्रंथ इ. मिळून जे ग्रंथ- 
भांडार सिद्ध होते ते समग्र प्रमाण आहे. ह्या ग्रंथांतून मांडण्यात आलेल्या सर्व विधानांत परस्पर-सुसंगती. 
आहे आणि ही सर्व विधाने सत्य आहेत. ही ह्या संप्रदायांची पारंपरिक दृष्टी आहे. ऐतिहासिक दृष्टीने 
पाहता असे दिसते की वेष्णव, शेव, शाक्‍त हे धामिक संप्रदाय, सांख्य-योग ह्यांसारखे आध्यात्मिक संप्रदाय 
हे मुळात अवैदिक होते. वैदिक साहित्य हे ज्या लोकसमूहाचे धार्मिक साहित्य होते त्याहून भिन्न असलेल्या 
जनसमूहात विकसित झालेले हे (आणि इतर) संप्रदाय होते. त्यांतील ज्या संप्रदायांनी वैदिक संप्रदायात 
प्रवेश केला त्यांनी वेदप्रामाण्य स्वीकारले, आणि वेदांच्या शिकवणीचा व आपापल्या संप्रदायाचा विशिष्ट 
सिद्धान्तांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. काही संप्रदाय, उदा., जेन आणि बौद्ध, हे वैदिक प्रवाहाच्या 
बाहेर राहिले आणि नास्तिक म्हणून, म्हणजे वेदप्रामाण्य नाकारणारे म्हणून, ओळखण्यात येऊ लागले. 
पण वेदप्रामाण्यावरील श्रद्धा ही एक बाब वगळली तर वैदिक आणि अवैदिक संप्रदायांच्या सिद्धान्तांत 
आणि साधनेत खूपच साम्य आहे असे आढळून येईल.* आणखी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. वैदिक 
संप्रदायाचे खास धामिक साहित्य म्हणजे वेद ( उपनिषदे धरून ), स्मृती, धमंसूत्रे, इ. ह्यात मांडण्यात 
आलेल्या सिद्धान्तांचा आणि मूळच्या अवैदिक पण पुढे वैदिक बनलेल्या संप्रदायांच्या सिद्धान्तांचा सुसंगत 
समन्वय करण्याचा प्रयत्न शक्‍य झाला ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की वैदिक संप्रदायाने इतर 
संप्रदायांच्या काही सिद्धान्तांचा स्वोकार केला होता. मूळचा वैदिक संप्रदाय आणि इतर संप्रदाय ह्यांच्या- 
मध्ये आदानप्रदान संहिता-काळापासूनच सु होते आणि इतर संप्रदायांतील संकल्पना, सिद्धान्त, मूल्ये 
इ. खास वेदिक साहित्यात प्रविष्ट झाली.* 

तेव्हा आयंवर्मात ' अमुक एकाच ग्रंथाची महती आहे असे नाही ' हे रानड्यांचे म्हणणे खरे आहे. 
ह्या संदर्भात आणखी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. मूळचे अवैदिक असलेले पण नंतर वैदिक परंपरेत 
सामील झालेले संप्रदाय वेदांच्या शिकवणीचा आणि आपल्या विशिष्ट धमंग्रंथांच्या शिकवणीचा समन्वय 
साधण्याचा प्रयत्न करतात हे आपण पाहिले. ह्या समन्वयाचे स्वरूप ध्यानात घेणे आवश्‍यक आहे. वैदिक 
परंपरेत वेदवचनांचा पद्धतशीरपणे अर्थ लावणारे शास्त्र म्हणजे मीमांसाशास्त्र होय. वेदांतील वाक्यांचा 
अर्थ हावताना मौमांसेने स्वीकारळेळे एक मूलभूत तत्त्व असे की कोणत्याही वेदवाक्‍्याचे प्रयोजन अमक 
एक विशिष्ट कृत्य कर किवा करू नको, असे सांगण्याचे असते. म्हणजे वेदवाक्य हे नेहमो आज्ञार्थपर, 
आदेशपर असते. ह्याचे एक नेहमीचे उदाहरण म्हणजे ' स्वर्गकामो यजेत '; ज्याला स्वर्ग हवा आहे त्याने 
यज्ञ करावा. जगाचे स्वरूप कसे आहे, इतिहासात काय घडले आहे, पुढे काय घडेल, कोण कधी कसा 
वागला ह्याची माहिती करून देणे हे वेदांचे प्रयोजन नाही. आता अक्षा व्यक्तींचे वर्णन करणारी, घटनांचे 
कथन करणारी, ' भूतार्थपर ' वाक्ये वेदांत आढळतात ह्यात शंका नाही. पण केवळ निवेदन करणे हे 
त्यांचे खरे कार्य नसते. अश्ी वाक्ये जे सांगतात ते कोणत्यातरी कृत्याच्या संदर्भात सांगत असतात. अशा 
वाक्यांच्या मागे ' अमुक कर्म करा ' ( विधि ) किवा 'अमुक कर्म करू नका? ( निषेध ) असे सांगणारे 
वैदिक वाक्‍य असते. ह्याचे परिचित उदाहरण असे: ' तो ( रद ) रडला, त्याचे अश्रू रुपे बनले ' अज्ञा 


अनुक्रमणिका अाठीचा विकास *महातहांचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(४) “ “नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आझ्ययाची वाक्ये कृष्ण-यजुवेदात आढळतात. ह्या घटना घडल्या हे सांगणे हे ह्या वाक्यांचे प्रयोजन नाही. 
तररुपेहे अश्रू व म्हणून भशुभ, अमंगल आाहे, म्हणून ते दक्षिणा म्हणून देऊ नये असा निषेध करणे हे 
त्यांचे प्रयोजन आहे. ग भे 
म्हणजे मीमांसेच्या मताप्रमाणे वेदांत दोन प्रकारची वाक्ये आहेत. १) आज्ञार्थी किवा विध्यर्थी, 
विधिनिषेधपर वाक्ये. काय करावे आणि काय करू नये हे ही वाक्ये सांगतात. ती प्रमाण आहेत. हे आदेश 
आणि निषेध पाळल्याने आपले हित होते, न पाळल्याने अहित होते. २) दुसर्‍या प्रकारची वावये म्हणजे 
गात काय आहे, काय घडले इ. सांगणारी किवा कशाची तरी निदा, स्तुती करणारी वाक्ये. ह्यांना 
अथवाद * म्हणतात. ही वाक्‍्येसुद्धा प्रमाण असतात. पण ती जे सांगतात ते शब्दशः सत्य असते ह्या 
अर्थाने ती प्रमाण नसतात. काही सत्य सांगणे हे त्यांचे प्रयोजन नसतेच. तर जी (हितकर) कृत्ये करावी, 
किवा (अहितकर) छृत्ये करू नये असे विधिनिपेधपर वाक्यांनी सांगितलेले असते त्यांची प्रशंसा किवा 
निदा करून ती करायला किवा टाळायला लोकांना प्रवृत्त करणे हे त्यांचे प्रयोजन, कार्य असते. 


ह्या मीमांसाप्रणीत दष्टिकोणाप्रमाणे कर्मकांड प्रकाशित करणे हे श्रुतींचे एकमेव प्रयोजन ठरते. 
काही कृत्ये करणे आपल्या हिताचे असते हे आपल्या अनुभवाच्या आणि अनुभवावर आधारलेल्या 
अजुमानांच्या आधारे आपल्याला कळून येते. उदा., शेती कशी केली असता भरघोस पीक येते, किवा अमुक 
आजार अमुक ओषधाने बरा होतो हे आपल्याला अनुभवाने आणि तर्काने कळते. तेव्हा अमुक पद्धतीने 
शेती करा किवा अमक्या आजारावर अमुक औषध घ्या हे सांगण्यासाठी श्रुती आव्यक नाही. पण अमुक 
पद्धतीने यज्ञ केळा असता माणसाला स्वर्ग मिळतो किवा विपुल धनधान्य मिळते हे अनुभवाच्या आधारे 
माणसांना कळू शकत नाही. हे ज्ञान वेदांत प्रकट झाले आहे म्हणूनच माणसाला ते प्राप्त होऊ शकते आणि 
मग ती विशिष्ट कमे करायला तो प्रवत्त होतो. प्रत्यक्ष आणि अनुमान ह्यांनी ज्या हितकर कर्मांचे ज्ञान 
होऊ शकत नाही त्यांचे ज्ञान माणसाला उपलब्ध कलून देणे हे श्रुतीचे एकमेव उद्दिष्ट आहे; सृष्टीचे, 
माणसाचे स्वरूप काय आहे ह्याविषयीचे ज्ञान माणसाला प्राप्त करून देणे हे तिचे प्रयोजन नाही अशी 
मीमांसेची भूमिका आहे. 

अनेक वैदिक तत्त्ववेत्त्यांनी ही भूमिका नाका 3 यवत मरिन पेण 
आहे. कमंकांड प्रकट करणे हे श्रुतीचे प्रयोजन आहे हे ते नाकारीत नाहीत. हे श्रुतीचे प्रयोजन आहेच न | 
शिवाय ह्या विश्‍वात ज्या अंतिम तत्त्वाचा (ब्रह्म) आविष्कार झाला आहे त्याचे ज्ञान करून देणे तसेच 
विश्‍वातील हे अंतिम तत्त्व, आणि माणसाच्या समग्र व्यक्तित्वात ज्याचा आविष्कार झालेला असतो 
ते त्याचे आत्मतत्त्व ह्यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट करणे आणि ह्या विदवतत्त्वाशी एकरूप होण्यात 
माणसाचे परमकल्याण असते हे माणसाच्या ध्यानात आणून देणे हेही श्रुतीचे प्रयोजन आहे अशी भूमिका 
ते स्वीकारतात. श्रुतींचा उपनिषदे हा जो भाग आहे त्याचे मुख्यत: हे दुसरे प्रयोजन आहे. ह्या दृष्टीने 
वैदांकडे पाहिले असता त्यांचे दोन भाग पडतात. एक भाग म्हणजे कमंकाण्ड, ह्याच्यात गरशयोगाद, 
माणसांना स्वर्ग इ. इष्ट फळे प्राप्त करून देणाऱ्या कर्मांचे ज्ञान प्रकट झालेले आहे. दुसरा भाग म्हण्जे 
झानका पड. ह्याचे प्रयोजन म्हणजे ब्रह्म, जीवात्मा, त्यांचा परस्परसंबंध, माणसाचे परमश्रेय (मोक्ष) ह्याचे 
ज्ञान प्रकट करणे. हे ज्ञानही प्रकट व्हावे लागते. कारण, ह्या दृश्य विश्‍वात एका अंतिम तत्त्वाचा 
आविष्कार झाला आहे का, असल्यास त्याचे स्वरूप काय आहे, माणसाचा अमर असा आत्मा भाहे का, 
इत्यादी प्रश्‍नांविषयीचे निर्णायक ज्ञान माणसाला केवळ इंद्रियानुभव आणि अनुमान ह्यांच्या साहाय्याने 
होऊ शकणार नाही. वेदांत प्रकट झाले आहे म्हणूनच माणसाला ते प्राप्त होऊ शकते आणि त्याच्या आधारे 
माणूस आपले परमश्रेय साध्य करू शकतो. | 


रली, त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे श्रुतीचे प्रयोजन दुहेरी 


हा दृष्टिकोण रूढ झाला. वेदांचे कर्मकांड ( संहिता व ब्राह्मण ) आणि ज्ञानकाण्ड ( उपनिषदे ) 
असे दोन भाग मानण्यात येऊ लागले. वेदांच्या केवळ कर्मकाण्डात्मक भागाच्या अर्थाचे विवेचन करणे हे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे भे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (५) 


भीमांसेचे कार्य ठरले व मीमांसा ही ( केवळ ) पूर्वमीमांसा बनलो. ज्ञानकाण्डाचा अर्थ विशद करणारे 
दुसरे क्षास्त्र, उत्तरमीमांसा किवा वेदान्त म्हणून उदयाला येऊन स्थिर झाले. ह्यातून दुसरी एक गोष्ट 
झाली. कर्मकाण्ड, म्हणजें वेदांचाच, कोणती कर्मे करावी हे विशद करणारा भाग, ज्ञानकाण्डाच्या तुलनेने 
गौण ठरला. त्याचे प्रामाण्य नाकारण्यात आले नाही. पण माणसाचे सर्वोच्च श्रेय कसे प्राप्त करून घ्यावे 
ह्याचे ज्ञान कर्मकाण्डापासून मिळत नाही, त्यासाठी ज्ञानकाण्डाचा आधार घ्यावा लागतो ही दृष्टी स्थिर 
ज्ञाली. कर्मकाण्ड मागे पडले. 

ज्ञानकाण्ड म्हणजे उपनिषदे. साख्य-योग हे संप्रदाय, तसेच आगमांवर आधारलेले शेव, वैष्णव इ 
संप्रदाय हे प्रारंभी अवैदिक होते; पण नंतर वेदप्रामाण्याचा स्वीकार करून ते वैदिक बनले हे आपण पाहिले. 
सांख्य-योग आपले सिद्धान्त अनुभव आणि अनुमान ह्यांच्या आधारे सिद्ध करतात. शेव आणि वेष्णव ह्यांचे 
सिद्धान्त मलत: त्यांच्या आगमांवर आधारलेले आहेत. पण वेदांमध्येही हे सिद्धान्त प्रकट झाले आहेत असे 
दाखवून देणे त्यांना भाग असते कारण नाही तर त्यांनी स्वीकार वेदप्रामाण्य शुष्क, फोल आहे, त्यातून 
काही निष्पन्न होत नाही, त्याला काही आशय नाही असे होईल. आणि ही गोष्ट ते समर्थपणे करू शकतात, 
आपले सिद्धान्त उपनिषदांद्राराही प्रकट झाळे आहेत असे साधार दाखवून देऊ शकतात कारण हे सिद्धान्त 
खरोखरच उपनिषदांत अंतर्भत झालेले दिसून येतात. ह्याचा अर्थ असा की जी मूळची वैदिक जमात किवा 
वैदिक संप्रदाय होता त्याची दृष्टी प्रथमपासूनच स्वागतश्लील, संग्राहक, समन्वयात्मक अशी होती. 
आपल्याहून भिन्न असलेल्या परंपरांत जी मते, उपासनापद्धती, साधना इ. विकसित झाल्या होत्या त्यांना 
आदराने सामावून घेण्याची त्यांची वृत्तो होती.* 

ज्या ज्ञानाच्या प्रकाशात माणूस जगतो, ज्याच्यामुळे जीवनातील सवंश्रेष्ठ साध्य काय आहे आणि 
ते कसे गाठावे हे त्याला कळते ते ज्ञान वेदांमध्येही प्रकट झाळे आहे आणि आगमांपासूनही लाभते असे 
जर असेल तर ह्या ज्ञानाच्या संदर्भात वेद आणि आगम हे दोन भिन्न भूमिका वठवितात, ह्या ज्ञानाला 
वेगवेगळया प्रकारे योगदान करतात असे मानावे लागते. आगम हे केवळ वेदांचा अनुवाद करतात असे 
असेल तर त्यांना काही प्रयोजन उरणार नाही. तेव्हा वेदांत ज्या सत्याचा आराखडा प्रकट झाला आहे ते 
तपश्रिलवारपणे, समद्धपणे आगमांत सांगितलेले असते असे मानावे लागते हे आपण पाहिलेच आहे. ह्या- 
शिवाय एक गोष्ट ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. वैदिक परंपरेप्रमाणे समाज चार वर्णांचा बनलेला आहे. पण 
वेदांचा 'अधिकार! फक्त वरच्या तीन वर्णांना- ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्यांना- आहे, शूद्रांना नाही. म्हणजे 

पासून उपलब्ध होणारे ज्ञान शूद्रांसाठी नाही. उळट आगम, किवा सांख्य-योग हे सर्वांसाठी आहेत. ह्या 
दोन्ही दृष्टींनी पाहता, वेद पूर्णपणे प्रमाण आहेत असे मान्‌नही, आगम वेदांवेक्षा श्रेष्ठ आहेत असे ठरते. 
अर्थात्‌ श्रद्धावान माणसे ह्या दोहोंत कोण श्रेष्ठ आहे, कोण कनिष्ठ आहे हा प्रन धसाला लावणार नाहीत. 
व्यवहारात, आगम आणि भगवद्गीता यांच्यासारख्या ' पौरुषेय ' ग्रंथांचा आश्रय ते वेदांपेक्षा कितीतरी 
अधिक घेतील. उपनिषदांचे सार भगवद्गीतेत आले आहे तेव्हा केवळ भगवद्गीतेच्या शिकवणीवर संपूर्ण 
जीवनमार्ग आधारता येतो असे त्यांना मानता येईल. पुढे भगवद्गीतेचे सार ज्ञानेश्‍वरीत आले आहे, वेदांचे 
सार सांगणाऱ्या भागवताचे सार तुकारामात आहे अशी धारणा होऊ शकेल. म्हणजे व्यवहारात वेदोप- 
निपषदे मागे पडतील; त्यांची जागा घेणारे भगवद्गीता, भागवत ह्यांसारखे ग्रंथही मागे पडतील. जे मागे 
पडले आहे ते अप्रमाण, अपुरे ठरले आहे आणि म्हणून ते मागे टाकले पाहिजे असे सामान्यपणे कुणी 
म्हणणार नाही. अखेरीस ज्ञानेइवरर-तुकाराम ह्यांच्यापर्यंतच्या (आणि पुढच्याही) परंपरेचा अंतिम आधार 
काय हा प्रश्‍न उपस्थित झाला तर वेद हाच त्यांचा आधार आहे असेच औपचारिक आणि पूर्णपणे 
प्रामाणिक असे उत्तर राहील. वेदांच्या शिकवणीत जे गभित आहे तेच आगमांत आणि इतर ग्रंथांत 
स्पष्टपणे मांडण्यात आळे आहे आणि त्याचाच विकास नंतरच्या अधिकारी पुरुषांनी आपले मनन-चितन, 
अनुभव आणि साधना ह्यांच्या बळावर केला आहे, हे ज्ञान त्यांनी ज्या ग्रंथांतून मांडले आहे ते आपल्या 
दृष्टीने अधिक उपयुक्त आहेत अशी धारणा होऊ शकेल. 
व्र 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(६) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टें.-ऑक्टो., १९९२ 


हा विकास हे आयंधर्माचे तिसरे वैशिष्ट्य आहे असे रानडे म्हणतात. “ आयंधर्माचे तिसरे लक्षण 
हे को, हा इतर धर्माप्रमाणे स्थायिक नसून याला वाढ आहे... याची पूर्वरूपे पुष्कळ झालीं व उत्तरख्पे 
व्हावयाचीं आहेत. याळा अनंतकालपर्यंत वाढ आहे. तिळा अवधि नाही. यांत नवे संप्रदाय, नवीन रूपांतरे, 
नवीन मिश्रण होत जाणार आहे. याला ऐतिहासिक रूप नाही म्हटलें म्हणजे वेदादि ग्रंथ तुमच्यांत नाहींत 
व असल्यास ते तुम्हांस पुज्य नाहींत काय, असा प्रश्‍न निघतो. होय. तीं धमंपुस्तकें खरीं व तीं मान्यही 
आहेत; परंतु प्रथम वेदांचे बंधन होतें. तरी तितक्‍्याने समाधान होईना, तेव्हां उपनिषद्रूप आवरण झाले. 
पुढें पुराणें झालीं. परंतु त्यांतील वाष्कळपणा न रुचल्यामुळे साधु पुरुषांनीं भक्तिमार्ग, वारकरी पंथ वगेरे 
स्थापित केले. अशीं अनेक खूपांतरें होत होत स्तिमितपणा, तटस्थपणा, जरा (म्हातारपण) ही अनुभवीत 
असतांहीं एखादा खच्ची केलेला उंट वाढतो त्याप्रमाणे आपण येथवर आलों आहों; तरीही वाढ चालूच 
आहे.” पृ. ८४-८५) विश 

रानड्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे “ आर्यधर्माचे चौथे लक्षण हें की ह्या वाढीला एक विशेष दिशा आहे 
व ती प्रेमाची आहे... दोन हजार वर्पांमागें अग्निहोत्रादि यज्ञासाठी पश्युवध होत सत; पस्तु प्रेमभावाचे 
आधिक्य होऊन ती चाल लोकांनी सोडून दिली. प्रेमवंधन वाढावे, मनाला दुःख होऊ तये, हीच सावजिक 
प्रवृत्ति. जो मनुष्य सदाचरणानें वागतो त्यास देव पावतो, असें सेंट पॉलनेंहीं म्हटले आहे. पर्ल पयार्‍्या 
उद्घाराच्या संबंधानें आर्यधर्मांत उदार कल्पना आहेत, तशा इतर कोठें नाहीत. जातिबंधन वगेरे निर्बंध व 
अडचणीचे प्रकार असतां प्रेमाची वाढ आहे, अधिकार वाढत आहे, व वाढीचा व्याप होत आहे. पडण 
व जातिनिर्बंध असतां ही स्थिति व परस्परांविषयीं वैमनस्य नाहींसे व्हावें हीच इच्छा; म मगं तीं शिथिल 
होतील तेव्हा काय प्रकार होईल कोण जाणे. छाप मारून दुसरा छाप धर्माच्या वाबतींत उठदू क 
जमत नाहीं. परमेश्वराच्या पायांपासून वाहात आलेल्या ह्या धमंगंगेचा ओघ प्रेमाचा असून त्यान क 
झालेल्या ज्ञानावरील भागवतधर्म हें अत्यंत सुवासिक फूल व मधुर फल आहे, असें आपणांस दिसून *४लः 
व बारकाईनें विचार करून पाहणारास प्रार्थनासमाजाचें व भागवतधर्माचिं लक्षणांच्या संबंधाने हल 
अत्यंत आहे, हें, त्यांतील सभासदांचे पोषाक, बसणें उठणें कसेही असलें तरी सहज समजेल. ... की 
म्हणेल तुमच्या ह्या धर्माच्या आज्ञा किती व कोणत्या आहेत, तें सांगा. त्यास आमचे उत्तर क द 
आमच्या धर्मांच्या आज्ञा आठ आहेत, किंवा दाहा आहेत, असे नाहीं. सर्वे मानवबंधूंशीं प्रेमानें वागावे, 
हीच त्यांतील मुख्य आज्ञा. ” (पृ. ८५-८६ पिक रि णि 

ह्या उताऱ्याची दोन वीक डन ही आहेत. आयंधर्माचा विकास अधिकाधिक विशुद्ध आण 
सावंत्रिक प्रेमाच्या दिशेने होत आला आहे असे रानडे म्हणतात. भारतीय परंपरेतील शाब्द त्यांनी 'वॉपरळे 
असते तर ' आत्मौपम्यबुद्धि ', ' सर्वभूतहितरति ' किंवा ' करुणा » असे शब्द आले असते ( ' अद्रेष्टा 
सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च । !). प्रे ' हा शब्द ते वापरतात हा उघड उघड खिस्ती प्रभाव आहे. 
पण ' छाप मारून दुसरा छाप धर्माच्या बावतीत उठवू म्हटल्यास जमत नाही असेही ते म्हणतात. ह्याचा 
अर्थ सरळ आहे. ज्या दीर्घ, स्वतःचे सतत उन्नयन करू पाहणार्‍या धामिक परंपरेने नाळ घडविलेले 
असते तिच्यातील वैगुण्ये पाहून तिचा आपण एकाएकी त्याग केला आणि दुसर्‍या, आधिक उन्नत व शुद्ध 
भासणाऱ्या परंपरेचा स्वीकार केला तर त्याने काही साधत नाही; आपण केवळ एक बाह्य छाप स्वत:वर 
उमटवून घेता एवढेच होईल. ख्श्रिस्ती प्रेमाच्या संकल्पनेतील आणि ह्या प्रेमाचा आविष्कार ज्याच्यात 
झाला आहे अशा जीवनातील उदात्ततेचा स्पर्ष आपल्याला झाला तर तो चैतन्यदायी स्पर्श आहे असेच 
मानळे पाहिजे. ह्या मूल्याचा स्वीकार करून ते आत्मसात्‌ करण्याचा प्रयत्न जरूर केला पाहिजे. पण 
“ घर्मांतर ' करून स्त्रिस्ती बनणे हा हे साधण्याचा मार्ग नव्हे. असे करणे म्हणजे केवळ ' स्त्रिस्ती ' हा छाप 
स्वतःवर मारून घेण्यासारखे आहे. आपल्या विकसनशील धामिक परंपरेत ह्या नवीन मूल्याला अनुकूल 
असलेली जी मूल्ये स्थिरावलेली असतील त्यांच्या भूमीत नवीत मूल्य रुजविणे हा खरा मार्ग आहे. विविध 


घामिक परंपरांत देवाण-घेवाण होत राहणे, त्यांच्यांत संवाद होत राहणे, इष्ट न न रेचा 
ऱ) :_' 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धमंविचार (७) 


उच्छेद करून तिची जागा घेण्याचा प्रयत्न दुसर्‍या परंपरेने करता कामा नये. मानवी बंधुभाव पाळणारा; 
भक्‍्तिमार्गी एकेश्‍वरवाद हा विदवधर्म आहे अशी रानड्यांची धारणा आहे. पण आज ज्या धार्मिक परंपरा 
नांदत आहेत त्यांना नाकारून त्यांच्या जागी हा धर्म प्रस्थापित केला पाहिजे अशी त्यांची भूमिका नव्हती. 
कोणतीही परंपरा स्वतःमध्ये अंतर्भूत असलेल्या प्रेरणेला अनुसरून जेव्हा स्वत:च्या परिपुर्ण, शुद्धतम 
स्वरूपात परिणत होईल तेव्हा तिने विदवधर्माचें स्वरूप धारण केलेले असेल. प्रत्येक परंपरा ही 
परमेइवराच्या पायापासून वाहात आलेली गंगा आहे; ती विठवधर्माच्या सागरात विलीन होणार आहे. 

तेव्हा रानड्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रार्थनासमाज म्हणजे आयंधर्माच्या परंपरेने जे भागवतधर्माचे 
रूप धारण केले होते त्याचेच अधिक विकसित स्वरूप होय. ह्या परंपरेलाच आधारभूत असलेल्या तिच्या 
गाभ्यात समाविष्ट असलेल्या संकल्पना म्हणजे ईइवर सर्वांचा पिता आहे, सर्व माणसे एकमेकांची भावंडे 
आहेत आणि ईइवराची भक्‍ती करण्यात आणि सर्वांवर प्रेम करण्यात माणसाचे कल्याण असते, त्याच्या 
जीवनाचे खरे सार्थक असते ह्या संकल्पना होत. प्राथंनासमाज हे जरी भागवत-धर्माचेच अधिक परिणत 
स्वरूप असले तरी त्यांच्यांत महत्त्वाचे भेदही आहेत. एक भेद असा की भागवत-धर्म वेदप्रामाण्य मानतो. 
भ्राथंनासमाज कोणत्याच विशिष्ट धमंग्रंथाचे प्रामाण्य मानीत नाही. रानड्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “ आमच्या 
प्राथंना-समाजाचा विदवोष गुण हाच आहे कों, सर्वे धमंगुरु, सर्व धमंपुस्तके आम्हांस पूज्य आहेत, व सर्वांत 
जें चांगलें असेल तें ग्राह्य करण्यास आमची हरकत नाही.” (पृ. ८४) ह्यात असे अभिप्रेत आहे कौ एका 
विशिष्ट धमंग्रंथावर आपले सिद्धान्त आणि मूल्ये आधारण्याचे बंधन प्रार्थनासमाजावर नाही. दुसरा भेद 
असा की भागवतपंथाने चातुवेरण्य स्वीकारले होते. प्राथनासमाजाच्या दृष्टीने सवे माणसांवर आपले बांधव 
म्हणून प्रेम करावे ही जी प्रमुख धर्माज्ञा आहे तिचे पालन करण्यात चातुवेर्ण्यामुळे अडथळा निर्माण होतो. 
चातुवंण्ये धर्माझेशी विसंगत आहे व म्हणून त्याज्य आहे. 

हिंदू धामिक परंपरेची रानड्यांनी तपशिलवारपणे जी चिकित्सा व मूल्यमापन केले आहे त्याची 
माहिती करून घेण्यासाठी त्यांनी भागवत-धर्मावर जी व्याख्याने दिली त्यांच्याकडे वळावे लागेल 
(पृ. १ ते ७९). पहिला मुद्दा ते मांडतात तो हा की प्रत्येक जिवंत परंपरेचे सतत अंतर्गत मूल्यमापन होत 
राहणे इष्ट असते. ज्या क्र्षींनी, आचार्यांनी, साधुसंतांनी एखादी धामिक परंपरा स्थापन करून तिला 
चालना दिलेली असते ते, रानडे म्हणतात “ कसेही थोर पुरुष असले, तरी ते सवंप्रकारें स्वत: सिद्ध 
नसतात. ज्या काळांत त्यांचा जन्म होतो त्या वेळच्या आचारविचारांचा त्यांजवर परिणाम सहजीं घडतो. 
ते जरी सामर्थ्याने व वृद्धिप्रभावानें इतर लोकांहून श्रेष्ठ असतात, तरी ज्याप्रमाणें पाण्याच्या प्रवाहाच्या 
उलट दिशेस जाणें कठीण असतें, त्याचप्रमाणें कालरूपी प्रवाहाच्या सवंथा विरुद्ध जाणें फारच दुरापास्त 
आहे. ह्या गोष्टीची सत्यता येशू सख्थिस्त, महंमद, तुकाराम आदिकरून साधुपुरुषांची चरित्रे पाहिलीं 
असतां चांगळी कळून येईल. त्यांच्या ग्रंथांत त्या काळच्या आचारविचारांची पुष्कळ ज्ञांक असली तरी त्या 
योगाने त्यांतील आध्यात्मिक संबंधाच्या ज्या विशेष उक्ति असतात त्यांची किमत मुळीच कमी होत नाहीं. 
तसेच, ते थोर पुरुष व आपण सर्व उदकाच्या प्रवाहाप्रमाणे एकसारख्या चालत आलेल्या कालप्रवाहाचे व 
कर्मंपरंपरेचे परिणाम आहोंत; त्यामुळें त्यांचा व आपणा सर्वांचा निकट संबंध आहे, हे लक्षांत ठेवून, 
त्यांच्या ग्रंथांत त्या वेळचीं कांहीं मतें आढळलीं, तरी त्यांतील विशेष गुणदर्शक शुद्ध, सरळ व सुविचाराचा 
जो भाग असेल त्याची योग्यता कमी न मानता तो प्रांजल बृद्धीने स्वीकारण्यास आपण तयार असावे, 
हेंच आपणां सर्वांस उचित होय. ” (पृ. ३-४) ह्या चिकित्सक परीक्षणाच्या व्याप्तीतुन येशू, महंमद 
यांसारखे धर्मसंस्थापकही रानड्यांनी वगळलेले नाहीत हे ध्यानात घेण्यासारखे भाहे. 

भारतीय धार्मिक परंपरेचे असे चिकित्सक परीक्षण, ह्या परंपरेत मोक्षप्राप्तीचे जे भिन्न मार्ग 
विकसित झाले आहेत त्यांच्या विवेचनाद्वारे रानडे करतात. हे रूढ मार्ग म्हणजे योग, ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग 
आणि भक्तिमार्ग. योगमार्गाचा सर्वसाधारण परिचय आपल्याला असतो. ध्यानधारणा करून चित्त पुर्ण- 
पणे शुद्ध केळे असता त्यात आत्मज्ञान स्फुरते आणि आत्मज्ञान प्राप्त होण्याची अवस्था म्हणजे मोक्षप्राप्ती 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(ट) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


होय असे योगमार्गाचे सार आहे. हा मार्ग जीवात्म्याचे स्वरूप आणि विश्‍वाशी त्याचा असलेला संबंध 
ह्याविषयीच्या एका दर्नावर आधारलेला आहे. ह्या दर्शनाचे थोडे विवरण करणे इष्ट ठरेल. 

हे दक्षंन म्हणजे सांख्य दर्शन होय. ह्या दर्शनाप्रमाणे ह्या विश्‍वात जे सर्व काही आहे त्याचे दोन 
प्रकार पडतात. एक प्रकार म्हणजे पुरुष. पुरुषाला जाणीव असते, तो चिन्मय असतो असे त्याचे संपूर्ण 
स्वरूप असते. पुरुष म्हणजे ज्याला जाणीव आहे असा धर्मी, अशी गोष्ट. ह्याशिवाय इतर कोणतेही लक्षण 
किवा वैशिष्ट्य पुरुषाच्या ठिकाणी नसते. म्हणजे पुरुष स्वतः ' शुद्ध ' असतो. शुद्ध जाणीव हे त्याचे संपुर्ण 
स्वरूप असते. अस्तित्वाचा दुसरा प्रकार म्हणजे प्रकृती. जाणिवेचा जो काही विषय असतो किवा असू 
शकतो, ज्या कश्याची पुरुषाला जाणीव असते ते सर्वं प्रकृतीमध्ये अंतभूत असते. जाणिवेच्या विषयांचा 
संपुर्ण समूह म्हणजे प्रकृती. घट, पट, डोंगर इ. भौतिक वस्तूंची आपल्याला जाणीव असते-ते आपण पाहू, 
स्पर्शू, इ. शकतो- म्हणून भोतिक वस्तू प्रकृतीत समाविष्ट असतात. पण आपले विचार, इच्छा, भावना 
इ. मानसिक घटना ( किवा घटिते ) घेतली तर त्यांचीसुद्धा आपल्याला जाणीव असते. तेव्हा आपले मन 
किंवा चित्त हे सुद्धा प्रकृतीत अंतर्भूत असते. सर्व भौतिक वस्तू, प्राणिमात्रांची शरीरे, मने, मानसिक घटना 
ह्यांची मिळून प्रकृती वनलेली असते. 

पुरुष आणि प्रकृती ह्यांच्यांत केवळ भेदच नव्हे तर विरोधही असतो. प्रकृतीतील सर्व वस्तू, 
तिच्यातील मने धरून, जड, अचेतन असतात. फक्त पुरुष चेतन, चिन्मय असतो. सांख्य मताप्रमाणे अनेक 
( असंख्य ) पुरुष आहेत. प्रत्येक पुरुष हा प्रकृतीत उदयाला आलेला कोणतातरी एक देह आणि 
त्याच्याशी संलग्न असलेले मन हे आपले आहे असे मानतो; हे देह-मन म्हणजें आपणच असे मानतो. हे 
अर्थात्‌ अज्ञान ( किंवा अविद्या ) आहे. वास्तविक पुरुष केवळ चित्स्वरूप आहे, देह-मन हा प्रकृतीचा 
घटक असल्यामुळे अचेतन, जड आहे, पुरूष आणि देह-मन एकमेकांपासून पूर्णपणे भिज्न आहेत, असे असूनही 
एक विशिष्ट देह-मन म्हणजे आपणच असे पुरुष अज्ञानाने मानतो. ह्यामुळे शुद्ध जाणीव ह्या निळेप 
स्वरूपाचा पुरुष ' संसारी ' बनतो. 

त्याची कथा अशी : प्रकृती तीन प्रकारच्या गुणांची बनलेली नाहे. गुण म्हणजे प्रकृतीचे अंतिम 
घटक. गुण म्हणजे अत्यंत सूक्ष्म असे पदार्थ होत. हे सत्त्व, रजस्‌ व तमस्‌ अश्या तीन प्रकारचे असतात. 
प्रकृतीतील सर्व वस्तू- भौतिक वस्तू आणि मने- ह्या तीन प्रकारच्या गुणांच्या वनढल्या असतात. 
प्रत्येक प्रकारचा गुण स्वतःचा एका विशिष्ट प्रकारे आविष्कार करतो. ज्या गुणांची मिळून एखादी वस्तू 
बनलेली असते त्यांच्या आविष्कारांच्या गोळावेरजेतून त्या वस्तूचे स्वरूप सिद्ध होते. रजोगुणांचा आविष्कार 
गतीमध्ये होतो. जे, जे गतिमान असते, बदलत असते, स्थित्यंतर पावत असते ते त्याच्यात असलेल्या रजो- 
गुणांमुळे तसे असते. पुढुषाच्या जाणिवेला (स्वाभाविकपणे) प्रकाशाची उपमा देण्यात येते. तमोगण हे 
त्यांच्या नावाप्रमाणे काळोखी असतात; पुरुषाच्या प्रकाशाला विरोध करणारे असे ते असतात. ते रजो- 
गुणालाही विरोध करतात. रजोगुणांमुळे गतीची जी प्रेरणा निर्माण होते तिला तमोगुण अटकाव करतात. 
घट-पटांसारख्या भौतिक वस्तू प्रामुख्याने तमोगुणांच्या बनलेल्या असतात. अर्थात्‌ त्या बदलत असल्यामुळे 
त्यांच्यात रजोगुणही काही प्रमाणात असतात. तमोगुण हे पुरुषाच्या प्रकाशाच्या ( जाणिवेच्या ) विरोधी 
असतात ह्यामुळे प्रामुख्याने तमोगुणांच्या बनलेल्या भौतिक वस्तूंची साक्षात्‌ जाणीव होऊ शकत नाही. 
काळोखाने माखलेली वस्तू जशी आपल्याला दिसू शकत नाही त्याप्रमाणे प्रामुख्याने तमोगुणांची बनलेली 
भौतिक वस्तू ज्ञानाचा साक्षात्‌ विषय होऊ शकत नाही. ढे 

मग भोतिक वस्तूंचे ज्ञान आपल्याला कसे होऊ शकते ? प्रकृतीतील तिसऱया प्रकारचे गुण म्हणजे 
सत्त्वगुण. तमोगुण हे पुरुषाच्या प्रकाशाच्या विरोधी असतात तर सत्त्वगुण पुरुषाच्या प्रकालाला 
अनुकूल असतात; न पुरुषाच्या प्रकाशाने उजळून निघण्याची, उज्ज्वळ वनण्याची क्षमता त्यांच्या 
ठिकाणी असते. भौतिक वस्तू ज्याप्रमाणे प्रामुख्याने तमोगुणांच्या बनलेल्या असतात त्याप्रमाणे मने 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव' गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (९) 


(चित्ते) आणि मानसिक घटना ह्या प्राधान्याने सत्त्वगुणांच्या बनलेल्या असतात. ह्यामुळे मानसिक 
घटना पुरुषाच्या प्रकाशाने उजळू ज्कतात. अश्या उज्ज्वल झालेल्या, प्रकाशित क्षालेल्या मानसिक 
अवस्था म्हणजे जाणिवेची वेगवेगळी रूपे होत. समजा मी एक फूल पहातो, ते मला मावडते, ते 
खुडण्याची इच्छा मला होते. हा माझा जो अनुभव आहे, जाणिवेचे हे जे रूप आहे त्याचे विश्‍लेषण 
सांख्यमताप्रमाणे कसे होईल ? फूल ही भोतिक, प्राधान्याने तामसिक असलेली वस्तू आहे. ती ज्ञानाचा 
साक्षात्‌ विषय होऊ शकत नाही. पण माझे चित्त प्रामुख्याने सत्त्वगुणांचे बनलेले असते. आता सत्त्वगुणां- 
मध्ये पुरुषाच्या प्रकाशाने उजळण्याची जश्ली क्षमता असते तशी भिन्न रूपे, आकार धारण करण्याचीही 
क्षमता असते. तमोगुण हे रजोगुणांपासून निष्पन्न होणाऱ्या गतीला अवरोध करणारे असतात तर सत्त्वगुण 
ह्या गतीला वाव देणारे, तिच्यापुढे लवणारे (* लघु ') असतात. ह्यामुळे प्रामुख्याने सत्त्वगुणांची बनलेली 
जी वस्तू असते, म्हणजे चित्त, तिच्या अंगी नाना रूपे धारण करण्याची क्षमता असते. ह्यामुळे माझे चित्त 
फुलाचा आकार धारण करू शकते. फुलाचा आकार धारण करणारी ही जी चित्तवृत्ती आहे ती प्रामुख्याने 
सत्त्वगुणांची बनलेली असल्यामुळे पुरुषाच्या प्रकाशाने उजळू शकते. ही उजळलेली चित्तवृत्ती म्हणजे फुलाचे 
दक्षंन किवा प्रत्यक्षज्ञान. फुलाचे प्रत्यक्षज्ञान हे जाणिवेचे रूप आहे. चित्ताने धारण केलेला फुलाचा 
भाकार हे प्रकृतीमध्ये उदयाला आलेले एक रूप, गुणांची एक रचना आहे. म्हणून ते जड आहे; तो 
अनुभव नाही. पण प्राधान्याने सत्त्वगुणांचे बनलेले असल्यामुळे पुरुषाच्या प्रकाशाने उज्ज्वल होते आणि 
असे उजळलेले हे रूप म्हणजे फुलाच्या दर्शनाचा अनुभव. हा अनुभव सुखद असतो. सुख (किवा दु:ख) 
ही सुद्धा एक चित्तवृत्ती आहे, ती स्वत: अचेतन, जड आहे, पण पुरुषाच्या प्रकाशाने ती उजळते तेव्हा तो 
सुखाचा अनुभव बनतो. ह्या अनुभवातून फूल-खुडण्याची इच्छा हा अतुभव जन्माला येतो. ह्याचेही. असेच 
विश्लेषण करावे लागेल. 

इच्छेतून कर्म जन्माला येते; इच्छेचे साध्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणारी कृती. ही कृती चांगली 
किवा वाईट असते. सामान्यपणे तिचे स्वरूप मिश्र असते. ती काही प्रमाणात चांगली आणि काही प्रमाणात 
वाईट अशी असते. अशा कोणत्याही कर्माचा क्रिवा कृतीचा दुहेरी परिणाम घडून येतो. एक तर 
ज्या प्रमाणात कृती चांगली असेल त्या प्रमाणात कर्त्याला सुख आणि ज्या प्रमाणात वाईट असेल त्या 
प्रमाणात दु:ख अनिवायंपणे लाभते. हा प्रसिद्ध कर्मसिद्धान्त होय. कर्मसिद्धान्त हा मूलत: सांख्य-योग (आणि 
बोद्ध इ.) श्रमणपंथांचा सिद्धान्त आहे. इच्छेचे समाधान करू पाहणार्‍या कृतीमुळे जो दुसरा परिणाम 
घडून येतो तो असा को त्या इच्छेचा एक संस्कार कर्त्याच्या मनावर उमटतो. हा संस्कार म्हणजे अनुकूल 
परिस्थितीत ती इच्छा चित्तात परत जागृत होते आणि स्वत:चे समाधान करायला धडपडू लागते. 
संस्कार म्हणजे बीजरूप इच्छा, भाणि अधिक सामान्यपणे बीजरूप अनुभव होय. इच्छेतून कृती निर्माण 
होते ह्याचा अर्थ असा की इच्छा काही प्रमाणात तरी राजसिक, जिच्यात रजोगुण आहेत अशी असते. 

पुरुष अविद्येमुळे जो स्वतःहून भिन्न आहे आणि स्वतःशी असंबंधित आहे अशा प्रकृतीतील एका 
देह-चित्तात्मक व्यूहाशी स्वत:चे तादात्म्य मानीत असतो. हा व्यूह म्हणजे आपणच असे मानीत असतो हे 
आपण पाहिले. हे अज्ञान 'अनादी ' असते- म्हणजे त्याला प्रारंभ झालेला नसतो. कालात कितीही मागे 
गेळे तरी एखादा विशिष्ट पुरुष तेव्हा असे तादात्म्य मानीत होता असेच आढळून येईल. देह-चित्तात्मक जो 
व्यूह असतो त्याचे स्वरूप कसे असते ? देह ही अर्थात्‌ भौतिक वस्तू आहे. चित्ताच्या अंगी ज्ञानेंद्रिये आणि 
कर्मेंद्रिये असतात. म्हणजे देहाच्या माध्यमातून वस्तू पाहण्याची, ऐकण्याची इ. तसेच विविध कृत्ये करण्याची 
शक्‍ती चित्ताच्या ठिकाणी असते, पण ह्याशिवाय चित्त अहंकारयुक्‍त असते. ह्याचा अर्थ असा : समजा 
चित्ताने फुलाचा आकार धारण केला आणि पुरुषाच्या प्रकाशाने हा आकार प्रज्वलित झाला की फूल पाहणे 
हा अनुभव सिद्ध होतो हे आपण पाहिले. आता चित्त अहुंकारयुक्‍त असते. म्हणजे असे की चित्ताने फुलाचा 
जो आकार धारण केलेला असतो तो ते स्वत:कडे घेते, आपलासा करते, आपली स्थिती हे ल्प त्याला देते. 


ही सबंध अवस्था जेव्हा पुरुषाच्या प्रकाशाने उजळून येते तेव्हा जो अनुभव सिद्ध होतो त्याचे स्वरूप फूल 
३ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


_ (१०) | - : नवभारत जुलै-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


पाहण्याचा अनुभव एवढेच असत नाही. तर फूल पोहण्याचा माझा अनुभव असे त्याचे स्वरूप होते. इच्छा 
ही अश्लीच चित्ताची एक अवस्था आहे. पण अहंकारयुक्‍त चित्ताची ती अवस्था असल्यामुळे ती जेव्हा 
अनुभव बनते तेव्हा माझी इच्छा असा तो अनुभव असतो. ह्यातून कृती जन्माला येते. समजा जर चित्त 
अहंकारयुक्‍त नसते तर तृप्तीसाठी धडपडणारी एक इच्छा आहे असाच अनुभव आला असंता. अशा 
अनुभवाची परिणती कृतीत ज्ञाली नसती. पण चित्त अहंकारयूव्त असल्यामुळे माझी इच्छा असे अनुभवाचे 
स्वरूप असते आणि त्यातून कृती जन्माला येते. मग कर्मसिद्धान्ताप्रमाणे ती बरीवाईट असेल त्याप्रमाणे 
सुखदुःबांचा अनुभव येतो, त्यातून सुख चाळू राहावे, दुःख संपुष्टात यावे अशी इच्छा उद्‌भवते, त्यातून 
कृती घडून येते, मग सुखदु:ख... असे हे रहाटगाडगे चाळू राहते. शिवाय प्रत्येक इच्छा आपला संस्कार 
-बीजरूप इच्छा- चित्तामध्ये ठेवून जाते. री 

सुखदु:ख, इच्छा, कृती, सुखदु:ख ही विशिष्ट व्यक्‍तीला येणारी अनुभवांची मालिका अनादी आहे. 
ही मालिका स्वरूपत: दु:खमय आहे. सुख प्रासंगिक असते, दु:ख स्थायी असते. ह्या दुःखमय मालिकेपासून- 
संसारापासून- सुटका करून घेणे म्हणजे मोक्ष साधणे. हा मोक्ष पुरुषाने साधायचा आहे; पुरुष हा मुक्‍त 
व्हायचा असतो. जे आपण नव्हे ते- प्रकृतीतील एक देह-इत्द्रिय-चित्तरूप रचना- आपणच आहोत असे 
'पुरुषं अज्ञानामुळे मानतो व म्हणून आपण सुखी. आहोत, दु:खी ' आहोत, ही आपली इच्छा आहे, ती 
साधण्यांसाठी आपण अमक कृत्य केळे पाहिजे ह्या स्वरूपाचे अनुभव त्याला येतात. आपले स्वत:चे प्रत्यक्‌ 
स्वरूप काय आहे ह्याचे ज्ञान त्याला झाले की तो जे परके आहे त्याच्याशी तादात्म्य मानणार नाही. तो 
जसा आहे त्या स्वरूपात- जिला'स्वतःचे विषय नाहीत अशी शुद्ध जाणीव ह्या स्वरूपात- तो (स्वस्थ) 
राहोल. प्रकृतीपासुन आणि इतर पुरुषांपासून तों स्वरूपत: असंबंधित आहे, आणि शुद्ध, इतर कशाशी 
असलेल्या किवा मानलेल्या कोणत्याही संबंधापासून न डागळलेल्या अशा स्वरूपातील त्याचे असणे म्हणजे 
केवल्यांची अवस्था म्हणजेच मोक्ष. हां मोक्ष स्वतःच्या स्वरूपाच्या सम्यक्‌ ज्ञानामुळे पुरुषाला प्राप्त होतो. 

हे ज्ञान पुरुषाला कसे प्राप्त होईल ? पुरुष केवळ शुद्ध जाणिवेने युक्त असतो; ह्या जाणिवेचा 
स्वत:चा विषय असा नसतो. तेव्हा पुरुषाळा स्वतःच्या स्वरूपाची साक्षात जाणीव असू शकत नाही. 
कारणे मग स्वत:चे स्वरूप (किवा तो स्वतः हा) त्याच्या जाणिवेचा विषय होईल आणि असे असणे 
अशक्य असते. पण पुरुषाची जाणीव, प्रकाश मानसिक घटितांना उजळून टाकतो आणि त्यांना अनुभव 
हे स्वरूप देतो ह्यांचा अर्थ असा की प्रकाशमय पुरुषाचे प्रतिविब चित्तात पडलेले असते; चंद्राचे प्रति विव 
एखाद्या तळ्यात पडावे आणि त्याने तळ्यातील पाणी उजळून निघावे तसे. पुरुषाचे प्रतिबिंब ऱ्य 
चित्तात पड्‌ शकते कारण चित्त प्रामुख्याने सत्त्वगुणांचे बनलेळे असते. पण चित्तात सत्त्वगुणांप्रमाण 
तमोगुण आणि रजोगुणही असतात; सामान्यतः चित्त अशुद्ध असते. ह्यामुळे हे प्रतिबिंब काहीसे अस्पष्ट 
व अंधुक आणि विक्ृृतही असते. (तमोगुण तळातील चिखलासारखे मानावे आणि रजोगुण म्ह्णजे 
तळ्यात लहरी निर्माण करणाऱ्या वार्‍्यासारखे असतात असे मानावे.) त्यामुळे हा प्रतिबिबित पुरुष चॅचल-- 
इच्छांच्या अधीन असणारा, कृत्ये करणारा-आणि अंधुक-अज्ञानी-असा भासतो. जर चित्तातून तमोगण 
आणि रजोगुण पुर्णपणे निपटून काढण्यात आले तर चित्त केवळ सत्त्वगुणांचे वनठेळे असेल, (तळ्यातील 
पाणी पुर्णपणे स्थिर आणि पारदर्शी बनलेळे असेल) आणि त्यात पुरुषाचे पडलेले प्रतिव्विव अविठृत, 
शुद्ध प्रकाशमय असे असेल; पुरुषाला स्वत:च्या खऱया स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान होईल आणि तो मुक्‍त होईल. 
ज्या ज्ञानामुळे मोक्ष मिळतो त्या ज्ञानासाठी वित्त पूर्णपणे शुद्ध होणे आवश्‍यक आहे. 

चित्त पूर्णपणे शुद्ध करणे हे योगमार्गाचे उद्दिष्ट आहे. कोणतीही विशिष्ट चित्तवृत्ती घेतली (उदा., 
फुलांचे दशन ही. चित्तवृत्ती घेतलो ) तर तिच्यात तमोगुण असतात आणि इच्छा ह्या प्रकारच्या 
चित्तवृत्तीत रजोगुणही असतात. तेव्हा अंत:करणात कोणतीही चित्तवृत्ती उदयाला येणार नाही अशी 


स्थिती साधणे म्हणजे चित्त पूर्णपणे शुद्ध करणे होय असे म्हणता येईल. तेव्हा योग म्हणजे चित्तवृत्तिनिरोध 
साधण्याचा मार्ग आणि तंत्रे होय. | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (१४). 


विषयांचे होणारे ज्ञान, सुखदुःख, इच्छा, कम, सुखदुःख ... हे जे शारीरिक-मानसिक अवस्थांचे 
दु:खमय रहाटगाडगे आहे ते माणूस कर्मे करतो म्हणून चालू राहते असे कर्मसिद्धान्त सांगतो. केवळ 
इच्छेमुळे कर्म होत नाही तर अहंकारयुक्‍त इच्छेमुळे कर्म होते. तेव्हा अहंकाराचे पूर्ण विसर्जन करणे हे 
योगाचे एक साध्य आहे. ह्यासाठी अहिसा, सत्य इ. यमनियम निष्ठेने पाळावे लागतात. पण एवढ्याने 
भागत नाही. अनंत पूर्वजन्मींच्या कर्मांनी मागे ठेवलेले संस्कार चित्तात वसत असतात. हे संस्कार म्हणजे 
वीजरूप वासना असतात; म्हणजे त्यांच्यात रजस्‌ व तमस्‌ हे घटक असतात. हे संस्कार चित्तातून निपटून 
काढले तरच चित्त पुर्णपणे शुद्ध होऊ शकेल. ह्यासाठी योगाची तंत्रे मुख्यतः वापरावी लागतात. माणूस 
जर एके ठिकाणी स्थिरपणे राहिला ( आसन ), त्याने इंद्रिये विषयापासून निवृत्त केली ( प्रत्याहार ), 
इवासही कोंडून धरला (प्राणायाम) तर ज्नारीरिक हालचाली स्तब्ध झाल्यामुळे मानसिक आंदोलने होणार 
नाहीत, नवीन अनुभव आणि त्यांतून निर्माण होणार्‍या इच्छा ह्यांची मालिका खंडित होईल. आता त्याने 
जर मन एकाग्र केले (ध्यान) तर चित्तात सुप्त असलेले संस्कार, त्यांचा इच्छा-कर्मात आविष्कार. होण्याला 
अवसर नसल्यामुळे, क्षीण होत, होत विलयाला जातील. नवीन अनुभव येण्याचे. थांबले, पूर्वसंस्कार 
विल्याला गेले, अहंकाराचे पूर्ण विसर्जन झाले की चित्तातून रजोगुण व तमोगुण निःज्ञेषपणे निपटून 
काढले गेलेले असतील, चित्त केवळ सत्त्वगुणांचे बनलेले असेल, त्याच्यात पुरुषाचे अविकृत प्रतिबिब 
पडेल, आपल्या खऱ्या स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान त्याला होईल व तो मुक्‍त होईल. आपली मूळची कैवल्यावस्था 
तो धारण करील. * 
जो योगमार्ग आणि त्याच्यात समाविष्ट असलेली ध्यानधारणा इ. तंत्रे आहेत त्यांच्यामागे सांख्य- 
दर्शन आहे. सांख्यसंकल्पनात्मक चौकटीच्या संदर्भातच योगमार्गाची उद्दिष्टे आणि पद्धती यांचे आकलन 
होऊ शकते. केवळ चिन्मय असलेला शुद्ध पुरुष त्याच्याहन भिन्न असलेली आणि . त्यांच्याशी असंबंधित 
असलेली प्रकृती, ह्या प्रकृतीतील एका देहचित्तात्मक व्यूहाशी पुरुषाने आपले तादात्म्य मानणे हो त्याची 
मूळ अविद्या, ह्या अविद्येतून जन्माला येणारे संसाररूपी दु:खमय बंधन, विशुद्धीकृत अंतःकरणाद्वारा पुरुषाला 
होणारे आत्मज्ञान आणि ह्या आत्मज्ञानाद्वारा प्राप्त होणारा केवल्यस्वरूपी मोक्ष ह्या संकल्पना ह्या 
चौकटीतील प्रमुख संकल्पना होत. आता ह्या संकल्पना-चोकटीत आणि रानड्यांनी स्वीकारलेल्या ''भक्‍्ति- 
मार्गी, एकेश्‍वरवादी दशंनात मूलभूत भेद आणि विरोध आहे. सांख्यदर्शनात ईद्वराला आणि ईइवरभक्तीला 
स्थान नाही. ईइवराचे अंश-अपत्ये-असलेले सर्व जीव एकमेकांची भावंडे आहेत ह्या कल्पनेला आणि 
भक्ताने सर्व माणसांशी, किंबहुना प्राणिमात्राशी बंधुभावाने वागळे पाहिजे ह्या तिच्यावर आधारलेल्या 
मूल्यालाही- सांख्यदशंनात अवकाश नाही. रानड्यांच्या भक्‍्तिमार्गी मताप्रमाणे, माणसाने आपल्या 
स्वार्थाचा, पृथक्‌ व्यक्तित्वाचा लोभ सोडून ईइवराशी पुर्णपणे एकरूप होण्यात आपल्या व्यक्तित्वाचे, स्वतंत्र 
इच्छांचे त्याला समर्पण करण्यात, त्याची इच्छा असेल तीच स्वतःची इच्छा बनविण्यात, ( आणि म्हणून ) 
स्व माणसांना स्वत:ची भावंडे मानून प्रेमाने त्यांची सेवा करण्यात, अ्या रीतीने ईश्‍वराची भक्ती 
करण्यात माणसाचे सर्वोच्च श्रेय असते. त्याची ' मुक्‍ती ' असते. किंबहुना “ मुक्‍ती ' ही संकल्पना तिला 
सांख्य-योग दशशनांत आहे त्याहून पुर्णपणे वेगळा आशय दिल्याशिवाय भक्तिमार्गात ठीकपणे बसत नाही. 
तेव्हा योगमार्ग आणि एकेश्‍वरवादी भक्तिपंथ ह्यांच्यामध्ये विसंवाद आहे. उलट योगमागे आणि 
-अट्वैत दशन ह्यांत सुसंवाद आहे. किवहुना एकाच साध्याकडे यशस्वीपणे नेणारे अनेक पर्यायी * मार्ग ' 
:आहेत ही मूलत: अट्वती संकल्पना आहे. सांख्यमतात काही बदल केळे तर अद्वेतमत निष्पन्न होते. ( हे 
अर्थात्‌ मूलगामी बदल आहेत.) ही मांडणी अशी करता येईल : 
अनेक भिन्न पुरुष आहेत असे सांख्यमत मानते. त्याऐवजी एकच पुरुष आहे, असे मानू या. प्रत्येक 
पुरुष केवळ चिन्मय असतो असे सांख्य मानते. आनंद हा सुखाचा एक प्रकार आणि सुख हे प्रकतीतील 
एक रूप आहे, ते पुरुषाचे लक्षण नाही असेही सांख्य मानते. ह्याऐवजी पुरुषाची जी जाणीव. असते ती 
केवळ आनंदरूय असते असेही मानू. या. चिन्मय, आनंदमय असलेला असा एक आणि एकच पुरुष भाहे हे 


घास्पागाश मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(१०) न -_ : नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


पाहण्याचा अनुभव. एवढेचं असत नाही. तर फूल पाहण्याचा माझा अनुभव असे त्याचे स्वरूप होते. इच्छा 
हो अश्नीच चित्ताची एक अवस्था आहे. पण अहंकारयुक्‍त चित्ताची ती अवस्था असल्यामुळे ती जेव्हा 
भनुभव बनते तेव्हा माझी इच्छा असा तो अनुभव असतो. ह्यातून कृती जन्माला येते. समजा जर चित्त 
हैकारयुक्‍त नसते तर तृप्तीसाठी धडपडणारी एक इच्छा आहे असाच अनुभव आला असंता. अशा 
अनुभवाची परिणती कृतीत झाली नसती. पण चित्त अहंकारयुक्‍त असल्यामुळे माझी इच्छा असे अनुभवाचे 
स्वरूप असते आणि त्यातून कृती जन्माला येते. मग कमंसिद्धान्ताप्रमाणे ती बरीवाईट असेल त्याप्रमाणे 
छक्षदु:लाचा अनुभव येतो, त्यातुन सुख चालू राहावे, दुःख संपुष्टात यावे अशी इच्छा उद्‌भवते, त्यातून 
कृती घडून येते, मग सुखदु:ख... असे हे रहाटगाडगे चाळू राहते. शिवाय प्रत्येक इच्छा आपला संस्कार 
“बीजरूप इच्छा- चित्तामध्ये ठेवून जाते. 
सुखदुःख, इच्छा, कृती, सुखदु:ख ही विशिष्ट व्यक्तीला येणारी अनुभवांची मालिका अनादी आहे. 
ही मालिका स्वरूपत: दु:खमय आहे. सुख प्रासंगिक असते, दु:ख स्थायी असते. ह्या दुः:खमय मालिकेपासून- 
ससारापासुन-- सुटका करून घेणे म्हणजे मोक्ष साधणे. हा मोक्ष पुरुषाने साधायचा आहे; पुरुष हा मुक्‍त 
व्हायचा असतो. जे आपण नव्हे ते- प्रकृतीतील एक देह-इत्द्रिय-चित्तरूप रचना- आपणच आहोत असे 
धुर्ष अज्ञानामुळे मानतो व म्हणून आपण सुखी. आहोत, दुःखी आहोत, ही आपली इच्छा आहे, ती 
साधण्यांसाठी आपण अमुक कृत्य केले पाहिजे ह्या स्वरूपाचे अनुभव त्याला येतात. आपले स्वत:चे प्रत्यक्‌ 
स्वरूप काय आहे ह्याचे ज्ञान त्याला झाले की तो जे परके आहे त्याच्याशी तादात्म्य मानणार नाही. तो 
जसा आहे त्या स्वरूपात- जिला,स्वत:चे विषय नाहोत अशी शुद्ध जाणीव ह्या स्वरूपात- तो (स्वस्थ) 
राहील. प्रकृतीपासुन आणि इतर पुरुषांपासून तों स्वरूपत: असंबंधित आहे, आणि शुद्ध, इतर कशाशी 
असलेल्या किवा मानलेल्या कोणत्याही संबंधापासून न डागळलेल्या अश्या स्वरूपातील त्याचे असणे म्हणजे 
केवल्यांची अवस्था म्हणजेच मोक्ष. हां मोक्ष स्वत:च्या स्वरूपाच्या सम्यक्‌ ज्ञानामुळे पुरुषाला प्राप्त होतो. 
हे ज्ञान पुरुषाला कसे प्राप्त होईल ? पुरुष केवळ शुद्ध जाणिवेने युक्‍त असतो; ह्या जाणिवेचा 
स्वत:चा विषय असा नसतो. तेव्हा पुर्षाला स्वतःच्या स्वरूपाची साक्षात जाणीव असू शकत नाही. 
कारण मग स्वत:चे स्वरूप (किवा तो स्वत: हा) त्याच्या जाणिवेचा विषय होईल आणि असे असणे 
अशक्य असते. पण पुरुषाची जाणीव, प्रकाश मानसिक घटितांना उजळून टाकतो आणि त्यांना अनुभव 
हे स्वरूप देतो ह्याचा अर्थ असा की प्रकाशमय पुरुषाचे प्रतिधिब चित्तात पडलेले असते; चंद्राचे प्रतिविब 
एक्षाद्या तळ्यात पडावे आणि त्याने तळ्यातील पाणी उजळून निघावे तसे. पुरुषाचे प्रतिविब असे 
चित्तांत पडू शकते कारण चित्त प्रामुख्याने सत्त्वगुणांचे बनलेळे असते. पण चित्तात सत्त्वगुणांप्रमाण 
तमोगुण आणि 'रजोगुणही असतात; सामान्यत: चित्त अशुद्ध असते.' ह्यामुळे हे प्रतिविब काहीसे अस्पष्ट 
व अंधुक आणि विक्ृतही असते. (तमोगुण तळ्यातील चिखलासारखे मानावे आणि रजोगुण अ. 
तळयात लहरी निर्माण करणार्‍या वार्‍्यासारखे असतात असे मानावे.) त्यामुळे हा प्रतिविवित पुरुष चंचल- 
इच्छांच्या अधीनं असणारा, कृत्ये करणारा-आणि अंधुक-अज्ञानी-असा भासतो. जर चित्तातुन तमोगुण 
आणि रजोगुण पुर्णपणे निपटून काढण्यात आले तर वित्त केवळ सत्त्वगुणांचे बनलेले असेल, (तळ्यातील 
पाणी पुर्णपणे स्थिर आणि पारदर्शी बनलेले असेल) आणि त्यात पुरुषाचे पडलेले प्रतिविब अविकृत, 
शद्ध प्रकाशमय असे असेल; पुरुषाला स्वत:च्या खऱ्या स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान होईल आणि तो मुक्‍त होईल. 
ज्या ज्ञानामुळे मोक्ष मिळतो त्या ज्ञानासाठी चित्त पूर्णपणे शुद्ध होणे आवश्यक आहे. 
कुलाचे र्ड वो हे योगमार्गाचे उदिष्ट आहे. कोणतीही विशिष्ट चित्तवृत्ती घेतली (उदा., 
पत रेती घेतली ) तर तिच्यात तमोगुण असतात आणि इच्छा ह्या प्रकारच्या 
चित्तवृत्तीत रजोगुणही असतात. तेव्हा अंत:करणात कोणतीही चित्तवृत्ती उदयाला येणार नाही अशी 


स्थिती साधणे म्हणजे चित्त पर्णपपा न रि 
वि तत घणवणे शुद्ध करणे होय असे म्हणता ये व्ह जे ध 
साधण्याचा मार्ग आणि तंत्रे होय. रय असे म्हणता येईल. तेव्हा योग म्हणजे चित्तवृत्तिनिरो 


अनुक्रमणिका उराठीचा विकासरमहाराचा विकास, 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


ळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (११). 


विषयांचे होणारे ज्ञान, सुखदुःख, इच्छा, कर्म, सुखदु:ख ... हे जे शारीरिक-मानसिक अवस्थांचे 
दुःखमय रहाटगाडगे आहे ते माणूस कर्मे करतो म्हणून चालू राहते असे कमंसिद्धान्त सांगतो. केवळ 
इच्छेमुळे कमं होत नाही तर अहंकारय॒क्‍्त इच्छेमुळे कमं होते. तेव्हा अहंकाराचे पूर्ण विसर्जन करणं हे 
योगाचे एक साध्य आहे. ह्यासाठी अहिसा, सत्य इ. यमनियम निष्ठेने पाळावे लागतात. पण एवढ्याने 
भागत नाही. अनंत पूर्वजन्मींच्या कर्मांनी मागे ठेवलेले संस्कार चित्तात वसत असतात. हे संस्कार म्हणज 
बीजरूप वासना असतात; म्हणजे त्यांच्यात रजस्‌ व तमस्‌ हे घटक असतात. हे संस्कार चित्तातून निपटून 
काढले तरच चित्त पुर्णपणे शुद्ध होऊ शकेल. ह्यासाठी योगाची तंत्रे मुख्यत: वापरावी लागतात. माणूस 
जर एके ठिकाणी स्थिरपणे राहिला ( आसन ), त्याने इंद्रिये विषयापासून निवृत्त केली ( प्रत्याहार ), 
इवासही कोंडून धरला (प्राणायाम) तर श्यारीरिक हालचाली स्तब्ध झाल्यामुळे मानसिक आंदोलने होणार 
नाहीत, नवीन अनुभव आणि त्यांतून निर्माण होणार्‍या इच्छा ह्यांची मालिका खंडित होईल. आता त्याने 
जर मन एकाग्र केले (ध्यान) तर चित्तात सुप्त असलेले संस्कार, त्यांचा इच्छा-कर्मात आविष्कार होण्याला 
अवसर नसल्यामुळे, क्षीण होत, होत विल्याला जातील. नवीन अनुभव येण्याचे थांबले, पुर्वेसंस्कार 
विल्याला गेले, अहंकाराचे पूर्ण विसर्जन ज्ञाले की चित्तातूुन रजोगुण व तमोगुण नि:शेषपणे निपटून 
काढले गेलेले असतील, चित्त केवळ सत्त्वगुणांचे बनलेले असेल, त्याच्यात पुरुषाचे अविकृत प्रतिषरिब 
ल, आपल्या खऱया स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान त्याला होईल व तो मुक्‍त होईल. आपली मूळची केवल्यावस्था 
तो धारण करील. * 
जो योगमार्ग आणि त्याच्यात समाविष्ट असलेली ध्यानधारणा इ. तंत्रे आहेत त्यांच्यामागे सांख्य- 
दशन आहे. सांख्यसंकल्पनात्मक चौकटीच्या संदर्भातच योगमार्गाची उदिष्टे आणि पद्धती यांचे आकलन 
होऊ शकते. केवळ चिन्मय असलेला शुद्ध पुरुष त्याच्याहून भिन्न असलेली आणि त्यांच्याशी असंबंधित 
असलेली प्रकृती, ह्या प्रकतीतील एका देहचित्तात्मक व्यूहाशी पुरुषाने आपले तादात्म्य मानणे ही त्याची 
मूळ अविद्या, ह्या अविद्येतून जन्माला येणारे संसाररूपी दु:वमय बंधन, विशुद्धीकृत अंतःकरणाद्वारा पुरुषाला 
होणारे आत्मज्ञान आणि ह्या आक्तज्ञानाद्वारा प्राप्त होणारा केवल्यस्वरूपी मोक्ष ह्या संकल्पना ह्या 
चौकटीतील प्रमुख संकल्पना होत. आता ह्या संकल्पना-चोकटीत आणि रानड्यांनी स्वीकारलेल्या ' भक्‍्ति- 
गी, एकेश्‍वरवादी दर्शनात मूलभूत भेद आणि विरोध आहे. सांख्यदर्शनात ईइवराला आणि ईइवरभक्तीला 
स्थान नाही. ईह्वराचे अंश-अपत्ये-असलेले सर्व जीव एकमेकांची भावंडे आहेत ह्या कल्पनेला आणि 
भक्ताने सर्व माणसांशी, किबहुना प्राणिमात्राशी बंधुभावाने वागळे पाहिजे ह्या तिच्यावर आधारलेल्या 
मूल्यालाही- सांख्यदशंनात अवकाश नाही. रानड्यांच्या भक्‍्तिमार्गी मताप्रमाणे, माणसाने आपल्या 
स्वार्थाचा, पृथक्‌ व्यक्तित्वाचा लोभ सोडून ईश्वराशी पूर्णपणे एकरूप होण्यात आपल्या व्यक्‍्तित्वाचे, स्वतंत्र 
इच्छांचे त्याला समर्पण करण्यात, त्याची इच्छा असेल तीच स्वतःची इच्छा बनविण्यात, ( आणि म्हणून ) 
सर्व माणसांना स्वतःची भावंडे मानून प्रेमाने त्यांची सेवा करण्यात, अशा रीतीने ईश्‍वराची भवती 
करण्यात माणसाचे सर्वोच्च श्रेय असते. त्याची ' मुक्‍ती ' असते. किंबहुना “ मुक्‍ती ' ही संकल्पना तिला 
सांख्य-योग द्षंनांत आहे त्याहून पुर्णपणे वेगळा आशय दिल्याशिवाय भकक्‍्तिमार्गात ठीकपणे बसत नाही. 
तेव्हा योगमार्ग आणि एकेश्‍वरवादी भक्तिपंथ ह्यांच्यामध्ये विसंवाद आहे. उलट योगमारगे आणि 
अट्ठत दर्शन ह्यांत सुसंवाद आहे. .किब्रहुना एकाच साध्याकडं यशस्वीपणे नेणारे अनेक पर्यायी * मार्ग 


हित ही मूलत: अद्वैती संकल्पना आहे. सांख्यमतात काही बदल केले तर अद्वेतमत निष्पन्न होते. ( हे 
अर्थात्‌ मूलगामी बदल आहेत.) ही मांडणी अशी करता येईल 


अनेक भिन्न पुरुष आहेत असे सांख्यमत मानते. त्याऐवजी एकच पुरुष आहे, असे मानू या. प्रत्येक 
पुरुष केवळ चिन्मय असतो असे सांख्य मानते. आनंद हा सुखाचा एक प्रकार आणि सुख हे प्रकृतीतील 
एक रूप आहे, ते पुरुषाचे लक्षण नाही असेही सांख्य मानते. ह्याऐवजी पुरुषाची जी जाणीव असते ती 
केवळ आनंदरूप असते असेही मातू या. चिन्मय, आनंदमय असलेला असा एक आणि एकच पुरुष भाहे हे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(१२) नवभारत'. . जुलै-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


मत्त म्हणणे सांख्यापासुन अद्वैत निष्पन्न करून घेण्याच्या प्रक्रियेतील पहिली पायरी. ह्या एकमेव पुरुषाचा 
निर्देश अदवंतमतात अधिक रूढ असलेला * आत्मन्‌ ' हा शब्द वापरून करू या. दुसरी पायरी अशी : सांख्य 

जी त्रिगुणात्मक प्रकृती मानतात, ती प्रकृती म्हणजे माया आहे असे मानू या. माया म्हणजे, जे आहे असे 

म्हणता येत नाही पण जे नाही असेही म्हणता येत नाही असे तत्त्व; “ सत्‌-असत्‌भ्याम्‌ अनिवंचनीय * असे 

तत्त्व. ह्या तत्त्वाला नेहमी जी उपमा देतात ती दोरीच्या जागी भासणाऱ्या सर्पाची. र तेथे दोरी 

असते पण दुरून, अंधुक प्रकाद्मात पाहिले असता तेथे साप दिसल्यासारखे वाटते. कुणीतरी दिवा आणते 

आणि त्याच्या स्वच्छ प्रकाशात दोरी दिसते आणि जो साप दिसल्यासारखे वाटत होते-जो प 

दिसत होता- तो भास होता हे ज्ञान आपल्याला होते. तो साप आता नाही हे जेवढे खरे आहे तेवढेच तो 

दिसत असतानाही नव्हता, तो कधीच नव्हता व आताही नाही हे खरे आहे. पण जेव्हा तो कर्ल 

दिसत नव्हता. तेव्हा तो अजिबात नव्हताच असेही म्हणता येत नाही. तेथे काहीच दिसत नव्हते असे 

म्हणणे असत्य ठरेल. तेथे काहीतरी दिसत होते आणि जे दिसत होते त्याचे ' साप ' असेच वर्णन यथार्थ 

ठरते असते. किंबहुना त्या अवस्थेत, ' तेथे काय आहे ?' ह्या प्रश्‍नाचे ' तेथे साप आहे? हेच सत्य उत्तर 

ठरले असते. त्या भासमय सापाच्या दशेनाने माझी छाती धडधडू लागते, रक्‍तदाब वाढतो, इ. हा भासमय 

साप भोतिक परिणाम घडवून आणतो. तेव्हा हा भासमय साप नाहीच असेही म्हणता येत नाही. तो सत्‌ 

नसतो आणि असत्‌ही नसतो. तेथे जे आहे त्याचे ' साप ' असे दर्शन होणे हे ज्ञान आहे. त्याचे ' दोरी! 

असे दक्षंन होणे हे अज्ञान आहे; अविद्या आहे. दोरीच्या जागी दिसणारा साप हे अविद्येचे एक रूप 

आहे. जे सत्‌ असे नाही आणि जे असत्‌ असेही नाही, आणि तेथे जे सत्‌ आहे- दोरी - त्याचे ज्ञान 

झाल्यावर ज्याचे निरसन होते असे ते काहीतरी आहे. ते म्हणजे माया आहे. 

मायेचे हे रूप दोन कार्ये करते. जे सत्‌ आहे त्याचे खरे स्वरूप ते झाकते. त्याच्यावर आवरण 

घालते. दुसरे, ह्या स्वरूपाच्या जागी दुसरे एक रूप निर्माण करते ; जे सत्‌ आहे त्याच्या खर्‍या स्वरूपाचे ज्ञान 

झाल्यावर जे विल्याला जाते असे एक खूप त्या खऱ्या स्वख्पाच्या जागी निर्माण करते. हे विक्षेपाचे कार्य. 

आता अद्वेतांच्या मते सांख्यांची जी त्रिगुणात्मक प्रकृती आहे ती माया आहे; ' सदसद्‌भ्याम्‌ अनिर्वचनीय ! 

अशी माया आहे. (सांख्यमताप्रमाणे पुरुष जेवढे सत्‌ आहेत तेवढीच प्रकृतीही सत्‌ आहे; ती पूर्णपणे सत्‌ 

आहे.) प्रकृती माया असल्यामुळे ती आनंदमय आत्म्याला झाकते; आणि त्याच्या जागी विक्षेपाने भासमान 

असे एक रूप बनविते. हे भासमान रूप म्हणजे आपल्याला नेहमी अनुभवाला येणारे जग. सांख्यमताप्रमाणे 

ह्या जगाचे जे स्वरूप आहे तेच स्वख्प अद्वैती मताप्रमाणेही आहे. म्हणजे प्रामुख्याने तमोगुणांच्या 
बनलेल्या भौतिक वस्तूंचे एक जग आहे; आणि ते स्वत:च्या कार्यकारणनियमांना अनुसरून चालत असते. 

ह्या जगात, १) भोतिक देह आणि २) त्याच्याशी संलग्न असलेले व ज्ञानेंद्रिये-कर्मे न्द्रियेअहुंकार 

यांनी युक्‍त असलेळे असे चित्त आणि ३) देह-चित्त ह्या जोडीचे अधिष्ठान असलेला विशिष्ट आत्मा 
(पुरुष) ह्या तीन घटकांचे मिळून बनलेले असंख्य जीव आहेत. यांतील कुणाही जीवाचा घटक असलेला जो 
विशिष्ट आत्मा असतो त्याला जीवात्मा म्हणू या. मायेने झाकला गेलेला जोर एकमेव आनंदमय आहा झाहे 
त्याच्याहून जीवात्मा (सकृद्शंनी) भिन्न आहे. हे जीवात्मे आपल्याशी संबंधित असलेल्या देह-चित्ताला 
आपले देह-चित्त असे मानतात, हे देह-चित्त म्हणजे आपणच असे मानतात (म्हणून 'मो लठ्ठ आहे', ' मी 
दुःखी आहे ', अश्ी विधाने ते करतात), अहंकारयुक्‍त चित्तात उद्‌भवणाऱ्या इ्च्छा सुख-दुःख ह्या आपल्या 
अवस्था आहेत, त्या आपल्या इच्छा, सुख-दु:खे आहेत असे मानतात, म्हणून कर्मे लीड ह वड 
फळे भोगतात, ह्या कर्मांचे संस्कार मागे राहतात, र करता 
न कमे घडून येतात व 


| म्‌ ४7 ह्या फळांतून व संस्कारातून नवी 
हाटगाडगं चाल राहते. 
हे संसाराचे रहाटगाडगे चालू राहते. ही सर्व स्वीकारतात. 


] ी वे सांख्य-प्रक्रिया अद्वैती 
पण सांख्यमत भाणि अट्वेतमत ह्यांच्यामध्ये 


किवा विद्या हिच्यामुळे दु:खमय संसाराचे चक्र 
चित्स्वरूप असलेला पुरुष जो आपल्याहून भिन्न 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


आ 

र ७ 
क व ४ 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शे. हि. र 

संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाइड 


सहादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (१३) 


आणि जेव्हा शुद्ध अज्ञा चित्तात पडलेले स्वतःचे अविकृत प्रतिविब पाहून स्वत:च्या वास्तव स्वरूपाचे ज्ञान 
त्याला होते तेव्हा ह्या अविद्येचे निरसन होते असे अविद्येचे एकंदर स्वरूप आहे हे आपण पाहिले. 
अह्वैतमताप्रमाणे अविद्येचे स्वरूप अधिक गंतागुंतीचे आहे. “ सदसद्भ्याम्‌ अनिवचनीया ' माया ही 
अविद्या. ह्या अविद्येचे वैश्विक पातळीवरचे एक कार्य आहे. ते म्हणजे, जें सत्‌ आहे, आनंदमय असा जो 
आत्मा आहे त्याचे स्वरूप झाकणे आणि त्याच्या जागी जगाची ( आभासात्मक ) निर्मिती करणे. पण 
अज्ञान किवा अविद्या ह्यांचा कुणीतरी धारक असला पाहिजे. जर अज्ञान असेल तर कुणीतरी अज्ञानी 
असला पाहिजे; अविद्या असेल तर कुणीतरी अविद्ठान्‌ असला पाहिजे. अदवैतमताप्रमाणे अविद्येचा 
धारक जो अज्ञानी असतो, तो म्हणजे जीवात्मा. जीवात्म्याचे अज्ञान दुहेरी असते. जे सत नाही तर सद- 
सद्श्याम्‌ अनिर्वचनीय आहे ते जग सत्‌ आहे असे तो मानतो. दुसर्‍या बाजूने, जे सत्‌ आहे त्याचे खरे 
स्वरूप, सत्‌ म्हणजे आनंदमय आत्मा आहे हे त्याचे स्वरूप त्याला कळत नाही. पण जीवात्म्याचे अज्ञान 
जसे जगाच्या स्वरूपाविषयीचे अज्ञान असते तसे स्वतःच्या स्वरूपाविषयीचे पण असते. अद्वंताचा मूलभूत 
सिद्धान्त असा की हा जो जीवात्मा आहे तो म्हणजे मायेने ज्ञाकलेला जो आनंदमय आत्मा आहे तोच आहे. 
सत्‌ ह्याला म्हणजे जो आनदमय आत्मा आहे, जो मायेने झाकला जातो, ज्याची जागा त्रिगुणात्मक जग 
घेते आणि म्हणून जो जगाचे अधिष्ठान आहे त्याला ' ब्रह्मन्‌ ' असेही म्हणतात. तेव्हा जीवात्मा म्हणजेच 
ब्रह्म होय, आनंदमय ब्रह्म हे जीवात्म्याचे स्वतःचे खरे स्वरूप आहे हा अट्वेताचा मूलभूत सिद्धान्त आहे. 
पण जीवात्मा असे मानतो की आपण देह-चित्त ह्यांनी विक्षिष्ट आहोत, अशा अनेक जीवात्म्यांतील एक 
आहोत, आपल्याला सुख:ःदुखे लाभतात, आपण कर्मे करतो, त्यांची फळे भोगतो,. इ. असे मानणे ही अविद्या 
आहे. जेव्हा जीवात्म्याचे अंतःकरण पुर्णपणे शुद्ध होते तेव्हा त्याच्या खर्‍या स्वरूपाचे ज्ञान, आपण म्हणजे 
ब्रह्म आहोत हे ज्ञान त्याच्या अंतःकरणात स्फुरते, ह्या अविद्येचे निरसन होते आणि तो मुक्‍त होतो. 
सांख्यमत आणि अद्वैतमत ह्यांमधील दुसरा भेद असा : सांख्यमताप्रमाणे पुरूष आणि प्रकृती ह्यांचे 
मिळून विश्‍व बनलेले आहे; त्यात ईश्वराला स्थान नाही. अद्वैतमताप्रमाणे मायेने झाकळलेला असा जो 
जीवात्मा आहे त्याला आनंदमय ब्रह्माच्या जागी (म्हणजेच स्वत:च्या जागी) जे जग दिसते त्यात अशा 
भौतिक वस्तू आहेत आणि जीवात्मे आहेत, तसाच ईश्वर किवा परमात्माही आहे. ईश्‍वर किंवा परमात्मा 
हे भौतिक वस्तू आणि जीवात्मे ह्यांच्या मिळून बनलेल्या जगाचे कारण आहे. कुंभार ज्याप्रमाणे स्वत:हून 
भिन्न असलेल्या उपादानापासून- मातीच्या गोळ्यापासून- मडके बनवितो त्याप्रमाणे ईश्‍वर स्वत:हून भिन्न 
असलेली जी त्रिगुणात्मक प्रकृती आहे, त्या उपादानापासून जग बनवितो असे नसते. भौतिक वस्तू, देह 
आणि चित्ते ही त्रिगुणात्मक प्रकृतीची बनलेली असतात. ही त्रिगुणात्मक प्रकृती ईश्‍वरात अंतहित असते, 
तिरोभूत असते. कोळी जसा आपल्या शरीरापासून जाळे बाहेर काढतो त्याप्रमाणे ईवर आपल्या तिरोभूत 
असलेल्या ह्या प्रकृतीचा आविष्कार करतो, तिला बाह्य, स्थूल रूप देतो, व जग अस्तित्वात येते. जीवात्मे 
हे परमात्म्याचे अंश असतात आणि परमात्मा त्यांचा अंतर्यामी असतो; त्यांच्यात वसत असतो. ईश्वर हा 
दृश्य जगाच्या सीमेवर आहे असे म्हणता येईल. तो जगाचे कारण आहे, नियामक आहे, ह्या अर्थाने 
जगाशी संबंधित आहे व म्हणून जगात आहे. पण त्रिगुणात्मक प्रकृती आणि जीवात्मे हे त्याच्यात अंतर्भूत 
आहेत, त्याच्याहून वेगळे नाहीत. तेव्हा ईश्‍वर म्हणजे जे काही आहे ते सर्व आहे. त्याच्यापलीकडे काही 
नाही. मायेच्या आवरणात असलेले अस्तित्व मा्येपलीकडे असलेल्या ब्रह्माच्या जितक्या जवळ असु शकेल 
तितका ईश्‍वर त्याच्या जवळ असतो. मायेच्या आवरणात परब्रह्माचा जितका परिपूणे अवतार होऊ शकेल 
तितका झालेला परिपूर्ण अवतार म्हणजे परमात्मा किवा ईश्वर. जेव्हा अविद्येचे निरसन होते तेव्हा 
जीवात्मा जसा लुप्त होतो तसा परमात्माही लुप्त होतो आणि फक्त आनंदमय ब्रह्म उरते. पण जोपर्यंत 


जीवात्मा आहे तोपर्यंत परमात्माही आहे आणि म्हणून ज्याची भक्‍ती करावी असे तत्त्व संसारात आहे. 
सांख्यद्षंनात भक्‍तीला स्थान नाही; अद्वैत दहषनात तिला महत्त्वाचे स्थान आहे. 


भञाणखी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. जीवात्म्याला जे जग दिसते आणि स्वत:चे जे स्वरूप 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास :महारषट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ु$नवभारत* 
य ७५ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(१४) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


९] 


दिसते ते भ्रामक आहे, त्याच्या पलीकडची सद्‌वस्तु आहे आणि ती म्हणजे आनंदमय ब्रह्म आहे हे ज्ञान 
जीवात्म्याला कसे होळ शकते. अनुभवाने आणि अनुभवावर आधारलेल्या अनुमानाने हे ज्ञान होऊ 
शकणार नाही हे उघड आहे. कारण जीवात्मा स्वतः मायेच्या आवरणात आहे आणि त्याला स्वतःचे जे 
स्वरूप दिसते ते मायानिमित आहे. त्याच्या अनुभवाला ज्या वस्तू येतात त्याही मायानिमित आहेत. 
जीवात्मा हे मायेचे वर्तुळ स्वत:च्या अनुभवाच्या जोरावर भेदू शकणार नाही. आपण स्वतःला चिमटा 
काढीत आहोत असे स्वप्न जर आपण पाहात असु तर स्वप्नातल्या त्या चिमट्याने आपण जागे होऊ 
शकणार नाही. बाहेरून कुणाला तरी चिमटा काढावा लागेल. अद्वेतमता प्रमाणे दृश्य जग भ्रमात्मक आहे 
आणि त्याच्या पलीकडची सद्वस्तू आहे हे ज्ञान श्रुतीमध्ये, उपनिषदांमध्ये प्रकट झाले आहे म्हणूनच 
केवळ आपल्याला होते. ते श्रद्धेने स्वीकारावे लागते. आता श्रुतीसुद्धा मायानिमित जगात आहेत. पण 
ईश्वराचा एक पाय जसा मायानिमित जगात आहे आणि एक पाय त्याच्या वाहेर आहे तसेच श्रुतीचेही 
आहे. जेव्हा ब्रह्मानुभव प्राप्त होतो तेव्हा ईश्‍वराचे जसे निरसन होते तसे श्रुतीचेही होते. 

हे दृश्य जग आभासात्मक आहे, त्याच्या पलीकडची सद्‌वस्तू आहे, ब्रह्म हे तिचे स्वरूप आहे 
आणि हे ब्रह्म म्हणजे आपणच हे ज्ञान संकल्पनात्मक ज्ञान आहे; हो विधाने सत्य आहेत ह्या स्वख्पाचे हे 
ज्ञान आहे. सांख्यदशंनात ज्याप्रमाणे पुरुषाला स्वत:चे स्वरूपाने होणारे विमोचक ज्ञान हे स्वतःचे यथाथं- 
पणे, अविकृतपणे झालेले साक्षात दशन ह्या स्वरूपाचे असते त्याप्रमाणे अद्वैतात जीवात्म्याला होणारे 
विमोचक आत्मज्ञान हे आपण ब्रह्म आहोत ह्या साक्षात अनुभवाच्या स्वरूपाचे असते. जीवात्म्याचे 
अंत:करण जेव्हा पुर्णपणे शुद्ध होते तेव्हा त्या अंत:करणात हा साक्षात अनुभव आपोआप स्फुरतो. ह्या 
अनुभवाचे संकल्पनात्मक वर्णन करता येत नाही. हा जीवात्म्याला आलेला अनुभव असे म्हणता येत 
नाही. कारण हा अनुभव जेव्हा येतो तेव्हा जीवात्मा उरत नाही. “ यतो वाचो निवर्तन्ते. . . ! 

पण श्रुतीत जे ज्ञान प्रकट झाले आहे त्याचे प्रयोजन आहे, दुःखमय संसारात आपण अडकलो 
आहोत, आपण कर्मे करीत राहणार आणि त्यांची फळे अनिवार्यपणे भोगत राहणार, पुनरपि जननं, 
पुनरपि मरणं, पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ ' अशी आपली स्थिती आहे हे भान चिंतनशील जीवात्म्याला 
येऊ शकते. ह्या स्थितीचा उद्देगही त्याला येईल. पण ह्यातून सुटका होऊ शकते आणि सुटका करून 
घेण्याचा मार्ग आहे हे ज्ञान त्याला सांसारिक अनुभवापासुन होऊ शकणार नाही. हे ज्ञान त्याला श्रुती 
करून देते. ज्याची मनोभूमी ह्या ज्ञानाला अनुकूल आहे, म्हणजे जो संसाराविषयी उद्दिग्न झाला आहे; 
कर्मे करून जी फळे माणसाला साधता येतात त्यांच्या उपभोगात माणसाचे खरे कल्याण नाही अशी 
ज्याची वृत्ती झाली आहे त्याला हे ज्ञान लाभल्यावर तो ब्रह्मसाक्षात्कार (किवा आत्मसाक्षात्कार) 
साधण्याच्या मार्गाला लागतो. हा आध्यात्मिक जीवनाचा प्रारंभ होय. त्याची फलश्रुती साक्षात्कारात होते. 
केवळ श्रुतीपासून लाभणार्‍या ह्या ज्ञानामुळे आध्यात्मिक साधना शक्‍य होते. एऱहवी माणूस फार तर 
विरागी होईल पण मोक्षप्रवण होणार नाही. 

ब्रह्मसाक्षात्कार, आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मानुभव, जो साधणे म्हणजे मोक्षप्राप्ती होणे, तो अनुभव 
कसा साधता येतो. माणसाच्या चित्ताच्या अहंकाराचे जेव्हा पुर्ण विसर्जन होते आणि चित्त पुर्णपणे सत्त्व- 
गणमय, ' शुद्ध ' बनते तेव्हा आणि तेव्हाच हा अनुभव त्याच्यात स्फुरतो. जे ज्ञान प्राप्त होणे म्हणजे मोक्ष 
प्राप्त होणे होय ते ज्ञान कोणत्याही ताकिक मार्गाने लाभत नाही. अंतःकरण शुद्ध करणे हाच ते प्राप्त 
करून घेण्याचा मार्ग होय. आता ही अंत:करणाची परिपूर्ण शुद्धी अनेक पर्यायी मार्गांनी साधता येईल. 
योगमार्गाने ती कशी साधता येते हे आपण पाहिले. सांख्य-प्रणीत योग आणि अहैैताच्या चौकटीतील योग 
ह्यांच्यात हा भेद राहील की श्रुतीपासुन लाभलेले व्रह्मविषयक आणि आत्मविषयक ज्ञान अह्वेती योग- 
साधनेला चालना देते आणि साधकाला ह्या कठीण मार्गावर स्थिर राखते. ह्या साधनेची परिणतीही 
ब्रह्मानुभवात होते तर सांख्य साधनेची परिणती चिन्मय पुरुषाच्या अविकृत प्रतिबिबाच्या दर्शनात होते. 

भकतिमार्गही अद्वैताला उपल्ब्ध आहे. ( एका विश्षिष्ट अर्थाने ) जगाचे उत्प्तीकारण, स्थिति-, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (१५) 


कारण आणि स्वतःमधील त्यांच्या उपसंहाराचे कारण असलेला परमात्मा, साधकाच्या दृष्टीने, अस्तित्वात 
आहे, सवे जीवात्मे त्याचे अंश आहेत; तो सर्वांचा अंतर्यामी आहे, भक्‍तीचा, निष्ठेचा योग्य विषय आहे. 
त्याची भक्‍ती करणे, त्याच्यावर निष्ठा ठेवणे म्हणजे त्याने जी कर्मे विहित म्हणून घालून दिली आहेत ती, 
त्यांची फळे त्याला अर्पण करून, करीत राहणे; म्हणजे त्याच्याशी एकरूप होणे, त्याची इच्छा तीच 
आपली इच्छा वनविणे, त्याने जे करायला सांगितले आहे ते त्याने सांगितले आहे म्हणून, त्याच्या प्रीत्यथे, 
आनंदाने करणे, जे घडते ते त्याच्या इच्छेप्रमाणे घडते हे जाणून जे घडते त्यात आनंद मानणे. ह्यानेही 
अहंकाराचा पूर्ण लोप होईल, चित्त पुर्णपणे सात्त्विक बनेल आणि त्यात ब्रह्मानुभवाचा प्रादुर्भाव होईल. 
ह्या अवस्थेत अर्थात ईश्वर किवा परमात्माही उरणार नाही, जीवात्मा उरणार नाही, केवळ आत्मा किंवा 
ब्रह्म राहील. 

पारंपरिक अध्यात्मात मानण्यात आलेले आणखी दोन मार्ग म्हणजे कमंमार्ग आणि ज्ञानमागं. 
धर्म श्रुतींनी प्रकट केला आहे आणि नेमून दिला आहे म्हणून तो माणसाला कळतो आणि त्याचे प्रामाण्य, 
तो बंधनकारक आहे ही गोष्ट माणूस स्वीकारतो. हा वैदिक धर्म दुहेरी आहे; त्याचे उद्ष्ट, साध्य द्विविघध 
आहे. माणसाचा अभ्युदय घडवून आणणे, धनधान्य, पुत्रपौत्र, सत्ता इ. सुखसाधने त्याला उपलब्ध करून 
देणे हे त्याचे एक साध्य आहे. हे सुख केवळ ऐहिक असते असे नाही. हा धर्म पाळल्याने माणूस स्वर्ग- 
सुखाचाही धनी होतो. अभ्युदयात ऐहिक-पारलौकिक असे दोन्ही प्रकारचे सुख समाविष्ट आहे. वेदांत व 
वेदांवर आधारलेल्या स्मृतिग्रंथांत यज्ञयागादी, संस्कारादी जी कर्मे सांगितली आहेत ती केल्याने त्यांचे फळ 
म्हणून हे सुख प्राप्त होते; अभ्युदय साध्य होतो. धर्माचा हा जो भाग आहे त्याचा आशय म्हणजे ही 
श्रौत-स्मातं कर्मे. ही कर्मे दोन प्रकारची असतात. काम्य कमे आणि नित्य-नैमित्तिक कर्मे. ज्या गोष्टीं- 
विषयी माणसाला स्वाभाविक इच्छा असते- संपत्ती, पुत्र, स्वर्ग, इ.- त्या गोष्टी जी कर्मे करून तो 
मिळवू शकतो ती काम्य कर्मे होत. जर एखाद्या माणसाला स्वर्ग नको असेल - असे अर्थात सामान्यपणे 
असणार नाही- त्याने स्वर्ग प्राप्त करून देणारी कर्मे करायचे कारण नाही. नित्य-नैमित्तिक कर्मे अशी, 
विशिष्ट, इष्ट गोष्टी प्राप्त करून देणारी कर्मे नसतात. ती सदैव बंधनकारक म्हणून नेमून देण्यात आली 
आहेत. रोज योग्य वेळी संध्या केली पाहिजे. हे नित्य क्म आहे. कर्त्याला अमुक एक गोष्ट साधायची 
असेल तर त्याने ते करावे असे नाही. योग्य तिथी जेव्हा जेव्हा येईल तेव्हा पितरांचे श्राद्ध केले पाहिजे. हे 
नैमित्तिक कर्म करावे. नित्यनैमित्तिक कर्मांपासून जर आपल्याला हव्या असलेल्या गोष्टी साधता येत 
नसतील तर ती का करावीत ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर असे को ती केली नाहीत तर पाप लागते आणि पापा- 
पासून दुःख लाभते. तेव्हा काम्य आणि नित्य-नैमित्तिक कर्मे करून, सुख साधणे आणि दुःख टाळणे हे 
आपले इष्ट माणसाला साधता येते. 

(नित्य-नैमित्तिक कर्माविषयीचा एक वेगळा विचारही परंपरेत होता हे येथे नमूद केळे पाहिजे. 
विचार असा की हे जे विश्‍वचक्र आहे, ज्याच्यात वैदिक देव, माणसे, प्राणी, वनस्पती जगतात त्याची 
घारणा ही नित्यकर्मे करीत राहिल्याने होत राहते. हे चक्र फिरत राहिल्याने त्याची शक्‍ती क्षीण होत 
जाते आणि नित्यकर्मे नेमाने केली गेल्याने ह्या शक्तीचे पोषण होत जाते. आपण ह्या विश्‍वात आनंदाने 
जगू शकतो हे ह्या विश्वाचे आपल्यावरील क्र्र्ण आहे. नित्यकमे करून ह्या विश्वाचे स्थेये राखायला 
साहाय्य करून हे त्रण आपण फेडतो. ते फेडणे हे आपले कतंव्य आहे. ते जर आपण केले नाही तर 
आपण. चोरासारखे जगतो असे होईल. अर्थात हे पाप आहे आणि पापापासून दु:ख लाभेलही. पण हे दुःख 
टाळण्यासाठी म्हणून क्ण फेडले पाहिजे असे नाही. चोरासारखे जगणे माणसाला शोभत नाही, ते 
माणसाला साजेसे नाही असा हा विचार आहे.) 

अभ्युदय हे जसे धर्माचे एक साध्य आहे तसे निःश्रेयस हे धर्माचे दुसरे साध्य आहे. निःश्रेयस 
म्हणजे माणसाचे सवंश्रेष्ठ कल्याण. अभ्युदयात जी सुखे अंतर्भूत असतात त्यांनी माणसाचे पुरते समाधान 


होत. नाही, ही सुखे अस्थिर, काही काळच टिकणारी असतात, ती दुःखाने मिश्रित असतात आणि मागे दु:ख. 


अनुक्रमणिका सराटोचा दिक महाराचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(१६) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


ठेवून जातात. तेव्हा अभ्युद्य हे माणसाचे अंतिम, परिपूर्ण साध्य नाही; त्याच्या पलीकडचे असे त्याचे 
साध्य आहे. हे साध्य म्हणजे मोक्ष. व्रह्मतत्त्वात जीवात्म्याने विलीन होणे म्हणजे मोक्ष असे मोक्षाचे 
स्वरूप अह्वेत्यांनी स्वीकारले आहे हे आपण पाहिले. असे माणसाचे साध्य आहे ही गोष्ट श्रुतींनी प्रकट केली 
आहे म्हणूनच माणसाला कळते आणि मग तो हे साध्य प्राप्त करून घ्यायला उद्युक्त होतो. माणूस. 
स्वाभाविकपणे आपले सुख शोधीत असतो, असे करण्यात काहीच गर नाही, ते योग्यच आहे. माणसाच्या 
इच्छा तृप्त होण्यात आणि इच्छा तृप्त करण्याची साधने त्याला उपळ्व्ध असण्यात त्याचे सुख असते; 
म्हणजे काम आणि अर्थ हे पुरुषार्थ संपादन करण्यात त्याचे सुख असते. श्रुतींनी प्रकट केलेली श्रोत-स्मातं 
कर्मे करून धर्माच्या चौकटीत, धर्माच्या साहाय्याने अर्थ-काम संपादन करणे-म्हणजे धर्म-अर्थ-काम हे तीन 
पुरुषार्थ संपादन करणे म्हणजे अभ्युदय साधणे. ह्याला कर्ममार्ग म्हणू या. तसेच श्रुतींनी प्रकट केलेला 
मोक्ष हा पुरुषार्थ संपादन करण्याची साधना करणे ह्याला मोक्षमार्ग म्हणू या. 

आता एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. धर्म-अर्थ-काम ह्या पुरुषार्थाच्या त्रिकुटात मोक्ष ह्या 
पुरुषार्थाची भर घालून धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष असे चौकुट बनविता येत नाही असे अहताचे म्हणणे आहे. 
केवळ धर्म-अ्थ-काम माणसाचे संपूर्ण समाधान करू शकत नाही, माणसाचे परिपुर्ण साध्य म्हणजे धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्ष हे चतुष्टय होय अशी स्थिती नाहो. धर्म-अर्थ-काम हे अपुरे साध्य आहे हा त्याच्यावरचा 
खरा आक्षेप नाही, ते मूलत: सदोष आहे, ते आपले साध्य करण्यात फोलपणा आहे. ह्याची जाणीव 
झाली की तो विरक्‍त होतो. आणि धर्म-अर्थ-कामाहून भिन्न, माणसाचे खरे, परिपुर्ण समाधान करणारे 
साध्य आहे हे ज्ञान श्रुतीकडून जाले की तो मुमुक्षू होतो, मोक्षधर्मी होतो. धर्म-अर्थ-काम ह्या साध्यात 
मोक्षाची भर पडत नाही; धर्म-अर्थ-काम ह्या साध्याची जागा मोक्ष हे साध्य घेते. धर्म-अ्थ-काम हे माणसाचे 
स्वाभाविक साध्य नाहे; ते सांसारिक साध्य आहे. मोक्ष हे माणसाचे आध्यात्मिक साध्य आहे. सांसारिक 
साध्याकडून निवृत्त होऊन माणूस आध्यात्मिक साध्याकडे वळतो. तो असे वळू शकतो ह्याचे कारण मोक्ष 
असे साध्य आहे ह्याचे ज्ञान त्याला श्रुतीकडून झालेले असते. तेव्हा मोक्षधर्माला ज्ञानमार्ग म्हणता येईल. 

येथे एक मुद्दा ध्यानात घेतला पाहिजे. ह्या संदर्भात ' ज्ञान ! ह्याचा अर्थ दोन प्रकारे लावता 
येईल आणि लावण्यात येतो. अहंकारयुक्‍त चित्त आणि त्याच्याशी संलग्न असलेला देह यांची युती म्हणजे 
आपण नव्हत, आपण म्हणजे ह्यांचा धारक असलेला अविनाशी आत्मा आहोत, हा आत्मा म्हणजे दृश्य 
विश्‍वाच्या मागे जे ब्रह्मतत्त्व आहे तेच आहे, आपले आणि जगाचे व्यवहारात दिसणारे स्वरूप म्हणजे 
माया आहे हे संकल्पनात्मक ज्ञान, आपण आणि विव ह्यांच्याविषयीची ही विधाने सत्य आहेत हे ज्ञान, 
हा ' ज्ञानाचा एक अर्थ आहे. हे ज्ञान अवगत असणे म्हणजे मोक्ष प्राप्त झालेला असणे नव्हे. माणूस 
विरागी असेल तर ह्या ज्ञानामुळे तो मुमुक्षू, मोक्षमार्गी बनतो. दुसऱ्या अर्थाने ज्ञान म्हणजे, आपण म्हणजे 
केवळ आपला अविनाशी आत्मा आणि हा आत्मा म्हणजेच आनंदमय ब्रह्म हा साक्षात अनुभव. हे ज्ञान, 
हा अनुभव प्राप्त होणे म्हणजे मुक्‍त होणे. हे ज्ञान मोक्षाचे साधन नव्हे; हे ज्ञान प्राप्त झाले कौ मग 
त्याच्यामुळे मोक्ष मिळतो असे नव्हे. हे ज्ञान प्राप्त होणे, मायेचे निरसन होणे आणि मुक्‍त होणे ही एकच 
घटना आहे. (क्लिवाय मायेचे निरसन होणे म्हणजे माया जी पुर्वी होती ती आता विरून गेली आहे असे 
घडणे नव्हे. मायेचे निरसन होण्यात माया कधीच नव्हती, संसारी, बद्ध असा जीवात्मा कधीच नव्ह्ता 
व म्हणून तो मुक्‍त होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही हे ज्ञान अभिप्रेत आहे. ह्यामुळे मोक्ष ही प्रत्यक्षात 
घडणारी घटना नव्हे. येथे शब्दांनी जे सांगता येते त्याची मर्यादा ओलांडली जाते.) तेव्हा हे जे दुसरे ज्ञान 
आहे, ज्ञान, त्याच्यावर मार्ग आधारता येत नाही. ज्ञान, हा मार्गाचा शेवट आहे; प्रारंभ नव्हे. उलट, 


पहिल्या ज्ञानावर, क्षान, ह्याच्यावर माग आधारता येतो. ८ रि 
] ॥ * त्याला ज्ञानमार्ग म्हणू या. ह्या ज्ञानमार्गाचा 
आणि कमंमार्गाचा काय संबंध असेल ? र वना 


अभ्युद्यासाठी, धर्म-अर्थ-कामासाठी श्रौत- 


र ठी र्थ-काम स्मार्त कर्मे करीत राहणे हा कर्ममार्ग ठरेल खरा पण 
तो आध्यात्मिक मार्ग नव्हे; मोक्षमा्ग नव्हे. मोक्ष 


मार्ग म्हणून कमंमार्गाचे स्वल्प अमे ज्तरील : एक तर द, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
02% संगणकीकृत वाय मागपाठशाळामडळा दड 


अनुक्रमणिका 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (शुळो/: 


व्यक्‍तीच्या ठिकाणी वैराग्य असले पाहिजे; सांसारिक सुखांतील फोलपणा तिला पटलेला असला पाहिजे., 
मग ती काम्यकरमे सोडून देईल. आता अशी व्यक्‍ती, जी कर्मे नित्य-नैमित्तिक आहेत ती केल्याने. लाभणार्‍या 
फळांची इच्छा न धरता, ती केवळ विहित आहेत म्हणून करीत राहिली तर कमंमार्ग अनुसरते असे होईल. 
कारण असे करीत राहिल्याने तिचा अहंकार क्षीण होत जाईल आणि चित्त अधिकाधिक शुद्ध होत जाईल. ! 
अद्वैत वेदान्ताच्या चौकटीत, विहित कर्मे, त्यांच्यापासुन जी फळे लाभणे शक्‍य आहे त्यांची इच्छा नं धरता > 
निष्कामपणे करीत राहणे, म्हणजे ती फळे ईइवराला समर्पण करणें असे होईल. कारण जं घडते ते. ': 
ईवराच्या किवा परमात्म्याच्या इच्छेप्रमाणे घडते, मी अमुक कर्मे करावी असा त्याचा आदेश आहे, हा? 
त्याचा आदेश आहे म्हणून मी ती केली पाहिजेत, त्यांच्यापासून जे परिणाम घडून येतील, जी फळे निष्पन्न 

होतील ती त्याची तशी इच्छा भाहे म्हणून घडून येतील, ती फळे त्याचीच आहेत, मला काही हवे आहे 


म्हणून मी काहीच करीत नाही अश्ली साधकाची वृत्ती असेल. म्हणजे कमंमार्ग भक्‍्तिमार्गाशी जोडला :: 
जातो. न, 


ज्ञानमार्ग म्हणजे काय ? आपण हे पाहिले को ज्ञान:, ब्रह्मानुभव्‌ ह्या स्वरूपाचे ज्ञान हे अंतिम 
साध्य आहे, त्याच्यावर मार्ग भाधारता येत नाही तर सवं मार्ग त्या मुक्कामावर पोचवितात. उलट, ज्ञान,, - 
संकल्पनात्मक ज्ञान हे सर्वे मार्गांना आधारभूत आहे. ते नसले, जीवात्मा म्हणजे ब्रह्मच आहे, दृश्य 
स्वरूपातील जीवात्मा आणि जग ही माया आहे अशी स्थिर दृष्टी नसली तर माणूस मुमुक्ष होणारच नाही; : 
तो मोक्षासाठी कोणत्याही मार्गाने मोक्षाच्या दिशेने वाटचाल करणार नाही. सवच मोक्षमार्ग ह्या ज्ञानावर 
आधारलेले असल्यामुळे ते सर्व ज्ञानमार्गंच आहेत. मग एक विशिष्ट मागं म्हणून ज्ञानमार्गाचे स्वरूप काय 
राहील ? चित्त पुर्णपणे शुद्ध झाले की ज्ञान, ब्रह्मानुभव त्याच्यात स्फुरतो असे असल्यामुळे ज्ञानमार्ग - 
म्हणून जो काही असेल त्याचेही (निकटचे) साध्य चित्तशुद्धी हेच असेल. ज्ञानाने चित्तशुद्धी कशी होईल ?.. 

ह्याचे उत्तर असे की मी एक विशिष्ट कर्ता आणि भोक्ता आहे, माझ्या अमुक अमुक इच्छा; 
आहेत, माझी अशी परिस्थिती आहे ही माझी समजूत केवळ भ्रमात्मक आहे आणि मी साक्षात परब्रह्म 
आहे ही श्रुतींनी सांगितलेली सत्ये मला कळली म्हणून ती वळतातच असे, नाही. स्वतःविषयीच्या 
आणि जगाविषयीच्या ज्या दृष्टीवर सांसारिक जीवन आधारलेले आहे ती अनंत पुवंजन्मांच्या संस्कारांनी 
पृष्ट झालेली अतिशय चिवट अशी दृष्टी आहे. तेव्हा ही सत्ये कळली आणि पटली तरी'ती निःसत्त्वपणे 
आपल्या मनात पडून राहतील आणि सर्वे व्यवहार रूढ सांसारिक दृष्टीप्रमाणे होत राहतील. तेव्हा 
त्यांचे सतत मनन, चिंतन करून ती सातत्याने मनाच्या केंद्रस्थानी राहतील, आपल्या मनात मुरत.. 
जातील, स्वतःकडे आणि जगात जे काही घडते त्याच्याकडे पाहण्याची आपली दृष्टी- आपली.  जीवनदृष्टी- 
ह्या सत्यांनी आकारलेली असेल असे प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे. हा ज्ञानमार्ग, होय. ह्या मार्गाने 
चालणाऱ्याची जीवनदृष्टी अश्नी घडत जाईल कौ केवळ स्वतःसाठी म्हणून काही साधण्याचा प्रयत्न 
करण्यात त्याला स्वारस्य राहणार नाही. म्हणजे त्याचा अहंकार क्षीण होत जाईल. 

येथे ज्ञानमार्ग आणि कर्ममागे ह्यांच्यामध्ये शंकराचाय जो विरोध कल्पितात त्याचे काहीसे विवरण 
करणे आवड्यक आहे. मुमुक्षूने सर्व भौतस्मातं कर्मांचा, म्हणजे काम्य, त्याप्रमाणेच नित्य-नेमित्तिक कर्मांचा 
त्याग करून, ही कर्मे करण्याचे सोडून देऊन ज्ञानमार्गाचा अवलंब केला पाहिजे अशी शंकराचार्यांची 
भूमिका आहे. ज्ञानोत्तर कर्मे उरतात की नाहीत, म्हणजे ज्ञानी माणसाने करावी अशी कर्मे असतात क्री 
नाही अशा स्वरूपात हा प्रश्‍न अनेकदा उपस्थित केला जातो. आता ज्ञानी माणूस म्हणजे ज्याला ज्ञान: ; 
ब्रह्मानुभव प्राप्त झाला आहे त्याला कर्मे उरत नाहीत हे स्पष्ट आहे.. कारण तो जीवात्मा, एक विशिष्ट 
कर्ता म्हणून उरतच नसतो. जे अजून मायेत आहेत त्यांच्या दृष्टीने तो असेलही; आणि त्याने अमुक केले, 
अमुक केले नाही असे ते म्हणू शकतील. पण तो स्वतःच्या दृष्टीने नसतोच; केवळ साक्षी म्हणूनही नसतो. 

पण ज्याला जीवात्मा, ब्रह्म आणि जग ह्यांच्याविषयीचे संकल्पनात्मक ज्ञान, (ज्ञान, ) आहे त्याचे 
काय ? असा माणूस मुमुक्षू असतो, मुक्‍त नसतो, तो अजून जगात वावरत असतो; आणि तो ज्ञानमार्गावर 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ध 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(१८) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


भारूढ:झाळेला' असतो. असा माणूस अर्थात काम्य कर्मे करण्याचे सोडून देईल. पण श्रृतिस्मृतींनी विहित 
म्हणून-नेमून दिळेली नित्य-नैमित्तिक कमें त्याने मुक्‍त होईपर्यंत केली पाहिजेत हा एक पक्ष आहे. जिवंत 
असेपर्यंत अग्निहोत्र इ. नित्यकर्मे केली पाहिजेत असे श्रुतीने सांगितळे आहे हा ह्या पक्षाचा आधार 
होय:>झंकराचार्य ह्या मताला विरोध करतात. त्यांचे म्हणणे थोडक्यात असे को सर्व श्रौतस्माते कर्मे, 
काम्यःकर्मे, त्याप्रमाणे नित्यकर्मे, अभ्युदयाशी जोडळेळी आहेत. अभ्युदय साधणे, अर्थ-काम प्राप्त करून 
देणे हहे त्यांचे प्रयोजन आहे. नित्यकर्म केले नाही तर पाप लागते आणि पापामुळे दुःख भोगावे लागते. हे 
नित्यकर्म करण्याचे प्रयोजन असेल. किवा क्षत्रियाने आवश्यक तर लढून समाजाचे संरक्षण करावे, वैश्याने 
शेती'इ.“करून समाजाचे पोषणे करावे ह्यासारखे स्मा्तंधरम-स्मृतींनी सांगितलेली कर्मे समाजधारणेसाठी, 
लोकयात्रेसाठी आवश्यक आहेत. लोकयात्रा म्हणजे जिच्यात लोकांना आपापला अर्थ-काम साधता येतो 
अशी रहाटी. आता जो मुमुक्षू आहे त्याने अंत:करणपुर्वक मोक्ष हे साध्य स्वीकारलेले असते. हे साध्य 
गाठून देणारा जीवनमार्ग म्हणजे मोक्षधर्म होय. मोक्ष ह्या साध्य़ाचा कमंमार्गाने जे साध्य होते त्याच्याशी 
काहींही'संबंध नाही. क्मंमार्गाचे पालन केल्याने, म्हणजे श्रौतस्मातं कर्मे सातत्याने करीत राहिल्याने 
कर्त्याचा'स्वतःचा अभ्युदय (धर्म-अ्थ-काम) साध्य होतो, तसेच जिच्यात समाजातील इतर व्यक्‍तींना 
भापापला अभ्युदय साधता येतो अशी सामाजिक घडी, लोकयात्रा, स्थिर होते हे आपण पाहिले. मोक्ष ह्या 
साध्याचा अभ्युदय ह्या साध्याशी काही संबंध नाही ह्या म्हणण्याचा अथे असा की अभ्युदय हे मोक्षाचे 
साधन्न नाही किवा मानवी जीवनाचे परिपुर्ण असे जे साध्य आहे त्याचा अभ्युदय हा एक घटक आहे आणि 
मोक्ष हादुसरा घटक आहे असेही नाही. अभ्युदय आणि मोक्ष ह्यांच्यात साधनसाध्य असा संबंध नाही किवा 
एकाच पूर्णाचे दोन सह-अवयव हा संबंधही नाही. अभ्युदय आणि मोक्ष हे परस्परविरोधी आहेत. त्यांच्यात 
समन्वय: साधता येत नाही. मुमुक्षू हा अभ्युद्यापासून आणि अभ्युदय प्राप्त करून देणाऱ्या कमंमार्गापासून 
निवृत्त होऊन. मोक्षसाधनेकडे वळलेला असतो. तो श्रोतस्मात कर्माच्या पलीकडे गेलेला असतो. 

येथे प्रश्‍न उपस्थित होईल तो असा की मुमुक्ष कोणतीच कर्मे करीत नाही काय ? ह्याचे उत्तर 
असे'की'तो*करमे करतो पण श्रृतिस्मृतींनी अमुक कर्मे नेमून दिली आहेत ह्या कारणासाठी ती कर्मे तो 
करीत-नाही. कर्माच्या बाबतीत तो श्रुतिस्मृतींच्या नियमनापलीकडे गेलेला असतो. जिवंत असेपयंत 
देहघारणा' होण्यासाठी आवश्यक असलेली कर्मे तो करील. भिक्षा मागून जगेल. पण आपण वैद्य असल्या- 
मुळे'कृषी, गोरक्ष, वाणिज्य असे काही तरी करून आपली जीविका सा जे [धन त्याच 


» अहंकाराचे पुर्ण विसर्जन करण्यासाठी अहिसा, सत्य, 


ज्ञानी क्रिवा मुमुक्षू हा थ्रुति-स्मृति-प्रणीत कर्ममार्गाच्या 
पलींकंडे”गेलेंळा असतो; तो श्रुतिप्रणीत ज्ञानमार्गावर आरूढ झालेला असतो. 


वैदिक परंपरेप्रमाणे मुमुक्षू हा ज्ञानी असतोच. ज्याला ज्ञान, प्राप्त झाले आहे असा तो असतोच. 


यी क्रिवा परस्परपूरक मार्ग म्हणून स्वीकारील. 
त-ल्याचे कारण असणारा परमात्मा आहे आणि 

विषय आहे हे ज्ञान त्याला नसते तर तो ज्ञानी 
झाला नसत्ता.'आणि श्रुतींनी प्रकट केले आहे म्हणूनच हे ज्ञान माणसांना उपलब्ध आहे. ( एकदा श्रुतींनी 
हे ज्ञान प्रकट केले क्री ज्यांना श्रुतींचा अधिकार नाही अशा शूद्रादिकांनाही पुराणे इ. ग्रंथांपासून किवा 
गुरूकडून ते'प्राप्त होऊ, शकते व ते भक्‍त बनू शकतात.) र 


डी कनमनर रानड्यांनी हिंदू परंपरेत जे आध्यात्मिक मार्ग रूढ होते त्यांचे केलेले परीक्षण 
हजे. ह्या परीक्षणासाठी एकनाथ महाराजांनी भागवतात चि जे तौलनिक 
दृष्ट्या विवेचन केळे आहे ते रानडे ह्‌ वतात ह्या मार्गांचे जे तं 


आधारादाखल घेतात. पण रानडे एकनाथांचा केवळ 
अनुवाद ी रि 
मीच करीत नाहीत. एकनाथांचा निष्कषे असा आहे की भक्तिमार्ग हा इतर सर्व मार्गाहून श्रेष्ठ आहे. 


त्यांनी' स्वतंत्रपणे बनविले 
,'त्यांनी' स्वतंत्रपणे बनविलेले, असेच मत भाहे. आपल्या निष्कर्षासाठी एकनाथांनी ज्या 


अनुक्रमणिका 21-01... “1.5 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (१९) 


युक्तिवादांचा आधार घेतला आहे त्यांतील काही रानड्यांना मान्य आहेत. पण रानड्यांनी काही. स्वतंत्र 
युक्तिवादही पुढे केळे आहेत. पारंपरिक भागवतधर्म आणि रानड्यांचा : नवभागवतधर्म ' ह्यातील'भेंद 
ह्या स्वतंत्र युक्‍्तिवादात प्रतिबिबित झाले आहेत. 

रानडे म्हणतात, “... भागवतधर्म, अथवा भक्तिमार्ग, योगधर्माहून श्रेष्ठ आहे. असें त्यांनीं 
( एकनाथांनी ) ज्या ओव्यांत सिद्ध करून दाखविलें आहेत्या पाहुया : 

इंद्रिये कोंडितां न कोंडती ॥ विषय सांडतां न सांडती ॥ पुढतपुढतीं बाघों येती ॥ ह्यालागीं 
हरिभक्ति द्योतिली वेदें |। १॥। इंद्रियें कोंडावीं न लागती ।। सहज राहे विषयासक्ती ॥ एवढें सामर्थ्यं 
हरिभक्तीं ॥ जाण निडिचतीं नृपवर्रा ॥ २॥ योगी इंद्रियें कोंडिती ॥ ते भक्‍त लाविती भगवद्‌भक्तीं ॥। 
योगी विषय जे त्यागिती ।॥ ते भक्‍त अपिती भगवंतीं ॥ ३॥ योगी विषय त्यागिती ॥ त्या गितां. देहदु:खी 
होती ॥ भक्‍त भगवंतीं अपिती ॥ तेणें होती नित्यमुक्‍्त ।। ४॥ दारा सुत गृह प्राण ॥। करावे भगवंतासी 
अर्पण ॥ हे भागवतधर्म पूर्ण ॥ मुख्यत्वे भजन या नांव ।। ५॥ 

ह्या ओव्यांत योगमार्ग हा मोक्षाचा खरा मागेच नव्हे आणि म्हणून तो निषिद्ध आहे' असे 
एकनाथांनी प्रतिपादन केलेले नाही. तो मोक्षप्राप्तीचा खरा मार्ग असला तरी भक्तिमार्ग त्याच्याहून 
अधिक सोपा व सुलभ आहे, व म्हणून सामान्य लोकांनी त्याचा अवलंब करणे हितकर आहे. हा मुद्दा 
त्यांनी मांडला आहे. एकनाथांच्या ह्या मताचा रानडे अनुवाद करतात. “ योगमार्ग किवा तपाचा मार्ग 
म्हणजे ह्या संसाररूपी महासागरातून स्वतःच्या सामर्थ्याने व कौशल्याने पोहून जाण्याचा मार्ग; तो, ज्यांस 
साध्य असेल असे क्वचित दैवशाली पुरुष असतील, तर त्यांची निदा किवा अवहेलना करणें हा आमचा 
उद्देश नाहीं. परंतु त्यांचा आमचा वाद इतकाच कीं तुमचा मार्ग सामान्य जनांस अत्यंत दुर्गम. आहे. 
भगवत्प्राप्तीचा मार्ग सर्वांस सुलभ असला पाहिजे. ” (पू. ८) 

वण रानड्यांना येथे भक्तिमार्ग हा योगमार्गापेक्षा सोपा आहे किंवा कितीतरी सोपा' आहे आणि 
म्हणून तो अनुसरणे शहाणपणाचे आहे एवढाच तारतम्यपर विचार मांडायचा आहे असे मला वाटत' नाही. 
खरा मुद्दा आहे तो असा की रानड्यांसारख्या ईशवरवाद्याच्या दृष्टीने भक्तिमार्ग हा एकमेव प्रमाण असा 
मार्ग आहे. “ ईश्‍वर सर्वे माणसांचा परमकारुणिक असा पिता आहे” आणि “ ईइवरप्राप्ती हे प्रत्येक 
माणसाचे परमश्रेय आहे ” ह्या दोन विधानांपासून असे निष्पन्न होते कौ ईशवरप्राप्तीचा जो मार्ग ईश्वराने 
नेमून दिला असेल तो कुणाही माणसाला आचरता यावा असा असला पाहिजे. जर काही माणसांना तो 
अशक्यप्राय म्हणावा इतका दुर्घट असेल तर ईश्वर त्यांना परमश्रेयापासून वंचित करतो असे होईल. 
आणि त्याने असे करणे हे त्याच्या करुणेशी आणि न्यायबुद्धीशी सुसंगत ठरणार नाही. तेव्हा मोक्षप्राप्तीचा 
मार्ग हा सर्व माणसांना, माणूस म्हणून, उपलब्ध असला पाहिजे हो कोणताही मोक्षमार्ग प्रमाण असण्याची 
आवद्यक अशी अट आहे. भक्तिमार्ग ही अट पुरी करतो, योगमार्ग नाही हा रानड्यांचा खरा मुद्दा आहे. 

आणखी एका मुद्‌द्याकडे प्रस्तुत संदर्भात लक्ष दिले पाहिजे. योगमार्ग ज्या सांख्यद्शनावर आधारला 
आहे त्याच्याप्रमाणे इंद्रियांचे आणि बुद्धीचे जे विषय आहेत ते कितीही सुंदर, सात्त्विक, रमणीय इ. 
असले तरी त्यांचा आस्वाद घेणे, त्यांच्यात गुंतणे हा मोह आहे. कारण हे विषय म्हणजे त्रिगुणांच्या रचना 
आहेत, आपण म्हणजे जो शुद्ध चिन्मय पुरुष आहे त्याच्याहून भिन्न, त्याला परके असलेले असे ते' आहेत 
आणि त्यांच्या अनुभवांशी तादात्म्य मानणे, हे अनुभव म्हणजे आपल्या अवस्था आहेत असे. मानणे हा 
भ्रम आहे, अविद्या आहे. थोडक्यात पुरुष हा शुद्ध आहे, जग आणि त्याचा अनुभव अशुद्ध आहे आणि ह्या 
जगाशी असलेल्या ( म्हणजे मानलेल्या ) संबंधाचे पूणे निराकरण करणे हा मोक्ष आहे. ईश्‍वरवाद्यांच्या 
मते जग ही ईक्वराची निमिती आहे आणि म्हणून ते मूलत: अशुद्ध नाही, ते शुद्ध, शभ, सुंदर आहेः'रानडे 
म्हणतात, “ ईझवराने निर्माण केलेल्या अतिसृंदर सृष्टींतील सर्व पदार्थांकडे ते आपणांस संसारबद्ध' करतील 
म्हणून डोळे घट्ट झांकून न पाहणे, अथवा मुळींच त्यांचे सेवन न करणें, हा भगवत्प़ाप्तीचा सागे नव्हे; तर 
अत्यंत रम्य व सुखकारक असा जो परमेश्वर तोच युक्‍्क्‍तिप्रयुक्‍्तीनें आपल्या इंद्रियांचा' मुख्य'विषय! "होईल 


आळ्ा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


। (२०) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


असें करणें; म्हृणजे कानांनी त्याचे स्तवन ऐकणें, डोळ्यांनी अगणित तारागण, अफाट महासागर, उंच 
पवत, स्वच्छ. व विस्तृत उदकप्रवाह, खोल दऱ्या वगैरे पाहून त्याच्या अपार सामर्थ्याचे व अगाध लीलेचे 
प्रतिविब आपल्या मनावर चांगलें ठसवून घेणें, तोंडाने त्याचे गुणानुवाद गाणें, पायांनी देवालयांत जाणें, 
हे करण्यांत इंद्रिये रममाण झालीं, म्हणजे त्यांचे खरें दमन व वक्षीकरण होतें. ईश्वराच्या पवित्र इच्छेस 
अनुसरून निमिलेल्या पदार्थांचा मितपणानें उपभोग घेऊन त्यांचा दाता व उत्पन्नकर्ता जो परमेश्‍वर त्याची 
विस्मृती पडण्याइतकें त्याच्या भोगांत गढून न जाणें, त्याच्या पलीकडे विषयत्यागाचीही जरुरी नाहीं. ” 
(पृ. ८-९. अधोरेखन मुळात नाही. ) 

शि. सारांश, संसारी जीवनापासून मुक्‍तावस्थेपर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याचे स्वरूप, जगात गुंतळेलो 
असण्याच्या अवस्थेपासून प्रारंभ करून जगापासून पुर्णपणे निवृत्त असण्याची आणि केवल्याची अवस्था 
ग्राठणे असे नसते. ( कंवल्याची अवस्था म्हणजे इतर कह्याझीही संबंधित न राहता केवळ स्वत:च्या 
शुद्ध स्वरूपात असणे.) तर ईइवरनिमित वस्तूंत पूर्णपणे गढळेला असण्याच्या अवस्थेपासून प्रारंभ करून 
त्यांच्या निर्मात्याकडे वळणे, त्याच्याशी एकरूप होणे आणि त्याच्या सार्वभोम इच्छेप्रमाणे त्याच्या निमितीचे 
सेवन करणे, आस्वाद घेणे अश्ा अवस्थेपर्यंत पोचणे असे ह्या प्रवासाचे स्वरूप, रानड्यांच्या मते आहे. “ हेंच 
मूळ. संस्कृतांत क्रषभदेवांनी जनकराजास आणि महाराष्ट्र भाषेत आपणां सर्वांस एकनाथ महाराजांनीं 
सांगितले आहे” असा रानड्यांचा दावा आहे. तो कितपत समर्थनीय आहे ह्या प्रश्‍लात आता शिरता येणार 
नाही. 

ज्ञानमार्गावर रानड्यांनी घेतलेळे आक्षेप ह्याच स्वरूपाचे आहेत. ह्या संदर्भात रानड्यांनी 

:*एकनाथांच्या उद्धृत केलेल्या ओव्या अज्ञा : 

न करिता वेदशास्त्रव्युत्पत्ति ॥ ऐशिया अज्ञाना निजात्मप्राप्ति ॥ सुगम जोडे ब्रह्मस्थिति ।। यालागी 
हरिभक्ति प्रकाशिली देवे ॥ १॥ तें हे राया भागवत जाण ।। मुख्यत्वे भक्ति प्रमाण ।॥ भावें करितां 
भगवद्भजन ॥ अज्ञानजन उद्धरती ॥२॥ स्त्रीज््रादि अघवे ॥ घाळूनियां ये नावें॥ एकेच खेपे स्वयें 

“ न्यावे । भजनभावे परतीरा ॥ ३॥ येथे पोहणेयाविण उतरणें ॥। प्रवासेविण प्राप्ति घेणें ॥ सुखोपायें 
ब्रह्म पावणें ॥ यालागीं नारायणे प्रकाश्िली भक्‍ती ॥४॥। भागवतधर्माची स्थिति ॥ भाळीभोळीं भवा ब्धि 
तरती ॥ सुखोपाये ब्रह्मश्राप्ति ॥ तेचि इलोकार्थी विशद सांगे ॥ ५ ॥ 

ह्या उताऱ्यात एकनाथांनी मांडलेला दुहेरी मुद्दा असा को भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गापेक्षा सोपा आहे, वेद- 
शास्त्रच्युत्पत्ति न करता सुगमपणे त्रह्मस्थिती प्राप्त करून देणारा आहे, आणि विशेष म्हणजे तो सर्वांसाठी 

* आहे, स्त्रीश्ञूद्रादी अवघे, अज्ञानजनसुद्धा भक्‍तिमार्गाने उद्धरिले जातात. रानडे हे दोन्ही मुद्दे अर्थात 


* .सान्य करतात पण त्यात आणखी एका मुद्द्याची भर घालतात असे दिसते. त्यांचा युक्तिवाद असा कौ 


5: उक.तर ज्ञानमार्ग कठीण आहे. “ आपल्या लोकांच्या अन्या समजुतीप्रमाणे ज्ञान संपादण्यास वेदपठन व 


शास्त्राध्यायन केळे पाहिजे. चार वेद, सहा शास्त्रे व हेतमताची व अद्वंतमताची भाष्ये अवलोकन केली 
पाहिजेत. इतक्यानें सांप्रतच्या काळी ज्ञान-प्राप्ति पुर्ण होत नाहीं; कारण ड्‌ग्र 
सात्य भाषांची चांगली माहिती करून घेऊत त्यांतील दि 
पुर्णेता होत नाहीं. इतके करतां करतां मध्येंच आयुष्याची मर्यादा पूर्ण होते, व 
3 !(पू:;११) तेव्हा ज्ञानमार्ग अतिकषाय कठीण आहे. | 
१ पण खरा मुहा असा आहे की पारंपरिक मताप्रमाणे ज्ञानमार्ग सर्वांसाठी 
* मुख्य (अडचण) ही को, तो (ज्ञानमार्ग) सर्वास साध्य नाही; कारण, 
शॉसयनाचा अधिकार नाहीं अशी समजूत असल्यामुळे, 
शपयेऊन पुरुषजन्म घ्यावा तेव्हां पुढे ज्ञानप्राप्ति व त्र 
>86ज्ञान व योग या दोहोंपेक्षा भक्तिमार्ग 
85सर्वास, मोकळा. व साध्य आहे; 


उपलब्ध नाही. ' त्यांतून 
शूद्र व स्त्रिया यांस वेदशास्त्रा- 
त्यांस ब्रह्मप्राप्ति होणे शक्‍य नाही... ब्राह्मणवर्णात 
ह्मस्थिति मिळणार असे समज आहेत. ” (पृ. १२) 
अथवा भागवतधर्म श्रेछ मानण्याचे मरू ह कीं 


मग तो पुरुष असो वा स्त्री असो, ब्राह्मण असो वा शूद्र असो. ” (पू. १३) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वार “ी 
व गच र द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (२१) 


पण रानड्यांनी पुढे केलेला आणखी एक मुद्दा असा की “ पुर्ण ज्ञान मनुष्यास साध्यच नाहे रि 
(पृ. २०) हे तर ज्ञालेच पण “ एकपरी ज्ञान निष्फळ आहे ५ (पृ.२०). कारण असे की “ जिज्ञासाबृद्धीचा 
भाग आपल्यात फार थोडा असतो व वृत्तींला वश होऊनच आपलें वतन पुष्कळ अंशीं होत असतें; म्हणून 
वृत्तींला जर नीट वळण दिलें नाहीं, तर ज्ञान केवळ दुर्बल व व्यथे होतें; तें पोकळ नव्हे, शुष्क होय. तसेंच 
ब्रह्म, सत्य, आणि जग केवळ माया, अतएव मिथ्या आहे, असे म्हणणारेही व्यथे बडबड करितात असें म्ह्टले 
असतां चालेल; कारण तें व्यवहारास मुळींच जुळत नसतें. असें प्रतिपादन करणाऱ्या एखाद्या शास्त्री- 
बाबांच्या पायास एका लहानशा मुंगीनें चावा घेतांच ते आपलें मत व ज्ञान सवे गुंडाळून ठेवून त्या मुंगीस 
मारण्यास प्रवृत्त होतात.” ( पृ. २० ) “ लहान बालक न बोलतां, न ओळखतां ज्याप्रमाणे आईकडे जातें 
त्याचप्रमाणे भक्‍तीचें वळण इंद्रियांस व बुद्धीस लागले असतां तीं भगवंताकडेस वळतात.” (पृ. २१) 

ह्या विवेचनात रानडे प्रकटन (रेव्हीलेशन) ह्या संकल्पनेला एक वेगळा अर्थ देऊ पाहात आहेत. 
पारंपरिक वैदिक दृष्टी अशी की मोक्षप्राप्तीला आवझ्यक असलेले ज्ञान वेदामध्ये किवा श्रुतीमध्ये प्रकट 
झालेले आहे. आणि ह्या ज्ञानाचा अधिकार फक्त त्रैवणिक पुरुषांना आहे, स्त्रीगूत्रांना नाही. ह्यापासून असे 
निष्पन्न होते की स्त्रीशूद्रांना मोक्षाचा अधिकार नाही. जे सर्वांना उपलब्ध नाही असे प्रकटन, अर्थात, रानडे 
स्वीकारणार नाहीत. पण रानडे येथे उपस्थित करीत असलेला प्रश्‍न असा की “ह्या प्रकटनाचा ज्ञानाचा 
आहय क्रिवा स्वरूप काय असते ?' विश्‍व आणि माणूस ह्यांच्याविषयीची काही सत्य विधाने, उदा., ईश्वराने 
विइव निर्माण केले आहे, माणसाचा अमर आत्मा असतो इ. सत्ये ह्या प्रकटनात सामावलेली असतात 
एवढाच ह्या प्रकटनाचा आशय नसतो असे रानड्यांचे म्हणणे आहे. ह्या प्रकारची प्रकट झालेली सत्य विधाने 
आणि सूर्य पृथ्वीपासून अमुक अंतरावर आहे ह्यासारखी विधाने ह्यांत फरक एवढाच राहील की पहिली 
विधाने मानवी ज्ञानशक्‍तीच्या आवाक्यापळीकडची आहेत व ती केवळ प्रकट झाल्यामुळेच माणसाला ज्ञात 
होतात, तर दुसर्‍या प्रकारची विधाने अनुभव आणि तर्क ह्यांच्या साहाय्याने माणूस सिद्ध करू शकतो. 
पण अल्ली प्रकट झालेली विधाने, विधाने म्हणून, ' कोरडी 'च असतात. ती धर्माचरणाचा आधार होऊ 
रणाचा आधार असलेले ज्ञान केवळ ताकिक, संकल्पनात्मक असत नाही; माणसाच्या 
शी निगडित असलेले असे ते ज्ञान असते. उदा., ईश्‍वर जगाचा कर्ता आहे 
धर्माचरणाचा आधार होऊ शकत नाही; ज्याची अनन्यभावेकरून भक्‍ती 
करावी असा ईश्वर आहे ह्या स्वरूपात ईश्वर आपल्या समोर आला पाहिजे. “ परमेश्‍वरप्राप्त्यथ भक्ति 
होण्यापूर्वी त्याच्या स्वरूपाचें आपल्या शक्‍तीप्रमाणे ज्ञान झाले पाहिजे. हे जरी खरें आहे तरी तें ज्ञान केवळ 
बुद्धीनें कांहीं प्राप्त होणारें नाहीं. कारण, परमेश्‍वर हृदयगम्य अथवा हूदयांतर्गेत ज्या वृत्ति तद्गम्य आहे 
यांत संदाय नाहीं. ...वृत्तींस अथवा हृदयास खरें समाधान होईल व त्यांस चांगलें वळण लागेल असें करण्या- 
त आणावयास प्रयत्न करणें आवश्यक आहे. ” ( पृ. २२-२३ ) ह्याचा 


साठीं भगवंताला वृत्तींच्या आं 
मतलब असा कौ माणसाच्या अंतःकरणात भक्‍ती अशी एक वृत्ती किवा भावना प्रथमपासूनच आरोपित 


असते आणि ह्या भावनेचा योग्य विषय ह्या स्वरूपातच ईइवर माणसाला प्रतीत होतो. सर्व माणसांच्या 
अंत:करणात वसत असलेली अशी ही भावना आहे व तिचा विषय ह्या स्वरूपात ईइवराचे सर्वे माणसांना 
ज्ञान असते. 
सारांश असा की योगमार्ग आणि ज्ञानमार्ग हे प्रमाण मोक्षमागे असले तरी भक्‍्तिमागे त्यांच्यापेक्षा 
श्रेष्ठ आहे ह्या एकनाथांच्या भूमिकेचा रानडे औपचारिकपणे अनुवाद करीत असले तरी त्यांची खरी 
भूमिका वेगळो आहे. योगमार्ग हा योग्य मार्गच नव्हे, विशवाविषयीच्या गैर दर्शनावर तो आधारला आहे; 
आणि ज्ञानमार्ग त्याच्या शुद्ध स्वडपात निष्पळ ठरणारा मार्ग आहे, भक्तीच्या भावनेशी निगडित असळेले 
आणि तिचे पोषण करणारे ज्ञान मोक्षाचे साधन असते अशी त्यांची खरी भूमिका आहे. 

आता कर्ममार्गाकडे वळू या. कर्मेमागं म्ह्णजे श्रुति व स्मृति ह्यांनी नेमून दिलेली नित्यनैमित्तिक 
कर्मे करीत राहण्याचा मार्ग. ह्या विहित कर्मांत पुढे देवपूजा, उपासतापास, वेगवेगळी ब्रते, तीर्थयात्रा इ. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शकत नाहीत. धर्माच 
वृत्तींशी किवा भ्षावना-आकांक्षां 
असे केवळ कार्यकारणात्मक ज्ञान 


(२२) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


पुराणांत सांगितलेल्या कर्मांची भर पडली. हे कर्मकांड जो निष्ठेने, कसोशीने आचरतो तो धार्मिक असतो, 
त्याच्यामुळे त्याला पुण्य लागते, देव त्याच्यावर प्रस्न होतो, त्याला भगवंताची प्राप्ती होते अश्शी सर्वसाधारण 
समजूत असते. रानडे असे दाखवून देतात की योगमार्ग आणि ज्ञानमार्ग ह्यांच्याकडे पाहण्याची एकनाथ- 
महाराजांची जी दृष्टी आहे तिच्याहून कमंमार्गाकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी अगदीच वेगळी आहे. योगमार्ग 
आणि ज्ञानमागे ह्यांचे प्रामाण्य ते मान्य करतात. पण ते आचरण्यास अत्यंत कठीण आहेत आणि सर्वांस 
उपलब्ध नाहीत. हे दोष त्यांच्यात असल्यामुळे भक्तिमार्ग त्यांच्याहून श्रेष्ठ आहे असे प्रतिपादन करतात. 
पण कमंमार्गाचा एकनाथ धिक्कार करतात. रानडे म्हणतात, “ या मार्गाचा (कमंमार्गाचा) फंलाव फार, 
म्हणून भागवतधर्माशी तुलना केली असतां ' ज्यासी भगवदुभजनीं विश्‍वासू । विधिनिषेध त्याचा दासू ॥। 
असे म्हणून त्याचे दैन्य दाखविले आहे, व ' स्वधमंकर्मा ऐसें दंडणे ।। वर्णाश्रमाचा ठाव पुसणे ।॥ होळी 
करणे कर्मांची ॥' या वचनात त्याचा ठाव पुसून टाकावा, म्हणजे मागमूस नाहींसा करावा व जाळून भस्म 
करावा अश्या कडक शब्दांची योजना केली आहे.” (पृ. २७) 
कर्ममार्ग हा वर्णाश्रमधर्माशी, म्हणजे चार वर्ण आणि चार आश्रम अशी जी व्यवस्था आहे तिच्याशी 
निगडित आहे. हा वर्णाश्रमधर्म आणि त्यात अंतर्भूत असलेली कर्मे श्रृतिस्मृतींनी प्रकट केली आहेत ही 
पारंपरिक श्रद्धा होती. रानड्यांचे म्हणणे असे आहे की श्रुति-स्मृतींचे प्रामाण्य, त्यांनी नेमून दिलेली 
सामाजिक वणंव्यवस्था आणि तिच्यात अंतर्भूत असलेली कमें हे सर्व भक्तिमार्गामुळे बाजूला सारण्यात आले 
आहे, भक्तिमार्ग ह्या व्यवस्थेचे प्रामाण्य नाकारतो अक्षी एकनाथांची शिकवण आहे. रानडे एकनाथांच्या 
पुढील ओव्या उद्धृत करतात : 
जो श्रृतिस्मृति नेणता । भावे भजे भगवत्पथा ।। त्यासि विधिनिषेधवाधकता । स्वप्नींही सर्वथा 
प्रमाद न घडे ॥ १॥ श्रुतिस्मृति दोन्ही डोळे । तेणेंविण जे आंधळें ॥ तेही हरिभजनीं धावतां भावबळें । 
पडेना आडखुळे सप्रेमयोगें ॥ २॥ ऐसे आचरितां भागवतधर्म । बांधूं त शके कदा कर्म ॥ कर्मासि ज्याची 
आज्ञा नेम । तो पुरुषोत्तम भजनामाजी ॥ ३॥ एवं भागवतधर्मे जे सेवक । स्वधमंकर्म त्यांचे रंक ॥ तें 
राहों न शके त्यां सन्मुख । मा केवि बाधक हों शकेल ॥ ४॥ 
ह्यावर रानड्यांचे भाष्य असे : “या शेवटच्या दोन ओव्यांमध्ये ज्या भगवंताच्या आज्ञा वेदांस व 
तश्नियुकक्‍्त कर्मांस शिरसावंद्य तोच ज्यांच्या सप्रेम भजनामध्ये उभा असतो अल्या भक्‍तांपुढें वर्णाश्रमधर्मकमे' 
केवळ रंक होतात, असें एकनाथ महाराज म्हणतात. या शेवटच्या ओवींत * रंक ' हा शब्द मुद्दाम योजिला 
असावा असें मला वाटतें. रंक शब्दाचा अर्थ सेवक असा नव्हे. रंक म्हणजे साधारण सेवकापेक्षां कमी 
दर्जाचा नोकर- सेवकाचा सेवक. अमेरिकेंत वगेरे ज्याप्रमाणें सेवक निराळे व गुलाम अथवा दास निराळे, 
तश्ञाच प्रकारचा भेद सेवक व रंक यांत आहे. प्रसंगीं सेवक आपल्यापुढें उभे राहुं शकतात, परंतु रंकांस 
समोर राहण्याचाही अधिकार नाहीं. अशा रंकांच्या स्थितीस वर्णाश्रमधर्मकर्मे पोहोंचलीं म्हणजे त्यांच्या- 
पासुन भवसागर तरण्याला, अथवा भगवत्प्राप्तीला अडथळा कसचा होणार ? या सर्वे वचनांवरून व 
वर्णाश्रमधर्माचा ठाव पुसा, स्वधमंकर्माला दंडा, म्हणजे आपल्या हुकुमांत ठेवा, कर्माची होळी, रांगोळी 
करा, असें सांगण्यावरून आमची तुमची तर काय, परंतु एकनाथमहाराजांची स्वतःची या वर्णाश्रमधर्मांतील 
विधिनिषेधरूप करमंमार्गाविषयीं अश्रद्धा व तिटकारा हीं दिसून येतात. ” (पृ. २७-२८) 
योगमार्ग आणि ज्ञानमार्ग ह्यांचे प्रामाण्य, मग ते कनिष्ठ दर्जाचे का होईना, एकनाथ मान्य करतात 
पण कर्ममार्ग सवस्वी त्याज्य मानतात, असा भेद ते का करतात ? रानडे ह्याचे स्पष्टीकरण करतात ते 
असे : योगमार्ग किवा ज्ञानमार्ग यांचा अवलंब केल्याने ' जडता कमी होते ', उलट, कर्ममार्गागुळे ' जडता ” 
वाढते, ह्या कारणावरून हा भेद करण्यात आला आहे. जडता म्हणजे देह-इंद्रियांशी निगडित असलेले 
अतुभव-वासना ह्यांच्यात गुंतून राहिलेले असणे. ही आपली नेहमीची, स्वाभाविक, प्राकृतिक अक्ली 
जगण्याची रीत आहे. ह्या जडतेकडून वळून ईश्वराकडे वळणे, ईश्‍वराचा अंश असलेले आपण चित्स्वरूप 
आहोत ह्याचे भान सातत्याते, उत्कटतेने राखणे म्हणजे आध्यात्मिक जीवत जगणे, मोक्षमार्गाने वाटचाल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार' (२३) 


करणे होय. योगमार्गाने आणि ज्ञानमार्गाने जडता कमी होतें तर कमंमार्गामूळे ती वाढते; दढ होते असा 
रानड्यांचा युक्तिवाद आहे. ते म्हणतात, *“ योगमार्गामुळे जडता कमी होते. ... आम्हा सर्वांना त्याचे 
अनुष्ठान थोडेंबहुत करावें लागतें. कारण आपण इंद्रियांच्या अगदींच स्वाधीन झालों व त्यांस वाटेल तसें 
करूं दिलें; तर आपण केवळ पशु बनून जाऊं, ... ज्ञानमार्गात आपली जिज्ञासा व वद्धि यांचा विकास 
होऊन आपण ज्ञान संपादन करितों व तेणेंकरून मतीचा विभ्रम दर होऊन आपण चित्स्वरूप आहों 
असें कळूं लागतें व अर्थात्‌ जडता कमी होते. ” ( पृ. २९) पण कमंमार्गाची गोष्ट वेगळी आहे. 
येथचें पाणी तेथें नेळे, तिकडची वाळू इकडे आणली, यांतच कृतकृत्यता वाटून अभिमान वाढतो. ... 
जप, तप, होम, हवनें यांची तरी हीच द्या, म्हणे छप्पन्न लक्ष जप झाला. पहावें तर इतके वेळ मणि 
ओढण्याखेरीज दुसरें काहीं झाले नाहीं. ... एकंदरीत या करम॑मार्गाच्या प्रकारांपासून जडता वाढतें; ... 
अहंपणा ... प्रबळ होतो. ...” ( पृ. ३०-३१ ) 
जडापासून चैतन्याकडे वळणे हे आध्यात्मिकतेचे सार आहे ही पारंपरिक भारतीय शिकवण आहे. 
उदा., त्रिगुणात्मक प्रकृती जड आहे, पुरुष चिन्मय आहे आणि प्रकृतीपासून परावृत्त होऊन पुरुषाची 
कंवल्यस्थिती प्राप्त करून घेणे हे आध्यात्मिक जीवनाचे साध्य आहे. तेव्हा रानडे जो मुद्या मांडताहेत तो 
भारतीय आध्यात्मिक परंपरेशी सुसंगत आहे. पण शिवाय येथे ईश्वराची आराधना करायची ती चैतन्य- 
रूपात करायची ( वशिपिंग गाँड इन्‌ स्पिरिट ), म्हणजे त्याला जे वाहायचे असते ते स्वतःचे शुद्ध चित्त, 
बाह्य विधी नव्हत ह्या प्रॉटेस्टंट शिकवणीचाही प्रभाव आहे असे मला वाटते. 
ह्या विविध मार्गांची चिकित्सा करून भकक्‍तिमार्गाच्या स्वरूपाविषयी रानड्यांनी जो निष्कर्ष 
काढला आहे तो असा : देवाविषयीचे आणि माणसाविषयीचे उत्कट प्रेम, भक्‍ती हे भागवतधर्माचे सार 
आहे. भक्‍त सदैव देवाच्या सान्निध्यात असतो; देव त्याच्या समोर भसतो. “आम्ही जेवढें कांहीं डोळ्यांनीं 
पाहतों त्या सर्वे दृश्य विषयांत देव आहे, माता म्हणून आहे, पिता म्हणून आहे, कर्ता म्हणून आहे असें 
आम्ही (भागवतपंथी) पाहतो. मोठ्या नदीच्या तीरीं, उच्च पर्वतावर, अथवा इतर ठिकाणीं गेलों 
असतां परमेश्वराच्या दयेचा, चातुर्याचा व शक्‍तीचा भास आम्हांस असा झाला पाहिजे कीं जो जो विषय 
आपल्या दृष्टींत गोचर होतो त्यांत देव आहे अशी मनाची वृत्ती होऊन जावी, व प्रत्येक डोळ्याचें पाहणें 
देवमय होऊन जावें.” (पृ. ४९) तेव्हा मोक्षासाठी जगापासून किंवा कर्मांपासून निवृत्त होण्याचे कारण 
नाही. ज्याप्रमाणे अनुभवाचा प्रत्येक विषय हे देवाचे रूप असते त्याप्रमाणे प्रत्येक कम ही ईश्वराची सेवा 
असते असे त्याच्याकडे पाहिले पाहिजे 
“ हेतु धरून जीं जीं कम तुम्ही करतां, अथवा कोणत्याही फलप्राप्तीचा हेतु मनांत नसतां जी 
कमे करितां, इतकेंच नव्हे, तर वैदिक, म्हणजे श्रुतिस्मृतति आदिकरून कमंमार्गात सांगितलेली; लौकिक, 
म्हणजे लोकाचाराची कर्मे, किवा खाणें, पिणें वगैरे जी स्वाभाविक कर्मे तुम्ही करितां ती सवं तुम्ही करा. 
मात्र ही कर्म सहेतुक असोत वा हेतुरहित असोत तीं सर्व तुम्ही परमेश्वराला अर्पण करा असा उपदेश 
आहे. ” (पृ. ४८) हे सर्व, रानड्यांनीच उद्धृत केलेल्या एकनाथांच्या पुढील ओव्यांचे विवरण आहे: 
जंव दृष्टी देखे दृश्यातें । तंव देवोचि देखे तेथें ॥ 
यापरी दशंनाते । अर्पी भजन सत्ते दृष्टीचा विषयो ॥ 
हैतुक अथवा अहैतुक । वैदिक लौकिक स्वाभाविक ॥ 
भगवंतीं अपे सकळिक । या नांव देख भागवतधर्म ॥। 
भागवतधर्माचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे असे रानडे सांगतात. माणसाचे अखेरचे प्राप्तव्य काय 
तर सुख असे इतर सर्वे धर्मपंथ मानतात. भागवतधर्म असे मानीत नाही. “ त्या (भागवत ) धर्माचे मख्य 
भाग्य, वैलक्षण्य, अथवा रहस्य हें आहे कीं, जशी प्रचलित सांप्रदायी धर्मांची जीवात्म्याला प्राप्तव्य काय 
ती या लोकीं नाही तर परलोकों, अखंड सुखप्राप्ती अशी समजूत आहे, तशी या धर्माची नाहीं. इतर सर्व 
धर्मांची वृत्ती सुखाकडेंच असते व तदर्थ उद्योग चालू असतो. भागवतधर्म मात्र असें सांगतो कीं केवळ सुख- 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(२४) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२ 


प्राप्तीकडे लक्ष दिलें असतां ह्या धर्माचें रहस्य कळणार नाही.” (पृ. ६४) 
मग भागवतधर्माप्रमाणे माणसाचे प्राप्तव्य काय आहे ? माणसाच्या व्यक्तित्वाचा विकास हे 

माणसाचे खरे प्राप्तव्य असते, सुख हे नसते. आणि हेच भागवतधर्माचे साध्य आहे. “ नीच वृत्तींचा उच्च 
वृत्तींना व्यत्यय येऊ नये व उन्नत भावांचा विकास व्हावा हाच मतृप्यांचा साधारण हेतु असतो. ...” 

(पृ. ७०) रानटी लोक आणि सुसंस्कृत लोक यांत काय फरक असतो ? हा प्रश्‍न उपस्थित करून रानडे उत्तर 
देतात, “... ज्यांस इंग्रजी भाषेमध्ये खशं]1200 असे म्हणतात व त्याच अर्थानें ज्यांस ज्ञानेशवरीमध्यें 
उत्तमगुण नागरिक असें म्हटलें आहे; ज्यांच्या अंगीं चांगल्या गुणांचा अतिशय आहे असे शहरांत राहणारे 
लोक व रानटी लोक ह्याच्यामध्ये अंतर काय याचा आपण विचार करू लागलों तर नागरिकता, अथवा 
सामर्थ्याचा अत्यंत विकास यानेंच लोकसमुच्चयाचे हे विभाग ज्ञाले आहेत असें दिसून येईल.” (पृ. ६७) 
“ सारांश, विकास अधिक होणे आणि क्षमता अधिक येणें हाच नागरिकतेचा मुख्य हेतु, हेंच नागरिकतेचे 
मुख्य लक्षण आहे ... धर्माचाही ... हेतु असाच आहे...” (पृ. ७१) 

माणसाच्या ठिकाणी ज्या शक्‍ती नसतात त्यांचा विकास होणे आणि त्यांची क्षमता वाढणे हे 

मानवी जीवनाचे साध्य आहे, सुखप्राप्ती हे नव्हे, आणि धर्माचरण म्हणजे हे साध्य सिद्ध करण्याचा 
मार्ग आहे असा जर भागवत पंथाचा सिद्धान्त असेळ तर माणसाच्या प्राप्तव्याविषयीचा एक वेगळा विचार 
भारतीय तत्त्वज्ञानात प्रविष्ट केला असे म्हणावे लागेल. कारण बहुमान्य, जवळजवळ सर्वमान्य असलेला 
पारंपरिक विचार असा की माणसाचे प्राप्तव्य म्हणजे पुरुषार्थ संपादन करणे होय. पुरुषार्थ माणसाला जे 
हवे असते ते. धर्म-अर्थ-काम आणि मोक्ष हे पुरुषार्थ आहेत ही परिचित गोष्ट आहे. काम म्हणजे माणसाच्या 
स्वाभाविक किवा मूळ इच्छांची तृप्ती. ' मूळ इच्छा ' ह्याचा अर्थ असा स्पष्ट करता येईल : मला जर 
तहान लागली असली तर पाणी प्यावे अज्ली मला इच्छा असते. तहान हो जी ह्यारीरिक-मानसिक अवस्था 
आहे तिच्यात पाणी पिण्याची इच्छा अंतर्भूत आहे. पण समजा मला तहान लागलेली नाही पण वाळवंटा- , 
तून दूरपर्यंत उन्हातून चालायचे आहे, तेव्हा पोटात पुरेसा पाण्याचा साठा असावा नाही तर शारीरिक 
त्रास, अपाय होईल असा विचार करून मी पाणी पिण्याचे ठरविले. ह्या प्रसंगी मला पाणी पिण्याची इच्छा 
आहे की नाही असा जर प्रश्‍न उपस्थित ज्ञाला तर ही इच्छा आहे असा निर्णय करावा लागेल. ह्या 
स्थितीत मी पाणी शोधीत राहीन, पाणी मिळाले नाही तर निराश होईन, इत्यादी. पण पुढे त्रास होऊ 
नये ह्या इच्छेचे समाधान करण्यासाठी मी पाणी पिण्याची इच्छा मनात धरली आहे. जी गोष्ट इतर इच्छांचे 
समाधान करण्यासाठी म्हणून हवी असते तिची इच्छा मूळ इच्छा नव्हे. जी गोष्ट, बरी-वाईट, कुल्लक- 
महत्त्वाची कशीही असो, स्वत:साठी हवी असते तिची इच्छा म्हणजे मूळ इच्छा. अशा इच्छांचे समाधान 
होणे म्हणजे काम ह्या पुरुषार्थाची प्राप्ती होणे. आता आपल्या इच्छांची तृप्ती करण्यासाठी वेगवेगळी 
साधने आवश्यक असतात हे माणसाला माहीत असते. ही साधने (थोडक्यात संपत्ती) प्राप्त करून घेतलेली 
असणे म्हणजे अर्थ हा पुरुषार्थ संपादन केलेला असणे. धर्म हा पुरुषार्थ अधिक गुंतागुंतीचा आहे. येथे 
थोडक्यात एवढेच म्हणता येईल की जी जी कृत्ये केली असता समाजाची ( आणि विशवाचीही ) चौकट 
स्थिर राहते आणि मग तिच्यात सर्वांना आपापला ( धर्माशी सुसंगत असलेला ) अर्थ-काम साधता येतो 
ती कृत्ये सातत्याने करणे म्हणजे धर्म हा पुरुषार्थ साधणे. धर्म हा जर पुरुषार्थ असेल तर धामिक कृत्ये 
करणे माणसांना हवेसे असले पाहिजे. धर्म पाळण्याची इच्छा माणसाला का असू शकते ? ह्याचे एक 
उत्तर असे कौ धर्म पाळला तर पुण्य लागते व पुण्यापासून सुख लाभते, आणि धर्म पाळला नाही तर पाप 
लागते व पापापासून दुःख लाभते. आणि माणसाला सुख हवे असते आणि दु:ख नको असते. दुसरे उत्तर 
असे की अर्था-विषयी जशी माणसांना इच्छा असते तश्ी धर्माविषयीही असते. सर्वांनी धर्म पाळला तर 
सामाजिक चौकट, लोकयात्रा, स्थिर राहील आणि त्यात आपल्याला ( इतरांप्रमाणे ) अर्थ-काम साधता 
येईल हे माणसांना समजते. मोक्ष ह्या पुरुषार्थाचे स्वरूप वेगळें आहे. धर्म-अर्थ-काम ह्या त्रयीक्षी, 
त्रिवर्गाशी, मोक्षाची सांगड घालणे कठीण आहे. तो प्रयत्न येथे करण्याचे कारणही नाही. प्रत्येक माणसाला 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (२५) 


मोक्षाची स्वाभाविकपणे ओढ असते, कधी ना कधी त्याला धर्म-अर्थ-काम ह्यांतील फोलपणा उमजून येतो 
आणि मग तो मोक्षाकडे वळतो असे मानण्यात येते. प्रस्तुत मुद्या असा आहे की धर्म-अथं-काम 
क्रिवा मोक्ष हे जे माणसाचे प्राप्तव्य भाहे त्याच्या स्वरूपाविषयीच्या पारंपरिक कल्पनेप्रमाणे त्याच्यात, 
रानड्यांनी निदेश केलेल्या ' विकास ', ' क्षमता ' इ. संकल्पनांना स्थान दिसत नाही. 

माणसाचे इष्ट, म्हणजे त्याला जे हवे असते, साधायचे असते, ते सुख, दुःखपरिहार, सुखसाधन 
आणि दुःखपरिहारसाधन ह्या चारांतील कोणत्या तरी एका किवा अधिक प्रकारात मोडते असे पारंपरिक 
भारतीय मत आहे. सुख ह्याची अनुकूलवेदनीय, जी आपल्याला सुचते अशा स्वरूपाची संवेदना असेही 
करण्यात आले आहे. पण धर्म-अर्थ-कामाची प्राप्ती असे जेव्हा माणसाच्या प्राप्तव्याचे वर्णन करण्यात येते 
तेव्हा हे जे माणसाचे इष्ट आहे त्याचे अतुकूल-वेदनांची मालिका एवढेच स्वरूप नसते. धम-अर्थ-काम 
साधलेला असण्याची जी अवस्था आहे तिच्यात अनुकूल-वेदनांपळीकडे जाणारा असा आशय आहे. 
तिच्यात धर्माचरण आहे, अर्थार्जन करणे- शेती करणे, मडकी बनविणे- अश्या व्यवहारांना स्थान आहे, 
अपत्यांशी खेळणे, त्यांचे संगोपन करणे इत्यादी म्हणजे माणूस ज्यांत स्वाभाविकपणे रमतो अशा 
कृत्यांनाही स्थान आहे. तेव्हा धमं-अ्थ-कामप्राप्ती, किवा अभ्युदय ही खरे पाहता अवस्था नाही. मानवी 
जीवनाचे ते एक रूप आहे. त्याच्यात अर्थात प्रासंगिक अनुकूल-वेदनांना जरूर स्थान आहे. पण अनुकूल- 
वेदनांची भरगच्च आणि प्रदीघे परंपरा अनुभविण्यात माणसाचा अभ्युदय आहे असे नाही. एका विशिष्ट 
प्रकारे जगण्यात माणसाचा अभ्यूदय सामावलेला असतो असा हा विचार आहे. (मोक्ष ही सांख्यमता- 
प्रमाणे सुखदुःखाच्या पलीकडे असलेली अवस्था आहे तर अद्वेताप्रमाणे तो नित्य, ज्ञानमय, आनंदमय असा 
अनुभव आहे.) 

पण एका प्रकारे जगणे- ज्यात धर्म-अर्थ-काम साधलेला आहे अशा प्रकारे जगणे- हे माणसाचे 
प्राप्तव्य आहे हे मान्य करूनही, प्राप्तव्याची ही संकल्पना मानवी शक्‍तींचा विकास आणि त्यांचा आविष्कार 
ह्या संकल्पनांवर आधारलेली नाही हे स्पष्ट आहे. ह्या अँरिस्टॉटलप्रणीत संकल्पना आहेत. माणसाचे हित, 
कल्याण, सुख (युडेमोनिया) ह्याविषयीची अँरिस्टॉटलची कल्पना अश्ली विशद करता येईल : एखादे झाड 
सुस्थितीत आहे, चांगल्या अवस्थेत आहे असे कधी म्हणता येईल ? जेव्हा त्याला जमीन, पाणी, सुयंप्रकाश 
इ. उपलब्ध असतील, त्यापासून ते जीवनद्रव्ये व्यवस्थितपणे शोषून घेत असेल, त्याचा जीवनरस त्याच्या 
सर्व अवयवांकडे जात असेल आणि त्याचा लाभ ते योग्य प्रकारे घेऊ शकत असतील, पाने तजेलदार 
असतील, त्याला यावी तज्ी फुले, फळे योग्य त्र्रतूत येत असतील तर ते झाड चांगल्या अवस्थेत असते. झाड 
सुस्थितीत असणे म्हणजे ते चांगल्या प्रकारे जगत असणे. ते कोणत्या प्रकारचे झाड आहे यावरून त्याचे 
चांगल्या प्रकारचे जगणे कसे असते हे ठरते. त्याचे जगणे ही एक प्रक्रिया आहे- अवस्था नाही; किवा ती 
त्याची ' ऑक्टिव्हिटी ' आहे. ( अँक्टिव्हिटीला समर्पक मराठी शब्द अजून रूढ झाला नाही. ' प्रवृत्ती ' हा 
शब्द ऑँक्टिव्हिटीसाठी कधी कधी वापरण्यात येतो. पण * टेन्डन्सी साठीही मराठीत ' प्रवृत्ती ' वापरण्यात 
येंतो. ह्या लेखात ऑक्टिव्हिटीसाठी ' प्रवर्तना ' हा शब्द मी वापरणार आहे. ) 


सजीव वस्तू ज्या प्रकारची असते त्या प्रकाराला साजेसे जीवन जर ती जगत असेल तर ती 
चांगल्या स्थितीत असते. ह्या जगण्यात तिच्या अंगभूत क्षमतांचा आविष्कार झालेला असतो. झाड पाळा- 
मुळांच्या द्वारा जमिनीतून पोषक द्रव्ये शोषून घेऊ शकते. बिळात राहणारा साप किवा वारुळात राहणार्‍या 
मंग्या ते करू शकत नाहीत. झाडाच्या ठिकाणी ही अंगभूत क्षमता असते; साप किंवा मुंग्या ह्यांच्या 
ठिकाणी ती नसते. ह्याचप्रमाणे माणसाची अश्ली एक प्रकृती आहे आणि तिच्यात काही क्षमता अंतर्भूत 
आहेत. उदा., बुद्धी ही माणसाच्या ठिकाणाची एक क्षमता आहे. एखाद्या प्रश्‍नाशी प्रस्तुत किंवा संबंधित 
काय आहे आणि अप्रस्तुत काय आहे ह्यात भेद करण्याची, प्रस्तुत असा पुरावा गोळा करण्याची, त्यांच्या- 
पासून अनुमानांच्या साहाय्याने निष्कर्ष काढण्याची अशी ही अनेकांगी क्षमता आहे. ह्या क्षमतेचा 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(२६) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आविष्कार ज्ञानसंपादनाच्या प्रवतंनेत होतो. तसेच आपल्याला काय काय साधायचे आहे, ते साधण्यासाठी 
कोणती साधने वापरावी लागतील, आपल्यापाशी जी मर्यादित साधनसामग्री आहे तिच्यातील जो भाग 
एखादे साध्य साधण्यासाठी खर्ची पडेल तो मग आपली इतर साध्ये साधण्यासाठी वापरता येणार नाही, 
ती साध्ये सोडून द्यावी लागतील ह्या स्वरूपाचा विचार करण्याची क्षमता माणसात आहे. तिचा 
आविष्कार एखाद्या व्यवहाराचे व्यवस्थितपणे नियोजन करून तो पार पाडण्यात, उदा., कुटुंबाचे किवा 
नगराचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रवर्तनेत होईल. तेव्हा माणसाचे हित किंवा कल्याण किंवा सुख म्हणजे 
जिच्यात त्याच्या क्षमतांचा यथायोग्य आविष्कार झाला आहे, होत आहे अशी प्रवतंना होय. अशी प्रवतंना 
म्हणजे त्याचे चांगल्या प्रकारे जगले जात असलेले जीवन असते. यथायोग्य आविष्कार म्हणजे सुसंवादी 
आविष्कार. ज्याच्यात शक्‍य तितक्या अधिक इच्छांचे समाधान झालेले असते असे जीवन म्हणजे सुखी जीवन 
अशीही एक कल्पना आहे. अँरिस्टॉटळ्ची कल्पना तिच्याहून भिन्न आहे. ज्या स्वरूपाची प्रवतंना हे 
यशस्वी, चांगळे मानवी जीवन असते तिच्यात संतोष, तृप्ती अर्थात असते. पण अनेक विशिष्ट इच्छांच्या 
समाधानांची बेरीज असे ह्या संतोषाचे स्वरूप नसते. 

रानडे ' विकास अधिक होणे, भाणि क्षमता अधिक येणे, हाच नागरिकतेचा मुख्य हेतु (आहे) ' 
असे म्हणतात. विकासाचा क्षमतेशी काय संबंध भाहे? एखादा माणूस सुरेल गाऊ शकतो. म्हणजे 
सुरेळपणे गाण्याची क्षमता त्याच्या अंगी असते. तो जेव्हा गात असतो तेव्हाच ह्या क्षमतेचा आविष्कार 
होत असतो. क्षमतेचा आविष्कार प्रवर्तनेत होतो पण जेव्हा असा आविष्कार होत नसतो तेव्हाही ती 
क्षमता असतेच. आता सुरेल गाण्याच्या क्षमतेला एक नैसर्गिक वैठक असते. त्या माणसाचा गळा 
स्वाभाविकपणे गोड असतो, त्याला सुर ओळखण्याची व गळ्यातून काढण्याची एक उपजत कुवत, जी 
इतर अनेकांना नसते अशी उपजत कुवत असते, इ. पण ह्या उपजत शक्तींना प्रशिक्षण देऊन, गाणे म्हणण्याचा 
सराव करून, इ. सुरेळपणे गाण्याची क्षमता संपादन करावी लागते. हा विकास होय. माणसांच्या अंगी 
ज्या नैसगिक शक्ती असतात त्यांचा अश्या रीतीने विकास करून त्यांना वेगवेगळया क्षमता प्राप्त करून 
घ्याव्या लागतात. असा विकास घडवून आणण्याच्या पद्धतीला थोडक्यात शिक्षण किंवा प्रशिक्षण म्हणता 
येईल. अनेक प्राण्यांना प्रारंभी बाल्यावस्था असते आणि काही कालानंतर त्यांना प्रोढावस्था प्राप्त होते. 
बाल्यावस्थेपासून प्रोढावस्थेपयंतचे जे स्थित्यंतर असते त्याच्यात त्याच्या अंगी असलेल्या शक्‍तींचा नैसागिकपणे 
विकास झालेला असतो. पण माणसाचे वैशिष्ट्य असे को प्रोढ अवस्थेत त्याच्या अंगी ज्या नेसागक शक्‍ती 
असतात त्यांचा शिक्षण-प्रश्िक्षणाने विकास घडवून आणून हरतऱहेच्या क्षमता तो संपादन करू शकतो. 
उदा., उच्च गणितात संशोधन करण्याची, रुचकर पदार्थ बनविण्याची, उंच पर्वतांवर चढण्याची इत्यादी. 

ह्या विकासाला नैतिक अंगही असते. उदा., संयम हा गुण ही एक क्षमता आहे. एखाद्या इच्छेचा 
विषय अत्यंत मोहक असला तरी एका मर्यादेपलीकडे त्याचे सेवन आपण करणार नाही असा निग्रह 
करण्याची, मनाला आवर घालण्याची ती क्षमता आहे. ज्याच्यात आंतरिक सुसंवाद आहे, स्थिरपणे काही 
साध्ये साधण्यात जे गढलेले आहे असे जीवन संयमावर आधारलेळे असते. जीवनाचा तोल आणि दिशा 
सांभाळली जाण्यात संयमाचा आविष्कार होत असतो. ही क्षमताही व्यक्‍तीला प्रयत्नाने अंगी बाणवावी 
लागते. इतर नैतिक सद्गुणांचेही- उदा., धैय, न्यायी वृत्ती, इ.-- असेच आहे. सारांश, आपल्या अंगी ज्या 
नैसर्गिक शक्‍ती असतील त्यांचा विकास माणसाला करता येतो आणि करावा लागतो. अतुभव, चिंतन, 
इतरांची शिकवण आणि त्यांनी घालून दिलेली उदाहरणे, स्वत: केलेला सराव इत्यादींच्या आधारे हा 
विकास घडून येतो आणि घडविला जातो. आणि अक्या विकसित क्षमतांचा आविष्कार व्यक्‍ती जे चांगले 
जीवन जगत असते त्याच्यात होत असतो. व्यक्तीचा हा आंतरिक विकास, आणि त्याच्यातून साधलेले 
तिच्या जीवनाचे उन्नयन ह्या प्रक्रिया चांगल्या जीवनात सतत चालूच असतात. त्या खुंटणे किवा क्षीण 
होणे म्हणजे व्यक्‍तीचा नैतिक र्‍हास होणे. | । 

मानवी कल्याणाविषयीची ही अँरिस्टॉटलप्रणीत संकल्पना ही इहवादी ( सेक्युलर ) संकल्पना 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (२७) 


आहे. माणसाचे कल्याण ह्या दृश्य विद्वाच्या संदर्भात निःशेष साधले जाते; ह्या कल्याणात पारलोकिक 
घटक नाही. विश्‍वाविषयीचे विवेकाधिष्ठित ज्ञान, सोंदर्याची निमिती आणि आस्वाद, न्याय्य आणि सुखी 
अद्या समाजाचे व्यवस्थापन, प्रशासन, इ. हे ह्या कल्याणाचे घटक आहेत. पण मानवी कल्याणा विषयीच्या 
ह्या संकल्पनेळा धाझिक रूप आणि आशय देता येईल. ईदवराने माणसाला काही शक्‍ती, क्षमता ह्यांचे 
वरदान दिले आहे आणि माणसाने त्यांचा विकास आणि योग्य मार्गाने आविष्कार करावा अशी ईश्‍वराची 
इच्छा आहे. ह्या ईदवरी इच्छेचे समाधान करण्यासाठी माणसाने आपल्या संपूर्ण सामर्थ्यानिश्ी झटावे ही 
माणसाची नैतिक जबाबदारी आहे. ज्या मानसिक व शारीरिक शक्‍तींची देणगी ईशवराकडून मानवी 
व्यक्‍तीला लाभलेली असते तो एक न्यास (ट्रस्ट) आहे, व्यक्‍ती त्याचा विश्वस्त आहे आणि ह्या न्यासाचा 
विनियोग आपण कसा केला ह्याचा हिशोब ईइवराला सादर करायला व्यक्‍ती बांधलेली आहे. ही प्रॉटेस्टंट, 
(एका वळणाची प्रॉटेस्टंट) कल्पना आहे. उदा., मिल्टनने स्वतःच्या आंघळेपणावर लिहिलेल्या सुनीतात 
मांडलेले विचार पहावे : “ माझे आयुष्य अर्ध्यावर आले असतानाच माझ्या जीवनातील प्रकाश कसा 
आटून गेला... आणि मला लाभलेली एक शक्‍ती, जरी तिचा उपयोग करून माझ्या निर्मात्याची सेबा 
करावी आणि त्याला माझा खरा हिशोब सादर करावा असा माझा निर्धार होता तरी, निरुपयोगी ठरून 
माझ्याजवळ कशी पडून राहिली आहे ह्याचा विचार जेव्हा मी करतो तेव्हा मला असा खुळा प्रश्‍न 
पडतो : प्रकाश नाकारलेला असतानाही ईदवर दिवसभराच्या श्रमांची वसुली करीत असतो का? ” 
आणि ह्या प्रश्‍नाचे मिल्टनला उत्तर सुचते ते असे की ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणे जे शांतपणे उभे राहून 
त्याच्या भावी आदेशाची वाट पहात असतात, (त्यांनी बाह्यतः काही श्रम केले नसले तरी) तेही ईश्वराची 
सेवाच करीत असतात. ” तेव्हा माणसाच्या सर्व शक्‍ती आणि सामथ्यें ही ईश्वराच्या सेवेसाठीच आहेत. 
ह्या ईश्वरदत्त शक्‍तींचे पोषण, संगोपन करणें आणि त्यांचा योग्य तर्‍हेने उपयोग, आविष्कार करणे म्हणजे 
ईश्वराचे जे देणे आपण लागतो ते त्याला पोहचविणे असते. हो ईश्वराची चैतन्याच्या मार्गाने केलेली 
पुजाच असते. अश्या रीतीने जगण्यात माणसाला साफल्याचा अनुभव येतो खरा. पण ह्या शक्‍तींचा विकास 
आणि आविष्कार झाला ह्याच्यात केवळ हे साफल्य वाटता कामा नये. ती साफल्याविषयीची ग्रीक 
संकल्पना होईल. ह्या विकास-आविष्कारातुन ईश्‍वराची सेवा घडली असा भाव ह्या साफल्यात असला 
पाहिजे ही स्त्रिश्‍चन संकल्पना आहे आणि ती रानड्यांनी स्वीकारली आहे. 


माणसाने काही नियमांचे, नैतिक नियमांचे, पालन केले तर त्याला इहलोकी सुख लाभेल असे ह्या 
जगाचे स्वरूप आहे आणि जर माणसाने खरा धर्म पाळला तर परलोकात त्याला चिरंतन सुख लाभेल 
असे परलोकाचे स्वरूप आहे असे मानणे चूक आहे. रानडे म्हणतात “ हे जग म्हणजे ईश्वराची एक 
शाळा आहे आणि हीच दृश्य विवासंबंधीची भावना अत्यंत खोळ आणि यथार्थ आहे. ” (पृ. ४१३) 
ह्या शाळेत स्त्रीपुरुषांचे नैतिक शील घडविण्यात येते; त्यांच्या क्षमतांचा योग्य व्यवहारात आविष्कार 
व्हावा ह्या उद्देश्याने ह्या क्षमतांचा विकास साधण्यात येतो. 


माणसाचे कल्याण कशात असते ह्याविषयीची जी पारंपरिक भारतीय संकल्पना होती तिला हे एक 
नवीन रूप रानडे देऊ पाहात आहेत. ह्या रूपाला पारंपरिक धामिक साहित्यात अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न 
ते करतात. उदा. पहा : “ ज्ञानमार्गी लोक आम्हांस जन्ममरण नको, यांतून सुटका व्हावी म्हणून प्रयत्न 
करीत असतात; पण तुकोबासारखे भागवतधर्माचे अनुयायी साधु देवापाशी प्राथना करितात ती अ्ली : 


हेंचि दान दे गा देवा। तुझा विसर न व्हावा || १॥ 
गुण गाईन आवडी । हेचि माझी सर्वे जोडी ॥ २॥ 
नलगे मुक्ति धन संपदा । संत संग देई सदा | ३॥ 
तुका म्हणे गर्भवासी । सुखे घालावें आम्हांसी ।॥ ४ ॥ 
ते मागतात कीं देवा, मृत्युलोकी आम्हांस जन्म दे; परंतु तुज्ी सेवा व संतसंग घडेल असें कर. या एका 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


(२८) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-आऑक्टो., १९९३ 


जन्मांत सर्वे कमे देवाला अर्पण व्हावी तशीं होत नाहींत; म्हणून तसें करण्याची क्षमता अंगीं येण्यासाठीं 
पुनःपुन्हा मृत्युलोकी जन्म झाला तरी हरकत नाहीं, असें तें सांगतात. सुखस्पृहा व दुःखत्यागाची इच्छा 
नको. गीताक्शास्त्राच्या पायावर हा सिद्धान्त रचलेला आहे व त्याचें वारकाईनें मनन करण्यासारखे आहे. 
एकंदरीनें विकास, प्रभाव व क्षमता हीं साध्ये हेंच खरें आहे. तें कोणत्या मार्गानें होईल ह्याविषयीं मतभेद 
असूं शकेल. परंतु साध्य अथवा प्राप्तव्य काय, याविषयीं शंका नसावी.” (पृ. ७८, अधोरेखन माझे.) 
थोडक्यात असे म्हणता येईल की मानवी श्रेयाविषयी जी संकल्पना रानडे मांडीत आहेत तिला 
तुकारामांच्या वरील अभंगात काहीसा आधार मिळतो. मृक्‍्ती म्हणजे सांख्य किवा अद्वेत यांनी ज्या मोक्षाचा 
पुरस्कार केला आहे तो मोक्ष, ते माणसाचे सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य नाही असे तुकाराम स्पष्टपणे म्हणतो. मग हे 
प्राप्तव्य काय आहे. देवाच्या साल्िध्याची सतत जाणीव असावी, त्याच्या स्वरूपाचे यथार्थ भान असावे, 
संतांचा संग असावा, असे जीवन जगणे मग ते इहलोकी किंवा परलोकी जगले जात असो, हे अंतिम 
प्राप्तव्य आहे आणि असे जीवन जर इहलोकीच शक्‍य असेल तर गर्भवास होत राहावा असा ह्या अभंगाचा 
आझ्यय आहे. देवाशी माणसाचे जे भक्तीचे नाते आहे, त्याचा विकास होत जावा, ते अधिकाधिक शुद्ध होत 
जावे आणि त्याचा आविष्कार जीवनात व्हावा हे प्राप्तव्य आहे. माणसाच्या अंगी असलेल्या सर्वे क्षमतांचा 
विकास व्हावा आणि त्यांचा अधिकाधिक शुद्ध आविष्कार त्याच्या सवंध जीवनात, वैयक्तिक आणि 
सामाजिक जीवनात व्हावा, असे ह्या प्राप्तव्यात स्पष्टपणे अभिप्रेत नाही. आणि असे त्यात अभिप्रेत असले 
तरी त्याचा विसर त्या वेळच्या हिंदू समाजाला पडला होता आणि ख्रिस्ती समाजाकडून ते हिंदू समाजा- 
कडून शिकणे आवश्यक होते असे रानड्यांचे मत होते. “... आतां ख्रिस्ताच्या धर्माचे संस्कार आपल्या 
मनावर होत आहेत. एकत्र जमून काम करण्याचे सामथ्ये, पापाविषयीं तिरस्कार, अन्याय वगेरे हे 
चालावयाचे, अशा प्रकारें औदासीन्य जाऊन अन्यायाचा द्वेष, स्त्री-पुरुषांच्या वास्तविक योग्यतेचे ज्ञान, 
. औदार्य आणि वंधुप्रेम, आचारविचार-स्वातंत्र्य- हे सारे जे ख्मिस्ताच्या धर्माचे गुण आहेत ते आपल्या 
राष्ट्रांच्या अगस्वभावांत सामील करणें, हें सध्याच्या कालचें आपले कतंव्य आहे.” ( पृ. ४१५ ) वास्तविक, 
हे गुण, ख्रिस्ती धर्माचे गुण नव्हत. परंपरेने स्थ्रिस्ती असलेल्या युरोपीय समाजात जो आधुनिक समाज 
विकसित झाला होता त्याचे हे अंगभूत गुण आहेत. हा समाज घडविण्यात जसा ख्रिस्ती परंपरेचा भाग 
होता त्याप्रमाणे रेनेसान्समधून ग्रीक मूल्यांचे युरोपात जे पुनरुज्जीवन झाले त्यांचाही महत्त्वाचा वाटा होता. 
माणसाच्या सर्व शारीरिक-मानसिक शक्तींचा विकास आणि आविष्कार हा नैतिक-आध्यात्मिक 
जीवनाचा आशय आहे आणि ईश्‍वराचे आणि ईदवराने निर्माण केलेल्या जीवांचे प्रेम हे ह्या जीवनाचे 
रूप, त्याचा आकार आहे, अल्ली रानड्यांची भूमिका मांडता येईल. नीती आणि धामिकता ( किवा 
आध्यात्मिकता) ह्यांच्यात भेदरेषा काढता येणार नाही. विश्‍वाविषयीच्या आध्यात्मिक दरदांनावरच नीती 
आणि नैतिक कर्तव्ये ह्यांची पर्याप्त संकल्पना आधारता येते. रानड्यांचे आणखी एक म्हणणे आहे. 
ईश्‍वर, जग आणि मानवी आत्मा ह्यांना सामावून घेणारे एकात्म आणि सुसंवादी दर्शन कोणत्यातरी 
एका विशिष्ट श्रुतीत किवा प्रकटनात उपल्ब्ध असते असे नाही. आणि असे दर्शन श्रद्धेने स्वीकारावे 
लागते, विवेकशक्‍्तीला (रीज्ञन) त्याचा आशय ग्रहण करता येत नाही, त्याचे समर्थन करता येत नाही 
असेही नाही. रानडे म्हणतात, “ धर्माच्या क्षेत्रात विवेकाचा प्रांत आणि श्रद्धेचा प्रांत असा भेद 
इशवरवादी ( थिइस्ट ) मान्य करीत नाही. श्रद्धा म्हणजे आचरणात उत्कट गंभीरपणे व्यक्‍त होणारी 
विवेकशक्ती होय. (फेथ इज प्रॅक्टिकल अँड अनेंस्ट रीज्ञन.) (पृ. २७८) निसर्गाची घडण, मानवजातीचा 
इतिहास आणि ह्या दोघांइतकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माणसाच्या सदसद्‌विवेक बुद्धीला प्रतीत होणारी 
सत्ये ह्यांच्यापासून लाभणार्‍या पुराव्याचे सयुक्तिकपणे आणि निविकारपणे केलेले चितन-मनन हे ह्या 


आध्यात्मिक दर्शनाचे अधिष्ठान आहे. “ ईदववर स्वतःला बाह्य निसर्गात, आपल्या मनाच्या आंतरिक 
जगात आणि इतिहासात प्रकट करतो असे ईरवरवादी मानतो. ” (पृ. २७२) 


ईवराने निमिलेल्या जीवांवरचे प्रेम त्यांच्या कल्याणाविषयीच्या आस्थेमध्ये व्यक्‍त झाले पाहिजे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविद रानडे यांचा धर्मविचार (२९) 


आणि ही आस्था त्यांचे कल्याण वृद्धिगत करण्याच्या प्रयत्नांतून प्रकट झाली पाहिजे. अर्थात ज्या जीवाचे 
कल्याण आपण साधू किवा वाढवू पाहात आहो त्याचे खरे हित कशात आहे ह्याचे यथाथे आकलन 
आपल्याला असेल तरच हा प्रयत्न अथंपुर्ण ठरेल हे उघड आहे. माणसाच्या बाबतीत रानड्यांची भूमिका 
अशी कौ एक स्वतंत्र, स्वायत्त कर्ता म्हणून त्याचा विकास होण्यात त्याचे खरे कल्याण असते. “ इतर 
प्राण्यांहुन मनुष्याचें विशेष लक्षण हेंच कीं, त्याला विज्ञान आहे, आणि एखादी गोष्ट करावी कीं न 
करावी, ह्याविषयी कांहीं निश्‍चित मर्यादांच्या आंत त्याला पुर्ण इच्छास्वातंत्र्य आहे. तसें इच्छास्वातंत्र्य 
प्षुकोटींत नाही.... सुष्ट दुष्ट, ह्यांपैकी एकाची निवड करण्याची स्वतंत्रता मनुष्यालाच ईइवरानें दिळेली 
आहे. स्वतःहोऊन निश्‍चय करावा आणि क्रिया घडवून आणावी, हें सामर्थ्य फक्त मनुष्यालाच तेवढें आहे. 
हीं जीं मनुष्याचीं विशेष लक्षणें आहेत त्यांत त्याचे थोर वैभव व मोठी जबाबदारी आहे. ह्या लक्षणांमुळे 
कायदा आणि राज्यव्यवस्था, आचारनियम आणि चालीरीती, सामाजिक आणि कुटुंबाच्या संस्था, 
वाडूमयात्मक आणि शास्त्रीय शिक्षण व धर्म आणि उपासना- ह्या सर्वांचा उदय होतो. ” (पृ. ४११) 
तेव्हा माणसाचे कल्याण साधण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे माणसाच्या क्षमतांच्या आविष्कारातून हे जे 
सामाजिक- सांस्कृतिक जग निर्माण झालेले आहे आणि त्यात एक स्वायत्त कर्ता म्हणून सहभाग घेण्याच्या 
त्याच्या क्षमतेचा परिपोष करणे होय. सर्व माणसांना असा सहभाग घेता यावा ह्यासाठी अनुकूल अज्ली 
आथिक-सामाजिक परिस्थिती निर्माण करणे हे अशा प्रयत्नाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट राहील. | 

सारांश, रानड्यांचा नवभागवतपंथ हा जीवनव्यापी धम आहे. ईश्वराच्या एकांतात केलेल्या 
वितनाळा आणि भजनपुजनाला जसे त्यात महत्त्वाचे स्थान आहे तसेच एक नागरिक म्हणून, मानवजातीचा 
एक घटक म्हणून आपली सर्व कतंव्ये, जबाबदाऱ्या ओळखून त्या पार पाडण्यालाही तितकेच महत्त्वाचे 
स्थान आहे. हे सर्व ईश्वराची आणि जीवांची सेवा म्हणून करावयाचे आहे. पारंपरिक भाषेत बोलायचे 
तर रानड्यांनी धर्म-अथं-कामाला नवीन आशय दिला आणि धर्म-अ्थ-काम व मोक्ष ह्यांची नव्याने 
सांगड घातली. 


[ ह्या लेखात दिलेले पृष्ठक्रमांक “ न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धमंपर व्याख्याने ' , 
निर्णयसागर प्रेस, मुंबई, १९०२ ह्या पुस्तकातील आहेत. -संपादक ] 


संदर्भे व टीपा 


१. उदा., ज्ञानेश्‍वर महाराज म्हणतात, ' गीतार्थाचे सामर्थ्य मोक्षाचे साधन प्राप्त करून देण्याचे 
आहे, हा त्यात चांगुलपणा आहे. दुसरी शास्त्रे प्रमाणसिद्ध मोक्षोपाय नाहीत... सवे शास्त्रांना आधारभूत 
जी शास्त्रश्नेष्ठ गीता, तिच्या योगाने शास्त्रे सनाथ झाली आहेत.” 

“जे गीतार्थाचें चांगावें । मोक्षोपायपर आघवे ॥ 

आन शास्त्रोपाय कीं नव्हे । प्रमाणसिद्ध ॥ (१८) १२३० ॥ 

... तैसी शास्त्रेश्‍वरा गीता या । सनाथे शास्त्र ॥ (१८) १२३५॥ 

(ब्रह्मीभूत नानामहाराज साखरेप्रणीत 
साथे ज्ञानेश्‍वरी, वृत्ती बारावी, पृ. ९५६) 


अनुक्रमणिका अगटोचा विकत: महाय चा विकासा 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(३०) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टें.-ऑक्टो., १९९२ 


२. आगम म्हणजे परंपरेने चालत आलेले धमंग्रंथ. ह्यांत मंदिरे कशी बांधावी, पुजाअर्चा कशी 
करावी ही जश्ली माहिती दिलेली असते त्याप्रमाणे दार्शनिक किवा तत्त्वज्ञानात्मक सिद्धान्तांचे व संकल्पनांचे 
विवेचनही केलेले असते. साधारणतः “ आगम * हे नाव शैव परंपरेतील ग्रंथांसाठी वापरतात. शाक्त 
आगमांसाठी “तंत्र ' हे नाव अधिक प्रचलित आहे, तर वैष्णव परंपरेतील अशा ग्रंथांसाठी अनेकदा 
£ संहिता हे नाव वापरण्यात येते. (पहा : ]. (2०॥ते4 )॥टताटण्यी रेला्ांपड जिप्लाळॉपाट र्‍या 
5द्याकळप, पू.२) 

३. मोक्ष, अविद्या, कर्मसिद्धान्त, जन्ममरणाचा फेरा, अहंकाराच्या विसर्जंनात जिची परिणती होते 
अक्ली अंत:करणशुद्धी मोक्षासाठी आव्यक असते, इ. संकल्पना जैन, बौद्ध हे अवैदिक व अद्वैत इ. वैदिक 
संप्रदायांना समान आहेत. 

४. ह्या संदर्भात, “ वैदिक संस्कृतीचा विकास ”( लेखक : तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी) ह्या ग्रंथाचे 
प्रकरण (व्याख्यान) दुसरे, ' वेदांची ताकिक प्रज्ञेत परिणती * , हे प्रकरण पहावे. 


0८३३०० 


प्रस्तावना 


या धर्मपर व्याख्यानांचा संग्रह करण्याचा हेतु, त्या परम पूज्य, अत्यंत शुद्ध पायांची सेवा प्रत्यक्ष 
नाहीं, तर या रूपाने तरी घडावी हा आहे. 

मुंबईस प्रार्थनामंदिरांत उपासना चालविण्याचे जेव्हां जेव्हां प्रसंग येत त्या त्या वेळीं, एकदा त्या 
प्रेममय रसाळ वाणीचा ओघ सुरू झाला कीं, हृदय उचंबळून यावें, मन तल्लीन व्हावें, क्षणांत प्रापंचिक 
दुःखांचा विसर पडावा, आद्या व आस्था यांचा हृदयांत प्रवेश व्हावा; इतकेंच नाहीं, तर गा 
कधीं साक्षात्‌ स्वगंसुखच अनुभवीत आहों असें वाटावें. हा प्रकार उपासना सुरू झाल्यापासून तों ती 
संपेपर्यंत चालत असे; एवढेंच नव्हे, तर तेथून घरीं आल्यावर सुद्धां, त्या प्रेमळ, पण मनावर पूर्णपणें 
संस्कार करणाऱ्या शब्दांनी जागृत केलेले धर्मविचार पुढें एकसारखे तासांचेतास मनांत घोळत राहात त 
व आपल्याला आज कांहीं जास्त अधिकार प्राप्त झाला आहे, आपली योग्यता जास्त झाली आहे असें 
जा कड शांत व गंभीर वाणी प्रत्यक्ष ऐकण्याचे जरी आतां माझें भाग्य राहिलें नाहीं, तरी पण 
माझ्या हृदयस्थ असलेल्या मूर्तीच्या मुखांतून निघालेल्या अमृतवाणीचा- त्या पवित्र गंगेचा- आश्रय क, 
तर अशा दु:खांतही कांहीं समाधानाळा जागा होईल व मनाला स्थैय व शांति येण्याला तीच प्रसादवाणी 
सर्वांशी कारणीभूत होईल, असा मला पूर्ण भरंवसा वाटत आहे. आपल्याला र नंदादीप लावण्याचे सामथ्ये 
नसेल, तर तेवत असलेल्या नंदादीपाची नुसती वात तीळ तरी पुण्य घडतें, असें वाडवडील सांगत आले 
आहेत. दुसर्‍याने लाविलेल्या नंदादीपाची वात सारण्याचें श्रेय इतकें आहे धे आणि हा जो उपदेशरूपी 
उज्ज्वल ज्ञानदीप स्वत:च लावून ठेवण्यांत आला आहे, त्याची वात सारण्याचे काम माजेंच आहे, हें 
जाणन मी आज उपलब्ध असलेलीं धर्मपर व्याख्यानें पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करीत आहें. हीं मज प्रमाणें 
इतर वाचकांसही कल्याणप्रद व्हावीं, हेंच देवाजवळ अनन्यभावानें मागणें आहे. 

ह्यांपैकीं पुष्कळ व्याख्याने रा. रा. दिनानाथ विष्णु माडगांवकर, बी. ए. व सुबोधपत्रिकेच्या मराठी 
बाजूचे संपादक रा. रा. हवारकानाथ गोविद वैद्य ह्यांनी लिहून काढिलीं व सुबोधपत्रिकेंत प्रसिद्ध केलीं 


आहेत. त्याचप्रमाणें यांतील कांहीं व्याख्यानें सुधारक, मुंबईवेभव व ज्ञानप्रकाह्न या पत्रांतूनही घेतलीं 
आहेत, हें येथें सांगितलें पाहिजे. 


अनुक्रमणिका (मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


| 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


मंडळ, वाई 


प्रस्तावना (३१) 


हा संग्रह करण्याचे व पुस्तक छापवून प्रसिद्ध करण्याचे कामीं रा. द्वा. गो. वैद्य ह्यांचे मला जें 
साह्य मिळालें त्याबद्दल मी त्यांची फार आभारी आहें. रा. रा. वैद्य यांच्या मदतीशिवाय हें काम इतक्या 
लोकर तडीस गेलें नसतें, इतकें सांगितलें, म्हणजे त्यांनीं आस्थापूवेके व एकनिष्ठपणें केलेल्या श्रमांची 
वाचकांस कल्पना होईल. 


लोणावळें प्‌ म 
लोणावळा ता. २१ 1 रमाबाई रानडे 


जानुआरी सन १९०२. 


क क. के 


उपोदृघात 


प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली त्या वेळेस धर्माची सहा मूळ तत्त्वे कल्पून तीं ज्यास मान्य तो 
समाजांत प्रविष्ट होण्यास अधिकारी होईल, असा निर्बस्ध करण्यांत आला. परंतु प्रपंचांतील बिकट प्रसंगीं 
अंत:करणांत चिता, क्षुन्धता आणि भीति उत्पन्न होतात, त्या निरस्त होऊन त्या धर्माच्यायोगें समाधान, 
शांति, आणि धैर्य उदित व्हावी आणि एकंदरींत अंत:करणांत सद्वृत्ति स्थिर होऊन सदाचरणाची प्रवृत्ति 
व्हावी, असें स्वरूप त्या धर्मास येण्यास भिन्न भिन्न प्रकारांनी त्या सहा तत्त्वांचा विकास व्हावा ही गोष्ट 
आवड्यक होती. हा विकास समाजासंबंधानें जे थोडे उपदेशक झाले त्यांणीं बर्‍याच अंशीं केला आहे. 
परंतु त्यांणीं दिलेलीं व्याख्याने समग्र कोणीं लिहून काढलीं नाहींत. कांहींचा सारांश सुबोधपत्रिका म्हणून 
समाजाचें जें साप्ताहिक पत्र आहे त्यांत छापून प्रसिद्ध झाला आहे. त्याशिवाय निबंधही थोडेसे त्या पत्रिकेत 
छापले आहेत, आणि स्वतंत्र छापलेले असेही कांहीं मराठी व इंग्रजी लहानसे ग्रंथ आहेत. परंतु वर्तमान- 
पत्रांत छापलेल्या निबंधास किवा उपदेशास स्थायिकपणा येत नाहीं, तो पाहिजे त्या वेळीं सांपडत नाहीं 
आणि सर्वच वाचावयाचे, तर भिन्न भिन्न ठिकाणीं ते असल्यामुळें ती गोष्ट दुष्कर होते. शिवाय वतमान 
पत्राचें सर्व अंक जपून ठेवणारे गृहस्थ फारच थोडे. यास्तव धर्मविकासाचें आजपर्यंत जें उपदेशकांकडून 
काम झालें तें बहुतेक व्यथंच गेलें असें म्हणावयाचे. या उपदेशांचा आणि निबंधांचा संग्रह करून स्वतंत्र 
पुस्तकरूपाने ते जर कोणी छापते, तर असा परिणाम झाला नसता. असा संग्रह करण्यापुर्ती ह्या कामीं 
आस्थाच कोणाच्या मनामध्ये उत्पन्न झाली नाहीं. परंतु धममंसंबंधी आस्थेनें जें काम व्हावयाचे तें अकाळीं 
लोकांतरीं गेलेले जे आपले मित्र रा. ब. माधवराव रानडे त्यांच्या विषयीं त्यांची पत्नी “ गुणा: पुजास्थानं 
गुणिषुन च लिग्डंन च वयः” या न्यायाने परिचित वर्गास मान्य अशा रमाबाई यांची असीम जी भक्ति 
तिच्यायोगें आतां होत आहे. रमाबाईंनी लिहिलेली जी प्रस्तावना ती वाचली असतांना त्यांची पती- 
विषयीं परम पूज्य वुद्धि आणि प्रेम आणि तत्पू्वक त्यांच्या गुणांचें सतत अनुध्यान अश्या रीतीनें सुव्यक्‍त 
होतात कीं, वाचणाराचें मन सद्गदित झाल्याशिवाय राहात नाहीं. पुष्कळ परिश्रम करून पतीने केलेले 
उपदेश तपासून हें पुस्तक त्यांनीं तयार केलें आहे, यामुळें धर्माची अभिवृद्धि इच्छिणारे जे त्यांच्यावरही 
या बाईंचे फारच उपकार झाले आहेत. 
रा. ब. रानडे यांच्या उपदेशामध्यें नेहमीं कांहीं तरी मार्मिक अंश असे, आणि कोणत्या तरी 
एका तत्त्वाचा विकास केलेला असे. पुण्यामध्यें त्यांचा मुक्काम असतांना त्यांच्या उपदेश्याचें मला श्रवण 
नित्य होई, त्या उपदेशांवैकीं या पुस्तकांत फारसे नाहींत. मुंबईस गेल्यानंतर त्यांनी केलेल्या उपदेशांचा 
बहुतकरून संग्रह आहे; तथापि दोन्ही ठिकाणीं झालेल्या उपदेश्ांची सरणी एकच. एकनाथस्वामींचीं 
वचनें घेऊन भागवतधर्माचें त्यांनीं जें उपपादन केलें त्यांतील सारांश असा आहे कों, ज्ञानमार्ग आणि 
योगमार्ग हेच दोन खरे मानिले, तर पुष्कळ साध्या मतुष्यांस उन्नतीची आशा नाहीं असें होऊं लागेल. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(३२) नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


कारण कीं, ते मार्ग अत्यंत दुष्कर, एखाददुसर्‍यासच साध्य. केवळ कममंमागर्चिं अवलंबन केलें असतां जडता 
प्राप्त होते, अंतरात्मा विकसित होत नाहीं; परंतु भागवतमार्ग सर्वांस- साळ्याभोळयांसुद्धां साध्य आणि 
त्याच्या योगें प्रेमळता, दया, क्षमा इत्यादि गुण अंतरात्म्याच्या ठायीं विकसित होतात. दविवाय हा मागं | 
सवे जातींच्या पुरुषांस आणि स्त्रियांस मोकळा आहे; त्याप्रमाणें वरील तीन नाहींत. म्हणून भागवतमार्ग ीॅ 
म्हणजें देवाच्या ठायीं शुद्ध भावानें अनुराग आणि तत्पुर्वक त्याचें भजन आणि पुजन हाच श्रेष्ठमार्ग. 
श्षिवाय इतर मार्गामध्ये केवळ सुख हाच उद्देश असतो. धर्माचें अवलंवन कां करावें याचें उत्तर सुख | 
होईल म्हणून. विषयोपभोगानेंही सुख होतें, मग त्याचा त्याग कां करावा, याचें उत्तर त्यानें सुख अल्पव । --- 
धर्मानें होणारें मोठे. तेव्हां हें तत्व स्वीकारिलें असतां अशी मति होण्याचा संभव असतो कीं, सध्या 
डोळ्यांपुढे सुख होत आहे तें टाका आणि ज्याच्याविषयीं आपणांस प्रत्यक्ष ज्ञान नाहीं तें मेल्यावरती 
होईल असा भरंवसा ठेवून धर्माचरणाचे कष्ट सोसा, इतका वेडेपणा कोणीं करावा ! तेव्हां डोळयांपुढचें 
सुख तेंच खु्याळ भोगावें अशा मतीच्या योगानें धर्मभ्रष्टता होण्याचा संभव आहे. म्हणून धर्माने साध्य 
सुख या मताचा परित्याग करून आपल्या स्वभावाचा जो दिव्य अंजन त्याचा विकास करणें आणि दया, 
क्षमा, शांति इत्यादि जी दैवी संपद्‌ ती संपादन करणें हें धर्माचें साध्य असेंच घेऊन चाललें पाहिजे; आणि 
हे मत भागवतधर्मामध्यें मुख्य मानिलें आहे. आलीकडील इंग्रजी ग्रंथांमध्ये धर्माचें साध्य 1181311105 
नव्हे, तर, 01550011८9 हें आहे, हेंच मत रा. ब. माधवरावांनी आपल्या व्याख्यानांत विश्दपणानें 
आणिलें आहे. तें सर्वांनी लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. दुसर्‍या एका व्याख्यानामध्यें साध्य, सिद्ध आणि साधक 
हा त्रिवगं त्यांनीं प्रतिपादिला आहे. साध्य म्हणजे कमंमार्गी, सिद्ध म्हणजे ज्ञानमार्गी व योगमार्गी आणि 
साधक म्हणजे भकक्‍्तिमार्गी आणि त्यांच्याही संवंधानें वरील विचारांचें उपपादन केलें आहे. दुसर्‍या कांहीं 
व्याख्यानांमध्यें “ अवघें देखें जन ब्रह्मरूप ” हें तुकोबांचे वचन घेऊन सर्व मनुष्यांमध्यें दिव्य भाव म्हणजे 
देवाचा अंश जो आहे त्यांचेंच अवलोकन आपण करावें हा उपदेश आहे. परंतु आपणांस अशी वाईट खोड 
हागळी आहे कीं, दुसऱ्यांचे दोषच आम्ही पाहतों आणि कधीं कधीं बहुतकरून “ पुढिळांचे मना आणी 
गुणदोष । पूज्य आपणास करावया “ या तुकोबांच्या उक्तीप्रमाणे आपली महती व्हावी हा उद्देश गित 
असतो. हा प्रकार अत्यंत निद्य, सर्वप्रकारे अधमपणाचा. तेव्हां यापासूत आपण नेहमीं फार दूर राहण्या- 
विषयीं सावध असावें हा विषय रा. ब. माधवरावजींच्या उपदेशामध्यें त्यांच्या नैसर्गिक सौजन्याच्यायोगें 
वारंवार येत असे. तो उपदेश सर्वथा ग्राह्य आहे; परंतु सवव प्रसंगीं प्रसिद्धपणें पापे करणारे जे आहेत 
त्यांची आणि सतत पुण्यशील जे त्यांची एक कोटि होऊन पुण्यपापाचा भेद समाजांत नष्ट झाला असा 
परिणाम होऊं नये याविषयीं सावधानता असली पाहिजे. आपल्या समाजामध्ये पूर्वीपासून चालत आलेले 
जे धर्मपंथ त्यांतील ग्राह्यांशाचा आपण अवश्य संग्रह करावा असा कटाक्ष ठेवूनही रा. ब. माधवरावांनी 
कांहीं व्याख्याने दिलीं होतीं आणि या पुस्तकांतही त्या प्रकारचीं व्याख्याने आहेत. विचारी पुरुषांस हे मत 
पूर्णपणें मान्य आहे. 
एकंदरीनें पूज्य रमाबाईंनी तयार करून छापविलेलें हें पुस्तक सत्यधर्मान्वेषणपर जे त्यांना आणि 
विशेषत: प्राथेनासमाजाचे सभासदांना फार उपयोगाचें होईल. कांहीं व्याख्याने तुटकश्लीं दिसतात, याचें 
कारण बोलत असतांना त्यांचे विचार टिपून घेणारा जो त्याला त्या सर्व विषयाचें ग्रहूण न झाल्यामुळें, 
किवा विस्मरण झाल्यामुळें, तीं तज्ाप्रकारचीं झालीं. शिवाय पुस्तक सांवत्सरिक तिथीच्या दिवशीं प्रसिद्ध 
करावें हा उद्देश होता, म्हणून घाई करावी लागली, त्यामुळें कांहीं दोष राहिले आहेत. ते पुढील भावृतींत 
निघून जातील. 


पुरणे, संगमाश्र म. , 
ता. २८॥१॥१९०२. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर 
3६ > > 
अनुक्रमणिका ंगटीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास ही 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे कुड 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविंद रानडे ह्यांची धर्सपर व्याख्याने 


भागवतधर्म 


व्याख्यान पहिलें 


मला कांहीं महिन्यांमागे अन्यत्र एकनाथमहा राजांच्या 
पुण्यतिथीनिमित्त भाषण करण्याचा प्रसंग आला होता. 
तेव्हां त्या साधुपुरुषाच्या चरित्रांतील विशेष म्हणजे 
भागवतधर्मप्रतिपादन हेंच होय, असें मीं म्हटलें होतें. 
त्यासंवंधानें महाराजांचा सुप्रसिद्ध ग्रंथ एकनाथी 
भागवत यांतून कांहीं वेंचे काढून भागवतधर्मार्चि स्वरूप 
व भक्‍्तिमार्गाची योग, ज्ञान व कर्म, या तिन्ही मार्गापेक्षां 
श्रेष्ठता एकनाथमहाराजांनीं कशी उत्तम रीतीनें 
दाखविली आहे तें समजून घेणें आपल्या समाजांतील 
बंधूंस इष्ट आहे असें वाटून एक रविवार आड टाकून 
त्या वेंच्यांच्या आधारानें भाषण, करण्याचा माझा 
विचार आहे; आतां प्रथमारंभीं एक-दोन शंका निघण्या- 
सारख्या आहेतः पहिली शंका ही कों, एकनाथमहाराज 
होऊन गेळे त्याला तीन दतके झालीं. ' आपण 
एकुणिसाव्या शतकांत आहोंत, तर त्यांच्या वेळच्या 
स्थितीच्या व मतांच्या संबंधानें ज्या त्यांच्या उक्ति 
त्यांचा सांप्रतच्या काळीं काय उधर्‍योग आहे ? सकृहशनीं; 
म्हणजे फक्त कालांतराकडे दृष्टि दिली असतां, या 
शकंत बराच अथ आहे असें वाटेल. सांप्रत इतरं देशांत 
जी प्रगति होत आहे तक्ीच आपल्या देशांत होत आहे, 
अ्णा समजुतीने हा आक्षेप घेण्यांत येतो. खरें पाहिलें 
तर आपण एकुणिसाव्या हत कांतीळ नसून त्याहून फार 
प्राचीन काळचे आहोंत असें म्हणावें लागेल; एकुणिसावें 
हातक वगैरे शब्द ज्या लोकांच्या बोलण्यांतील आहेत 
त्या पाडिचमात्यांची व आपली तुलना केली असतां, 
आपण निदान पांच-सहा शतकें तरी त्यांच्या मागे 
आहोंत, असें प्रांजळपणे कवूल करावें लागेल. निर- 
निराळा त्रह्तूंमध्यें एकाच प्रवाहाचे पाणी कधीं स्वच्छ, 
कधीं गढूळ, कधीं कमी, कधीं अधिक असें असतें 
तसेंच. धर्भसंवंधानेंही आपल्या देश्याच्या स्थितींत जें 
थोडें अंतर पडलें आहे. त्यामुळें देशांची स्थिती निर- 


अनुक्रमणिका 


निराळ्या काळीं अनेक कारणांनी निरनिराळ्या तऱ्हेची 
होते, हें जरी खरें आहे, तरी एकनाथबाबा सोळाव्या 
शतकांत होऊन गेले त्या वेळची आपल्या भाषची व 
समाजाची स्थिति पाहतां आपणही हल्लीं त्यांच्याच 
काळांतील आहोंत, असे म्हटले असतां प्रमाद होणार 
नाहीं. अलीकडे राजकीय प्रकरणांत जसा उद्योग 
व चळवळ दिसत आहे, तितकीच, किवहुना अधिक, 
घर्मसंवंधाने निराशा व उदासीनता दिसून येते; 
त्यामुळें धर्माच्या खऱया स्वरूपाची समजूत लोकांस 
करून देण्याविषयी व्हावा तसा यत्न होत नाहों, 
म्हणून आपणां सर्वास मान्य अशा साधू पुरुषांचे या 
अत्यंत महत्त्वाच्या बाबतींत. काय विचार होते; हे 
माहीत करून वेणें आवश्यक आहे. दुसरे कोणी शांका 
घेतील कीं, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, एकनाथ 
इत्यादि महापुरुषांची वचनें व. विचार तुम्हांस पसंत 
आहेत, तर. तुम्ही त्यांची सवे मतें व संव वचनें 
कवूल,न.करितां कांहीं निवडक वेंचे कां घेतां? हो 


विपरीत दिसण्यासारखें आहे. परंतु खरा प्रकार असा 
आहे कीं; कसेही थोर पुरुष असले, तरी ते सवं प्रकारें 
स्वंतःसिद्ध असतात असें घडत नाहीं. ज्या काळांत 
त्यांचा जन्म होतो त्या वेळच्या आचारविचारांचा 
त्यांजवर परिणाम सहजीं घडतो. ते जरी सामर्थ्याने 
व बुद्धिप्रभावानें इतर लोकांहून श्रेष्ठ असतात, तरी 
ज्याप्रमाणे पाण्याच्या प्रवाहाच्या उळट दिदोस जाणें 
कठीण असतें, त्याचप्रमाणें कालरूपी प्रवाहाच्या सर्वथा 
विरुद्ध जाणें फारच दुरापास्त आहे: या गोष्टीची 
सत्यता येशू ख्थरिल्त, म काराम आदिकरून साधू 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र नवभा स 


पुरुषांची चरित्रे पाहिली असतां चांगलीं कळून येईल. 
त्यांच्या ग्रंथांत त्या काळच्या आचारविचारांची पुष्कळ 
झांक असली, तरी त्य़ा योगानें त्यांतील आध्यात्मिक 
संबंधाच्या ज्या विज्षेष उक्ति असतात त्यांची किमत 
मुळीच कमी होत नाहीं. तसेंच, ते थोर पुरुष व आपण 
सर्व उदकाच्या प्रवाहाप्रमाणें एकसारख्या चालत 
आलेल्या कालप्रवाहाचे व कमंपरंपरेचे परिणाम 
आहोंत; यामुळे त्यांचा व आपणां सर्वांचा निकट संवंध 
आहे, हें लक्षांत ठेवून त्यांच्या ग्रंथांत त्या वेळचीं 
कांहीं मतें आढळलीं, तरी त्यांतील विशेष गुणदर्शक 
शुद्ध, सरळ व सुविचाराचा जो भाग असेल त्याची 
योग्यता कमी न मानतां तो प्रांजल वृद्धीनें व आदराने 
स्वीकारण्यास आपण तयार असावे, हेंच आपणां 
सर्वांस उचित होय. म्हणून वेदव्यासांनीं शुक्राचार्यास, 
गुक्राचार्यांनी परिक्षितीला, आणि क्ररषभदेवांनीं जनक- 
राजाला सांगितलेला जो संस्कृतभापाबद्ध भागवतधर्म, 
ज्याचें निरूपण महाराष्ट्र भाषेत एकनाथमहाराजांनीं 
फारच सुंदर रीतीनें केलें आहे, त्या भागवतधर्माचें, 
अथवा भकक्‍्तिमार्गाचें, ज्ञान करून घेणें अत्यंत श्रेयस्कर 
आहे. 
केवळ योगमार्ग, अगर ज्ञानमार्ग, अथवा कर्ममार्ग 
स्वीकारून चालण्याचें मनांत आलें, तरी व्यवहारांत 
तदनुरूप वर्तन करणें थोडक्यांसच साधतें ; म्हणून 
ईशवरकृपेनें भक्‍्तिमार्गाचे उपदेशक व आचार्य प्रत्येक 
युगांत होऊन गेले. गुक्राचाय, नारद व प्रल्हादादि 
वैष्णव साधूंनी उपदिष्ट जो भागवतधर्म, अथवा 
भक्तिमार्ग, हा सर्वे कालांची व सर्वे देशांची एकवाक्यता 
करणारा धर्म आहे. त्याच्या स्वरूपाच्या मुख्य तत्त्वांचे 
एकनाथमहाराजांनी केलेलें उत्तम वर्णन वाचण्यापुवीं 
भागवतधर्म, अथवा भक्तिमार्ग, योगमार्गाहुन श्रेष्ठ आहे 
असें त्यांनीं ज्या ओव्यांत सिद्ध करून दाखविलें आहे 
त्या पाहूं या. 
इंदियें कोंडितां न कोंडती ॥ विषय सांडतां न 
सांडती ॥ पुढतपुढतीं बाधों येती ॥ यालागीं 
हरिभक्त द्योतिलो वेदें ॥ १॥ इंद्रिये कोंडावीं 


न लागतो ॥ सहज राहे विषयासक्‍ती ॥ एवढें 
र हरिभक्तो ॥ जाण निठिचिती नृपवर्या॥॥ २ ॥। 
योगी इंद्रिये कोंडिती ।। ते भक्‍त लाविती भग- 
वडूक्तीं ॥ योगी विषय जे त्यागिती ॥ ते भक्‍त 


अपिती भगवंती ॥ ३॥ योगो विषय त्यागिती ॥ 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टें.-ऑक्टो., १९९३ 


त्यागितां देहढुःखी होती ।॥ भक्‍त भगवंती अपितो ॥ 

तेणें होती नित्य सुकत ॥ ४॥ दारा सुत गृह 

प्राण ॥ करावे भगवंतासी अपण ॥ हे भागवतधर्म 

पुर्ण ॥ मुख्यत्वे भजन या नांव ॥ ५ |! 

वर लिहिलेल्या ओव्यांत “ इंद्रिये कोंडितां न 
कोंडती ” या ओवींत योगमार्ग, म्हणजे इंद्रियांचे संपूर्ण 
रीतीनें दमन करून त्यांचा नाश करणे, हा परमेदवर- 
प्राप्तीचा मार्ग असला, तरी तो दुःसाध्य आहे, म्हणून 
वेदांनी हरिभक्तीचा उपदेश केला आहे, असें सांगून 
इंद्रिये व विषय हीं दोन्हीं दुर्जय आहेत, तरी त्यांस 
हरिभकक्‍्तीकडेस वळवून परमेइवराला अर्पण केलें असता 
अल्पायासानें भक्‍तांस भगवत्प्राप्ति कशी होते, त्याच 
निरूपण थोडवयांत महाराजांनीं केलें आहे. इंद्रिय 
आपणांरु आडमार्गानें नेतात, तर त्यांस मार्गावर 
आणण्याच्या ऐवजीं त्यांस कृश व लंगडीं करून टाक- 
ण्याचा प्रयत्न करणें केवळ साहस आहे; व त्यापासून 
अंतीं त्रासाच्या व खटपटीच्या मानानें फायदा होणे 
कठीण आहे, असें मोठमोठ्या साधूंचें मत आहे. 
कृष्णार्जूनसंवादांत अर्जुनानेंही श्रीकृष्णास असाच आपला 
अनुभव कळविला आहे. त्याच प्रमाणें वौद्धावताराचीही 
एक कथा ऐकण्यासारखी आहे. शाक्यमुनीचें मन योग- 
मार्गांतून कसें निघालें याबद्दल एक आख्यायिका अक्षी 
आहे कीं, सर्वसंगपरित्याग करून व राज्यपद झुगारून 
देऊन शाक्यसिह तपडचर्येनें कृश होऊन अरण्यांत, फिरत 
असतां थकन एका झाडाखालीं बसले होते. इतक्यांत 
जवळच्या नगरांत जाण्याकरितां निघाळेली एक नायकीण 
आपल्या साजिद्यावरोबर शेजारच्या एका झाडाखालीं 
येऊन उतरली. स्वयंपाक तयार होण्यास अवकाश होता 
व रिकामे बसून वेळ जातां जाईना, म्हणून तिनें गायन 
करण्याच्या उद्देशानें साजिद्याला सारंगी कांबावयास 
सांगितलें. तारा चढवून पाहतां पाहतां सारंगी बरोबर 
लागेना, म्हणून त्याने आणखी चढवितांच त्यांतून बर्‍याच 
तारा तुटून गेल्या. तें पाहून नायकीण साजिद्यास म्हणाली, 
“काय रे ? तुला पलीकडल्या बैराग्याप्रमाणें वेड लागलें 
आहे काय ? ताणावें ताणावें तरी किती ? तुटेपर्यंत 
ताणावें कीं काय ? ताणणें युक्‍तीनेंच केलें पाहिजे. ” 
हे शब्द कानीं पडतांच शाक्यसिहास आपल्या तपइच- 
रणाचा कंटाळा येऊन, ही मला चांगलीच गुरू मिळाळी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादव ग 


करावयास प्रवृत्त झाले. ढोंगी पोटभरू लोकांचा उपदेश 
सत्य मानून केवळ तज्निदिष्ट मार्गाचे अविचाराने ग्रहण 
अथवा अन्‌सरण करणे, धर्मप्रकरणीं अनिष्ट होय; 
तर आपण आपल्या ठिकाणीं स्वत: विचार केला पाहिजे 
भगवदगीतेमध्ये कांहीं ठिकाणीं संन्यासयोगाची प्रशंसा 
आहे. तरी एकंदरीने पाहिलें असतां ज्ञानयोगाची 
योग्यता गीतेंत अधिक मानिली आहे; व ज्ञानयांगाहुूनहा 
कर्मयोगाची, म्हणजे कर्मफलत्याग करून भकक्‍्तिपुरस्सर 
देवावर विश्‍वास ठेवणें हा जो भक्तिमार्ग त्याची 
गेग्यता सर्वांहन श्रेष्ठ वणिली आहे. केवळ कर्मठवणाची 
योग्यता मळींच मानिली नाहीं असें दिसून येतें. ऐन 
थंडीच्या वेळीं गार पाण्यांत वृुडी मारून एकसारख 
तासांचेतास बसणें, अथवा प्रखर उन्हाळ्यामध्य एन 
दुपारीं चोहोंबाजूंस अग्नि पेटवून पंचाग्निसाधन करणे, 
अगर आसन घालन समाधि लावणें वगरे ज तपाचे 
मार्ग आहेत त्यांनीं इंद्रियांची हेळना मात्र होते. अशा 
प्रकारच्या तीन्न तपाने इंद्रियवमन न होता प्रसंगविद्षोषीं 
गडबड उडन जाते, ह्या गोष्टीचीं अनेक उदाहरण 
विश्‍वामित्राच्या उग्र तपाचा भंग करण्यास इंद्राने मेनका 
पाठविली असतां त्या त्र्रषषीची कशी दक्षा झाली वगेरे 
पुराणांतरीं वाचलेल्या व ऐकलेल्या कथांवरून आपणां 
सर्वांस अवगत असतीलच. तर अश्या दुष्कर भानगडींत 
न पडतां आपलें पापहरण होण्यास परमेदवराची एक- 
निप्ठेनें व मनोभावाने प्रार्थना करणें, हाच मार्ग सुगम 

सून हल्लीं चाळू असलेल्या संव धर्मातील लोकांस 
मान्य होण्यासारखा आहे. योगमार्ग किवा तपाचा 
मार्ग, म्हणजे ह्या संसाररूपी महासागरांतून स्वतःच्या 
सामर्थ्याने व कौशल्यानें पोहून जाण्याचा मार्ग, तो 
ज्यांस साध्य असेल असे क्वचित दैवश्याली पुरुष 
असतील, तर त्यांची निदा किवा अवहेलना करणे 


द रानडे ह्यांची धमंपर व्याख्याने २ 


हा आमचा उद्देश नाहीं; परंतु त्यांचा-आमचा वाद 
इतकाच कीं, तुमचा मार्ग सामान्य जनांस अत्यत दुगम 

हे. भगवत्प्राप्तीचा मार्ग सर्वांस सुलभ असला पाहिजे 
भगवत्प्राप्तीच्या संबंधानें इंद्रियनिरोध मुळींच नको 
असें आमचें म्हणणें नाहीं. ईइवरानें निर्माण केलेल्या 
अतिसंदर सष्टींतील सर्व पदार्थाकडे ते आपणास 
संसारबद्ध करतील म्हणून डोळे घट्ट झांकून न पाहण, 
अथवा मळींच त्यांचें सेवन न करणे, हा भगवत्प्राप्तीचा 
मार्ग नव्हे; तर अत्यंत रम्य व सुखकारक असा जो 
परमेश्‍वर तोच युक्‍तिप्रयुक्‍्तीनें आपल्या इंद्रियांचा मुख्य 
विषय होईल असें करणें; म्हणजे कानांनी त्यांचें स्तवन 
ऐकणें, डोळयांनी अगणित तारागण, अफाट महासागर, 
उंच पर्वत, स्वच्छ व विस्तृत उदकप्रवाह, खोल दऱ्या 
वगैरे पाहून त्याच्या अपार सामथ्यचिं व अगाध लोलेचें 
प्रतिबिब आपल्या मनावर चांगलें ठसवून घेणें, तोंडानें 
त्याचे गणानवाद गाणें, पायांनीं देवालयांत जाणे, ह 
करण्यांत इंद्रिये रममाण झालीं, म्हणजे त्यांचें खरें दमन 
व वक्षीकरण होतें. ईश्‍वराच्या पवित्र इच्छेस अनुसरून 
निर्मिलेल्या पदार्थांचा मितपणानें उपभोग घेऊन त्यांचा 
दाता व उत्पन्नकर्ता जो परमेश्‍वर त्याची विस्मृति 
पडण्याइतकें त्यांच्या भोगांत गढून न जाणें, याच्या 
वलीकडे विषयत्यागाचीही जरूरी नाहीं. हें लक्षांत ठेवून 
इंद्रियांस चांगलें वळण देणें व त्यांस परमेश्‍वरसेवेस 
लावणें, हेंच इंद्रियांचे खरें वशीकरण व हीच भागवत- 
धर्माची पहिली पायरी होय, व हेच मूळ सस्कृतांत 
क्रषभदेवांनीं जनकराजास आणि महाराष्ट्र भाषेत 
आपणां सर्वांस एकनाथमहाराजांनीं सांगितलें आहे व 
त्याचें चांगलें मनन करणें आपणांस इष्ट व श्रेयस्कर 
आहे. 


व्याख्यान दुसरें 


मागील खेपेस योगमार्गापेक्षां भक्तिमार्ग श्रेष्ठ आहे 
हें दाखविलें होतें. आतां ज्ञानमार्गापेक्षांहे भक्‍तिमार्गाची 
योग्यता अधिक आहे हें साधु एकनाथ यांच्या वचनांनीं 
सिद्ध करून दाखवावयाचें आहे. त्यांच्या भागवतातून 
मीं पांच ओव्या वेंचून काढिल्या आहेत. त्या ओव्या 
येणेंप्रमाणें :-- 


अनुक्रमणिका 


न करितां वेदशास्त्रव्युत्पत्ति | एशिया अज्ञाना 
निजात्मप्राप्ति ॥ सुगम जोडे ब्रह्मस्थिति ॥ 
यालागीं हरिभक्ति प्रकाशिली देवें ॥१॥तेंहें 
राया भागवत जाण ॥ सुख्यत्वें भक्ति प्रमाण ॥ 
भावें. करितां भगवऱ्ळूजन ॥ अज्ञान जन 
उद्धरती ॥ २ । स्त्रोशवादि अघवे ॥ घालूनिर्या 


राज्य मराठी विकास नीट: 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, बाई 


ढ नवभारत 


ये नावे ॥ एकेच खेंपे स्वयें न्यावे ॥ भजनभावें 
परतीरा ॥ ३॥ येथें पोहणेयाविण उतरणें ॥ 
प्रयालेंबिण प्राप्ति घेणें ॥ सुखोपार्ये ब्रह्म पावणें ॥ 
यालागीं तारायणें प्रकाशिली भक्ति ॥४॥ 
भागवतधर्माची स्थिति ॥ भाळींभोळों भवाव्धि 
तरती ॥ सुखोपाये ब्रह्मप्राप्ति ॥ तेचि इलोकाथीं 
विज्ञाद सांगे ॥ ५ ॥ 
जसे योगमार्गी प्राचीन काळीं होते, आतां नाहींत 
असें नाहीं, तसेच ज्ञानमार्गी पूर्वींप्रमा णेंच प्रस्तुतही आहेत. 
योग हाच केवळ परमेइवरप्राप्तीचा मार्ग आहे, असें 
जरी आपणांस मान्य नाहीं, तथापि योगाचें मुख्य साधन 
जें तप त्याचें अवलंबन केल्याने जीं कांहीं फळें प्राप्त 
होतात त्यांकडे सर्वेथंव दुलक्ष करतां येत नाहीं. परंतु 
तीं फळें योगमार्गापेक्षां सौम्य उपायांनीं साध्य आहेत व 
तद्वारा प्राप्त कळून घेणें इष्ट आहे, एवढेंच सांगण्याचा 
माज्ञा उद्देश होता. योगमार्ग दुष्कर आहे, म्हणून इंद्रियांस 
संवंस्वी मोकळे सोडतां नये. त्यांचा योग्य प्रसंगी निरोध 
केला पाहिजे. त्यांस यथेच्छ वागण्यास मोकळीक दिली 
असतां आपण पशुवत्‌ होतों. त्यांचा समूळ नाय करणें 
शक्‍य नाहीं; त्यांस युकतिप्रयुकक्‍तीनें चांगलें वळण लावून 
वश करून घेतलें पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्ञानाची गोष्ट 
आहे. ईइवराची भक्ति करण्यास ज्ञानाची जरूरी आहे, 
तरी जसा योगमार्ग दुष्कर, अतएव सर्वांस साध्य नाहीं, 
तसाच प्रकार ज्ञानमार्गाचा आहे. आपल्या लोकांच्या 
जुन्या समजुतीप्रमाणे ज्ञान संपादण्यास वेदवठन व 
शास्त्राध्ययन केलें पाहिजे. चार वेद दास्त्रे व 
द्रेतमताचीं व अट्वेतमताचीं भाष्ये अवलोकन केलीं 
पाहिजेत. इतक्यानें सांप्रतच्या काळीं ज्ञानप्राप्ति पूर्ण 
होत नाहीं; कारण, इंग्रजी, ल्याटिन, ग्रीक वगैरे 
पाहचिमात्य भाषांची चांगली माहिती करून घेऊन 
त्यांतील तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ वाचल्याशिवाय तत्त्व- 
ज्ञानाची पुर्गता होत नाहीं. इतके करतां करतां मध्येंच 
आयुष्याची मर्यादा पूर्ण होते, व व्रह्मप्राप्ति दूरच राहते 
योगमार्गात इंद्रियांचे सर्वथेव दमन करून विषयांचा 
सवथव त्याग करण, हा मुख्य भाग असल्यामळे तो 
साधारण जनांस दुष्कर आहे; तसाच प्रकार ज्ञान- 
मार्गाचा आहे. त्यांतही वर सांगितलेल्या अमित ग्रंथाव- 
लोकनाशिवायर दुसऱया अडचणी आहेत त्यांतून मुख्य 
ही कीं, तो सर्वांस साध्य नाहीं; कारण, शद्र व स्त्रिया 
यांस वेदशास्त्राध्ययनाचा अत्रिकार नाहीं अक्षी समजत 


स्‌हा 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


असल्यामुळे, त्यांस ब्रह्मप्राप्ति होणें शक्‍य नाहीं. शूद्र व 
स्त्रिया हे केवळ अज्ञानदर्शक शब्द आहेत, व त्यांमध्यें 
आपल्यासारख्या वहुतेकांची गणना होते. शूद्रांचें कसेंही 
आचरण असलें, तरी तो एकदम ब्राह्मण होत नाहीं; 
तो कनिष्ठ प्रतीचा शूद्र असल्यास श्रेष्ठ प्रतीचा होतो 

पुढें वेड्य होतो; असा क्रमोपक्रमानें उंच वर्णांत जातो. 
परंतु तेंही त्याच्या हातून दोष न घडतील तर; नाहीं- 
तर पुन: अध:पात होतो. त्राह्मणवर्णांत येऊन पुरुषजन्म 
घ्यावा तेव्हां पुढें ज्ञानप्राप्ति व ब्रह्मस्थिति मिळणार, 
असे समज आहेत. जे कोणी दैवशाली पुरुप योगमार्गानें 
मोक्षप्राप्ति करून घेण्यास समर्थ असतील त्यांच्याशीं 
म्हणजे त्यांच्या शुद्धवुद्धीविषयीं, किवा त्यांच्या मार्गाच्या 
सत्यासत्यतेविषयीं, आमचा मुळींच वाद नाहीं. आमचें 
म्हणणें इतकेंच कीं, जरी योगमार्ग व ज्ञानमार्ग हे 
दोन्द्टी खरे असले, तरी त्यांचा उपयोग फक्त फार 


क 
वै 


थोड्या निवडक लोकांस मात्र होण्याचा संभव 
आहे; परंतु आमच्यासारख्या अज्ञान, लंगड्या, 


थोट्या, पांगळ्या व अंधळ्या लोकांची वाट काय? 
आम्हांला भगवत्प्राप्तीला मार्ग आहे कीं नाहीं ? 
वरील पांच ओव्यांत एकनाथवाबांनीं आमच्यासारख्यांस 
तरणोपायाचा मार्ग आहे असें सांगून, ज्ञानमार्गापेक्षां 
'नक्तिमार्गाची श्रेष्ठठा कश्यांत आहे, तें तिसर्‍या व 
पांचव्या ओवींत प्रतिपादिले आहे, व ज्ञानमार्गी लोकांचा 
समज किती कोता व चुकीचा आहे, हें दाखविलें आहे. 
तिसऱया ओवींतीळ स्त्रीशूद्र व पांचव्या ओवींतील 
भोळेभाळे हे एकाच अर्थाचे शब्द आहेत; व ते केवळ 
अज्ञानदर्धांक व दुर्वळतासूचक आहेत. ज्ञानप्राप्ति किवा 
योगसाधन या दोन्ही लाभांस शूद्र व स्त्रिया अधिकारी 
नाहींत, अर्थात्‌ त्यांस भगवत्प्राप्ति पुनःपुनः जन्म 
घेऊन पायरीपायरीनें शूद्रांनीं ब्राह्मण झाल्याविना, 
अथवा स्त्रियांनी पुरुष झाल्याविना साध्य नाहीं, असें 
ज्ञानमार्गी व योगमार्गी यांचें मत आहे. हें माझ्या 
पदरचें मी सांगतों, अथवा आमचा प्रार्थनासमाज, 
किंवा ब्राह्मसमाज सांगतो असें नाहीं, तर साधू एकनाथ 
सांगतात कीं, परमेइवरप्राप्त्यथं दुष्कर योगाची, अथवा 
दुलंभ ज्ञानाची, बिलकूळ जरूरी नाहीं. ज्ञान व योग या 
दोहोंपेक्षां भक्तिमार्ग अथवा भागवतधर्म श्रेष्ठ मानण्याचे 
मुख्य कारण हेंच कीं, तो सर्वांस मोकळा व साध्य 
आहे; मग तो पुरुष असो वा स्त्री असो, ब्राह्मण असो 
वा शूद्र असो. अशीं ज्या धर्माची, अगर मार्गाची, तत्त्वे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने ष्‌ 


उदार आहेत तोच सामान्य जनांस उपयोगी व साध्य 
व त्यालाच भागवतधर्म म्हणावें. नाहींतर स्त्रियांना 
भगवत्प्राप्ति नाहीं व शूद्रांनाही नाहीं; त्यांनीं खुल्याल 
वुचकुळया मारीत रहावें, असें म्हणणें म्हणजे मानव- 
प्राण्यांपैकी वहुतेकांस परमार्थ दुष्प्राप्य आहे, असें 
म्हणण्यासारखे होतें. ज्ञानमार्गानें ब्रह्मप्राप्ति करून 
घेण्यास शंभर वर्षाचें आयुष्य पुरेल किवा नाहीं, याचा 
संशयच आहे. शिवाय मी शंभर वर्षे खास वांचेन व 
चार वेद, सहा शास्त्रे व सर्वे मतांचीं भाष्ये वाचून 
पारंगत होईन व मला ब्रह्मप्राप्ति होईल असें कोण म्हणू 
शकेल ? वस्तुस्थिति पाहूं गेलें असतां सवं प्रकार उलटच 
आहे. आज आहे, तो उद्यां नाहीं, व बहुतेकांची पन्नास 
वर्षांच्या आंतच या लोकोंची वस्ती संपते. तर असे जे 
आम्ही अल्पायुषी, लंगडे, थोटे, अंधळें त्यांनीं योगसाधन 
क ज्ञानप्राप्ति कशी करावी ? आम्हांला सुगम, धोपट 
व सर्वांस सारखा अनुसरतां येईल असा मार्ग पाहिजे. 
आणखी दुसरी गोष्ट अशी कों, आम्हां पंगु जनांला 
भवरूप दुस्तर सागरांतून एकाच खेपेस पैलतीरास 
नेऊन सोडणारी नौका पाहिजे. या दोन्ही सामान्य 
जनांच्या गरजा पुरविणारा असा एकनाथस्वामींनीं 
प्रतिपादन केलेला भागवतधर्मच आहे. ज्याप्रमाणें 
वर्षाकाळीं पंढरपुरी चंद्रभागेस पूर आला असतां पैलतोरीं 
जाण्यास नावा असतात व अलीकडच्या कांठावरील लोक 
कसेंही करून पलीकडे नावेंतून जाण्यास उत्सुक असतात, 
तहृत्‌ आमची स्थिति आहे, व आम्हांस भवनदी पार 
होण्यास एकनाथबाबांनीं निरूपित जो भागवतधमं, 
अथवा ब्राह्मधर्म, तोच सर्वांस सारखी उपयोगी पडणारी 
धममंनोका आहे. 

जे जुन्या समजृतीचे शास्त्री, पंडित लोक, चार वेद, 
सहा शास्त्रें वगैरे पढल्याशिवाय खरें ज्ञान होत नाहीं 
असें म्हणतात, अगर नवीन विद्वान लोक संस्कृत, 
ल्याटिन, ग्रीक व इंग्रजी ह्या भाषांत तत्त्वज्ञान्यांनीं 
रचलेल्या समग्र ग्रंथांचे आलोडन केल्याशिवाय परमेदवर- 
स्वरूप समजणार नाहीं असा आग्रह धरून बसतात, 
त्यांस एकनाथबाबा पहिल्याच ओवींत असें उत्तर देतात 
कीं, संस्क्रुत वर्गरे भाषा ज्यांस अवगत नाहींत, अथवा 
असल्या, तरी वेदादि गहन ग्रंथ समजण्याची शक्‍ति 
ज्यांस नाहीं, अशा अज्ञ जनांस तरणोपाय नाहींच म्हणतां, 
तर वस्तुत: तसें नाहीं; त्यांच्यासाठी देवानें भक्तिमार्ग 
सांगितला आहे. त्या भक्‍तिमार्गाचें स्वरूप दुसऱ्या ओवींत 


अनुक्रमणिका 


वर्णन करून भावाने भजन केलें असतां तेंच भवाब्धिपार 
होण्यास बरें आहे, व वेदशयास्त्रपनाची अथवा लेखन- 
वाचन येण्याची भाव व भक्ति यांच्याइतकी आवश्‍यकता 
नाहीं, अशा रीतीनें प्रतिपादन करितात. योगसाधनानें, 
अथवा ज्ञानप्राप्तीने, परमेश्‍वरप्राप्ति करून घेण्याचें 
ज्यांच्या अंगीं सामर्थ्य असेल त्या धन्य पुरुषांची गोष्ट 
वेगळी; परंतु आमच्यासारख्या भाळ्याभोळ्यांनीं 
आम्हांस तें उपलब्ध नाहीं म्हणून तिष्ठत कां बसावें ? 

त्यांनीं एकनाथवाबांनीं उपदिष्ट जो सोपा मार्गे तोच 
स्वीकारणे योग्य व इष्ट आहे. शिवाय ब्रह्मप्राप्ती म्हणजे 
काय ? केवळ ईइवरप्राप्ति. तर साध्य विषय हा; 

आणि साधनोपाय कोणता ? तर म्हणतात संस्कृत शिका, 
चार वेद पढा, इंग्रजीचा अभ्यास करा, अमुक शिका, 
तमुक शिका ! परमेश्‍वरप्राप्तीला जर एवढे भआयास 
व खटपट, तर तुमची आमची गति काय ? आपणांस 
प्राणवायू अर्धा तास तरी कोंडून धरतां येतो काय ? 

तर मग योगसाधनाची व तद्वारा ईश्‍वरप्राप्तीची 
गोष्ट कशाला ! दुसरे सांगतात, तुम्ही या जन्मांत थोडें 
पुण्य करा, इच्छा ठेवा, कश्याची ? तर पुन: जन्म 
घेऊन पुण्य करण्याची. असें लक्षादि वेळ करा, मग 
ब्रह्मप्राप्ति होईल. परंतु असे उपाय सांगणारांस 
आमची नड काय आहे याचें ज्ञान नाहीं असे म्हटलें 
पाहिजे. आमचें घर परतीरास आहे; मध्यें नदीला 
मोठा पुर आला आहे; आतां आम्हांस एकदम 
घरीं पोहोंचण्याची उत्कट इच्छा असून उतावीळ करूं 
नका, धीर धरा, सात जन्म घ्या, मग कदाचित्‌ घरास 
पोहोंचण्याची व्यवस्था होईल, असें योगमार्गी व 
ज्ञानमार्गी सांगतात. बरें, हे सांगतात त्याप्रमाणें इच्छा 
ठेवून पुण्याजंनासाठीं- तो घेणें आपल्याच हातचें आहे 
असें घटकाभर मानून- पुनजंन्म घेतला, तर त्यांत चूक 
होणार नाहीं, याची खात्री काय ? दोष घडला को, 
पुन: अधःपात ! अश्या रीतीनें ब्राह्मणजन्म पावण्यास 
हजारों अडथळे व विघ्ने, व तो आल्याविना ज्ञान- 
प्राप्तीला अधिकारच नाहीं, मग ब्रह्माप्राप्ति दूरच. म्हणून 
तो त्रास आम्हांला नको; धीर धरवत असेल त्यांनीं 
खुशाल धरावा; रोग सहन करवेल त्यांनीं करावा; 
परंतु आमच्या पोटांत अतिशय दुखते, त्याला कांहीं 
सत्वर गुण आणणारा ओषधोपचार असेल, तर कृपा 
करून सांगा, असें मागणें असतें. या आमच्या व्याधीस 
एकनाथमहाराजांनीं दिव्य औषध वरील पांच ओव्यांतं 


* 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


द्‌ नवभारत 


सांगितलें आहे. 

एके खेपेस पैलतीरास जाण्याच्या उत्सुकतेचा 
अनुभव वाहेरगांवच्या लोकांस असतो तसा मुंवापुरस्थांस 
नसतो. आषाढी एकादशीच्या यात्रेच्या संवंधानें चंद्र- 
भागेवर मनुष्यांची दाट गर्दी असते. त्यांतून प्रत्येकाची 
इच्छा व ओरड असते कौं, एका खेपेस पेलतीरास 
न्या; परंतु माणसांच्या मानाने नावा थोड्या असल्या- 
मुळें तसें करणें मुष्किलीचें असतें. सकाळीं येऊन वसले- 
ल्यांस संध्याकाळपर्यंत नाव मिळाली तर मह््वाग्य. 
परंतु भवसागर चंद्रभागेहून अनंतपटीनें दुस्तर आहे. 
आणि आम्हांस तर पोहतां येत नाहीं. पळीकडे एका 
खेपेत जाणें आहे, पुनःपुनः: फेरे नकोत ; त्यांतून प्रत्येकांस 
एकदम आणि एकाच खेपेस पार पडून परमेश्वरप्राप्ति 
करून घेण्याची जी उत्कट इच्छा, ती सफल होण्यास 
व कोळीमाळी, स्त्रीपुरुष, लहानथोर, या सर्वांचा सुगम 
रीतीनें उद्धार होण्यास एक भक्‍्तिमागंच आहे व त्याचें 
भवलंबन केल्यानें ईइवरप्राप्ति होते. भक्‍्तिमार्गाचें 
अवलंबन जे करितात त्यांचाच भागवतसमाज; आणि 
त्या समाजाचा जो धर्मं तो भागवतधर्म. 

योगमार्गी व ज्ञानमार्गी यांस आमचें म्हणणें असें 
आहे कों, ज्यांचं ज्ञान पाहु गेळे असतां भोंपळ्याएवढें 
आणि योगसाधनास अधिकार व सामर्थ्यं अति अल्प ठसे 
जे आम्ही, त्यांना गति काय ती सांगा. आम्हां थोट्या- 
लुळ्यांना देवददन घेण्याची इच्छा आहे; परंतु हातां- 
पायांस सामथ्यं नाहीं, तर देवदशंन कसें व्हावें ? विशेष 
इंद्रियनिरोध, विशेष योगसामर्थ्यं, विशेष ज्ञान हें फार 
दुर्घट, अर्थात्‌ भागवतधर्माचें यांतून कोणतेंही खरें 
स्वरूप नव्हे. ज्ञानमार्ग व योगमार्ग खरा किवा खोटा 
यांचा निर्णय करण्यासाठीं वाद वाढविण्यांत कांहीं अर्थ 
नाहीं; तरी ते आम्हांसारख्या भाळयाभोळ्यांस साध्य 
असे मार्ग नाहींत, यांत संशय नाहीं. कारण, त्राह्मणांस 
विचारलें असतां ते सांगतील कों, स्त्रियांस व शूद्रांस 
तर एका जन्मांत उद्धार करून घेण्यास मार्गच नाहीं. 
यावरूनच ज्ञानमार्ग थोड्या निवडक मंडळीपुरता 
आहे असें उघड होतें. मग बाकीचे राहिले त्यांनीं काय 
करावें ? शिवाय ज्ञानदेवमहाराजांच्या चार भावंडांत 
त्यांची बहीण मुक्‍ताबाई हिची योग्यता जास्त होती, व 
तिचे बंधु तिजकडून ज्ञानप्राप्ति करून घेत वर्गैरे चरित्र 
पुष्कळांनीं वाचलेंच असेल. त्यावरून व पुराणादिकांत 
जीं स्त्रियांची अनेक विलक्षण उदाहरणें आढळतात 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आणि भक्तमाहात्म्यांत शूद्रांच्या आणि अतिश्यूद्रांच्या 
ज्ञानविशिष्टतेविषयीं व भगवत्प्राप्तीविषयीं जीं चरित्रे 
आहेत त्या सर्वांवरून ब्राह्मणांच्या वरील म्हणण्यास 
विरोध येतो. 

दुसरा एक विचार आहे तो असा : आम्हीं कबूल 
केलें कों, आतांपासून ज्ञानमार्गाच्या पाठीमागे लागणार. 
वारा वर्षे संस्कृताचा सतत अभ्यास करून पाहण्यास 
लागावें तों कित्येक प्रश्‍न करतात कीं, तुम्हीं सूत्रें व 
भाष्ये पाहिलीं काय ? त्या सर्वांचे अध्ययन करावयास 
आणखी वारा वर्षे घालविलीं; मग इतक्यानें तरी 
आटोपतें काय ? नाहीं. त्यांच्या संवंधानें पुनः अवत” 
सिद्धान्त पाहिला, अथवा ट्ंतसिद्धान्तही पाहिला काय ? 
असा सवाल निघतोच ! बरें, हेत व अद्वैत दोन्ही 
पाहिले व दहा-वीस वर्षे घालविलीं, तरी कपाळाची 
कटकट सुटते काय? नाहीं ! आणखी एक येऊन 
म्हणतो, ठ्ैताट्रैतानेंच ज्ञानाची पूर्णता होत नाहीं; 
विशिष्टाद्वैत पाहिलें पाहिजे. बरें, द्वैत, अद्वैत व 
विश्िष्टाह्वैत या तिन्ही मतांचे ग्रंथ पाहिल्यावर त्यांतून 
आपण कोणतें स्वीकारावे, किंवा काय करावें हा विचार 
राहिलाच ! पाढिचमात्य विद्येकडे पाहावें, तर तेथेही 
असाच प्रकार. व्यक्‍्तिमात्र जसा जसा विचार करतो 
तसें तसें त्यास शेवटीं असें अनुभवास येतें की, आपणास 
कांहींएक समजलें नाहीं, एवढेंच काय तें समजले 
आपणांमध्ये, तसेंच पाश्चिमात्य लोकांत, तत्त्ववेत्त्यांचा 
अखेरचा निकाल वास्तविकपणें असा आहे कीं, आपणास 
कळलें आहे असें जो समजतो त्याला कांहींएक कळले 
नाहीं; व जो आपणास कळलें नाहीं असें समजतो 
त्यालाच थोडेंबहुत समजलें. द्ोवटीं एवढेंच कीं एका 
मनुष्याचे ज्ञान दुसऱ्यापेक्षा जास्त, त्याच्यापेक्षा 
तिसऱ्याचें जास्त; मिळून जास्त ज्ञान किवा कमी 
ज्ञान, हें मतष्यामनष्यासंबंधानें निव्वळ सापेक्ष 
म्हणणें आहे. परंतु अत्यंत श्रष्ठ मानवी ज्ञानाची 
ईश्वरज्ञानाशी तुलना केली असतां, एका पाहिच- 
मात्य पंडिताच्या म्हणण्याप्रमाणे, कांहीं एक कळले 
नाहीं, हेंच खरें असें कबूल करावें लागेल. कारण; 
पूर्ण ज्ञान मनुष्यास साध्यच नाहीं, व एकपरी ज्ञान 
निष्फल आहे. कां ? तर असें पाहा कों, आमच्यांतील 
महाविद्रान्‌ अ्ला शास्त्र्यांची एक सभा भरविली. तर 
त्यांत कोणी द्वैतसिद्धान्ती, कोणी अद्वैतसिद्धान्ती, आणि 
कोणी विदिष्टाद्वैतवादी असतात, न ते शी मत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


८ गवर 
.) डर ग भत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धरमंपर व्याख्याने ७ 


खोटें व व्यर्थ आहे असें आग्रहाने प्रतिपादन करितात; 
आणि वस्तुत: तिघांच्याही म्हणण्यांत फारसा अर्थ नाहीं 
असें आम्ही म्हणतों, इतकेंच नव्हे, तर महान्‌ साधु 
पुरुषांचेंही असेंच मत आहे. कारण, जिज्ञासावुद्धीचा 
भाग आपल्यांत फार थोडा असतो व वृत्तींला वश 
होऊनच आपलें वर्तन पुष्कळ अंशीं होत असतें; म्हणून 
वृत्तींला जर नीट वळण दिलें नाहीं, तर ज्ञान केवळ 
दुर्बळ व व्यर्थ होतें; तें पोकळ नव्हे, शुष्क होय. तसेंच 
ब्रह्म सत्य, आणि जग केवळ माया, अतएव मिथ्या 
आहे, असें म्हणणारेही व्यर्थ बडबड करितात असें 
म्हटलें असतां चालेल; कारण, तें व्यवहारास मुळींच 
जुळत नसतें. असें प्रतिपादन करणार्‍या एखाद्या ज्ञास्त्री- 
बाबांच्या पायास एका लहानक्षा मुंगीनें चावा घेतांच 
ते आपलें मत व ज्ञान सर्व गुंडाळून ठेवून त्या मुंगीस 
मारण्यास प्रवृत्त होतात ! 

ज्ञानमार्गी व योगमार्गी भवनदींतून पोहुन जाण्यास 
समर्थ असतील. आम्हांस तसें पोहतां येत नाहीं; 
त्याप्रमाणें इंद्रियनिग्रहू आमच्यानें होणार नाहीं, व 


योगसाधन दुरापास्तच. म्हणून वृत्तींना, इंद्रियांना व 
संवयींना योग्य वळण लागेल असा सोपा मार्ग आम्हां 
भाळ्याभोळ्यांस पाहिजे. हें भक्‍तीपासून होणें शक्‍य 
आहे, तसें दुसऱ्या कश्यापासून होणें नाहीं. भगवऱ्भक्तीचा 
महिमाच असा आहे कों, ती वाढतां वाढतां तिचा 
परमावधि ज्ञाला म्हणजे भगवंताचा हेतु तो सद्धेतु, 
त्याची इच्छा ती सदिच्छा असें होऊन त्याची इच्छा 
तीच आपली इच्छा बनून जाते. लहान बालक न 
बोलतां, न ओळखतां ज्याप्रमाणें आईकडे जातें त्याच- 
प्रमाणें भक्‍तीचें वळण इंद्रियांस व बुद्धीस लागलें 
असतां तीं भगवंताकडेस वळतात. भागवतधर्म फक्त 
जाणून कांहीं उपयोग नाहीं, तर तें ज्ञान वृत्तींतच आलें 
पाहिजे. याप्रमाणें ज्ञानापेक्षा भक्‍तीचा महिमा अधिक 
कां हें एकनाथमहाराजांनीं वरील तिसऱ्या वचनाच्या 
ओव्यांत सांगितलें आहे, व त्याचें निरूपण मीं आजच्या 
प्रसंगीं यथामति केलें आहे; व प्राथंनासमाजास हाच 
मार्ग श्रेयस्कर आहे. 


व्याख्यान तिसरें 


मागचा प्रसंग झाल्यानंतर श्रोतृमंडळीपैकीं कोणी- 
एकानें मला पत्र पाठविलें; त्यांतील मुख्य मुद्दा हा होता 
कीं, तुम्ही निरूपण करितां तें ठीकच आहे; परंतु 
निरूपणाच्या आद्यंतीं प्राथना करितां त्याची मात्र 
आव्यकता काय, तें समजत नाहीं. हा प्रश्‍न प्रांजल- 
बुद्धीनें व शुद्धभावानें केला आहे असें समजून त्याच्या 
संबंधानें चार शब्द बोलून मग आज निरूपण करीन. 

परमेश्‍वर संपुर्णपणे ज्ञानगम्य आहे, असें जें ज्ञान- 
मार्गानुयायी लोकांचें म्हणणें आहे त्यांत वादास बरीच 
जागा आहे, तें आपण गृहीत धरून चाललों तरी ' केवळ 
ज्ञानविषय जें ब्रह्म त्यापासून आपल्या जिज्ञासेचें 
समाधान होईल आणि प्रेमभक्ति बसण्यापूर्वी कोणत्याही 
विषयाचें ज्ञान होणें आवश्‍यक आहे,' ह्या म्हणण्यांत सर्व 
सत्य येत नाहीं. कारण ज्ञानसंपादन करण्याची इच्छा व 
वुद्धि यांचा आपण जीं कृत्ये करतों त्यांच्याशीं किती 
संबंध असतो हें तपासून पाहिलें, तर जिज्ञासा व वृद्धि 
यांच्या तृप्तीनें मनास श्यांति होत नाहीं असें आढळेल. 
परमेइवरप्राप्त्यथ भक्ति होण्यापूर्वी त्याच्या स्वरूपाचे 


अनुक्रमणिका 


आपल्या इक्‍तीप्रमाणें ज्ञान ज्ञालें पाहिजे. हें जरी खरें 
आहे, तरी तें ज्ञान केवळ बृद्धीनें कांहीं प्राप्त होणारें 
नाहीं. कारण, परमेश्‍वर हृदयगम्य अथवा हूदयांतर्गत 
ज्या वृत्ति तद्गम्य आहे यांत संशय नाहीं. वृत्तींवर बहुधा 
आपलें आचरण अवलंबून असतें, म्हणून वृत्तींस अथवा 
हृदयास खरें समाघान होईल व त्यांस चांगलें वळण 
लागेल असें करण्यासाठीं भगवंताला वृत्तींच्या आंत 
आणावयास प्रयत्न करणें आवद्यक आहे. तसें होण्यास 
आपल्या अंतःकरणाची सिद्धता पाहिजे. ही होण्यास 
कांहीं बाह्य उपायांची योजना लागते. जसें सुस्न्नान, 
सुस्थळ, रम्य एकान्त जागा वगेरे. सुस्छ्चान केलें असतां 
चमत्कारिक प्रकारची मनाची प्रसन्नता असते; तसेंच 
उंच पर्वत, खोल दरी, ज्ञांत व विस्तृत नदी, अफाट 
समुद्र, यांमध्यें दिसणारी परमेश्वराची अगाध लीला 
पाहून त्याच्याविषयी पूज्यबुद्धि व भक्ति विशेष रीतीनें 
जागृत होते. एकान्त स्थळीं बसलें असतां अन्यविषय- 
व्यावृत्ति होऊन एकाग्रता होण्यास ठीक पडतें. तथापि 
या साधनांनीं परिपूति होत नाहीं. इंद्रिये व मनोवृत्ति 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


व नवभारत 


परमेदवराकडे वळवून त्याच्यामध्येंच रममाण होतील 
व वृत्ति व हृदय ईदवरमय होईल असें करण्यास 
सर्वोत्तम साधन प्रार्थना होय. उपासनेंत प्रार्थनेला 
मुख्य जागा देण्याच्या संबंधानें सर्वे धमंसंस्थापकांची 
एकवाक्यता आहे. ह्यावरून ईइवरप्राप्तीच्या व ईइवर- 
भजनाच्या सर्व साधनांत प्राथना प्रधान आहे असें सिद्ध 
होतें. उपासना म्हणजे ओतप्रोत प्राथंनेनें युक्‍त असते. 
आदीं व मध्ये तर प्राथना असतेच व मध्ये जरी निरूपण 
अथवा उपदेश असतो, तरी प्रारंभीं प्राथना, मध्यंतरी 
प्राथंना, व शेवटास प्राथना केली, तर वावगें नाही, 
इतकेंच नाहीं, तर योग्यच होईल. निरूपण अथवा 
उपदेश हा उपासनेचा गौण भाग व प्राथना हेंच तिचें 
खरें स्वरूप म्हटलें असतां चालेल. असो. 
मागील दोन प्रसंगीं योगमार्ग व ज्ञानमार्ग यांच्या- 
पेक्षां भागवतधर्म, अथवा भक्ति, थोर कशी हें अनुक्रमें 
दाखविलें. आज या दोहोपेक्षां आपणांमध्ये व इतर 
पंथानुयायी लोकांमध्यें प्रचलित असळेला जो कर्ममार्ग 
त्याच्यापेक्षा भक्तिमार्ग थोर कसा, याविषयीं एकनाथ- 
महाराजांच्या वचनांचा विचार, त्यासंबंधाचे वेंचे 
आधारभूत घेऊन करूं या. 
सृष्टींतून सर्व धर्मातुयायी लोकांमध्ये कमंमार्ग 
असतो. व तो सवंत्र विधिनिषेधरूपी म्हणजे शास्त्र- 
विहित कर्मे करणें व तन्निषिद्ध जीं त्यांचा त्याग करणें 
अश्शा प्रकारचा असतो. तो महंमदी धर्मांत आहेव 
ख्थिस्ती धर्मांत नाहीं. किवा वेदोक्त धर्मात आहे व 
झरतुस्ती धर्मात नाहीं, असा प्रकार नाहीं. आपल्या या 
आर्यभमींत त्याचें विशेष लक्षण जे आहेतें हेंच, कौं तो 
वर्णाश्रमधर्माशीं संबद्ध आहे. हें कर्ममार्गाचें स्वरूप व 
त्याचा वर्णाश्रमधर्माशीं अत्यंत निकट संबंध हीं दोन्हीं 
ज्यासी भगवऱ्ूजनीं विदवासू । 
विधिनिषेध त्याचा दासू ॥ 
देवोनि निजभजनविलासू । 
स्वयें जगल्निवासू सुखावे ॥। १ ॥ 
भजनप्रताप संतलक्षणें । 
स्वघधर्मकर्मा ऐसें दंडणें ॥ 
वर्णाभ्रमाचा ठाव पुलणें । 
होळी करणें कर्माची ॥ २॥ 
या दोन ओव्यांत एकनाथमहाराजांनीं थोडक्यांतच अजा 
संदर रीतीनें व स्पष्टपणें सांगितलीं आहेत को, त्यांचा 
विस्तार करणें नलगे. एकनाथमहाराज सांगतात कीं, 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


भगवंताच्या भक्‍्तींत तल्लीन असून तद्वारा परमेश्‍वर- 
प्राप्ति होईल असा ज्या पुरुषाचा दृढ विठवास आहे 
त्याचा विधिनिषेधरूपी कमंमार्ग केवळ दास वनतो; 
म्हणजे त्या पुरुषावर इतर लोकांप्रमाणे कर्ममार्गाचा 
अंमल चालणें एकीकडेसच राहून, तो अशा महात्म्यापुढें 
हात जोडून दुर उभा राहतो व त्याला भव्तिजन्य 
आनंद होतो, इतकेंच नाहीं, तर परमात्म्याळाही त्याची 
भक्ति व भाव पाहून सुख होतें. हा वर्णाधरमधर्मरूपी 
विधिनिषेधात्मक जो कर्ममार्ग त्याचें वंड या देशांत योग- 
मार्ग व ज्ञानमार्ग या दोहोंपेक्षां फारच अधिक असल्या- 
मुळें एकनाथमहाराजांचा त्यावर कटाक्षही अधिक आहे. 
योगमार्ग व ज्ञानमार्ग यांच्यापेक्षा भक्‍्तिमार्गाची श्रेष्ठता 
सिद्ध करितांना ते कठीण, दुष्कर, व सर्वांस गम्य नाहींत 
एवढीच उणीव दाखविली आहे. योगमार्गी असें म्हणतात 
कीं, आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरे साधून इंद्रियांचा 
समूळ नाश अथवा मोड झाला पाहिजे, तरच भगवत्प्राप्ति 
होण्याची शक्‍यता; नाहीं तर नाहीं. या मार्गाचे 
काठिण्य भापणांस मी लक्षणानें दाखवितो, म्हणजे सहज 
खात्री होईल. योगमार्ग म्हणजे नदीस प्रचंड पुर आला 
असतां, सांगड वगैरे न घेतां व कोणाच्याही मदतीची 
अपेक्षा न करितां, वुडी मारून स्वत:च्या सामर्थ्याने 
पोहून जाऊन अचानक पैलतीरास जाण्यासारखे आहे. 
असें ज्या भाग्यशाली पुरुषाच्या अंगीं महदण्यासानें 
सामर्थ्य आलें असेल त्याने काचा मारून, इंद्रियांचा 
निरोध करून, त्या मार्गाचें खुशाल अवलंबन करावें; 
त्यानें तसें करूं नये असें नाथांचे अथवा आमचें म्हणणें 
नाहीं. ज्ञानमार्गाकडे दृष्टि वळविली, तर तोही महा- 
पुरांतून कांहीं अंशीं स्वत:च्या सामर्थ्यानेंच, परंतु 
क्रमाक्रमाने पैलतीरास जाण्याविषयीं प्रयत्न करण्या- 
ललाव णा तासा हा 
] वी; मध्येच कांहीं चक झाली 
असतां एखाद्या भोंवऱ्यांत सांपडून घोटाळावें व पुनः 
पावती ग णतचा 
मार्ग आहे. या दोन्ही डड ह ल कती 
संतसमागमांचें साहाय्य यां ति क 
तदूारा भगवत्प्राप्ति दुर्घट 11. न 
त्यांच्या खटपटीस पडत मी द नड 
भ्रकार कांहीं वेगळा आ? वड आ त 
को, कनी मया बतुयायी किता 
हाक महापुरांतून पार जावयाचें आहे, परंतु 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने ९ 


तें नावेंत बसून जाऊं. या नौका, दानें, तीर्थयात्रा 
वगैरे अनेक प्रकारच्या आहेत. कोणी म्हणतो, 
मी सहत्न गोदानें करीन; कोणी म्हणतो, मी ब्राह्मण- 
भोजनें घालीन; कोणी म्हणतो, मी तीर्थयात्रा करीन; 
गंगेची कावड रामेइवरास नेईन; रापमेक्वराची वाळू 
विदवेश्‍वरास वाहीन; काक्लीस -जाईन; प्रयागास 
जाईन; जगलन्नाथापासून हारकेस जाईन; पृथ्वीप्रदक्षिणा 
करीन; पुरशचरणें करीन. या दोवटल्या दोहोंचा अंशतः 
योगसार्गांतही समावेश होतो. या मार्गाचा फैलाव फार, 
म्हणून भागवतधर्माशीं तुलना केळी असतां '' ज्यासी 
भगवऱ्द्वजनीं विडवासू | विधिनिषेध त्याचा दासू ॥ 
असें म्हणून त्याचें देन्य दाखविले आहे, व “ स्बधर्स- 
कर्मा ऐसें दंडणें ॥ वर्णाश्रमाचा ठाव पुसणें । होळी 
करणें कर्माची ॥ ” या वचनांत त्याचा ठाव पुसून 
टाकावा, म्हणजे मागमूस नाहींसा करावा व जाळून 
भस्म करावा अश्या कडक शब्दांची योजना केली आहे. 
आणखी, योग, ज्ञान व कर्म या तिन्ही मार्गात 
ज्या वेबशास्त्रांची मातब्वरी मान्य केली आहे त्यांचें 
मुळींच ज्ञान नसतांही भक्‍तिमार्गानें उद्धार होतो असें 
जो थुतिस्मृति नेणता । भावें भजे भगवत्पया ॥ 
त्यासि विधिनिषेधबाधकता । स्वन्पींही सर्वथा 
प्रमाद न घडे॥ १॥ शधुतिस्पृति दोन्ही डोळे । 
तेणेंबिण जे आंधळे ॥ तेही हरिभजलीं धांवतां 
भ्ावबळें । पडेना आडखुळे सम्रेभयोगें ॥२॥ 
ऐसे आचरितां भागवतधर्म । बाधूं त शकते कदा 
कर्मे ॥ कर्मासि ज्याची आज्ञा नेम । तो पुरुषोत्तम 
भजनामाजी ॥। ३ | एवं भागवतधम जे सेवक । 
स्वघमंकमं त्यांचे रंक॥ तें राहों न शकते त्यां 
सन्मुख । सा. केविं बाधक हों केल ॥४॥ 

या शेवटच्या दोन ओव्यांमध्य़ें ज्या भगवंताच्या आज्ञा 
वेदांस व तज्नियुक्‍्त कर्मांस शिरसावंद्य तोच ज्यांच्या 
सप्रेम भजनामध्ये उभा असतो अश्या भक्‍तांपुढें वर्णाश्रम- 
धर्मकमे केवळ रंक होतात, असें एकनाथमहाराज 
म्हणतात. या शेवटच्या ओवींत “रंक ” हा शब्द 
मुद्दाम योजिला असावा असें मला वाटतें. रंक शब्दाचा 
अर्थे सेवक असा नव्हे. रंक म्हृणजे साधारण सेवका- 
पेक्षां कमी दर्जाचा नोकर - सेवकाचा सेवक. अमेरिकेंत 
वगैरे ज्याप्रमाणें सेवक निराळे व गुलाम अथवा दास 
निराळे, तश्याच प्रकारचा भेद सेवक व रंक यांत 
आहे. प्रसंगीं सेवक आपल्या पुढें उभे राहू शकतात, 

न.भा,२ 


अनुक्रमणिका 


परंतु रंकांस समोर राहण्याचाही अधिकार नाहीं. 
अक्षया रंकांच्या स्थितीस वर्णाश्रमधमकमे पोहोंचलीं 
म्हणजे त्यांच्यापासुन भवसागर तरण्याला, अथवा 
भगवत्प्राप्तीला अडथळा कसचा होणार ? या सर्व 
वचनांवरून व वर्णाश्रमधर्माचा ठाव पुसा, स्वघधरम- 
कर्माला दंडा, म्हणजे आपल्या हुकुमांत ठेवा, कर्माची 
होळी, रांगोळी करा, असें सांगण्यावरून आमची 
तुमची तर काय, परंतु एकनाथमहाराजांची स्वत:ची 
या वर्णाश्रमधर्मातीलळ विधिनिषेधरूप कर्ममार्गाविषयीं 
अश्रद्धा व तिटकारा हीं दिसून येतात. 

आतां योगमार्गाविषयीं, किवा ज्ञानमार्गाविषयीं 
इतकी अश्रद्धा एकनाथमहाराजांनीं दाखविली नाही 
आणि कर्ममार्गाविषयीं दाखविली याला एक सबळ 
कारण आहे. योगमार्गानें जडता कमी होते, निदान 
वाढत तरी नाही. आम्हां सर्वांना त्याचें अनुष्ठान थोडें- 
बहुत करावें लागतें. कारण, आपण इंद्रियांच्या अगदींच 
स्वाधीन ज्ञालों व त्यांस वाटेल तसे करूं दिलें, तर 
आपण केवळ पक्यु'वनून जाऊं; म्हणून प्रत्येक व्यक्‍तीने 
कांहीं अंशीं तरी इंद्रियनिग्रह्‌ केलाच पाहिजे. ज्ञानमार्गात 
आपली जिज्ञासा व बुद्धि यांचा विकास होऊन आपण 
ज्ञान संपादत करितों व तेणेंकरून मतीचा विभ्रम दूर 
होऊन आपण चित्स्वरूप आहों असें कळूं लागतें व 
अर्थात्‌ जडता कमी होते. योगमार्गातील स्वतःच्या 
सामर्श्पनिं पोहून जाणें व ज्ञानमार्गातील वरचेवर येणारे 
भोंवरे व चौर्‍यायशीं लक्ष फेऱ्यांतून पार पडणें हीं आम्हां- 
सारख्या भाळचाभोळयांस दुःसाध्य असल्यामुळें नकोत. 
आम्हांस सोप्यांतसोपा सुलभ मार्ग पाहिजे. त्याचें दुसऱ्या 
एका वेंच्यांत एकनाथमहाराजांनीं वर्णन केलें आहे, 
त्याविषयीं पुढें मला विस्ताराने बोळावयाचें आहे 
म्हणून आजच्या प्रसंगीं निरूपण करीत नाहीं. या 
योगमार्गातील व ज्ञानमार्गातील अडचणी टाळण्या- 
साठीं कर्मंमार्गाचें अनुष्ठान केले, तर जडता अधिक 
वाढते व जे आपण चित्स्वरूप असतों ते जड बनतों. 
आपण चित्स्वर्प आहों, तरी शरीराचा संबंध 
असल्यामुळें जडता नैसगिकच आहे. याचें उदाहरण 
पाहिजे तर लहान बालकाकडे पाहावें; त्याला कांहीं 
वेळपर्यंत ऐकूं येत नाहीं, बोळवत नाहीं, मुळींच समजत 
नाहीं, अशी अगदीं जड स्थिति असते. नंतर जसजसें 
ज्ञान वाढत जातें तसतसे मनुष्य ज्ञानस्वरूप होऊन 
परिणामीं त्याला आपलें खरें स्वरूप कळूं लागतें. तसेंच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१० 


आपलें ज्ञान वाढत जाऊन चित्स्वर्पतेचा लाभ झाला 
तरी जडता राहतेच. रात्रीचे दहा वाजले कीं, आपले 
डोळे मिटूं लागतात; क्वचित्‌ ज्ञोंप वेळेवर तर काय, 
परंतु मुळींच येत नाहीं, असें होतें. परंतु ती रोगाची 
दश्ा- ती विकृत स्थिति- तो भाग निराळा. आम्हांस 
भूक, तहान लागावयाची ती लागते, हे सर्वे जडतेचेच 
प्रकार आहेत. म्हणून ही जडता वाढविणारा जो 
कमंमार्ग त्यावर एकनाथमहाराजांतीं विशेष कटाक्ष 
धरिला आहे, तो यथार्थ आहे. आजन्म तौर्थयात्रा 
करणारांच्या अंगीं पहावें तर जडता व अभिमान हीं 
मात्र वाढलेलीं दिसतात. सुक्षेत्रीं व सुस्थळीं जाण्याचे 
मुख्य उद्देश, परमेश्‍वराची अगाध लीला व चातुर्य 
पाहून त्याच्याकडेस मन वळावें, साधुसंतांचा समागम 
होऊन आपल्या अंगीं सद्गुणांची वृद्धि व्हावी हा आहे. 
तें अतिपरिचयामुळें एकीकडेसच राहून येथर्चे पाणी 
तेथें नेले, तिकडची वाळू इकडे आणिली, यांतच कृत- 
कृत्यता वाटून अभिमान वाढतो. यापलीकडे कांहीं खरा 
लाभ होत असेल असें दिसत नाहीं. जप, तप, होम, 
हवनें यांची तरी हीच दशा. म्हणे ळप्पन्न लक्ष जप 
झाला. पहावें तर इतके वेळ मणी ओढण्याखेरीज दुसरें 
कांहीं झालें नाहीं ! लक्ष आवतंनें झालीं; मनावर 
संस्कार पाहावा तर भोंवळ्याएवढें पूज्य ! एकंदरीनें या 
कर्ममार्गाच्या प्रकारांपासून जडता वाढते; व तित- 
क्‍्यानेंच भागतें असें नाहीं. तर अहंपणा इतका प्रबळ 
होतो कीं, आपल्याप्रमाणे कोणी केलें नाहीं, अथवा 
आपण जें कांहीं करतों त्याच्या उपयुक्‍्ततेविषयीं कोणीं 
दंका काढली कीं, पायांची तिडीक डोक्य़ास चढून 
त्याची निभेत्सना करावयास प्रवृत्त होतों. जप, तप, 
तीर्थे, ब्रतें करून तामसीपणा व अभिमान कमी अथवा 
नाहींसा होण्याबद्दल सहनशीलतेवर पाणी पडलें, तर 
जडता वाढली नाहीं तर दुसरें काय म्हणावयाचें ? हा 
कर्माभिमान वाढत जाऊन आपल्या देशांत असा कांहीं 
विलक्षण प्रकार झाला कीं, देव अथवा देवता एकी- 
कडेस राहून मंत्रासच देव मानूं लागले, आणि मंत्रयुक्‍त 
आहुति दिल्या असतां देवता खेंचून आणितां येतात 
इतकें सामर्थ्यं मंत्राचवर आरोपूं लागले ! 

गेल्या आठ-पंधरा दिवसांत, म्हणजे चातुर्मास्याला 
प्रारंभ झाल्यापासून, जिकडे पहावें तिकडे कर्ममार्गाचें 
बंड उचंबळलेळें आपल्या लोकांत फार दिसण्यांत येतें. 
चहूंकडे व्रतें, उपोषणें यांचेंच माहात्म्य दृष्टीस पडतें. तीं 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


केल्यापासून जानशाप्ति म्हणाल तर मुळींच नाहीं. मीं 
अमुक ब्रतें व उद्यापने केलीं, त्याच्या हातून तीं झालीं 
नाहींत, म्हणून मी थोर, मी पुण्यशील, तो लहान, तो 
पापी, मी आडवा, तुम्ही उभे, मी समोर, तुम्ही वांकडे 
वगैरे टिळ्यासारख्या यःकदिचत्‌ गोष्टीच्या संबंधानें 
हाणामार होईपर्यंत वाद मात्र होतात. मुख्य भाग एकी- 
कडेसच राहतो. केवळ कोणतेही कर्म वाडवडील करीत 
आले, अथवा एखाद्या ज्ञास्त्रग्रंथांत सांगितलें आहे म्हणून 
करणारांचा प्रकार निराळा असतो. त्यांच्या संबंधानें 
एकनाथ महाराजांचें म्हणणें नाहीं. त्यांचा कटाक्ष 
कर्माभिमानी लोकांवर आहे; जडता आणणाऱ्या 
कर्मांची होळी झाली नाहीं, हीं कोठें होतीं कीं 
नव्हतीं, याचा पत्ता नाहींसा केला नाही, व कर्माभिमान 
जाळून भस्म केला नाहीं, तोंपर्यंत भगवऱ्टूक्तीच्या 
मार्गात आपली प्रगति होणार नाहीं; म्हणूनच या 
मार्गावर महाराजांची करडी नजर आहे. कर्माभिमान 
व जडता हीं नाहींशीं करण्याचें, यांची होळी रांगोळी 
करण्याचें सामथ्ये कोणाच्या अंगीं आहे म्हणाल, तर 
फक्त एका देवाच्याच आहे, हेंच 
ऐसे आचरितां भागवतधमं । 
बाधूं न हाके कदा कर्म || 
कर्मासि ज्याची आज्ञा नेम । 
तो पुरुषोसम भजनामाजी ।। १॥ 
ह्या ओवींत सांगितलें आहे. कमंमार्ग म्हणजे विधिनिषेध्र 
मुळींच पाळूं नये, असें महाराजांचें म्हणणे नसून, 
विधिनिषेधास आपला स्वामी होऊं देऊं नका; त्यास 
रंक करून ठेवा, हेंच ह्या ओव्यांचें तात्पर्य आहे. तुम्ही 
रस्त्यांत भेटलां तर नम्रतादर्षक नमस्कार, किवा 
रामराम करावा,. इत्यादि विहित आहे; तें करूं नये 
असें कोणीही म्हणणार नाहीं. परंतु फलाण्यानें नुस्ता 
नमस्कार केला, कीं रामराम केला, किंवा सलाम 
केला, कों जयगोपाळ म्हटलें, इत्यादि पोकळ व ठेष 
वाढविणारे वितंडवाद कर्ममार्गापासून उत्पन्न होतात, 
ते मात्र नकोत. त्यांच्यायोगें नम्रता वाढण्याचा उद्देश 
एका बाजूस राहुन आपण जड होतों व अभिमानाचे 
दास बनतों. त म्हणूनच कर्ममार्गाची नव्हे, तर तज्जन्य 
जडतेची, अभिमानाची, दुराग्रहाची व वैरभावाची होळी 
करा, त्यांचा ठाव पुसून टाका, मागमूस नाहींसा करा, 
असें महाराजांचे आग्रहपूर्वक सांगणें आहे. त्यांनीं म्हटलें 


या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने र 


भागवतधर्मे जे सेवक । स्वधभंकमं त्यांचे रंक ॥ 
यावरून वर्णाश्रमधमं समूळ नाहींतसे करावे असें त्यांचें 
मत नसुन. त्यांस रंक करावें, असें त्यांचें म्हणणें दिसतें. 
एखादा सधन मनुष्य पडत्या दशेंत आला व दरिद्री 
झाला म्हणजे त्यांच्याशीं जे पुर्वी अदबीनें वागणारे 
सेवक असतात तेच त्याच्या डोक्यावर बसावयास तयार 
होतात, तसें होऊं देतां नये. स्वधमंकर्मांच्या व त्यांपासून 
होणाऱ्या जडतेच्या आणि अभिमानाच्या सर्वथा आधीन 
न होतां, त्यांस आपल्या दाबांत ठेवावें. स्वधमंकर्माचरण 
बेताबेतानें केलें असतां त्यांत वाईट नाहीं, परंतु कर्मांचा 
व कर्मठपणाचा अभिमान वाढूं दिला, म्हणजे त्यापासून 
लढाया, मारामार्‍या व रक्‍तस्राव होऊन धर्माची वृद्धिन 


होतां, उलट द्वेष व प्राणहानि निष्पन्न होतात, व 


शहरांचींशहरें ओस पडतात. असे अन्थ होतात म्हणूनच 
कमंमार्गावर, म्हणजे तज्जन्य अभिमानावर व जडतेवर, 
एकनायमहाराजांचा विशेष रोंख आहे, व त्यांस आपले 
रंक म्हणजे त्यांनीं हात जोडून एका कोनांत उभें राहावें 
व आज्ञा होईल तेव्हां पुढें यावें असें करा, म्हणून 
त्यांनीं उपदेश केला आहे. व 
हेतुक अथवा अहेतुक । 
वेदिक लोकिक स्वाभाविक ॥ 
भगवंतीं अर्पे सकळिक । 
या नांव देख भागवतधमं ॥ १॥। 
अशी एका स्थलीं भागवतधर्माची व्याख्या केली आहे. 
यासंवंधानें पुढें पुष्कळ वोलावयाचें आहे म्हणून आज 
येथेंच भाषण पुरें करतों. 


व्याख्यात चोथे 


मागच्या तीन प्रसंगीं योगमार्ग, ज्ञानमार्ग व कमं- 
मार्ग या तिन्हीपेक्षां भागवतधर्म, अथवा भक्तिमार्ग, 
याची योग्यत्ता अधिक कशी तें एकनाथस्वामीच्या 
भागवतांतील वेंच्यांच्या आधाराने मीं सांगितले. आज 


ज्या तीन ओव्यांच्या वेंच्यांचा आधार घेऊन मो . 


बोलणार आहें त्या केवळ मागें सांगितल्यांचा उपसंहार 
आहेत; पुर्वीच्या तीन वेंच्यांमध्यें जे प्रतिपादन केलें होतें 
त्याचेंच थोडक्यांत पुनरुच्चारण आहे. एकनाथमहाराज 
सांगतात कीं : 
जो श्रृतिस्सृति नेणता । 
भावें भजे भगवत्पथा ॥ 
त्याति विधिनिषेबबाधकता । 
स्वप्तींही सर्वथा प्रसाद न घडे ॥ 
श्रुति म्हणजे वेद व स्मृति म्हणजे शास्त्रे, यांचें अध्ययन 
झालें असलेला पुरूषच भगवऱूक्त असेल, तर ज्ञानाचे 
भक्तीला पुष्टीकरण होईल व तो मोठाच अधिकारी 
झाला; परंतु तशी स्थिती नसली व वर्णाश्रमधर्माप्रमाणें 
अधिकारी असो वा नसो, वेदक्षास्त्रें मुळींच जाणत 
नसला, तरी जर तो भावाने, एकनिष्ठेनें भक्‍्तिमार्गास, 
अथवा भजनमार्गास अतुसरणारा असेल, तर त्याला 
विधिनिषेधरूपी वर्णाश्रमधर्माची बाधा, पीडा, किवा 
प्रत्यवांय जागृतावस्थतें तर काय, परंतु स्वप्नांत तरी 
होईल अशी चुकी कधीं होणार नाहीं. वेदशास्त्रे ल 


अनुक्रमणिका 


जाणणारे तुम्हांआम्हांसारखे अज्ञान जन जर भावानें 
भगवद्‌्भक्ति करितील, तर त्यांस विधिनिषेधाची 
बाधा होणार नाहीं, असें एकनाथमहाराज प्रतिज्ञापूर्वक 
सांगतात. याच अर्थाचा विस्तार पुढल्या 
धृतिस्मृति दोन्ही डोळे । तेणेविण जे नांधळे । तेही 
हरिभजनीं धावतां भावबळें । पडेना आडखुळे 
सप्रेमयोगें ॥ १॥ ऐसे आचरितां भागवतधर्म । 
बाधूं न शके कदा कर्म । कर्मासि ज्याची आज्ञा 
नेस । तो पुरुषोत्तम भजनामाजी ॥२॥ 
या दोन ओव्यांत फार मार्मिक रीतीनें केला आहे. 
श्रुतिस्मृतिरूप डोळे ज्यांस नाहींत (चमंचक्षु बहुतेकांस 
असतात, परंतु ज्ञातचक्षु अथवा ज्ञानदृष्टि फारच 
विरळा ) असे हरिभजनीं धावूं शकतात व अडखळून 
पडत नाहींत. ज्ञानभार्गानें ब्रह्मप्राप्ति करून घेण्यास 
जाणारांची फार त्रेधा उडते, त्यांस मुळींच धावावयास 
येत नाहीं; कारण, त्यांचें मन कधीं ज्ंकारहित नसतें. 
त्यांस भगवंताची भेंट होण्याचें एकीकडेसच राहून ते 
ब्रह्म निराकार, निर्गुण आहे, तेंच सत्य, इतर सर्वे माया 
आहे; जग मिथ्य़ा आहे वगैरे नाना प्रकारच्या शंकांत 
व वादांत पडून इतके घोटाळून जातात कीं, जसें 
पायघोळ धोतर नेसलेला मनृष्य जलदीनें चालावयास 
लागला असतां तें त्याच्या पायांत येतें व तो अड- 
खळून पडतो, त्याचप्रमाणें त्यांची स्थिती होते. सदैव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


१२ 


साशंक असल्यामुळें ते घोटाळतात. परंतु तुमच्या- 
आमच्यासारखे साळेभोळे अडाणी गरीव लोक जर 
भावाने, निष्ठेने हरिभजन करितील, तर त्यांस तसे 
अडथळे येणार नाहींत. ज्ञानमार्ग्यांप्रमाणेंच योग्यांचा व 
कमंमार्ग्यांचा प्रकार. कर्ममार्गांतीळ ब्रतें, उद्यापनें 
करणारांस माहीत आहेच कों, त्यांत किती हरकती 
येतात. साधारण सोवळेओवळे मानण्याची रीति पाहूं 
गेल्यास तिजमध्ये कित्ती तरी अडाणीपणा व विनाकारण 
त्रात असतो. पल्लिपतन म्हणून जो याच मार्गातळा 
अत्यंत अडाणी प्रकार आहे त्यांतच हातावर पाल 
पडली तर काय होतें; मनगटावर पडळी तर काय 
होतें; बोटावर पडली तर काय़ होतें; पायावर 
तर काय होतें; उजव्या खांद्यावर पडली तर 
होतें; अशा शेंकडो असमंजस समजुती आहेत. अ 
जडतेमुळे मनुष्याची प्रगती होत ना पुन: 
भावर्‍्यांत सांपडून अडखळतो आणि पडतो. योगमार्गांत 
पाहूं गेल्यास तप, इंद्रियनिरोध इत्यादिकांत आपल्या 
हातून घडणारे दोष व चुक्या आड येतात, इतकेंच 
नव्हे, तर आपले जुने ग्रंथ वाचवले असतां योग्यांस 
योगसाधनाचे वेळीं विघ्न करण्यासाठीं इंद्रादरि देवता- 
सुद्धां अप्सरादि पाठवितात व त्यांमुळे त्यांचा योग भ्रष्ट 
होण्याचा संभव वराच असतो, असें तेथे आढळतें. परंतु 
भकक्‍तिमार्गाची गोष्ट तशी नाहीं व त्या मार्गाने 
हरिभजनीं धावतां भावबळें । 
पडेना आाडखुळे सप्रेमयोगें ।। 

असे सांगून एकनाथमहाराज प्रेम म्हणून जो त्याचा 
विशेष गण त्याचें गौरव करितात. आपण योगमार्गाचा 
विचार केला, तर त्यांत कठोरपणाचें प्राधान्य आहे 
असें दृष्टोत्पत्तीस येईल. घोर तप काय, किवा इंद्रिये 
निविषय करून टाकण्याचा प्रयत्न काय, सवंत्र कोमलता, 
सदयता वगैरे ज्या अंतःकरणाच्या चांगल्या वृत्ति त्यांचा 
बिकास होण्याऐवजीं त्या नाहींतशा करण्याकडेच त्यांचें 
ध्रोरण असतें. शांडिल्यांनीं भक्ति म्हणजे ' आत्यं- 
तिका रक्‍्तिः ' अशी व्याख्या केळी आहे; तिजवरूनही 
कोमलता, सदयता, मादव वर्गरे सदवृत्ति भक्तीमध्ये 
आहेत, असें सिद्ध होतें. प्रोति (परमेश्‍वरावर व मानव- 
बंधूंवर) हेंच भक्‍तीचें मुख्य लक्षण, हाच तिचा मुख्य 
अधिकार आहे. योग, ज्ञान व कर्म या तिन्ही मार्गामध्ये 
प्रीतीचा अभाव असतो. गोसांवी, वैरागी वगैरे योग- 
मार्गाचे अनुयायी पाहिले, तर त्यांच्या अंगीं प्रीतीचा 


पडला 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-संप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


कांहींच भाग दिसत नाहीं; जो स्वत:विपयीं निष्ट्र व 
बेपर्वा असतो, तो दुसर्‍यांशीं कृपाळू कसा होईल ? 
ज्ञानमार्गांतही प्रेमाचा भाग नसतो. मनुप्याच्या मनामध्ये 
जी कोमलता अथवा मधुरता 'असते, जिच्या योगानें 
त्यास प्रसन्नता, समाधान व संतोष हीं प्राप्त होतात, 
तिचा संवंध ज्ञानमार्गाशीं मुळींच नाहीं. उलट ह्यांत 
अभिमानाची वृद्धि असते. पुर्वीची एक एक गोष्ट 
ऐकिळी, तर या अभिमानाचें प्रस्थ अतिशय वाढलेले 
दिसतें. काशीस जाऊन अध्ययन पुरें झालें, म्हणजें 
आपलें पांडित्य मिरविष्यींसाठी यज्ञोपवीतास एक वस्तरा 
बांधून शहरोगहरीं फिरावयाचें : व ज्या कोणास आप- 
णाशीं वाद करावयास सामर्थ्य असेल त्यानें पुढें यावें; तो 
जिकळा गेला, तर त्यानें आपणास अजिक्यपत्र द्यावें व 
आपण हरल्यास जिव्हा वस्तर्‍यानें कापून टाकावयांची, 
भी कठीण प्रतिज्ञा करावयाची चोल होती. ज्ञानमार्गास 
अनुसरण्यांमध्ये वाढणारा अभिमान आपल्या लोकांतच 
असता, व इंग्रजी, फारशी, मुसलमानी वगेरे विद्येत व 
शास्त्रांत प्रवीण ज्ञालेल्या पंडितांत नसतो असें नाहीं 
त्यांच्यामध्येही आपापल्या मतांविषयीं व दुसरे सर्व 
पक्ष खोटे, आपला खरा, असें समर्थन करण्याविषयीं 
बराच आग्रह दिसण्यांत येतो. कारण, एकंदर ज्ञान” 
मार्गाची गतच तशी आहे. आग्रह, म्हणजे ओढन घेणें, 
व प्रेम, म्हणजे सोडून देणें, पाज्ञरणें; अर्थात्‌ जेथे 
आग्रह असेल तेथे प्रेमाला स्थान नाहीं. यावरून असें 
होते को, ज्ञानमार्गाचा योग म्हणजे अधिकार अथवा 
साधन, प्रेमरहित आहे. ज्ञानमार्ग्यांस परमेइवरप्राप्ति 
होत असेल; नाहींच असें आपण कशास मानावें? व 
त्यांस खरोखरच ती होणार असली, तर आमच्या न 
मानण्यानें थोडाच फेरबदल होणार आहे ! परंतु 
साधारण अनुभव असा आहे कीं, त्यांस अभिमानांधते- 
मुळ दुसर्‍यांविषयीं यत्किचित्‌ कळकळ नसते 
कममागाचाही प्रकार असाच. जशी योगमार्गांत 
निष्दुरता, कठोरपणा अधिक्क व ज्ञानमार्गात अभिमान 
प्रवळ; तशीच कर्ममार्गात जडता विशेप असते. कर्म- 
मार्गांत मनुष्य एकदा गढून गेला म्हणजे सारा जन्म 
ह्यातच गुंतून असतो. या जडतेची मजळ एथपर्यंत 
ठेपली आहे कों, मागें वर्ष वर्षपर्यंत एक यज्ञ चालत 
असे. इतकी कर्मांशरीं एकरूपता ब जडता झाली म्हणजे 
त्यापासून फायदा काय? कारण, जडता व प्रेम हीं 
एके ठिकाणीं नांदत नाहींत. आपण चैतन्यस्वरूपी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने १३ 


असतां जडतेच्या आधीन ज्ञालों, तर आपण प्रेमरहित 
होतों हाच काय तो संस्कार होतो. वीरवेष्णवा दिकांचा 
जडतेचा प्रकार असाच असतो. एक जण एकादशीच्या 
दिवश्लीं निराहार राहतो; इतकेंच नाहीं, तर पोटांत 
पाण्याचा थेंबही जाऊं देत नाहीं. दुसरा कडक शेव 
असला, तर त्या दिवशी हटकून निदान दोनदा जेवतो ! 
एक कपाळभर आडवें भस्म व गंध लावितो; तर 
दुसरा नाकाच्या मध्यापासून तों शेंडीपयंत उभी रेघ 
कोरितो ! या सर्व कृतींत जडतेचें आधिक्य असून 
प्रेमाचा अंश फारच थोडा असतो. या मार्गास अनुसर- 
णारे कोणी महात्मे प्रेमयुक्‍त वत्सल असतील, नाहींच 
असें म्हणणें योग्य नाहीं; परंतु साधारण भाग जडतेचा, 
ह्यांत संशय नाहीं. भक्तिमार्गाचा विचार केला, तर 
त्यांत मात्र मुख्य योग अथवा साधन व अधिकार 
कक्षाचा, तर प्रेमाचा. त्याच्यापुढे सरव गोण. म्हणूनच 
एकनाथमहाराजांनीं म्हटलें आहे: 
ऐसे आचरितां भागवतधर्म । 
बाधूं न शके कदा कम ॥ 
कर्मासि ज्याची आज्ञा नेम । 
तो पुरुषोत्तम भजनामाजी ॥ १॥ 
व या मार्गाचे गोरव केलें आहे. 
परमेश्‍वर प्रेमस्वरूप व प्रेमाचे अधिष्ठान असल्या- 
मुळे व त्यानें आपल्या अंतःकरणांत तें ठेविल्यामुळें 
ज्या मार्गाचा मुख्य अधिकार व साधन प्रेम तोच 
सुगम व त्याकडेस आपली प्रवृत्ति होणें साहजिक होय. 
कर्ममार्गानें जडतेचे पर्वत मध्ये आड येतात. ज्ञानमार्गानें 
अभिमान आड येतो, योगमार्गाचा कडकपणा व 
निष्ठ्रता या मोठ्याच अडचणी आहेत; परंतु भक्‍्ति- 
मार्गांत तशी कांहींच आडकाठी नाहीं. 
परमेशवरापाशीं जावयाचे असलें म्हणजे राज- 
वाड्यांत प्रवेश करू इच्छिणारास जश्या चोक्या 
लागतात तज्ञा तीन चौक्या लागतात. पहिली निदंय 
आरब पहारेकऱ्यांसारख्या योगमार्ग्यांची. तेथे गेलें 
म्हणजे चौकीदार विचारु लागतात ' तुम्ही इकडे 
कशाला आलां ? तुम्हीं तप वगैरे करून अंधिकार 
मिळविला आहे काय ?'नसेल तर तें करा, नंतर इकडे 
या.' यांस चुकवून एकदा कसेंहीकरून पुढें मजल 
मारिली, तों दुसरी चौको मुत्सद्यांसारख्या ज्ञानमार्ग्यांची 
लागते. तेथें प्राप्त ज्ञालें असतां ' तुम्ही काय वैद्य 
आहां; कीं पंडित आहां, किंवा कवि आहां ? ' अशी 


अनुक्रमणिका 


चौकीदारांकडून विचारपूस होते. तेथून सायासानें सुटून 
पुढें गमन केलें तों तिसरी, दरबारांत कसें जावें, कसें 
चालावें वगैरे सुचना देणार्‍या कर्ममार्ग्यांची चोकी 
लागते. तेथें महाराजांच्या भेटीस जावयाचें तर कांहीं तरी 
नजराणा न्यावा लागतो; ' रिक्‍तहस्त आलां, कीं कांहीं 
भेट घेऊन आलां' वगैरे तपास तेथे होतो. या तीन चौक्या 
ओलांडून ज्याचें दशन व्हावें या उद्देशानें सर्व खटपट 
होते तो आंत असलेला राजा पाहावा, तर त्याच्या ठायीं 
क्रूरता नाहीं, अभिमान नाहीं; -व निवळ प्रेमाखेरीज 
दुसर्‍या नजराण्याची अपेक्षा नाहीं असा तो असतो. या 
भक्तिमार्गाचा, अथवा प्रेममार्गाचा दरबार असा असतो 
कीं, तेथें भारव पाह्रेकरी' नाहींत; जज्ज, मुनसफ 
वगैरेंचा अटकाव नाहीं; तेथें नाण्यांचा नजराणा, 
किंवा फळेंफुलें कांहीं नकोत. फक्त प्रेमयुक्‍त भावाच्या 
द्वारें देवाचें दर्गनन होतें. तो देव कसा आहे तें तुकाराम- 
बाबांनीं पुढील अभंगांत उत्तम रीतीने सांगितलें 
आहे- 

ज>जो भक्तांचा विसांवा । 

उभा पाचारितो धांवा ॥ 
हातो प्रेसांचें भातुकें । 
मुखीं घाली कवतुकें ॥ १ ॥ 

भक्तांनी खटपट करून यावें; मग आपण भेंट 
देऊं, म्हणून तो वाट पहात नाहीं. तर उलट उभा 
राहून हाका मारितो व तुमच्यावर माझें प्रेम आहे व 
तुम्हांमध्यें प्रेम ठेविलेंच आहे तें वाढेल असे करीन; 
मात्र तुम्ही मला ओळखा, असें सांगतो. 

रामेद्वराकडे वगेरे दक्षिण हिंदुस्थानांत ज्यांनीं 
प्रवास केला आहे त्यांच्या पाहण्यांत शहराप्रमाणें एक 
एक मोठें देऊळ आलेंच असेल. त्या देवळांच्या 
सभोंवार एक एक तट असुन त्याला दरवाजे असतात. 
तटाच्या आंत दुकाने, बाजार इत्यादि असतात. पुनः 
आंत तट व प्रत्येक दोन तटांच्या मधल्या जागेंत 
मनुष्यांची वस्ती अशी स्थिति असते. मृख्य हारी 
कर्ममार्गाचे अनुयायी बसलेले असतात. त्यांचा हात 
ओला केल्याविना आंत गति होत नाहीं. आम्ही 
दक्षिण हिंदुस्थानांत फिरत असतां कांचीपुरास , गेलों. 
तेथें शिव व विष्णु या दोन्ही देवांस मान असल्यामुळें 
एका बाजूस शिवाचे व दुसऱ्या बाजूस सुमारें तीन 
कोसांवर विष्णूचे स्थान आहे. शिवालय पाहावयास 
गेलों तेव्हां तेथचा एक वैष्णव मित्र आमच्याबरोबर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


् प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


रड 


भिडेनें आला होता. आम्हांपैको कोणाच्या कपाळास 
भस्म नसल्यामुळें आम्हांस अटकाव झाला.. स्थल 
पाहण्याची उत्कंठा फार होती, म्हणून जवळच भस्म 
पडलें होतें त्यांतून आम्ही कपाळास भस्माचे पट्टे 
ओढून, आंत जाण्यास सिद्ध झालों. परंतु या गोष्टीस 
आमचा वैष्णव मित्र कबूल होईना; व आपले टिळेनाम 
यांनींच आपला आंत प्रवेश होण्याची तजवीज करा 
असें म्हणाला. तें पाहून तेथील अधिकार्‍यांनी, ' ही 
ज्ञानवापी भाहे; तुमचें एथें काम नाहीं; तुम्ही विष्णु- 
पुरीस खुद्याल निघून जावें,' असें आमच्या मित्रास 
निक्षून सांगितलें. ही गोष्ट कोणाची निंदा करण्याच्या, 
क्रिवा कोणास दोष लावण्याच्या उद्देशानें मी सांगत 
नाही. तर कमंमार्गापासुन होणार्‍या जडतेचें व 
अभिमानाचे उदाहरण म्हणून सांगतों. 

बरें. सर्व मार्गांचे अनुसंधान कोणीकडे, त्यांपासून 
साध्य काय, हें पाहुं गेल्यास पापापासून मुक्‍तता व 
भगवत्प्राप्ति व्हावी हेंच. होमहवने, जपतप, स्नानसंध्या 
या सर्वांच्या आद्यंतीं जो संकल्प असतो तो्या व 
मागल्या जन्मजन्मांतरी झालेल्या पापक्षालनार्थ व 
परमेश्‍वरप्रीत्ययं आपण जें कांहीं कर्म करितों तें 
परमेश्‍वरास अर्पण करितों, असाच असतो. फरक 
इतकाच कीं, योगमागं, ज्ञानमार्ग व कर्ममार्ग या 
तिहींमध्यें सायास, त्रास, धोके व अडचणी भरपुर 
असून त्यांनीं निष्ठुरता, अभिमान व जडता अनुक्रमें 
वाढण्याचा बराच. संभव असतो, व भवक्तिमार्गात 
खटपट, त्रास मुळींच नाहींत व फक्त प्रेमळ भावानें 
सर्व कार्यभाग होतो. या दरबारांतळा राजा उठून 
आपण होऊन भक्ताच्या दारीं चालत येतो, म्हणूनच 

श्रुतिस्मृति दोनो डोळे । तेणेवीण जे आंधळे ॥ 
असे जे तुम्हांआम्हांसारखे साळेभोळे त्यांस सुलभ असा 
हा भजनमार्ग दाखवून त्याचें एकनाथमहाराजांनीं 
गौरव केलें आहे. 

या भकक्‍्तिमार्गाची विशेष थोरवी यांत आहे की, 
ह्यांत जातिभेद, स्त्रीपुर्षादि भेद यांस जागा नाहीं व 
आवड-निवड नाहीं. माळी, कोळी, सोनार, कुंभार, 
चांभार, महार या सर्वांची संतमा लिकेंत गणना आहे; 
तिजमधून मुसलमानसुद्धां वगळलेले नाहींत. भजनाच्या 
प्रारंभीं साधूंस नमन करण्याची चाल आहे. त्या वेळीं 
ज्ञानदेव, एकनोथ, तुकाराम वगेरे साधूंस नमनें झाल्या- 
वर कबीर व शेखमहंमद यांसही नमन करितात. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


संतमालिकेंत गोरा कुंभार व चोखामेळा महार 
यांचा समावेश आहे. मुक्ताबाई, मिराबाई व कान्ह- 
पात्रा या स्त्रिया तिजमध्यें आहेत. अर्थात्‌ वर्णाश्रम- 
धर्माची या मार्गाला आडकाठी नाहीं; तो सर्वांस 
सारखा मोकळा आहे.. शिवाय भकतिमार्गाचें मुख्य 
साधन अथवा अधिकार, मनुष्यमात्रास साधारण जे 
प्रेम तें असल्यामुळें तो अधिक सुगम आहे. 

रामोजी, भिल्ल वगरे दरोडेखोर क्रूर लोक 
दुसऱ्यांचा अत्यंत निष्ठुरपणे खून करून द्रव्य हरण 
करितात. तरी त्यांच्या अंत:करणांत आपल्या पोरांबाळां- 
विषयीं ममता असते. व त्यांच्या उदरभरणार्थ ते निद्य 
व घोर कमे करितात. यावरून सर्वांस प्रेम असतें व 
त्याची गरजही असते, हें उघड आहे. प्रेमाची गरज 
कोणास नाहीं असें होणार नाहीं. या सुलभ भवित- 
मार्गाने, अथवा प्रेममार्गाने, परमेश्‍वर जो प्रेमस्वरूप 
आहे व ज्याला प्रेमासारखी कक्लाची भावड नाहीं तो 
उठून चालत घरीं येतो. योग्यांच्या घोर तपइचयेनंतर 
समाधिदृष्टीनें दिसणारा, किवा ज्ञान्यांच्या सर्व प्रका- 
रच्या शंका दूर झाल्यावर भेटणारा, किवा कर्ममार्ग्यांच्या 
शेंकडो यागहूवनांनीं अथवा ब्रतवैकल्यांनीं प्राप्त होणारा 
ईश्‍वर आपणांस नको व तो प्राप्त होण्यास आवश्‍यक 
जे आयास ते आपल्यास होणार नाहींत. फार खटपट 
व त्रास केल्याशिवाय प्राप्य असा ईश्वर आपणांस 
हवा. वेदशास्त्रांचा परमेश्‍वर दूर व दु:साध्य. आपणांस 
संतचरित्रांतील संनिध असणारा व हाक मारतांच 
येणारा ईद्वर पाहिजे. पोटांत कळ येतांच आपण 
जसें 'आई आई ' म्हणतों व ती वत्सळ माता 


धावून येते, तसें ' राम राम ' ' देवा देवा? म्हणतांच 


कनवाळूपणानें येणारा देव पाहिजे. देवानें भक्ताचे 
घोडे धुतले, सारथ्य केलें, त्याच्या यज्ञांत उष्ट्या 


पत्रावळी काढल्या वगैरे ज्या पुराणांतील कथा आहेत 


त्या वाचून अथवा ऐकून देवास हलकेपणा आणण्याचा 
कवीचा उद्द॒श होता अशी कुकल्पना मनांत न आणितां 
तो केवळ कवित्वाचा दोष, अगर कविलाघवाचा प्रकार 
असेंच मानणें चांगलें. व या गोष्टी ईश्वर 


षि भक्‍तांसाठीं 
स्वत: करण्याऐवजीं 


खात दुसऱ्याकडून करवितो असें म्हटल्याने 
कांहों कमी होत नाहीं. स्त्रिस्ती लोकांचा जीवंत देव 
आपणांस पुरेसा नाहीं. तो जागृत व नेहमीं भक्तांच्या 
धाव्यास उभा पाहिजे. या अफाट सृष्टिरूपी घड्याळास 
एक वेळ किल्ली देऊन ह) झालया. अलीकडील 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव ग्नेविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


ज्ञान्यांचा परमेश्‍वर आम्हांस नक्को; तर प्रसंग असेल 
त्याप्रमाणें वरचेवर चावी देणारा व भक्तांच्या साह्या्थ 
उभा असल्याची साक्ष देणारा देव पाहिजे. 


एकनाथमहाराजांनीं उपसंहाररूपी या वरील 


१५ 


ओव्यांत प्रेम हाच ज्याचा मुख्य योग अथवा अधिकार, 
अश्या भागवतधर्माचें माहात्म्य गाभित रीतीनें वर्णन केलें 
आहे, तेंच मीं विस्तार करून आपणांपुढें यथामति 
ठेविलें, त्याचा आपण विचार करालच. 


व्याख्यान पांचवें 


जुन्या शास्त्रीय रीतीप्रमाणें कोणत्याही विषयांचे 
स्वरूप कथन करावयाचें म्हटलें म्हणजे तें अन्वय- 
व्यतिरेकाच्या दृष्टीनें केलें पाहिजे. म्हणजे त्या विषयाचें 
इतर तश्शाच प्रकारच्या विषयांशीं कोणत्या गोष्टींत 
साम्य अथवा सादृश्य आहे आणि कोणत्या गोष्टींत 
असाम्य, किवा भेद आहे हें सांगितलें पाहिजे. यासारखा 
कोणत्याही विषयांचें स्वरू्ध समजण्यास चांगला मार्ग 
नाहीं; म्हणून याच रीतीस अनुसरून गेल्या चार 
व्पाख्यानांत ज्या एकनाथी भागवतांतील चार वेंच्यांच्या 
आधारानें भाषण केलें त्यांमध्ये भक्‍्तिमार्गाचें योग, 
ज्ञान व कमे या तीन मार्गाशीं साम्य किती आहे आणि 
भेद कोठे आणि कोणत्या प्रकारचा आहे हें सांगितलें. 

भावाने भक्ति करावी आणि कर्माने भक्ति 
करावी, अथवा योगानेंच भक्ति होते असें मानणारे 
लोक सर्वे देशांत आणि सर्व धर्मांत आहेत; परंतु इतर 
देशांत एकाच तर्‍हेची मोडणी आहे आणि या देशांत 
सर्वे तर्‍हेची मोडणी आहे. म्हणून भागवतधर्मामध्ये, 
म्हणजे भक्‍्तिमार्गामध्ये, आणि इतर मार्गामध्ये जो भेंद 
आहे तो मागे निरूपण केला. आतां भागवतधर्मामध्यें 
जें भजन सांगितले आहे तें कॉणतें व ह्याचें खरें लक्षण 
काय हा प्रश्‍न निघतो, त्याचा एकनाथमहाराजांनीं 
ज्या ओव्य़ांत उलगडा केला आहे त्यांचा आज विचार 
करू या. 

हेतुक अथवा अहेतुक । 
वैदिक लोकिक स्वाभाविक ।। 
भगवंतों अपे सकळिक । 
या नांव देख भागवतधर्म ॥। १॥ 

हेतु धरून जीं जीं कर्मे तुम्ही करितां, अथवा 
कोणत्याही फलप्राप्तीचा हेतु मनांत नंसतां जीं कर्मे 
करितां, इतकेंच नव्हे, तर वैदिक, म्हणजे श्रृतिस्मृति- 
आदिकरून कर्ममार्गांत सांगितलेली; लौकिक, म्हणजे 
लोकाचारांचीं कर्मे, किवा खाणें, पिणें वगैरे जीं 


अनुक्रमणिका 


स्वाभाविक कमें तुम्ही करितां, तीं सर्व तुम्ही करा. 
मात्र हीं कर्मे सहेतुक असोत वा हेतुरहित असोत, तीं 
सर्व तुम्ही परमेश्‍वराला अर्पण करा असा उपदेश आहे. 
याच्या पुढच्या 
बाधूं न शके स्वधरमकरम । 
ऐक राया त्याचें वम ।। 
मनीं प्रगटला पुरुषोत्तम । 
अतिनिःसोम निजबोधें | १ ॥ 
या ओवींत पहिल्या ओवीचाच विस्तार आहे व 
भक्तिमार्गाचा अधिकार सर्वांस आहे हें प्रतिपादन ज्यां 
ओव्यांत एकनाथमहाराजांनीं केलें आहे त्यांपैकीं 
तिसरीचें पुनरुच्चारण आहे.. 
आतां कोणी असा आक्षेप घेतील कों, कमंमार्गांत 
जितकीं म्हणून कांहीं कर्मे सांगितलीं आहेत तीं सर्व 
परमेश्‍वरालाच अर्पण करण्यांत येतात; कारण, त्यांच्या 
प्रारंभीं परमेश्‍वरालाच उद्देशून संकल्प होत असतो 
आणि समाप्ति ज्ञाली म्हणजे मग तीं जनादेनस्वरूपी 
वासुदेवाळाच अर्पण करण्यांत येतात. तर मग अर्पण 
करावयाचें तें आणखी काय राहिलें? त्यावर भकक्‍्ति- 
मार्गातील अर्पण निराळ्या प्रकारचें आहे असें 
दाखविण्यासाठीं एकनाथमहाराज म्हणतात : 
जंब दृष्टो देखे दृश्यातें । 
तंव देवोचि देखे तेथें ॥ 
यापरी दशुंनातें । 
अर्पो भजन सत्ते दृष्टोचा विषयो ।॥ १॥ 
आम्ही जेवढें कांहीं डोळ्यांनीं पाहतों त्या सवं 
दृ्य विषयांत देव आहे, माता म्हणून आहे, पिता 
म्हणून आहे, कर्ता म्हणून आहे असें आम्ही पाहतों. 
मोठ्या नदीच्या तीरीं, उच्च पर्वतावर, अथवा इतर 
ठिकाणीं गेलों असतां परमेश्वराच्या दयेचा, चातुर्याचा 
आणि शक्‍तीचा भास आम्हांस असा झाला पाहिजे कों, 
जो जो विषय आपल्या दृष्टीस गोचर होतो त्यांत देव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


१६ 


आहे अश्ली मनाची वृत्ति होऊन जावी, व प्रत्येक 
डोळ्याचें पहाणें देवमय होऊन जावें. 
हें भागवतधर्माचें अंनुज्यासन दृष्टीला झालें. आणि 
हेंच भागवतधर्मानुयायांचें दृष्टीच्या संबंधानें कर्तव्य 
होय. 
हें दृष्टीच्या संबंधानें सांगितलें. तद्वतच श्रवणाचाही 
प्रकार आहे. 
श्रवणेंचि यापरी श्रवण । 
करितां उठिलें ब्रह्मार्पण ।॥। 
हेतुरहित भगवऱ्भूजन । 
स्वभावें जाण स्वयें होतें ॥॥ १॥ 
ध्वनि कानांत पडला असतां, ज्याप्रमाणें दृष्टीनें 
देवाचा बोध होतो, त्याप्रमाणें ६्वनींतसुद्धां व्रह्मापण 
उठावें, म्हणजे तो ध्वनि ब्रह्मापण होत आहे, अथवा 
भगवंताची साक्ष आहे असें वाटावे. कौर्तनाचे व 
भजनाचे प्रसंगीं सारंगी, मृदंग इत्यादि वाजविण्यांत 
जें चित्त, ज्या मनोवृत्ति सैरावैरा धावत असतात 
त्यांची एकाग्रता करण्याचा हेतु असतो; “म्हणजे इतर 
गोष्टींकडे लक्ष न जातां तें भजनाकडे लागावें, हाच 
मुख्य हेतु असतो. परंतु भजनाविषयीं एकतानता 
व्हावी तें एकीकडेस राहून नाद व ताल यांतच पृष्कळ 
वेळ मनुष्य गढून जातो म्हणून सर्वात उत्तम उपाय 
म्हटला म्हणजे कानाला सर्व ध्वनींत ब्रह्मवोधाची सवय 
लावावी हा होय. कोर्तनांत रंग उठत नाहीं असें पुष्कळ 
लोक म्हणतांना आवण ऐंकतों. यांत कांडी दोष श्रोत्याचा 
आहे आणि कांहीं दोष वक्त्याचा आहे. कीतनकारास 
सारंगी, मृदंग इत्यादि साहित्याची आवश्यकता वाटावी, 
आणि श्रोत्यास कीतंनांत रंग उठला नाहीं असें वाटावें, 
यावरून दोघांच्याही श्रवणांस ब्रह्मवोधाची सवय नाहीं 
असेंच अनुमान होतें. श्रवणाला त्रह्मबोधाची सवय 
लागली म्हणजे सवंत्र एकाग्रता होते. व प्रत्येक ध्वनि 
परमेश्‍वराची आठवण देतो. तसाचभ*प्रकार घ्राणेंद्रिया- 
चाही असला पाहिजे, हें पुढील ओवीवरून दिसून येईल. 
जो सुमना सुमनपण जोडी । 
तो घ्नाणाचें त्राण होय आवडी || 
सग नाना सुवास परवडी । 
ब्ह्मार्पण मोडी निजभोग अर्पी ॥१॥ 
पूजेच्या ठिकाणीं दीप, घंटा, कापूर, 
असतात ? चक्षूंना, श्रवणांना, 
प्रमेश्वराच्या ठिकाणीं तल्छीनत 


धूप वगेरे कां 
श्राणाला संतोष वाटन 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


कर्ममार्गामध्यें वरीळ उपकरणांसच प्राधान्य प्राप्त 
झाल्यामुळें व त्यांवरच सर्व लक्ष जात असल्यामुळें 
जडता उत्पन्न होऊन मूळचा हेतु व्यर्थ जातो. ज्या 
परमेइवराच्या कुपेनें पुण्पास सुगंध प्राप्त झाला त्याची 
सुचना जर प्रत्येक गंधापासून त्राणास होऊं लागली, 
तरच ते ब्राणाच्या संबंधानें भागवतधर्माचें कर्तव्य 
झालें. 

आतां चोथे इंद्रिय जी रसना तिचा विचार करूं. 

रसना रस घेऊ जाय । 

तंव रसास्वाद देवचि होय ॥ 
मग रसनेभाजी येऊनि राहे। 
ब्रह्मार्पण पाहे रसभोगवृत्ती । १ ॥ 
रसना म्हणजे जिव्हा, प्रत्येक रसाचा स्वाद घेत असतां 
परमेवराच्या कृपेनें हा स्वाद मिळाला अश्ी जर 
रसनेस सूचना होऊं लागली, तर रसोपभोगाची 
लोलुपता नाहींशी होऊन भगवच्चितनाविपयीं एकाग्रता 
भ्ाप्त होते. रसास्वाद घ्या; श्रवण करा; दष्टिसुख 
घ्या, परतु त्या त्या इंद्रियाचा विषय देव करून घ्या. 
त्या त्या इंद्रियानें दृष्टिसुखाचा, श्रवणसुखाचा व रस- 
स्थादाचा दाता जो परमेडवर त्याळा ओळखा, म्हणजे 
तुम्ही इंद्रियांचे स्वामी व्हाळ, इंद्रिये तुमच्यावर 
स्वामित्व मिरवूं शकणार नाहोंत. नाहीं तर वासनांचें 
हीं व पुनः विषय दृष्टीस पडला 
बळ होऊन तुम्ही तद व्हाल. 
लोक मीठ वर्ज करितात; परंतु 
अभिरुचि कमी न होतां, केव्हां 
संपेल आणि केव्हां मीठ खाईन 
छालेसा उत्पन्न होते ! दृष्टीचा 
मागण्याचा हेर अथेब्रॉ वलुहकी विषय देवालयांत 
3 'असतो एक, आणि परिणाम होतो 

नठताच, मशीदींत अथवा प्रार्थनेच्या स्थळीं रंग, 
वाद्य बगैरे उपकरणे कांहींच असतां कामा नये, असा 
महेमदी धर्माचा या संबं£ क 


धानें कटाक्ष आहे. म्हणूनच 
प तेवी १ * कक 
म्ीदीच्या भती, सभामंडप वगैरे पहावे तर सववत्र 


चातुर्मास्यांत कित्येक 
त्यामुळे मिठावरील 
चातुर्मास एकदाचा 
अशी एकसारखी 
किवा श्रवणाचा, 


या देवळांत मात्र उपकरणांच्या 
हाऊन गेळेळी असते. जितकीं 
डोच; सवं प्राधान्य त्यांसच मिळत 


॥ यावी म्हणून. परं 
ध्य ह “आहे. भः ने प ज्ञ, र >. रि >. 
छु >आहे. व भजन, कौर्तन ह दुलेक्ष. हें पाहिलें 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मंपर व्याख्याने 


म्हणजे, एकपरी उपकरणें अगदींच नसलेलीं पत्करली 
असें वाटतें. असो. आतां स्पर्शाचा प्रकारही असाच आहे: 
स्प्षे घेईजे निजदेहीं । 
तंब देहींच प्रगटे विदेही ॥। 
मग स्पर्शी जें जे कांहीं । 
तो तो भोगू पाहो ब्रम्हापंणें उठो ।॥। 
सुखोपभोगावी आश्या आहे, परंतु तो येतो कोठून, 
त्याचा निर्माणकर्ता कोण याचा बोध आपणांस प्रत्येक 
वेळीं झाला पाहिजे. अश्या रीतीनें स्प्षंसुख घेतले, 
तर त्यापासून अपव्यय न होतां प्रत्येक स्पर्ाच्या वेळीं 
विदेही जो परमेश्वर त्याची आपणांस आठवण होते 
आणि अशा रीतोनें सर्व सुख ब्रह्मा्पण होते आणि मग 
जेउतें जेउतें चालवो पाये । 
तों तों मार्गु देवोची होये ॥ 
मग पाउलांवाउलीं पाहे । 
निजभजन होये त्रह्मार्पणाशीं ॥। १ ॥ 
चालतांना आपण परमेडवराच्या कृपेनें चालत आहों 
आणि जितका मार्ग आपण क्रमण केला तो परमेदवराच्या 
कृपेनें केला असें समजावें. सर्व मागंच आपला आहे व 
तो सर्व स्वपराक्रमानें क्रमितों, असें मानणें मोठी चुकी 
होय. सर्वे सुखें आपलीं आहेत असें समजूं नये, तर जें 
सुख आपणास मिळाले तें परमेइवराच्या कृपेने आपणांस 
मिळालें असें मानून त्याचा सदुपयोग आपण करावा. 
आपण आगगाडींतून प्रवास करीत असलों, तर आपल्या 
तिकीटापुरता प्रवास करावा. तिकोटावाहेर प्रवास 
करणें, किवा सर्व आगगाडीच आपली आहे असें म्हणणें 
वरोबर होणार नाहीं; तद्रत्‌ या सर्व विषयोपभोगांचा 
प्रकार आहे. दृष्टीचा काय, घ्राणाचा काय, कर्णाचा 


१७ 


काय, जिव्हेचा काय, स्पर्शाचा काय, अगर गतीचा काय 
विषय पुढें आला असतां सर्वसमर्थ सृष्टिनियंत्यानें जे 
नियम घालून दिले आहेत त्यांप्रमाणें त्यांचा मितपणानें 
उपभोग घ्यावा; व तो घेतांना त्यांचा उत्पन्नकर्ता व 
दाता याचें चितन करावें, हाच आपला अधिकार, हेंच 
आपलें क्तेव्य. सारांश, नुसते टाळ वाजविले, रंग केले 
आणि जर देवाची भावना होत नाहीं, तर मग तो शुष्क 
कोरडा कर्ममार्ग झाला. त्यांत भजनाचें व भक्‍तिमार्गाचें 
स्वारस्य मुळींच राहिलें नाहीं. योंगमार्गांत योगी विषय 
त्यांगितात; परंतु देहाला अत्यंत क्लेश व दुःख करून 
घेतात. इतकें करूनही मनोवृत्तींचा धर्म झिटकारून 
टाकतां येत नाहीं. अगर त्यांचें उन्मूलन होत नाहीं. 
क्वचित्‌ त्यांचा अंमल कमी करितां येतो; परंतु 
शरीरास व मनास क्लेश व दु:ख न होतां तो कमी 
करण्याचें सामर्थ्यं भक्‍्तिमार्गाच्या अंगीं आहे, तसें दुसर्‍या 
तिन्हीं मार्गांत नाहीं. भक्‍त विषयोपभोग घेतात, सर्वत्याग 
करून बसत नाहोंत. पण खुबी ही कीं, ते देवाला सर्वे 
अर्पण करितात. आतां, खरा भागवतधमं आपणास 
साधल्याची खात्रीलायक खूण म्हटली म्हणजे, इंद्रियाचा 
प्रत्येक व्यापार होत असतांना परमेश्वराचा आपणास 
वोध होतो कीं नाहीं, विषयांचे प्राधान्य - विषयांचा 
अंमल - नाहींसा होऊन आमच्या मतांत परमेदवरास 
प्राधान्य मिळालें आहे कीं नाहीं याचा शोध बारकाईने 
आपण केला, म्हणजे आपणास मिळतो. वृत्ति दंडून 
सिद्धि होणार नाहीं; झालीच तर वृत्तींस चांगलें वळण 
लावून त्यांचा क्षोभ कमी करून होणार आहे; हाच 
भागवतधर्मांचा विशेष भेद; हेंच भागवतधरमर्चि खरें 
स्वरूप होय. 


व्याख्यान सहावें 


मागील प्रसंगीं जीं जीं कांहीं कमे आम्ही करू तीं 
भगवंताला अर्पण करावीं; मग तीं कमे हैतुक असोत, 
वा अहेतुक असोत, असें सांगण्यांत आलें. म्हणजे कर्म 
करावें; परंतु फलाचें समर्पण परमेश्वरास करावें, हें 
भागवतधर्माचें मुख्य लक्षण व हें ज्याचें लक्षण तोच 
धर्म सवे धर्मांत श्रे७ठ होय असें सां गितलें. 

ह्या म्हणण्यावर साधारणपणे एक असा आक्षेप 
घेण्यांत येतो कौ, संसार करावा म्हणून तर तुम्ही 

न. भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


सांगतां; पण, संसार करीत असतां, नानाप्रकारचे 
व्यापार करावे लागणार. त्यांत फलाविषयीं आसक्ति, 
स्वतःविषयीं अभिमान, तसेंच फलप्राप्ति झाली नाहीं 
तर उद्ेग आणि विषाद हीं सहज उत्पन्न होणार. तर 
आसक्ति, अभिमान, उद्वेग, विषाद इत्यादिक असूं नयेत 
कसे 


अशा रीतीनें उद्योगधंदे व इतर सर्व व्यवसाय 
करावे? 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८ स्य 
ढ् 6 ९ भत क 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


शट 


कर्माचरणीं समाधी । 
एक म्हणती न घडे कधीं ॥ 
ते पावले नाहीं निजात्मबोधों । 
जाण त्रिज्ञद्धी विदेहा ॥ १ ॥ 
प्रपंचांतील कर्माचरणें होत असतां त्यांत समाधि 
कशी लागेल ? कारण, समाधि म्हणजे विषय मेल्या- 
सारखे असावेत, व कर्माचरण करणें म्हणजे नानाविध 
व्यवसाय, व्यापार करणें. अद्या रीतीने मन जेथे सदा 
व्यावृत्त होणार तेथें कर्माचरणीं समाधि व्हावी तरी 
कशी ? असा आक्षेपकांचा सवाल असतो. 
ह्यावर एकनाथमहाराज म्हणतात : 
तटस्था नाहीं समाधी । 
म्हणे त्याची ठकलो बुद्धी ।। 
ते समाधी नव्हे त्रिशुद्धी । 
जाण नुसती मूर्छा आली ॥ २॥ 
योग्याची जी समाधि आहे ती तटस्थपणाची आहे. ती 
खरी समाधि नव्हे. ती केवळ मोहभ्रमरूप असून 
एकदेशी आहे. ती केव्हांनाकेव्हां तरी बिघडणारी आहे. 
कारण, केव्हांनाकेव्हां तरी देह 


हधर्माची इच्छा, प्रेरणा, 
चोदना होते व आघातामुळे, किवा रागाच्या व्याप्ती- 


मुळें समाधीचा भंग होतो. परंतु भागवतधर्माची जी 
समाधि आहे ती एकदेश्ी नाहीं. तिचा संबंध सवंत्र 
आहे. भगवऱ्द्वक्तांच्या समाधीचा अधिकार असा 
संकुचित नाहीं. योगमार्गाच्या समाधींत मनुष्य कांहीं 
वेळपर्यंत तटस्थ असतो. परंतु अद्ा तटस्थपणाच्या 
ठिकाणीं खरी समाधि आहे असें जे म्हणत असतील, 
त्यांची बुद्धि ठकली, ते फसले. कारण, ही असली 
समाधि खरी समाधीच नव्हे. ती एक क्षणैक मूर्च्छा 
होय. ही क्रियावान्‌ पुरुषाची समाधि नसून, मूर्च्छावान्‌, 
म्हणजे ज्याला मोह्‌ प्राप्त झाला आहे त्याची, एककाली, 
एकदेशी समाधि होय. कारण तिजपासून कांहीं क्रिया 
उत्पक्न होत नाहीं, हें एकनाथमहाराजांनीं दुसऱ्या 
ओवींत विठरेष रीतीनें सांगितलें आाहे. जे मंद म्हणजे 
मूख आहेत ते ही योग्यांची समाधि एकदेशी व क्षणिक 
आहे ही गोष्ट सत्य मानीत नाहींत, हें 
ताटस्थ्यापासुनि उठिला । 
ते तो समाधीस मुकला ॥। 
तेव्हां एकदेज्षी भावो आला | 
संद या बोला न मानित 


ही सत्य ॥ 
ह्या तिसर्‍या ओवींत सांगण्यांत ग 


आलें आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


बुद्धो आकळिलें परब्रह्म । 
तें अहेतुक चाले कम ॥ 
हेंचि बुद्धोचें अपंण परस । 
इतर तो 'अरम अन्‌सात ज्ञान ॥ ४ ॥ 
वृद्धीचा लय देवाच्या ठिकाणीं होऊन, फलप्राप्तीची 
आसक्ति सोडून जें कांहीं कर्म मनुष्य करितो, तें सर्व 
परमेश्वराला अर्पण होतें. आणि अक्षा प्रकारें बुद्धीच्या 
योगानें जें फळाचें अर्पण करणें तेंच खरें अर्पण, 
त्यावांचून इतर सर्व भ्रम व अज्ञान. आहे. आणखी 
ते स्वरूपीं निरवधी । 
भजनक्ञील जहाली वृद्धी ॥ 
ते सफळ कर्मा समाधी । 
निजार्पणविधि स्वये जाहलो ॥ ५॥ 
परमेइ्वराच्या ठायीं वुद्धीचा लय झाला पाहिजे. अनन्य- 
भाव झाला पाहिजे. हा लय इतका होणें अवश्य आहे 
कीं, परमेश्वराच्या व आपल्या इच्छेंत कांहींच अंतर 
राहतां कामा नये; म्हणजे परमेश्‍वराची इच्छा तीच 
आपली इच्छा होऊन राहिली पाहिजे. आणि जेथे 
परमेश्वराच्या भक्‍तीविषयीं प्रीति उत्पन्न झाली, व 
माता, पिता, शास्ता वगैरे जे आपल्याशीं परमेश्‍्वराचे 
संबंध ते लक्षांत ठेवून त्याचे हेतु आपणाकडन सिद्ध 
व्हावे हीच आपली इतिकतंव्यता असें वाटलें, तेथे 
सवं कर्माची समाधि झाली असें समजलें पाहिजे. अशा 
बुद्धीने भजनज्लील होऊन जें अहेतुक कर्म करणें तीच 
कर्माचरणीं खरी समाधि. योगमार्गी लोकांना हे उत्तर 
आहे. खर्‍या समाधीला मुख्यत: दोन गोष्टी लागतात. 


एक निरवधित्व आणि दुसरी भजनशीलता. मी 
परमेश्वराचा सेवक आहें 


जो कर्मात व्यवहारांत £ि 
"_ “हारात प्रवेश करितो, त्याची समाधि 

एकदेशी » त्याच 

ते; 

होते; व यो, राहते. मोहाच्या 

र ण्‌ सोग्यांच्या समाधींत फारसें अंतर नसतें. 

“पयो अनुभवही असाच आहे. जो क्रियावात्‌ 


पुरुष परमेश्वराच्या ठायी वुद्धीचा लय करितो त्याची 
समाधि कल्याणप्रद व शांति 


करणारी असते. 


आणि ह्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


कृशता प्राप्त होते. एकदा समाधि सोडली म्हणजे 
परत धरावयास मध्यें दोन-चार दिवस विसावा घ्यावा 
लागतो. समाधि घेऊन उतरली, म्हणजे पुनः रूक्ष व 
ज्वरित वाटतें व योगी कांहीं दिवस हल्लक असतो असें 
म्हणतात. पोष्टिक पदार्थांचा मिताहार करून कांहीं 
वर्षेपर्यंत असा प्रकार चालतो, परंतु शरीराच्या 
बलाबरोबर डरीरावर उलटसुलट व्यापार होतात 
व नंतर हा समाधि लावण्याचा उद्योग सोडून द्यावा 
लागतो. ही असली समाधि लावणारी मंडळी बहुधा 
रागीट असते. त्यांस अंतरंगी ज्ांति व बाह्यतः प्रसत्ता 
नसते. ही साधारणत: योगमार्गाची समाधि धारण 
करणारांची गोष्ट ज्ञाली. त्या योग्यांमध्यें वृत्ति सुप्रसन्न 
राहून झ्ांतपणानें समाहित असणारे हरीचे लाल मुळींच 
नसतात, असें म्हणण्याचा भाग नाहीं. परंतु साधारण 
स्थिति ही अ्ली आहे. 

परंतु भक्‍्तिमार्गातील कर्माचरणाच्या समाधीची 


१९ 


गोष्ट तशी नाहीं. ती जितक्या अंशाने साधते, तितक्‍या 
अंशाने सुद्धां, म्हणजे एकच कर्म कां होईना, तें जर 
परमेश्वराला स्वभावें अपण करून केलें, तर असें कर्म 
करणाराला जी समाधि प्राप्त होते, जो उल्हास प्राप्त 
होतो, तो निरवधि असतो व त्यायोगें त्याच्या मनाला 
अखंड शांति असते. ह्याप्रमाणें भगवंताला अर्पण 
करण्याच्या हेतूनें कम करीत असतां लोकांच्या प्रशंसे- 
पासून हर्ष, किंवा निदेपासून विषाद होत नाहीं, व 
प्रत्येक कर्माच्या सभोंवतीं भक्‍तीचें कवच बनत जात 
असतें. हें कवच बनण्यापासून जितका फायदा, तितकेंच 
तें बनणें कठीण असतें; परंतु एकदा बनलें, म्हणजे मग 
त्यायोगें प्रसन्नता, अनुराग, शांति व एका प्रकारचें धैय 
उत्पन्न होतें. भक्‍्तिमार्गांतील कर्माचरणाच्या समाधीची 
कला वेगळीच आहे; व इतिहासापासूनही या भागवत- 
धर्मांतील कर्माचरणाच्या समाधीची प्रतिष्ठा प्रत्ययास 


व्याख्यान सातवें 


भागवतधर्माचें दैवत काय, त्याचे उपासक कोण, 
त्याची मुक्ति कोणती, हें निरनिराळ्या प्रसंगीं मागें 
एकनाथी भागवतांतील वेंच्यांच्या आधाराने सांगण्यांत 
आलें. आतां भागवतधर्माचें एक लक्षण सांगावयाचें 
राहिलें आहे, त्याचें विवेचन करून मीं ज्या व्याख्यान- 
मालिकेस प्रारंभ केला होता तिची परिसमाप्ति करा- 
वयाची आहे. परंतु हें विशेष लक्षण कोणतें आहे ह्याचा 
विचार करितांना विशेषेकरून दोन गोष्टी सुचतात. 
धर्मशोधन, धर्मसंस्था, धर्मांचे संप्रदाय व आचारशुद्धि 
यांचा उददेश, या सर्वाचे रहस्य, काय तें सुखप्राप्ति, 
अशी साधारण समजूत आहे. सर्व धर्मांचा शोध सुख- 
प्राप्त्ययं असून कालत: व देशतः अखंड सुख मिळावें 
याचेकडे त्यांचा रोंख असतो. धर्माचें अनुसरण करा- 
वयाचें तें आपल्या या देशांत वैदिककालापासून प्रेय, 
म्हणजे ऐहिक सुख, व श्रेय, म्हणजे स्वर्गात मिळणारे 
श्रेष्ठ सुख, यांची अखंड प्राप्ति व्हावी म्हणून करा- 
वयाचे, असा समज आहे. दानधर्म केला असतां दान 
करणाराला अन्य लोकीं मोबदला मिळतो, आणि 
धर्माचें पर्यवसान सुखप्राप्ति व त्या सुखाचा मृत्युलोकी, 
किवा स्वरगलोकीं, खंड नसावा ही जक्ली आपल्या 


अनुक्रमणिका 


लोकांची कल्पना, तक्षी अन्य देशांतही सवंत्र आढळ- 
ण्यांत येते. या समजुतींत सत्याचा कांहीं अंश नाहीं 
असें नाहीं, परंतु भागवतधर्माचें ह्या गोष्टींत जें 
विदेष लक्षण आाहे-तें मी पुढें सांगेन- तें वेदिक व 
पौराणिक धर्मांत नव्हतें व उपनिषद्कालांतलेंही नाहीं. 
मूलतः: व तत्त्वतः पाहिलें असतां धर्मानें साध्य सुख 
नाहीं, किंवा दुःखही नाहीं. हीं साधनें खरीं;. तीं 
घोड्याच्या ल्गामाच्या दोन दोर्‍यांप्रमाणे आहेत. जसा 
सारथी दोन दोर्‍्यांच्या तंत्राने घोडे चालवितो, तसा 
ह्या दोन साधनांनी मतुष्य परावृत्त अथवा प्रवृत्त 
होतो. धर्मानें प्राप्य अन्य कांहीं आहे. धमंमार्गांत 
सुखाची रीति आहे व दुःखाची रीति आहे. केव्हां केव्हां 
दुःखाच्या साधनानें मनुष्याची चांगल्या मार्गांत प्रगति 
होते असेंही दिसण्यांत येतें. धर्माचा मुख्य उद्देश सुख, 
असाच सामान्यत: बोलण्याचा परिपाठ आहे; परंतु 
भागवतधर्माचा मथितार्थ अथवा उपदेश, त्यांचें प्रमेय, 
सुख मिळावे, किवा दुःख टळावें हा नव्हे हें ज्यास 
समजलें नाहीं, त्यानें भागवतधर्माचें रहस्य जाणले नाहीं, 
असे म्हणावयास कांहींच हरकत नाहीं. वर सांगितलेल्या 
साधारण समजुतीमुळे धर्मंबुद्धीला एकदेशी वळण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठणाळामंडळ, वाई 


२ 
मिळून वारंवार पतनाचे प्रसंग येतात, व मनाचे ठायीं 
खेद, उद्दिग्नता, निराझ्ा, उपद्व्याप व संशय हौ 
उत्पन्न होतात. अनेक प्रसंगीं असा अनुभव येतो कीं, 
धर्मास अनुसरून चालत असतां दुःख दुणावतें व सुख 
नाहींसें होते, आणि मनाची स्थायिकता नष्ट होते. 
त्याचप्रमाणें मनुष्यमात्राचे व्यवहार पाहिले असतां 
अन्य प्रमेयावर, किवा अन्य साध्यावर दृष्टि असते 
असेंही दिसतें. केवळ सुखाकडे दृष्टि न दिल्यानें शुद्ध 
मार्गावर असतांना संसाररूपसमुद्रांत हेलकावे वसतात, 
तेव्हां योजकानें अशी विलक्षण योजना कां केली आहे 
अशा कुतर्कांनी व संययांनीं आपलें मन डगमगत नाहीं. 
चांगल्या आचरणामध्ये फक्त आपल्या सुखावरच नजर 
नसते, याचीं अनेक उदाहरणें आढळतात व त्यांवरून 
सुखदु:ख हेच हेतु नसतात, हें उघड होतें. मातेचें प्रेम 
ध्या. माता कष्ट कां करिते ? तर मुलाचें कल्याण व्हावें 
म्हणून. ती आपल्या सुखाकरितां झटते असें असतें, तर 
रात्रंदिवस जागरण व रक्‍ताचें पाणी करून मुलाच्या 
शरीररक्षणार्थ तिनें जोपासना केली नसती. परमेश्‍वराचें 
प्रेम कसें असतें तें उपमेनें दाखवितां येण्यासारखे नाहीं; 
तरी मातेचें प्रेम त्या अपार प्रेमाची किचित्‌ छाया 
आहे. बालकावर प्रीति करीत असतां, माता स्वत:च्या 
सुखाच्या आझ्षेच्या मुळाशों कुऱ्हाड घालते अशी त्या 
परमेइवराच्या धर्माच्या छायेची व्यवस्था नीट लावावी 
तें सोडून, मुलानें पुढे आपणास उपयोगीं पडावें अशी 
स्वाथंबुद्धी मातेला आरोपून तिच्या निवळ प्रेमाला 
आपण झाई लावितों. त्याचप्रमाणे पवित्र आनंद 
कोणता ? तर मुलाचें हास्य पाहून मातेला होणारा 
आनंद, हें आपणांस सहज वाटतें. मातेला परिपाकानें 
परिणामीं मुलापासून सुखप्राप्ति होवो; परंतु तिचा 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


तोच हेतु, अथवा उद्देश असतो, असें म्हणण्यानें मतीला 
भ्रंश मात्र होतो. या उदाहरणावरून धर्माचरणानें 
साध्य काय, याची थोडीवहुत कल्पना करितां येईल. 
बरें, पित्याचें वात्सल्य घ्या. पित्याची दगदग कां 
असते ? तो शेतीभाती, व्यापार-उदीम वगैरे अश्रांत 
खटपट करीत असतो व मुलाच्या पोषणाविषयीं व 
त्यास शिक्षादोक्षा देण्याविषयी कळकळ वाळगितो तें 
केवळ मुलापासून आपणास पुढें म्हातारपणीं सुख 
व्हावें म्हणून नव्हे. हो बुद्धि कोठून आली? तर ही 
पित्याची वत्सळताही परमेझववराच्या धर्माची छाया 
आहे. या लोकीं सुखप्राप्तीच्या व स्वर्गात वतनवाडी 
मिळण्याच्या इच्छेने पित्याचे उद्योग होत नसतात. 
मित्राचा स्नेह घ्या. स्त्रीपुरुषांचें प्रेम घ्या. बंधुभगिनींचें 
सख्य घ्या. एकंदरीनें पहातां संसार धर्माची संस्था, 
अथवा रचना आहे व परमेश्वराचे वरिष्ठ धर्म ह्या 
ठिकाणीं अवतरलेले आहेत. कनिष्ठ दर्जाचे रामोशी? 
मांगसुद्धां पाहिले, तर तेही एकमेकांसाठी झटतात, 
रडतात व हळहळतात असें दिसुन येईल. सारांश, 
संसारयात्रा धर्मच आहे व तिजमध्ये परमेश्‍वराची कृपा 
एकसारखी वर्षत असते. राष्ट्रहितकर्ता जिवाचा बळि 
देतो- फाशीं जाण्यास तयार असतो --तोही स्वत:च्या 
सुखाकरितां नव्हे. सुखप्राप्त्यथ॑ सर्व होतें ही कल्पना 
शुद्ध नव्हे. धर्माचा व सदाचरणाचा साध्य, प्राप्य हेठु 
सुख, किवा दुःव, हीं दोन्हीं नाहींत. परमेइवराच्या 
पाण वणवि आहे हाणी एर 
का को पाहिजे, ती ही कीं, सुखप्राप्ति 
गणा हया सोया आहह 

र्‍या ठकाणीं विज्षेष योग्यता आणाव- 


व्याख्यान आठतवें 


आज पंधरा दिवसांमागे भागवतवर्माचें मख्य 
भूषण अथवा रहस्य काय हें सांगण्यास उपक्रम केळा 
होता. त्या धर्माचें मुख्य भाग्य, वेळक्षण्य, अथवा र्‌ह्स्य 
हें आहे कीं, जशी प्रचलित सांप्रदायी धर्मांची जीवा- 
त्म्याला प्राप्तव्य काव ती या लोकीं नाहीं, तर परलोकी, 
अखंड सुखप्राप्ति अशी स॒ र्माची' 


तद्थ उद्योग चाळू असतो. भागवतधर्म मात्र असें 
डात को, केवळ सुखप्राप्तीकडे लक्ष दिलें असतां या 
धमार्चे रहस्य कोणाला कळणार नाहीं. सुख मिळण्या- 


साठीं व्यापारउद्योग पाहिजे असल्यास करा, परंतु खरें 
भाप्तव्य सुखदु:खाशिवाय कांहीं 


सडून आहे, तशी या धर्माची डे अन्य आहे. तें साध्य 
नाहीं. इतर सव धर्मांची व्त्ति मया 24%. काय हु आज सांगावयाचें होती प वागण आधी 
तत सुखाकडे तत व मातेचे प्रेम, पिर 
7 पित्याची वत्सळता, मित्राचा स्नेह 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धमंपर व्याख्याने 


स्त्रीपुरुषांचे प्रेम वगैरे जे दृष्टान्त घेतले होते त्यांत 
मातेचें प्रेम पुढें होणाऱ्या सुखासाठीं नसून अहेतुक असतें, 
व अशा प्रकारचे जे संबंध असतात त्यांत नेहमीं 
स्वतःचेंच हित व्हावें हा हेतु नसतो. माता आपल्या 
स्वतःस कष्टविते व दिवसाची रात्र करिते तें स्वतःच्या 
सुखहेतूस्तव नसतें; आणि आपल्या मुलाचें कल्याण 
व्हावे, त्याचें सामथ्ये व ज्ञान वाढावें यासाठींच 
पिता झटत असतो व धन्यता मानितो असें म्हटलें 
होतें. आणि धमंसंस्थेचा हेतु काय याचा विचार 
करितांना वर सांगितलेल्या संसारसंबंधांमध्यें अमूर्त 
परमेश्वराची मूतिमंत ओतलेलीं लक्षणें आढळ- 
तात; आणि अत्यंत दुर्भाग्य, चांडाल, चोर, रामोशी 
वगैरे लोकांमध्येही प्रत्येक मनुष्यास आपणास प्रिय 
असें कांहीं तरी असतें- मग तें मतुष्य असो वा 
वस्तु असो- यावरून सुखाकडेच दृष्टि देऊन मनुष्य 
कष्ट सोसतो हें म्हणणें, अगर अशी कल्पना करणें, 
वस्तुस्थितीला जुळत नाहीं, असें प्रतिपादन केलें होतें. 
यावर श्रोतृसमूहापैकी एका विचारी गृहस्थाने अशी 
शंका घेतली कीं, ' प्राकृत जनांत असे पुष्कळ आहेत 
कीं, जे आपणांस दु:ख झालें तरी बेहत्तर, पण दुसऱ्याचे 
नुकसान करितात. दुसर्‍याचे दोन डोळे फोडण्यासाठी 
आपला एक डोळा फोडून घेतात. दुसऱ्यास अपशकुन 
व्हावा म्हणून आपलें नाक कापून घेतात. अशा प्रकारें 
सृष्टीमध्यें सर्व तऱ्हेचे लोक आढळतात, म्हणून तुम्ही 
म्हणतां त्याप्रमाणें कांहींच सिद्ध होत नाहीं,.व तुम्हीं 
सांगितलेलें लक्षण जुळत नाहीं.' अशा रीतीनें धर्माचा 
घोटाळा करण्याचें कारण नाहीं, असें त्यांना मीं उत्तर 
दिलें. कारण, तुम्ही म्हणतां त्याप्रमाणें वाईट वर्तन 
करणारांस राजदंड आहे व न्याय होऊन त्यांस देशो- 
धडीस लाविलें नाहीं, तोंच आपण त्यांस लोकांतून 
उठवून देतों. आणि राजदंड होण्यापूर्वीच आपण 
अशा दुर्जनांस निदादि शासनें करितों; तसेंच, उळट 
चांगल्या मार्गानें चालणारांशीं आपण प्रेमानें वागतों. 
यावरून नियमबद्ध कोणतें व अपवादसूचक कोणतें, हें 
समजण्यास कठीण नाहों. व तुम्हीं सांगितलेले प्रकार 
अपवादाचे आहेत, हें उघड दिसतें. पित्यापुत्राचा संबंध 
अत्यंत द्वेषांचा, बंधूबंधूंमध्ये अत्यंत वैरभाव, आईच्या 
आज्ञेचें उल्लंघन करणें हेंच मुलाचें ब्रत, असे अतिशय 
दैन्याचे- पापाचे प्रकार क्वचित्‌ आढळण्यांत येतात 
खरे; परंतु सामान्य स्थिती पाहिली, तर नियम कोणता 


अनुक्रमणिका 


शड 
व अपवाद कोणता याची खात्री होईल. यावर दुसरींही 
प्रमाणें देतां येतात. मनुष्य नेहमीं आपण सुखांत असावें, 
आपणास त्रास होऊं नये, अश्या हेतूने खटपट करितो व 
दुःखाला भितो, असें त्याच्या व्तनावरून दिसत नसतें; 
तर संसारांतील सर्वे प्रकारचे संवंध यथास्थित राहावे, 
हेंच मुख्य धोरण असतें. 

कौरव माझे आप्त त्यांच्या सैन्यांत माझे गुरुजी 
वर्गैरे आहेत,' तर मग त्यांस युद्ध करून मारावें कसें, 
असें अर्जुंनानें म्हटलें, तेव्हां हा व्यामोह अन्यथा आहे, 
असा व्यावहारिक उपदेश श्रीकृष्णाने त्याला केला, 
असें ज्ञानेश्‍वरीच्या दुसर्‍या अध्यायांत वणन केलें आहे. 
परंतु अर्जुनानें तो मान्य केला नाहीं, तेव्हां श्रीकृष्णाने 
पुनः बोध केला, तो या गोष्टीचा विचार करणारांनी 
अवश्य पाहावा. कारण, त्यामध्यें सुखदुःवाची खरी 
योग्यता काय आहे; हष, शोक हीं केवळ रस्ता समजण्या- 
साठीं रस्त्यांत ज्याप्रमाणें पाट्या लावलेल्या असतात 
त्याप्रकारचीं मार्गदशक चिन्हें होत; व सूचना होण्या- 
पुरता काय तो त्यांचा उपयोग आहे; तीं स्वतः: 
प्राप्तव्य नाहींत; आणि हर्ष, शोक अथवा सुखदुःखाची 
स्थिति यांचा जीवात्म्याशीं काय संबंध आहे, तें मना- 
वर ठसण्यासारख्या रीतीनें दाखविले आहे. यावर 
कोणी म्हणेल कीं, हें शाब्दप्रमाण झालें. अश्या विचारांस 
अनुभवाचे प्रमाण द्यावें लागतें तें कोठें आहे? हा 
सवाल यथाथ आहे. आतां आपण अनुभविक प्रमाण 
पाहूं या. प्रथमतः ज्यांस इंग्रजी भाषेमध्ये ९11220 
असें म्हणतात व त्याच अर्थानें ज्यांस ज्ञानेश्‍वरीमध्यें 
उत्तम गुण नागरिक असें म्हटलें आहे; ज्यांच्या अंगी 
चांगल्या गुणांचा अतिशय आहे असे शहरांत राहणारे 
लोक व रानटी लोक ह्यांच्यामध्ये अंतर काय याचा 
आपण विचार करू लागलों, तर नागरिकता, अथवा 
सामर्थ्याचा अत्यंत विकास यानेंच लोकसमुच्चयाचे हे 
विभाग झाले आहेत, असें दिसून येईल. शहरांतल्या 
लोकांस ज्या गोष्टी कराव्या लागतात, अथवा ज्यांचे- 
विषयीं विचार कतंव्य असतो त्यांचा समुच्चय खेडे- 
गांवांतल्या लोकांपेक्षा जास्त असणें, हाच मुख्य फरक 
होय. खेडेगांवांतळे लोक स्वस्थ बसून राहतात, अथवा 
त्यांस सुखाची इच्छा नसते असें नाहों. नागरिकांचा 
नेह्मींचा सराव व वहिवाट हीं पाहिली असतां 
त्यांच्यामध्यें अनुभवाचा समुच्चय अधिक असतो. 
नागरिकांस काळजी अगर श्रम कमी असतात असें 


बँ मु ह्लिकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२० 
मिळून वारंवार पतनाचे प्रसंग येतात, व मनाचे ठायीं 
खेद, उदिग्तता, निराशा, उपद्व्याप व संशय हो 
उत्पन्न होतात. अनेक प्रसंगीं असा अनुभव येतो कीं, 
धर्मास अनुसरून चालत असतां दुःख दुणावतें व सुख 
नाहींसें होते, आणि मनाची स्थायिकता नष्ट होते. 
त्याचप्रमाणें मनुष्यमात्राचे व्यवहार पाहिले असतां 
अन्य प्रमेयावर, किवा अन्य साध्यावर दृष्टि असते 
असेंही दिसतें. केवळ सुखाकडे दृष्टि न दिल्याने शुद्ध 
मार्गावर असतांना संसाररूपसमुद्रांत हेलकावे वसतात, 
तेव्हां योजकानें अशी विलक्षण योजना कां केली आहे 
अश्या कुतर्कांनी व संययांनीं आपलें मन डगमगत नाहीं. 
चांगल्या आचरणामध्यें फक्त आपल्या सुखावरच नजर 
नसते, याचीं अनेक उदाहरणें आढळतात व त्यांवरून 
सुखदुःख हेच हेतु नसतात, हें उघड होतें. मातेचें प्रेम 
घ्या. माता कष्ट कां करिते ? तर मुलाचें कल्याण व्हावें 
म्हणून. ती आपल्या सुखाकरितां झटते असें असतें, तर 
रात्रंदिवस जागरण व रक्ताचे पाणी करून मुलाच्या 
झरीररक्षणार्थ तिनें जोपासना केली नसती. परमेश्‍वराचें 
प्रेम कसें असतें तें उपमेनें दाखवितां येण्यासारखं नाहीं; 
तरी मातेचें प्रेम त्या अपार प्रेमाची किचित्‌ छाया 
आहे. बालकावर प्रीति करीत असतां, माता स्वतःच्या 
सुखाच्या आझोच्या मुळाशों कुर्‍हाड घालते अशी त्या 
परमेदवराच्या धर्माच्या छायेची व्यवस्था नीट लावावी 
तें सोडून, मुलानें पुढें आपणास उपयोगीं पडावें अश्ली 
स्वार्थंबुद्धी मातेला आरोपून तिच्या निवळ प्रेमाला 
आपण शाई लावितों. त्याचप्रमाणें पवित्र आनंद 
कोणता ? तर मुलाचें हास्य पाहून मातेला होणारा 
आनंद, हें आपणांस सहज वाटतें. मातेला परिपाकानें 
परिणामीं मुलापासून सुखप्राप्ति होवो; परंतु तिचा 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


तोच हेतु, अथवा उद्देश असतो, असें म्हणण्यानें मतीला 
भ्रंश मात्र होतो. या उदाहंरणावरून धर्माचरणानें 
साध्य काय, याची थोडीबहुत कल्पना करितां येईल. 
बरें, पित्याचें वात्सल्य घ्या. पित्याची दगदग कां 
असते ? तो दोतीभाती, व्यापार-उदीम वगैरे अश्रांत 
खटपट करीत असतो व मुलाच्या पोषणाविषयीं व 
त्यास शिक्षादीक्षा देण्याविषयी कळकळ बाळगितो तें 
केवळ मुळापासून भापणास पुढें म्हातारपणीं सुख 
व्हावें म्हणून नव्हे. ही बुद्धि कोठून आली? तर ही 
पित्याची वत्सलताही परमेद्वराच्या धर्माची छाया 
आहे. या लोकीं सुखप्राप्तीच्या व स्वर्गात वतनवाडी 
मिळण्याच्या इच्छेने पित्याचे उद्योग होत नसतात. 
मित्राचा स्नेह घ्या. स्त्रीपुरुषांचें प्रेम घ्या. बंधुभगिनींचें 
सख्य घ्या. एकंदरीने पहातां संसार धर्माची संस्था, 
अथवा रचना आहे व परमेश्‍वराचे वरिष्ठ धमं ह्या 
ठिकाणीं अवतरलेले आहेत. कनिष्ठ दर्जाचे रामोशी, 
मांगसुद्धां पाहिळे, तर तेही एकमेकांसाठीं झटतात, 
रडतात व हळहळतात असें दिसुन येईल. सारांश, 
संसारयात्रा धर्मच आहे व तिजमध्यें परमेश्वराची कृपा 
एकसारखी वर्षत असते. राष्ट्रहितकर्ता जिवाचा बळि 
देतो- फाशीं जाण्यास तयार असतो --तोही स्वत:च्या 
सुखाकरितां नव्हे. सुखप्राप्त्यथं सर्व होतें हौ कल्पना 
शुद्ध नव्हे. धर्माचा व सदाचरणाचा साध्य, प्राप्य हेतु 
सुख, किवा दु:ख, हीं दोन्हीं नाहींत. परमेइवराच्या 
राज्यव्यवस्थेत या दोहोंचें मिश्रण आहे. सिद्धान्वाची एक 
गोष्ट मनांत धरिली पाहिजे, ती ही कीं, सुखप्राप्ति 
अथवा दुःखनाश, ह्या केवळ धर्माच्या दोऱ्या आहेत व 
आपणांस घोड्याच्या ठिकाणीं विशेष योग्यता आणाव- 
याची आहे. 


व्याख्यान आठवें 


आज पंधरा दिवसांमागे भागवतवर्माचें मुख्य 
भूषण अथवा रहस्य काय़ हें सांगण्यात उपक्रम केला 
होता. त्या धर्माचें मुख्य भाग्य, वेळक्षण्य, अथवा रहस्य 
हें आहे कीं, जशी प्रचलित सांप्रदायी धर्मांची जीवा- 
त्म्याछा प्राप्तव्य काथ ती या लोकीं नाही, तर परलोकीं, 
अखंड सुखप्राप्ति अशी समजूत आहे, तशी या धर्माची 
नाहीं. इतर सरव ध्रर्मांची वृत्ति सुखाकडेच असते व 


अनुक्रमणिका 


तदर्थ उद्योग चाळू असतो. भागवतधर्म मात्र असें 
सांगतो कीं, केवळ सुखप्राप्तीकडे लक्ष दिलें असतां या 
धर्माचें रहस्य कोणाला कळणार नाहीं. सुख मिळण्या- 
साठीं व्य़ापारउद्योग पाहिजे असल्यास करा, परंतु खरें 
प्राप्तव्य सुखदुःखाशिवाय कांहीं अन्य आहे. तें साध्य 
काय हें आज सांगावयाचें होतें; परंतु मागच्या प्रसंगीं 
मातेचें प्रेम, पित्याची वत्सलत॥ मित्राचा स्नेह ह 

3 श्‌ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


स्त्रीपुरुषांचे प्रेम वगैरे जे दृष्टान्त घेते होते त्यांत 
मातेचें प्रेम पुढे होणाऱ्या सुखासाठीं नसून अहेतुक असतें, 
व अश्या प्रकारचे जे संबंध असतात त्यांत नेहमीं 
स्वत:चेंच हित व्हावें हा हेतु नसतो. माता आपल्या 
स्वत:स कष्टविते व दिवसाची रात्र करिते तें स्वतःच्या 
सुखहेतुस्तव नसतें; आणि आपल्या मुलाचें कल्याण 
व्हावे, त्याचें सामथ्ये व ज्ञान वाढावे यासाठींच 
पिता झटत असतो व धन्यता मानितो असें म्हटलें 
होतें. आणि धमंसंस्थेचा हेतु काय याचा विचार 
करितांना वर सांगितलेल्या संसारसंवंधांमध्यें अमूर्त 
परमेश्वराची मूतिमंत ओतलेलीं लक्षणें आढळ- 
तात; आणि अत्यंत दुर्भाग्य, चांडाल, चोर, रामोशी 
वर्गैरे लोकांमध्येही प्रत्येक मनुष्यास आपणास प्रिय 
असें कांहीं तरी असतें- मग तें मनुष्य असो वा 
वस्तु असो- यावरून सुखाकडेच दृष्टि देऊन मनुष्य 
कष्ट सोसतो हें म्हणणे, अगर अशो कल्पना करणें, 
वस्तुस्थितीला जुळत नाहीं, असें प्रतिपादन केलें होतें. 
यावर श्रोतृसमूहापकी एका विचारी गृहस्थाने अश्ली 
शंका घेतली कीं, ' प्राकूत जनांत असे पुष्कळ आहेत 
कीं, जे आपणांस दुःख झालें तरी बेहत्तर, पण दुसर्‍याचें 
नुकसान करितात. दुसर्‍याचे दोन डोळे फोडण्यासाठीं 
आपला एक डोळा फोडून घेतात. दुसऱ्यास अपशकुन 
व्हावा म्हणून आपलें नाक कापून घेतात. अशा प्रकारें 
सृष्टीमध्ये सर्व तऱ्हेचे लोक आढळतात, म्हणून तुम्ही 
म्हणतां त्याप्रमाणें कांहींच सिद्ध होत नाहीं,.व तुम्हीं 
सांगितलेलें लक्षण जुळत नाहीं.” अशा रीतीनें धर्माचा 
घोटाळा करण्याचें कारण नाहीं, असें त्यांना मीं उत्तर 
दिलें. कारण, तुम्ही म्हणतां त्याप्रमाणें वाईट वतन 
करणारांस राजदंड आहे व न्याय होऊन त्यांस देशो- 
धडीस लाविलें नाहीं, तोंच आपण त्यांस लोकांतून 
उठवून देतों. आणि राजदंड होण्यापूर्वीच आपण 
अश्या दुर्जनांस निदादि शासनें करितों; तसेंच, उळट 
चांगल्या मार्गानें चालणारांशीं आपण प्रेमानें वागतों. 
यावरून नियमवद्ध कोणतें व अपवादसूचक कोणतें, हें 
समजण्यास कठीण नाहीं. व तुम्हीं सांगितलेले प्रकार 
अपवादाचे आहेत, हें उघड दिसतें. पित्यापुत्राचा संबंध 
अत्यंत द्वेषाचा, बंधूबंधूंमध्ये अत्यंत वैरभाव, आईच्या 
आज्ञेचें उल्लंघन करणें हेंच मुलाचें ब्रत, असे अतिशय 
दैन्याचे- पापाचे प्रकार क्वचित्‌ आढळण्यांत येतात 
खरे; परंतु सामान्य स्थिती पाहिळी, तर नियम कोणता 


अनुक्रमणिका 


श्र 
व अपवाद कोणता याची खात्री होईल. यावर दुसरीही 
प्रमाणे देतां येतात. मनुष्य नेहमीं आपण सुखांत असावें, 
आपणास त्रास होऊं नये, अश्या हेतूने खटपट करितो व 
दुःखाला भितो, असें त्याच्या वतनावरून दिसत नसतें; 
तर संसारांतील सर्वे प्रकारचे संबंध यथास्थित राहावे, 
हेंच मुख्य धोरण असतें. 

कौरव माझे आप्त त्यांच्या सैन्यांत माझे गुरुजी 
वगैरे आहेत, तर मग त्यांस युद्ध करून मारावें कसें, 
असें अजुंनाने म्हटलें, तेव्हां हा व्यामोह अन्यथा आहे, 
असा व्यावहारिक उपदेश श्रीकृष्णाने त्याला केला, 
असें ज्ञानेश्‍वरीच्या दुसर्‍या अध्यायांत वर्णन केलें आहे. 
परंतु अर्जुनानें तो मान्य केला नाहीं, तेव्हां श्रीकृष्णाने 
पुनः बोध केला, तो या गोष्टीचा विचार करणारांनीं 
अवश्य पाहावा. कारण, त्यामध्यें सुखदुःखाची खरी 
योग्यता काय आहे; हर्ष, शोक हीं केवळ रस्ता समजण्या- 
साठीं रस्त्यांत ज्याप्रमाणें पाट्या लावलेल्या असतात 
त्याप्रकारचीं मार्गदर्शक चिन्हें होत; व सूचना होण्या- 
पुरता काय तो त्यांचा उपयोग आहे; तीं स्वत: 
प्राप्तव्य नाहींत; आणि हर्ष, शोक अथवा सुखदुःखाची 
स्थिति यांचा जीवात्म्याशीं काय संबंध आहे, तें मना- 
वर ठसण्यासारख्या रीतीनें दाखविले आहे. यावर 
कोणी म्हणेल कीं, हें शाव्दप्रमाण ज्ञालें. अशा विचारांस 
अनुभवाचें प्रमाण द्यावें लागतें तें कोठें आहे? हा 
सवाल यथाथ आहे. आतां आपण अनुभविक प्रमाण 
पाहुं या. प्रथमतः ज्यांस इंग्रजी भाषेमध्ये लंणं]2€0 
असें म्हणतात व त्याच अर्थानें ज्यांस ज्ञानेश्‍वरीमध्यें 
उत्तम गुण नागरिक असें म्हटलें आहे; ज्यांच्या अंगीं 
चांगल्या गुणांचा अतिशय आहे असे शहरांत राहणारे 
लोक व रानटी लोक ह्यांच्यामध्ये अंतर काय याचा 
आपण विचार करू लागलों, तर नागरिकता, अथवा 
सामर्थ्याचा अत्यंत विकास यानेंच लोकसमृच्चयाचे हे 
विभाग ज्ञाले आहेत, असें दिसून येईल. शहरांतल्या 
लोकांस ज्या गोष्टी कराव्या लागतात, अथवा ज्यांचे- 
विषयीं विचार कतंव्य असतो त्यांचा समुच्चय खेडे- 
गांवांतल्या लोकांपेक्षा जास्त असणें, हाच मुख्य फरक 
होय. खेडेगांवांतले लोक स्वस्थ बसून राहतात, अथवा 
त्यांस सुखाची इच्छा नसते असें नाहीं. नागरिकांचा 
नेहमींचा सराव व वहिवाट हीं पाहिली असतां 
त्यांच्यामध्ये अनुभवाचा समुच्चय अधिक असतो. 
नागरिकांस काळजी अगर श्रम कमी असतात असें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२२ 
नसून सामथ्ये अधिक असतें. नागरिकांतही चार- 
सहा महिन्यांची गोष्ट राहूं द्या; पण उद्यां चरितार्थ 
कसा व्हावयाचा याची मुळींच चिंता नसते असे हरीचे 
लाल असतात. परंतु कैकाडी, वडेर, वैदू, कातकरी 
व भिल्ल इत्यादि रानटी स्थितींतील लोकांपेक्षा 
नागरिकांत कांहीं अधिक आहे व तें चांगलेपणाचें 
आहे. तसेंच युरोपिअन लोक व आपले लोक घ्या. 
युरोपिअन लोकांत ज्ञानाविषयीं ओःसुक्‍य, नेटानें काम 
करणें, हव्यास, विवंचना व आत्मसंयमन ह्यांचा व्रिकास 
झाला आहे, तितका आपणांमध्यें नाहीं. एकंदरीने 
नागरिकपणा अथवा सुधारणा, आणि चांगल्या तर्‍हेचा 
भेद असणें, हाच नियम असतो. भिल्ल व कोळी ह्यांच्या- 
मध्यें शरीरसामर्थ्ये आहे, परंतु त्यांच्यांत जाण्याची 
आपल्याला इच्छा नसते. हा नागरिक व रानटी लोकां- 
मधील भेद कोठून आला म्हणून पाहूं लागल्यास, 
नागरिकांस सापेक्ष सुख जास्ती होतें असें नाहीं, तर 
क्षमता अथवा एका जातीचें सामथ्ये अधिक आहे, 
यामुळें तो भेद होतो, असें दृष्टोत्पत्तीस येईल. नागरिकांत 


शरीराचे व मनाचे परिश्रम करण्याची उच्च प्रतीची 


योग्यता अधिक असते. त्यांच्या ज्ञानाचा परिघ मोठा 
असतो. त्यांच्यावर प्रतिक्षणीं चांगले संस्कार अधिक 
होत असल्यामुळें चांगल्या वृत्तींचा विकास ना तत 
ते शरीरानें दुर्बळ असले, तरी एक क्षमता अधिक व 
विकास अधिक असल्यामुळें पुष्कळ कार्यभाग होतो. 
निदान वर्षसहामहिन्यांची घरांत सामुग्री असावी, 
पुत्रपौत्रांची व्यवस्था आपल्या हयातीमध्ये व आपल्या 
पश्चात चांगळी असावी, अशी इच्छा नागरिकांमध्ये 
अधिक असून प्रयत्नही त्याच मानानें होत असतो, 
आणि वेळेनुसार दुःख, किवा त्रास अधिक होतो. 
त्यांस निभयता अधिक असते, परंतु काळजीही 
अधिक असते; इतकेंच कीं, परस्परविरोध व पोटाला 
जाळणारी दाहक काळजी नसते. ज्ञान व मानसिक 
शक्ति वाढविण्याची चिता असते. यावरून सुख 
व दुःख हीं केवळ साधनें अथवा मार्गदर्शक चिन्हें 
आहेत, हें सिद्ध होतें. मानसिक शक्‍तींचा विकास 
आयासानें ज्ञाला तरी पाहिजेच. दुसरीं उदाहरणें घ्या. 
एखाद्या श्रीमंताचा मुलगा विद्येच्या व्यासंगानें जीवापाड 
मेहनत करितो, तो काय पोट भरून शरीरसुख र होण्या- 
साठीं ? नाहीं. तर केवळ री ज्ञानोत्सुकयानें. मातेचें प्रेम 
जसें तिळा ओढून मुलासाठ कष्ट करावयास लाविते, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


तशीच जिज्ञासा ह्याच्याकडून परिश्रम करविते. अत्यंत 
हानि आहे असे उद्योग नागरिक अथवा सुधारलेले 
लोक कां करितात ? प्रतिवषी जहाजांचींजहाजे भरून 
ध्रुवांकडे जाणें, हें युरोपांतील प्रत्येक देशांत भूषण 
समजतात, तें कां? तिकडे गेल्याने हजारों माणसें 
बर्फात सांपडून मरतात; तरी त्या अगम्य वाटलेल्या 
प्रदेशाचा शोध लागावा म्हणून अव्याहत प्रयत्न चालू 
आहेत. अश्ी जिज्ञासा, असा विकास, आपल्या लोकांतही 
नाहीं. या उद्योगांत अतिशय कष्ट सोसुन शेकडो मनुष्ये 
जीवाचा बळि देतात तें केवळ जिज्ञासेनें. कारण, नांव 
मिळविण्यासाठी म्हटलें, तर जे आजपावेतों गेले व 
मेळे त्या सर्वांचें नांवगांव राहिलें आहेच असें नाहीं. 
यावरून हे दुःखाकरितां बळि जातात व यांस 
दु:खाची पर्वा नाहीं, आणि सुखाचा विचार नाहीं, हे 
उघड आहे. वरील दृष्टान्तांवरून सुखप्राप्तीसाठीं, अथवा 
दु:ख टाळण्यासाठी सर्व कांहीं होतें, हें म्हणणें जुळत 
नाहीं. व सुखप्राप्त्यथं असे उद्योग होतात हा आरोप, 
मातेच्या प्रेमावर आणलेल्या आरोपासारखाच आहे. 
अपवादाच्या रीतीनें कांहीं गोष्टी असतील, तरी भाग्य- 
वान्‌, क्षम जो मनुष्य त्याच्या ठिकाणीं विकास व 
क्षमता अधिक असेल. आणि नीच वृत्तींचा उच्च वृत्तींना 
व्यत्यय येऊं नये व उन्नत भावांचा विकास व्हावा, हाच 
मनुष्यांचा साधारण हेतु असतो, हेंच सत्य आहे. जसा 
माळी फुलांचे सौंदयं, त्यांचा सुगंध व त्यांचें माधुर्य 
यांचा ब्रिघाड होऊं नये, कळी करवपूं नये, म्हणून मुळांस 
पाण्याचें सिचन करीत असतो, तसे तुम्ही आम्ही प्रत्येक- 
जण फुलें आहों, व आपल्या अंगच्या सद्वृत्ति विकसित 
व्हाव्या ह्या हेतूनें सुधारलेल्या अथवा नागरिक अशा 
बहुतेक लोकांचे संसारांतील व्यवहार होत असतात. 
असें नसून केवळ सुखदुःखावर दृष्टि ठेवून आपण प्रयत्न 
करीतों असतों, तर ते फारच शिथिल झाले असते. 
अनेक वेळां दु:खाच्या मार्गानेच मनुष्याचा उदय होतो, 
आणि भाग्य उघडतें असेंही होतें. जो शिपाई लढाईत 
जाण्यास तयार होतो त्याच्या ठिकाणीं एका जातीचा 
विकास आहे, म्हणूनच तो धारातीर्थी पडावयास प्रवृत्त 
होतो, व त्याला पाहून मन सुप्रसन्न होतें. रणांगणा- 
वरून जगून आला, तर त्याला वहादुरी मिळते. 
पोटापाण्याची निचिती व्हावी म्हणून त्याला पगार 
ठरविलेला असतो, हा भाग निराळा, परंतु इतक्या- 
वरून तो केवळ नांवलौकिकासाठीं, अथवा पगाराच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धमंपर व्याख्याने 


लोभानें आपल्या जिवावर उदार होतो असें म्हणणें 
बरोवर नाहीं. पोट भरण्याविषयींची चिता ही इंगळीच्या, 
म्हणजे मोठ्या विचवाच्या, आगीसारखी आहे, व 
तिच्यामुळें मनुष्य अगदीं बेहोष होऊन त्याचें विकासाचे 
सामर्थ्यं नाहींसें होतें; म्हणूनच तिच्यापासून शिपाई 
मुक्‍त असावा ह्या उद्देशानें पगाराची योजना असते. 
ह्या सर्व अनुभवाच्या गोष्टींवरून उन्नत गुणांचा प्रभव 
आणि उत्कर्ष व्हावा व त्यावर जडाचें दडपण पडू नये, 
हेंच व्यवहाराचें खरें स्वरूप आहे, हें सिद्ध होतें. असें 
नसतें तर संसारसंवंधाचीं जीं अनेक वंधनें दृढ बसतात, 


ररे 


तीं तशीं झालीं नसतीं. काळजी नसावी, अथवा 
विचाराचा त्रास नसावा, असें नागरिकतेचें लक्षण 
नाहीं. ती केवळ पोटापाण्याची नसावी- आपल्या उन्नत 
अंशाच्या विकासाची असावी व आपल्याहून इतरांची 
असावी. यांतही पायर्‍या आहेत. सारांश, विकास अधिक 
होणें आणि क्षमता अधिक येणें, हाच नागरिकतेचा 
मुख्य हेतु, हेंच नागरिकतेचें मुख्य लक्षण आहे. 
व्यवहारामध्ये धर्माचाही प्रकार व हेतु असाच आहे, 
हें अन्य वेळेस विचाराकरितां आपल्यापुढे सादर 
करीन. 


व्याख्यान नववें- 


पुर्वी दोन प्रसंगीं सुखदु:ख साध्य किवा त्याज्य 
विषय नव्हत याचा विचार व्यावहारिकदृष्ट्या 
सांगितला. कर्ममार्गानुयायी सर्व धर्म व संप्रदाय, सुख 
साध्य व दु.ख त्याज्य याच धोरणाने चालणारे असतात; 
परंतु प्रत्येकाने आपला मार्ग खरा व इतर सर्व खोटे 
असा अभिमान बाळगण्यानें अतिदिश्ा होते, तें फार 
वाईट आहे. खरोखर पाहिलें, तर मतुष्यजन्माचे साध्य 
सुखप्राप्ति आणि दुःखत्याग नव्हे, हें ध्यानांत ठेविलें 
पाहिजे. आणि आपल्या एकट्याच्या बुद्धीला प्रशस्त 
वाटला तितक्यानेंच तो मार्ग प्रशस्त झाला, अथवा 
आपणास कांहीं युक्‍त वा अयुक्त. वाटतें म्हणून तें योग्य 
किवा अयोग्य, असा अभिमान बाळगू नये. शाब्दप्रमाण 
लक्षांत आणून, अथवा मनुष्य जातीचे आप्त जे साधु- 
संत, ज्ञानी, थोर पुरुष होऊन गेले त्यांचे विचार काय 
आहेत ते पाहून आपल्या मताच्या खरेपणाविषयीं अधिक 
समजूत करून घ्यावी; आणि कोणत्याही बाबतींत 
आग्रह धरण्यापूर्वी आपणापेक्षां अनंतपट जे श्रेष्ठ जन 
त्यांचें तिच्यासंबंधानें काय म्हणणें आहे तें पाहुन आपण 
आपल्या बुद्धीची स्थिरता करून घेतली पाहिजे. 
व्यवहारामध्ये सुद्धा सुखच काय तें साध्य अशी समजूत 
नाहीं, व आपल्या ठिकाणीं जें गुणसामर्थ्ये आहे 
त्याचा पूर्ण विकास व्हावा आणि बीजरूपी सामर्थ्याची 
समता वाढावी याच हेतूनें वर्तन होत असतें, हें मागील 
प्रसंगीं दाखवून दिलें. आपल्या अंगांत जीं उपय॒क्‍ततेचीं 
लक्षणें असतात त्यांच्या समुच्चयाचा विकास व्हावा 
आणि क्षमता वृद्धिगत होत जावी, हेंच एक साध्य 


अनुक्रमणिका 


आहे ; सुखदुःख हीं. केवळ साधनें आहेत; सुखाच्या 
उपायांनी तें साधत असेल, तर ठीकच; परंतु दुःखाच्या 
उपायांनीच साधत असेल, तर दुःख सोसलें पाहिजे व 
तें आपण सोल्लीतही असतों, हें उघड आहे. प्रेमाचे 
संबंध व तज्जन्य व्यवहार घ्या, किवा देवघेवीचे 
व्यवहार घ्या, त्यांचें शुद्ध स्वरूप अथवा त्यांचा पाया 
हाच आहे ; हा सवंत्र लागू नियम. अन्य केवळ अपवाद 
अथवा प्रमाद होत. अवयवांच्या संपूर्ततेच्या संबंधानें 
तोच नियम लागू आहे. आई बालकाविषयीं निष्ठुर; 
मातेची आज्ञा उल्लंघन करण्याचा निश्चय असणारा 
मुलगा; पतीला पाहून कपाळास आंठ्या पडणारी 
बायको व पत्नीश्ीं कठोरपणानें वागणारा पति अजी 
स्थिति कधीं कधीं दृष्टीस पडते; परंतु ते प्रमादच 
म्हणावयाचे. आपलें जीवित दुसऱ्याच्या उपयोगी पडावें, 
होच मनाची धाव व व्यवहारांत योजना दिसते, तशीच 
योजना अध्यात्मांत दिसते. व्यवहारांत अध्यात्मज्ञान येत 
नाहीं व चांगला अभ्यास होत नाहीं, तर तो व्यवहारच 
खरा नव्हे. श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जो भगवदगीतेंत 
उपदेश केला आहे त्यांत कर्मफलत्यागाची मातव्बरी 
सर्वांत अधिक सांगितली आहे. कर्मफलत्यागाचा अर्थ 
वामनांनीं सुखस्पृहात्याग, म्हणजे सुखाच्या इच्छेचा 
त्याग, असा केला आहे गीतेमध्ये कमंयोग व करमंत्याग, 
म्हणजे संन्यास, या दोन गोष्टींचें प्रतिपादन केलें आहे. 
भाप्तवगं, इष्टमित्र, गुरु व गुरूपुत्र अशांचा प्राणनाश 
आपल्य़ा हातून ज्या युद्धांत होणार त्याला श्रीकृष्ण 
आपणास उद्युक्त करू पहातो असें वाटून ज्यास आपण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“पु 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२४ 


स्मश्ानवेराग्य म्हणतों तक्षा प्रकारचा उद्देग अर्जुनाच्या 
अंत:करणांत उत्पन्न झाला. त्याची चित्तवृत्ति करपली; 
परंतु वुद्धि स्थिरावून करपली नव्ह्ती तोंपर्यंत तो खरा 
कमंसंन्यास नव्हे. कर्मयोग व कमंसंत्यास यांची सांगड 
घालून द्यावी याच हेतूनें गीताशास्त्राची उत्पत्ति झाली. 
श्रीकृष्णाने ज्ञानापेक्षा अभ्यास अधिक, अभ्यासाहून 
ध्यान अधिक व सर्वांत कर्मफलत्याग उत्तम योग्यतेचा 
असें सांगितलें. या उपदेद्यांत कर्म म्हणजे जें कमंठपणानें 
केलें जातें त्याला जागाच नाहीं, हें ध्यानांत ठेवण्या- 
सारखे भाहे. परमेश्‍वराच्या अनंत गुणांतून एकेकास 
घरून त्यालाच प्राधाल्य देण्याकडे सांप्रदायी धर्मांचा 
कल असतो. आपणास जें अपुर्ण ज्ञान झालें असतें 
त्यांतच मग्न होऊन एका दुबळ्यानें दुसर्‍या दुवबळ्यास 
नांव ठेवावें अशी गत त्यांच्यामध्यें परस्परांविषयीं होत 
असते. ज्ञान कितीही प्राप्त ज्ञाले, तरी तें अभ्यासा- 
शिवाय स्थिरावत नाहीं; यावरून अभ्यासाची श्रेष्ठता 
सिद्ध होते. अभ्यासाचा लय कोठें तरी आणि कधीं 
तरी लागलाच पाहिजे व तो ध्यानांत ज्ञाला 
पाहिजे. तसेंच ध्यान सवंत्र सर्वकाळ राहत नाहीं; तें 
वृत्तींत स्थिर राहिलें पाहिजे व तें कर्मफलत्यागाशिवाय 
होत नाहीं. म्हणूनच कर्मफलत्यागाची योग्यता जास्ती 
सांगितली आहे. ग्रीतेंतील उपदेशाचा उपसंहार 
अठराव्या अध्यायांत केला आहे व त्यांत सिद्धान्त हा 
आहे कीं, कर्मयोग व कर्मसंन्यास यांची सांगड घातली 
पाहिजे आहे- ते दोन्ही साधळे पाहिजेत असा बोध 
केला आहे. कर्म तर करावयाचें आणि तें करीत असतां 
सुखस्पृहतेचा त्याग करावयाचा, हें कसें होईल ? तर 
श्रीकृष्णाने अर्जुनास उपदेशिल्याप्रमाणें माझ्यामध्ये, 
म्हणजे परमेश्वराच्या ठायीं, सर्व कांहीं कमे अर्पण 
केल्यानें. प्रत्येक कर्म देवाला अपण करावयाचें असें झालें 
म्हणजे कर्मयोगाचा व करमंत्यागाचा अथवा कर्मफल- 
त्यागाचा, एकवटपणा अथवा सांगड झाली. हाच गीता- 
शास्त्राचा व भागवतधर्माचा अमोलिक प्रसाद होय. 
इतर सांप्रदायी धर्मांत व धमंपुस्तकांत चांगल्या आज्ञा, 
उपदेश, अथवा वाक्यें असलीं तरी त्यांची योग्यता 
या उपदेशाच्या मानानें पुष्कळ कमी. सुखाची इच्छा 
सोडून दे आणि सर्वे कर्माचे पप्रंवसान परमेदवराच्या 
ठिकाणीं कर या श्रीकृष्णवाणीची महती अप्रतिम आहे. 
हें प्रमाणभूत घेतलें, तर ज्ञाब्दप्रमाणांमध्यें, म्हणजे 
आप्तवाक्यांमध्ये य्राहून श्रेयस्कर दुसरें मिळण्यार 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


सारखें नाहीं. इतर धर्ममार्गाविषयीं कोणीही व्यक्‍तीने 
अश्रद्धाळू असावें, अथवा त्यांची नि्भत्संना करावी 
असें नाहीं; उलट खरा मार्ग आपणासच समजला 
असा अभिमान आपल्या ठायीं बाळगूं नये, असाच 
श्रीकृष्णाचा बोध आहे|; व हें त्या महात्म्याचे प्रमाणवाक्य 
आहे. आध्यात्मिक दिशेविषयीं विचार करितांना 
सुखाच्याच इच्छेने कर्म करण्याकडे प्रवृत्ति आहे तोंपर्यंत 
आपण या मार्गांतच नाहीं, व ' आपल्या ठायीं धमंबीज 
असतां अधर्माचें वितान झालें आहे, असेंच समजलें 
पाहिजे. सुखप्राप्त्य्थ पुण्य कर्म करावें, मग तें सुख ह्या 
लोकचें असो, किंवा स्वर्गळोकींचें असो, असें म्हटलें 
म्हणजे जे भगवद्‌गीता प्रमाण मानितात ते म्हणतील 
कीं, हें सर्व अन्यथा प्रतिपादन आहे. अग्निष्टोम वगैरे 
केल्यानें स्वगंसुख मिळावें अश्नी जर इच्छा असेल, तर 
भगवद्‌गीता प्रमाण धरितात ते म्हणतील की, हें 
आम्हांस पसंत नाहीं. सुखाची कसोटी लावली म्हणजे 
प्रत्यक्ष सुखाला, किवा शाब्दप्रमाणें सांगितलेल्या सुखाला 
थोर मानावें असा विचार सहज मनांत येतो; व तो 
आला कों, पापवासनेला आंत शिरावयास अवकाश 
मिळतो, आणि अधिकारमदानें, द्रव्यमदाने, अथवा 
सामथ्यंमदानें विषयभोगाची महती वाटूं लागते. ऐहिक 
सुख मोठे, किवा स्वर्गसुख मोठें, हा विचार मनांत आला 
म्हणजे तराजू धरून पारड्यांमध्ये वजन घालण्याचा 
प्रकार होतो, व स्वर्गसुखाच्या बाजूला कापसाचें हलकें 
वजन पडून ऐहिक सुखाच्या पारड्यांतलें लोखंडाचें 
भारी तोल आम्हांस आपल्याकडे वळवून खाली दडपून 
टाकतें. एतावता, सुख साध्य म्हणून चालण्याने दिशाच 
चुकते. मनुष्याची दिशा सुखप्राप्त्यर्थ सर्वे कांहीं करा- 
वयाचें अशी झाली कीं, नुकतेच वर सांगितलेले प्रमाद 
व्हावयाचे. ज्यानें शुद्ध वर्तन व्हावयाचें नाहीं तें ज्ञानही 
अशुद्धच म्हणण्यास हरकत नाहीं. सुखप्राप्तीचीच इच्छा 
धरून चालणाऱ्याच्या हातून सदाचरण घडो, अथवा 
औषध गोड करून दिलें असतां तें पथ्यकारी होवो, तो 
भाग निराळा; परंतु जोपर्यंत सुखच प्राप्तव्य असा 
समज आहे, तोंपर्यंत सुखाच्या सापेक्षतेचा विचार येऊन 
अंत:करणाची शुद्धता व्हावी तक्षी होत नाहीं. कर्म- 
मार्गानें चंद्रलोक, सू्यलोक सांगितल्याप्रमाणें मिळत 
असले, तरी तें कांहीं खरें प्राप्तव्य नाहीं. भगवद्गीतेत 
सांगितलेल्या ज्ञान, अभ्यास व ध्यान या एकावरएक 
पायर्‍या चढून गेलें असतां शेवटली पायरी, कम करीत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


असतां कर्मफलाची, म्हणजे सुखाची, इच्छा सोडली 
पाहिजे, ही आहे. म्हणून कर्मफलत्यागाविषयीं जो बोध 
केला आहे त्यांतच 'मागवतधर्माचें मुख्य रहस्य आहे; 
आणि सर्व लोकांस दिशा दाखविण्याचा, अथवा उपदेश 
करण्याचा, जो थोर अधिकार भागवतधर्माला आहे तो 
याच रहस्यानें येतो. तें रहस्य हेंच कीं, ' कर्म कर, 
परंतु मदर्पण म्हणजे परमेशवरापण कर.' आपल्यापैकीं 
कर्मठपणानें चाळणारेही “न मम' असें श्रौतस्मा्तकर्म 
करितांना म्हणतात; परंतु असें करण्यानें गीताशास्त्रानें 
सांगितलेल्या दिशेचा तोंडाने उच्चार मात्र होतो. सुख 
व दुःख यांतून जें येईल तें मला मान्य आहे, तुला 
( परमात्म्याला ) अर्पण असें कर्म होऊं दे, अशी 
अंत:करणाची वृत्ति नसते. ज्ञानमार्गी लोक आम्हांला 
जन्ममरण नको, यांतून सुटका व्हावी म्हणून प्रयत्न 
करीत असतात; परंतु तुकोवासारखे भागवतधर्माचे 
अनुयायी साधु देवापाशी प्रार्थना करितात तो अशी : 
हेंचि दान देगा देवा । तुझा विसर न व्हावा ॥ १॥ 
गुण गाईन आवडी । हेचि माझी सर्व जोडी ॥ २॥ 
नलगे मुक्ति धन संपदा । संतसंग देई सदा ॥ ३॥ 
तुका म्हणे गर्भवासी । सुखें घालावें आम्हांसी ॥४॥॥ 
ते मागतात कीं, देवा, मृत्युलोकीं आम्हांस जन्म दे; 
परंतु तुझी सेवा व सतसंग घडेल असें कर. या एका 
जन्मांत सर्वे कर्मे देवाला अपेण व्हावी तशीं होत 
नाहींत; म्हणून तसें करण्याची क्षमता अंगीं येण्यासाठी 
पुनःपुन: मृत्युलोकी जन्म झाला तरी हरकत नाहीं, असें 
ते सांगतात. सुखस्पृह्या व दुःखत्यागाची इच्छा नको. 
गीताशास्त्राच्या पायावर हा सिद्धान्त रचलेला आहे व 


शष 


त्याचें बारकाईनें मनन करण्यासारखे आहे. एकंदरीने 
विकास, प्रभाव व क्षमता हीं साध्य हेंच खरें आहे. तें 
कोणत्या मार्गानें होईल ह्याविषयीं मतभेद असूं शकेल. 
परंतु साध्य अथवा प्राप्तव्य काय, याविषयीं शंका 
नसावी. कोणताही संप्रदाय असला, तरी त्यांचेपासून 
आग्रह, द्रेष व आसक्ति हीं दूर झालीं नाहींत, तोंपर्यंत 
त्यामुळें मनाची खरी उन्नति व धमंसंबंधानें प्रगति 
झाली नाहीं, असेंच समजलें पाहिजे. चांगल्या गुणांचा 
विकास, शुंद्षपणा, मंगलपणा, हे वाढून परिमल 
सूटेल, छाया होईल, असेंच धर्मरहस्य असलें पाहिजे; 
सांप्रदायी धर्मापासून हा भाग सिद्ध होत नाही 
सुखप्राप्त्यथं धर्माचरण करावें, अशी ज्या धर्मात 
अथवा धरमंपंथांत समजूत असेल, तो धर्म अशुद्धच 
व केव्हांनाकेव्हां तरी नाझ पावणार. सुखप्राप्तीसाठीं 
सर्व कमंप्रवृत्ति असणें होच खरी अडचण आहे. प्रत्येक 
कर्म देवाकरितां आहे; “न मम', माझें अथवा मज- 
प्रीत्यथ॑ नव्हे, हा गीताशास्त्राचा व भागवतधर्माचा 
उपदेश निरंतर लक्षांत वागविला असतां परमात्म्याशी 
होणारें ऐक्य खरें; वेदांत्यांचें ऐक्य केवळ तत्वेकय. 
सारांश, धर्मपथाचें अनुसरण परमेश्‍्वराच्या कांहीं गुणांचे 
ज्ञान झालें, तरी खरें प्राप्तव्य हातास आलेंच नाहीं, 
असें म्हटलें पाहिजे. वहिवाटीप्रमाणें साधनें अनुकूल 
असतील तदनृरूप मधुरता, क्षमता, वगैरे सद्गुणांचा 
विकास तसाच फैलाव होणें, हेंच खरें प्राप्तव्य. या 
सिद्धान्ताचें दिग्दर्शन मीं ह्या प्रसंगीं आध्या त्मिक गोष्टींस 
अनलक्षन केलें आहे, त्याचें आपण सर्वानी अवश्य 
मनन करावें अश्शी विनंति करून मी रजा घेतों 


जर. जूर 


सनातन आर्यंधसाचीं लक्षणें 


[ भागवतधर्मावरील व्याख्याने सुरू असतां एके दिवशीं न्यायमूतीकडे दोघे आस्थेवाईक तरुण व 
होतकरू गृहस्थ गेले. व्‌ “ तुम्ही प्राथंनामंदिरांतील व्यासपीठावर बसून आयंधर्माप्रमाणें चालणाऱ्या एकनाथ- 
स्वामींच्या ओव्या मूळ घेऊन उपदेश करितां हें काय, असें करण्यास तुम्हांस अधिकार काय, व हें तुम्हांस 
आमचा हिंदूंचा जो आर्यधर्म त्यास आधार घेऊन बोलणें जमतें कसें ?” अक्या त्यांनी शंका घेतल्या. वास्तविक 
पहातां अश्या प्रकारच्या शंकांचे निरसन न्यायमूर्तींनी आधींच केलें होतें. परंतु तें निरनिराळ्या. वेळीं केलेलें 
असल्यामुळे ह्या गृहस्थांच्या शंकांच्या निरसनार्थ त्यांनीं पुढील भाषण केलें. -संपादक ] 

भागवतधर्म हा सनातन चालत आलेल्या हिंदुधर्म- फांटा नसल्यामुळें, या मंदिरांत भागवतधर्माचें निरूपण 
रूप प्रवाहांत अवगाहून करणारी जी ह्या तरुण गृहस्थां- करणें हा प्रमाद होय, ह्या आक्षेपाला विशेष स्थान आहे 


सारखी मंडळी तिचाच असून, प्रार्थतासमाज हिंदुधर्माचा असें नाहीं. तरी त्याचें निराकरण करितांना सनातन 
न. भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


हक - 7... 0 रेचक 
आर्यंधमं म्हणजे काय, त्याचीं विद्वेष लक्षणें कोणतीं, 
त्यांच्यापैकी भागवतधर्मांत किती आढळतात व 
प्राथंनासमाजानें जो संप्रदाय अंगिकारिला आहे 
त्यांत त्या लक्षणांपैकी कितींचा समावेश होतो, 
ह्याचा विचार अवश्य कर्तव्य आहे. या गोष्टींचा 
आस्थेवाईकपणानें विचार केला असतां भ्रमाचें निरसन 
होईल व मनाला शझंकेमुळें बाधा होणार नाहीं. यास्तव 
' आयंधर्माची विज्ञेष लक्षणें, ज्यांच्या योगानें त्यांस 
आर्यपण आलें आहे, तीं कोणतीं याचा विचार ह्या 
ठिकाणीं करणें अन्यथा होणार नाहीं. 
परंतु एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे. ती ही 
कीं, जसें आपण एखाद्या थोर पुरुषाचा सहवास अगर 
ओळख करून घेण्याचा हेतु धरिला, आणि आपण 
त्याच्या घराभोंवतीं घिरट्या घाळीत राहिलों, अथवा 
पहारेकऱ्यांचें अगर रक्षकांचें आर्जव करून जेथे तो 
गृहस्थ बसला असेल तेथें जाऊन फक्त त्याच्या 
चेहऱ्याकडे, पोशाखाकडे व राहाण्याच्या वहिवाटीकडे 
पाहिलें, तर त्याचा कांहीं विचित्रच प्रकार दिसतो. तो 
आये लोकांप्रमाणे राहात नाहीं, आपल्यामध्ये व 
त्याच्यामध्ये अंतर पडलेळें आहे असें, त्याच्यावरोबर 
बसुन बोलणें, चालणें वर्गरे जे खर्‍या स्वरूपाच्या 
ओळखीचे उपाय त्यांचा लाभ न झाल्यामुळें आपणास 
वाटतें. तसाच प्रकार ह्या समाजाच्या भोंवतीं घिरट्या 
घालणारास, अथवा सभासदांचे तरतर्‍हेचे पोझ्याक, 
खुर्च्यांवर बसणें, फक्त रविवारीं ख्त्रिस्ती लोकांप्रमाणे 
उपासनेस जमणें वगैरे वरवरचे प्रकार पहाणारास 
होऊन या संस्थेच्या खर्‍या स्वरूपाची त्यास ओळख 
होत नाहीं. तर तुम्ही हिच्या संबंधानें ओळख 
म्हणून जो विशेष भाग आहे त्याचा लाभ करून 
घ्या. जसे, उदाहरणार्थ घेतलेल्या थोर गृहस्थाची 
चांगळी ओळख पटल्यानंतर त्याच्या पोशयाकावरून 
अवहेलना करणें सुटून तो सन्मान्य, तो खरा आर्य 
असें वाटतें आणि त्याची न्यायवुद्धि, सभ्यता, विठ्ठत्ता 
वगैरे सद्गुण आपणास समजून येतात; तसेंच या 
आमच्या संप्रदायाच्या संबंधानें उपकरणांकडेसच 
पाहणारांस सहवासाशिवाय खरी ओळख होणार नाहीं- 
म्हणून सांगणें हेंच की, सहवास करा, म्हणजे तुम्हांस 
ह्या संस्थेचे खरें स्वरूप कळेल. आणि प्रार्थनासमाज 
आयंधर्माच्या अंतर्गत होतो, किवा अन्य धर्मालीं याचें 
साहचर्य आहे तें समजेल. पोद्याक, आचार, बसण्याची 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


तर्‍हा इत्यादि बाह्य स्वरूपावरून अंतर्गुणांविषयीं तके 
बांधणें बरोवर होणार नाहीं. री 
इतकें वोलून त्या तरुण गृहस्थांस त्यांच्या समजुती- 
प्रमाणें आयंधर्माचीं लक्षणें कोणतीं म्हणून पुसले; तेव्हां 
त्यांनीं उत्तर दिलें कीं, जातिवंधन व मूतिपूजा हीं 
ज्यांत भाहेत तो सनातन आयंधरमं. हें ऐकतांच सहजच 
दुसरा प्रश्‍न निघाला को, प्रस्तुत वेंच्यांचे कर्मे एकनाथ- 
स्वामी आयंधर्मी होते कीं नाहीं? किवा ते वेडे आणि 
तुम्ही शहाणे ? यावर ह्या गृहस्थांनी आयंधर्माभोंवतीं 
घिरट्या घालणारांतळे. आपण असून आपली चुकी 
झाली असें कबूल केलें व आयंधर्माचीं खरीं लक्षणें 
सांगावयास विनंति केली. याप्रमाणें पुव॑भूमिका तयार 
झाल्यावर संतोष वाटून तीं येणेंप्रमाणें सांगण्यांत आलीं : 
परमेश्वराचा व भक्ताचा साक्षात्‌ संबंध, हें आर्य- 
धर्माचें पहिलें व अत्यंत महत्वाचें लक्षण होय. भक्त 
किती होन, दीन, पतित, अज्ञान, कंगाल असो, त्याचें 
मन कळवळलेलें असलें व तो खरोखर दुःखी असला, 
तर त्याचें देव प्रत्यक्ष संवोखन करितो, व तें आपल्या 
हाताने प्रेमाने स्वत: करितो. त्याला मध्यस्थाची गरज 
लागत नाहीं, भट पुजारी कांहीं नको. त्याच्यामध्ये 
कितीही शाखा व संप्रदाय असले, त्यावर कितीही 
पटलें अगर मातीचा लेप बसलेला असो, भक्‍त अधिकारी, 
ज्ञानवान्‌, उच्च जातीचा पाहिजे असें नाहीं. जितका 
तो अनाथ, त्रस्त असेल, तितकें त्याला देव प्रत्यक्ष 
दर्हंन देऊन त्याचा उद्धार करितो. कधीं कधीं भक्‍त 
मागतो एक, आणि देव देतो दुसरेच. परंतु परिणामीं 
भक्‍ताचें कल्याणच होतें. अन्य धर्मांत ह्या संबंधानें गोम 
असते; दैवताच्या आणि उपासकाच्या मध्ये पडदे 
असतात, तसे यांत नाहींत, व देवाची आणि भक्ताची 
प्रत्यक्ष सांगड असते. भक्‍त विव्हळ झाला, कासाविस 
झाला म्हणजे पुरे; मध्यस्थ पुरुषाची कृपा नलगे. 
आयंधर्माचें अंगभूत, सर्वव्यापी, व सर्व शाखांला 
लागू असें दुसरें लक्षण हें की, तो ऐतिहासिक धर्म नव्हे. 
अमुक एका कालीं, अथवा देशीं, अमुक एका व्यक्‍तीला 
परमेश्‍वरानें रूप धारण करून खरा धर्म सांगितला ; 
अन्यत्र सर्व अंध्रार ठेविला, हा विचार यांत नाहीं. 
याच्यामध्ये संप्रदाय अनेक आहेत, तरी त्यांतून अमक्या 
एका पुरुषानें उपदेशिला तोच आरयंधर्म, असें कोठे 
आढळावयाचें नाहीं. अमुक एकच ग्रंथाची महती आहे 
असें नाहीं. सोईचा व गैरसोईचा हा प्रश्‍न वेगळा; 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


परंतु यांत अमुक ग्रंथ अथवा पंथ पहिला, अमुक 
दुसरा; एक अधिष्ठाता, एक अधिकरण असें नाहीं. 
सर्वांची योग्यता सारखी. हा ऐतिहासिक नाहीं 
थावरूनच याच्या तिसर्‍या लक्षणाची प्राप्ति होते. 
कोणताही धर्म ऐतिहासिक असला म्हणजे त्याची वाढ 
खुंटते. एकदा इतिहाससिद्ध ठरलें तेंच सत्य, त्यांत 
अंतर पडावयाचें नाहीं असें झालें, म्हणजे अर्थात्‌ 
वाढीला अटकाव झाला. 

आयंधर्माचें तिसरें लक्षण हें कीं, हा इतर धर्मा- 
प्रमाणें स्थायिक नसून याला वाढ आहे. एकाद्या झाडोस 
कधीं वाढ, कधीं उतरती कळा, कधीं जरा अश्ा 
अवस्था प्राप्त झाल्या तरी खच्ची करून खत मसाला 
घातला, म्हणजे वाढीची शकयता असते; तशी ह्या 
धर्माची खुवी आहे. याचीं पृवंख्पें पुष्कळ झालीं व 
उत्तरखूपें व्हावयावीं आहेत. याला अनंतकालपर्यंत वाढ 
आहे; तिळा अवधि नाहीं. यांत नवे संप्रदाय, नवीन 
रूपांतरे, नवीन मिश्रण होत जाणार आहे. याला 
ऐतिहासिक रूप नाहीं म्हटलें म्हणजे वेदादि ग्रंथ 
तुमच्यांत नाहींत व असल्यास ते तुम्हांस पूज्य नाहींत 
काय, असा प्रश्‍न निघतो. होय. तीं धरम'पुस्तकें खरीं व 
तीं मान्यही आहेत; परंतु प्रथम वेदांचें बंधन होतें. तरी 
तितक्‍्यानें समाधान होईना, तेव्हां उपनिषद्रूप आवरण 
झालें. पुढें पुराणें झालीं. परंतु त्यांतील बाष्कळपणा 
न रुचल्य़रामुळें साधु पुहुषांनी भक्तिमार्ग, वारकरीपंथ 
वगैरे स्थापित केले. अशीं अनेक ख्पांतरें होत होत 
स्तिमितपणा, तटस्थपणा, जरा हीं अनुभवीत असतांही 
एखादा खच्ची केळेला खुंट वाढतो त्याप्रमाणें आपण 
येथवर आलों आहों; तरी वाढ चालूच आहे. 

आर्यधर्माचें चौथे लक्षण हें कीं, या वाढीला एक 
विदेष दिशा आहे व ती प्रेमाची आहे. जसें झाड 
सूर्याच्या उजेडाच्या बाजूला वाढ घेतें, त्याचप्रमाणें ह्या 
धर्माची वाढ तेजोरूपी प्रेमाच्या बाजूला आहे. कधीं 
क्धों यावर पांघरुणें पडतात, सत्याचा अपघातही होतो, 
परंतु वाढ खुंटत नाहीं. दोन हजार वर्षांमागें अग्नि- 
होत्रादि यज्ञासाठी पज्ुवध होत असत; परंतु प्रेमभावाचें 


२७ 


आधिक्य होऊन ती चाल लोकांनीं सोडून दिली. 
प्रेमबंधन वाढावें, मनाला दुःख होऊं नये, हींच सावेत्रिक 
प्रवृत्ति. जो मनुष्य सदाचरणानें वागतो त्यास दव 
पावतो, असें सेंट पॉलनेंही म्हटलें आहे; परंतु मनुष्याच्या 
उद्घाराच्या संबंधानें आर्यधर्मांत उदार कल्पना आहेत, 
तक्षा इतर कोठें नाहींत. जातिवंधन वगैरे निर्वंध व 
अडचणीचे प्रकार असतां प्रेमाची वाढ आहे, अधिकार 
वाढत आहे, व वाढीचा व्याप होत आहे. कमठपणा व 
जातिनिर्बंध असतां ही स्यिति व परस्परांविषयीं 
वैमनस्य नाहींसें व्हावें हीच इच्छा; तर मग तों 
शिथिल होतील तेव्हां काय प्रकार होईल कोण जाणे. 
छाप मारून दुसरा छाप धर्माच्या बाबतींत उठवूं 
म्हटल्यास जमत नाहीं. परमेइवराच्या पायांपासून 
वाहात असलेल्या ह्या धर्मगंगेचा ओघ प्रेमाचा असून 
त्यानें प्रफुल्लित झालेल्या ज्ञानावरील भागवतधम॑ हें 
अत्यंत सुवासिक फूल व'मधुर फल आहे, असें आपणांस 
दिसून येईल; व बारकाईनें विचार करून पहाणारास 
प्राथनासमाजाचें व भागवतधर्माचें लक्षणांच्या संबंधानें 
साहचर्य अत्यंत आहे, हें त्यांतील सभासदांचे पोशाक, 
बसणें, उठणें कसेंही असलें तरी, सहज समजेल. आपल्या 
देशांतील महापुरुषांनी आपल्या प्रसादरूपी वाणीनें व 
प्रसादरूपी वर्तनाने ज्यांत कोणतेही पर्वत आड घातलेले 
नाहींत, असा भक्तीचा मार्ग खुला करून दिला आहे. 
मात्र सत्संग करून व सद्ग्रंथ वाचून गैरसमजुतीचे भाग 
असतात त्यांविषयीं आपल्या 'भ्रमाचें निरसन करून 
घेतलें पाहिजे. कोणी म्हणेल तुमच्या ह्या धर्माच्या 
आज्ञा किती व कोणत्या आहेत, तें सांगा. त्यास आमचें 
उत्तर हेंच कीं, आमच्या धर्माच्या आज्ञा आठ आहेत, 
क्रिवा दाहा आहेत असें नाहीं. सर्व मानवबंधूंशीं प्रमाने 
वागावें, हीच त्यांतील मुख्य आज्ञा. वर सांगितलेल्या 
लक्षणांवरून भागवतधर्माचें व प्राथनासमाजाचें साहचर्य 
आहे व त्या धर्माचा या व्यासपीठावरून उपदेश 
करण्यास कांहीं प्रत्यवाय नाहीं, अशी खात्री होईल व 
ह्यासंबंधानें प्रत्येकाने अवश्‍य विचार करावा, अल्ली 
माझी विनंति आहे. 


१. “ आमच्या प्राथनासमाजपंथाचा विद्वेष गुण हाच आहे कीं, सवे धर्मगुरु, सवे धर्मपुस्तकें आम्हांस 
पूज्य आहेत, व सर्वांत जें चांगलें असेल तें ग्राह्य करण्यास आमची हरकत नाहीं.” प्रा्थनासमाजाचें ईरवरप्रणीत 
सानलेल्या धर्मग्रंथांविषयी काय धोरण आहे लें न्या. मू. च्या वरील उद्गारांवरून स्पष्टपणें कळून येईल. 


त्र 


अनुक्रमणिका 


- संपादक 


ह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अवघें देखें जन ब्रह्मरूप 


ऐसें भाग्य कई लाहाता होईन । 

अवघें देखें जन ब्रह्मरूप ॥ १॥ 
असा एक तुकोबांचा अभंग आहे. त्यासंबंधानें 
पुष्कळांस वाटतें कीं, ' अवघें देखें जन ब्रह्मरूप हें 
व्हावें कसें ? असें भाग्य आपणांस कसें प्राप्त होईल ? 
ही स्थिति प्राप्त होणें कांहीं शक्‍य नाहीं; ही तुकाराम- 
बावांची अतिशयोकतिच असली पाहिजे. तेव्हां ह्या 
तुकोबांच्या उक्तींत अतिशयोक्तीचाच भाग आहे, किंवा 
ती अनुभवाची गोष्ट आहे, ह्याचा क्षणैक विचार केला 
असतां कल्याणकारक होईल; आणि जन तर काय, 
पण सगळें विशवही ब्रह्मरूप म्हणण्यांत केवळ कविलाघव 
आहे असें वाटणार नाहीं. प्रथमदर्शनी ही केवळ कविता 
आहे, किंवा तिजमध्यें कांहीं सत्य आहे, अशी शंका 
तुम्हांआम्हांसारख्या सामान्य जनांच्या मनांत येण्याचा 
संभव आहे खरा; तथापि थोड्या विचारा अंतीं ती 


शंका दुर होईल. तो विचार करण्यास रंगनाथस्वामींनी 
केलेल्या 


सावध सावध सावध मनुजा निजरूपीं सावध रे ॥ धृ०॥ 
हिताहित मना न विचारिसि कां झांकुनि नेत्र सदा । 
कामकदंमीं लोळसि निशिर्दिन मानुनि सोख्य सदा । 
वीज लवूनि सरे सुख तेवीं वेगि घडे आपदा । 
इंद्रियग्राम विराम घडे मग हरिसी स्मरसी कदा ।॥ १॥ 
या पदांत ज्या विषयीं कधीं बेसावध असूं नये असें 
सांगितलें आहे तें निजरूप काय आहे, ह्याचा विचार 
साह्यभूत होईल. ' अवघें देखें जन ब्रह्मरूप? ह्या 
भाग्याचा लाभ थोड्याच लोकांस असेल; तथापि 
तुकारामबावांच्या उक्तीचें व वरील पदाच्या श्रुपदाचें 
प्रमेय, या दोहोंतील उपदेश एकच आहे. निजश्पीं 
सावध होणे, आणि अवघें जन ब्रह्मरूप पाहणे, एकच 
आहे. अवघें जन ब्रह्मरूप पाहण्याचे भाग्य तुम्हां- 
आम्हांला प्राप्त झालेलें नाहीं; सध्यांच्या स्थितींत प्राप्त 
होईलसेंही दिसत नाहीं; त्याची कल्पता करण्याला 
मात्र मार्ग आहे. तो असा : आपलें मुंबई शहर घ्या. 


अनुक्रमणिका 


प्राचीन काळच्या आपल्या देशांतील इंद्रप्रस्थाप्रमाणे, 
अथवा हृस्तिनापुराप्रमाणे, किवा हल्लींच्या युरोपांतील 
लंडन, पारिस वगैरे शह्रांप्रमाणें यांतही अनेक प्रकारचा 
व्ययपार चालत असतो, आणि ऐषआराम दिसतो. यांत 
नानाविध हृदयंगम वस्तु आहेत. अनेक तर्‍हेचे चित्र- 
विचित्र पेहराव दृष्टीस पडतात. तशींच नाना तऱ्हेचे 
व्यापार करणारीं लक्षावधि माणसेंही या शहरांत 
आहेत. हें जें सव चाललें आहे, यांत आपणांस काय 
दिसतें; या पाहूण्यापासून अथवा चक्षूंच्या व्यापारा- 
पासून आपल्या बुद्धीला काय संस्कार होतो; याचा 
विचार केला असतां, मनुष्याचें मन या सर्व योजना 
करीत आहे, असें मला दिसून येतें. एकंदर गोष्टींत 
त्या मनाची लीला दृष्टीस पडते, तें मन काढून घ्या, 
म्हणजे सर्वत्र अव्यवस्था होईल. विज्ञेष स्पष्टीकरणासाठी 
आपण गाडीचें उदाहरण घेऊं. गाडीला घोडा ओढून 
नेतो, तो तें स्वेच्छेने करितो काय ? नाहीं. घोड्याच्या 
मनाचें आकळन करून त्याला लगामीं धरून चालवि- 
ण्याचें काम हांकणाऱ्या सारथ्यामुळें होत असतें. सारथी 
तरी भापल्या इच्छेने वागतो काय? नाहीं. तोही रथी 
अथवा गाडींत बसणारा जो यजमान असतो त्याच्या 
मर्जीप्रमाणे काम करीत असतो. यजमानाच्या मनांत 
अमक्या ठिकाणीं जावयाचें असतें त्याप्रमाणे सर्व 
योजना होते. एवंच, गाडी, घोडा, सारथी, रथी 
सर्वे असून, रथ्याच्या मनांत जी स्फूति होते तिचे 
सारथ्याच्या हांकण्यावर आणि घोड्याच्या व गाडीच्या 
गतीवर परिणाम होतात. मनांखी परंपरा अथवा 
सांखळी लागून हा सगळा व्यापार होत असतो. पोलिस 
क्षिपाई घ्या. नाईक-ह्वालदार-जमादार 


त्याच्या वरचा 
अधिकारी, अशी मालिका असते. तथापि सर्व काम 
सुरळीत, एकसूत्रानें चालतें; हा सर्व कांहीं खेळ 
मनुष्याच्या इच्छेचा व्यायार होय. एकंदर चलन गति 
व रचना कोणा तरी योजक्राच्या स्वाधीन आहे, असें 
दिसून येतें. कृत्रिम सृष्टीमध्ये मनुष्याबें काय काम 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


आहे म्हणून पाहूं गेल्यास, योजकपणा व योजना हीं 
मात्र त्याचीं कामें आहेत, असें आढळते. हा योजकपणा, 
ही योजना काढून टाका; म्हणजे. काय होतें, अथवा 
काय राहतें तें पहा. गाडीची काय, पोलिसाची काय, 
अथवा राज्याची काय, सर्वे रचना, सर्व व्यवस्था 
बिघडून जाईल. कधीं कधीं मोठेमोठे अधिकारी 
दृष्टीस पडले नाहींत, तर हें चालतें कसें असें वाटतें. 
पण, वरिष्ठ अधिकारी रस्तोरस्ती दिसळे, म्हणजे ती 
कमी दर्जाची व्यवस्था समजावी. मोठे कामदार 
दृष्टीसही न पडतां सुथंत्रितपणें काम होतें, हीच उत्तम 
व्यवस्था होय. मंनुष्याकडे पाहिलें, तर त्याचा मनुष्य- 
पणा हातांत नाहों, किवा हाडांत नाहीं; तर त्याचें 
मन, इच्छा किवा वुद्धि यांत भाहे. यांमध्ये विचकपणा 
होऊं लागला म्हणजे तो सृष्टींतून उठला, असें समजावें, 
आणि तसा लोकव्यवहारही आहे. तेव्हां सर्व व्यापारांत 
होत असतें काय, तर मतुष्याचें मन इतर मनुष्यांच्या 
मनांला पाहाते. मनुष्य मनुष्याला पाहाते; म्हणजे 
रूपवर्णादि साधनांच्या हारे एका मनाचा दुसर्‍या मना- 
वर संश्कार होतो. पुस्तकाचा दृष्टान्त घेतला असतां, 
त्याच्या संवंधानें हा प्रकार विशेष रीतीनें व्यव्त होतो. 
पुस्तक पाहिलें म्हणजे पांढऱ्या कागदावर काळी शाई 
आहे इतके दिसतें; परंतु पांढरा कागद घेतला आणि 
त्यावर काळी शाई ओतलो, तर वाचतां येईल काय ? 
नाहीं. तथापि, सर्व पुस्तकें सर्वांस सारखीं वाचतां येत 
नाहींत. वाचण्याच्या संवंधानें मुख्य तीन अटी आहेत. 
एक, अक्षरें स्पष्ट सुवाच्य असलीं पाहिजेत; दुसरी, 
ज्या भाषेत किवा लिपींत तें पुस्तक लिहिलेलें असतें ती 
आपणास अवगत असली पाहिजे. तिसरी, त्या भाषेतील 
शब्दांची आपणास चांगली माहिती असली पाहिजे. इतकें 
असूनही त्यांतील विषयांचें आपणास गम्य असलें, अथवा 
अथ समजत असला, तर तें पुस्तक चांगलें वाटतें. ज्या 
मनानें तें पुस्तक रचिले, त्याशीं वाचकाच्या मनाचें संभा- 
पण होतें. एक मन दुसर्‍या मनाला वाचते. वाचनक्रिया 
काय; विद्या काय; तारायंत्रांतून सवालजवाबांचें येगेंजाणें 
काय; मनाचा मनाशीं व्यापार होत असतो. वाचनांत 
संकेतानें सरव कांहीं होतें. तात्पर्य हेंच कीं, मनुष्यकृतीमध्यें 
अथवा कृत्रिम सृष्टीमध्ये शरोराचा शरीराशीं संबंध 
नाहीं; आत्म्यांचें आत्मेपणानें भाषण होत असतें. मध्यें 
असणाऱ्या साधनांची योग्यता नाहीं असें नाहीं; पण 
मनाची मनाला तार येतजात असते, हीच मुख्य गोष्ट 


अनुक्रमणिका 


२९ 


होय. ही कृत्रिम (मनृष्यकृत) सृष्टीची व्यवस्था झाली. 
ईरवरनिमित सृष्टीमध्येही हाच भाग अथवा ' प्रकार 
आहे. ह्या सृष्टीचे शास्त्रज्ञान होतें, ते कशामुळे ? आठ 
मंहिन्यांनीं पाऊस पंडायाचा हा शास्त्राचा सिद्धान्त आहे. 
हा भरवंसा कशानें उत्पन्न होतो ? ' आंषोढ महिना 
जवळ आला म्हणजे पावसापाण्यापासुन आपलें रक्षण 
करण्याकरितां जो तो आपल्या ' आद्यांप्रमाणें छत्री, 
कांबळे, अगर इरलें विकत ' घेण्याच्या अथवा तयार 
करण्याच्या तजविजीस' कां लागत असंतो ? मनाची 
विवंचना करणाऱ्या या टोंकास बंसणांऱ्या लोकांचें. या 
सृष्टीमध्ये नांदणाऱ्या सत्तेशी भाषण होत ' असतें 
त्यामुळें शास्त्रसिद्धान्त करणारे मनस्क आहेत; आपणही 
मनस्क आहों. हीं सर्व धोरणें बहुत कालच्या अनुभवा- 
वरून बांधळेलीं आहेत. 'हा अनुभव कशानें आला ? 
शाऱवतयोजना आपण कंशा करू शकतों ? शास्त्र म्हणजे 
सर्वव्यापी सिद्धान्तांचा संग्रह. हे सिद्धान्त करावयास 
कोणी तरी पाहिजे. 'आणि त्यांचा आधार सृष्टींत 
विस्तृत असलेली शाइवत व्यवस्था होय. या व्यवस्थेची, 
किवा योजनेची समजूत घातली असतां आपणांस 
ती समजते. युक्लिडचा सिंद्धान्त आम्हांस स्वत:ला 
अवगत नसो; परंतु तो आवणांस समजून दिला 
असतां समजतो. सृष्टींत अनुबंध नियम सर्वत्र आहेत; 
म्हणूनच शास्त्रसिद्धान्त होऊं शकतात. या सृष्टीस 
जड म्हणतात, पण ती खरोखर जड नाही; जड असा 
पदार्थच नाहीं. विपर्यासानें, अथवा व्यतिरेकानें सृष्टि 
जड वाटते, तथापि जोंपर्यंत तिचें शास्त्रज्ञान होत 
आहे तोंपर्यंत ती जड नाहीं; कारण, अनेक उपचारांनीं 
व साधनांनीं तिजमध्रील पदार्थांच्या योजकाच्या मनाची 
कल्पना होऊं शकते. आम्ही जो. सर्वे न्यायीपणा 
समजतों तो अवताराचा, किवा विदोष प्रसंगाचा नव्हे. 
सृष्टीचें जें जड आवरण आहे, त्याच्या पोटीं ' अंत- 
इवक्षूने पाहिलें तर कृत्रिम सृष्टीप्रमाणें तेथेही प्रकार 
दिसतो. शास्त्रबंध होणें शाइवतनियम व शास्ता यांचें 
दर्शक होय. जड सृष्टीचें शास्त्र म्हणजे शाश्‍वतनियम व 
नियंता अथंवा शास्ता यांच्या अस्तित्वाचा बोध हें 
ज्याच्या ध्यानांत आलें, त्याला ' अवघे देखे जंत 
ब्रह्मरूप ' हें कसें व्हावें याची कल्पना 'आली ' असें 
समजावें. तुम्होआम्ही सव ब्रह्मांड एका  शास्त्याच्या 
स्वाधीन असून तो कृत्रिम सृष्टींत सवे ' कांही आपणा- 
कडून केरवितो. 'आणि ईईइवरनिर्मित 'संष्टींत अस्वंतः 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


३० 


करितो असें सर्वत्र पाहणें, हेंच अवघे. जन अथवा विश्‍व 
ब्रह्मरूप देखणें होय. मनुष्यप्राण्याच्या संबंधानें पाहतांही, 
आपल्या बाह्य चक्षूंनीं दिसणार्‍या या शरीरांत दोष, 
पापें व अभिलाष यांचीं पुटे असणारा जो वासनात्मक 
लिंगदेह आहे त्याचा शास्ता, त्याला आज्ञा करणारा 
देह आहे. याच्या अस्तित्वाचा अनुभव आपण एखादें 
दुराचरण करावयास प्रवृत्त झ्ञालों असतां आपला हात 
कांपतो, आपल्या उरांत धडकी भरते, यावरून आपणां- 
पैकी प्रत्येकास होत असतो. वासनात्मक लिंगदेहास 
वर्तविणारा जो कारण देह, तो, आपण प्रत्येकजणाच्या 
ठिकाणीं पाहुं शकतों. अवघें जग ब्रह्मरूप पाहणें, याचा 
अर्थ पापी, दुष्ट व साधु यांस, सारखेंच समजलें पाहिजे 
असा कोणी करील, तर ती अनवस्था, तें वेड होईल. 
पाप्याला शासन आणि उपदेशच योग्य; हा फरक 
सृष्टिनियंत्याच्या व्यवस्थेप्रमाणें राहणारच. मनुष्य- 
प्राण्यामध्ये या निजरूपाची अथवा ब्रह्मरूपाची व्याप्ति 
अधिक आहे, मग तो मनुष्य पापी असो वा पुण्यशील 
असो; सुष्ट असो किवा दुष्ट भसो. मनुष्यजन्माचा 
अधिकार फारच मोठा आहे. कारण, जगल्रियंत्याच्या 
ध्वनीला आपण प्रतिध्वनि देत असतों. प्रत्येक जनाच्या 
ठिकाणीं असणारें ब्रह्मरूप पाहायचें आहे. नाटकांत 
रंगभूमीवर सोंगें घेणारे आपण खरोखर कोण आहो, 


"- ' नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


हें विसरत नसतात; पण तुम्हीआम्ही या सृष्टिरूपी 
रंगभूमीवर जीं सोंगे घेतों, त्यांत आपल्या खऱया 
स्वरूपास विसरून जातों. आपण आवरण घाळून 
डोळे झांकून बसतों; अर्थात्‌ तें. आपण पाहुं शकत 
नाहीं. साधु पुरुषांचा सोंवळेपणा व अधिकार, त्यांची 
ज्योति व पवित्रता वेगळ्या प्रकारची आहे; तथापि 
तुम्ही, आम्ही व ते सर्व, सारथी असून प्रत्येकाच्या 
ठिकाणीं रथी एकच आहे. सारथी निष्काळजी व 
बेसावध असला, तर घोडे मस्त व अनावर होऊन गाडी 
कधीं कधीं गटारांत नेऊन आदळतात; तसाच प्रकार 
अनेकवेळां तुमच्याआमच्यासारख्यांचा होतो. आपण 
प्रत्येकाच्या ठिकाणीं परमात्म्याला पाहण्याचें सोडून 
एकमेकांचे दोष पाहत असतों. छिद्रान्वेपी होतों, हें 
आपलें अभाग्य, प्रत्येकाच्या ठिकाणी परमेदवराची 
ज्योति, परमेश्‍वराचें सिंहासन आहे, असें आपण पाहिलें, 
म्हणजे एथेंच स्वर्ग आहे. सर्वत्र ब्रह्मरूप पाहून सुख- 
स्वरूप होणें, हीच स्वर्गप्राप्ति; स्वर्ग कांहीं निराळा 
लोक नाहीं. रथीच्या स्वाधीन केळेळा सारथि घोड्यास 
चालवितो. रथी, नियंता, शास्ता, पिता, माता सर्वांच्या 
ठिकाणीं एकच आहे असें वाटलें म्हणजे प्रत्येकाला सुख 
होईल, भाणि साधु पुरुपांचीं वचनें यथार्थ आहेत अशी 
थोडीबहुत प्रतीति होण्याळा साधन होईल. 


विज्ञान 


मार्गे कांहीं दिवसांपुर्वी झालेल्या भाषणांत या 
विश्वामध्ये आपण खरोखर काय पाहतों व ऐकतों याचें 
विवेचन केलें होतें. त्यांत भावार्थ असा होता को, मन 
मनाला पाहत असतें. स्वाद, रचना, कवित्व, वगेरे 
नाना तऱ्हेचे व्यवसाय आम्ही करितों त्यांचें सार 
काय आहे? या सवे व्यापारांचें वर्म काय आहे 
याचें अनुमान नुसत्या त्वचेवरून अथवा बाह्य स्वरूपा- 
वरून केलें, तर तें फसेल. नारळाची बाहेरची खर- 
खरीत त्वचा व त्याचें कठीण कवच यांवरून त्याच्या 
गोडीचें अनुमान केलें असतां जंसें चुकेल, त्याचप्रमाणें 
आमच्या व्यवहाराचे बाह्य स्वरूप पाहण्याचा परिणाम 
होईल. तें काढून आंत काय आहे म्हणून पाहिलें, तर 
मन मनाला पाहते; त्याच्याश्ीं सहवास व संभाषण 
करीत असतें; जेथें दुसऱ्या मनुष्याचा संबंध नाहीं अद्या 


अनुक्रमणिका 


निर्जन प्रदेशांतही मन मताला पाहते. सृष्टींत जो 
परमात्मा अवतरला आहे, त्याला आपला आत्मा 
पाहतो. सृष्टींतील सोंदर्य परमात्म्याचे सूचक आहे 
म्हणून पूर्वविवेचनांत सर्वांभूती अवतीर्ण झालेल्या 
आत्म्याला जाणणें, त्याच्याशीं प्रत्यक्ष सहवास व 
संभाषण करणें, हें जीवात्म्याचे कर्तव्य असें प्रतिपादन 
केलें. आज केवळ मन मनाला पाहते, किवा आणखी 
कांहीं खूण पटते, हें पाहावयाचें आहे. उपनिषदाच्या 
एका भागांत एका विद्यार्थ्याचा पित्याशीं संवाद चालला 
असतां, त्याला सृष्टीमध्ये मन मनाला पाहूतें असें उत्तर 
मिळालें; तेव्हां त्यानें पित्याळा एवढेंच होत असतें 
कीं याच्या पळीकडे कांहीं तरी गूढ आहे. असे उलट 
प्रश्‍न केले. त्यावर पित्यानें उत्तर दिले कीं याच्याही 
पुढें दोन पायऱ्या आहेत; त्यांपैकीं पहिली विज्ञान ही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धमंपर व्याख्याने 


»होय. मन व विज्ञान यांत कळण्यासारखा भिन्नपणा 
आहे. विद्षेष ज्ञान या धात्वर्थी विज्ञानाचा विचार आज 
कतंव्य नाहीं. तर मग विज्ञान म्हणजे काय ? हत्ती, 
घोडा, पर्वत, इत्यादि बाह्य विषयांचें ग्रहण जोंपर्यंत 
म्‌न करीत आहे, तोंपर्यंत तें ज्ञान; पण असें होतां 
होतां मनानें मनच ज्ञानाचा विषय केला, म्हणजे जो 
विचार होतो, तें विज्ञान. मन ज्ञानविषयीभूत होणें, 
हेच विज्ञान. योग्यतेच्या मानाने, ज्ञानापेक्षा या 
विज्ञानाचा दुरान्वयाचा संबंध आहे, असें कित्येकांस 
वाटत असतें; तथापि तें मुळींच कधीं होत नाहीं असें 
नाहीं. ज्यांचा सर्वे जन्म अश्या दंग रीतीनें जातो कीं, 
मनाचा संकोच आंत करून विचार करण्याचे प्रसंग 
येत नाहींत; ते अत्यंत अभागी समजावे आणि असे 
फारच थोडे असतील. तुम्हांआम्हांसारख्यांला कधीं 
कधीं तरी असे प्रसंग येतात हे, ' मी माझ्या मनच्या- 
मती विचार केला ', ' माझें मन मला सांगते" 
इत्यादि बोलण्याच्या प्रकारांवरून सिद्ध होते. जो 
मतुष्य मनाला आंत खेंचीत नाहीं, तो मनाच्या 
खऱ्या स्वारस्याला पावत नाहीं. अंतर्यामींचा विचार 
झाल्याविना, अथवा आपलें मन ज्ञानाचा विषय 
झाल्याविना, इंद्रियांच्याद्वारें प्राप्त झालेलें बाह्यमविषयक 
ज्ञान आपलेंसें होत नाहीं. मनाला ज्ञानाचा विषय 
करण्याची योग्यता मतुष्याच्या अंगीं आली, म्हणजे 
पूर्णकाळ झाला. मनुष्य वयांत येणें म्हणजे हा अधिकार 
त्याला प्राप्त होणें. तो मुलगा वयांत आला नाहीं असें 
आपण म्हणतों त्याचा अर्थ हाच कीं, त्याला मन 
मनाचा विषय करून घेण्याचें सामथ्ये आलेलें नाहीं. 
लोकरीतीनें व सरकारी कायद्यानें हा अधिकार आला, 
म्हणजे मनुष्याच्या कृतीची जबाबदारी त्याच्या माथ्या- 
वर विद्योष येते; एम्हवीं लहान अल्पवयस्क मुलांस 
मोठ्या मनुष्यापेक्षां कमी ऐकूं येतें अथवा दिसतें असें 
नाहीं, तर त्याच्या कृतीची जबाबदारी त्याच्या माथीं 
यण्याइतके त्याचें विज्ञान नसतें. बाह्य सृष्टींत मार्दव, 
काठिण्य, सुरूपता, कुरूपता इत्यादि इंद्रियजन्य ज्ञानाचे 
विप॒य आहेत; पण बरेंवाईट म्हणून जे कांहीं आहे तें 
विद्षेष असून बाह्य सृष्टींत नाहीं, आणि तें मनाच्या 
ठिकाणी विचार अथवा मनाची परीक्षा केल्याविना 
समजत नाहीं. विषय इंद्रियाळा संलग्न झाले, म्हणजे 
एका प्रकारचें ज्ञान होतें; परंतु बरेंवाईट समजणे, हा 
जो मनाचा धर्म, त्याची जागृति अथवा उद्गोधन 


अनुक्रमणिका 


३१ 


होणें हें विज्ञान अधिक महत्त्वाचें आहे. शिष्टाचार, 
संतसमागम, शाळा वगैरे व्यवस्था यांकरितां आहेत 
कीं, त्यांच्यायोगें मनाचें निरीक्षण करण्याची योग्यता 
यावी व वाढत जावी. ही योग्यता अंगांत आल्याच्या 
योगानें जबाबदारीच्या संबंधानें जो फेरफार होतो 
तो लहान, असमंजस, मुलानें अनन्वित कर्म केलें, 
तर त्याला आपण खोडी म्हणतों; आणि तेंच प्रौढ 
वयाच्या मनुष्यानें केले, तर तो शासनास योग्य असा 
अपराध समजतो, यावरूनच उघड दिसण्यांत येतो. 
मन स्तव्ध आहे; तें आदर्शासारखें म्हणजे आरशा- 
सारखें आहे. मन ज्ञानाला विषयीभूत केल्यानंतर 
वरेंवाईट समजतें आणि त्याची आवडनिवड. करितां 
येते. यालाच विवेक अथवा विज्ञान अशी संज्ञा आहे. 
यालाच सदसद्विचारशक्‍्ति असेंही नांव अलीकडे दिलेलें 
आहे. हें सामर्थ्यं मानवप्राण्यांत विश्षेष आहे आणि 
तें कांहीं काळानें येत असतें. 

आतां विज्ञानाचे स्थान, त्याची सूचना, मनुष्याच्या 
मनाच्या ठिकाणीं तर आहेच; पण.या शक्‍तीची खूण 
सृष्टींत सांपडते कीं नाहीं, हें पाहावयाचे आहे. 
कित्येकांचे असें म्हणणें आहे कीं, विज्ञान सृष्टींत नाहीं; 
योजना व रचना दिसते, परंतु विज्ञान अथवा विवेक 
हा दैविक नसून, सुखाची वृद्धि व्हावी आणि दु:खाचा 
नाश व्हावा, एतदर्थ मनुष्यानें कल्पिळेला आहे. या 
मताचा थोडा विचार करणें जरूर आहे. वास्तविक 
पाहिलें असतां, ज्ञानापेक्षा विज्ञानाशी आपला संबंध 
अधिक आहे. कारण, इंद्रियांपैकी एखादे नष्ट अथवा 
शक्तिहीन झालें असतां, तदद्वारा होणारें ज्ञान 
प्राप्त होत नाहींसे होतें, तसा प्रकार मनाचा . नाहीं. 
म्हातारपणाचें सौभाग्य हेंच आहे कीं, त्या. वयांत 
इंद्रियांचे व्यापार कुंठित होऊन कमी होतात, . पण 
विज्ञान वाढत असतें. जर तेंही कमी झालें, तर 
मरण बरें असें वाटूं लागतें. विज्ञान विकसित होत 
जागे, हाच म्हातारपणाचा शिक्का आहे. विज्ञानाचा 
व्याप मनुष्यसृष्टींत ज्ञानापेक्षांही अधिक आहे. शिष्टा- 
चार, राजदंड, दंडनीति. गृह्स्थिति यांचा पाया 
विज्ञान आहे. घरांतील कर्त्या पुरुषानें आपल्या परि- 
वाराचें संगोपन करावें वगैर व्यवस्था विज्ञानवश आहे, 
हें सवं गृहीत होईल. पण, विज्ञान सृष्टींत कोठें आहे ? 
अशीं शंका येते. सृष्टीमध्ये माधुर्य आहे; सोंदर्य आहे; 
पाहिजे असल्यास मन आहे असेंही म्हणा; परंतु विज्ञान 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


श्‍्र 


कोठें आहे ?भंतरचक्षूनें पाहिले, तर सर्व सृष्टींत जर 
कांहीं दिसत असेल तर तें विज्ञान होय असें आढळेल. 
सृष्टींत होणार्‍या व्यापारांवरून व उद्देशांवरू्न काय 
दिसून येतें ? ज्या गोष्टी केल्या असतां हित होतें 
त्यांच्याविषयी तत्परता व ज्या अहितकर त्या न 
करण्याविषयी दक्षता, हीं आपल्या दृष्टीस पडतात. 
आपण, अव्यवस्थितपणें वागलों, तर वाईट परिणाम 
होईल असें समजून, आपण सावध राहतों. दिव्याचा 
उपयोग प्रकाश मिळविण्यापुरताच करून घेत असतों; 
छृहान अज्ञान मुलाप्रमाणे आपण त्याच्यावर हात 
धरून पोळून घेत नाहीं. या मनाच्या व्यापारांत आपण 
अंतइचक्षूनें पाहिलें असतां काय दिसतें ? सर्व प्राण्यांचे 
संगोपन व्हावें, शुद्धवुद्धीचा विकास व्हावा, प्रेम वाढावें. 
सवंत्र कलह क्यांत व्हावेत. अज्नीच एकंदरीनें योजना आहे 
“असा बोध होतो. ज्यांत परब्रह्माचे स्वरूप आवि्भूत 
होत असतें असा विज्ञानमय कोश मनोमय को्या- 
पलीकडचा आहे. तेणेंकरून सृष्टि विज्ञानमय आहे, 
अशी प्रतीति होते. राजशासनांला आधार विज्ञानाचा 
“असतो. तरी त्यांनीं विज्ञानमय होणारा फारच अल्प 
प्रदेश आहे; आणि त्यांचा धर्म्यंपणा विज्ञानमय कोदा 
आहे, म्हणूनच त्यांस प्राप्त होतो. पुण्यमार्गाकडे मन 
प्रवृत्त व्हावें व पापापासुन परावृत्त व्हावे, असा 
स्वाभाविक कल असतो, त्याचें मूळ विज्ञानमय कोश्यांत 
आहे. सृष्टीची रचना, मनुष्याची स्थिति इत्यादिकांवर 
विज्ञानाचा परिणाम होत असतो. आल्हाद व क्लेश 
सर्वांस होतात. याहून भिन्न जें वरेंवाईट केल्यानें 
सुखदु:ख होणें, तें विज्ञानाच्या विकासावर अवल्वून 
असतें. लूव्ळवाडीनें आपला चरितार्थ चालविणारे 
भिल्ल, रामोशी वर्गरे लोक क्वचित्‌ नसतात असें नाहीं, 
तरी सामान्यतः अनिर्वाहपक्ष म्हणून चोरी होत असते. 
चोराला चोरी पचली म्हणजे 


डा आल्हाद होतो; परंतु 
त्याचे मन त्याळा खात असतें 


ब्ाणि पोटाची गार 


अनुक्रमणिका 


“नवभारत 


: जुले-ऑगस्टःसप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


' भरण्यासाठी केलेल्या चोरीविपयीं त्याला वाईट वाटतें. 


आल्हाद व क्लेश परावलंबी आहेत; त्यांच्या पलीकडचें 
सुखदु:ख (आत्म्याचें) हें कांहीं निराळें आहे, आणि तें 
विज्ञानमय आहे. आत्मा सुखात्मा झाला, विज्ञानमय 
कोशाची वृद्धि झाली, म्हणजे तो पुरुष राजा नसला, 
अथवा अधिकारी नसला, तरी लोक त्याला' जास्त 
भितात. व्यभिचारिणी स्त्रीला पतित्रतेपाशीं गेलें असतां 
जें दुःख होतें तें विज्ञानमय कोशाची तिजमध्यें जागृति 
होते म्हणून होतें. पापी, दुराचारी मनुष्य शेजारच्या 
सदाचरणी मनुष्यापाशीं जावयास भीत असतो, त्याचेंही 
कारण हेंच असतें; त्याला कांहीं शारीरिक क्लेश 
होतात असें नाहीं. विज्ञानवृद्धि व्हावी; तन्मयसुख 
वाढावें; अद्नीच योजना सृष्टीमध्ये आहे; म्हणूनच 
तुकारामवावांनीं * ऐसें भाग्य कईं लाहाता होईन । 
अवघें देखें जन ब्रह्मरूप ।। ' असें म्हटलें आहे. ब्रह्मरूप 
म्हणजे विज्ञानरूप. आफ्रिकाखंडांतील ओसाड वाळवंटांत 
पाण्याचा झारा अथवा ओलवण दृष्टीस पडली असतां, 
प्रवाशाला आनंद वाटतो, त्याप्रमाणें आपणांपैकीं 
प्रत्येकास आपल्या आठवणीच्या वालुकामय प्रदेशांत 
निर्झर व झाडपान असलेल्या सत्संगरूप सुखकर 
प्रसंगाचा अनुभव कधींनाकधीं येत असतो. सदैव विज्ञान- 
मय कोशाची गांठ पडावी, याच उद्देशानें सृष्टोमध्यें 
गांभीर्य, सोंदर्य, शांतता इत्यादि योजना परमेरवरानें 
केलेली आहे. विज्ञानाच्या विकासाप्रमाणें अधिकार 
वाढतो, आणि आपलें सु वाढावे व दुःखाचा ऱ्हास 
व्हावा, अद्या योजनेची साक्ष पदोपदीं सांपडते. आमचें 
दुर्देव आहे कीं, आपण आपल्या डोळ्यांवर अंधारी 
आणून घेतों. मागील भाषणाच्या पुरीकरणासाठी हा 
विषय आज आपणांला सादर केला आहे. तर प्रत्येकाने 
भापल्या ठायीं विज्ञानमय कोश्शाची वृद्धी होत आहे कीं 
काय, याविषयीं विवंचना करावी अशी माझी आपणा 
सर्वांस विनंति आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


$$ 


भक्तिव्यवसायांत वेठ असतां नये 


तळमळो चित्त दर्ानाची आज्ञा । 
बहु जगदीझ्या करुणा केली ॥ १॥ 
वचनींच संत पावले स्वरूप । 
माझें नेदी पाप योगा येऊं ॥२॥ 
वेठोएसा करो भक्‍तिवेवसाव । 
न पवेचि जीव समाधान ॥३॥ 
तुका म्हणे कई देसोल विसांवा । 
देवराया धांवा घेतें मन ॥४॥ 
या तुकारामबावांच्या अभंगाचे सार दुसर्‍या व 
तिसर्‍या चरणांत आहे. ' हे परमेश्‍वरा, मागें साधुसंत 
तुझें नामोच्चरण करून स्वख्पाप्रत पावले, त्वद्रूप 
झाले; परंतु तसा योग घडण्यास माझें पाप आड 
येतें ', असें दुसऱ्या चरणांत म्हटलें आहे. ज्याला असे 
प्रसंग येत नाहींत, आणि परमात्म्याच्या दर्शनास आपलें 
पाप आडवें येते, अश्नी प्रतीति येत नाहीं, तो धर्म- 
मार्गातला खरा अधिकारीच नव्हे. ऐहिक व्यवहारांत 
आपण कोणताही उद्योग केला, आणि त्याचें फल प्राप्त 
झालें नाहीं, तर देवाला, किवा दैवाला शब्द लावण्याची 
साधारण प्रवृत्ति असते; आपणाकडेस दोष घेण्याची 
वृत्ति मनाची फारकरून नसते. संसाराप्रमाणें परमेश्‍वर- 
प्राप्तीच्या मार्गास लागलेल्यांचाहो प्रकार असाच 
होत असतो. आपण चुकत आहों म्हणून फलप्राप्ति होत 
नाहीं, असें मताला सह्सा वाटत नसतें परमेश्वराच्या 
दरशनाविषयीं उत्कंठा असतां भेट तर होण्याचा योग येत 
नाहीं अशा विवंचनेंत पडलें असतां तुकारामबावांनीं 
वरील अभंग केला आहे. आपणांस ज्याविषयीं आज 
विझेषेंकरून विचार कर्तव्य आहे तो भाग तिसऱ्या 
रणांत आहे. तो हा कीं, भकक्‍्तिव्यवसाप्र वेठीच्या 
दृष्टीनें केला असतां मनाळा समाधान व्हावें तसें होत 
नाही. शहरांतील जुन्या अनुभवाच्या लोकांस व बाहेर- 
गांबीं सांप्रतही, वेठ अथवा विगार म्हणजे काय हें 
माहीत असतें. गोरगरीबांकडून त्यांस मुळींच मजूरी 
वगेरे न देतां आपल्या दौळ्तीच्या अथवा अधिकाराच्या 
गोरावर काम करून घेणें, याला वेठ म्हणतात. हा 
श्रीमंत लोकांचा व सरकारी अधिकाऱ्यांचा हक्‍क 
असतो. त्यांस सुखसाधने अधिक सुलभ व्हावीं म्हणून 
न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


गरीब दुवळयांकडून त्यांच्या मेहनतीच्या मानानें अत्यंत 
दीन बलृत्याप्रमाणें जो जुलमाचा रामराम करविला 
जातो, ती वेठ किंवा बिगार होय- अर्थात नाखुशीनें 
करावयाचा. असा हा वेठीचा व्यवसाय कधींही 
समाधानकारक व्हावयाचा नाहीं. ओझें उचलले, 
काबाडकष्ट केले, आणि त्यांचा मोबदला मिळाला 
नाहीं, तर करणाराला समाधान तें कसें होणार? 
लोकव्यवहारांत वेठ अनेक प्रकारची होऊं शकते; पण 
भक्तिव्यवसाय वेठीचा कसा होऊं शकेल, ही शांका 
सहज उभी राहते. श्रीमंताने, अथवा सत्ताधार्‍यानें, 
गरीबावर कामगिरी लादणें संभवते व तसें नेहमीं 
होतही असतें; पण त्याप्रमाणें परमेश्‍वराची भक्ति 
करण्याच्या बाबतींत होणें शक्‍य आहे काय ? होय, 
शक्‍य आहे, आणि तसें नेहमीं होतही असतें. भकक्‍ति- 
व्यवसायांतही वेठ आहे; इतकेंच कीं, ती परमेश्‍वर 
आम्हांवर लादीत नाही; ती आपण होऊन आम्ही 
आपणांवर लादून घेत असतों. अश्या प्रकारच्या भक्‍्ति- 
व्यवसायापासून फलप्राप्ति होत नाहीं; प्रसन्नता, 
उत्साह, परमेश्‍वराच्या सद्धेतूविषयीं माहिती वगेरे 
कांहीं निष्पन्न होत नाहीं; आणि आपली गति उन्नत 
किवा अवनत होत आहे, हें समजण्यासारखी खूणही 
मिळत नाहीं. वेठ सापेक्ष आहे; गरीब, श्रीमंत, समथ, 
दुर्बळ, अशा परस्परविरुद्ध स्थितींत असणाऱ्या लोकांची 
कामकाजाच्या संबंधानें गांठ पडते, तेव्हां वेठीचा प्रकार 
होऊं शकतो. असें असतां “ ' वचनींच संत पावले स्वरूप, 
माजें नेदी पाप योगा येऊं'; शुक, नारद, सनक, सनंदन 
इत्यादि भवत नामाच्या संकीतंनानें तुझ्या स्वरूपाप्रत 
पावले असतां, माज्ञें पाप आडवें येऊन तज्षी प्राप्ति 
होत नाहीं; असें कां होतें, हो शंका मनांत येऊन 
आपण भक्ति करतों ती वेठीचा व्यवसाय तर होत 
नाहीं? आपली पुजाअर्चा, आपलें भजन व नाम- 
संकीतंन यांत वेठीचा प्रकार होतो, असें तर नसेल 
ना? ” या विचारांत तुकारामबावा पडले. अश्या 
स्थितींत असतां मनाला स्थैयं, धैय आलें पाहिजे; 
उद्योग झाला पाहिजे; तसें होत नाहीं. आपण परमे- 
इवराची भक्ति करितो; र: . चित्तांत जागा, ६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


34 
कोठें राहिली ? अश्ञा शंका मात्र आपणांस येतात. या 
वाबतींत एकानें दुसऱ्याला सांगावयाचें काम नाहीं; 
ज्याचा त्यानें आपल्या मनाशी विचार केला पाहिजे. 
धमंसंवंधी जें आपलें आचरण होत असतें; भजनपुजनादि 
जे आपण प्रकार करितों; त्यांत लोकांचें काम नाहीं; 
तें आपलें आहे असें समजून आपण चालतों कीं काय; 
याविषयीं आपल्या मनाची साक्ष कशी काय पटते, तें 
प्रत्येकाने पाहिलें पाहिजे. हा विचार करितांना परमेश्वर 
अलिप्त आहे; तो कोणत्याही प्रकारची वेठ आपल्यावर 
घालीत नाहीं, हे लक्षांत ठेवणे आवश्यक आहे. अंग 
मोडून केवळ निरुपायानें एखादे काम करणें व तेंच 
उत्साहाने करणें यांत पुष्कळ फरक असतो, ही 
प्रत्येकाची अनुभवाची गोष्ट होय. निरनिराळ्या 
इंद्रियांचे व्यापार एका प्रकाराचे व्हावे आणि मनाची 
प्रवृत्ति दुसरीकडे असावी, म्हणजे त्या क्रियेला वेठीचें 
स्वरूप थोड्याबहुत अंशीं येत असतें. स्मरणी घेऊन 
जप करण्यांत कांहीं म्हणण्यासारखे गैर नाहीं, व संवय 
लागण्याच्या कामीं स्मरणी निरुपयोगी आहे असेंही 
नाहीं; परंतु मनाची धाव दुसरीकडे असतां नुस्ते मणि 
भोढले, तर ती केवळ वेठ होय. कर्ममार्गांत हा वेठीच्या 
भकक्‍्तिव्यवसायाचा प्रकार नित्य दृष्टीस पडत असतो. 
ब्रतें, अनुष्ठाने इत्यादिकांच्या भानगडीस न पडणाऱ्या 
आपणांमध्येही जो विधीचा भाग आहे त्यात वेठ होऊं 
शकते. परमेश्‍वर कोणत्याही प्रकारें आपल्या डोयीवर 
घोंड देत नाही, असें समजून मनानें एखादी गोष्ट 
घेतली असतां ती उत्साहाने व मनोभावाने केली, 
तरच ती फलप्रद होईल. अक्ली वस्तुस्थिति असून 
अनेकवेळां असें होतें कीं, शुष्क बाह्य क्रियेळाच सर्वपरी 
माधान्य देण्यांत येते, आणि तिजमध्यें मन संलग्न आहे 
किंवा नाहीं, याचा निवंध एकौकडे राहतो. अश्ली स्थिति 
झाली म्हणजे मनाळा समाधान होत नाहींसें होतें, 
आणि अन्य तर्‍हेचे दोष उद्भवतात. विधिविधानांचा व 
क्रियाकलापांचा मूळ उद्देश आत्म्याला वळण लागण्याचा; 
त्याबहृळ्न हातांना, पायांना, जिभेला मात्र वळण लागतें. 
इंद्रियांस काय, मनास काय, निर्वंध पाहिजे, आणि 
त्याशिवाय तीं सुयंत्रित चालत नाहींत, ही गोष्ट खरी 
आहे. पण, इतर साधारण गोष्टींप्रमाणें धर्माच्या बाब- 
तींत केलेल्या व्यवसायांत मन एकनिष्ठ असल्याविना 
कदाचित्‌ त्यानें इंद्रियांला, शरीराला वळण लागेल; 
पण, परमेश्‍वराच्या ठायीं तल्लीनता उत्पन्न होत नसल्या- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


कारणानें तो विफल होतो. वेठीच्या तर्‍हेच्या व मनो- 
भावानें उत्साहपुर्वक होणाऱ्या भवितव्यवसायानें . जे 
मनावर संस्कार होतात त्यांत महंदतर असतें. अश्ला 
प्रकारचे जड भक्‍्तिव्यवसाय एकदम टाकून द्यावे असा 
सांगण्याचा भाग नाहीं. आणि तसें सांगणें अन्यथा आहे; 
पण तेणेंकरून पापाविषयीं तिटकारा व सदाचरणा- 
विषयीं आवड उत्पन्न होण्याचा संभव नाहीं. कोणतेही 
काम सक्तीने, किवा जबरीने, करावें लागलें, आणि 
त्यांत स्वत:चें हित आहे, अथवा तें आपलें कर्तव्य आहे 
असें वाटून तें मनापासून झालें नाहीं, तर त्यांत काम 
करविणार्‍्या धन्याच्या चांगुलपणाने, किवा कडवे- 
पणानें जो काय फरक होतो, तो इतकाच कीं, चांगला 
धनी असला, तर तो पोटभर जेवावयाला घालतो; 
तोच वाईट, ह्वाड असला, तर अपशब्द बोलून अधंपोटीं, 
अथवा खावयास कांहीं न देतां, घालवून देतो; पण 
वेठीचा भाग राहतोच राहतो. मनुष्य केवळ काम 
करतो, परंतु मन तेथें नाहीं, तर तें व्हावें तसें होत 
नाहीं, आणि त्यांत फारसा अथे नसतो. धर्मसंवंधी 


बाबतीतही एकादी क्रिया करतां करतां ती वेठीच्या 


तर्‍हेनें करण्याची साधारण प्रवृत्ति असते. चांगल्या 
संवयी लागाव्या, हें अत्यंत इष्ट आहे; परंतु नियमानें 
एखादी क्रिया केली, म्हणजे होतां होतां तिचा आत्म्या- 
वर मनाच्याद्वारें पुर्वी परिणाम होत असे, तसा होत 
नाहींसें होतें. आपणांमध्ये दुर्वळता किती आहे याचा 
विचार केला असतां चांगल्या संवयी लावून घेण्याची 
आव्यकता कमी आहे असें नाहीं; पण संवयीमुळें 
वेठीच्या रीतीनें कार्ये होतात; मनाच्या स्फूर्तनिं 
होणारीं होत नाहींत. आपण योजिलेल्या उपायांनी व 
निवँधांनीं अमुक एक प्रकारच्या सवयी लागतात, आणि 
त्या लागल्याही पाहिजेत. मोठी पंचाईत ही असते कीं, 
केबळ सवयीने कोणतीही गोष्ट झाली, म्हणजे तिला 
सामात्यत: वेठीचें स्वरूप येतें. चांगल्या संवयीची व 
अभ्यासाची मातब्वरी इतर गोष्टींप्रमाणे धर्ममार्गांतही 
मुळींच नाहीं असें नाहीं; परंतु संस्काराचे महत्त्व 
अधिक आहे, आणि तें जागृत राहील असें केलें पाहिजे. 
धर्मसंबंधीं बाबतींत तल्लीनतेनें होणारी फलप्राप्ति कांहीं 
चमत्कारिक आहे. दोन गोष्टी होत असतां मनाला 
संस्कार काय व कसा होतो याकडे विद्दोष लक्ष दिलें 
पाहिजे. आतां आषाढी एकादशी जवळ आली आहे; 
यास्तव चहूंकडून पंढरपुरास जाणाऱ्या वारकऱ्यांचेंच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


- स्या मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धमेपर व्याख्यान 


उदाहरण आपण घेऊं या. त्यांतून वरेच, वारीचा नेमं 
केला, म्हणून फक्‍त वारी करणारे असतात; परंतु 
कित्येक वारी करीत असतां त्याच संधीस व्यापारधंदा 
करणारे असतात. तथापि व्यापार करणार्‍या वारकऱ्यांस 
फलप्राप्ति कमी होते, अथवा मुळींच होत नाहीं, असें 
अनुमान करणें वरोबर नव्हे. साधक स्थितींतील विचारी 
लोक संवयीस प्राधान्य देत नाहींत; त्यांच्या दृष्टीनें 
मनावर होणाऱ्या संस्काराला महत्त्व अधिक असतें. अगुद्ध 
मार्गाने जाणाराही संस्कारावर लक्ष देणारा असला, 
तर त्याला फलप्रास्ति अधिक होते. यासंवंधाने प्लेग- 
सारख्या ज्या भयंकर व्याधीनें येथें व अन्यत्र लोकांस 
घरदार नकोसें करून त्यांची दाणादाण करून सोडली 
आणि कोणी कोणास पुसेनासें झालें आहे, तिचा धर्म- 
दृष्ट्या विचार केला नसतां, अशा दुर्धर प्रसंगामध्ये 


९ ९०) 


आपले सा 

आम्हांसी आपुलें नावडे संचित । 

चरफडी चित्त कळवळयानें ॥ १॥ 

नन कळतां जाला खोळंब मारगा । 

जगीं आलों जगा बहुरूषीं ॥२॥! 

कळों आलें बरें उघडले डोळे । 

कणंधार मिळे तरिबरें॥३॥ 

तुका म्हणे व्हाल ऐकत करुणा । 

तरी.नारायणा उडी घाला ॥ ४॥ 

तुकारामबावा म्हणतात कीं, आम्हांला आपलें 

संचित आवडत नाहीसे ज्ञालें आहे. बरें, संचित आवडत 
नसेल असें असलें, तरी पुढें काय ?! संचित आवडत 
नाहीं एवढ्यानेंच भागत नाहीं. तर तुकारामबावा 
सांगतात को, आमचें चित्त चरफडतें; कशाने ? तर 
कळवळयानें. हें तुकोबाच्या अभंगातील बावय आपच्या 
अनुभवाला कसें काय पटते. यांचा विचार प्रत्येकाने 
आपल्या ठिकाणीं करावा. अभंगाच्या शब्दांमध्ये 
काठिण्य नाही आहे; अनुभवामध्यें प्रकार कसा आहे 
याची प्रतीति प्रत्येकाने पहावी. व्यवसाया त्मिका बुद्धि 
नष्ट होऊन आम्हांमध्यें असणारे बाजारांतले काल्पनिक 
भेद सुटावे, म्हणून आपण या स्थलीं बंसलों आहों; तर 


अनुक्रमणिका 


३५ 
अल्पोंश तरी आपेल्या हिताचा आहे, वे त्याचा मनावर 
सुसंस्कार होण्यासाठीं आपण उपयोग केला पाहिजे, 
असें आपणांस वाटण्यासारखे आहे. सारांश, या अभंगा- 
वरून मुख्य बोध घ्यावयाचा तो हा कीं, इतर गोष्टीं- 
प्रमाणें धर्ममार्गांत चांगल्या संवयी नकोत असें नाहीं; 
परंतु त्यांस संस्काराच्या उच्चस्थानीं बसवितां नये. 
संवयीचा उपयोग असला तरी त्यांचा मान, त्यांचा 
अधिकार संस्कारापेक्षां कमीच; आणि संस्काराची 
महती मनांतून उठवून देईल अशी संवय लागतां नये. 
नाहींपेक्षां भक्तिव्यवसाय व भजनपुजनाची खटपट यांस 
बेठीचें स्वरूप येऊन मनास समाधान होणार नाहीं, 
आणि परमेश्‍वरदशेनाचा लाभ न होतां ही वेठीची 
भवित निष्फळ होईल. 


ज्र 


चेत नावडेसें होणें 


आपलें संचित आपणांस आवडत नाहींसें होऊन, दुःसह 
झालें आहे काय, आणि हवा वंद पडते, चैन पडेनासें 
होतें त्याप्रमाणें जीवात्म्याची चरफड झाली आहे, असा 
कधीं तरी आपणांला दिवस आला आहे काय, हा विचार 
केला पाहिजे. वस्तुस्थिति पाहिली, तर आमच्यांतून 
कोणाला संचित कधीं नावडतेंच होत नाहीं; चरफडणें 
दूरच. या संबंधानें अर्जुनाने श्रीकृष्णाला मार्मिक प्रश्‍न 
केला आहे, तो हा कों, जनावराला खाटकानें ओढून 
न्यावें त्याप्रमाणें मनुष्य परवशतेमध्यें कां पडतो ? याचें 
कारण इतकेंच कीं, साधारणत: मनुष्याला संचित नावडतें 
होत नाहीं, इतकेंच नाहीं, तर उलट, त्याचें ओझें वाटत 
नाहीं. अशी स्थिति आहे तोंपर्यंत यथा्थता नाहीं. 
प्रत्येकाने हें अभिमाताचें गांठोडें बांधून ठेविलें आहे व 
त्याविषयीं त्याला घमंडी वाटत असते. चालीवरून, 
मुद्रेवरूल, पेहरावावरून व बोलण्याच्या ऐंटीवरून 
माणसांमध्ये भेद असतो, तो भाग निराळा आहे; परंतु 
कोणास आपलें ज्ञान, कोणास आपलें बल, कोणास 
आपली झ्ांति, कोणास आपलें औदार्य, कोणास आपलें 
स्वरूप, कोणास आपली कुटुंबवत्सलता वगैरे गुणां विषयीं 
अभिमान असुन त्यांची लोकांत चहाच होत नाहीं असें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


शद 


वाटतें; लोकांस आपल्या अंगचे गुण दिसतच नाहींत, 
अशीं गांठोडीं व ओक्षीं प्रत्येकजण वाहात आहे. मनाची 
अशी व्यवस्था असली, म्हणजे ओजझञें आपणांस दडपून 
टाकते. अशा रीतीनें आपण मनाच्या वेड्या घारण 
केलेल्या असुन आपणांला मात्र तें वाटत नाहीं, व 
आपले हातपाय खुलले आहेत, अज्लीच धुंदी असते. या 
भारी बिड्या परचक्रानें अथवा परस्थ अंमलानें 
घातलेल्या नाहींत; तर आपल्या आपण ठोकलेल्या 
आहेत; ह्यामुळें आपणांस पाश नाहीं, आपण अगदीं 
नि:शृंखळ भाहों, असें भासत असतें. याच भासाला 
वेदांत्यांनीं अविद्या, अथवा माया म्हटलें आहे. स्थिति 
एक प्रकारची असतां विपरीत गोष्ट खरी वाटते, हीच 
माया. अनेक प्रासंगिक कारणांनी जी बुद्धि, जो तिखट- 
पणा, जें बल, जी विद्या इत्यादि प्राप्त झालेलीं असतात 
त्यांचें जें ओझें मी बाळगितों, तें संचित मी बादशहा, 
मी संस्थानिक, मी जहागीरदार, मी अमेरिकन, मी 
युरोपियन, मी धनाढ्य असा जो बोजा उत्पन्न होतो, 
तो आपण आापल्या कृतीने मिळविलेला नसतो; तो 
वाडवडिलांपासुन प्रमाणत: आलेला असतो; व पिढी- 
प्रमाणें हें ओज्ञें वाढत जातें. यांतून एखादी 
स्वसंपादित असली, तरी तो केवळ आपल्याच 

परिणाम नसुन, त्याला अनुकूल अश्या ज्या 
गोष्टी झाल्या त्यांवर अवलंबून आहे. 

संचिताचे आहेत; परंतु अभिमानाने 

भोले बाळगितों. आपल्या कृतीने, अथवा 
त्यांची उपस्थिति केळी असली, त 
अभिमान असो; परंतु तसें नसून जागू, 


गोष्ट 
कृतीचा 
पुष्कळ 
हे सर्व प्रकार 
आम्ही त्यांचें 
1 क्रीयमाणानें 
र॒त्यांविषयीं 
तींत तर काय, 
हत असतों; व 
वागते. खरोखर 


पण रात्रींही निजलों असतां, बोजा वा 
त्यामुळें परस्परांविषयीं देषवृद्धि मनांत 


१. हें पद हृदयंगम असल्यामुळे, 
आहे. सं० त 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


विचारकेला असतां, हें संचित आवडूं नये, इतकेंच 
नव्हे, तर त्याच्या संबंधाने अंगाची लाही व्हावी; 
परंतु उलट प्रकार असा होत असतो कीं, या संचिताला 
आपण कुरवाळतों आणि खाऊं घालतों. तुकोबांचे 
संचित त्यांस कां नावडतें व्हावें; त्याचा त्यांला त्रास 
कां वाटावा व तुम्हांञाम्हांला कां वाटूं नये याचा 
विचार प्रत्येकानें अवश्य करावा. असें केल्यावर खूण 
पटेल, त्याला पटेल; नाहीं, त्याला नाहीं; इतकेंच कीं 
ज्याहा पटेल तो भाग्यवान्‌ समजावयाचा. कितीही 
सुखाचीं साधनें असली, कितीही पुरुषार्थ असला, तरी 
या संचिताच्या योगाने काय स्थिती होते त्याचें 
* माझ्या कनवाळू क्षमानिधी  या' पदांतील * जाणुनि 
भाधीं करितों अनुचित तें, काय असें मज होतें ' व 
“विचार करुनीही निश्चय, करितां स्थिर न होय ' या 
दोन्ही कडव्यांच्या पूर्वार्धात कवीनें फार माभिक रीतीनें 
वर्णन केलें आहे. यांत सांगितल्याप्रश्षाणे निश्‍चय स्थिर 
कां होत नाहीं; नियम कां पाळला जात नाहीं; ऊध्वं- 
दिशेस जाऊं लागलों असतां, आपण पाठीमागें कां 
हटतों ? तर या संचिताचे ओझें असलें म्हणजे तें 
आपणांस इतकें जखडून टाकतें कों, आपली कतृत्व- 
शक्ति अगदीं जाऊन स्वतंत्रता जणूं काय आपणांस 
नव्हतीच अशी परतंत्रता येतें व संचिताचे आपण 
दास बनून, ते करवील तें आपण करतों. संचिताचे 
दास होऊन आपल्या आपण परस्वाधीन होतों. ही 
परवक्षता परस्थ अमलाखालीं असण्यापेक्षांही दुःसह 
होय हें जाणून, तुकारामांसारख्यांनीं आपलें संचित 
नाहींसें केलें, तसें तुम्हांआम्हांला होत नाही, हें साधू- 
पुरुषांमध्ये व आपल्यामध्ये अंतर आहे. साधरुसंतांस 
देहधरमं आपल्याप्रमाणेच लागू असतात, व त्यांपैकी 


ज्यांस तें अवगत नसेल अशांच्या फायद्यासाठी येथे मुद्दाम दिलें 


4 


माझ्या कनवाळू क्षमानिधि । दीन मो आहेंसाधी।॥ 
मळलों डुरितमळें मज शोधी । हरण तुला अपराधी ॥ छु० ॥ 
जाणूनि आधीं करितों अनुचित तें । काय असें मज होतें । 

न कळे हें स्वामी वि्वपते । आवरीं या चित्तातें॥ १॥ 


विचार करूनीही निश्‍चय । करितां 


स्थिर न होय । 


यासीं तव छुपेगिवाय । नाहों अन्य उपाय ॥ २॥ 
ससर्था घेतलें त्वां साझें । सवंप्रकारें ओझें । 
तेसे कर भजनी मन रिजे । आणि खेदाग्नि बिज्ञे ॥३॥ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेंस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


“त र. - 00. 


कोणी मेलेलीं माणसें सजीव करितात; कोणी मल्िदी 


उठवितात; कोणी भिती चालविंतात असें सांगतात. ' 


त्यांत विशेष मोठेपणा नाहे असें नाहीं. त्यांचें वि्ेष 
लक्षण हेंच कीं, जे आपणांस नानातऱ्हेचे संदेह व भ्रम 
असतात, आणि मिथ्या सामर्थ्याच्या, ज्ञानाच्या, अधि- 
काराच्या, व बलाच्या कल्पना व त्यांपासून होणारी 
घमंडी इत्यादि ते सर्व नष्ट करितात, व त्या अभिमाना- 
ध्यें वैय्यथ्ये आहे, इतकेंच नव्हे, तर दुष्टपणा आहे 

असें समजून त्यांचें बळ मोडण्याचा सतत प्रयत्न त्यांच्या 
हातून होत असतो. आपण उलटे त्यांस अधिक पोटा ठितों. 
याचा आपणास अनुभव आहे, किंवा नाहीं, याची 
ज्यानें त्यानें प्रतीति घ्यावी. तुकोबांनीं म्हटल्याप्रमाणे 

न कळतां जाला खोळंबा मारगा । 

जगीं आलों जगा बहुरूपी ।। 
आपल्या मार्गात खोळंबा झाला आहे किंवा नाहीं, हें 
पाहुं गेल्यास आपण संचितानें परवश होतों; खऱया 
आत्मस्वरूपाच्या ( आपलेपणाच्या ) अंशाला उदयास 
येऊं देत नाहीं; तो संचिताच्या अभिमानानें दडपून 
जाऊं देतों, व आपल्या सभोंवतीं या संचिताचें वारूळ 
वाढवून त्यांत आपण वसलेले असतों, असें दिसून 
येईल. तसेंच जगामध्यें बहुरूप धारण करीत नाहीं असा 
कोट्यवधि मनुष्यांत एकही बहुधा सांपडणें मुष्कील. 
श्रीमंत नसतांना श्रीमंतीचा बडेजाव, ज्ञान नसतां 
ज्ञानीपणाची घमंडी, अशुद्ध पापी वतन असतां पवित्र- 
तेचा अभिमान, अशा रीतीनें बहुरूपीयणा एकदा नव्हे, 
तर आपल्या सर्व चरित्रांत नेहमीं, दृष्टोत्पत्तीस येत 
असतो. तेणेंकरून स्वरूपसिद्धि व्हावयाला जो कार्यभाग 
पाहिजे तो एकीकडे राहून, नाटकांतील सोंगें घेऊन 
बतावणी करण्यास व जें खरोखर मिथ्या तें सत्य मानून 
घेण्यास मात्र आपण तत्पर असतों. भगवत्प्राप्तीला 
मुख्य खोळंबा अथवा प्रतिवंध काय तो या वहुरूपी- 
पणाचाच असतो. असें असून तुकारामबावांनीं म्हटलें, 

कळों आलें बरें उघडले डोळे । 

कणंधार मिळे तरी बरें ॥ 

तुका म्हणे व्हाल ऐकत करुणा । 

तरी नारायणा उडी घाळा 1 १॥ 


अनुक्रमणिका 


“न्या. मू. महादेव गोविद रानेंडे ह्यांची धर्मपर व्यास्यानें 


६. 2-1 


त्याप्रमाणे आपण लोकांस फसविण्यास प्रवृत्त असतों, 
इतकेंच. नव्हे, तर आपण स्वतः आजवर भ्रमांत होतों 
असें वांटून, परमेश्‍वरा, उडी घाल (जसें दोन स्नेही 
रानांतून जात असतां त्यांतून एक नदींत पोहावयास 
गेळा, अथवा पाण्यानें भरलेल्या ओंड खाड्यांत पाय 
अवचित गेला आणि वुडूं लागला, म्हणजे तो दुसर्‍याला 
* घांव, उडी घाल ' असें आकांतानें म्हणतो त्याप्रमाणे) 
असें आक्रोशाने, कळवळ्यानें, अत्यंत निष्ठेनें आपण 
कधीं म्हटलें आहे काय ? आपल्यामध्ये जी ज्योति, 
कला, परमेश्‍्वराचें प्रतिबिंब आहे त्याजवर्ची काजळी 
नाहींशी व्हावी, त्याचा प्रकाश वाढावा, तरच नरजन्मास 
आल्याचें सार्थक'; परंतु तुम्हीआम्ही करतों काय, तर 
या ज्योतीला आच्छादन करून आणि तिला निस्तेज 
करून, तिचा तामसपणानें आपण र्‍हास करून टाकितों 
व अंधाराचाच' अभिमान बाळगितों ! केवळ, वाचेनें 
* देवा धाव ' म्हटल्याने कार्य होत नाहीं, इतक्रें मात्र 
लक्षांत ठेविलें पाहिजे. जन्माचें खरें साफल्य, खरें कल्याण 
यांच्याकडे दुलंक्ष होतें, तोंपर्यंत व्यवसायामध्ये जोम 
नसतो व स्थिरता नसते. अशी जोपर्यंत स्थिति आहे 
तोंपर्यंत आपणास शांति, प्रसचता, अधिकार व समाधान 
प्राप्त होणार नाहींत. मतें शुद्ध असावीं, ज्ञान शुद्ध व 
तेजस्वी असावें, हें ठीकच आहे; परंतु तीं परंपरेने 
आलेलीं संचितरूपी नसून स्वकीय असावीं, त्यांत 
स्वत:चें तेज असावें. तेजपणा नाहीं असें नाहीं; परंतु 
दिवा चांगल्या तेजानें जळण्याकडे लक्ष नसतें, आणि 
स्वत:च्या ज्ञानाचें तेज, स्वतःचा पराक्रम, स्वतःची 
कर्तृत्वशक्ति, वाढविण्याचा व त्याचा चांगल्या दिशेनें 
उपयोग होण्याचा प्रयत्न एकसारखा निश्‍चयानें केला, 
म्हणजे पृथ्वीला स्वर्गपणा आणल्यासारखें होईल. 
साधारण मनुष्याच्या अंगीं नऊशे नव्याण्णव अंश तम 
व एक अंश तेज असतें, त्यामुळें संचित सवेथैव नष्ट 
होईल असें सांगतां येत नाहीं, तरी प्रत्यही थोडेबहुत 
कमी होत जावें एतदर्थ झटलें पाहिजे. संचितें भिन्न 
भिन्न असलीं तरी तेज, ज्ञान हीं एकाच घरांतून 
आलेलीं असतात, हें ध्यानांत ठेवून मथाळ्यासाठीं 
घेतलेला जो तुकारामांचा अभंग त्याचें वरचेवर मनन 
करावें, अशी माक्षी प्रत्येकास विनंति आहे. 


भरे: जे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत ' 


जुले-ऑगस्टं-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


देवाजवळ मोक्षाचें गांठोडे नाहीं 


नाहों देवापाशी मोक्षाचे गांठोळें । 
आणुनि निराळें द्यावें हातीं ॥ १॥ 
इंद्रियांचा जय साधुनियां मन । 
निविषय कारण असे तेथे ॥ २॥ 
उपास पारणीं अक्षरांची आटी । 
सत्कर्मा शेवटीं असे फळ ॥ ३॥ 
आदरें संकल्प वारीं अतिठाय । 
सहज तें काय दुःख जाण ॥ ४॥ 
स्वप्नींच्या घाये विवळसी वांयां । 
रडें रडतियासवें मिथ्या ॥ ष्‌ 
तुका म्हणे फळ आहे मूळापाशीं । 
आरण देवासीं जाय वेगीं 1 ६॥ 
*%. क 
घोंटबोन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं । 
मुक्‍तां आत्मस्थिति सांडवीन ॥ १ ॥ 
ब्रह्ममूत काया होतसे कोतंनीं । 
भाग्य तरो कूणी देवा ऐसा ॥ २॥ 
तोथेभ्रामकासी आणीन आळस । 
कडू स्वर्गवास करिन भोग || ३॥ 
सांडवोन तपोनिधा अभिमान । 
यज्ञ आणि दान लाजवीन ॥ ४ ॥ 
भक्तिभाग्यप्रेमा साधीन पुरुषार्थ । 
ब्रह्मींचा जो अर्थ निजठेवा ॥। ५ ॥ 
धन्य म्हणवोन येह लोकीं लोकां । 
भाग्य आम्हो तुका देखियेला ॥ ६॥ 
तुकारामबावांनीं, दुसरे त्यांचे हजारो अभंग आहेत 
ते केळे नसते, तरी या दोन अभंगांनीं त्यांची सत्कीति 
वाढली असती, आणि त्यांचे आपल्या लोकांवर मोठे 
उपकार झाले असते. आज पहिल्या अभंगाच्या तीन 
चरणांचा, दुसऱ्या अभंगास जोडीला घेऊन, विचार 
करावयाचा आहे. तीर्थयात्रा, यज्ञयाग, तप व दानधमं, 
' हीं करून स्वर्गवास प्राप्त करून घेण्याची ज्यांस 
उत्कटेच्छा असते त्यांच्या. मनांत स्वर्गवास .व. तेथील 
भोग यांविषयीं विरसता आणवीन, आणि 
ब्रह्मड्प होऊं पाहणाऱ्या ब्रह्मज्ञान्यांच्याकड' 
जन्म व्यर्थ गेला असें म्हणवीन, 


त्यांच्या व 
न आपला 


र 


व तुकारामांसारख्याचा 


अनुक्रमणिका 


जन्म आपल्या देशीं झाला म्हणून आम्ही धन्य आहों 
असेंही म्हणवीन, अशी दुसऱ्या अभंगांत तुकाराम- 
बावांनीं प्रतिज्ञा केली आहे. हिचा संबंध जन्मोत्तर- 
स्थितीविषयीं आपल्या देशांत ज्या दोन कल्पना आहेत 
त्यांच्याशीं आहे. एक कल्पना स्वर्गवासाची, व दुसरी 
आत्मस्थितीची अथवा मुक्‍तीची. ही दुसरी कल्पना ज्ञान- 
मार्ग्यांची. त्यांचें मत असें आहे कीं, आत्मा नित्य, 
वुद्ध, शुद्ध व मुक्‍त आहे. आपली सहजस्थिति ज्ञानाची, 
मुक्‍ततेची व शुद्धीची असून अज्ञान, , अविद्या इत्यादि 
अनेक अडचणींमुळे आपणांस तिचा विसर पडतो. ही 
सहजस्थिति अथवा आत्मस्थिति पुन: प्राप्त झाली असतां 
मनुष्य मुक्‍त होतो, म्हणजे आपल्या परमात्मतत्त्वाचा 
त्यास अनुभव येतो. अन्य लोकांत हा विचार नाहीं व 
ही समजूतही नाहीं. या ज्ञानमार्गाचें अवलंबन करून 
जे पैलतीरास गेले त्यांच्याकडून आपली चुकी झाली, 
हें सोडून दिलें असतें तर वरें होतें असें म्हणवीन, असें 
तुकोबांनी म्हटलें आहे. स्वर्गवासाची कल्पना अजी आहे 
कों, जप, तप, तीर्थयात्रा, दानधर्म, पुरवचरणें वगैरे या 
मृत्युलोकी केलीं असतां एथील यातना, क्ठेश, दैन्य, 
पाप यांतून सुटून नानाप्रकारचे सुखभोग जेथें मिळतात 
अश्ञा लोकांत अथवा वसतिस्थानीं मनुष्य मरणोत्तर 
जातो. याच कल्पनेची प्रवृत्त अधिक आहे. या दोन 
मार्गांच्या बाहेर तृतीयपंथ काढणें तर तुकारामबावां- 
सारखा ज्यांचा अधिकार- ज्यांची योग्यता, त्यांनींच 
करावें. मोक्षाच्या संबंधानें साधारण लोकांच्या समजत्तीस 
अनुलक्षून मोक्ष म्हणून एक निराळी द्रव्याची पोतडी 
आहे आणि कांहीं तरी आपल्या मनाजोगा मोबदला घेऊन 
देव तें आपल्या स्वत:पाशीं जतन करून ठेविलेलें मोक्षाचें 
गांठोडें देतो, अथवा मनुष्याकडून देवास कोणत्या तरी 
प्रकारचा मोबदलां मिळाला असतां, त्याच्या पदरांत माप 
घालावयाचे तें मोक्ष, असें मानणें केवळ 
असें सांगून दुसऱया चरणांत मोक्षाचें खरें स्वरूप, म्हणजे 
इंद्रियांवर आपला पगडा बसवून, त्यांस सर्वपरी. आपल्या 
हुकमांतलीं करून मन निविषय किवा निर्वासन करणें 
हेंच होय, असें म्हटलें आहे. पहिल्या अभंगाच्या तिसऱ्या 
चरणांत उपासपारणीं व अक्षरांची आटी अथवा विद्या, 


भ्रमात्मक आहे, 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 ळे क 
ती. > 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


:-..स्या.. मू. महादेव गोविदरानडे ह्यांची ध्मेपर व्याख्याने 


ज्ञान संपादन करण्याची खटपट हीं जी. अनुकर्मे कर्म- 
मार्ग्यांची व ज्ञानमार्ग्यांची साधनें त्यांस उद्देशून 
परिणामी सत्कर्मांनींच खरें स्वहित साधते, असा उपदेश 
तुकारामवावांनीं केला आहे. उपासपारणीं, योगसाधन, 
ज्ञानप्राप्ति हीं सर्वथैव निरुपयोगी आहेत; त्यांच्या भरीस 
मुळींच पडूं नये; तीं सर्वांनी त्याज्य म्हणून टाकून द्यावी, 
असें म्हणण्याचा भाग नाहीं; परंतु त्यांच्या योगानें 
सत्कर्माकडेस प्रवृत्ति होत असली, तरच त्यांत हांशील, हं 
निरंतर ध्यानांत ठेवून, तीं खुशाल करावीं. सरकारची 
इमानेंइतवारें चाकरी केळी अथवा कामगिरी वजाविली, 
तर त्याचा मोबदला जहागीर, पालखी, किताब वगैरे 
रूपानें मिळत असतो; तसा यज्ञयाग, उपासपारणीं केलीं 
म्हणजे तेवढ्यानेंच देवाकडून मोक्ष देण्यांत येतो, हा समज 
चुकीचा आहे. मरणोत्तर प्राप्त होणारी मोक्ष ही वस्तु 
अथवा स्थिति नसून, ती याच जन्मांत स्वत: साध्य करून 
घेण्यासारखी आहे, हेंच तुकारामबावांचें सांगणें आहे. 
सर्वदा सत्यसंकल्प व सुविचार मनांत उत्पन्न होणे आणि 
विकल्पांस व कुवासनांस त्यांत रिघावयास अवसर न 
मिळणें, तसेंच सदोचरणाविषयीं दृढनिव्चय ढळूं न देणें व 
सदुद्योगाविषयीं तत्परता शिथिल न होणें याच मुक्‍तीच्या 
निरनिराळया पायऱ्या आहेत. परमेश्वराच्या ज्योतींत 
आपली ज्योती मिळवावयाची; अथवा मरणोत्तर दुसर्‍या 
लोकांत वास करून अप्सरा म्हणा, परी म्हणा, ह्यांची 
प्राप्ति साधावयाची, किवा इतर शारीरिक सुखसाधनें 
यांचा उपभोग घ्यावयाचा, हाच पुरुषार्थ मानून तदर्थ 
साधनें करावीं, म्हणजे इष्टाथं प्राप्त होतो हा समजुतीचा 
भाग चुकीचा आहे, इतकेंच नव्हे, तर हानिकारक आहे. 
साधनांत दोष आहे, क्रिवा तीं यथार्थ नाहींत असें नाहीं, 
पण खरी सिद्धि, खरें फळ दोेंबटीं सत्कर्मामध्येंच आहे 
याची विस्मृति पडतां नये. साधनामध्येंच मनुष्य गढून 
गेला म्हणजे सत्यसंकल्पाची व सदाचरणा विषयी निव्चय 
दृढतर होण्याची आवश्यकता आहे हें नजरेतून चुकते 
आणि बिघाड होतो. र 
आतां, यासंबंधाने आपल्या समाजाचे काय विचार 
आहेत, हां प्रश्‍न सहज उभा राहण्यासारखा आहे; 
कारण, समाजांत कर्मठपणाचां भाग नाहीं, आणि ज्ञान- 
मार्गी ज्या उपायांचें अवळूंवन करितात त्यांचेंही ग्रहण 
केलेलें दृष्टीस पडत नाहीं. यास उत्तर हेंच कीं, मर्यादा, 
निग्रह, शिस्त, व्यवस्था इत्यादि आचारविचारांत असलीं 
पाहिजेत, व ज्ञानप्राप्त्यथे ग्रंथवठन झालें पाहिजे, हें 


अनुक्रमणिका 


*प्ण 


डू 


आम्ही कबूल करितों. तथापि मोक्ष अन्यत्र मिळणारी 
वस्तू आहे आणि तिचें गांठोडें देवापा्लीं आहे, असें 
आम्ही मानीत नाहीं. सन्मार्गाकडे अशूंखल प्रवृत्ति असणें 
व असह्विचाराची स्फूति मनांत कधीं न होणें, हाच 
आम्ही मोक्ष समजतों. मोक्षप्राप्तीच्या मार्गांत जी सिद्धता 
पाहिजे ती करमंमार्गातील क्रयविक्रयाच्या तर्‍हेने होणें 
शक्‍य नाहीं. व्रह्मज्ञान्यांनीं अवलंबन केलेल्या मार्गात व 
साधनांत जो दोष आहे तो हा कीं, त्यांत निरसता 
आहे, त्यांनीं चित्तवृत्तीस चिरकाळ राहणारा आनंद 
मिळत नाहीं. ज्ञानमार्गाच्या अनुयायांस सगुणोपासनेची 
मिसळ करण्याची व्यवस्था करावी लागते त्याचें कारण, 
आपल्या मार्गातील साधनांनीं संतृप्तता होत नाहीं, असा 
त्यांस प्रत्यक्ष आलेला अनुभवच होय. चिरस्थायी वृत्ति 
व आनंद हीं प्राप्त व्हावी अशी इच्छा असून तीं प्राप्त 
होत नाहींत. ' घोटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं ' असें 
जें तुकारामबावांनीं म्हटलें आहे तें याच मुद्द्यावरून 
कोणत्याही पदार्थाची अथवा स्थितीची आशा मनांत 
धरून ती तृप्त झाली नाहीं, म्हणजे लाळ घोटणें होतें, 
ही गोष्ट लक्षांत आणली असतां, तुकारामबावांच्या 
म्हणण्याचा अर्थ काय आहे तें स्पष्ट दिसतें. ' मुक्‍तां 
आत्मस्थिति सांडवीन ' असें म्हटलें आहे तें याहूनही 
भयंकर आहे. त्याचा आशय हाच कीं, ब्रह्मरूप होण्यापेक्षां 
भगवंताचें गुणगान, भजन व कौर्तन वगैरे करण्यांत 
अधिक आनंद व समाधान आहे. समाजांतळे लोक 
तुकारामबावांच्या याच विचारांचे आहेत. ब्रह्मांतर्गत 
होऊन नाहींसें व्हावयाचे, अथवा देहावसानानंतर 
एखाद्या स्थानाप्रत जाऊन विसावा घ्यावयाचा व 
झोग भोगावयाचे यांत जन्माचें साफल्य होतें, असें 
आमचें मत नाहीं. चिंता व चित्तास वश करणारे 
अनेक विकार या बेड्यांनीं आपण वद्ध आहों; यामुळें 
जें आत्म्याचे स्वरूप अनुभवण्यांत येतें ते शुद्ध, बुद्ध व 
म्‌क्त नसतें. तथापि तुम्हांआम्हांमध्यें मुक्‍त होण्याची 
पात्रता नाहीं असें. नाहीं. इतकेंच कों, आपल्या व 
पूर्वजांच्या संस्कारांनी आपणांस दैन्य आलें आहे. 
वडिलांपासून परंपरेनें व साहचर्यानें अनेक प्रकारचें 
संस्कार आपल्या मनावर होतात आणि आपणांस 
सुखदु:खे भोगावीं लागतात. याच नियमास अनुसरून 
आपल्या परंपरागत देैन्यामुळे आत्म्याच्या शुभ, मंगल 
गुणांचा लोप झालेला आपल्या दृष्टीस पडतो. आत्म्याला 
पुनरपि शुद्ध, बुद्ध व मुक्‍त असें स्वरूप प्राप्त होण्याला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"नवभारत 


अमृतमहोत्सवी, 


७५ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डळ 


उपाय काय तो देवाविषयीं प्रेम व भक्ति यांची अंतः- 
करणांत वृद्धि होणें हाच होय. परमेइवराची प्रेमपुरःसर 
भक्ति करणें, हाच खरा पुरुषार्थ; आणि प्रेम व 
भकक्‍्तिभाग्य वाढण्यानेंच आपण कृतकृत्य होऊं. देवा- 
विषयीं प्रेम व भक्ति अंत:करणांत वृद्धिगत 'झालीं 
असतां सत्कर्माविषयों अढळ आवड आणि असत्सं- 
कल्पाची, असद्दचनाची व असत्कृतीची अभ्रीति उत्पन्न 
व्हावयाचीच. दयामय देवाची योजना अश्ञीच आहे कीं, 
कसाही अपराधी असला, तरी अपराधाचें शासन भोगून 
पल्लीकडे जावयाचा. शासनाच्या अंगीं असा कांहीं गुण 
आहे को, त्यानें आपणांवर देवाचा अनुग्रह आहे 
असें वाटून धैय यावें व परिणामी मुक्‍तता व्हावी. 
सद्गुणांचें बीजारोपण व्हावें व त्यांची संवृद्धि व्हावी 
या उद्देश्याने शासन होत असतें, असें हें देवाचें राज्य 
आहे; असें मानण्यांत आपल्या देशांतील सर्व धमं- 
सांप्रदायांची एकवाक्यता आहे. एथीळ एकंदर धर्मांध 
असाच आहे की, एक जन्मीं नाहीं, तर अन्य जन्मीं, त्या 
नाही तर त्याच्या पुढच्या जन्मी उन्नति व्हावयाचीच; 
आतुन उकळी उन्नतीकडे व प्रगति होण्याकडेसच असते. 
लौकिक विषयांत सामर्थ्यं व संवयी यांचा परस्परांशी 
संबंध असतो, तसाच धर्माचा प्रकार आहे. कोणताही 
आत्मा कधीं नष्टप्राय होऊं नये, असा ईइवरी संकेत 
आहे आणि तो तसा नष्ट होतही नाहीं. आत्म्याच्या 
अंगच्या गुणांचा अनेक कारणांनीं लोप होऊन त्याला 
दुबंलता आली आहे, त्याची नैसगिक योग्यता उपाधींनीं 
ग्रेळी आहे; तथापि त्याला पुनः सामथ्ये व योग्यता 
उत्तरोत्तर येणें याच मोक्षाच्या पायऱ्या होत; आणि 
त्या अनंत आहेत. ज्ञानमार्गाच्या अंगीं निरसता हा दोष 
आहे, त्याचप्रमाणें स्वर्गवास व तेथील भोग हा केलेल्या 
कर्माकरितां. मोबदळा मिळणारा ठेवा, ही कल्पना 
चुकीची आहे आणि ती तुकारामवावांस ग्रहणीय वाटली 
नाहीं. कारण, तिनेंही पुरून उरणाऱ्या आनंदाचा अनुभव 
प्राप्त होत नाहीं. स्वर्ग व नरक म्हणून कांहीं निराळी 
स्थाने अथवा निराळे प्रदेश आहेत असें नाहीं. स्वर्ग व 
नरक याच लोकीं आहेत, आणि त्यांचा अनुभव आपणांस 


येथेंच ये्र असतो. आपण रस्त्यांत चालत असतां 


अनुक्रमणिका 


. नवभारत ' जुले-ऑगस्ट-संप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


एका बाजूला स्वर्ग आणि एकरा वाजूला नरक. असतो. 
ज्या कुटुंबांतील मनुष्ये परस्परांवर प्रेम करितात, 
एकोप्यानें वागतात आणि एकमेकांशीं कधौों भांडत 
नाहींत तेथें स्वर्गच आहे, असें समजावयाचे; आणि 
ज्या कुटुंबांत दुराचरणाकडेस प्रवृत्ति असून कोणाचें 
कोणी ऐकत नाहीं, वरचेवर कज्जेकफावती होत असून 
एकमेकांशीं वेवनाव असतो तेथें नरकवास होय. फार 
कशाला ? प्रत्येकाच्या अंतर्यामी स्वर्ग व नरक आहेत. 
हें अंतदृष्टीनें पाहिलें म्हणजे समजण्यासारखे आहे. 
पापाचरण करणें व पापवासना मनांत येणें, हा नरक; 
चांगळें कृत्य केलें असतां पुन: तेंच अथवा त्याच्यासारखे 
करण्याची इच्छा होणें, हा स्वर्ग. वाईट संस्कार व 
तज्जन्य मनास आडवाटेने नेणारे विकार यांची वेडी 
उकलावयाची 'आणि अधोगति, दुर्दशा टाळावयाची 
म्हणजे येथेंच स्वर्गवास, येथेच मुक्ति, हीच समजूत 
धैयस्कर आहे. तेंच स्वर्गनरक अन्यत्र आहेत असे 
मानिल्यानें दुदेशा होते, व ती आपण होऊन आपणांवर 
ओढून घेतों. स्वर्गनरक दूर आहेत; त्यांच्याविषयी 
आजच विचार करण्याची जरूर नाहीं; असें म्हणून 
आपण बेफाम मनानें वागतों आणि तेणेंकरून दुधेर 
हानि होते. स्वर्गवास व तेथील भोग यांविषयी देव- 
घेवीच्या कल्पना आहेत तोंपर्यंत हानिच व्हावयाची; 
मग मनुष्य कोणत्याही धर्मांतला असो. 

सारांश, स्वर्ग, मोक्ष दूरस्थ, प्राप्तव्य आहेत 
असें नाहीं, हाच सर्व धर्मांचा खरा सिद्धान्त होय. 
रुचिवेचित्र्याप्रमाणें अथवा पात्रतेप्रमाणें ज्या वर 
सांगितलेल्या दोन अशुद्ध हानिकारक कल्पना उद्‌्भूत 
झाल्या भाहेत त्यांस धरून चालणें, म्हणजे डोक्यांत 
राख घालून घेण्यासारखे होय. जपतप, यज्ञयाग, 
ध्यान, आसन इत्यादिकांची योजना लागेल तर करावी, 
परंतु तुकारामबावांनी वरील अभंगांत आपला अनुभव 
लिहून ठेविला आहे त्याप्रमाणें तीं परिणामी सत्कर्मा- 
कडेस प्रवृत्ति करणारीं असतील, तरच फलप्राप्तीची 
आशा आहे, हें सर्वकाळ लक्षांत ठेवावे, आणि आपणांतून 
प्रत्येकानें या अभंगांचें चिंतन करावें. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


व्या. मू- मंहादेव गोविद रानडे .ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


ड्शे 


स्वर्ग आणि नरक 


आसुरीं योनिमापज्ञा मूढा जन्मनि जन्मनि ॥ 

मामप्राय्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥। 

त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मन: ।॥। 

काम! कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 

एतेविमुक्‍त: कोन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिनेर: ।। 

आचरत्यात्मन: शरेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 

स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष या विषयांच्या संबंधानें 
आमच्या या समाजाची जी समजूत आहे ती केवळ 
इंग्रजी शिकलेल्या आधुनिक सुधारकांची नसून तिला 
पूवंकालीन त्‌कारामांसारख्या साधूंच्या मताचा आधार 
आहे, असें मागील एका प्रसंगी मीं प्रतिपादन केलें व 
आणखी कांहीं जुन्या ग्रंथांतील आधार दाखवून तो 
विषय त्याच वेळीं पुरा करण्याचा विचार होता; परंतु 
कालसंकोचामुळें तुकारामबावांचे दोनच अभंग वेंचून 
काढून तसें करतां आलें. म्हणून भगवद्गीतेच्या सोळाव्या 
अध्यायांतीळ वरील तीन इलोकांत स्वर्ग व नरक 
अथवा उत्तम गति व अधोगति यांच्या संवंधानें जो 
उल्लेख केला आहे, तोही त्याच धोरणाचा असल्यामुळे, 
आज त्याविषयीं वोलावयाचें आहे. पहिल्या दोन इलोकांत 
मुख्य घेण्यासारखा भाग कोणता म्हणाल, तर काम, 
क्रोध व लोभ हीं तीन नरकाचीं द्वारें सांगितलीं आहेत 
आणि अधम गति म्हणजे आत्म्याचा नाश असें म्हटलें 
आहे, हा होय. तिसर्‍या इलोकांत असें सांगितलें आहे 
कीं, हीं तीन द्वारें सोडून जो मनुष्य वागतो तो आपल्या 
आत्म्याचे कल्याण करितो आणि परा म्हणजे उत्तम 
गतीप्रत जातो. स्वर्ग-नरकांच्या संबंधीं आम्ही युक्‍्ति- 
वादाच्या रीतीनें प्रतिपादन करूं लागलों, म्हणजे आम्हीं 
युक्तिवादाच्या रीतीने प्रतिपादन करूं लागलों, म्हणजे 
आम्हीं. तुमचें सांगणें कां मानावे? असा कित्येक 
श्रोत्यांकडून प्रश्‍न करण्यांत येतो. आणि नरक म्हणजे 
काय; अधमा गति म्हणजे काय; स्वर्गाचे स्वरूप काय; 
व त्याचे मार्ग कोणते; या अनुभवाच्या पळीकडोळ 
विषयांच्या संबंधानें अनधिकारी साधारण मनुष्यानें 
सांगावयास सरसावणें म्हणजे लहान तोंडीं मोठा घास 
घेणें आहे, यांत संशय नाहीं. क्िवाय, धर्मविषयक 
विचारजागृति करणें, हाच या मंदिरांत होणाऱ्या उप- 
देशांचा मुख्य उद्देश असल्याकारणानें, वर सांगितलेला 
न. भा. ६ " 


अनुक्रमणिका 


आक्षेप घेण्यांत आला, हें मी उपदेशांचें भाग्यच 
समजतों. असो. स्वर्गाचें मार्गे कोणते. व त्यांचें स्वरूप 
काय आणि नरकाचीं द्वारें कोणतीं व नरकाचे स्वरूप 
काय याविषयीं कोणींही दुराग्रह धरून बसण्यास कारण 
नाहीं, आणि तो मनांतून दूर करावा या हेतूनें जो 
निदान दोन हजार वर्षांपर्वी रचिला होता अश्या 
भगवद्गीतारूप ग्रंथांतील विधानें आधारभूत घेऊन 
चार शब्द वोलण्याचें आज मनांत आणिलें आहे. 

आत्म्याचा नाश हाच नरक; आणि आत्म्याची 
उन्नति अथवा त्याचें कल्याण हाच स्वर्ग; तसेंच आत्मा 
स्तिमित नाहीं; त्याचा शरीराबरोबर नाश होत 
नाहीं; आणि आत्म्याला गति आहे; ही समजूत सर्वे 
संप्रदायांस मान्य आहे, इतकेंच नाहीं, तर ती एकंदर 
धर्मांच्या मुळाशी आहे. परंतु सावयव, किंवा साकार 
दृश्य-पदार्थांची गति दिसते व समजते, तशा तर्‍हेने 
आत्म्याला परा आणि अधमा गति असतांही, त्या 
दृग्गोचर नसल्याकारणाने, त्यांच्याविषयीं संशय वाटतो 
व मतभेदास जागा राहते. तथापि आपल्या आत्म्याला 
उत्तम अथवा अधम गति प्राप्त होईल असें करण्याचें 
स्वातंत्र्य व सामथ्ये आपल्या ठिकाणीं कांहीं अंशाने 
तरी ठेविलें आहे, अशी साधारण समजूत आहे आणि 
तिला तुकारामबावांच्या पुढील दोन अभंगांत प्रमाणही 
सांपडतें. ते अभंग येणेंप्रमाणें - 
मरण थाझें मरोन गेलें । मज केलें अमर 1 १॥ 
ठाव पुसिलें बुड पुसिलें । वोस वोसलें देहभावां 1। २॥ 
आला होता गेला पुर । धरिला धोर जीवनीं ॥ ३॥ 
तुका म्हणे बुनादीचें । जालें साचें उजवणें ॥ ४ ॥ 

मः मॅ 

झरणा हातीं सुटली काया । विचारें या निव्चये.1। १॥ 
नासोनियां गेली खंती । सह॒जस्थिति भोगाचे ॥ २॥ 
न देखेसें जालें श्रम । आलें वमे हाता हें ॥ ३॥ 
तुका म्हणे केंची कोंब । कोठे जौव निराळा ॥ ४॥ 

“मरण माझें मरोन गेलें । मज केले अमर' हा 
तुकारामबावांचा अभंग गीतेच्या अनुवादाचाच आहे. 
आतां मरण कधीं व कसें सरून जाईल आणि अमर 
शब्दाची व्याख्या काय, हा विचार राहिला. 
म्हणेल कीं, मरण मरून सवच जातात आणि 


कोणी 
त्यानें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


"४२ 


सर्वच अमर होतात. तर तसा ' मरण मलन जाणें या 
शब्दांचा अर्थ नाहीं; देहांत असतां मरण मरून गेलें 
पाहिजे. यावर कोणी अशी शंका घेईल कीं, देहधारी 
असतां मरण मरून जाणें हें केवळ शब्दजाल, हा निव्वळ 
शब्दच्छळ आहे; त्यापलीकडे कांहीं नाहीं. पण, देहांत 
असतां मरण मरून जातें, असें म्हणण्यांत विसंगति आहे 
असें नाहीं. ही स्थिति अनुभवानें समजण्यासारखी आहे. 
इतकेंच को, किंचित्‌ अनुभवानें जी गोष्ट कळते ती 
चिरंतन अनुभवाची व्हावी आणि तिचा निरंतर 
अनुभव यावा. मरण मरून जाणें म्हणजे काय आणि 
तें कसें होते, याचा उलगडा याच अभंगाच्या तिसऱ्या 
चरणांत केला आहे. जन्ममरणाचा पुर आला आणि 
गेला. नदीला बेसुमार पाणी चढतें आणि पुराचा भर 
होतो, तेव्हां त्यामध्ये सांपडलेला मनुष्य बळकट 
आधाराला धरून राहिला नाहीं, तर वाहून जाऊन 
त्याचा नाश होतो, त्याप्रमाणें ज्याच्या ठिकाणीं आपलें 
जीवन आहे आणि ज्याच्या योगानें सर्व सृष्टीला जीवन 
आलें आहे, अशा परमात्म्याला आपण धीरानें बिलगून 
राहिलों, म्हणजे आपण या जन्ममरणरूप पुरांतून तरून 
पार पडतों; नाहीं तर त्याच्याबरोबर झपाट्याने वाहून 
जाऊं. देहधारी असतां परमेइवराला चिटकून राहून 
आत्म्याचें श्रेय किवा कल्याण होईल अशा रीतीनें वागणें, 
हा स्वर्गाचा मार्ग; आणि संसारांत वेफान निमग्न होऊन 
आत्म्याचा नाश होऊं देणे, हा नरकमार्ग या दृष्टीनें 
पाहिलें असतां, स्वर्ग-नरकांचा अनुभव या लोकींच 
मिळण्यासारखा आहे. स्वर्ग-नरक निराळी प्राप्तव्य स्थाने 
नसून येथे आरंभ होणार्‍या स्थितिचेच पुढें होणारे शेवट 
आहेत; आत्म्याच्या कल्याणाला अथवा नाशाला जी 
सुरुवात येथें झाली आहे तिचीच पुढें किवा मागें गति 
अथवा वाढ होणें आहे. 

दुसर्‍या चरणांत मरण मरून जाणें म्हणजे * ठाव 
पुसिलें बुड पुसिलें। वोस वोसलें देहभावा ॥ ' असें 
म्हटलें आहे. देहभाव ओस झाला म्हणजे काय, हें 
समजण्यास दुष्काळ म्हणजे काय होतें, तें मनांत आणिलें 
पाहिजे. मुंबईमध्ये दाण्या-गोट्याच्या महागाईखेरीज 
दुष्काळाचा परिणाम समजण्यांत येत नाहीं; त्याचें खरें 
भयकर स्वरूप व परिणाम कळण्यास बाहेरगांवीं सवड 
मिळते. एखाद्या प्रांतांत दुष्काळ पडला म्हणजे त्यांतील 
गांवचेगांव उठून जातात; सर्वे व्यवहार बंद होऊन 
सवंत्र उजाड व बेचिराग (वस्ती नसल्याकारणाने दिवा 
न लागणारे) होत असतें. नाश करण्याच्या भौतिक 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२ 


उपायांनी अगदीं नायनाट होतो, आणि त्या ठिकाणीं 

थोड्या दिवसांमागें गांव वसत होता त्याचा मागमूस 

राहूत नाहीं असें होतें. वस्तीचा भाग नासून गेल्यामुळें 

उस्तवारीच्या अभावीं घरेंदारें पडित होतात आणि, 
कांहीं दिवसांनीं केवळ जमिनीसारखी जमीन होते. तसेंच 

मागच्या काळांत एखाद्या गांवावर अथवा शहरावर 

राजाची इतराजी झाली आणि त्याचें नांव सहन होई- 

नासें झालें, म्हणजे त्यावरून गाढवाचा नांगर फिरविणे, 

हेंच पराकाष्ठेचें शासन होत असे. तसें केलें म्हणजे 

गांव जमीनदोस्त होऊन उद्ध्वस्त पडत असे. हीच 

स्थिती, हाच प्रकार देहभाव ओस होण्याचा आहे; हेंच 

मरण मरणें होय. आपण देहांत असतां देहभाव अशा 

रीतीनें ओस होणें अवघड आहे, असा सामान्य मनुष्यांचा 
अनुभव नाहे; तथापि देहभाव नाहींसा होतो असे क्षण 

प्रत्येकाला अनेक प्रसंगीं येतात. आपणास आपलें भान 
नाहींसें होतें या स्थितीचा अनुभव गवई व गायन प्रिय 
यांस अनेक वेळां येत असतो. एखाद्या मनास उल्लसित 
करणाऱ्या रागाची तान छेडण्यांत येते तेव्हां ते देहभान 
विसरतात व तल्लीन होऊन जातात. एखाद्या 
विद्यार्थ्याला कूट सोडवावयाचें असलें म्हणजे अन्न 
त्यापुढें सुचत नाहींसें होतें आणि खाल्ले असतांही 
खाल्लेंसें वाटत नाहीं. हा विद्याव्यासंगानें देहभान 
ह्रपल्याचाच प्रकार आहे. तसेंच एखादा मनुष्य आजारी 
होऊन अत्यवस्था होते त्या स्थितींत दुखणाईत मनुष्याचा 
तर वेळ जातां जात नाहीं; पण, त्याची खडी चाकरी 
करून त्यास दुखण्यापासून होणारे क्लेश व त्रास हलके 
करण्याकरितां उपाय योजण्यांत जागून दिव्यांनी रात्र 
काढणाऱ्या व त्याविषयीं निरंतर चिता वाहणाऱ्या आई- 
बापांस, बहीणभावंडांस, इष्टमित्रांस, अथवा बायको- 
मुलांस आपल्या देहाचें भान राहत नाहींसें होतें. दुखणा- 
इताची शुश्रूषा करण्याचा हा अनुभव अत्यंत श्रेयस्कर 
आहे, आणि तो ज्याला अवघ्या हयातींत मिळत नाहीं, 
तो हतभाग्यच समजावयाचा. याप्रमाणें प्रीतीच्या, 
नादाच्या व विद्याव्यासंगाच्या भरांत आपण देही आहों 
असा भाव राहत नाहींसें होतें, हा अनुभव अनेक प्रसंगीं 
येतो. ' ब्रह्मानंदीं लागली टाळी । कोण देहातें सांभाळी ॥' 
अशा रंगाला भजन आलें म्हणजे भजनी लोकांचा 
अनुभव असा असतो कों, त्यांस देहधारी असतां आपण 
देहातीत आहों असें होतें; आणि त्यांचें मन त्या वेळा- 
पुरतें तरी लुप्त झाल्यासारखे होतें. हा जो निवृत्तीचा व 
प्रवृत्तीचा अनुभव आहे तो थोडासा वेळ येतो आणि तो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


कट 


शे 
1. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


स्थिर करणें कठीण आहे, हें सत्य आहे. परंतु तो 
चिरस्थायी करणें अवघड आहे म्हणूनच त्याची महती 
विशेष आहे, आणि तो आपणांस कल्याणकारक वाटत 
असेल, तर तो दृढ करावा, हें आपलें कतंव्य आहे. 
याप्रकारे आपण देहधारी असतां आपलें (देहाचें) मरण 
पाहून आपण अमर झालों, म्हणजे “ ठाव पुसिलें वुड 
पुसिलें । वोस वोसलें देहभावा ॥ ' अशी स्थिति होते. 
ज्याच्या योगें सर्व सृष्टीला जीवन आलें आहे अशा 
परमात्म्याशिवाय आपणास आधार नाहीं, तोच आपलें 
एक शरणस्थान होय, असा दृढ विश्‍वास धरून जो 
त्यासच बिलगून राहतो, त्याला मरण आहे किंवा नाहीं 
याची फिकीर वाटत नाहीं. अश्या पुरुषाला शरीराच्या 
॥हचर्यानें दुखणेंबाणें झालें भसतां क्लेश होत नाहीं असें 
नाहीं; पण त्याची समता, समाधी अथवा समाधान यांस 
कमीपणा येत नाहीं. अशा रीतीनें देहधारी असून 
श्ञारौरिक क्लेश होत असतांही शरीराविषयीं उदासीन 
होणें, हेंच मरण मरून जाणें होय. 
आत्म्याचा शरीराबरोबर नाश होत नसून, त्याला 
गति आहे आणि त्याची उन्नति हा स्वर्ग व अवनति 
अथवा नाश हा नरक, ही समजूत सर्व धर्माच्या मुळाक्षीं 
आहे; परंतु चुकी कोठें होते म्हणाल, तर धर्मवितान 
माजले म्हणजे कल्पनेला अंकुर फुटून स्वर्ग-नरकांचे 
बीजरूपी अनुभव आपणांस आपल्या ठिकाणीं वास 
करणाऱ्या सुष्टदुष्ट भावांत येत असतां, आपण स्वगं- 
नरकांस कोठें तरी दूर नेऊन ठेवीत असतों. आत्मा 
शरीराच्या पाशाने बद्ध होऊन, कामक्रोधादिकांच्या 
अधीन झाला, म्हणजे नरकाची अथवा अधोगतीची 
सुरुवात झाली; तोच दुष्ट वृत्तींपासून परावृत्त होऊन 
शांतीच्या- समाधानाच्या मार्गास लागला, तर स्वर्गास 
अथवा परागतीस प्रारंभ झाला असें समजावे. सारांश, 
परागतीला काय, अधमागतीळा काय, जो व्यासंग 
अथवा उद्योग कारणीभूत होतो, त्याळा प्रारंभ येथेंच 
झाला पाहिजे. पण, कवितेच्या कल्पनाशक्‍तीस वाव 
मिळणाऱया रीतीने धर्माचें अतिशुद्ध स्वरूप बदलून वितानें 
माजतात, आणि स्वर्ग-नरकांच्या संबंधानें अवडंबर ग्रंथ 
झाले आहेत, त्यामुळें मनुष्याच्या धर्मकर्मांत मक्षिका- 
पात झाल्यासारखा होतो. हीं वितानें कशींही असोत; 
परंतु स्वग-नरक आपल्या परिवारांत, आचरणांत, 
नेहमींच्या कृतींत आहेत, आणि याच्या उलट समजुतीने 
त्या त्या धर्माच्या व सवे धर्मांच्या रहस्याचा भग होतो. 


अनुक्रमणिका 


ड्रे 


स्वर्ग-तरक आपल्याच ठिकाणीं, आपल्या घरीं, आपल्या 
कुटुंबांत व शहरांत आहे, ही कल्पना दृढ झाली पाहिजे. 
आत्म्याला आपण येथें जी गति देऊं तीच पुढें चालावयाची. 

जसा चेंडूला एकदा टोला दिला म्हणजे ज्या दिशेने तो 
द्यावा त्याच दिशेने सामान्यत: त्याची गति असते, तसाच 
प्रकार आत्म्याच्या गतीचा आहे. इतके मात्र आपण 
करण्याविषयीं सावधगिरी ठेविली पाहिजे कीं, शरीर 
आत्म्याला टोला देऊं लागलें, तर आत्म्याकडून त्याला 
उलट टोला द्यावयाचा आणि त्याचा जोर चालूं 
द्यावयाचा नाहीं. यासंबंधाने स्वर्ग व नरक अथवा 
परागति नाणि अधमागति या आत्म्याच्या दोन्ही गतींला 
येथेंच प्रारंभ होतो, हें लक्षांत ठेवून त्याला शरीरा- 
कडन टोला मिळून अनिष्ट दिशेनें त्याची गति होऊं नये 
म्हणन लोकांस विशेष रीतीनें जागृत करणें, हेंच आपल्या 
या समाजाचें कर्तव्य आहे. स्वगै-नरकांविषयीं शुद्ध 
समजत मनांत जागत ठेवा, याउपर जशी श्रद्धा असेल तसें 
खश्ाल माना. स्वर्ग-नरक बीजरूपाने येथेंच व आपल्या 
ठिकाणीं आहेत ही श्रद्धेची गोष्ट नव्हे, अनुभवाची होय; 
आणि ही शुद्ध व अनुभवसिद्ध समजूत अत्यंत श्रेयस्कर 
आहे. संपुर्ण विशवाचें जीवन जो परमेश्‍वर त्याच्या ठायीं 
संलग्न होऊन कितीही पूर आले-गेळे तरी हरकत नाहीं 

अशी मनाची स्थिति होणें, हेंच देहांत असतां मरण 
मरून अमर होणें आणि आत्म्याची बीजरूप परागति 
होय. तक्षा रीतीनें मनाची तयारी होणें आणि औदायं, 
समाधान व शांति यांचा निरंतर अनुभव घेणें अत्यंत 
दृष्ट आहे. हा अनुभव ज्या भाग्यशाली पुरुषांस 
अखंडित प्राप्त होत असेल, त्यांस जन्ममरणरूप पूर 
कितीही असले, तरी त्यांची क्षिति न वाटतां * तुका 
म्हणे गर्भवासीं । सुखें घालावें आम्हांसी ' असा 
बेफिकीरीचा उद्गार त्यांच्या तोंडून निघाला, तर 
आइचरय नाहीं. विशेष महत्त्वाचा सिद्धान्ताचा जो भाग 
आहे, तो हाच कीं, काम, क्रोध व लोभ ही नरकाची 
तीन प्रकारचीं द्वारें आहेत; त्यांतून जो मुक्‍त होतो 
त्या आत्म्याचें कल्याण होऊन त्याला परा म्हणजे 
उत्तम गती प्राप्त होते; त्यांतून जो चालत असतो त्या 
आत्म्याचा नाश होतो आणि त्याला अधमागति अथवा 
नरकप्राप्ति होते. म्हणून भगवद्‌गीतेंतील वरीळ तीन 
इलोकांचा व तुकारामबावांच्या वरील दोन अभंगांचा 
सर्वांनी विचार केला असतां अत्यंत श्रेयस्कर होईल 
आणि तो अवश्यमेव करावा. 

अ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


0:84 


: नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२ 


सिद्ध, साध्य व साधक 


थोड्या दिवसांपूर्वी या शहरांत ख्रिस्ती धर्माचे 
मुख्य उपदेशक मुंबईचे लॉर्ड बिशप यांनीं त्या धर्माच्या 
प्रसाराथं उद्योग करणारे लोक, कांहीं त्यांच्या अधि- 
कारांतील व कांहीं बाहेरचे, एकत्र जमवून येथें ख्रिस्ती 
धर्मानुयायांच्या साडेतीनक्षें पंथांपैकीं जे दहा-वीस मुख्य 
आहेत त्यांच्यामध्ये असणारा बेबनाव मिटून एक मेळ 
कां होऊं नये, आणि तो होईल किवा नाहीं, हा प्रश्‍न 
विचाराकरितां मांडला. त्या सभेत ज्या गोष्टींचा 
विचार झाला त्याची सविस्तर हकोकत प्रसिद्ध 
झाल्यावर असल्या विषयांवर भवति न भवति करणार्‍या 
वर्तमानपत्रांतून वरील मुद्द्यावर वरीच चर्चाही ज्ञाली. 
पोटभेद नसते तर अधिक श्रेयस्कर होते, आणि निदान 
ते सर्वे एकवट होतील अद्ली तजवीज व्हावी हें सभेत 
- हजर असलेल्या लोकांस वाटत होतें असें दिसले. लॉड 
बिशपसाहेबांस हा विचार सुचण्याचें प्रत्यक्ष कारण हे 
कों, ख्रिस्ती धर्मांतील सर्वांत मोठ्या रोमन काथोलिक 
पंथाचे प्रधानाचाय॑ पोप लिओ यांनीं प्रतिवर्षांच्या 
रिवाजाप्रमाणे इंग्लंडांतील लोकांस उद्देशून एक 
आक्षीर्वादपत्र पाठविलें होतें. या निरनिराळया ख्श्स्ती 
संप्रदायांमध्यें पुष्कळ वर्षांपासून चालत आलेले मतभेद 
मोडून एंकी होणें अत्यंत इष्ट आहे आणि तसें लौकरच 
होईल, अद्यी आपण आद्या करितों, असा मजकूर होता. 
यावरून आपसांत. असणारा बेबनाव मिटून सलोखा 
व्हावा ही स्प्रिस्ती लोकांमध्यें सामान्य चितना आहे, 
हें उघड आहे. आपण ज्या ब्राह्मधर्माचे अनुयायी आहों 
त्याचा प्रसार फारसा झालेला नाही 
थोडा आहे. असें असतां आपणांतही दोन-तीन पंथ 
आहेत; आणि त्यांच्या एकीकरणाची जिता आपणांसही 
लागली आहे, हे, जसा आपल्या प्राथंनासमाजाचा चाळू 
असलेल्या हिंदू धर्माशी संबंध आहे, तसाच प्रचलित 
स्त्रिस्ति धर्माशीं ज्यांचा आहे अश्या . यूनिटेरिअन 
संप्रदायाचे उपदेशक डाक्‍्तर संडळेड कलकत्त्यास गेले 
होते, तेव्हां ब्राह्मधर्मानुयायांचे जे लहानमोठे समाज 
आहेत त्यांत भेद कां असावे आणि ते 
धर्तीवर शक्‍य आहे, हा प्रश्‍न त्यांनीं 
सिद्ध होते. या सवालाचा उलगडा, क 


मिटणें कोणत्या 
काढला, . यावरून 
रण्यास गैरमाहीत 


अनुक्रमणिका 


“तीन-तीन प्रतिनिधि निवडून 


टी आणि विस्तारही , 


असल्याकारणानें आपणांस अधिकार नाहीं व साधनें 

नाहींत, सबब तीन पंथांपैकी प्रत्येकाने दोन-दोन अथवा 
त्यांची एक कमिटी 
करून तिजकडून याचा विचार करण्यांत यावा, अशी 
साहेबमजकुरांनीं सूचना केली; आणि तिच्या वहुंकूम 
व्यवस्था होऊन त्या कमिटीपुढें हा विचार चालू आहे. 
इतक्यांत नवविधान पंथाच्या संबंधाचे एक वर्तमानपत्र 
आहे त्यांत हे भेद असेच कायम राहतील आणि 
मनुष्याच्या कृतीने किंवा तजविजीनें ते मोडण्यासारखे 
नाहींत, असा नभिप्राय प्रसिद्ध झाळा. आपल्या. इकडे 
साताऱ्याच्या प्रार्थनासमाजानें धर्मसंवंधी सुधारणा 
करण्याच्या बाबतींत चळवळ करणाऱ्या ज्या संस्थांमध्ये 
अथवा समाजांमध्ये व आपणामध्यें पुष्कळ गोष्टींत 
साम्य.व थोड्यांत फरक आहे अशांनी वाघिक उत्स- 
वांच्या वेळीं एकत्र जमावें व परस्परांस मदत करावी 
अशी सूचना इतर समाजांस केली आणि तिला अनुसरून 
साताऱ्यास थोडीबहुत व्यवस्थाही केली. मुंबईत या दिशेनें 
थोडा उद्योग झाला, पण त्यास विशेष सिद्धी आली नाहीं. 
ज्याचें सामथ्ये प्रचंड, ज्याचा विस्तारही आपल्यापेक्षां 
पुष्कळपट अधिक, अश्या ख्मिस्ती धर्माच्या अनुयायी 
लोकांस हे भेद व.पोटभेद नसावे हो चिंता असते; तर 
मग असे हे पोटभेद होण्याचा प्रकार पाहण्यांत येतो 
त्यांत मनुष्यकृतीचा भाग आहे, किवा तो स्वाभाविक 
आहे, तो मनुष्यक्ृतीनें निघण्यासारखा आहे, त्याचीं 
कारणें क्षुल्लक व प्रासंगिक आहेत, किवा त्याच्या 
मुळांशीं कांहीं विशेष विचार करण्यासारखा भाग आहे, 
याचा आजच्या प्रसंगी एक वेळ विचार करणें 
अप्रासंगिक होईल असें नाहीं. धर्मभेद व त्यांच्या पोट- 
भेदाचे नामभेद अनेक असतात, तरी माझ्या समजुतीने 
प्रत्येक संप्रदायांत तीन प्रकारचे कोक असतात. साध्य, 
सिद्ध आणि साधक अथवा साधू. प्रत्येक देशांत, प्रत्येक 
वेळीं, स्थितींत, धर्मांत व संप्रदायांत या तीन प्रकारचा 
लोकसमाज असतो, हें कांहीं नूतन कोडें नाहीं; ही कांहीं 
नवीन व्यवस्था आहे असें नाहीं. ही लोकसमूहाची 
वांटणी वेदांच्याही पुर्वीची आहे 


ह जो हे पुरुषसुक्‍तां र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजमाठशाळामडळ, वाइड 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रंथमान्यासने । 
ते हु नाकं सहिमानः सचंत यत्र पुर्व साध्याः सन्ति देवा: ॥ 
या त्रध्चेवरून सिद्ध होतें. मनुष्यांची योनि तज्ीच गंध- 
वांची व देवांची योनि अथवा लोक आहे, असें त्या वेळचे 
लोक मानीत असत. यांपैकीं साध्य, देव झाले. ते यज्ञ 
अथवा कर्म करणारे लोक; आणि विधीने सांगितलेले 
आचार अतिकटाक्षानें किवा भम्रहानें करणार्‍यांचा 
मनुष्यांत काय, देवांमध्ये काय, एक वर्ग असावयाचाच. 
हे साध्य ज्ञाले. सिद्धांचा दुसरा वर्ग; यांची साध्यांच्या 
कर्माविषयीं अश्रद्धा असते. कडकडीत तप, योग, वैराग्य 
किंवा सखोल ज्ञान यांनीं सिद्ध करून घेण्याकडे, अथवा 
आपल्या अंगीं विशेष सामथ्ये येईल असें करण्याकडे 
वृद्धीचा कळ असतो; परमेइवराची सिद्धि आपल्या 
पराक्रसानें करून घ्यावयाची असते. या वर्गास दोष 
देण्याचा माझा विचार नाहीं. आणि ज्यांना ही आटा- 
आट सहज होत असेल त्यांनीं ती करूं नये असेंही 
माझें म्हणणें नाहीं; परंतु त्यांत सामान्य मानवांत 
जागा नाहीं. तिसरा राहिला तो साधकवर्ग; याची 
साध्यांच्या कर्मावर अथवा सिद्धीवर श्रद्धा नसते आणि 
तीं विश्षेष शक्‍य नाहींत असें वाटत असतें. तर आपण 
दुर्बल, पामर, आपला सर्व आधार परमेदवरावर; 

आपला, निर्वाह व उद्धार करून घ्यावयाचा तो केवळ 
त्याच्या कृपेनें; असें या वर्गाचे मत असतें. हा 
इतिहास इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशाचाही आहे. 
वैदिककाळीं हजारो लोक जमून यज्ञ करावयाचे व 
हजारो खंडी द्रव्य नासावयाचे, असा रिवाज होता. 
आपणांस प्रिय अ्या,वस्तु अथवा पशु परमेश्‍वरप्रीत्य्थ 
अपेण करावयाचे; असें होतां होतां देवाच्याही परीकडे 
यज्ञाचा महिमा वाढला, आणि पुत्रेष्टि वर्गरेै योग 
प्रचारांत आले. या थरास गोष्ट पोहोंचली, तेव्हां 
साध्यांच्या या कर्मांविषयीं अत्यंत अश्रद्धा उत्पन्न झाली; 

आणि हें खोटें व पाप आहे असें वाटूं लागलें. साध्यांची 
श्द्धा नष्ट होऊन तिच्या जागीं सिद्धांची श्रद्धा आली. 
योगवलानें व तपोबलानें अमानुप शवित संपादन करून 
घेणारांचा, ज्ञान्यांचा, व ताक्रिकांचा धर्म हा सिद्धांचा 
धर्म समजावयाचा. बुद्धाचा धर्मही साध्यांचा नव्हे; 

सिद्धांचा आहे. कारण, त्यांत स्वतःच्या पराक्रमास विदोष 
महृत्त्व दिलेळें आहे. या धर्माप्रमाणे देवापेक्षांही सिद्धाची 
योग्यता अधिक. आणि सर्वांत वंद्य काय ते सिद्ध; 
आणि एकदम सिद्धि प्राप्त करून घेणें यांतच जन्माचे 


अनुक्रमणिका 


श्प्‌ 
साफल्य; अश्ली तर्‍हा झाली. आपल्या ठिकाणीं दौर्वल्य 
अथवा पाप आहे ही वृद्धि नाहीं; आणि आपली वासनाच 
नाहींशी करणें बरें, असें सिद्धांस वाटत असतें. आपल्या 
वासनांच्या तृप््यथे यज्ञयाग करण्याकडे साध्यांची प्रवृत्ति 
असे; आणि वासनेचा समूळ नाश करण्याबद्दल 
सिद्धांनीं विज्षेप उद्योग केला. परमेश्वराच्या घरचे लाल, 


ज्यांच्या ठायीं लोकोत्तर नेस्गिक सामर्थ्यं, त्यांस हा, 


सिद्धांचा मार्ग कामाचा. इतरांस उपयोगी नाहीं; 
कारण, जो सिद्ध होतो त्याला पुढें कांहीं कर्तव्य राहत 
नाहीं. ज्याच्या ठिकाणीं दैविक अंश जास्ती अंक्यानी 
वैदिक काळांतील धर्माचा साध्यमार्ग सुटल्यानंतर 
ताकिक, वोद्ध, योगी वेदान्ती वगैरे सिद्धमार्गाचें ग्रहण 
केलें. हें उपनिषत्काल व भगवद्‌गीताकाल यांच्या 
दरम्यानच्या कालाचें स्वरूप किंवा विशेषलक्षण 
समजावयाचे; एम्हवीं सर्व कालांत व स्थितींत तिन्ही 
प्रकारचे रोक असतात. नंतर या दोन्ही मार्गापासून 
लोक पराडमुख होऊं लागले. कारण, नसतें सामर्थ्य 
अंगीं आणण्यासाठी भट्टाहास व त्रास करणे योग्य नाहीं 
आणि ही मोठी चूक होय असें वाटूं लागलें. कर्माविषयीं 
विशेप श्रद्धा नाहीं, सिद्धीविषयीं विशेष खात्री नाहीं 
आणि वेदांत्याप्रमाणें जन्ममरणापासून मुक्‍त होण्या- 
विषयी उत्कट इच्छा नाहीं; असें होऊन हीन, दीन, 
मलिन व दुर्वल असे जे आपण त्यांचा निर्वाह, उद्धार 
जसा भवतीनें होईल तसा यज्ञयागादि विशेष कर्माने, 
अथवा ज्ञान, तप, योग आदिकरून साधनांनी होणे शक्‍य 
नाहीं असा विचार लोकांच्या मनांत येऊं लागला. हा 
आमच्या देशाचा प्रकार झाला. हें सर्व सांगण्याचा 
मूळ हेतु हाच कीं, निरनिराळ्या पंथांतील व संप्रदायां- 
तील मतभेद मोडून ऐवय कां होत नाहीं, या प्रश्‍नाची 
वाटाघाट करीत बसण्यापेक्षा भापल्यांतली साधकमंडळी 
कशानें वाढेल याची चिंतना करणें अधिक इष्ट आहे; 
आणि याविषयीं चर्चा झाली असती तर अधिक श्रेयस्कर 
झालें असतें, असें मला वाटतें. पुण्कळांस भेदाचें महत्त्व 
अधिक आहे असें वाटतें. परंतु माज्या मतें साम्य विशेष 
महत्त्वाचें आहे. तुकाराम, नामदेव, कबीर, चैतन्य वगैरे 
साधुसंत साधक स्थितींतळे होते. साधकपणाचा संबंध 
तुकारामबाबांच्या प्रत्येक अभंगांत परिस्फुट आहे; 
आणि सिद्धीचा संबंध आहे असा एकही अभंग नाहीं. 
यामुळें त्यांच्या अभंगांविषयीं आपलें रहस्य अतिशय 
असतें. तुकारामबावांचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


घोंटवोन लाळ बह्यज्ञान्या हातीं । 
मुक्‍तां आत्मस्थिति सांडवीन || १॥ 
न्रह्मभूत काया होतसे कोनी । 
भाग्य तरी क्रूणी देवा ऐसा ॥२॥ 
तोर्थंश्रामकासी आणीन आळस । 
कडू स्वर्गवास करिन भोग ॥ ३ ॥। 
सांडवीन तपोनिधा अभिमान । 
यज्ञ आणि दान लाजवीन ॥ ४॥ 
भक्‍्तिभाग्यप्रेमा साधोन पुरुषार्थ । 
ब्रह्मींचा जो अथ निजठेवा ॥ ष्‌शा 
धन्य म्हणवीन इहलोकीं लोकां । 
भाग्य आम्हीं तुका देखियेला ॥ ६॥ 
असा एक अभंग आहे, त्यांत त्यांनीं साध्यांच्या व 
सिद्धांच्या मार्गाचे मामिक रीतीनें वर्णन केलें आहे. तें 
आपली स्वत:ची महति वाढविण्यासाठी केलेलें नाहीं; 
तर नसता आवांका धरून उडी मारली म्हणजे फसगत 
होते, हें दाखविण्यासाठी आहे. साधकमार्गाने जें सुख 
आप्त होते, तें ब्रह्मज्ञान संपादन करून आत्मस्थिती 
मिळविली तरी तिच्या प्राप्तीनें सिद्धाला होत नाही, 
आणि ब्रह्मज्ञान्याळा तृप्ति न वाटतां हाळ घोटीत 
बसावें लागतें. तसेंच साध्यमार्ग्यांचा, म्हणजे तीर्थाटन, 
यज्ञ, हवनादि करणारांस इष्ट जो स्वर्ग- म्हणजे नंदन- 
वनादि भोग ते साधकस्थितींत होणार्‍या आनंदाच्या 
मानानें कडू वाटण्यासारखे आहेत. भाप 
स्थितींतले असल्याकारणानें तुकारामबावा आपणांस 
अत्यंत जवळ येतात. नामभेदांत विज्ञेष योग्यता नाहीं 
आणि एका यादींत अथवा पटांत नांवें पडल्याने ऐक्य 
होत नाहीं, हाच सांगण्याचा मुख्य उद्देश आहे. 
तुमच्याआमच्यासारख्या लंगड्यापांगळ्या, ज्ञान नाहीं, 
सामथ्ये नाहीं व फुरसतही नाहीं, अशा मंडळीची वाट 
काय, हाच मुख्य मोठा सवाल 
साधकांची भक्ति ही 


ण साधक- 


तें. तुकारामवावांनीं म्हटल्या प्रमाणें 
* इत्यादि, हाच मोठा अधिकार, 
सत्य सत्य मी नाहीं तरलों; 
परमेश्वरा तुझ्यावर भार घातल्याविना उद्धार होणें 
नाहीं! ह्या तऱ्हेच्या समजुतीचे ळोक हल्लीं जास्त आहेत. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टें.-ऑक्टो., १९९३ 


जे भेद आहेत त्यांत विशेष नाहीं; साम्य महत्त्वाचें आहे. 
साधकमार्गात मनाच्या वळणाची एकता आहे, आणि 
अनेक संप्रदाय असले, तरी साधकांचा समाज वाढत आहे 
कों काय, ही विवंचना माझ्या समजुतीनें अधिक उप- 
योगी होईल. स्त्रिस्ती लोकांकडे पाहिलें, तर सिद्धमार्गा- 
कडे त्यांचें वळण आहे आणि सिद्धांची संख्या त्यांच्या मध्यें 
अधिक आहे; तसें आपल्याइकडे नाहीं, हें आपलें भाग्य 
समजलें पाहिजे; आणि आपण साधकमार्गानुयायी 
लोकांची संख्या वाढण्यासाठी वाटाघाट केली पाहिजे. 
आपला समाज साधकसंप्रदायाचा आहे. सबब साध्य व 
सिद्ध यांस बाजूला दूर ठेवून आपण साधकमार्गानुगामी 
लोकांची संख्या वाढण्यासाठी उद्योग करूं व चितना 
धरू, तर अधिक श्रेयस्कर होईल. साधकमंडळी सांप्रत 
अधिक आहे याचें प्रमाण आम्ही कांहीं वर्षांमागें 
सातारा जिल्ह्यांत यवतेश्‍वरीं गेलों होतों, तेव्हां 
आमच्या दृष्टीस पडलें. तेथे कधीं कधीं टोळधाड येत 
असते, त्याप्रमाणें टोळांची धाड आली. त्या वेळीं 
आम्ही तेथील सिद्धेशवराच्या देवळांत उतरलों होतों; 
आणि आमच्यामध्ये सिद्धमंडळी, म्हणजे पल्ला 
$र्‍थ्याटटय वगैरे वाचलेळी मंडळी, त्याचप्रमाणे साध्य- 
मंडळी म्हणजे गणपतीचे आराधन, सांवाला कोंडणे, 
अभिषेकाची धार धरणे इत्यादि अश्या प्रसंगीं करणें 
योग्य असें मानणारी मंडळी, आणि तसेच तुमच्या- 
आमच्यासारखे साधकस्थितींतले लोक होते. इतक्यांत 
देवळाकडे गांवांतील लोक आले ; त्यांतही कांहीं 
वेदान्ती, कांहीं कर्मठ व वरेच साधकवर्गातले होते, असें 
पुढील हकीकतीवरून दिसून येईल, गांवकरी मंडळीने 
विनंति केल्यावरून आम्ही त्यांस जागा देऊन बाहेर 
अंगणांत जाऊन राहिलों. आम्हीं गांवकरी लोकांस 
तिकडे येण्याचें कारण विचारिलें. तेव्हां ते म्हणाले, 
“* आम्ही देवाला प्रसाद लावणार. देवाने रहा म्हणून 
प्रसाद दिला, तर गांवांत राहणार; नाहीं तर येथून 
गांव सोडून चालते होणार. ! तेव्हां आम्हांपैकीं स्पेन्सर 
वाचलेली मंडळी स्वपराक्रमाच्या तोर्‍यावर देवाला 
गाऱ्हाणे घालण्याबद्देळ हंसळी. आणि कर्मठ आपल्या 
रीतीचे उपाय सुचवूं लागले. परंतु साधकवर्गानें विचारलें 
व्हां गेल्या वर्षाचा अशाच प्रसंगाचा आपला अनुभव 
सांगून, आपण देवाला कोळ लावणार आणि त्याचा 
जबाब मिळेल त्याप्रमाणें करण्याचा आपला निर्धार 
आहे, असें गांवकरी लोकांनीं सांगितलें. तेव्हां कौलाच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


संबंधानें आमच्यांत वरीच चर्चा झाली. कारण, साध्यांला 
व सिद्धांला मनुष्याचा आणि देवाचा खरा संबंध व खरें 
नातें कळतच नाही; आणि कोल घेण्याची रीत तर 
साधकवर्गाची पडली. कोल लावतांना वयोवृद्ध व पाटील 
वगैरे ग्रामाधिकारी पुढें होऊन “बापा, तुझी इच्छा 
आम्ही गांवांत राहावें अशी असली, तर अमूक बाजूनें 
फूल पडूं दे. नसली तर दुसर्‍या वाजूरचें फूल पडलें म्हणजे 
आम्ही देवळाकडूनच परभारें सांगशील तेथें जाऊं', असे 
उद्‌गार काढण्यांत आले. थोडा वेळ गेल्यावर गांवांतच 
राहावें असें फूल पडलें. टोळांची धाड गेली आणि 


त्यांची काळजी दूर झाली; आमच्या मंडळींतला वाद . 


मात्र बराच वेळ चालला ! इंग्रजी शिक्षणाने सर्वांच्या 
मनावर सारखे संस्कार होतात असें नाहीं. या जुन्या 
समजुतीच्या साधकमंडळीची रीत भिन्न असलो, तरी 
देवावर संकट घालून त्यास ठिकाणावर आणूं, अथवा 
स्वतःच्या तपोबलानें व योगसामर्थ्यानें आपणांवर 
आलेला कठीण प्रसंग टाळू, असा वृथा आवांका न 
धरितां त्यांनीं आपण दुर्बल, देवाच्या कृपेवरच आपला 


छे 


सर्वपरी आधार, असें समजून त्याचा त्यांनीं धावा 
केला आणि त्यांच्या समजुतीप्रमाणे देव त्यांना पावला. 
होच लक्षांत ठेवण्याजोगी गोष्ट आहे. ही भावना 
आपल्यासारखीच आहे. साधकांची मूळ भावना शुद्ध 
आहे. देवाला गाऱ्हाणें सांगणे, आणि त्याची अनुज्ञा 
होईल त्याप्रमाणें वागणे, ही उद्‌भावना वाढण्याविषयीं 
आपण चितना केली, तर अधिक कार्यं होईल. साध्यांची 
व सिद्धांची वुद्धीच निराळ्या प्रकारची असते. साधक- 
वर्गांतील लोकांच्या मतांत व आचारांत भेद असले, 
तरी मूळ भावना शुद्ध आहे. आणि त्यांचेंआमचें तिच्या 
संवंधानें साम्य आहे. यास्तव या साधकमंडळीची बढती 
व्हावी, त्यांची संख्या वाढावी एतदर्थ आपण प्रयत्न 
केला पाहिजे. साधकवर्गाच्या निरनिराळ्या संप्रदायांत 
आपणांस अपवादक वाटण्यासारख्या कांहीं गोष्टी 
असतील, तरी मृख्य सिद्धान्ताच्या संबंधानें त्यांचा- 
आमचा विरोध नाहीं. असा माझा समज आहे; आणि 
ही आजची माझी सूचना सर्वांस रुचेल, अशी मी आशा 
करतों. 


>४६ > 


देवावर भार घाळून प्रपंच करणें 


कृपावंत किती । दीन बहु आवडती ॥ १॥ 

त्यांचा भार वाहे माथां । करी योगक्षेमचिता ॥ २॥ 
भूलों नेदी वाट । करां धरूनि दावी नीट ॥३॥ 
तुका म्हणे जोवें । अनुसरतां एका भावें ॥४॥ 


या तुकारामबावांच्या उक्तीप्रमाणे त्यांचा दुसरा 
एक अभंग आहे तो असा- 


आलिया भोगासी असावें सादर । 
देवावरी भार घालूनियां ॥ १॥ 
भग तो छृातिधु निवारी सांकडे । 
येर तें बापुडे काय रंक ॥ २॥ 
भवाचिये पोटीं दु:खाचिया रालि । 
हारण देवासी जातां भलें ॥ ३ ॥ 
तुका म्हणे नव्हे काय त्या करितां । 
चितावा तो आतां विश्‍वंभर ॥ ४॥। 


अनुक्रमणिका 


यांत * देवावरी भार घाळूनियां ' बद्दल “ देवावरी 
भार घालूं नये ! असा क्वचित्‌ पाठ आहे; पण तो अशुद्ध 
आहे. कारण, देवावर भरिभार ठेवून त्याच्यावर भार 
घालणें, हाच खर्‍या भक्ताचा मार्ग असतो. तुकारामबावा 
म्हणतात कीं, देवाला दीन फार प्रिय आहेत आणि त्यांचें 
योगक्षेम तो चालवीत असतो. पूर्वीचे राजे अथवा त्यांचे 
मोठे कामगार जमीन, वर्षासन, किंवा नेमणूक यांची 
सनद करून देतांना, योगक्षेम चालण्यासाठीं, हे शब्द 
वापरीत असत; आणि त्यांचा अर्थ खाण्यापिण्याच्या, 
वस्त्रप्रावरणाच्या, अच्नाच्छादनाच्या व साधारण घर- 
संसाराच्या संबंधानें सुखानें राहण्यासाठी, हाच असतो. 
परमेश्‍वर दीनांच्या योगक्षेमाचा भार आपल्या माथीं 
वाहतो, त्यांस मार्ग दिसत नाहींसा झाला म्हणजे वाट 
चुकूं नये म्हणून हाताने धरून नेतो आणि ती दाखवितो. 
परंतु एक अट आहे, ती कोणती म्हणाल तर, जे जीवें 
व एकभावें त्यास अनुसरतात, त्यांसच असें होत असतें. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


> 


आतां देवाला दीन फार आवडतात, या म्हणण्याला एक 
आक्षेप आहे तो हा कों, पर्वताच्या वरच्या प्रदेशापेक्षां 
खालच्या भागाला सूर्याची ज्योति उशिरां पोहोंचते; 
आणि सामान्यतः ज्या मनुष्यांस वल, सत्ता, ज्ञान अथवा 
द्रव्य यांची अनुकूलता अधिक असते त्यांची जतन व 
जोपासना विशेष होत असतें; यावरून सृष्टिमाहात्म्या- 
मध्यें व मनुष्यसृष्टींत हा नियम नाहीं, हें उघड आहे. 
मग धर्ममार्गांतच कोठून आणतां ? आपणांमंध्ये आंधळे, 
पांगळे व लुले यांचा भार घेणारे असतात, असा 
साधारण अनुभव नाहीं; तर देवाला दीन फार 
आवडतात, आणि तो त्यांचें योगक्षेम चालवितो, हे खरें 
कशावरून ? ही गोष्ट अनुभवाला येत नाहीं, असें 
वरवर पाहूणाराला वाटले, तर फारसें नवल नाहीं. 
आंधळे, पांगळे हे आमच्या समजुतीनें दीन असले, तरी 
त्यांच्या स्वतःच्या किंवा देवाच्या दृष्टीनें दीन असतात 
असें नाहीं. आपलें सर्व गौरव, भापला मोठेपणा, व 
स्वप्रकाशाची प्रोढि एकीकडे ठेवून, जे एका भावाने 
देवाला अनुसरले ते जन राजासारखे ऐशवर्यवान्‌ असले, 
तरी तेच धमंमार्गातळे खरे दीन समजावयाचे; आणि 
तुकारामवावांचें म्हणणें त्यांनाच लागू आहे. आपल्या 
मानानें ज्यांच्यामध्ये कांहीं कमीपणा आहे ते दीन, असें 
म्हणण्याचा प्रधात आहे; तरी त्यांस अनुलक्षून ही उक्ति 
नाहीं. आपलें ऐहिक ऐश्‍वर्य, आपला प्रभाव, आपलें 
इहाणपण कितीही असलें, तरी आपण दुर्वळ, परमेश्‍वरी 
सत्तेच्या सर्वंपरी अधीन असें समजून, देवाला अनन्य- 
भावानें जे शरण जातात आणि त्याच्या इच्छेस अनु- 
सरतात तेच खरे दीन; ते देवाला आवडतात ; त्यांचें 
ओल्ञें कसले, आणि त्यांस वाट चुकण्याची भीति कोठे 
राहते ? धर्ममार्गातल्या दीनाचीं हीं दोन लक्षणें आहेत. 
ज्यांच्या घरीं त्रदिसिद्धि पाणी वाहतात असे सिद्ध, व 
जे आपल्या धर्मकर्मांनीं आपला उद्धार करू शकतात असे 
साध्य, यांतला एकही दीन नव्हे. ज्याला ओझ्याचा भारे 
दुःसह वाटतो आणि वाट चुकण्याची भीति फार असते 
असा साधकस्थितींतळा दीन मनुष्य अनन्यभावानें 
देवाला शरण गळा असतां त्याची त्याला कींव येते; 
त्याचें देव रक्षण व तारण करितो. साध्यांची व सिद्धांची 
क अत हार कोणी म्हणतील कौ, 
वाढत चाळला आणि त नी नि हरवा. अन 

99 (र मंग देव आमचा भार कां 
बाहूत नाहीं ? 


यांतही पुन: एक विचार भाहे. हा भक्ति- 


अनुक्रमणिका 


_ नैवभारंत 


-येईल. अतिशय दुःखकारक प्रसंगी 


भरमाणभूत नव्हे. 


'जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


मार्ग साध्यांकरितां व सिद्धांकरितांही नव्हे. त्यांचे मार्ग 
निराळे; त्यांचीं शास्त्रे निराळीं; तरी ज्याला प्रपंचाचा 
गाडा ओढावयाचा आहे, दोन वाटा फुटतात अशा 
रस्त्याने ज्याला जावयाचें आहे आणि नानाविध संश- 
यांनीं, कत्पनांनीं व संकल्पांनीं ज्याळा सुचेनासें झालें 
आहे; असा जो प्रपंचाचा भारवाही त्याचें दैन्य देव 
हरतो; त्याचें ओझें देव वाहतो; आणि त्याला धरून 
मार्गास लावितो, असा तुकारामवाबांचा सिद्धान्त आहे. 
मात्र त्याने एका भावाने अनुसरलें पाहिजे. याला साक्ष 
ज्यानें त्यानें आापल्या मनांत विवंचना करावी, म्हणजे 
मिळण्यासारखी आहे. जेणेकरून आपण अगदीं वेदिल 
होतों असा विशेष अडचणीचा प्रसंग राहूं द्या. संसारांत 
अनेक त्टणानुवंध जोडावयाचे असतात ; अनेक प्रकारचे 
भार वाहावयाचे असतात; हें स्व ओझें कोणीं सोसले 
याचा विचार केला असतां, तें सहन करण्याचें अथवा 
करविण्याचें सामर्थ्य तुमचेंभाम्चे नव्हे, हें सहूज दिसून 
आपण नास्तिक 
नसतांही देवाला दूषण देण्यास तयार असतों, अशी 
अत:करणाची वृत्ति होते, ती हा विचार करितांता 
१ - सतत नैसगिक स्थिती पाहिळी आणि 
एकदर लोकांची योगक्षेमचिता कोण करितो, स्वतःच्या 
सपचाचा भार वाहण्यास अथवा दुसऱ्यांचा वाहूविण्यास 
कोण प्रेरणा करितो, इत्यादि गोप्टींचा विचार केला, 
तरु आवणांस न कळतां आपली योगक्षेमचिता कोण 
वाहत आहे आणि आपलें ओझें लोकांकडून वाहूवीत 
आहेव आपणांस वाईट मार्गापासून परावृत्त करीत आहे, 
याविषयीं आपली खात्री होईल. 
_ झापलो सावंत्रिक साहजिक स्थिति अशी असते 
का, आपण पुण्यवान नाहीं, तर अत्यंत पापीही नाहीं; 
आणि आपण खडयांत पडण्याचा संभव असतो. संसारांत 
अनेक प्रकारचे उपदुव्याप चाळत असतात व आपण 
प्रपचाचा गाडा वाहतों, तें सर्व तुम्हीआम्ही करीत 
चाहा; तथापि परमेश्वराची जी रप्य लीला म्ह॒टली 
आहे ती येथेंच अनुभवास येते. ती अ 
घाटाळ्यांत पाडणाऱ्या आडवाटां 
मार्ग आपणच शोधून काढतो 


शी कीं, अनेक 
छून सरळ बिनधोक्‍्याचा 
र 1 डोंगरावर भार आपणच 
नेऊन पोहोंचवितों; आणि एकंदर खटाटोप आपल्याच 
सामर्थ्याने चालला आहे, असें आपणांस वाटत असतें 
आणि नाना संकल्पविकल्पांनीं आपण बारंवार गडबड़न 
जात असतों, तेव्हां आपला वाळी | 


डि. 
वो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू: महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


व साहाय्यकारी होऊन आपली अडचणींतून सोडवणूक 
कोण करितो, तें आपणांस कळत नाहीं. सूक्ष्म विचार 
केला, तर यत्किंचित विघाड कोठेंही झाला असतां तो 
नीट करण्याचें सामर्थ्य आमच्या अंगीं नसतें, असें दिसून 
येईल. साध्यांच्या गौरवाची अथवा सिद्धांच्या तयारीची 
घमंडी मुळींच नसून, आपली दुर्वेलता व परवशाता ज्यांस 


श्र 


त्यांच्याकडून करविणारा दुसराच आहे. अशी खरी 
प्रतीति असावी; तो सर्वांला होत नाहीं. ज्याला झालेली 
आहे त्याला सर्व ऐहिक संबंधांची कडीनुकडी दुसऱ्याने 
गुंतविलेळी आहे असें वाटतें; व या गोष्टीची विस्मृति 
होऊं न देतां प्रापंचिक दुःसह ओझें डोक्यावरून उतरावें 
म्हणून ईश्वराचे जो पाय धरितो, तो दीन. साध्य व 


कळत असते, तेच धर्ममार्गांतील दीन. ते एकनिष्ठेने 
देवाळा शरण गेले असतां तो त्यांचा नेता व पाठीर 
होतो. वास्तव्रिक पाहतां, परमदयाळू परमेइवरच 
आपणां सर्वांचा त्राता व मार्गदर्शक आहे. पण, दुर्भाग्य 
हें आहे कों, परमेश्‍वरी रम्य लोलेच्या योगानें प्रत्येक 
मनुष्याला आपण वळ्वान, आपण शाश्‍वत आहों असें 
वाटून, नइवरतेच्या व 
विसर पडतो. आपला योगक्षेम आपणच चालवितों, 
असें वाटत असतें; पण, तो चालविणारी शक्ति 
दुसरीच आहे. तहणपणीं काय, म्हातारपणीं काय, जे 
कष्ट व त्रास आईवावें मुलांसाठी सोसतात ते सर्व 


दुर्बलतेच्या भागाचा अगदींच_ 


सिद्ध आपापली व्यवस्था लावून घेतात, तसा साधक- 
मार्गातल्या लोकांचा प्रकार नसतो; आणि साधकांपैकीं 

ओज््याच्या भाराखालीं दडपलेळे देवास अनन्य- 
भावाने शरण जातात त्यांचें योगक्षेम तो चालवितो व 
त्यांस हातानें धरून सरळ मार्गास लावितो, असा 
तुकारामतावांचा प्रतिज्ञापुर्वक उपदेश आहे. अहंपणाचा 
पडदा थोडासा दूर केला असतां, याच्या सत्यतेचा 
अनुभव येतो; आणि एकंदर रचना कशी आहे तें 
मनांत पूर्णपणें विवलें असतां अधिक आइवासन येतें. तर 
हों साधुवाक्यें वरचेवर वाचावी आणि त्यांचें मनन 
करावें, अशी माझी विनंति आहे. 


अव जेर 


भकितमार्ग पंगुपणाचा आहे काय ? 


हेचि थोर भवित भावडती देवा । 
संकल्पावो साया संसाराची ॥ १ 
ठेविलें अनंतें तेसेंचि रहावें । 
चित्तीं असो द्यावें समाधान ।॥ २ ॥। 
वाहिल्या उद्वेग दुःखचि केवळ । 
भोगणें तें फळ संचिताचिं। २॥ 
तुका म्ह्णे घालूं तयावरो भार । 
वाहूं हा संसार देवापायीं ॥ ४ ॥ 
भक्तिमार्ग हा पंगुपणाचा, अशक्‍ततेचा मार्ग आहे; 
व हजार पांचश्षे वर्षे उ ह्या मा 
क्ेळा, ते स्वतः पंगु होते, त्यांनीं सर्वे लोकांस व आपल्या 
अन॒यायांस पंगूपणा शिकविला १ त्यायोगें देशाला 
अत्यंत शोचनीय स्थिति प्राप्त झाली, असा एक आक्षप 
अलीकडे निघाला आहे. 
ही पंगुता खरी आहे कों काय ? व भक्‍्तिमार्गाची 
सरणी हानिकारक आहे क्रिवा कसें ? हा प्रश्‍त विचार 
करण्यासारखा आहे. ज्यांचे हातपाय, किवा इतर इंद्रिये 
गेळीं आहेत, किवा व्यापार करण्यास असमर्थ झालीं 
न. भा. ७ 


अनुक्रमणिका 


ग्रा साधूंनी ह्या मार्गाचा उपदेश - 


आहेत त्यांना आपंण पंगु म्हणतों. भकक्‍्तिमार्गाच्या 
योगानें अ्षा प्रकारची शिथिलता मनास येते, व्यक्ति 
व समाज निरुत्सांह होतो, हा समज खरा आहे, किवा 
अन्यथा आहें, हें आज पाहणें आहे. 

ज्यांनीं आक्षेप घेतला आहे ते रामदासांची गणना 
पंगु कोटींत करीत नाहींत व त्यांच्या मार्गाला मात्र 
सामर्थ्याचा मार्ग असें म्हणतात. हें म्हणणें अत्यंत 
अशुद्ध व वस्तुस्थितीला विरुद्ध आहे. गुरुशिष्यसंवादरूप 
दासबोध ग्रंथ लिहिण्यास स्वामी कां प्रवृत्त झाले? या 
प्रश्‍नाचें उत्तर असें आहे कीं, इतर साधूंनी जो मार्ग 
वंद्य केला, तोच भक्तिमार्ग संवादाच्या रूपानें गुरूकडून 
शिष्यास प्राप्त व्हावा एतदर्थ तो ग्रंथ रचिला, असें 
ग्रंथारंभीं विशेष रीतीनें स्वामींनीं कथन केलें आहे. 
आतां दासबोधांत राजकारणावर कांहीं प्रकरणें आहेत. 
व प्रजेची योजना कशी करावी, खलांचा उच्छेद 
खलांच्याच हारे करावा, जो ज्या रीतीनें उपयोगीं 
पडेळ तसा त्याचा उपयोग करून घ्यावा, इत्यादि 
लौकिक शहाणपणाचा संग्रह अत्यंत मामिकततेनें केला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५० नवभारत 


आहे; हें जरी खरें आहे, तरी ग्रंथांत मुख्य प्रमेय काय 
आहे? त्या ग्रंथाचीं एकंदर प्रकरणें व विषय मनांत 
धरून विचार केला म्हणजे भक्तिमार्गाचा उपदेश 
हाच प्रधान हेतु आहे, असें उघड दिसतें. प्रसंगोपात्त 
आलेल्या चातुर्याच्या थोड्याश्या भागाकडे मात्र आपण 
लक्ष द्यावें, व वाकीचा प्रमुख भाग सोडावा हें, अन्यथा 
आहे. यावरून असें दिसुन येईल कों, रामदासांची 
सांगड इतर साधूंबरोबरच घातली पाहिजे. त्यांची 
एकट्यांची वेगळी नौका समुद्रांत एकटीच ढकलून 
चालावयाचें नाहीं. त्यांच्यासाठी इतर साधूंच्या नौकेतच 
जागा राखून ठेविली पाहिजे. 

एक रामदास कोणच्या कोटींतले हा विशिष्ट 
व्यक्‍तिविषयक विचार बाजूस ठेविला तरी हा भक्‍ति- 
मार्ग पंगुपणाचा का सामर्थ्याचा हा प्रश्‍न राहतोच. 
“सर्वे माया संकल्पावी, देवापायीं संसार वहावा, व 
त्यावर भार घालावा ? असें ज्या थोर भकक्‍्तीचें तुका- 
रामबावांनीं वर्णन केलें आहे, अथवा मुख्य लक्षण 
मानिलें आहे, ती भक्‍ति पंगुपणा अथवा जडता उत्पन्न 
करील, कों सामर्थ्य व तेज देईल, ह्याचा स्वतंत्रच 
विचार केला पाहिजे. ज्या भाग्यवान्‌ पुरुषाला साधूंच्या 
उपदेशाने, किंवा परमेश्वराच्या अनुग्रहानें ही श्रेयस्कर 
भकति प्राप्त झाली आहे, परमेइवराच्या ठायीं निर्धार- 
बुद्धि उत्पन्न झाली आहे, तो पंगु, असमर्थ होईल काय ? 
हल्लींच्या किवा जुन्या काळच्या थोर व्यक्‍तींचें उदा- 
हरण घेऊन पहा. त्यांच्या ठायीं मानसिक व्यवहारांत 
निश्चयाचा किवा दाढर्याचा भाग किती विज्लेष रीतीनें 


दिसतो ! ज्यांना भक्तीच्या द्वारें सिद्धी बऱ्याच अंशाने 


प्राप्त झ्ञाली आहे, जे केवळ निर्धाराचे पुतळे वनले 
आहेत त्यांना पंगु म्हणणें, म्हणजे कसरतीनें क्रिवा 
तालीम करण्यानें शरीरास शिथिलता येते, अथवा 
ज्ञानाजंनाच्या साधनांनी व अभ्यासाने मनास दोबंल्य 
येतें, असें म्हणण्यासारखेंच आहे. संसारांत व परमार्थात 
जर कांहीं कठीण भाग असेळ, तर परमेश्वरावर भार 
ठेवून व माया संकल्पून वागतां येणें, हा होय. ही थोर 
भक्ति ज्यांस प्राप्त झाली, ज्यांनीं वैराग्याची परमावधि 
दाखविली त्यांस पंगु म्हणणें म्हणजे अर्थाचा विपर्यास 
की नव्हे, तर ह्या विषयाचें पूर्ण अज्ञान दाखविणे 
होय. 


थोरपण कशांत आहे ? अंगांत चळ आहे म्हणून 
13 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


लोकांस त्रास द्यावा, बलाचा प्रभाव अशक्‍तांवर 
दाखवावा, ह्यांत थोरपणा नाहीं. व्यवहारांत आपण 
अझ्ांस शासन करितों. एकट्यामध्यें ही असली शक्‍क्‍ति 
दिसत असतां तिचा आपण प्रतिकार करितों. परंतु 
दहा-पांच चोर मिळून दरोडा घालूं लागले म्हणजे 
आपणास मोह पडूं लागतो. आणि हें सामर्थ्यं असें वाटूं 
लागतें ! एका व्यक्‍तीच्या ठिकाणीं जर तें सामथ्ये होत 
नाहीं, तर ह॒जार नव्हे लाख असे लोक जमले, तरी 
त्यांत तें * सामर्थ्यं ' कोठून होणार ? ह्यास फार झालें 
तर ' पश्नुसामर्थ्ये ' म्हणतां येईल ! सामर्थ्याच्या ह्याहून 
वरच्या पायर्‍या पुष्कळ आहेत, व खरें सामथ्यं 
वाढविण्यास भक्‍्तिमार्गच अनुकूल आहे. जोपर्यंत 
आपण यथान्याय वागत आहों, व श्रेष्ठ मनोवत्तींनीं 
प्रेरित, किवा साधूंनी उपदिष्ट असे खऱ्या हिताचे 
मार्ग आक्रमीत आहों तोंपर्यंत भक्तिमार्ग आपणांस 
अक्षय्य सामर्थ्येच देत असतो. पंगुपणा जो आहे तो 
साधूंच्या उपदेशापासून नसून त्याच्या उलट जाण्यांतच 
आहे. 

देवावर भार घालणें म्हणजे आपण मुळींच भार 
वाहावयाचा नाहीं, तटस्थ राहावयाचे असें नाहीं, तर हें 
परमेवराचें कार्य आहे अशा वृद्धीने ओज्ञें वाहावयाचें व 
उद्योग करावयाचे. ' चित्तीं असों द्यावें समाधान ' असें 
जं सांगितलें आहे तेंही एवढ्याचकरितां. आपला मोठे- 
पणा व्हावा, आपल्या क्षुद्र हेतूची फलसिद्धी व्हावी असे 
ज व्यासंग, ते अन्यथा होत. व्यक्‍तिळाभाचे हेतु एकोकडे 
ठवून परमेश्वराच्या इष्ट हेतूंची सिद्धी आपल्या हातून, 
एकसमयावच्छेदेंकरून किवा जमावाने व्हावी ही वृद्धी 
धरणे म्हणजेच माया संकल्पिणे, किवा देवापायीं संसार 
वाहणे होय. जगाच्या प्रगतीविषयीं परमेश्वराचे उद्देश 
निचित आहेत व आपल्याला कसरत व्हावी, आपल्याला 
शाला व्हावी, आपलें सामर्थ्य वाढावे, आपल्या गुणांचा 
विकास सर्व प्रकारें, सर्व दिशांनी होत असावा, 
एवढ्याचकरितां आपल्याला संसार लावून दिला आहे. 
देवाचा डांगोरा पिटण्याकरितांच आम्ही येथे आलों 
आहोंत, असें तुकारामबावांनीं म्हटलें आहे. ई$वरप्रेरित 
म्हणून केलेल्या कार्याची महती अशी आहे कीं, इतर 
गोष्टी त्याच्या पासंगालाही पुरावयाच्या नाहींत. ह्या 
दृष्टीनें पाहिलें असतां, भक्तिमार्गाचा उपदेश अत्यंत 
सामध्येदायी नाहीं काय ? 


>/-4 ज़ 2, 
शो र ि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र 9 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


५१ 


ब्रह्मरसाच्या प्राप्तीची वास्तविक महती 


सोपें वं आम्हां सांगितलें संतीं । 
टाळ दिडी हातीं घेउनि नाचा ॥। १ ॥ 
समाधीचें सुख सांडा भोवाळूनि । 
ऐसा हा कोतंनीं ब्रह्मरस ॥२॥ 
पुढती घडे चढतें सेवन आगळें । 
भक्तिभाग्यबळें निर्भरता ।। २॥ 
उपजोंचि नये संदेह चित्तासी । 
सुक्ति चारी दासी हरिदासांच्या ॥ ४ ॥ 
तुका म्हणे सन पावोनि विश्रांति । 
त्रिविध नासती ताप क्षणें१॥ ५ ॥ 
समाधीचे, योगाचें जें सुख आहे तें अत्यंत सुख 
होय, असें मानिलें आहे. संसारसुख, इंद्रियसुख, 
मानसिकसुख हीं सर्व सुखे आहेत; तरीपण ज्यांची 
योगावर श्रद्धा आहे त्यांस समाधीचे सुख हें सर्वांत 
श्रेष्ठ आहे, असें वाटत असतें. ह्या सुखांत सर्व सुखांची 
परमावधी झाली, असें ते मानीत असतात. पण, 
तुकारामबावा हें इतकें श्रेष्ठ मानिलेलें सुख ओवाळून 
टाकीत आहेत ! आपला नेहमींचा व्यवहार असा 
आहे. कीं, ज्याला आपण कमी महत्व देतों तें 
जास्त महत्त्वाच्या वस्तू अगर व्यक्‍्तीवरून ओंवाळून 
टाकीत असतों. आपापल्या मुलांवरून आया पैसाअडका 
ओवाळन टाकीत असतात, त्याचें तरी कारण हंच. 
त्याच न्यायास अनुसरून कीतेनावरून समाधीचे सुख 
तुकारामबावा ओवाळून टाकीत आहित. म्हणजे ते सुख 
जरी श्रेष्ठ असलें, तरी तें ब्रह्मरसप्राप्ती करून देणाऱ्या 
कीर्तनाच्या पासंगासही पुरणारें नाहीं असें झालें; 
आणि कौर्तनाच्या हारे प्राप्त होणार्‍या ह्या न्रह्मरसास 
गति आहेव ती च 
पुढती घडे चढतें सेवन आगळ । 
भक्तिभाग्यबळें निर्भरता॥ १॥ 
उपजोंचि नये संदेह चित्तासी । 
भक्ति चारी दासी हरिदासाच्या ।। २ ॥1। 
तुका म्हणे मन पाबोनि विभांती | 
त्रिविध नासती ताप क्षण ॥३1॥ 


ववडमकमरकमाडाली 


ती वि 
१. ज्ञानमार्ग, योगमार्ग, क 
सविस्तर विवेचन झालें आहे. सं? 


अनुक्रमणिका 


या चरणांत दाखविली आहे. 

आतां, तुम्ही ज्ञान, योग अगर कमंमार्ग घ्या, 
त्यांच्या बुडांशीं श्रम हा आपला आहेच.' ज्ञानमार्गाचेंच 
अवलंबन केल्यास दांकानिवृत्ती ही कधीं व्हावयाची 
नाहीं. जसजसें तुम्ही आपलें ज्ञान वाढवीत जाणार, 
तसतक्षी शंकित वृत्तीही वाढत जाणारच. परंतु भक्‍ति- 
मार्गाचें तसें मुळींच नाहीं. ह्या मार्गांत जो पडला त्याला 
संदेहच मुळीं नाहीं. समाधीच्या बळावर चार मुक्ति 
मिळतात, असा समज आहे. त्या मिळत असतील किवा 
नसतील; पण, ह्या भक्तिसुखाच्या योगें मुवित मिळतात, 
इतकेंच नव्हे, तर त्या दासी होतात, आणि भक्त 
स्वामी होतो. ह्या ठिकाणीं त्याला पूर्ण विश्रांति मिळते; 
त्याचे सर्व ताप नाहींसे होतात. अशी ही ब्रह्मरसाच्या 
प्राप्तीची महती आहे. विश्रांति प्राप्त करून देण्याचें, संदेह 
नाहींसा करण्याचें, वृत्ती समाधानी करण्याचें सामर्थ्य 
इतर मार्गांत नाहीं, तें ह्या मार्गांत आहे. आतां ह्यावर 
अश्ली शंका उद्‌भवण्याचा संभव आहे कीं, हें स्व 
काल्पनिक आहे, कीं ह्याला कांहीं आधार आहे? हा 
विचार जरी मनांत अगदीं साहजिकपणें आला, तरी 
ह्या प्रश्‍नाचा विचार आदरानें केला पाहिजे. 

प्रत्येक मनुष्यास जिज्ञासा, धारणाशक्ति, ज्ञान वगरे 
आहे. हे त्याचे क्षुद्र गुण आहेत. त्यांना मर्यादा आहे. 
पण, ह्या सर्वांपेक्षा जास्त महत्त्वाचें प्रेम आहे. ह्याला 
मर्यादा नाहीं. लहानपणीं ज्ञान नसतें; पण प्रेम असतें. 
आपण वयानें जसजसे मोठमोठे होत जातों तसतसें 
आपलें ज्ञान वाढतें खरें; पण, तेंच ज्ञान आपलें आणखी 
वय झालें असतां कमी होत जाऊन आपणांस सोडून 
जातें. असाच प्रकार कर्मांचा आहे. कर्मे करीत असतां 
हातून अनेक प्रमाद घडत असतात. कारण, क्मांचें 
स्वरूप असें आहे कीं, त्यांपासुन शांति प्राप्त व्हावयाची 
नाहीं. ती प्राप्त झाली, तर श्रद्धेपासूनच होईल. ज्ञान 
कितीही वाढलें, तरी अज्ञान सागरासारखें असावयाचे. 
वर म्हटल्याप्रमाणे कधीं तृप्ति नाहीं, नेहमीं साशंक 
वृत्ति, तापाचा शम नाहीं व विश्रांतीही नाहीं. पण, 


मंमार्गे व भक्तिमार्ग ह्या मार्गाविषयीं भागवतधर्मावरील व्याख्यानांत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र 


भक्तीची गोष्ट तश्ी नाहीं. त्यांत विशेष आहे तो हा 
कीं, ती प्रेममय आहे. आपण प्रेमानें वाढलो आहोंहा 
गुण आपल्यांत लहानपणापासून असतो, तो दिवसेंदिवस 
वाढत जातो, व अंतकाळापर्यंत आपल्याला सोडीत नाहीं. 
अत्यंत दुष्ट मनुष्य घ्या, तोदेखील प्रेमासाठी सुष्ट 
कृत्ये करीत असतो. हें त्याचें प्रेम अव्यवस्थित असेल, 
प्रेमांचें स्थान नीतिदृष्ट्या शुद्ध नसेल; पण, तें कांहीं 
असलें, तरी ह्या प्रेमामुळे त्याच्या हातून चांगले कृत्य 
कधीं तरी घडत असतें. एखाद्या म्हाताऱ्या मनुष्याचा 
प्राण जात असला तरी अखेरीस तो घुटमळत असतो तो 
प्रेमाच्या माणसांसाठीं. तो अश्रु टाकीत असतो तेदेखील 
त्याचें ज्यांच्यावर प्रेम आहे त्यांच्यासाठी. 


आपला प्राण जात आहे, इहलोकींचा आपला आज- 


पर्यंतचा संबंध सुटत चाळला आहे म्हणूनच केवळ त्याळा 
वाईट वाटत असतें असें नव्हे. तर वर म्हटल्याप्रमाणे 
त्याची स्थिति असते म्हणून. एक हरदासी दृष्टान्त 
आहे कीं, एका भक्ताने देवापाशी वर मागितला 
कों, आपल्या नातवंडाळा पालखींत वसलेले आपेण 
पहावें. हा जरी हरिदासी दृष्टान्त आहे, तरी ह्यापासून 
भापल्याला जो बोध होत आहे तो हा की, ह्या प्रेमामुळे 
' सतुष्य आपल्या एका व्यक्‍तीची, अगर पिढीची काळजी 
वाहत असतो. असें नव्हे, तर अनेक पिढ्यांची काळजी 
वाहूत असतो. संपत्ति संपादन करावयाची, घरेदारे 
बांधावयाची तीं कशासाठी ? तर आपल्या मुलाबाळांना 
सुख प्राप्त व्हावें म्हणून. आणि हें त्यांच्या ठायीं प्रेम 
असतें म्हणूनच करावयाचें. आपलें प्रेम विषयांत 
गुंतलेले असतें. भक्‍ताचें प्रेम एकभावानें देवाच्या ठायीं 
असतें. आणि त्यामुळें अनंत जन्म जरी मिळालें, तरी 
देवाचें व आपलें हेंच नातें असावें, असें त्याह्ा वाटत 
असतें. तो पुनर्जन्माला भीत नाहीं, अनंत जन्मांना 
घाबरत नाहीं. ज्ञानी आपल्या ज्ञानाची लालसा करील, 
“ह्या जन्मापलींकडे त्याजी दृष्टी नसेळ; तोच प्रकार 
योग्याचा असावयाचा; पण, भवतांची गोष्ट अगदीं 
निराळी आहे. देव माझा स्वामी व मी त्याचा दास, 
तो आपला सखा, त्याच्या चरणीं आपण नम्र 
असावयाचें हें नातें सदोदित असावें, अनंत जन्मीं 
असावें; व ह्यापेक्षा मुवितसुख म्हणून जें मानिलें आठे 
तें नसलें तरी चाळेळ, अशी स्थिती ज्याला उ 
ब्रह्मसुखाची लालसा लागते त्याची होत असते. आतां 
पुष्कळांना असें वाटत असतें कीं, आपलें सर्व प्रेम 


एकदा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत . 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


विषयसुखांत मात्र असतें. पण,, केवळ तसाच प्रकार 
नाहीं, हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. हें जे प्रेम आहे तें 
कांही काळपर्यंत असतें. परंतु जें प्रेम निप्काम आहे तें 
अनंत काळपर्यंत असतें. म्हणून वरील अभंगांत तुकाराम 
सादूनीं जें वर्णन केलें आहे तें अयथार्थ नाहीं. 
दुसरा भाग असा कीं, ज्ञानमार्ग, योगमार्ग, ह्यांत 
जरी कांहीं लाभ असले, तरी ते सर्वांना साध्य असे 
नाहींत. हे मार्ग फारच खडतर आहेत; एवढेंच नव्हे, तर 
हुतेकांना ते असाध्य आहेत. परंतु संतांनीं घालून दिलेला 
हा मार्ग अत्यंत सोपा व श्रेष्ठ असा आहे. टाळमृदंगांच्या 
साह्यानें प्राप्त होणारा हा मार्ग आहे. आतां ह्यावर 


कोणाला असेंही वाटण्याचा संभव भाहे कीं, ह्या मार्गांत 


-कठीण असें कांहींच नाहीं, नुसता टाळ-मृदंग घेऊन 


नाचावें, म्हणजे झालें. पण, तसें नव्हे. हा मार्ग जितका 
सोपा वाटतो, तितकाच तो कंठीण आहे. नुसत्या टाळ- 
मृदंगांच्या हातांत व्रह्मरसाची प्राप्ति करून देण्याचें 
नाहीं. ब्रह्मसुखाची लाल्सा उत्पन्न होणें कठीण आहे; 
आणि एकदा ह्या सुखाची ढाळसा उत्पन्न झाली की, 
मग मुवतीचें सुख य:कड्चित्‌ वाटूं लागतें. कारण, 
तुकोबांनी सांगितलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या केवळ 
ह्याच मार्गात प्रविष्ट झाल्यानें लाभत असतात. आणि 
ज्याला ब्रह्मरसाची लालसा उत्पन्न झाली आहेव जो 
देवाच्या कीतंनांत मग्न आहे त्याच्या हातीं अखेरीस 
जरी लोकांना टाळ आणि मृदंगच दिसले, तथापि 
त्याला तुकोबांनी म्हटले त्या सर्वे सुखांचा लाभ होत 
असतो. 

मनुष्यस्वभाव साधारणपणे असा आहे की, जें 
थोड्या आयासातें प्राप्त होण्यासारखे आहे तें प्राप्त 
करून घेण्याकडेच तो लागतो. जिकडे आपला कल 
नाहीं, तें प्राप्त करून घेण्याकडे तो लागत नाहीं. परंतु 
जिकडे आपला स्वाभाविक कल नाहीं, तें प्रयत्न 
करून जर प्राप्त करून घेतलें, तर आपल्या ठायीं एका 
प्रकारचें बल, एका प्रकारचें धैर्य प्राप्त होत असतें; 
तोच प्रकार धर्ममार्गात आहे. अदृष्ट गोष्टींविषयी 
आपण थोडेंबहुत ब्रतस्थ असलें पाहिजे. दृष्ट गोष्टींवर 
आपली आसक्ति फार असते. ती कमी करून, अदृष्ट 
वकठीण गोष्टींविषयी आपळी आसक्ति वाढविणें, ह्यांत 
मनुष्याचें खरें ऐश्‍वर्य आहे. कठीण आणि अदृष्ट अशा 
गोष्टींविषयी आपळी आवड दिवसेंदिवस वाढविणे 
ह्यांतच मनुष्याची खरी योग्यता 3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


1 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने ष्र 


व्यवहारांत आपलें नेहमीं स्वतःविषयीं समाधान 
आणि इतरांविषयीं असमाधान असतें. अमुकानें अमुक 
एक गोष्ट केली, असें आढळल्यावर ह्यापेक्षां जास्त त्याला 
करितां आलें असतें. असें म्हणावयास आपली तयारी 
असते. हा अव्यवस्थित चित्ताचा प्रकार आहे. वास्तविक 
प्रकार ह्याच्या उलट असला पाहिजे. हा व्यवहारांतील 
खरा प्रकार; पण, धर्ममार्गातही असाच प्रकार आहे. 
आपण सर्वश्रुत व दृष्ट विषयांच्या मागें आहोंत. 


त्यापलीकडे आपली दृष्टि जात नाहीं. म्हणून आपल्याला 
देवालये, ग्रंथ, गुरू वगेरे लागत असतात. तरीपण, 
आपला नेहमींचा व्यासंग, ब्रह्मसुखाच्या प्राप्तीसाठी 
योग्य मार्गानें सतत प्रयत्न, उद्योगशीलता व आास्थे- 
वाईकपणा ह्यांचा आश्रय केल्यास अदृष्ट असें जें 
ब्रह्मसुख आहे त्याच्याविषयी आपलें ठायीं लालसा 
उत्पन्न होणार आहे. 


0 > 


चित्तश्ुद्धीसंबंधी विचार 


चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती । 
व्यात्ह्ी न खाती सर्प तया ॥ १ ॥ 
विष तें अमृत आघात तें हित 
अकतंव्य नीत होय त्यासी ॥ २॥ 
डुःख तें देईल सर्वे सुखफळ । 
होतील शीतळ अग्निज्वाळा ।। ३२ ॥ 
आवडेल जीवां जीवाचिये परी । 
सकळां अंतरीं एकभाव | ४ | 
तुका म्हणे कृपा केली नारायणे । 
जाणिजे तें येणें अनुभवें ॥ ५ ॥ 
ह्या अभंगांचा अर्थ सोपा आहे. ज्याचें चित्त शुद्ध 
आहे त्याचे शत्रु मित्र होतात. त्याला वाघ खात नाहीं 
व सर्प दंश करीत नाहीं. फार तर काय, त्याला विष 
अमृततुल्य होतें आणि अग्निज्वाळा शीतळ होतात. तसेंच 
आघातही हितकर होतात. तुकारामबावांच्या चरित्रांतील 
या उक्तीचा प्रसंग सर्वांस श्रुत असेल. तुकारामबावांचा 
रामेश्‍वरभट्ट नांवाचा एक छळके होता, तो विहिरीवर 
स्नानास गेला असतां, त्याच्या अंगाचा दुःसह दाह झाला 
आणि फोड उठले. तेव्हां हें काय झालें असें वाटून ह्या 
विवंचनेत, ज्ञानोबारायाला भेटण्याकरितां तो आळंदीस 
गेला तेव्हां त्याला ' तूं देहूस तुकारामबावांकडेस जा. ते 
तुझ्या दुःखाचा परिहार करितील ! असा दृष्टान्त झाला. 
त्याप्रमाणें त्यानें केल्यावर त्याचा दाह शांत करण्यास 
या अभंगांतील उक्ति क झाली. असा ह्या 
अभंगांतीळ प्रसंग आहे. ही आख्यायिका कोणांस सत्य 


अनुक्रमणिका 


वाटो वा ना वाटो; पण, या अभंगांतील प्रमेय आपणां 
सर्वांस अत्यंत विचारणीय आहे. आपणांस ठाऊक आहे 
कीं, आपण ह्या स्थितींत असतांना ज्याला शत्रु नाहींत 
असा एकही प्राणी मिळावयाचा नाहीं. मित्र 
पुष्कळ असले, तरी ज्याला शत्रु मुळींच नाहींत, 
असा मनुष्य आपणांस आढळणारच नाहीं. प्रत्येकास 
विचारलें कीं, तुला मित्र फार आहेत काय ? तर मित्र 
म्हणविणारे पुष्कळ. असले, तरी प्रसंगास उपयोगीं 
पडणारे असे फारसे नाहींत, असें उत्तर मिळतें. तेंच 
त्याला शत्रु आहेत काय ? असें पुसले, तर तो राज- 
कारणी असो, रोजगारी असो, व्यापारी असो वा मजुरी 
करणारा असो, श्रीमंत असो वा गरीब कंगाल असो. 
सज्ञान असो वा अज्ञान असो, लहान असो वा मोठा 
असो, प्रत्येकाची रड अशीच असते कीं, हें जग माझ्या 
हात्रूंनीं भरलेलें आहे. घरींदारीं, धंदेरोजगारांत सर्वांस 
हाच अनुभव असतो. त्याअथी शत्रु म्हणजे काय, हें 
कोणास सांगावयास नको आहे. मित्रांपेक्षां शत्रु अधिक 
हा सामान्य अनुभव असला, तथापि कदाचित्‌ वाभूही 
मित्र होतील. कारण, शत्रु झाले तरी ते मनुष्यच आहेत. 
आणि एकाद्या मनृष्याशीं शत्रुत्व असलें, तरी तो प्रसंग- 
विशेषीं आपलें हित करील, हें म्हणणें संभवेल; पण, 
पुढल्या चरणांत ज्या मनुष्याचें चित्त शुद्ध असतें त्याला 
वाघ खात नाहींत, सर्प दंश करीत नाहींत, विष अमृत 
होतें, अग्निज्वाळा शीतळ वाटतात, कोणीं आघात केला 
असतां तो हितकर होतो, आणि दुःख दिलें असतां 
सुखप्राप्ति होते; असें तुकारामबावांनीं रामेश्‍वरभट्टास 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सैस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पड 


सांगितलें. व तो अंगास होणाऱ्या दाहानें त्रस्त झाला 
होता, तरी हें ऐकून त्याला शांतता प्राप्त झाली. 
आणि या अभंगांतील उक्तीची सत्यता त्याच्या प्रतीतीस 
आली, अशी कथा आहे. तरी ती सांगण्यापैकीं आहे, 
कीं अनुभवाची आहे, हा प्रश्‍न सहज निघण्यासारखा 
आहे. पण, ही कविता आहे, शास्त्रांतील निर्णय अथवा 
वचन नाहीं, एवढा भाग ध्यानांत ठेवून तिजमधील 
प्रमेयाचा आपण विचार केला, तर हा अभंग निरंतर 


आपल्या कंठीं बांधून ठेवावा इतकी ह्याची मातव्वरी 


भापणांस वाटेल. जुन्या विचाराचे वैष्णव तुळशीच्या 
मण्यांची माळ अगर कंठी आपल्या गळ्यांत घालीत 
असतात. आपणही वंष्णव भाहोंत, परंतु आपणांस 
तुळशीची माळ अगर कंठी घालणें जमत नाहीं. म्हणून 
तिच्याऐवजीं हा अभंग निरंतर आपण गायिला व 
आपल्या हृदयांत ठेविला, तर त्यांतील प्रमेय आपणांस 
अत्यंत हितकर होईल, इतकेंच नव्हे, तर ह्या ठिकाणीं 
आपणांस जो अर्थ साध्य करावयाचा आहे, त्याचें हा 
अभंग उत्तम साधन आहे, असा आपणांस अनुभव आल्या- 
वांचून राहणार नाहीं. तेव्हां शत्रु मित्र कसे होतात तें 
आपण पाहूं या. हा विचार करितांना सर्वच शत्रू 
मित्र होतात असें म्हणण्याचा भाग नाहीं, हें लक्षांत 
ठेविलें पाहिजे. जर आपलें चित्त शुद्ध आहे, 
आपल्या ठिकाणीं कांहीं किल्मिप नाहीं, दुसर्‍याचा 
मत्सर नाहीं, दुसर्‍याविषयीं हेवा नाहीं, आपल्या 
अंत:करणांत काम, क्रोध, लोभ इत्यादिकांचीं उचंबळ 
नाहीं, तर शत्रु मित्र होतील, हें सांगण्यास ठीक दिसतें 9 
पण, तें अनुभवास पटत नाहीं, असा आक्षेप कोणीं 
घेतला, व त्याचा आपण विचार केला, तर वरील 
अनुभव घेण्यास जो अधिकार आपल्या अंगी पाहिजे तो 
वसत नाहीं, हेंच मुख्य कारण हो गोष्ट अनुभवास न 
पटण्याचें आहे, असें आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येईल. आपण 
आपल्या स्वत:च्या प्रयत्नानें अश्या प्रकारची चित्तशुद्धि 
करू म्हटलें, तर तसें होणे कठीण आहे. परंतु जें सामथ्य 
परमेशवरानें आपल्या अंगी ठेविलें आहे, त्याचा आपण 
उपयोग केला आणि आपले यत्न सफल होण्यासाठीं 
देवाची करुणा भाकिली, तर आपल्या सामर्थ्याने, 
प्रयत्नाने आणि देवाच्या साह्याने आपल्या ठिकाणीं अशी 
योग्यता येईल कीं, शत्रु मित्र. होतील, हें म्हणणें केवळ 
कवितेंतील अतिशयोक्‍्ति नसून, त्यांत पुष्कळ सत्यांश 
आहे, अशी आपली खात्री होईल. शत्रु मित्र होतात 


अनुक्रमणिका 


नेवंभारंत 


जुळे-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


म्हणजे त्यांचें शत्रुत्व नष्ट होतें, असें म्हणण्याचा 
तुकारामबावांचा हेतु नाहीं. आपणांस पुष्कळ प्रसंगीं 
असा अनुभव येतो की, जर आपलें मन शुद्ध आहे आणि 
भाषण दुसर्‍या कोणाचें वाईट चिंतीत नाहीं, तर आपलें 
आपल्या शत्रूकडूनही अनहित होणार नाहीं. ते आपलें 
वाईट चिंतणार नाहींत. अथवा चितीत असले, तरी ती 
चितना सोडून देतील असें नव्हे. शत्रु मित्र होतात 
असें सांगण्यांत साधुजनांचा मुख्य उद्देश हा आहे 
कीं, जें कार्य मित्रांपासून व्हावें अशी आपण आश्ा 
करितोंतें शत्रूकडून होत असतें. मित्रांची अपेक्षा आपण 
कां करितों, तर आपणांस साहाय्य व्हावे, आपणांवर 
कांहीं अरिष्ट आलें असतां त्यांच्या मदतीनें त्यापासून 
आपली मुक्‍तता व्हावी. हें काम मित्रांचे आहे. तरीपण 
तें शत्रूंपासून होऊन आपणांस मित्रांप्रमाणे त्याचा लाभ 
होतो. या अर्थानें शात्रु मित्र होतात, असेंच म्हणण्याचा 
भाग नाहीं. अथवा आपलें मन दुसऱ्याविषयीं शुद्ध असलें 
तर दुसर्‍याचें मन आपणाविषयीं शुद्ध होते, असा जो 
भाग पुष्कळांच्या अनुभवामध्ये येतो, तोही सांगण्याचा 
ठुकारामबावांचा हेतु नाहीं. आपलें चित्त शुद्ध असलें, 
तर ज्यांना शत्रु म्हणून आपण समजतों, त्यांच्यापासून 
मित्रपणाचें तर काय, पण याहीपेक्षा जास्त कार्य करून 
घेतां येतें; मित्राच्या साहाय्यापासुन जी आपल्या 
आचारविचारांची सुधारणा व्हावी, आपणांस उन्नति 
प्राप्त व्हावी ती आपलें मन शुद्ध असले, तर आपणांस 
शत्रूपासूनही होत असते, हाच तुकारामबावांच्या 
उक्तीचा मतलब आहे. ' निदकाचें घर असावें शेजारीं ' 
असें म्हणून तुकारामबावांसारखे साधु निदकास 
चहातात. तें कां? तर जे दोष मित्रांकडून दाखविले 
जाणें शक्‍य नाही, ते निदक दाखवितात व याप्रकारें ते 
आपल्या उन्नत्तीस कारणीभूत होतात. आपल्या शत्रूने 
आपली अवहेलना व विटंबना केली, तर आपले डोळे 
उघडून आपली सुधारणा होण्याच्या बाबतींत मित्रापेक्षां 
शत्रूकडून अधिक हितकर कार्य होतें. मात्र सर्व बाजूंनीं 
शांतपणें विचार करण्याची संवय लावून घेतलेली असली 
पाहिजे. या अर्थाने ' चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती ' 
या उवतीरचें प्रमेय आपणांस चांगले समजेल व ह्या 
स्थितीचा आपणांस अनुभवही येईल. तसेंच आपणांस 
शत्रु कां असावेत ह्याचा आपआपल्या ठिकाणीं विचार 
करण्याकडे प्रत्येकाची प्रवृत्ति होईल. 

आपणास शात्रु कां ठौसावे, याचा ज्याचा त्यानें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्यानें 


विचार केला असतां, मी यःकश्चित्‌ प्राणी, माझ्या- 
सारखे असंख्य प्राणी या लोकीं येतात-जातात; जशी 
शत्रूंची तश्षी माझीही झाइवति नाहीं; साधु, संत 
आपला खरा लाभ जो सांगतात तो भापणास साध्य 
करून घ्यावयाचा आहे; या गोष्टी प्रत्येकाच्या लक्षांत 
याव्या, असें असून शेजारीपाजारी, भाऊवंद यांच्याशी 
तर काय, पण सख्या वंधृबंधूंमध्येंदेखील तंटे होतात; 
आणि त्यांच्यामध्यें एकदा बेबनाव झाला, कीं परिणामीं 
त्यांचें पटत नाहींसें होऊन एकाचें तोंड पूर्वे, तर 
दुसऱ्याचें पश्‍िचिमेकडेस, असा प्रकार होतो. प्रत्येकाला 
असें वाटत असतें कीं, माझ्या ठिकाणीं कांहीं दोष 
नाहीं; मीं काय करावयाचें तें केलें; माझ्या हातून 
प्रमाद झालेला नाहीं. दोष दुसर्‍या मनुष्यांचा आहे; 
ते दुष्ट आहेत; ते सर्प आहेत. सर्पाला दूध पाजिलें 
तरी तें विष होतें; तद्वत्‌ त्यांच्याशीं कितीही चांगल्या 
रीतीनें मी वागलों, तरी ते विषबुद्धि सोडावयाचे 
नाहींत. तसाच तो वाघ आहे; आपला हिलपणा 
सोडणार नाही, असें आपण नेहमीं म्हणतों. याच्या 
उलट भापले दोष लोकांत तोंडानें बोळून दाखविणारेही 
कित्येक असतात; आणि कित्येक तोंडाने की बोलून 
दाखवीत नाहींत. अशीं अनेक तर्‍हेची माण आहेत; 
पण, आपल्य़ा अंगीं दोष आहेत असें मानावयास आपलें 
मन घेत नाहीं. एकाद्या स्नेह्यानेंही आपला दोष दाखवून 
दिला असतां बाहेरून आनंद वाटल्यासारखं आपण 
दाखवितो; तरी मनांतली वृद्धि अश्ली असते कौ; मी 
शुद्ध आहें; सज्जन आहें; दुसरे दुर्जन आहेत? कज 
जग अश्नद्ध आहे. याच समजुतीनें आपण मित्रवर्ग क्म 
करीत असतों व कशत्रुवर्ग वाढवीत असतों. वास्तविक 
पाहतां आपणांस वाटतें तितकें आपलें अनिष्ट करणारे 
आपले शत्र नसतात. आपणांस येथें पांच पन्नास क्ण 
फार तर राहावयाचें आहे; कबरी कोणास नी देवाचे 
बोळावणें येईल याचा तेम ताही; तिकीट संप म्हणा 
गाडींतून उतरून कधीं चालतें व्ह॒ वें ळा क 
भरवंसा नाहीं. असें असून परस्परांमध्प वमन 


असतें, याचें कारण हेंच आहे ब आ 
सतो, 9 
निर्दोषी, पापभीरू मानीत अ ती 


व्यर्थ आपला मत्सर आणि हेवा करणार _ म्ह्् 
आपल्या मनाची समजूत करून घेत ण प् कळ 
समजूत खरी नाहीं. वस्तुस्थिती अन्यथा अर नकल 
चांगले असलों, तर जगही आपणांशीं कांहीं बा 


अनुक्रमणिका 


त 


हा पहिला प्रकार झाला. दुसरें, जगांत विनाकारण 
कोणाचा कोणी दावा करीतच नसतो. असा परमावधीचा 
सिद्धान्त करणें यथाथ होणार नाहीं; तथापि मी 
दुसऱ्यांचा दावा करीत नाहीं; मी त्यांच्याशीं सरळ 
भावानें वागतों; तथापि दुसरे लोक माझ्याशीं सरळ 
रीतीनें वागत नाहींत; ते मनामध्ये कांहीं तरी दावा 
धरून चालतात; अर्थात्‌ इतरांकडे दोष आहेत, असा 
आपण आरोप करितों, हीच मोठी चुकी होत असते. 
मी शुद्ध आहें; माझ्या ठिकाणीं पापवासना, दंभ, 
दुसर्‍याचा मत्सर, हेवा इत्यादि किल्मिषें आहेत असें 
समजून, जर आपण शत्रूंकडे शुद्ध चित्ताने पाहूं लागलों, 
तर आपणांस असा अनुभव येईल कीं, ज्यास आपण 
शत्रु समजतों ते शत्रु नसून मित्र आहेत. या दृष्टीनें, 
पाहिळें असतां आपणांस शत्रु फारकरून राहणार 
नाहींत, अथवा दुष्टपणामुळें किंवा पुर्वचरितांतील 
कारणांमुळे यदाकदाचित्‌ थोडे राहिले, तरी ते मित्रकार्य 
करणारे होतील. म्हणजे त्यांपासून आपलें कल्याण, 
आपली उन्नति व आपला लाभ होईल. स्वतःस चांगला 
व निर्दोष मानण्याची चुकी न करितां जर आपण 
दुसर्‍याकडेस शुद्ध मनानें पाहिले, तर ' चित्त शुद्ध तरी 
शत्रु मित्र होती" या वचनाची सत्यता' किती आहे याचा 
पुर्णपणे आपणांस अवश्यमेव अनुभव येईल, असें जरी 
नाहीं, तरी प्रत्येकाने जगाकडेस त्या दृष्टीनें पाहण्याचा 
प्रयत्न केला पाहिजे. सर्वे जग आपणाशीं वितुष्ट करितें 
असें मानणें, हा कोत्या दृष्टीचा भाग आहे; शत्रु वाटतो 
तो मित्र करणें, म्हणजे त्याकडून मित्राचा कार्यभाग 
करून घेणें, हें आपलें मुख्य काम आहे. 

आतां हे शत्रु सर्पवत्‌ वा व्याघ्रवत्‌ असतात; 
म्हणजे पाठीमागून जंबियानें मारणारे, अथवा तोंडावर 
मारणारे असतात. शत्रूला सर्पाची उपमा दिली आहे; 
कारण, तो पाठीमागून निदारूप दंश करितो. जो 
तोंडावर आपले दोष बोलून दाखवितो तो व्या घ्रवत्‌ 
समजावा. ' व्याघ्रही न खाती सर्प तया ' असें म्हटलें 
आहे. तें वाघाच्या व सर्पाच्या स्वभावाच्या अश्या 
मनुष्यांस उद्देशूनच आहे. चित्त शुद्ध असलें, तर वाघ 
खात नाहीं आणि सर्प चावत नाहीं, याचा अर्थ अक्षरशः 
चित्त शुद्ध आहे अशा मनुष्यास वाघापुढें उभा केला 
असतां, तो त्याला खात नाहीं, अथवा अक्ला मनुष्यास 
सर्प दंश करीत नाहीं, असा समजूं नये. आपली चुकी 
अथवा आगळीक नाहीं; आपण कोणाची चुगली, निदा, 


॥। 
॥। 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ॥। 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ 


किंवा दावा करीत नाहीं; असें असून जर कोणी 
आपला द्वेष, आपली निदा करील, तर त्यापासून 
आपलें अनहित न होतां अत्यंत हितच होईल. आपण 
कितीही कडक आत्मपरीक्षण केलें; आपल्या स्वत:स 
छेडले; तरी आपल्या अंगांतील व्यंगे आपणास पूर्णपणें 
दिसून येणें अशक्यच म्हटलें असतां चालेल. परिटा- 
पासुन इस्त्री जशी छान होते, तशी आपली आपण करूं 
म्हटलें असतां होत नाहीं; त्याप्रमाणें शत्रूच्या आगीनें 
व आघातानें आपल्या अंगांतील दोषांची छान होणें 
शक्‍य आहे. हें लक्षांत ठेवून शत्रु मित्र कसे होतात 
याचा अनुभव प्रत्येकाने आपल्या ठिकाणीं पाहुन घ्यावा. 
आपलें चित्त शुद्ध करण्याविषयीं आपणांतून प्रत्येकाने 
भापली पराकाष्ठा करून पाहावी, म्हणजे शत्रुच नाहींसे 
होतात. अथवा राहिले, तरी त्यांच्या हातुन मित्रकार्य 
कसें होतें आणि व्या घ्रासारख्या हित्त अथवा घातक 
स्वभावाच्या व सर्पासारख्या मागून दंश करणाऱ्या 
शत्रूपासूनही अनहित किंवा नुकसान कसें होणार नाहीं, 
याचा त्याला अनुभव येईल, व आपण जें कार्य हातीं 
घेतलें आहे त्याला बळकटी येईल. 
आपण चित्त गुद्ध केले, तर जें कार्य मित्रापासून 
होणारें आहे तें शत्रूकडूनही करून घेतां येईल आणि 
व्याघ्रवत्‌ अथवा सर्पवत्‌ असणाऱया शत्रूंपासुन आपलें 
अनहित न होतां कल्याणच होईल या गोष्टी संभवनीय 
आहेत. पण, ' विष तें अमृत ' म्हटलें आहे तें कसें 
होईल ? होय; विषही अमृत होऊं शकेल. परंतु या 
गोष्टीची कल्पनाही करणें कठीण आहे; कारण, देहाला 
अत्यंत दाह करणें आणि त्यापासून परिणामीं शरीराचा 
नाश, हें विषाचें कार्य आहे. सृष्टीमध्ये सर्पाचें विष, 
सांथीच्या रोगांचें विष वर्गैरे अनेक प्रकारचीं जलाल 
विषिं आहेत; आणि सामान्य अनुभवावरून आपणांस 
असें वाटतें कीं, सापाच्या विषावेक्षां अधिक जाहालिम 
विष दुसरें कोणतें नाहीं. परंतु त्याच्य़ापेक्षांही जलाल 
विष आहे तें मनुष्याच्या ठिकाणीं आहे, आणि कोठे 
* स्हेणाल, तर तुमच्याआमच्या जिभेच्या टोंकाशीं तें असतें. 
विंचवाच्या नांगींत दुःसह वेग उत्पन्न करणारें विष असते, 
र , १" "फाळ आहूका, तें पृथ्वीचा प्रलय 
करून टाकू शकेळ, आणि त्य यापुढे दुसरीं सदै विषें 
पत्करतील, पुराणांतरीं असें म्हटले आहे कों, समुद्राच्या 
पोटांत अत्यंत जलाल असें हलाहल विष होतें; आणि 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


समुद्रमंथन करून तें बाहेर काढल्यावर त्याच्या भडक्‍्यानें 
विइव दग्ध होईल या भीतीनें शंकराने तें प्राशन केलें. 
हा कथाभाग कांहीही असो; पण, प्रत्येकाला आपल्या 
ठिकाणीं विष आहे याचें भान नसतें. शंकर अत्यंत 
शांत व भोळा अवतार मानिला आहे. आणि विश्वाला 
जाळून टाकणारें विष प्राशन केल्यामुळें त्याची महती 
वाढळी आहे; या गोष्टी लक्षांत आणल्या असतां, जें 
हलाहल विष सांवानें प्राशन केलें असें म्हटलें आहे, तें 
मनुष्याच्या जिव्हेंतलेंच असावें असें वाटतें. पण, या 
पौराणिक गोष्टीच्या संबंधानें कांहीं विशेष सांगावयाचें 
आहे असें नाहीं. आपल्या ठिकाणीं जे प्रत्यक्ष विष 
दिसतें त्याविषयी बोलावयाचे आहे, आणि तें अमृत 
होऊं शकेल कौं काय, हें पाहावयाचे आहे. आपली 
जिव्हा मृदुवचनी केळी, आणि तिजमधून निघणारा 
शब्दरूप रस आल्हाद देणारा व्हावा अक्ली आपली 
वाणी ज्ञाली, तर विषाचें अमृत करण्याचें सामर्थ्य 
उुकारामबावांनीं म्हटल्याप्रमाणे तुम्हांआम्हांपैकीं 
प्रत्येकामध्ये आहे असें वाटेल. आपणांस असें ठाऊक आहे 
कों, प्रसंग आला असतां एका कटु शब्दानें घोर युद्धे 
माजतात; एका गोष्टीने सर्वे घडी बिघडते, आणि मनुष्य- 
वाणीच्या विषामुळें मोठमोठ्या राज्यांमध्ये नानाप्रकारचे 
अनर्थ ओढवतात. विषतुल्य कटु शब्दाने दुसऱ्याचें काळीज 
करपुन जातें व आपला-त्याचा संबंध तुटतो; तोच 
शब्द आपण गोड बोललों, तीच गोष्ट एखाद्याला 
आपण कठोर व दुष्ट वाणीने न सांगतां अमृतासारख्या 
गोड व मृदु वाणीने सांगितली, तर हेषभाव दूर होऊन 
मू संबंध जोडतों. सापाच्या विषाचें प्रमाण करतां 
यते, परंतु मनृष्याच्या जिव्हेंत जें विष आहे त्याचें 
मोजमाप करितां येत नाहीं. म्हणून ' विषाचे अमृत 
आघात तें हित ', या वरील अभंगांतील चरणांत तुका- 
रामबावांनीं सांगितलेल्या गुरुमंत्राला मोल नाहीं. 
आपलें चित्त शुद्ध नसतें, म्हणून आपल्या मनांत जें वेड 
कायम होऊन बसलेले असतें व कुत्सित कल्पना भरलेल्या 
असतात त्या सर्व त्रयस्थ मित्राच्या मध्यस्थीनेंच दूर 
हातात; त्याविना होत नसतें. उपदेश्ाप्रमाणें आपण 
वागलों आणि आपल्या जिभेतील विष कमी करून 
असृत वाढविले, तर हा मृत्युलोक अमरलोक होण्यास 
विलंब लागेल असें नाहीं. या एका अभंगाचा उपदेश 
केडूने आपणांस त्याप्रमाणें वागण्यास कोणी उदाहरण 
घालून देईल, तर यांतील सार अमूल्य आहे. आपलें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. मंहादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


चित्त शुद्ध करावें तें एकीकडेस सोडून दुसऱ्यांची चित्त- 
शुद्धि करण्याच्या पंचाइतींत आपण पडत असतों. हीच 
चुकी होत असते; तुमचें चित्त शुद्ध असल्यानें अशुद्ध 
विचारांच्या लोकांकडून तुमचें अकल्याण व्हावयाचें 
-नाहीं, कल्याणच होईल; आपणांस प्रतिकूल वाटणाऱ्या 
कृतीचा परिणाम हितावह व श्रेयस्कर होईल. कोणीं 
शरीरास दुःख केलें असतां त्यापासून पीडा होते, हं 
तर खरेंच आहे. तसेंच कोणीं आपणास पाठीवर काठीनें 
मारलें असतां काठीचे वळ उठावयाचे नाहींत, किवा 
कोणीं डवंचल्यापासून आपणास लागावयाचें नाहीं असें 
नाहीं. आपल्या देहास कोणीं इजा केली, तर सुखप्राप्ति 
होते, आनंद वाटतो, असें व्हावयाचेंच नाहीं, व तसा 
तुकारामवावांच्या म्हणण्याचा भावार्थही नाहीं. त्यांचें 
सांगणें हेंच आहे कीं, आपलें चित्त शुद्ध असलें, तर 
इतरांनी केलेलें दु:ख हलकें होईळ, सुखफल होईल, 
म्हणजे दुःख देणारे लोक परिणामी सुखकर होतील; 
हित्र पश्ुवत शत्रु आपलें अनहित करूं शकणार नाहींत र 
त्यांनीं कितीही अंगाचा दाहू होण्यासारखे वर्तन केलें 
तरी आपण शांत व थंड राहूं. कथेकऱ्यांनीं प्रल्हादाचे 
चरित्र सांगितलें म्हणजे आपल्या सर्वांच्या डोळ्यांस 
अश्र येतात; परंतु त्यांतील प्रमेय काय आहे, त्यापासून 
काय बोध घ्यावयाचा आहे, तें आपण विसरतों. प्रल्हा- 
दाच्या गोष्टीचेंच प्रमेय वरील अभंगांत तुकारामवावांनी 
सांगितलें आहे. मगुष्याचें मन कितीही शुद्ध असलें तरी 
त्याला हत्तीच्या पायांखालीं दिळें असतां ह्त्ती त्याला 
चिरडणार नाहीं, या प्रल्हादाच्या आख्यायिकेंत जो 
कवित्वाचा भाग आहे तो सोडून देऊन तिजमधील प्रमेया- 
कडे, तिजपासूत होणार्‍या बोधाकडे आपण पाहिलें, 
तर अशी बोधपर गोष्ट दुसर्‍या कोणत्याही लोकांच्या 
धर्मपुस्तकांत सांपडणार नाहीं; आणि जयी पुस्तकांत 
ही आहे त्याविषयीं आपला अना ९ कधीं क ळण 
नाहीं. परंतु आपली चुकी अक्षी होते को, ही क 
आहे हें आपण विसरतो, आणि हो गोटे गार 

तज्ञीच अनुभवाच्या दृष्टीनें पाहतो, अर्थात्‌ ती. अगु- 
'भवास पटत नाहीं व खरी वाटत नाहीं, तेंच प्रल्हाद” 
चरित्राकडे वर सांगितलेल्या द्ष्टीनें पाहिठे, वर प 
किती गौरव आहे ? त्यांत मुख्य सार हच य व्र 
प्रल्हाद निःस्सीम ईवरभक्‍त असल्यामुळे त्या कील.) 
इतकें शुद्ध होतें कीं, त्याला शक हें कनी दारे 
आणि कोणीं कितीही ताप दिला, तरी .ज्ीतळ « 

न. भा. ८ 


अनुक्रमणिका 


ष्‌ ४ | 


* होतील शीतळ अग्निज्वाळा ', हें प्रल्हादाविषयींही 
सांगितलें आहे. त्याला अग्नीने तप्त झालेल्या तेलांत 
टाकलें, तरी त्याचें अंग पोळलें नाहीं, अथवा तुकाराम- 
बावांच्या उक्तीचा चित्त शुद्ध असलेला मनुष्य आगीत 
टाकला तरी जळत नाहीं, असा शब्दशः अर्थ करावयाचा 
नाहीं. अग्नीमध्ये टाकल्याने अंगाचा दाह तर होणारच; 
परंतु ह्या बाहेरील दाहाचें कांहीं उपचारांनीं उपशमन 
होण्यासारखे असतें आणि तो अंतर्दाहापुढें कांहींच नाहीं, 
असाच अनुभव येईल कारण, कितीही पाणी ओता, 
मल्यानिल अंगावर घाला, अंतर्दाहाचें शमन होऊं शकत 
नाहीं. प्रल्हादाचें चित्त शुद्ध होतें व त्याची वाणी गोड व 
मृदु होती, म्हणूनच तो स्वत: शांत होता. त्याचा अनेक 
प्रकारे छळ झाला, तरी त्याला संताप जाला नाहीं, 
आणि आपल्य़ा शांत. वृत्तीनें त्यानें अंतरीं सज्जनांला 
निवविलें. प्रत्येकाने अ्या तर्‍हेनें आपलें चित्त शुद्ध 
केलें व आपल्या वाणींतून शांततेचा रस पाझरेल अशी 
खबरदारी ठेविली, तर दंदरें माजून कोणाची अवहेलना, 
कोणाचा उपमर्द न होतां, शत्रु मित्र होतील आणि 
मित्रांस शत्रु होण्याची धास्ती राहणार नाहीं. यदा- 
कदाचित्‌ तुकारामवावांसारख्यांची निदा करणारे लोक 
राहिले, तरी त्यांची मधुर वाणी ऐकिली, त्यांची 
प्रसक्षता पाहिली, आणि त्यांच्या शञांतिरंगाचा अनुभव 
घेतला, म्हणजे अशुद्ध मनाच्या लोकांची चित्तवृत्ति शांत 
होते. सारांश, सर्व धर्माचें सार हें आहे कों, प्रत्येकाने 
भापलें चित्त इतकें शुद्ध करावें को, आपल्या मित्रांची 
संख्या वाढेल आणि शत्रु कमी होतील, निदान कमी 
होत आहेत, असें आपणास वाटेल. आपणास एकही 
अनिष्टचिंतक अथवा शत्रु या जगांत राहेणांर नाहीं. 
सर्वे विश्‍व मित्र होईल; अशी आमच्यातुमच्यासारख्या 
सामान्य मनुष्यांनीं आज्या बाळगणे, म्हणजे  आकाशास 
गवसणी घालण्यासारखें, अथवा लहान' तोंडाने 
मोठा घास घेण्यासारखें होईल. इतरांची 'चित्तवृत्ति 
अशुद्ध व क्षुब्ध असली, तरी आपल्या शुद्ध भावाने व 
मधूर वाणीनें अमृतवल्लीसारखी शांतता करितां येते, 
असा अधिकार ज्या पुरुषांस आहे, तेच खरे साधसंत 
म्हणावे. याप्रकारें शत्रु मित्र होतात; पण, आपली द्शि 
याच्या उलट असते. आणि धर्माची दिक्या आपले वर्तन 
सुलट करण्याकडे असते. आपण धर्माचीं तत्त्वें जाणून 
घेऊन साधुसंतांचा कित्ता वळविण्यास प्रयत्न केला 
पाहिजे; म्हणजे दुसऱ्या लोकांकडून दाह वाढला, तर 


ी 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ग 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अमृतमहोत्सवी, 


1 
ज्यु 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


७५ 


नवभारत 


ष्ट 


साधुसंतांकडची शीतलता व शांतता जास्त वाढते. 
प्रत्येकाच्या ठिकाणी जिभेंत विष आहे व अमृतही आहे, 
आणि आपण झात्रु होऊं, मित्र होऊ, वाघ होऊं व सर्प 
होऊं; परंतु आपलें मन अशुद्ध म्हणून होऊं देणार 
नाहीं; तरी आपणास कोणीं मारावयाचें मनांत आणिले, 
तरी आपण कोणास त्रास देणार नाहीं, अथवा ताडन 
करणार नाहीं; आपणास कोणीं भाजिले, तरी त्यांस 


नवभारत' 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आपण पोळविणार नाहीं, असा आपण निइचय ठेविला 
आणि तदनुरूप वतन केले, तर आपल्या अंगीं मनुष्य- 
पणाचा भाग अधिक वाढेल व पशुवृत्तीचें बळ कमी 
होईल. अर्थात्‌, शत्रु मित्र होतील. म्हणून या अभंगांतील 
उपदेशाचा विशेष आदरवुद्धीनें सर्वांनी अवद्य विचार 
करावा. 


0 > 


विवेकासहित वैराग्य पाहिजे 


ऐसें भाग्य कई लाहाता होईन । 
अवघें देखें जन न्नह्मर्प ॥ १ ॥ 
मग तया सुखा अंत नाहीं पार । 
भानंदें सागर हेलावती ॥ २॥ 
शांति क्षमा दया मूतिमंत अंगी । 
परावृत्त संगी कामादिकां। ३॥ 
विवेकासहित वेराग्याचें बळ । 
धगधगीतोज्वळ अग्नि जैसा ॥ ४ || 
भक्ति नवविधा भावशुद्ध बरी । 
भळंकारावरी सुकुटमणि ॥ ५॥ 
तुका म्हणे माझी पुरवी वासना । 
कोण नारायणा तुजविण || इ 
ह्या अभंगाच्या पहिल्या तीन चरणांविषयीं अन्य 
प्रसंगीं ह्याच स्थलीं दोन शब्द सांगण्यांत आले आहेत. 
आज “ विवेकासहित वैराग्याचे बळ । धगधगीतोज्वळ 
अग्नि जैसा ” ह्या एका चरणासंबंधानें दोन शब्द 
सांगावयाचे आहेत. 
ज्या गुणांविषयीं तुकारामबावांनीं वरील अभंगांत 
वणंन केलें आहे त्या शांति, क्षमा, दया इत्यादि गुणांत 
विवेकासहित वैराग्य हवें आहे असें म्हटलें आहे. अशा 
विवेकासहित वैराग्याला धगधगीत उज्वळ अग्नीची 
उपमा दिलेली आहे. 
ही वरील साधूची वाणी अगदीं सोपी दिसते; 
तथापि परमेश्वराच्या एखाद्या करणीच्या संबंधानें 
जसजसा जास्त तपास करावा, शोध करावा, तसतसें 
तिजमध्यें अधिकाधिक गांभीर्य ----- नाविक गांभीयं दृष्टोत्पत्तीस येते, तसाच 


१. अवघे देखं जन ब्रह्मरूप व ब्रिज्ञान ही दोन 


अनुक्रमणिका 


ह्या साधुवाक्‍्याचा प्रकार आहे. अग्नि पुष्कळ तर्‍हेचे 
आहेत. त्यांपैकी एकाचा उल्लेख येथें तुकारामबावांनीं 
केला आहे. हा अग्नि धगधगीत असुन उज्वळही असला 
पाहिजे (उज्वळ असा जो अग्नि तो विवेक वतें 
वैराग्याचे द्योतक )- तुकारामवावांनीं आपल्या दृष्टान्तांत 
धगधगीत असून उज्वळ असणारा अग्नि मुद्दाम निवडला 
आहे. कारण, कांहीं अग्नि धगधगीत असतात, पण 
उज्वळ नसतात. कांहीं उज्वळ असतात, पण धगधगीत 
नसतात. जुन्या गंधकाच्या पेटीतील एक काडी लांकडा- 
वर, किवा दुसऱ्या कशावर ओढली असतां जी रेघ 
उठते ती अग्नीची होय. तो अग्नि उज्वळ असतो; पण, 
त्यांत धगधगीतपणा मुळींच नसतो. समुद्रामध्यें रात्रीच्या 
प्रहरी तेज दिसते, उज्वळपणा दिसतो; पण, तेथेही 
धगधगीतपणा नसतो. तसेंच होळीच्या अग्नींत तेज 
असतें, तो धगधगीत असतो; पण, त्यांत उज्वळपणा 
इतका नसतो. सुर्यांत उज्वळपणाही आहे आणि धग- 
धगीतपणाही भाहे; परंतु चंद्रांत दोन्ही नाहींत. अशा 
ह्या अग्नींच्या निरनिराळ्या तर्‍हा आहेत. आपल्या ह्या 
दृष्टान्तांतील अग्नींतही जेथें एक तेज आहे तेथें 
इुसर्‍्याचा अभाव, असा प्रकार आढळतो. विवेकासहित 
वैराग्याची गोष्टही तशीच आहे. आज आपल्या देशीं 
वैराग्याचा बराच प्रसार आहे. वैराग्य आपण रस्त्यांत 
जातांनाही पाहतों ! बाहेरचा गलिच्छपणा आणि 
अंत:करण गर्वाचें ठाणें व वैराग्याच्या पुण्याईवर निर्वाह 
अशा तऱ्हेचा प्रकार आज आपल्याला जिकडेतिकडे दिसत 
आहे. असल्या वैराग्यावर आज हजारो लोकांचा निर्वाह 


व्याख्याने पहा. सं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाड 


त्या. मू. महादैव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


चालत आहे. म्हणूनच तुकारामबावांनीं विवेकाची व 
वैराग्याची सांगड घालून दिली आहे. नुसतें वैराग्य, 
किंवा नुसता विवेक हें वरचें कवच आहे- टरफल आहे. 
त्याची सांगड असेल तर पुरुषार्थ. 

पूर्वी म्हटलेंच आहे कीं, जो अग्नि फक्त धगधगीत 
मात्र आहे, पण त्यांत उज्वळपणा नाहीं, तर असल्या 
अग्नींत कांहीं अर्थ नाहीं. दिवा पेटलेला दिसत आहे; 
पण, तो वाट दाखवूं शकत नाहीं, तर असल्या दिव्या- 
पासून कांहीं फायदा नाहीं. त्याचप्रमाणें गोवरी धुमसत 
पडली आहे, तिच्यांत अग्नि आहे, पण त्याच्यांत तेजही 
नाहीं व धगधगीतपणाही नाहीं, तर असला अग्नि- 
देखील नको आहे. आपल्याला जो अग्नि पाहिजे तो 
ह्या दोन्ही गोष्टीनीं युक्त असा पाहिजे. तर भापला 
कार्यभाग होणार. पण, असें तुकारामबावांनीं कां 
सांगितलें ? चित्तीं दया, क्षमा, शांति पाहिजे असें 
सांगून पुरें न करितां विवेकासहित वैराग्य असलें 
पाहिजे, असें त्यांनीं कां सांगितलें ? 

ह्यासंबंधार्ने विचार करितानां आपल्याला पुराणांत 
नामदेव व गोरा कुंभार ह्यांची जी कथा आहे 
तिच्यापासून बराच बोध होण्यासारखा आहे. कथा अशी 
आहे कीं, नामदेवांना एके काळीं असा अभिमान झाला 
कीं, आपण परमेश्‍वराला प्रिय आहोंत. देवापाशी 
बसण्याचा हक्क काय तो आपला आहे. असा विचार 
त्यांच्या मनांत उत्पन्न होऊन ह्यांची वृत्ति गविष्ठ झाली 
आहे, असें गोऱ्या कुभारानें ताडले. गोरा हा जातीनें 
कुंभार खरा, पण तो परमेश्‍वरभक्त. नामदेवांच्या 
आचरणावरून त्याने, ते देवापासून आपल्या दूथा 
अभिमानामळें कसे दूर जात आहेत तें पाहिलें. तेव्हा 
जमलेल्या सर्व मंडळींची तपासणी करावयास तो 
निघाला. कुंभारावें एक आयुध असते तें भाजत 
घातलेल्या खापरावर आपटले म्हणजे त खापर तयार 
झाले कीं नाहीं तें त्यास कळत असतें. तें आयुध घेऊन 
गोरा कुंभार प्रत्येकाचे डोकें त्यातें थापटून डळ 
लागला. इकडे नामदेवांला काय विलक्षण अगा ल 
आहे म्हणून आश्‍चर्य वाटत होतें, तों गोऱ्या कुंभार 
स्वारी त्यांच्यापाशी आली व आपले आयुध नामदेवांच 


कीं, हे. भांडे बदबद 

डोक्याला लावून तो म्हणाला वि ह कक वाटले; 
ठे! देवांना ह्याचें फार अ 

वाजत आहे ! नामदेवांना ह्य छे कीं, देवाजवळ 


पण, विचार करितां त्यांस दिसून आ 


घे आपणास 
बसण्याचा अधिकार काय तो आपला, हा गत र 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


झाला व तो दाखवून देण्यासाठीं व घालविण्यासाठी 
गोऱ्या कुंभारानें हा उपाय योजिला. 

गोर्‍या कुंभारानें नामदेवाच्या' डोक्याला जें आयुध 
लावून पाहिलें तें आपण लावून पहावे “को, 'आपल्या 
ठिकाणीं विवेकासहित व॑राग्य आहे, किंवा ' नुसत्या 
विवेकाचा, अगर वैराग्याचा जोर आहे. हें कांहीं 
एकाचें दुसर्‍यानें सांगावयास नको. ज्याचें त्यास कळण्या- 
सारखें आहे. आपल्या ह्या प्रांती कांहीं मंडळीची 
विवेकाकडे अतिशय प्रवृत्ति. आमच्या इकडे पांडित्य, 
कोरडें ज्ञान फार माजले आहे. त्याचा हा परिणाम असा 
झाला आहे कों, परमेश्‍वर कसा ओळखावा ही साधी 
गोष्टही कळत नाहींशी झाली आहे ! परमेश्‍वराचें रूप 
कसें भोळखावयाचें त्याचा निर्णय विवेक फार माजल्या- 
मुळेंच होत नाहीं. परमेश्‍वराच्या अस्तित्वाविषयीं व 
त्याच्या स्वरूपाविषयीं प्रथम जरी कांहीं ओलावा 
असला, तरी ह्या शृष्क विवेकाच्या योगें तो नाहींसा 
होतो. तेव्हां विवेक नको आहे असें नाहीं. विवेक तर 
अवद्य असावा. त्याला प्रथमस्थान दिलें आहे. पण, तो 
नुसता विवेक नसावा. आपण सर्व जास्त विवेकी झालों, 
म्हणजे फार तर आपली चित्‌प्रभा, चिच्छक्ति वाढेल; 
पण, तेवढ्यानें कार्य होत नाहीं. विवेकांत दुसरा कांहीं 
भाव नाहीं, असें कधीं होऊं नये. विवेकावरोबर व॑राग्य, 
वैराग्याचें बळ पाहिजे. आपल्यापैकीं कित्येकांस विरक्ति 
साधते. पण, नुसती विरक्ति नको. ह्या चातुर्मास्यांत 
आपल्या इकडे विरक्ति फार माजून राहते. त्याच्या 
योगानें बळ कसें उत्पन्न व्हावें ? विवेकाबरोबर वैराग्य 
पाहिजे, आणि तें धगधगीत पाहिजे, कीं त्याच्या योगानें 
कार्यभाग व्हावा. 

धगधगीत निखारा हा कार्यकारी असतो; पण, 
दुसरे कोळसे असे असतात कों, त्यांतून ठिणग्या 
उडतात व ते फुटतात. हे दोषी निखारे. तसेंच वरील 
वैराग्य दोषी. ह्या संबंधानें विचार करितांना. आपण 
दोन गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. पहिली गोष्ट 
अक्षी कीं, वैराग्य विवेकासहित आहे काय ? तसें जर 
नसले, तर मग सर्व लंगडे. दुसरी गोष्ट अशी कीं, 
त्या वैराग्याच्या योगानें वळ उत्पन्न झालें आहे काय ? 
कांहीं लोकांत सारखे पंचेचाळीस दिवस उपवास 
करण्याची वहिवाट आहें. ह्यांतून जो कोणी वांचतो 
त्याचा मग बहुमात व गौरव होत असतो. हें वैराग्य 
जर कसोटीला लाविलें, तर त्यांत विवेकही नाहीं व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३० व ,.._. __ _ नवभारत. 


'बळही. नाहीं, असें आपल्याला" दिसून येईल. 

आमच्या लोकांत भाज जर कांहीं असलें, तर तो 
कोरड्या विवेकाचा भाग फार जास्त व खरें वेराग्य 
कमी. कांह लोकांत विवेकही जास्त आणि वैराग्यही 
जास्त असा प्रकार आहे. अशी स्थिति असणें देखील 
समाधानकारक नव्हे. कोणीं कोणाच्याविषयीं अनादर 
मानण्याचा हा भाग नव्हे. पण, नुसता विवेक, किंवा 
नुसतें वैराग्य, हें कांहीं कामाचें नाहीं. त्यांची सांगड 
नेहमीं असली पाहिजे. वैराग्याचा भाग प्रवल होण्यासाठीं 
विवेकाची हेळसांड करणे, हें ज्याप्रमाणें विचारास 
अनुसरून नाहीं, त्याचप्रमाणें विवेकावरच सर्व मदार 
घालून राहणें गैर आहे. 

मॅथ्यू आर्नोल्ड ह्यांनी आपल्या एका ग्रंथांत असें 
दाखविण्याचा प्रयत्न केळा आहे कीं, अलीकडे इंग्लंडांत 
विवेकाचा भाग कमी असून, वेराग्याचा, निग्नहाचा 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


भाग अधिक आहे. वैराग्याचें बळ तेथे अधिक आहे. 
अश्या स्थितीचा परिणाम वाईटही होतो, असें ह्या 
ग्रंथकाराने प्रतिपादण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा 
ग्रंथकार स्वतः विवेकवादी आहे. म्हणजे विवेकाचें 
प्रावल्य जास्त वाढलें पाहिजे असें म्हणणारा आहे. 
म्हणून त्यानें तेथील लोकांस जागृत करण्यासाठीं एक 
पुस्तक लिहिलें आहे. 

आपल्या येथें वास्तविक पाहतां खरा विवेकही 
नाहीं व वैराग्य व त्याचें बळही नाहीं. आपल्याला आज 
उज्वल्तिपणा व धगधगीतपणा ठेवणारा अग्नि पाहिजे. 
आपल्यांत जे जे दोष दिसतील ते वरील दोन गोष्टींच्या- 
(१) विवेक व॑राग्याची सांगड आपल्यांत आहे काय ? 
आणि (र) त्या वैराग्यापासून बळ उत्पन्न होत आहे 
काय ?- कसास लावून ते घालविण्याचा प्रयत्न केला 
पाहिजे. 


0-3 


ईश्वराचें व धर्माचें सोस्य व उग्र स्वरूप' 


अर्जुनाने गीतेचे पहिले दहा अध्याय ऐकल्यानंतर 
त्यास परमेइवराचें दर्शन घेण्याची इच्छा झाली, असें 
गीताकारांनीं जुळवून आणिलें आहे. दहा अध्यायांत 
श्रीकृष्णाने अर्जुनास जो उपदेश केला तो त्याच्या 
मनावर इतका ठसला कीं, त्याला परमेशवराचें रूप 
प्रत्यक्ष पाहण्याची उत्कट इच्छा झाली. आणि एखादी 
गोष्ट मनांत ठसल्यावर ती प्रत्यक्ष पाहण्याविषयीं जर 
इच्छा झाली, तर ती गोष्ट खरोखरच मनावर ठसली 
असें म्हणावयाचे. पांडित्य झालें म्हणजे त्या मनष्याच्या 
अंतःकरणांत ज्याविषयी पांडित्य झालें असेल तं 
पाहण्याविषयीं इच्छा उत्पन्न झाली, तर तें पांडित्य 
त्याच्या मनावर ठसलें असें म्हणावयाचें. असो. 
अर्जुनाची ईश्‍वराचे स्वरूप पाहण्याविषयींची उत्कटेच्छा 
पाहुन ती परीपु्ण करणें श्रीकृष्णास योग्य वाटल्या- 
वरून हा अकराव्या अध्ययाचा प्रसंग गीतेत आला 
आहे. श्रीकृष्णाने प्रथम आपल 
दिलें आहे. हें उग्र स्वरूप म्हणजे आपट 
ज्या तर्‍हेची वणंनें 


अनुक्रमणिका 


श्रीकृष्णाच्या दाढेखालीं कांहीं माणसें, कांहीं तोंडांत, 
कांहीं इकडे, कांहीं तिकडे, असें ह्या स्वर्पाचें वर्णन 
आहे. पण, तिकडे आपणांस पाहावयाचें नाहीं; 
आंतील तात्पर्याकडे-प्रमेयाकडे आपणांस लक्ष द्यावयाचें 
आहे. श्रीकृष्णाचे तें उग्न स्वरूप पाहिल्यावरोबर अर्जुन 
अगदीं भयभीत झाला. त्याच्या असें स्वप्नींसुद्धां नव्हतें 
कों, श्रीकृष्णाचें उग्र स्वरूप असें असेल. तें स्वरूप 
पाहतांच अर्जुनाने श्रीकृष्णास विचारिले, ' तूं आहेस 
तरी कोण? ' त्यावर श्रीकृष्णाने “मी काळ आहे; 
सर्वाचा नाश करावयास ह्या ठिकाणीं प्रवृत्त झालों * 
आहे असें सांगितलें. “हें माझे उग्र स्वरूप आहे. 
तूं आजपर्यंत माजे सौम्य स्वरूप पाहात आला 
आहेस, त्यामुळें तुळा माझ्या उग्न स्वरूपाची कल्पनाही 
नाहीं. ' त्यावर अर्जून म्हणाला, * कृष्णा, आजपर्यंत 
मी तुला सखा, मिंत्र, यादव ह्या नांवानें कधीं विनोदाने, 
कधीं प्रेमानें हाक मारीत आलों. हें एका अर्थी माझें 
धाष्ट्यंच होय. तरीपण, कृष्णा, तूं आपलें उग्र स्वरूप 
हें काढून घे. आणि आपले नेहमीचे सौम्य स्वरूप 


व्या वाषिकोत्सवसमयी दिलेलें व्याख्यान. सं० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


" घारण कर. 
परमेश्‍वराचीं हीं जीं सौम्य व उग्र स्वरूपे सांगि- 


तलीं हीं काय आहेत? व संसारांत ह्या दोन्ही. 


स्वरूपांचें साम्य आपणांस कितपत दृष्टीस पडतें, तें 
आज पाहणें आहे. संसारांत आपणांस परमेइवराचें 
सौम्य स्वरूपच पाहण्याची संवय झालेली असते. 
त्यामुळें उग्न स्वर्पाकडे आपलें लक्ष जात नाहीं, इतकेंच 
नाहीं, तर परमेश्‍वरास उग्र स्वरूप असेल असें आपल्या 
ध्यानींमनींही नसतें. आणि दोन वर्षे आापणांवर जे प्रसंग 
आले आहेत तसे प्रसंग आले, म्हणजे ईशवरावरील 
आपली श्रद्धा मात्र कमी होते. हल्लींदेखील ईइवरा- 
. वरची कांहीं लोकांची श्रद्धा कमी झाल्याचें आढळून 
येते. कोणी म्हणतात,. जगांत पाप फार झालें आहे 
म्हणून ईश्‍वराने उग्र स्वरूप धारण केलें आहे; श् कोणी 
अश्या वेळीं त्यास संतुष्ट करण्याकरितां बळी देतात; 
कोणी अनष्ठानें करितात, कोणी संततधार धरून त्यास 
झ्ञांत करण्याचा प्रयत्त करितात, आणि कोणी तर 
त्याला पाण्यांत सवंध वुडवून ठेवतात 1 मूर्तीला 
मानणारे जे लोक आहेत ते वरील सर्व प्रकार करीत 
असतात. सारांश, हें प्रसंगविश्ेषीं दिसणारें उग्र स्वरूप 
नाहींसें व्हावें म्हणून लोक कांहींनाकांहीं तरी करीत 
असतात. पण, वास्तविक पाहूं गेले, तर परमेइवराचीं 
उग्र व सौम्य अश्ली भिन्न वेळीं दिसणारी दोन निराळी 
स्वरूपे नाहींतंच. ' आपण ज्याप्रकारचें स्व्र्पं मनांत 
आणितों त्याप्रमाणें तें दिसतें. अमुक काळीं परमेश्वराचे 
ध्यान उग्र व अमुक काळीं तें सौम्य असा वास्तविक 
प्रकारच नाहीं. पापाविषयीं तें उग्र असतें व सत्कृत्या- 
विषयीं तें सौम्य असतें. सूर्याच्या प्रखर तेजामुळे 
झालेल्या तापाचें पर्यवसान शांतता करणाऱ्या पर्जन्य- 
वष्टीच्या रूपानें होतें. ज्याप्रमाण त्याचें व स्वरूप 
आहे असें आपणांस वाटतें, त्याप्रमाणे हव मुका 
स्वरूपही आहे असें वाटलें पाहिजे. क र ळी वल 
असतें त्याच वेळीं तें सौम्य नसतें असे नाहे” ज्या र 
तें उग्र दिसतें त्या वेळीं तैं सौम्य आहे असें मानून आप 


च बरांच फायदा 
गं या आयुष्यांत आपला 6 ऱं 
चाललों असतां, या आ छ झोंप घेतली असतां 


होईल. आपण बोजवीपेक्षां फाजील 


पैसा गमावितों, हीं परमेव रा* पे होत. कारण, 
; लक्षणें नव्हत; हीं तर सौग्यच प 
त्या उपायांनीं तरी परमेश्‍वर 


अनुक्रमणिका 


६१ 
ओढून घेतो. सारांश, आपणे ज्यां दृष्टीनें परमेश्वराचे 
स्वरूप पाहूं त्याप्रमाणें तें दिसणार “आहे:--उग्र दृष्टीनें 
पाहिलें, तर उग्र दिसेल. सौम्य. दृष्टीनें पाहिलें तर 
सोम्य दिसेल. 

परमेइवराप्रमाणें धर्माचींही उग्र व सौम्य अशीं 
स्वरूपे आहेत. समाजस्थापना होऊन तीस वर्षे होऊन 
गेलीं, आज एकतिसावा वाषिकोत्सव सुरू आहे. पण, 
एवढ्या काळांत समाजापासून जितका फायदा व्हावयास 
पाहिजे तितका झाला नाहीं, असें पाहुन आपण जे 
निराश होतों, त्याचें तरी कारण हेंच कीं, आपण ईश्‍्वराचें 
सौम्ये स्वरूप मात्र मनांत आणितों. उग्र स्वरूपाकडे 
आपण लक्षच देत. नाहीं. समाजमतांचा प्रसार होत 
नाहीं व समाजाचे सभासद फारसे वाढत' नाहींत 
ह्यांबद्दल निराश न होतां, समाजांत जाऊं लागल्या- 
पासून आपल्या आत्म्याची थोडीबहुत उन्नति झाली 
आहे किंवा नाहीं, जर झाली असेल, तर समाजमतांचा 
प्रसार होत नाहीं. याबद्दल निराश न होतां, प्राप्त 
स्थितींतच आपण परमेश्‍वराचें सौम्य स्वरूप पाहिलें 
पाहिजे. आपण नेहमीं दोन्हीं स्वरूपे पाहण्याकडे 
लक्ष पुरविले पाहिजे. समाजांत नवीन नवीन लोक 
फारसे येत नाहींत म्हणून मळा एवढा खेद .होत नाहीं. 
पण, जे येतात त्यांचें लक्ष सोम्य स्वरूपाकडेच असतें 


* म्हणून मला खेद होतो. येथें उपासना झाल्यानंतर 


मजकडे कांहीं तरुण विद्यार्थी आपल्या संशयाचें निरसन 
कंरावयास येतात. त्यांना माझा नेहमीं प्रश्‍न हाच 
असतो कीं, तुम्हांला ह्या मार्गात कांहीं कमीपणा 
वाटतो कीं कायं ? ह्या प्रश्‍नास त्यांचें उत्तर असें असतें 
कीं, समाजांतं तुंम्ही जे करितां, तें आम्ही घरीं करितों. 


"य़ा मंडळीचें सर्व लक्ष सौम्य स्वरूपाकडे असतें, म्हणून 


आपणांस जें साध्य होत नाहीं, तें ह्यांना सहज _ साध्य 
झालेंसें वाटतें. पुंष्कळं लोक असें म्हणतात क्री, समाजाचे 
लोक जास्त तें काय करितात ?. कोणी म्हणेल आम्ही 
स॑मॉजांत नेहमीं येतों; 'पण, ' आम्हांस लाभ कां होत 
नाहीं? तर ह्या सर्वाचे कारणे 'एकच कीं, आम्ही 
समाजाचें सौम्य स्वरूप मात्र तेवढें लक्षांत घेतों. त्याचें 
जें अतिशय उग्र असें स्वरूप तिकडे आपण मुळींच लक्ष 


*देत नाहीं. ब्राह्मधर्माचे स्वरूप जिंतर्के सौम्य आहे 


तितकेंच तें उग्रही आहे. एकादशी, उंपवास वगैरे उपाय 
परमेश्‍वरास संतुष्ट करण्याचे मार्ग आहेत, असें. कांहीं 
कोकांना वाटतें; म्हणून त्याप्रमाणे. ते करितात. आपला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इर 


* ह्यांच्यावर विश्‍वास - नाहीं; पण, आपण एकादशी, 
उपवास ह्यांत कांहीं नाही, असें जरी मानीत असलो, 
तरी भापण आपणांस नियमवद्ध करून घेतलें पाहिजे, 
नुसतें समाजांत आल्याने, किंवा वाहेरील सोम्य 

: स्वरूप पाहूण्यांतच कांहीं विशेष नाहीं. तर ब्राह्म- 
धर्माच्या अति उग्र स्वरूपाकडे आपण लक्ष दिलें पाहिजे. 
आपल्या अंत:करणांत परमेइवराचें ध्यान करणें, हा मार्ग 
आपणांस जितका सोपा दिसतो, तितकाच तो कठीण 
आहे. ईश्वराचे ध्यान अंत:करणांत करणें हा मार्ग सोपा 


आहे, असें ज्यांस वाटतें त्यांच्या मनावर सौम्य स्वरू- 
पाचाच परिणाम झालेला असें 


स वाढोत किंवा कांहींही 
होवो; त्याकडे ह्या समाजाचें लक्ष नाहीं; पण, परमे- 


नवभारत 


जुले-ऑगस्टे-सप्टे.-ऑक्टो. 7 १९९३ 


इवराचीं व धर्माची जीं दोन सौम्य व उग्र अशीं स्वरूपे 
आपणांस दिसत असतात त्यांची सांगड घालणें, हा ह्या 
समाजाचा मुख्य उद्देश आहे. न 
या ठिकाणीं येणार्‍या मंडळीने विशेषत: तरुण 
मंडळीने, ह्या समाजाचें जे सौम्य स्वरूप तेंच नी केवळ रने 
पाहातां त्याच्या उग्र स्वरूपाकडेही लक्ष दिलें पाहिजे. 
समाजस्थापनेच्या वेळचे वरेच लोक आपणांस सोडून 
गेले. गेल्या एक-दोन वर्षांत तर तरुण असेही लोक गत 
झाले, म्हणून त्याबद्दल निराश न होतां, परमेड्व रानें 
जे हें उग्र स्वरूप प्रगट केलें आहे, असें आपणांस वाटत 
आहे, त्यांतच सौम्य स्वरूप आहे असें लक्षांत आणून 
चालावें; म्हणजे आपलें आयुष्य बरेंच सुखकारक 
होईल यांत कांहीं शंका नाही. 


परकृति कशी पहावी 0 


आतां विठठवात्मकें देवें । येणे वाग्यज्ञे तोषावें । 
तोषोनि मज द्यावें । पसायदान हें ॥ १॥ 

जे खळाची वंकटं सांडो । तया सत्कमो रति वाढो । 
भूतां परस्परें पडो । मंत्र जीवाचे ॥ २॥ 

इुरिताचें तिमिर जावो । विदवव स्वधमंसूये पाहो । 
जोजेंइच्छिलतो तें लाहो । प्राणिजात ॥ ३॥ 


वर्षते सकळ मंगळी । ईइवरनिष्ठांचो मांदियाळी । 
अनवरत भूतळों । भेटतु भूतां॥ ४॥ 


चळां कल्पतरूचे आरव । चेतना चितामणीचे गांव । 
बोलते जे अणंव । पोयूशाचे ॥ ५ ॥ 

चंद्रभे जे अलांछन । मातंड जे तापहीन । 

ते सर्वाही सदा सज्जन । सोयरे होतु ॥६॥ 
किंबहुना सवं सुखीं । पुर्णा होऊनि तिहों लोको । 
भजिजो हीं । अखंडित ॥ ७॥ 


अनुक्रमणिका 


नसतील, आपणां सर्वांस हा मार्ग संमत असेल अगर 
नसेल, असल्या प्राथनेचा, आराधनेचा नेहमीं उद्देश हा 
असतो कों, परमेश्वराच्या कृपेखाली आपण सदा असावें. 
असाच हेतु मनांत धरून ज्ञानदेवांनी आपलो परिस्थिती, 
विचार, लोकाचार ह्यांस अनुसरून ह्या ओव्यांत व 
ठुकारामांसारख्या साधूंनी 

ऐसें भाग्य कई लाहाता होईन । 

अवघे देखें जन ब्रह्मरूप ॥ १॥ 

मग तया सुखा अंत नाहीं पार । 

आनंदें सागर हेलावती ॥ २॥ 

शांति क्षमा दया मूतिमंत अंगीं । 

परावृत्त संग कामादिकां1॥। ३॥ 

विवेकासहित वैराग्याचे बळ । 

धगधगोतोज्वळ अग्नी जैसा ॥ ४ 1) 

भवित नवविधा भावशुद्ध बरो । 

अळंकारावरी मुकुटमणी ॥ ५1 

तुका म्हणे माझी पुरवी वासना ॥ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्यानें 


सर्व जन मला ब्रह्मरूपं दिसूं लागावें; सर्वांच्या ठांयीं 
शांति, क्षमा, दया, इत्यादि वृत्ति वास कराव्यात; वरांग्य 
असावें, पण तें विवेकासहित भसावें; भक्ति असावी, पण 
ती पायाशुद्ध असावी ; ही तुकारामांची प्रार्थना. ज्ञान- 
देवांनी आपला ग्रंथ संपवितांना परमेश्‍वरापाशीं पसाय- 
दान म्हणजे प्रसाद मागितला आहे कीं, वाईट लोक जे 
आहेत त्यांची वक्रदृष्टि म्हणजे पापवुद्धि, पापी विचार 
नाहींसे व्हावे; सत्कृत्यांत त्यांचें मन लागावें, सर्व 
मनुष्यांत प्रेम वाढावे; जगांतील अज्ञान नाहींसें व्हावें 
व सदासर्वकाळ ईइवरभक्तांचे समुदाय, भगवज्जनांच्या 
मंडळा, भूतलावर नांदाव्या. पुढील ओव्यांत ह्या 
$शवरनिष्ठांच्या मांदियाळीचें वर्णन आहे. कल्पतरू- 
विषयीं वास्तविक अशी कल्पना आहे कीं, तो अचल 
असुन एकच आहे. म्हणजे तो जेथें असेल तेथे व तेथील 
लोकांना त्यापासून फायदा. पण ईकवरनिष्ठांस “ चळा 
कल्पतरूच्या आरवां” ची उपमा दिली आहे. ईशवर- 


निष्ठ अचळ व एकच कल्पतरू नसून ते चल व अनेक. 


आहेत. त्याचप्रमाणें चितामणीविषयीं' आपली अद्यी 
कल्पना आहे कीं, तो ज्याच्याजवळ असेल त्यालाच 
फायदा व्हावयाचा; आणि तो अचेतन असतो. त्याच्या- 
पासून वांछित वस्तु प्राप्त होतात, असा समज आहे; 
तरी स्वत: चिंतामणि सचेतन नाहीं. परंतु भगवज्जन 
जीवंत वितामणीचे गांव आहेत. त्याचप्रमाणें अमृत ही 
दुभिळ वस्तु मानलेली आहे. तरी अमृताचे समुद्राचे- 
समद्र कांहीं साध्य नसतात. परंतु भगवऱद्वक्‍त हे अमृताचे 
चालतेबोळते अर्णव, म्हणजे सागरच होत. चंद्राचा 
प्रकाश फार द्ीतळ खरा. पण, त्याला काळोखी लागलेली 
आहे. त्याला डाग लागला आहे. न प्रकार 
तसा नाहीं; ते लांछनरहित आहेत. त्यां तेज 
सूर्याप्रमाणे आहे खरें; पण, सूर्याच्या तेजापासून लोकांस 
जो त्रास होतो तो त्यांच्यापासून होत व ते नेहमीं 
सज्जन असून सर्वांशी ममतेनें व प्रेमानें वागतात, व 
सर्वांचे सोयरे असतात. शेवटल्या ओवींत सर्वांचे सार 
आणिलें आहे कीं, सर्वांनी सदासर्वकाळ आदिपुरुषास 
म्हणजे परमेश्‍वरास भजावें, त्याचें भजन, एजन, 
ध्यान करावें. असो. 

ज्ञानदेव, अगर तुकाराम ह्यांच्यासा रख्यांच्या कृती- 
पासून आपण जो एक महत्त्वाचा बोध घ्यावयाचा तो 


१. ह्या विषयासंबंधानें अवघें देखें जन ब्रह्मरूप ह्य 


अनुक्रमणिका 


ट्रे 
हां की, उद्योग फलांची सिद्धि. नव्हे: म्हणजे आपण 
कोणताही इष्ट उद्योग आरंभिला . असतां, तत्क्षणींच 
फळप्राप्ति होणे अगर न होणें, हें लांबचे असून, 'आपल्या 
हातचे नाहीं. सदुद्योगाविषयीं होणारी प्रवृत्त हितकारक 
आहे. परमेश्‍वरानें ज्या ज्या विषयीं स्फूति दिली तें तें 
करावयाचें. हाच विचार आपणांस समाधानवृत्ति प्रांप्त 
करून देऊन परमेदवराच्या आराधनेस उद्युक्त करीत 
असतो. ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम यांनीं सर्व जन ब्रह्मरूप 
दिसावें असें म्हटलें आहे. तुम्हांआम्हांहा असें वाटणार 
आहे कीं, सर्वे जन ब्रह्मरूप दिसणें हें आपणांला शक्‍य 
नाहीं.' असें आपल्याला वाटतें ह्याला कारण वास्तविक 
पाहतां आपणच आहों. आपल्या ठिकाणीं परमेइवराची 
स्थिति आहे, ती न पाहतां दंभ, अभिमान, गर्व, 
असत्य इकडे आपलें सर्वे लक्ष जातें. आपण- आपल्या 
स्वत:कडे मात्र चांगल्या दृष्टीनें पाहतों. म्हणजे 
दुसर्‍याचे दुर्गुण, व्यंगे पाहण्याकडे भापलें सर्व लक्ष 
लागलेलें असतें. त्याची न्यूनता शोधण्यांत आपणांस 
मोठेपणा वाटतो; म्हणजे इतरांत जो ब्रह्माचा भाग 
असतो त्याकडे आपण विलकूल लक्ष देत नाही. आणि 
त्यामुळेंच आपणांस अवघें जन ब्रह्मरूप दिसत नाहीं. 
प्रत्येकांत असणाऱ्या ब्रह्माच्या अंशाकडे जर आपण 
पाहु, तर आपल्यालाही अवघें जन ब्रह्मरूप दिसेल. 
प्रत्येक व्यक्‍तीची योग्यता कांहींनाकांहीं तरी असतेच. 
म्हणून पाहणाराने ब्रह्मरूप पाहण्याचा नेहमीं निश्‍चय 
ठेवावा. आपण सत्ताधीश नाहीं, न्यायाधीश नाहीं, 
दोषान्वेषण करण्याचें काम आपलें नव्हे, तो आपला 
अधिकार नव्हे, तसें केल्यानें आपण आपले ब्रह्म 
हरवून बसूं. आपल्या ठायीं असलेल्या ब्रह्माचा हा गुण, 
अगर ही प्रभा नव्हे. आपले स्वत:चे सदासवंदा दोष 
पाहणें, त्यांकडे सदासवंदा लक्ष देणें व इतरांच्या 
कृतींतील देवाचा अंश नेहमीं पाहणे, अशी उदार वृत्ति 
सदासवेदा संसारांत असली पाहिजे. तरच अवघें जन 
ब्रह्मरूप दिसावयाचें. मतुष्य जात्या कितीही नीच, 
अगर स्वार्थपरायण असला, तरी प्रमाणत: त्याच्यांत 
ब्रह्माचा अंश असतो. हा जो अंश प्रत्येकाच्या ठायीं 
आहे त्याच्या वाढीनेंच आनंदाचे सागर हेळावणार 
आहेत. 

आतां, येथें असें वाटण्याचा संभव आहे कीं, हें सर्व 


1 व्याख्यानांत सविस्तर विवेचन झालें आहे. सं? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डड 


- ह्या ठिकाणी सांगण्याचे प्रयोजन काय ? तर आपणां 
सर्वांमध्ये ही. दोष पाहण्याची वृत्ति फार आहे. कोणी 
मनुष्य परहिताच्या बुद्धीने स्वत: त्रास सोसून एखाद्या 
कार्यास प्रवृत्त होतो. वास्तविक पाहतां परहितासारखें 
दुसरें स्वहित नाहीं. परहित तेंच खरें स्वहित. परमे- 

. खवराचें ज्ञान. लोकांस करून द्यावयाचें, देवाच्या सेवेस 
इतरांस लावावयाचे, असा ज्यांचा निर्धार त्यांच्यांतील 
दोषांकडेच पाहणें सरळ नव्हे. हें भजनालय आहे. 


पंढरीची 


थोड्या दिवसांपूर्वी पंढरपुर येथें मोठी यात्रा 
जमली होती. त्या यात्रेच्या संबंधानें या शहरांत आळंदी 
व देहू येथील पालख्या येण्याचा मोठा समारंभ होतो 
तो सर्वांच्या पाहण्यांत आहेच. तो समारंभ ज्यांनीं 
लक्षपुर्वक पाहिला आहे त्यांस साधू व महात्मे पुरुष 
यांविषयीं लोकांत किती पुज्यवुद्धि आहे, हें विशेष 
रीतीनें कळल्याशिवाय राहणार नाही. येथून ज्याप्रमाणें 
पालख्या जातात त्याप्रमाणे अन्य ठिकाणांहूनही पालल्या 
व दिड्या मार्गामध्ये एकत्र मिळून, नंतर पंढरपुराच्या 
जवळजवळ गेल्यावर बहुत मोठा समाज म्हणजे सुमारें 
:.एक लक्ष मनुष्यांवर लोक हरिनामाचें संकीर्तन करीत 
शहरांत प्रवेश करितात; व तेथे चार दिवसपर्यंत 
मोठ्या उत्साहाने भजन करून नंतर आपापल्या घरीं 
जातात. असा प्रकार शेंकडो वंपे प्रतिवर्षी चाळू आहे. 
सर्व जातींचे व महाराष्ट्रांतील सर्व ठिकाणचे लोक अशा 
'दिवसांत हा "एवढा लांबचा प्रवास हालअपेष्टा भोगीत 
केवळ भक्तिभावाने करितात. ही सर्व गोष्ट आपण 
सर्वत्र ऐकतों व पाहतो, असें असूनही आपणांपैकीं' 
किंती थोडे लोक ह्या बाः 


वि बतीत विचार करतात, 
याचें अनुमान मनांत काढिले म्हणजे विस्मय वाटतो. 


वारकरीपंथाचे जरी आपण अनुयायी नाहीं, तथापि 
इतके लाखो लोक दरवर्षी हा उत्सव नेमानें करितात 
त्यांबहृळ संविस्तर कच्ची माहिती करून घेऊन, त्यांच्या 
वतेनापासून आपणांस कांहीं बोध होण्यासारखा आहें 


किंवा नाहीं, 'ह्या दोन गोष्टींचा विचार माझ्या मतें 
स्य 


११ ६८८२ सालीं पुण्याच्या प्रार्थनासमाजांत दि 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


ईइवराच्या आराधनेचें गृह आहे. येथें जें सर्व कांहीं 
होतें तें आपणांस मान्य नसेल, इतर ठिकाणीं प्रा्थना- 
समाज जसे आहेत तसा येथें नसेल, तेथें लोकवल जसें 
आहे तसें येथें नसेल, तरी ज्या दोन-चार व्यक्ति 
परमेश्वराच्या चरणांपाशीं आपापल्या समजुती प्रमाणें 
इतरांस नेण्याचा प्रयत्न करीत असतात त्यांच्यांतील 
देवी अंश नेहमीं पाहावा, अशी आपणांस माझी विनंति 
आहे. 


३ क 
यात्रा 


आपण अवद्य केला पाहिजे. याकरितां या यात्रेच्या 
व्यवस्थेची थोडीशी माहिती देऊन त्यापासून आपणांस 
कोणत्या गोष्टींचा बोध करून घेतां येईल त्याचा 
विचार पाहूं. 

आपल्या शहरांतून दोनच पालख्या जातात. एक 
ज्ञानेश्‍वरांची आळंदीहून येते व दुसरी तुकारासवावांची 
देहूहून येते. ह्या दोन्ही पालख्या गांवांत येण्यापूर्वी 
रस्त्यांत मिळून नंतर समारंभानें गांवांत प्रवेश करितात. 
पुढें येथून सासवड, जेजुरी, वाल्हें वगैरे गांवांवरून 
नातेंपोतें माळशिरसच्या रस्त्यानें पंढरपुरास सुमारें 
पंधरा दिवसांनीं पोंचतात . 

ह्या शह्रांत व ज्या ज्या इतर ठिकाणीं यांचे 
कांहीं लोक थांबतात, तेथे तेथे धर्मखात्याच्या पैशांतून 
सदावर्तासारखें सर्वांस शिजलेले अन्न अगर क्षिधा 
देण्याची तजवीज लोक आपआपसांत करतात. 

. पुण्यातून जाणाऱ्या पालख्यांत वाटेने पैठण येथून 
एकनाथ साधू यांची पालखी येते ती मिळते. अमळनेर 
येथील गोविदबावा, देठण येथील रावजीबावा, चोपडे 
येथील सखारामबावा, अरणभेंडी येथील सांवत्या माळी, 
तिरेगांवचा गोरा कुंभार, काशीकर कबीर, धामणगांवचे 
बोधलेबावा, विठठुळ पुरंदरे कर्नाटकचे व बोरवणकर- 
बावा वगैरेंच्या सुमारें पंघरा पालख्या परस्पर पंढर- 
छरास जातात. प्रत्येक पालखींबरोबर कांहीं स्वतंत्र 
रीतीनें अशा दिड्या असतात. दिड्या म्हणजे भजन 
करणारांचे जे लहानलहान मेळे एकत्र होऊन दरवर्षी 


लेले व्याख्यान. सं0 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


त्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्यानें 


पंढरपुरास उत्सवाकरितां जातात ते. अश्या दिड्या 
सुमारें शंभरांवर पंढरपुरीं जातात. त्यांतील मृख्य मुख्य 
इिडोवाळे लोकांची नांवे, कूळ व जात यांची माहिती 
करून घेणें अवश्य आहे. त्याशिव्वाय या यात्रेचें खरें 
स्वरूप घ्यानांत येणार नाहीं. मुख्य मुख्य दिडीवाले 
लोकांचीं नांवें व जाती पुढील तपशिळावरून कळतील. 
ज्ञानेशवरांचे पालखीवरोबर तीन दिंड्या मुख्य असतात. 
तुकारामबावांचे पालखीबरोवर दोन दिड्या असतात; 
पैकीं एक एकनाथाचे वंशजांची व दुसरी अमृतराय 
कवि व साधू यांचे वंशजांची असते. आपल्या पुणें 
शहरांतून ज्या दिड्या जातात त्यांत मुख्य दिडीवाले 
सिद्वेश्‍वरप्रमुख राममंडळी यांची दिंडी, पुंडलिक व 
सुऱ्या महार यांची द्विडी, भवानी पेठेतील खडकतकर 
व रामा निकम यांच्या ड्या, रामा बुरूड वे 
रामा भोंपळे माळी यांच्या वड्या; तसेच तुकाराम 
न्हावी, खंड्जीबावा वाडीकर, लखोबा सोनार, बापू 
तांबट, श्रीपतीबोवा भिगारकर, पांडोबा भडभडे, 
डांगे वगैरे सुमारें वीस दिडीवाले समाज आहित. 
यांशिवाय खानदेश्ांतील मालेगांव, चोपर्डे, अमळनेर; 
सातारा प्रांतांतील कोरेगांव, कऱ्हाड, तासगांव, वाई; 
कोल्हापूर, मिरज; आजरें येथील गोविदबावा शेणवई; 
वेळगांवचे शहापूरकर महादजी पाटील; शिदे व 
क्षितोळेकर; लष्करवाले; नागपूरकर; वेलापूरकर; 
श्षिरोळकर; तसेच हैदरावादकर नारायणवावा, सांवत्या 
माळी, गोरा कुंभार, चोखा महार, कर्नाटकांतील 
विठ्ठल पुरंदरे, काशींतील कवीर, सोळापूर येथील 
वारकऱ्यांच्या फडांतील चार दिड्या, पुण्याजवळील 
पाबळ, वाल्हे, तळेगांव, सुपे, केंदूर, नारायणगांव, 
लोहगांव, चऱ्होली, आळेंबेलें; नासिककर, नगरकर 
वगैरे ठिकाणच्या दिंड्या मिळून प्रतिवर्षी जातात. 
सदरील तपशिलावरून महाराष्ट्र देशांतील सवं 
ठिकाणचे, सर्व जातींचे, सर्वे धंद्यांतील व स्थितींतीलं 
लोक आपापला व्यवसाय सोडून व भिन्नपणा विसरून 
केवळ भक्तिभावाने या कामास प्रवृत्त होतात, असें 
दिसून येईल. यात्रेचा सांप्रदाय असा आहे कीं, 
नातेंपोते, माळशिरस व होगांव हे तीन शेवटच्या 
मजलीचे गांव भाहेत तेथे पालख्या व दिंड्या एकत्र 
मिळन रंगण करतात. म्हणजे पालख्या मध्य ठेवून 
प्रत्येक पालखीच्या संबंधानें आलेले दिडीवाले लोक 
पाळीपाळीने भजन करीत प्रदक्षिणा करतात. नंतर संव 
न. भा. ९ 


अनुक्रमणिका 


६५ 


मिळून पंढरपुरास दशमीचे दिवक्लीं मोठ्या समारंभाने 
प्रवेश करतात. पुढें नगरप्रदक्षिणा घालून रथ निघतो 
व अहोरात्र भजन व निरूपण ( अर्थ सांगणे) करून 
जागरण करितात. नंतर ग्रामस्थांकडून पालख्यांस 
मेजवबानीचे वेत होऊन सर्व पालख्या काल्याचे दिवशीं 
गोपाळपुऱ्य़ांत जाऊन प्रसाद घेऊन नंतर आपापल्या 
मार्गास लागतात. याप्रमाणें या यात्रेच्या समारंभाची 
माहिती आहे. 

य्रासंबंधानें आपल्यास विचार करण्यासारखी गोष्ट 
ही आहे कीं, इतके लाखो लोक या पालख्यांविषयीं 
एवढी पूज्य वृद्धि कां बाळगतात ? कोणास असें वाटेल 
कौं, धर्मभोळेंपणाचा हा एक प्रकार आहे. परंतु 
वास्तविक विचार पाहतां पालख्यांबद्दळची खरी समजूत 
वेगळीच आहे. पुर्वकाळीं जे साधुपुरुष होऊन गेले, ते 
जिवंत असतांना यात्रा करण्यास जात असत, तो प्रकार 
ते मेल्यानंतरही चाळू ठेवून, ते जसे कांहीं जिवंतच 
आहेत व यात्रेस जात आहेत अक्या समजुतीने यात्रेकरू 
लोक त्यांच्या समागमानें यात्रा घडावी म्हणून इतके सर्वे 
हाल सोसतात. साधुपुरुषांनीं देहाचा त्याग केल्यानंतर 
त्यांचें चरित्र संपतें, त्यांचीं पुस्तके आपण वाचून -उपदेश 
करून घ्यावा एवढाच त्यांचा व आपला संबंध राहतो, 
अश्ली पुष्कळांची समजूत असते. परंतु ही समजूत 
सर्वांशी खरी नाहीं. जे जे साधुपुरुष ह्या अगर अन्य 
देशांत होऊन गेले त्यांच्यापासून परमेशवरसाधनाच्या 
मार्गात आपल्यास पुष्कळ साह्य होण्यासारखं आहे. 
तें करून घेण्याच्या रीतीनें प्राप्त करून घेतलें पाहिजे. 
ते ज्या ठिकाणीं राहात होते, परमेइवराचें भजन करीत 
होते, ज्या ठिकाणीं त्यांच्या साधुत्वाची विलक्षण कसोटी 
लोकांच्या नजरेस आली, त्या ठिकाणीं आपण जाऊन 
त्य़ा सवे गोष्टी मनांत आणल्या असतां आपलें मन 
विज्षेष गंभीर व भक्तिपर होतें. आपल्यास उपरति 
होऊत त्या महात्म्याचें अतुकरण करण्याची दृढ बुद्धि 
होते. हा लाभ कांहीं लहान नव्हे. ज्ञानदेव, तुकाराम, 
एकनाथप्रभृति साधु. पुढ्ष आज आपणांमध्यें देह- 
विशिष्टरूपानें वागत असते, तर आपण त्यांचा सन्मान 
करून त्यांस आपल्या गांवांत आणून त्यांच्या भजनाचा 
व भक्तीचा लाभ आपल्यास व्हावा म्हणून आपण 
त्यांचा सहवास केला असता, त्याचप्रमाणें, हल्लीं 
तितक्या अंशानें न झाला तरी, वर दशेविलेल्या मार्गानें 
आपण त्यांचा लाभ आपल्यास करून घेतला पाहिजे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डे. 


तह्ृतच हल्लों जे लोक पालख्यांवरोवर जातात त्यांची 
समजूत असावी. साधु लोकांच्या परस्पर गांठी पडल्या 
म्हणजे प्रेम व भक्तिभाव अधिक वाढतो, हा सवंत्र 
अनुभव आहे. हा विचार मनांत आणिला म्हणजे हें 
धमंवृद्धीचें साधन आपल्या फारच उपयोगाचे आहे, 
असें दिसून येईल. आपणांवर नानाविध संकटे येतात, 
किवा आपण रांशयांत सांपडतो, किवा आपण मोह 
पावतों अश्रा प्रसंगीं परमेइवराचें साह्य मागणें हें जितकें 
अगत्याचें आहे, तितकेंच जे पुरुष सर्वे उपाधींतुन मुक्‍त 
झाळे त्यांच्या चरित्राच्या व अनुभवाच्या भाश्रयाने, 
पुस्तकांतून त्यांचे लेख वाचून, तसेंच त्यांचीं राहण्याची 
ठिकाणें पाहुन, आपण आपली धर्मवुद्धि वाढवावी, हें 
आपणां सर्वांस इष्ट आहे. क्षेत्रांत अगर साधुपुरुषांच्या 
चरित्रांनीं प्रसिद्धीस आलेल्या स्थळीं आपण केवळ 
क्षणिक वस्ति केली असतां, मनावर जे संस्कार होतात 
ते अधिक सहवास केल्यानें दृढ होतील, हा सतत बोध 


त्यांत जाती, विद्या, अधिकारपरत्वे भेद 


मानीत नाहींत. सर्व एकाच परमेश्वराचे भक्‍त, भक्‍्ति- 


व भआग्रहाचा 
प्रकार विशेष आहे. ज्या वण्णव साधु लोकांनीं आपल्या 


उपदेशांत व आचरणांत हा आग्रहाचा भाग सोडून 
सवंत्र समवुद्धि ठेविळी त्या वैष्णवमताचा हल्लींच्या 
कालमानाप्रमाणें आपण अंगीकार करतों. आरा! 


ध्य दैवत 
एक आहे, दुसरें नाहीं व आपण सवं त्याचे सारखेच 
भक्त आहोंत. हीं मतें आपणांस ग्राह्य आहेत. पुरव 


संस्काराचे अभिमानामुळे दिड 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


नंतर ते लौकिक लज्जा, आढध्यता व संकोच या गोष्टी 
एकीकडे करून गांवोगांवी, देशोदेशी, घरांत, देवळांत, 
एकान्तीं, लोकान्तीं, जेथे सवड सांपडेल तेथे, सवंत्रांस हा 
उपदेश करितात. त्या, योगानें ह्या देशांतील आग्रहाचा 
प्रकार पुषकळ कमी झाला आहे व असा आपणांस 
अनुभवही आहे. त्यांजजवळ जी पताका असते ती ध्वज- 
रूपी चित्र आहे. तो ध्वज इश्‍वरप्राप्तीच्या मार्गास 
अनुसरणाऱ्या लोकांच्या हातीं दिल्यानें सदैव परमेश्‍वरास 
आपण वाहिलों, त्याचे आपण पाईक आहोंत, जेथें 
जाऊं तेथें त्या ध्वजाचे आरोपण करू, त्याचें कार्य फत्ते 
होईल व त्याचा जयजयकार होईल अशी करणी 


पुष्कळ गुण आहेत. त्यांचें 
हे. प्रत्येकाने आपापल्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


६७ 


आपल्या लोकांचा धर्मसंशोधनाकडील कल 


पाळिलों पोषिलों सर्वस्वी अजिवरी । 

वागविलों करीं धरोनियां 1। १ | 

आतां काय माझा घडेल अव्हेर । 

मागें बहु दूर वागविलें 1 २॥ 

नेदी वारा अंगीं लागों आघाताचा । 

घेतला ठायींचा भार माथा ॥ २ ॥ 

तुका म्हणे बोल करितों आवडी । 

नवीट तेचि गोडी अंतरींची ॥ ४ ॥ 

आतां तुकारामबावा देवाला आळवून काय 
म्हणतात तें पाहूं या. ते म्हणतात कीं, ज्या मळा त्वां 
आजपर्यंत सर्वस्वी पाढिलें, पोषिलें व हातांत धरून 
वागविलेंस, तसेंच मागें लांबपासून बहुत दूरवर तु मला 
वागवून आणिलेंस, त्या माझा तूं आतां अव्हेर करिश्ील 
काय ? मुळापासून तूं माझा सर्व भार आपल्या शिरावर 
घेऊन संकटाचा, किंवा आघाताचा वाराही लागूं दिला 
नाहींस,असा जो तो तूं आतां माझा अव्हेर करिशील 
काय ? असें कधींही होणार नाहीं. 
याच धोरणावर, पण दुसर्‍या समजुतीने, आज 

वरील अभंगाचें विवेचन करावयाचें आहे. सामान्यत: 
मार्गदर्शक जो असतो तो हातीं धरून वाट दाखविणारा 
नसतो. आणि वाटसरूचा बोजा आपल्या डोईवर घेऊन 
चालणारा मार्गदर्शक त्याहुनही विरळा. ज्याचा बोजा 
त्याच्या माथ्यावर असाच प्रकार बहुधा आढळतो. 
आपल्या व अन्य धर्माच्या लोकांत मुख्य फरक हाच 
आहे कीं, आम्ही पूर्वीपासून देवावर सर्वंपरी भाव 
ठेवीत आलों आहों; तशा प्रकारे, निदान तितक्‍या 


[नीं केळेलें आढळत नाहीं. याच 


मानानें, इतर लोकां 
कारणानें आपल्या हिंदू लोकांविषयीं चांगल्या बुद्धीने 


विचार करणारे, केवळं टवाळकीनें बोलणारे नव्हत, असे 
लोक एक आक्षेप घेतात तो हा कीं तुम्हां हिंदू लोकां- 
मध्ये धर्मसंबंधानें उठाठेव व वाटाघाट करण्याची संवय 
दिसण्यांत येते ती कां ? एक थोर पार्ी गृहस्थ, पुण्याचे 
खानबहादुर दोराबजी पदमजी, कांहीं दिवसांमा्गे मला 
भेटले होते. त्यांनीं आपला" प्रा थनासमाज पाहून मला 
हाच सवाल केला कीं, इतर लोकांचे धर्मसंबंधी आचार, 
मतें व संप्रदाय, तसेंच सामाजिक अथवा कुटुंब” 


अनुक्रमणिका 


व्यवस्थेच्या संबंधाचे आचारविचार सर्वच अतिगद्ध 
असतात, आणि त्यांमध्ये दोषाचा भाग मुळींच नसतो 
असें नाहीं; तर कोणांत दोष कमी, कोणांत अधिक 
असा तारतम्याचा भाग मात्र असतो. मग हद 
लोकांच्याच भोवतीं हें काय घुमतें आहे? ठुम्ही 
नवीन नवीन धंदेरोजगार ज्योधून काढावे, देशाची 
संपत्ति वाढवावी, तें सोडून बोलण्याप्रमाणें धर्मसंबंधी 
अथवा सामाजिक बाबतींत चालण्यांत होणारे त्रास 
व्‌ अडचणी व लोकनिदा आपणांवर ओढून आणण्याची 
पंचाईत कां करितां ? ग 

इतर धर्मांच्या लोकांनीं धर्मसंबंधीं सुधारणा केली 
तरी ते देवळें बांधूत आमच्यासारखे चर्चा करीत बसले 
नाहींत, हें खरें आहे; आणि त्याअथी ह्या आक्षेपाचा 
विचार व त्याचें समाधान करणें इष्ट आहे. एका 
पुरुषास एकदम अनेक स्त्रिया असण्याच्या संबंधानें 
महंमदी धर्म आपल्यापेक्षा अधिक सदोष आहे, तरी 
त्याच्या दूरीकरणार्थ व्यवस्थित सभा स्थापन होऊन, 
चळवळ करण्यांत आलेली कोणाच्या आढळण्यांत आहे 
काय ? नाहीं. यावरून हें उघड दिसतें कों, या आपल्या 
जन्मभूमीची खाणच अशी आहे कौं, असल्या गोष्टींत 
इतर लोक जसे उदासीन राहतात, अथवा बुद्धीला 
वाटेल तसें करितात, तसें आपणांस करून चैनच पडा- 
वयाचें नाहीं. इतर लोक अश्या गोष्टींत तटस्थ किवा 
उदासीन असतात, अथवा मुळींचं लक्ष पुरवीत नाहींत; 
परंतु आम्हांस उपद्व्याप पाहिजे. आपले दोष सवे 
लोकांपुढे कां मांडावे व एकमेकांविषयी जिकोर कां 
वाढवावी, असा आपल्या मनांत विचार जणं येतच 
नसतो. इतर लोक लौकिकार्थ, साधनाच्या प्राप्त्यथं 
अथवा आपली औद्योगिक अथवा सांपत्तिक स्थितिं 
सुधारण्यासाठी चळवळींत पडतात. आपल्या हिंदू 
लोकांचा विचार ह्याच्या उलट असतो, असें म्हणावयास 
हरकत नाहीं. आपल्या लोकांच्या अंगांत धभंसंबंधी 
बाबतींत चळवळ करण्यांत एक प्रकारचें स्फुरण चढत 
असतें. आणि आपल्या मनाची आपल्यामागे टोंचणी 
असते, ती आपणांस स्वस्थ बसूं देत नाहीं. पण, हा दोष 
म्हणा, किवा गुण म्हणा, आजकाल लागलेला आहे असें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


द्ट नवभारत 


नाहीं. आधुनिक कालांत बाळशास्त्री जांभेकर व दादोबा 
पांडुरंग यांच्या वेळेस ही चळवळ नव्हती असें नाहीं. ही 
करण्यांत व्यर्थ कालक्षेप व पराक्रमाचा अपव्यय होतो, 
असें वाटून इतर लोकांस व आपणांपैकोही कित्येकांस दोष 
दिसतो. अर्थात, ज्या धमंसंवंधी व सामाजिक बावतींचा 
आपल्या लोकांमध्यें अतिनिकट संबंध असतो त्यांत 
सुधारणा करण्याविषयीं इतकी खटपट व इतका हट 
कां, हा प्रश्‍न सहजच निघतो, आणि त्यांत कांही अर्थ 
नाहीं, किवा तो विचार करण्यासारखा नाहीं असें 
नाहीं. एक गोष्ट निविवाद आहे की, ही उठाठेव 
करण्याची संवय, सदोष असो वा निर्दोष असो, 
तिला चांगला गुण माना, अथवा वाईट खोड माना, 
प्रवींपासून चालत आलेली आहे. असा प्रकार, अशी 
समजूत, आतां पाश्‍चात्त्य शिक्षण मिळाल्याचा परिणाम 
नसून पुर्वीपासुन आहे. हें नवीन बंड उपस्थित झालेले 
नाहीं, हें आपल्या देशाचा इतिहास पाहिला असतां वोद्ध, 
* जैन हे धर्म; तसेच शांकर, रामानुज, माध्व, वल्लभ 
व स्वामिनारायण हे एकामागून एक झालेले संप्रदाय 
याच गोष्टीची साक्ष देतात. नाना प्रकारचे उद्योग, जल- 
पर्यटन, यांत्रिक कला ह्यांमध्ये प्रावीण्य, इत्यादी गोष्टीं- 
तून लक्ष कमी होऊन देवाचा सहवास व्हावा, त्याच्याशीं 
ूडिवाळपणाचे बोळ वोलावे, देवाचा व आपला 
संनिकट संबंध मनांत आणून त्यास आळवावें, एतदर्थ 
प्रयत्न करण्यास व नवीन नवीन धर्मव्यवस्था करण्यांतच 
आपला ऐतिहासिक काल गेला आहे, असें आपणांस 
दिसून येईल. ही धर्मसंबंधी चळवळ करण्याची चाल 
आरंभापासून आहे, आणि ती कवीर, नानक, चैतन्य, 
घुकाराम इत्यादिकांच्या चारित्रांवरून सिद्ध होते. 
देशांत अनेक वेळां राज्यक्रांति झाली, बहुत राजे आले 
व गेले; परचक्रे आली-गेलीं; परंतु या कारणांमुळे 
आपल्या लोकसमाजास धर्मसंबंधी बाबतींत चळवळ 
करण्याची जी संवय पडलेली आहे तिजमध्यें फरक 
झ्ञालेळा, किवा तिचें रूपांतर झालेलें आढळत नाहीं. 
विदेशी व विधर्मी लोक येथें सत्ताधारी झाले. त्यांपैकीं 
कित्येक येथचे स्थानिक झाले, तरी जसे तांदळांत मिसळ- 
लेळे मूग पाटावर, अगर सुपांत घालून घोळळे असतां 
वेगळे होतात, तद्वत्‌ आमचे हिंदू लोक त्यांपासून अलग 
राहिळे, हजारो वर्षांपासून आपल्या लोकांची समजूत 
ही कीं, आपल्या दु:खाचा व संकटाचा भार सर्वपरी 
देवाच्या डोकीवर घालावा, म्हणजे त्याला काकळूत 


अनुक्रमणिका 


जले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२ 


येऊन तोच त्याचा परिहार करितो. कित्येक लोकांस ही 

समजूत व तिच्यामुळे उद्‌भूत होणारी धर्मसंवंधी बाबती- 

तच चळवळ करण्याची मनाची प्रवृत्ति ही प्रापंचिक 

बाबींत प्रत्येक प्रगतीस अवरोध व र्‍हास करणारी असें 

वाटतें; तरी ती आमच्या हाडींमासीं इतकी मुरलेली 
आहे कीं, ती आमचें भाग्य होऊन राहिली आहे, 
आणि आमचा उदय झाला तर तदुद्वाराच व्हावयाचा 
असें दिसतें. इंग्रजी शिक्षणाचें हे फळ, अथवा ही नवीन 
टूम म्हणणें निव्वळ चुकीचे आहे; हा प्रकार परंपरेने 
चालत आलेला असून धर्मसंवंधी व त्याला चिकटून 
असणार्‍या सामाजिक वावतींत अधिक जिकीर असणें 
ही स्थिति, आम्हां लोकांची आरंभापासून रळ 
आहे. हा देहस्वभाव चांगळा आहे, किवा त्या कामेही 
व्हावें हें वरे, हा निराळा मुद्दा आहे, आणि याविषय 

मतभेद असूं शकेल. आपण नांवें ठेवितो; दुसऱ्यांकडून 
ठेवून घेतों ; व तंटे-भांडणें वाढवितों; यापेक्षां ज्याच्या 
त्याच्या वुद्धीस रास्त व उचित वाटेल तें धर्मसंबंधी 
अथवा सामाजिक गोष्टींत ज्यानें त्यानें मुकाट्याने 
करावें, आणि औद्योगिक स्थिति सुधारण्याकडे मन 
वळवावें हें वरे, असें दुसर्‍या देशांतील व धर्मातील 
लोकांस वाटो; व आमच्यामध्ये आपआपसांत अधिकार 
आणि योग्यता ह्यांच्या संबंधानें न्यूनाधिक भाव असो; 

पण, आपणांमधील जे लोक धमसंबंधी व सामाजिक 
सुधारणा करण्यास झटणाऱ्यांस, तुम्ही इतके हटवादी 
कां होतां असा प्रश्‍न करितात, त्यांस आमचा उलट 
सवाल हा आहे कीं, होय आम्ही आग्रही, हट्टी आहों 
खरे, पण तुम्ही तसे कां होतां ? आमची धर्मसंबंधी 
सुधारणेची दिद्या वेगळी असो; पण, तुमचा तरी त्या 
संबंधानें आग्रह कां? यावरून असें सिद्ध होत नाहीं 
काय कीं, धर्मसंवंधी चर्चा, विवेक व भांडणें हेंच. या 
देश्शार्चे स्वरूप, हाच येथील जणूं काय हवापाण्याचा गुण 
आहे ? ब्रह्मवांधव उपाध्याय नांवाचे वंगाळी गृहस्थ 
सिंध, हैदराबादेहून येथे आले होते; त्यांची माझी गांठ 
पडून याच संबंधानें संभाषण झालें. हे मूळचे हिंदू 
धर्मानुयायी असून नंतर ब्राह्म झाले व आतां धर्मांतर 
करून रोमन कॅथलिक पंथाचे ख्रिस्ती झाले आहेत. 
त्यांच्या चरित्रावरून व मृतांवरून धर्मचर्चांच आमच्या 
लोकांस सर्वांत प्रिय आहे, असेंच सिद्ध होतें. या 
गोष्टीला. त्या स्वभावाला उपायच नाहीं. आमचें 


जात्या लक्षणच असें 2 “3 आणि नाहूळी येय 
डहनिवी ९) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क* 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


व जोंधळा आणि बाजरी, कोंकण, देशं व गुजराथ यांत 
अनुक्रमें पिकत असतात, आणि याला जमिनीचा गुण 
कारण आहे, तसा यां देशाचा धर्मसंबंधी चळवळीच्या 
बावतींत प्रकार आहे. हें स्वरूप, हा उद्योग चांगला आहे 
कीं नाहीं, हा निराळा मुह्ा आहे. देवाचा आपणांवर 
विश्षेष लोभ आहे, असें आपले लोक इतर धर्मांच्या लोकां- 
प्रमाणें मानीपणाने, अभिमानाने, अथवा अव्यवस्थित 
रीतीने मानीत आलेले नाहींत, ही गोष्टीं या संबंधानें 
आपण लक्षांत ठेविली पाहिजे. यहुदी लोकांमध्यें आपण 
परमेश्वराचे आवडते अशी समजूत आहे; पण त्यांच्या- 
पेक्षां दृढतर, निदान विस्ताराने जास्ती व अधिक 
निमंल, शुद्ध अश्नी आपल्या लोकांची समजूत आहे. 
भाणि हाच आपला विद्दोष गुण आहे. देवाचा व आपला 
संनिकट संबंध आहे; संसारांतील अरिष्टांत व दु:खांत 
देव आपला पाठीराखा आहे; त्याच्यावर भरंवसा 
ठेविला असतां तो आपला सर्व भार वाहील; क्धीं 
अव्हेर करणार नाहीं, ही बुद्धि प्रत्येकाच्या ठिकाणीं 
जागृत आहे; हा विदवास दृढ आहे; हें आपल्या 
लोकांचें भाग्यच समजलें पाहिजे. हा उपजत अंगस्वभाव, 
हा विशेषपणा टाकून देतां येत नाहीं, तर तो शुद्ध 
मार्गानें जाईल, अश्ली योजना केली पाहिजे; असें त्यास 


६९ 


वळण दिलें पाहिजे. आपल्या अंगी साहस, पराक्रम व 
सामथ्ये वाढविण्यासाठी निरंतर प्रयत्न केला पाहिजे. 
पण, तें या अंगस्वभावास चांगली दिश्या लावून होण्या- 
सारखें आहे, आणि झालें पाहिजे. नाहीं तर साबण 
लावून काळघाचें पांढरे करावयास केलेली खटपट 
पाण्यांत जाते तसें होईल. हें माप पदरीं पडतें खरें; 
परंतु त्यासाठीं खेद मानण्यास कारण नाहीं, असें मला 
वाटतें. हा स्वभाव, किवा हा विशेष दोष पंचवीस कोट 
प्रजेच्या अंगीं ठेवून, देव तिला फुकट जाऊं देईल, असें 
सहसा मानवत नाहीं. आपल्या लोकांतील निरनिराळ्या 
पंथांचा अथवा पक्षांचा मार्ग वेगळा वेगळा असला, तरी 
सर्वांचा दृढविश्‍वास वरील अभंगांत तुकारामबावांनीं 
वणन केल्याप्रमाणे असल्याकारणानें उद्देश एकच असतो. 
सारांश, धर्मसंबंधी चर्चा व चळवळ आपल्या लोकांत 
कोणत्या ना कोणत्या रूपानें अथवा दिशेनें पुर्वीपासून 
चालत आलेली आहे; ती नवीन शिक्षणाचा परिणाम 
आहे किंवा आजकालची आहे असें नाहीं. आतां धमं- 
विषयक बाबतींत उदासीनता आपल्या लोकांस श्रेयस्कर 
कां वाटत नाहीं, याचा ज्याचा त्यानें आपल्या ठिकाणीं 
विचार करावा. 


अ. के 


धर्मानुशासन 


आपल्या देशांत ख्रिस्ती झालेल्यांशीं किवा खिस्ती 
लोकांशीं संवाद करण्याचे जेव्हां जेव्हां प्रसंग येतात तेव्हां 
तेव्हां एक विचार त्यांच्याकडून नेहमीं पुढें करण्यांत 
येत असतो. तो असा कीं, प्रत्येक धर्मांत उपरति 
होण्यासाठीं, मनाचें संयमन करण्यासाठीं व पापाचा 
नाश करण्यासाठीं कांहीं तरी धर्माज्ञारूष अनुशासन 


असलें पाहिजे. तसें अतुशासन स्पष्ट रीतीनें ह्या 


देशांतील धर्मांत नाहीं, म्हणून अशा अनुद्यासनविरहित 
प्रचलित धर्मापेक्षा ज्या धर्मात विशेष आज्ञा सांगितल्या 
आहेत तो धम श्रेष्ठ होय, असें ख्त्रिस्ती धर्मानुयायी व 
धर्मप्रचारक प्रतिपादीत असतात. न 
धमंपुस्तक आहे त्यांतील जुन्या करारांत दहा अनुशासन 
आहेत. त्यांतील पांच केवळ धर्माचीं व पांच नीती*चीं 


आहेत, ती अशी : 


अनुक्रमणिका 


ख्तरिस्ती लोकांचें जें . 


१, मी परमेश्‍वर तुझा देव आहें, माझ्याशिवाय 
तुला दुसरे देव नसोत. 

२. तूं आपल्यासाठीं कोरींव मूति करूं नको आणि जें 
वरतीं आकाशांत, अथवा जें खालतीं पृथ्वींत, अथवा जें 
पृथ्वीच्या खालतीं पाण्यांत, त्याची प्रतिमा करूं नको, 
त्याच्या पायां पडूं नको, भाणि त्याची सेवा करूं नको, 
कां कीं, मी परमेश्‍वर तुझा देव आवेशी देव आहें. 
माझ्या शत्रूंच्या तिसर्‍या व चौथ्या पिढीपर्यंत बापाच्या 
अन्यायामुळें लेंकरांचें शासन करितों. आणि जे मजवर 
प्रीति करितात आणि माझ्या आज्ञा पाळितात त्यांच्या 
हजारांवर मी दया करितों. 

३. परमेश्‍वर जो तुझा देव त्याचें नांव व्यर्थ घेऊं 
नको, कां कीं, जो त्याचें नांव व्यथे घेतो त्याला 


परमेश्‍वर निर्दोष असें मानणार नाहीं. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राक्ममाठशाळामडळ, वाई 


७७० 


४. शब्बाथ जो दिवस तो पवित्र पाळावा म्हणून 
त्याची आठवण कर. सहा दिवस उद्योग करून आपलें 
सर्व काम कर. परंतु परमेश्‍वर जो तुझा देव त्यासाठीं 
सातवा दिवस विसाव्याचा आहे, त्यांत तूं कांही काम 
करूं नको, तूं व तुझा पुत्र व तुझी कन्या व तुझा दास 
व तुज्ञी दासी व तुझा पक्षु व तुझ्या दरवाज्यांतील जो 
तुझा विदेशी यानेंही करूं नयें. कां कीं, परमेश्वराने 
सहा दिवसांत आकाश व पृथ्वी व समुद्र यांस व यांमध्यें 
जीं सर्वं त्यांस उत्पन्न केलें आणि सातव्या दिवशीं तो 
स्वस्थ राहिला, यास्तव परमेश्‍वरानें शाव्वाथ दिवसाला 
आह्ीर्वाद देऊन त्याला पवित्र ठरविलें. 

५. परमेश्‍वर तुझा देव, जो देश तुला देतो, त्यांत 
तुझें आयुष्य दीघं व्हावें म्हणून आपला बाप व आपली 
आई यांचा सन्मान कर. 

६. तूं हत्या करूं नको. 

७. तूं जारकमं करूं नको 

८. तूं चोरी करूं नको. 

९. तूं आपल्या शेजार्‍या विषयीं खोटी साक्ष देऊं नको. 

१०. तूं आपल्या शेजाऱ्याच्या घरावर लोभ ठेवूं नको. 
आपल्या शेजाऱयाची वायको, अथवा त्याचे चाकर, 
अथवा त्याची चाकरीण, अथवा त्याचें गुरू अथवा 
त्याचें गाढव, अथवा आपल्या शेजार्‍याचें जें कांहीं 
असेल, त्यावर लोभ ठेवूं नको. 

ख्रिस्ती धर्मांत वर सांगितलेल्या दहा आज्ञा 
ज्याप्रमाणे आहेत त्याप्रमाणें आपल्या पुरातन धमंग्रंथांत 
आहेत कौ नाहींत ह्याविषयीं शंका वाटते; परंतु 

तैत्तिरिय उपनिषदांत दोन अनुवाक आहेत त्यांत पुढील 
भाग आहे : 

वेदमनूच्या55चार्यो$न्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं बद । 
धमम चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद: । आचार्याय प्रियं 
धनभाहूत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी: । सत्यान्न प्रम- 
दितव्यस्‌ । धर्माच प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रम- 
दितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

भावा्थे :- गुरू शिष्याला वेद क्िकवून मग उपदेश 
करितो :- हे शिष्या, तूं खरें भाषण कर. धर्माप्रमाणे 
वाग; स्वाध्यायाचे कामीं कधींही हेळसांड करूं नकोस र 
गुरूला दक्षिणा देऊन त्याची आज्ञा घे; आपल्या वंक्नाचा 
छेद करू नकोस ( म्हणजे तुला प्रजा होऊं दे ) सत्य 
सोडूं नकोस; धर्माविषयी कधींही हेळसांड करू नकोस. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुलं-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


अध्ययन करणें व शिष्यांस पढविणें ह्या दोहोंविषयी 
भूलूं नकोस. 
देव-पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो मव । 
पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव । अतिथिदेवो भव । 
यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो 
इतराणि । यान्यस्माक ५ सुचरितानि । तानि त्वयो- 
पास्यानि॥२॥ 
भावार्थ :- देव व पितर ह्यांसंबंधीं आपलें कर्तव्य 
करण्याचे कामीं चुकू नकोस, भाईला देवाप्रमाणें पूज्य 
मान. बापाला देवाप्रमाणें पुज्य मान. गुरूला देवाप्रमाणें 
पुज्य मान. अतिधीला देवाप्रमाणें पुज्य मान. जीं वंद्य 
कमे आहेत, जीं विहित आहेत, तीं करीत जा. दुसरीं 
करूं नकोस. आमचें जें योग्य भाचरण आहे त्याप्रमाणें 
वागत जा. आमचीं जीं अनुचित कर्मे असतील त्यांप्रमाणें 
वागूं नकोस. 
नो इतराणि । ये के चास्मच्छेया < सो ब्राह्मणा: । 
तेषां त्वया&सनेन प्रश्‍वसितव्यम्‌ । भरद्धया देयम्‌ । 
अश्रद्धया$्देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥३॥ 
ये तत्र ब्राह्मणा: सम्सशरिनः । युक्‍्ता ञायुक्‍्ता: 
अलूक्षा धर्मकामा: स्यु: । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा 
तत्र वर्तेयाः । अथाभ्याख्यातेष्‌ । ये तत्र ब्राह्मणा: 
सर्म्माशनः । युक्‍ता आयुक्‍्ता: । अटूक्षा धमंकामा: 
स्यु:। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेष्‌ वतेंया: । एष 
आदेकझा: । एष उपदेश: । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनु- 
शासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवमुचेतदुपास्यम्‌ ।॥ ४॥ 
_ भावार्थ :- आमच्याहूनही कांहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ 
आहेत ते प्राप्त झाळे असतां, त्यांना आदराने आसन दे. 
जेणेकरून त्यांचे श्रम दूर होतोळ असें कर. दान करणें 
झालें, तर तें श्रद्धेने देत जा. अश्रद्धेने कधींही देऊं नको. 
मन प्रसन्न करून द्यावें. मर्यादेनें द्यावें; भीतीने द्यावें; 
ममतेने द्यावे. तुला कम अनुष्ठानांविषयीं, अथवा 
आपल्या वततनाविषयीं संशय प्राप्त झाला, तर तेथें 
विचारवान, दयाळू, धर्म निष्ठ असे जे ब्राह्मण असतील 
त्यांचेप्रमाणें वागत जा. मग ते ब्राह्मण नियक्‍त अधिकारी 
असोत वा नसोत. त्याचप्रमाणें कांहीं दोषाचा आरोप 
झाला असतां, वर लिहिल्याप्रमाणे विचारवान, दयाळू, 
धर्मशील असे ब्राह्मण ज्या ज्या प्रमाणे वागतील त्या त्या 
प्रमाणें वागत जा; मग __) नियक्‍्त जे असोत , 
जड ची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


वा नसोत. ही ईश्‍वराची आज्ञा आहे; केवळ ईश्वराची 
आज्ञा आहे, इतकेंच नव्हे, तर वेदांत सांगितलेला 
उपदेश आहे. हें वेदांचें रहस्य आहे. हें अनुद्यासन आहे, 
म्हणजे ही वेदाज्ञा आहे. 
ख्रिस्ती धर्मांतील दहा अनुद्यासनांचा प्रसंग.असा 
आहे कीं, ज्या वेळीं मुसानें मिसर देशांतून यहुदी लोकांस 
एशियांत आणिलें, त्या वेळीं त्यांनीं कोणत्या नीतीनें 
वागावें, कोणत्या धर्माज्ञा मानाव्या तें कळण्यासाठीं 
देवानें दहा आज्ञा केल्या. उपनिषदांतील हा जो उपदेश 
आहे त्याचा प्रसंग असा आहे कीं, पूर्वी वेदपठणासाठीं 
शिष्य गुरुगृही राहत असत. अध्ययन पुर्ण झाल्यानंतर 
संसारांत प्रवेश करितेवेळीं व नंतर शिष्यानें कसें 
वागावें, अज्ञाविषयीं गुरू शिष्यांस, उपदेश करीत असत. 
हल्लीं आपल्या विशवविद्याल्यांतसुद्धां कांहीं अंशाने 
असाच उपदेश करण्यांत येत असतो. असो. वर जीं 
उपनिषदांतील अनश्ासनें दिलीं आहेत त्यांत स्थ्रस्ती 
धर्मांत ज्याप्रमाणें पांच स्पष्ट धर्माज्ञा आहेत त्याप्रमाणें 
कांहीं स्पष्ट अनक्नासनें कां केलीं नाहींत, अश्लीं शंका 
येथें येण्याचा संभव आहे. ख्त्रिस्ती धर्मातील आज्ञांत 
माझ्याशिवाय दुसरा देव नाहीं; मी मोठा चिरडखोर 
देव (168105 ०१) आहें वगैरे वाकय आहेत; 
तसा प्रकार उपनिषदांतील अनुश्ासनांत नाहीं, हा 
मोठा गौण प्रकार होय, असें कदाचित्‌ कोणास वाट. 
जुन्या करारांतील आज्ञा ज्या वेळीं करण्यांत आल्या 
त्या वेळीं त्या लोकांचे आचारविचार आपल्यापेक्षा 
फार निराळे होते. त्या वेळीं त्या देशांत मा 
फारच प्रचारांत होतें. आणि यास्तव कळी पूति- 
पूजेचा निषेध करणे भाग पडलें असावें. परठु आरी 
देशांत उपनिषत्काळाच्या वेळीं मूतिपूजेचा उऱ्हृवही 


पाळण नव्ह भार य जनिता हाणत 
सांगा , त्या काळीं अ च 
|गावयास नकोच. माकर 


हेवन व आराधनेच्या ह्वारानें ईश्‍वरभजन ॥. निराळी 
होमशाळा, अग्निक्वाळा, ह्यांशिवाय त्य़ा वेळीं त 
देवळे, किंवा देवघरें नसत. हल्लीं बहुतेक प्रत्येक प हिं 
एक निराळे देवघर असतें. देवघर ह्या शब्दात आंतील 
गैर नाहीं. पण, त्याचा खरा अर्थ जाऊत, 3. हस 
कुटुंबांतील मूलि ठेवण्याचे ठिकाण, तें देवघर, नव्ह्ती 
हल्लीं मानण्यांत येतें. उपनिषत्कालीं मूतिपरुजा न त 
म्हणून त्याबद्दलचे निषेध सांगितले पी असे; 
वागत जा, या वचनांत सव 


७१ 


ख्तिस्ती धर्मातील व उपनिषदांतील नीतीच्या 

आज्ञा बहुतेक सारख्या आहेत. तरी आईवापांचा मान 
ठेवीत जा, या आज्ञेखेरीज स्त्रिस्ती आज्ञा निषेंधपूर्वक 
आहेत. आमच्यांतील बहुतेक आज्ञा विधिपुर्वक आहेत, 
हा दुसरा भेद लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. उपनिषदांत 
“स॒त्यं वद ' असें आहे. बायबलांत खोटी साक्ष देऊं 
नको ' असें वचन आहे. आमच्यांत विधान आहे. 
दुसर्‍यांत निषेध आहे. स्त्रिस्ती धर्मांत नीतीच्या ज्या 
दुसऱ्या निषेधपर चार आज्ञा आहेत त्यांबद्दळ आमच्यांत 
* धम चर ' अशी एक विधिपु्वेक आज्ञा आहे. ' धम 
चर ' असें सांगण्यांत नीतीस धर्माच्या इलाख्यापासून 
वेगळी करून, नीतिमत्तेस धर्मावांचून निराळा इलाखा 
नाहीं, असें दाखविलें आहे. नीतीला धर्मावांचून थाराच 
नाहीं, असें ह्यांत दाखविलें आहे. * धमं चर ' ह्यांत 
विधानाचा सवं भाग आला. धरम्ये जे असेल तेवढें कर. 
प्रमाणशुद्ध असेल तेवढें बोल.. अधरम्ये असेल त्याचा 
त्याग कर. हा सर्व धर्माचा इलाखा आहे आणि धर्माच्या 
पायावर उपनिषत्कारांनीं नीतिमत्ता ठेविली आहे. या 
दोन्ही अनुद्यासनामध्यें तिसरा भेद असा दिसतो कीं, 
ख्रिस्ती शास्त्रांत ज्या आज्ञा आहेत त्यांचें पर्येवसान 
आज्ञेचे बाहेर नाहीं. आपल्या आज्ञेचा प्रकार तसा नाहीं. 
सत्य बोलल्यापासून, तपश्‍चर्या अथवा धर्माचरण केल्या- 
पासून साध्य काय आहे त्याचा बोध ज्या उपदेशांत 
केला आहे, तो उपदेश येणेप्रमाणे :- 

सत्यच स्वाध्याय-प्रवचने च । 

तपइच स्वाध्याय-प्रवचने च । 

दमइच स्वाध्याय-प्रवचने च । 

हशमइच स्वाध्याय-प्रवचने च । 

अग्नयइच स्वाध्याय-प्रवचने च । 

अग्निहोत्रः्च स्वाध्याय-प्रवचने च । 

अतिथयइच स्वाध्याय-प्रवचने च । 

मानुषळ्च स्वाध्याय-प्रवचने च । 

प्रजा च स्वाध्याय-प्रवचने च । 

प्रजनच स्वाध्याय-प्रवचने च । 

प्रजातिहच स्वाध्याय-प्रवचने च । 
हें स्वाध्यायाचें वर्णन आहे. दमाची व शमाची प्राप्ति 
व्हावी व दमश्म प्राप्त झाळे असतांही मनुष्याचे हातून 
त्याचीं सर्वे कतंव्यें व्हावी म्हणून हा सर्व नीतीचा 
उपदेश करण्यांत आला, असें वरील वचनांवरून स्पष्ट 
होतें. ह्या सव स्वाध्यायामध्यें स्वाध्यायप्रवचनाचें महत्त्व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


७२ 


विद्वेष सांगितलें आहे. ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचा क्रम 
अव्याहतपणे चालूं दे; पण एवढ्यावरच राहूं नको. 
तर लोकांसही पढोव. स्वतः शहाणा तर होच; पण 
लोकांसही शहाणे कर. ही पुर्वतयारी झाली. हा धर्म 
सर्वांना सांगितला. स्वाध्यायही करीत नाहीं व लोकांना 
शिकवीतही नाहीं; सत्संगतीचा स्वतःस लाभ करून 
घेत नाहीं; व लोकांसही घडूं देत नाहीं, तर तुमचें 
जिणें व्यर्थ आहे. तुम्ही नुसते भूमीला भार आहां. 
म्हणून शिका व शिकवा असें म्हटलें आहे. पण, तें 
कोठपर्यंत ? त्याला कांहीं काल, किवा स्थलमर्यादा 
आहे काय ? नाहीं. त्याला मर्यादा घातलेली नाहीं. 
सर्व स्थळीं, सर्व काळीं शिका व शिकवा. स्वाध्याय 
व प्रवचन, शिका व ढिकवा, हे दोन धर्म झाले. 
तिसरा धर्म ' शम$च स्वाध्याय प्रवचने च! हा होय. 
स्वाध्याय केला, प्रवचन केलें, स्व कांहीं केलें. तुम्हांला 
प्राप्ति काय झाली ! अंतर्यामींच्या उन्नतीचा ठेवा 
सांपडळा नाहीं. म्हणून ज्याचेमध्ये दम वाढत आहे, 
शम वाढत आहे, तो एकेक पायरी चढत आहे 
असें समजावें. परंतु यावर कोणी अश्ी शंका घेतील 
कीं, ह्या दमशमांनीं तर आमच्या देशाची हानि झाली 
आहे. दमशमांचे प्रकार वाढले, वैराग्य माजलें, संसारां- 
तून लोकांचें लक्ष उडाले, आणि यास्तव आम्ही 
आजच्या स्थितीला मिळालों. मग आणखी दमशम 
काय करावयाचे ? हा आक्षेप हल्लीं कांहीं अंशीं खरा 
असेल. पण, उपनिषत्काळाला हा आक्षेप लागू करितां 
यावयाचा नाहीं. कारण, ' प्रजातन्त्‌ं माव्यवच्छेत्सी: ' 
असा संसार करण्याविषयी उपदेश केला आहे. मनुष्याचे 
सुख ज्यांत आहे, कल्याण ज्यांत आहे, तें अवश्य करावें. 
आपल्या प्रजातंतूचा छेद करूं नये. ह्यापेक्षां संसार 
करण्याविषयी जास्त उपदेश नको आहे. प्रजातंतूचा छेद 
करूं नको हा निषेधपक्षीं उपदेश आहे. एवढ्यावरच 
थांबले नाहीं. कल्याणकारक जे असेल तें करावें, आयुष्य 
ज्याचे योगें वाढेल तें करावें; भूति व ऐश्‍वर्य संपादावे, 
अशीं स्पष्ट विधिवाक्‍्ये आहेत. ऐंइवर्य, भूति, ह्या सर्व 
गोष्टी स्वाध्याय-प्रवचनाबरोबर चालावयाच्या. तेव्हा 
असा जेथें स्पष्ट उल्लेख आहे तेथे वैराग्य फार आहे, 
असें म्हणतां यावयाचें नाही. हल्लींच्या व्यवस्थेला 
पाहिजे तर दोष द्या. पण, हल्लींचा प्रकार मुळामध्ये 
नाहीं, हें मात्र लक्षांत ठेविलें पाहिजे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


वर तीन भेदांचें विवरण झाले, आणखी एक चौथा 
प्रकार उपनिषदांतील धर्माविषयी लक्षांत ठेवण्यासारखा 
आहे. पूर्वीच्या लोकांत चार तऱ्हांचे विचार करणारे 
लोक असत. कांहीं आचार्य केवळ सत्यवचनामध्येंच 
सर्वे पुण्य आहे असें मानीत; कांहीं तपश्‍चर्येत सर्वे 
साधन आहे असें मानीत; कांहीं त्रतु म्हणजे विहित 
कर्मानुष्ठानांत सर्व सिद्धि आहे असें मानीत व कांहीं 
स्वाध्याय-प्रवचनांतच मुख्य कतंव्य आहे असें मानीत. 
याप्रमाणें चार मतांचे लोक त्या वेळीं होते. 

मनुष्य खरें बोलेल, धर्माप्रमाणे आचरेल व 
स्वाध्याय-प्रवचनही करील. पण, इतकेंही करीत असतांना 
धर्माविषयीं, किंवा कर्माविषयीं शंका प्राप्त झाली तर 
काय करावें, हा प्रश्‍न राहिलाच. त्याचा उपाय उप- 
निषत्कारांनीं सांगितला आहे. इतकेंही करून जर तुला 
संशय राहिला, दोन नीतींचा झगडा आला, विचिकित्सा 
उत्पन्न झाली, तर पहिला उपदेश असा आहे कीं, आम्ही 
जे तुम्हांपेक्षां श्रेष्ठ आहोंत त्या आमच्या सदाचरणाचा 
कित्ता घ्या. एवढें सांगूनच मात्र ते तृप्त झाले नाहींत. 
आमच्या सदाचरणाप्रमाणें तुम्ही आचरण करा. 
आमच्या आचरणांत जें पायाशुद्ध, नीतिशुद्ध, धमंशुद्ध, 
सत्यानें भरलेलें असेल त्याचा स्वीकार करा. जे तसें 
नसेल त्याचें सेवन करूं नका. एवढें सांगूनही त्यांची 
तृप्ति झाली नाहीं. आमच्यापेक्षा ज्ञानाने जे श्रेष्ठ 
आहेत त्यांना बोलावून, त्यांचा आदर करून, त्यांचा 
विचार घ्या; त्यांचा मान राखा. असे पुरुष कोण 
त्याची व्याख्या देतांना ते नियुक्‍त आहेत किवा नाहींत 
या गोष्टीस विशेष महत्त्व न देता, ते समशील व 
विचारवान्‌ असून म्हणजे दयाळू आणि धर्मकाम, 
म्हणजे धर्माविषयी ज्यांस आस्था आहे अशा गुणांची 
प्रशंसा करणारे असे जे थोर पुरुष असतोल त्यांनीं 
सांगितलेला निकाल नीतीचे संबंधानें सर्वमान्य आहे, 
असें अखेरीस या उपदेक्ांत सांगितलें आहे. याप्रमाणें 
या दोन्ही धर्मांमध्ये जे विशेष भेद लक्षांत धरण्यासारखे 
आहेत त्यांचा विचार थोडक्यांत सांगितला. त्याबद्दल 
सर्वांनी आपापल्या ठिकाणीं मूळ ग्रंथ पाहून नित्य. 


' चिंतन केल्यास हल्लींची आपली झ्लोचनीय स्थिति 


जाऊन लोकरच उपनिषद्दचनांप्रमाणें आपणांमध्यें उत्तम 
नीति वास करील, याविषयीं तिलप्राय शंका धरण्यास 
जागा नाहीं. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने ७३ 


आत्मनस्तु कासाय सर्व प्रियं भवति 


वृहदारण्यकोपनिषदांत याज्ञवल्क्य व मंत्रेयी 
यांच्यांतील संवाद एके ठिकाणीं दिलेला आहे. हा संवाद 
व्हावयास कारण काय झालें तें सांगितलें पाहिजे. 
याज्ञवल्क्य इतर लोकांप्रमाणेंच संसार करीत होता. 
त्याला दोन वायका होत्या. वर्‍्याच वर्षांनीं त्यानें 
आश्रमांतर करून गृहत्याग करण्याचा निइचय केला. 
वनांतरीं जाळन ईशभजनपूजन करावें, हा त्याचा हेतु 
होता. परंतु आश्रमांतर करितेवेळीं गृहस्थाश्रमांतील 
जीं आपलीं मुलेंमाणसें त्यांचा विचार घेऊन, र म 
आज्या व इच्छा तृप्त करून गेलें पाहिजे, असा नियम 
आहे. त्याप्रमाणें त्यानें गैत्रेयीस आपलें मनोगत कळविलें. 
आपला पति आश्रमांतर करून वतांतरी, आपल्या 
ताब्यांत गृह, धन वगैरे करून, जात आहे हें पाहून 
मैत्रेयी म्हणते- "हें धन, हें गृह घेऊन मला काय 
करावयाचें आहे ? ह्यापासून मला काय उपयोग 
होईल? हें आज आहे तर उद्यां नाहीं. ह्या ऐहिक 
धनाने मला अमरत्व प्राप्त होणार आहे काय ? बयो्या 
योगानें मला अमरत्व प्राप्त होईल, असें कांहीं तरी 
द्या. ज्या सुखाला कधीं खळ नाहीं, असें कांहीं हव 
मला प्राप्त करून द्या. ” ही आपल्या पत्नीची अलेरर्च 
इच्छा पाहून याज्ञवल्क्यास कन संतोष नाह रक 
स्त्री बहुश्रुत, विद्वान्‌, म्हणून तिनें असा प्रत केला. पण, 
साधारण मनष्यांला असा आशर्मातर मकलन जर 
प्रसंग आला, तर आपल्या स्त्रिया, मुळे, इतर आप्त, 
आपल्याजवळ आपली अखेरची इच्छा गी म्हणून काय 
प्रदाशित करितील ? तर पुत्रसंतान असावे, थेन की 
संग्रही असूं द्यावे, घरादाराची व्यवस्था गोफ 
झालेली असावी, अश्याच तर्‍हेच्या जपल्या च्या 
प्रदश्ित करितील. म्हणजे अशा वेळीं जो तो आपल्या 
अपेक्षेचे विषय मागणार. ह्यांत त्या विसा 
वस्तु मागणारांचा वरोपकाराचा असा कांहीं नक 
नसतो. वस्तुस्थितीच मुळीं अशी आहे. ह ना 
बायको जी हवी ती बायकोच्या कल्याणासाठीं नव्हे; 
तर आत्म्याच्या कल्याणासाठीं, पुत्राला बाप हृवा, 
बापाला पुत्र हवा तो अनुक्रमें बापाच्या व घुतच्या 
कल्याणासाठीं नव्हे. तर त्याच्या त्याच्या आत्म्याच्या 

न. भा. १० 


अनुक्रमणिका 


कल्याणासाठीं. आज देवयोनींतील अनेक देव जे आहेत 
ते त्या देवांच्या कल्याणासाठी नसून आत्म्याच्या 
कल्याणासाठीं होत. हे सर्व विषय आत्म्याच्या शांतीसाठी 
हवे असतात. आत्मा त्यांच्या शांतीसाठीं नव्हे; हे सर्व 
विषय सापेक्ष आहेत. 

आत्मा ह्या शब्दाचा एक प्राकृत अर्थ करीत 
असतात. आणि हाच अथं बहुतेक प्रचारांत आहे. तो 
असा वीं, आत्मा म्हणजे आपण. पण, हा अर्थ याज्ञ- 
वल्क्याचा नव्हे. त्यानें आपल्या पत्नीला जो उपदेश 
केला व त्यांत हे सर्व विषय आत्म्याच्या कल्याणासाठी 
असें जें म्हटलें आहे, तेथें हा प्राकूत अर्थ असणें 
शक्‍य नाहीं. तर जो आत्मा सर्वांच्या ठिकाणीं आहे, जो 
भात्मा परमात्मा भाहे, त्याच्याकरितां हें सरव, असा 
त्याचा अथं. खरें कल्याण, खरें प्रेम ह्या सर्वांचे बीज 
ज्याचें त्याचें कल्याण व्हावें हें नव्हे. आपण एकमेकांवर 
प्रीति कां करितों ? एकमेकांविषयीं एवढी कळकळ कां 
वाळगितों ? कारण, आपण पृथक्‌ दिसतों खरे, पण 
आपण पृथक्‌ नाहीं. जो पिता, तोच पुत्र, तीच पत्नी, 
तीच माता, तोच स्नेही. म्हणजे ह्या सर्वांच्या अंतर्यामीं 
एक आत्मा आहे. तो प्रेममय आहे. परस्परांशी 
प्रेमभावानें असावें, हा त्याचा गुण आहे. 

सृष्टि रम्य कां वाटते? तर त्या आत्म्याची छाया 
प्रत्येक ठिकाणीं उत्पन्न होऊन ती सृष्टि उल्लसित होत 
असते. सर्व शरीराला सुई टोंचली असतां एकत्व 
देणारा ज्याप्रमाणे आपला आत्मा, त्याचप्रमाणें सर्व 
व्यक्‍तींला एकत्व आणणारा हा अंतरात्मा आहे. हें 
जाणणें हा वेदान्ताचा सिद्धान्त समजतात. 

उपनिषदे होण्यापुर्वी कर्ममार्गाची प्रसिद्धी होती. 
पुण्यकर्म कां करावयाचें, तर पुत्र, धन, दारा हीं प्राप्त 
व्हावी म्हणून... परंतु उपनिषदें झाल्यानंतर ह्यापेक्षा 
खोल विचारांत लोक गेले. धत कितीही प्राप्त झालें 
तरी तें थोडेंच. त्यापेक्षां जास्त प्राप्त झालें तरीही तें 
थोडेंच. ज्ञान वाढलें, तरी त्याला मर्यादा आहे. आयुष्य 
कितीही वाढलें, तरी तें सापेक्ष. त्याला मर्यादा आहेच. 
यांत चित्ताची शांति नाहीं. ह्यापासून खरें समाधान 
प्राप्त होत नाहीं. असा विचार होतां होतां असें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


षड 


दिसून आलें कीं, माझ्या ठिकाणीं जसा आत्मा 
आहे तसा सृष्टीच्या ठिकाणीं परमात्मा आहे. त्याच्याशीं 
सर्वांचा संबंध. त्याचे आम्ही दास. त्याची लीला 
सवंत्र प्रसृत आहे. त्याची आपण छाया आहों. त्याचा 
अंश आपल्या ठिकाणीं असला पाहिजे. असें होतां 
होतां वेदान्ताच्या मतांप्रमाणे तो व आपण एकच, 
त्यांच्यांत व आपल्यांत कांहीं फरक नाहीं, असें 
मानण्यापयंतही मजल गेली. 

एखाद्या कांचेच्या तुकड्यावर सुर्याचे किरण पडले 
असतां जी छाया पडत्ते ती छाया व सुर्य एकच, असें 
म्हणणें अगदीं चुकीचें होईल. छाया ती छाया व सूर्य 
तो सुर्य. तद्वत्‌ आत्मा व परमात्मा एकच खरे; पण, 
त्यांच्यांत व आपणांत कांहीं फरक नाहीं, किंवा 
आत्म्यास परमात्म्याच्या स्वरूपाप्रत पावतां येईल या 
अर्थानें नव्हे. तो पृथक्‌ रीतीने वास करीत असतो. तो 
प्रेममय आहे. मीं माझ्या स्नेह्यावर प्रीती कां करावी ? 
माझ्या कल्याणासाठीं नव्हे. माझें कल्याण होईपर्यंत 
माझी शाश्‍वती काय ? कोणत्या वेळीं काय होईल 
आणि काय नाहीं ह्याचा काय नेम आहे! म्हणून मीं 
माझ्या स्नेह्यावर प्रेम जे करावयाचें ते ह्या हेतूनें नव्हे, 
तर तसा माझा साहजिक धर्म आहे म्हणून. कारण, 
सर्वांच्या ठिकाणीं अंतरात्म्याची एकता आहे. आणि 
प्रेममय असणें हा त्याचा नैसगिक धर्म आहे. निर्लोभानें 
जी प्रीति जडलेली ती खरी प्रीति. कांहीं हेतु 
मनांत धरून एखाद्यावर कितीही प्रेम केलें तरी 
तें निर्लोभ नव्हे. तें खरें प्रेम नव्हे. मी व माझ्या 
प्रेमाचा, प्रीतीचा विषय एकच असें वाटलें पाहिजे. 
तरच ती प्रीति, किवा तें प्रेम खरें म्हणता येईल. 
अहंकारवुद्धीवर जितका आळा पडेल तितकी ही अक्ली 
शुद्ध प्रीति जास्त वाढण्याचा संभव आहे. अहंकारबुद्धीला 
अनुसरून असणारी प्रीति ही खरी पायाविशुद्ध प्रीति 
नव्हे. 

आपणांस नीतिमत्ता असावी असें वाटत असतें. 
पण, असें कां वाटत असतें ? एक तर आपलें स्वत:चे 
कल्याण व्हावें म्हणून व दुसरें लोकांचें कल्याण व्हावें 
म्हणूनही आपणांस असें वाटत असतें. न्याय आपणांस 
कशास पाहिजे असतो ? मनुष्य दोषी आहे किवा नाहीं, 
हें ठरविण्याकरितांच आपल्याला त्पाची आवड्यकता 
वाटत असते. पण, न्याय हा तो देणाऱ्याच्या कल्याणा- 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


कल्याणासाठी नव्हे; तर सर्वांच्या कल्याणासाठी. 
नीतिमत्ता ही स्वार्थपरही नाहीं व परार्थपरही नाहीं. 
स्वार्थ व पराथ ह्यांना परमात्म्याची एक गवसणी 
आहे. ती गवसणी लक्षांत ठेवून जी नीतिमत्ता, किवा 
जें प्रेम, तें शुद्ध असणार. त्याचा पाया मजवूत. 
त्यामुळें स्वार्थाचा स्वार्थपणा व परार्थाचा परार्थपणाही 
जावयास वेळ लागावयाचा नाहीं.' हे भेद. अवयव- 
रूपानें आहेत वरे; परंतु ते एका झाडाच्या पानां- 
प्रमाणे आहेत. 

आपण परमेइवराचे दास आहों; परमेश्‍वर आपलें 
कल्याण करितो वगेरे जे विचार आपणांत नेहमीं वास 
करीत असतात, त्याचें तरी कारण एकच आहे.. तें असें 
कौं, आपल्या आत्म्याच्या कल्याणासाठी ह्या सर्व गोष्टी 
असतात. आपणांस एकमेकांवर प्रेम ठेवावें असें वाटत 
असतें खरें. पण, तें प्रेम इतकें पायाशुद्ध असलें पाहिजे 
कों, त्याच्यामुळे आत्म्यांत व परमात्म्यांत अंतर पडणार 
नाहीं. ज्या प्रेमामुळे आत्म्योंत व परमात्म्यांत अंतर 
पडतें, तें विशुद्ध प्रेम नव्हे. परमेश्‍वरांत व आपणांत 
जेव्हां जेव्हां आपल्या वर्तनाच्या योगें अंतर पडलें असें 
आपणांस वाटतें, तेव्हां तेव्हां तें आपलें वर्तन शुद्ध नव्हे 
असें समजावें. आपल्या ठायीं वास्तव्य करणारा जो 
अंतरात्मा त्याचा दिवसेंदिवस उत्कर्ष व्हावा, तो उन्नत 
उन्नत दक्षेप्रत जावा, ह्या हेतूनें आपण सर्द गोष्टी 
करीत असलें पाहिजे. पण, ज्या गोष्टींनी आपलें दैवी 
सामर्थ्ये कमी होते त्या गोष्टी शुद्ध नव्हृत. अर्थात, 
त्यांच्यायो गे अंतरात्म्यास दिवसेंदिवस उतन्नतावस्था 
प्राप्त होणार नाहीं असें समजावें. असो. 

मैत्रेयीने आपल्या पतीजवळ जें अमरत्व मागितले 
आहे त्याचा अर्थ काय? आपण झरीर धारण केलेलें 
असावें. पण, त्याळा नाश कधीही असूं नये, असा त्याचा 
अर्थ समजावयाचा काय ? ह्या अर्थानें मंत्रेयीने हें 
वरप्रदान मागितलें आहे, असें ह्या वृह्दारण्यकोप- 
निषदांतील इलोकांवरून दिसत नाहीं. तंद्यांतून मैत्रेयी 
ही साधारण स्त्रियांत मोडणारी स्त्री नव्हे. नाशवंत 
शरीर अविनाज्ली झाल्याने आपल्या जीविताचें साफल्य 
झालें, असें तिळा वाटणें शक्‍यच नव्हतें. तिनें जे वरप्रदान 
मागितलें त्याचा अर्थ हाच को, ईश्वराचा व माझा 


नेहमीं सहवास असावा; १ केतीही विपत्ति आली, कशींही 
संकटें भोगावीं लागलीं, तरी 


साठीं नळे रं त्याच्या सहवासांत अंतर 
साठीं नव्हे, व ज्याच्यासाठी तो द्यावयाचा त्याच्याही पडूं नये. ही जी स्थिति तिचें नांव अमरत्व. हें अमरत्व 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका मन्या न जडाव 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजमाठशाळामडळ, वाइड 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धरमपर व्याख्यानें 


प्राप्त व्हावें, अशी याज्ञवल्क्याच्या स्त्रीने इच्छा प्रदशित 

केलेली. ञापले पृथक्‌ पृथक्‌ आत्मे एकमेकांवर प्रेम 
करीत असतात त्याचा तरी एक हा मुख्य हेतु असतोच 
कीं, परमात्मा व अंतरात्मा ह्यांची संगति असल्यामुळें 
निरनिराळ्या आत्म्यांवर तरी प्रेम करून अशा 
निरनिराळ्या आत्म्यांचा जो परमात्मा त्याचें सालिध्य 
घडावे, परमात्म्याचा व आपला दिवसेंदिवस जास्त 
जास्त सक्चिवेश घडावा. परमात्म्याचा हा सल्निवेश 

डावा म्हणून जे जे प्रयत्न होत असतात त्यांत दांभिक- 
पणा असूं नये. त्यांत कोणत्याही प्रकारची अतिशयोक्त 
असूं नये. वाहेरील सोवळें करून आंतील अशुद्धता 


माझ्या हातून पुण्याचरण कां 


किमहं पापमकरवम्‌ । 
व मैत्रेयी यांच्यांतील 
य॒ तें सांगितलें. आज 
उपनिषदांतील, भाग 
आतां वाचणार तो 
वण तो इतका उदात्त 


किमहं साधु नाकरवम्‌ । 

गेल्या खेपेस याज्ञवल्क्य 
संवाद सांगून त्याचें तात्पर्य का 
तशाच रीतीचा, पण तैत्तिरीय 
वाचून दाखवावयाचा आहे. मी 
भाग आपण वाचलाही असेल, 
आहे कीं, तो पुनः वाचण्यास हरकत नाहीं:- 

थतो वाचो निवतंन्ते । अप्राप्य मनसा सह । 

आनरदं ब्रह्मणो विद्वान । न बरिभेति कुतरचनेति । 


एत <ह॒ बावन तपति । किमहर साधु नाकरवम्‌ । 


किमहं पापमकरवसिति ॥ 

भावार्थ- ज्याप्रत वाणी व मन हीं पोहोंचूं न 
शकतां परावृत्त होतात, त्या ब्रह्माचें ज्ञान ज्यास झालें 
आहे त्यास कशाचेंही भय वाटत नाहीं. मी साधु 
कर्म-सत्कर्म कां करीत नाहीं, माझ्या हातून पापकम 
कां घडतें, हा विचार त्यास त्रास देत नाहीं. 

ह्या विचाराने विद्वानांच्या चित्तास क्षोभ होत 
नाहीं. ते ह्याविषयीं उदासीन असतात हें खरें. पण 
माझ्या हातून पुण्याचरण कां घडत 
हा विचार नेहमीं येत असतो. 
असला, व्यसन असलें, तर 
त नाहीं. आम्हांस 


तुम्हांआम्हांपुढे, 
नाहीं, पाप कां घडतें, 
आपल्याला जर एखादा छ्द 
मात्र हा विचार आपल्या मनांत ये 


अनुक्रमणिका 


७५ 


नाहींशी होते व परमात्म्याशीं सहवास घडतो, असें 
ज्यास प्रामाणिकपणे वाटत असेल, त्यानें योग्य 
वाटल्यास वाटेल तितकें सोवळें करावें. पण, बाहेरच्या 
सोवळ्याचें मात्र वाटेल तितकें अवडंबर माजविलेलें, 
आणि अंतःकरणांतील अशुद्धता जशीच्यातशीच कायम. 
तर या अश्या सोवळ्याचा कांहींच उपयोग नाहीं, तो 
केवळ दांभिकपणा झाला. म्हणून आपणांस जेणेंकरून 
वरमेदवराचें सान्निध्य दिवसेंदिवस अधिकाधिक होईल, 
असें आचरण ठेवणें, हें आपलें कतंव्य होय व त्याच्याच 
योगे आपणांस अमरत्व प्राप्त होणार आहे. 


0.3 


घडत नाहीं ? पाप कां घडते 


व 
संसार हा दु:खमय कां भासतो, जिकडे तिकडे त्रास 
क्लेश, पीडा कां दिसतात, ह्याचेंही उत्तर वरील दोन 
प्रश्‍नांत आहे. आपलें धन कसें वाढेल, बायकामुले हीं 
सुखी कशीं होतील, आपला अधिकार, आपला मान 
कसा वाढेल ह्यांकडे आपलें सवे लक्ष असतें. मुख्य प्रश्‍नां- 
कडे आपलें लक्ष नसतें. ह्या सर्व व्याधी आहेत. ह्या स्व 
वस्तू प्राप्तव्य आहेत. पण, आपल्या हातून पुण्य कां घडत 
नाहीं; आणि पाप कां घडतें ही चिता आपल्याशीं भगदीं 
संलग्न आहे. ज्ञान काय, ऐंग्वय काय, धन काय, संपंत्ति 
काय ह्यांच्या प्राप्तीच्या योगें आपलेपणा वाढत नाहीं. 
आपलेपणाचा जो विचार आहे तो ह्या प्रइनांत आहे. 
आपण अगदीं एकांतीं असलों म्हणजे ह्या ऐहिक धनाचा 
प्रश्‍न आपल्यापुढे सहसा येत नाहीं; किवा आपलें मोठें 
नुकसान ज्ञाले, आपल्यावर मोठें संकट आलें म्हणजे 
अगदीं एकान्ताच्या व ह्यांत अशा वेळीं एरव्हींचे . 
तामस विचार आपल्या मनांत न येतां सात्विक 
विचार मनांत येतात. आणि ते सात्विक विचार ह्या 
दोन प्रश्‍नांसंबंधानेंच असतात. त्या वेळीं आपल्या 
मनांत अशी चिता उत्पन्न होते कों, माझ्या हातून 
हें असें विपरीत आचरण कां घडत असतें? ह्या 
चितेचा व आपला निजसंबंध, निकट संबंध आहे. 
ती अप्ण्णांबीं अगदीं संलग्न आहे. बाकीच्या सवे 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ 


गोष्टी उपाधि आहेत, हें पूर्वी सांगितलेंच. ओषधानें 
रोग दूर होईल, बलानें आरोग्य वाढेल, धन, ऐश्‍वर्य 
असलें तर मनुष्य श्रीमान्‌ होईल; हे सर्व आपण 
जिवाच्या व्याधीसाठीं करीत असतों. दिवसांतील 
चोवीसचेचोवीस तास आमचे ह्या व्याधीचे मागें 
छागलेले असतात. खरी जी चिंता ती आमच्या मनांत 
फार वेळ टिकत नाहीं. बेफाम झालेल्या मुलाला 
घरांतील वडील मतुष्य आपल्या पथ्यकर उपदेशाने 
त्याच्या दुराचरणापासून परावृत्त करीत असतां त्याला 
ज्याप्रमाणें तो उपदेश कडू वाटतो, त्याचप्रमाणें ही 
चिता मोठी गुणकारी असूनही तिला आम्ही थारा देत 
नाहीं. ती चिंता मनांत बाळगल्याने खरें सौख्य प्राप्त 
व्हावयाचें असें जरी आहे, तरी तिच्यापासून आम्ही 
होईल तितके दुर राहत असतों. ब्रह्म जाणण्यांत खरा 
मनुष्यधर्म आहे. ज्यानें ब्रह्म जाणिलें त्याला ह्या व्याधी- 
पासुन त्रास व्हावयाचा नाहीं. तो खरा विद्वान्‌, तो 
मुक्‍त झाला म्हणावयाचा. 

ह्या उपनिषदाच्या सातव्या अनुवाकामध्यें ब्रह्माचे 
लक्षण असें सांगितलें आहे:- 

रसो वे सः । रस ९ ह्ोवायं लब्ध्वा&नन्दी भवति । 
को ह्येवान्यात्क: प्राण्यात्‌ । यदेष आकाझञ आनन्दो न 
स्यात्‌ । एष ह्योवा&नन्दायति ।. . .मीषा5स्माद्वात: पवते । 
भोषोदेति सुर्य; । भोषास्मादग्निउचेन्त्रश्‍च । मृत्युधाविति 
पञ्चम इति । 

भावार्थ:- तो सर्व पदार्थांचा स्वाद आहे. त्या 
स्वादाची प्राप्ति झाली असतांच जीवात्मा आनंद 
पावतो; तो आनंदस्वरूप नसता, तर कोण प्राणी 
जीवंत राहुं शकता ? तोच सर्वांस आनंदानें भरितो. 
त्याच्या भय़ामुळें वायु वाहातो, सूर्य उदय पावतो 
व इंद्र, अग्नि व मृत्यू हे आपापली कार्मे करितात. 

ब्रह्म हें ह्या सर्व गोष्टींचा रस आहे. हा रस प्राप्त 
करून घेतला असतां आनंद होतो. ब्रह्मप्राप्तीचा रस 
जीवात्म्याला प्राप्त ज्ञाला असतां जीव आनंद पावतो. 
जर परमात्मा, कौं ज्याचा आपल्या सर्वांच्या आत्म्यांत 
वास आहे, आनंद नसता, तर आपले प्राण कसे 
राहिले असते ? कोणाचे प्राण रक्षिले असतां, बालकाची 
अन्ञानपणाची चेष्टा पाहिली असतां, सारांश, पृथ्वींतील 
अनेक चेष्टा पाहिल्या असतां आपणांला आनंद कां 
होतो? तर ह्यांचा व त्या आनंदाचा परस्परकार्य- 
कारणसंबंध आहे म्हणून. तो नुसता आनंद नसून 


"मग 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आपणांस आनंदवीत असतो. माततेंतील आपल्या मुला- 
विषयींचें प्रेम त्या आनंदापासून प्राप्त झालेलें. मित्राची 
आपल्या मित्राविषयींची पुज्य वुद्धि त्यापासुन झालेली. 
स्नेही, मित्रपरिवार, सारांश, आनंद उत्पन्न करणारे 
जेवढे संबंध ते सर्व त्याचे भाग आहेत. तो आनंदमय 
आहे, म्हणून ह्या सर्व ठिकाणीं आनंद आहे. पण, तो 
अदृष्ट आनंद आहे. झाडाला पानें - फुलें येतात, 
मुळें येतात, तें मोठें टवटवीत दिसतें तेव्हां त्या 
झाडाचें गौरव कोणी करीत नाही, फुलांचें करीत नाहीं, 
फळांचें करीत नाहीं, तर त्यांतील अदृष्ट रसाचें गौरव 
करीत असतात. रखरखीत प्रदेशांत, कीं जेथें 
आसपास पाणी नाहीं, दुसरें झाड नाहीं, पावसाचे 
दिवसही नाहींत, अशा वेळींसुद्धां जो अदृष्ट रस त्या 
झाडाला टवटवी आणीत असतो, त्याला पालवी 
आणितो, फुलें- फळे प्राप्त करून देतो त्या अदष्ट रसाचे 
गोरव सवे जन करीत असतात. वृक्षांतील अदृष्ट 
रसाप्रमाणेंच हा आनंद अदृष्ट आहे. तेव्हां असा जो 
हा परमात्मा त्याचें ऐश्‍वर्य, सामर्थ्ये तरी किती, असा 
विचार येथें मनांत येण्याचा संभव आहे. हा कल्याण 
करणारा असुन मोठा सामर्थ्यवान्‌ आहे. वारा कसा 
कांपत असतो, सूर्य वेळच्या वेळीं कसा उगवतो, याचें 
कारण शास्त्राच्या दृष्टीनें कांही असो; धर्माच्या दृष्टीनें 
खरें कारण हें कीं, सूर्य त्याच्या भयानें वेळेवर उगवतो. 
वारा त्याच्या स्वरूपाला कांपत असतो. म्हणून सर्व 
ठिकाणीं वाहात असतो. त्याचें सामर्थ्य इतकें आहे 
को, मृत्यूदेखील त्याच्या भयानें धावत असतो. 
मनुष्याचा आनंद जर एक धरिला, तर अल्ञा 
शंभर मनुष्यांच्या आनंदाबरोबर एका गंधर्वाचा आनंद 
आहे. शंभर गंधर्वांच्या आनंदावरोबर एका देवगंधर्वाचा 
आनंद. शंभर देवगंधर्वांच्या आनंदाबरोबर एका 
पितरांच्या देवाचा भानंद. अश्ली परंपरा लागून शेवटीं 
आनंदाचा भगर परमात्मा आहे. सारांश मिळून 
इतकाच कीं, त्या आनंदाची गणति करणें शक्‍य नाहीं. 
असा आनंद ज्या ठिकाणीं वसत आहे, त्या ठिकाणीं 
आल्यावर कश्ाचें भय नाहीं, भीति नाहीं. ज्याच्या ठायीं 
इतका आनंद आहे, तो सामर्थ्यवानही तसाच आहे. 
आपण जीवंत असतांना थोरांशीं सहवास केला, 
त्यांचेच सात्रिध्यांत नेहमीं राहिलों, त्यांचे आनंदांत 


आनंद मानिला, त्यांचे अनुरोधानेंच आपण चाललों, 
व झुयहल्या कल्याणाचा 7 


*&- 


तर त्यांत आपल्याला भय न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


त्या. म. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर' व्याख्याने 


तो एक मार्ग आहे. पूर्वी सांगितलेला आनंद ज्यांस 
प्राप्त झाळा असेल त्यांस माझ्या हातुन पापाचरण कां 
घडतें, पुष्य कां घडत नाहीं, ह्या प्रश्‍नाची टोंचणी 
लागत नाहीं. ह्या प्रश्‍नाची उत्तरें अन्य हवारें अन्य रीतीनें 
मिळतील, नाहीं असें नाहीं; पण खरें उत्तर वर 
सांगितल्याप्रमाणें आहे. 
वास्तविक पाहिलें तर आम्ही साधु पि 
करीत नाहीं. आमचा स्नेह नेहमीं पापकल्पनां्श फार 
असतो. पण, साधु पुरुषांशीं सहवास केल्यास शांति 
प्राप्त झाल्यावांचून राहात नाहीं. आपल्यांत व पर- 
मात्म्यांत अनंत 'समुद्राइत्कें अंतर आहे. पण, साधु 
पुरुषांची गोष्ट तशी नाहीं. त्यांच्यांत व परमात्म्यांत 
फार अंतर नाहीं. संकल्पविकल्पांत पाप असतें. पण, 
ज्यांनीं परमात्मा सांठविला भाहे, त्यांना दुसरा विषयच 
दिसत नाहीं. आपल्या ठायीं परमेशवराविषयीं आवड ह 
होत नाहीं, परमेश्‍वरापासून आपण दुर दूरकाँ राहात री 
ह्याचें उत्तर आपलें मनच देऊं शकेल. आपण आपल्या 
स्वतःशींच विचार करीत बसावें, म्हणजे वास्तविक 
स्थिति काय आहे तौ आपणांस दिसून येईल. परमेश्वर 
आपला अंगीकार करावयास सिद्ध नाहीं, किवा आपण 
परमेदवरापाशीं अनन्य भावें जात असतांही आपला 
हिरमोड होतो, असा प्रकार 11 वेळीं आ 
आढळावयाचा नाहीं. उलट, आपला व्‌ अन्य ले वकर 
अनभव असा आहे कीं, परमेश्वर नेहमीं हातांत प्रेमा 
भातुकें घेऊन उभा आहे. उभा आहे म्हणजे एखाद्या 
शिळेवर उभा आहे, असा भाग नव्हे. तर तो प 
ब्रह्मांडांत व्यापून राहिला आहे. तो वाटल र वहां 
तयार आहे. तो आमचें कल्याण 
हातभार द्यावयास मक्त 
करावयास तत्पर आहे. आम्ही मात्र आपलें कल 


करून घ्यावयास सिद्ध नाहीं. आपण आपल्या मातेची 


अनुक्रमणिका 


७७ 


अवज्ञा करीत असतों. पित्याची अवज्ञा करीत असतों. 
आपणांस हितबोध सांगणाऱ्या आप्तांची अनेक वेळां 
अवज्ञा करीत असतों. आणि परमेदवराची तर 
हरप्रसंगीं करीत असतों. असें आहे तरी परमेश्‍वर 
आपले प्रेमाचे भातुर्के घेऊन आपल्या सन्निध नेहमीं 
उभा आहे. आपल्याला सुख कसें प्राप्त होईल, 
आपल्यावरील संकटें कशीं दूर होतील, अशाविषयीं 
अतुल प्रेमानें परमेइवराचे नेहमीं संकेत चाललेले 
असतात. परमेश्‍वराचें हें प्रेमस्वर्प आहे. उपनिषदां- 
तीळ स्वरूप देखील हेंच आहे. 

तेव्हां वास्तविक पाहिलें, तर आपण सर्व निजलेले 
आहों. आपणांस गाढ निद्रा लागली भाहे. आपलें हित 
कशांत व अहित कशांत, हेंही आपणांस कळत नाहीं व 
घडोघडीं, पळोपळीं परमेश्‍वराची आपण जी अवज्ञा 
करीत असतों त्यामुळें त्याची व आपली भेट होत 
नाहीं व उलट आपण त्याचेपासून दुरदूर जात असतों, 
असें आपणांस वाट्त असतें. म्हणून माझ्या हातून 
साधुकर्म कां घडत नाहीं, पापाचरणाकडेच ओढा कां, 
हा प्रश्‍न आपल्यासमोर सतत ठेवावा. हा प्रश्‍न नेहमीं 
आपल्यासमोर ठेवून त्यासंवंधानें विचार करणें हा जरी 
एक रोग आहे, ही जरी एक मोठी चिता आहे, व्याधि 
आहे, तरी हा प्रश्‍न मोठें बल आहे. ह्याच्यांत मोठें 
सामथ्यं आहे. ह्याचा सतत बिचार निजकल्याणास 
कारण होणार आहे. म्हणून पुनःपुनः सांगावयाचें तें 
हेंच कीं, माझ्या हातून पापाचरण कां घडते, साधुकर्म 
कां घडत नाहीं, हा विचार जरी सक्रहशंनीं आनंदकारी 
नसला, तरी त्यापासुन आपलें खरें कल्याण होणार 
आहे. खरें कल्याण साधून देण्यास तोच एक उपाय, 
हें लक्षांत ठेवून तो विचार सतत आपल्यापुढें ठेवावा. 


जॅ भर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७८ 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


मामेव विजानीह्येतदेवाहं मनुष्याय हिततमं सन्ये 


मागील दोन प्रसंगीं पतिपत्नी, पितापुत्र ह्यांच्यांत 
पुरातन काळीं कोणत्या रीतीचे संवाद होत असत व 
त्यांपासून आपण काय बोध घ्यावा तें सांगितलें. आज 
कोषीतकि उपनिषदांतील एका प्रसंगासंवंधानें दोन 
शब्द सांगावयाचे आहेत. 

हल्लीं चातुर्मास्य सुरू आहे, तेव्हां जिकडे तिकडे 
कथा, कौतंनें, पुराणें चाललों आहेत. कोठें भीमा- 
र्जुनांच्या कथा आपण ऐकतों, तर कोठे रामरावणांच्या 
कथा आढळतील; परंतु पुरातन काळचे जे खरे त्र्रषि 
त्यांच्या नांवांचा, कीतींचा जयघोष चाललेला आपण 
क्वचित्‌ ऐकतों. ते जे पुरुष होऊन गेळे त्यांचा कोडे 
सागमूस नाहीं, असा प्रकार हल्लीं झाला आहे. उप- 
निषदें जर आपण दुर केलीं, तर प्राचीन व अर्वाचीन 
ह्यांची एकवाक्यता न होतां धर्मविचारांची परंपरा 
मोडते. परंपरा मोडल्यानें फार नुकसान आहे. आपल्या 
पित्याची, प्रपित्याची परंपरा मोडली, तर त्यापासुन 
एवढें नुकसान नाहीं. पण, धर्मविचारांची परंपरा 
मोडणे, हें फार चुकीचें नाहे. असें केल्यानें आपण 
प्रवाहाला बांध घातल्यासारखे, किवा नवीन सृष्टि 
उत्पन्न केल्यासारखे होणार आहे. शुद्ध परंपरा असतां, 
केवळ इकडील तिकडील वचनें घेऊन धर्माचें 
स्वरूप पाहण्यासाठीं याचना करण्यांत अर्थ नाहीं. तें 
इष्ट नाहीं, असें मी म्हणत नाहीं. परंतु तें असाध्य 
आहे. असें केल्यानें आपण आपला दुबळेपणा व्यक्‍त 
करणार आहों. उपनिषदांतील उन्नत विचारांची परंपरा 
जर कीतंनांत, पुराणांत, मंदिरांत सुरू होईल, तर 
आज जीं दुष्ट विचारांची कोटे वाढलीं आहेत, तीं 
सहज नाहींब्री होतील. 

आज जी गोष्ट मला येथे सांगावयाची आहे तिचें 
रहस्य फार थोडें आहे. तें पांच शब्दांतसुद्धां सांगतां 
येईल. ह्या कौषीतकि उपनिषदांत प्रतर्दन राजाची 
एक कथा आहे. हा राजा काझ्लीच्या राजाचा मुलगा. 

संस्कृत मूळामध्यें कथा खालीं लिहिल्या प्रमाणें आहे: 

प्रतदंनो ह्‌ देवोदासिरिन्दरस्य प्रियं धासोपजगाम | 

युद्धेन च पोरषेण च तं हेर उवाच । 


शद्ध 


अनुक्रमणिका 


प्रतदेन वरं ते ददानीति स होवाच प्रतर्दनः 

त्वमेव मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस 

इति ते हेन्ध उवाच । 

न वे वरो$वरस्मे वृणीते त्वमेव वृणीष्वेत्येवभवरो 

वै किल म इति होवाच प्रतदनो5्यो खल्विन्क: 

सत्यादेव नेयाय । 

सत्यं होन: स होवाच । 

मामेव विजानोह्येतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्य । 

ह्या कथेवरून वोद्ध धर्माच्या पुर्वी आपल्या येथें 
विचाराची दिशा कोणत्या बाजूला होती, तें कळण्या- 
सारखें आहे. प्रतदेन राजा हा मोठा पराक्रमी असून 
तो आपल्या पराक्रमाच्या जोरावर इंद्रपदीं गेला. तेथें 
गेल्यावर इंद्राने त्यास वर सागण्यास सांगितलें. 
आपल्या येथेही हल्लीं जे कांहीं संस्थानिक राहिलेले 
आहेत त्यांपैकीं गायकवाडांसारख्यांनीं जर आपणांस 
असाच वर मागावयास सांगितले, तर आपण काय 
मागू, ह्याचा विचार ज्याचा त्याने करावा. आपण 
अक्या प्रसंगीं काय मागूं ह्याचा अनुभव प्रत्येकास 
असला पाहिजे. आपण जर धर्मपरायण असलों, तर 
धर्मसंवंधानें कांहीं तरी वर मागू. स्वार्थपरायण 
असलों, तर धनद्रव्य, घरदार, इनाम, जहागिरी असें 
कांहीं तरी मागू. सारांश, मनुष्य गरीब अगर श्रीमंत 
असो; तो अश्या प्रसंगीं कांहीं तरी वर मागितल्या- 
वांचून राहणार नाहीं. पण, ह्या राजानें काय केलें 
पाहा. राजा म्हणाला, “ इंद्रा, मी तुझ्याजवळ वर 
मागणार नाहीं. माझें कल्याण कश्यांत आहे, हें मी 
कांहीं जाणत नाहीं. तें तुलाच चांगल्या रीतीनें माहीत 
आहे. तेव्हां असें असून मीं वर मागणें, हें अन्यथा 
होणार आहे. कारण, माझा अधिकार मागण्याचा नाहीं. 
तूं जें देशील त्याचा स्वीकार करण्याचा आहे.” 

ह्यावर इंद्र म्हणाला, “ हें असें कसें ? कनिष्ठानें 
वरिष्ठापाशीं मागावयाचें; म्हणून तुला जें पाहिजे तें 
त्वां मागावें./” 

ह्यावर प्रतदेन म्हणाला, व्यवहारांत तसें असेल 
खरें. पण, मळा वर नको आहे. माझें कल्याण कश्शांत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 
। 
। 


। द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


आहे हें तुलाच माहीत असल्यामुळें तें तूंच केले पाहिजे.” 
नंतर इंद्र म्हणाला, “ तूं म्हणतोस तेंच सत्य आहे. 
मनृष्याचें कल्याण देवाने करावयाचें; म्हणून तूं वर 
मागावयाचा नव्हे. तर आतां माझ्या समजुती प्रमाणें 
मी तुळा हाच वर देतों कीं, तूं मळा जाण. मळा 
जाणण्यापलीकडे तुझें कल्याण नाहीं.” (येथें इंद्र ह्याचा 
अर्थ लाक्षणिक घ्यावयाचा.) 

ही सगळी गोष्ट. हा सर्वे प्रकार ऐकून तुमच्या” 
आमच्या सारख्यांला असें वाटतें कीं, ही मंडळी 
स्वर्गांतली होती. पण, असा कांहीं खरा प्रकार नाहीं. 
ज्या राजाची ही गोष्ट तो स्वर्गांतला नव्हता. तो 
तुमच्या-आमच्यासारखाच मनुष्य होता. 

आतां, विचार करून पाहतां आपल्या असें दृष्टो- 
त्पत्तीस येईल कीं, वास्तविक स्थितिदेखील अज्ञीच 
आहे. पांच वर्षांच्या मुलाचें कल्याण कश्शांत आहे, हे 
त्या मलाला कळत नसतें. तें त्याच्या आईला चांगल्या 
रोतीनें कळते. आपण आपली आति काय आहे ती 
सांगावी. तिचा उपाय सांगत बसूं नये. ज्यांच्या आश्रया 
आपण असं त्यांच्यावरच आपण उपायासाठीं अवलंबून 
राहावें. आपले मित्र डॉ. आत्माराम ह्यांना रोग्याने 
अमुक कारणापासून रोग झाला व त्याला अमुक उपाय 
बरा दिसतो, असें सांगणें आवडत नसे. ते म्हणत का, 
रोग्याने आपला रोग सांगावा. त्याला उपाय काय तै 


पाहाणें आमचें काम आहे. आणि हेंच अगदीं खरें आहे. 
मनष्याचें हित कशांत आहे तें त्याला न कळतां 
ा नें तें आपणास 


देवालाच कळणार. म्हणून मनुष्या 
कळतें, असें म्हणणें अन्यथा आहे. असो. 
हा प्रतर्दन राजा गौतमबुद्धाच्या पूर्वी अडीच हजार 


वर्षे होता, असा उल्लेख काशीखंडांत आढळतो. ह्या 
बौद्धधर्माचा उदय 


कथेवरून आपल्या भरतखंडांत १ जर 
होण्यापूर्वी हिदुधर्माचें कसें कसें रूपांतर होत गे 

कळण्यासारखें आहे. क 
काळापूर्वी धामिक लोकांची 


ह्या प्रतदेनाच्या % ग 
प्रवृत्ति यज्ञयागादि करम करण्याकड होती. असल्या 
याचे त्यांविषयी 


यज्ञांस पशुवत्र वगैरे जे अवश्य असावला "_ 
त्या वेळीं कांहीं विधिनिषेध मानण्यांत येत नसावा. 
परंतु ह्या राजाच्या काळीं व नंतर जें “ प्रातर्दन 
संथमन ” प्रचारांत आलें त्यामुळें लोकांचीं मने ह्या 
यज्ञयागादि क्रृत्यांपासून परावृत्त होऊं लागली. 
करममार्गाची योग्यता कमी कमी होऊं लागल्यामुळ 


अनुक्रमणिका 


७९ 


ज्ञानमार्ग व भक्तिमार्ग ह्यांच्याकडे लोकांची प्रवृत्ति 
होऊं लागली. 

“ प्रातर्दन संयमना ” च्या योगें यज्ञयागांपासून 
लोक परावृत्त झाले, असें पुर्वी म्हटलें आहे. पण, 
प्रातर्दन संयमन म्हणजे काय तें आतां पाहिलें पाहिजे. 
ह्या राजानें जो मार्ग स्वीकारिला होता त्यालाच 
प्रातर्दन संयमन म्हणत असत. पूर्वी म्हटलेंच आहे कीं, 
ह्या राजाच्या पूर्वी यज्ञयागाची व्याप्ति फार होती. 
ह्या यज्ञयागासाठीं हजारो बळी पडत असत. नंतर 
विचारजागृति होतां होतां प्रातदेन मार्ग प्रसिद्ध होऊन, 
तो प्रचलित झाला. ह्या संयमनाची योग्यता फार 
मोठी आहे. अग्निहोत्रापासून जी फलप्राप्ति व्हावयाची 
ती ह्या प्रातदेन संयमनापासून होते, असें त्या काळच्या 
विद्वानांस वाटत असे. व म्हणून ह्या संयमनाचा मार्ग 
स्वीकारून विद्वान्‌ लोक यज्ञयागादि कृत्यें न करिते 
झाले. 

आपल्या ठायीं कामक्रोधमदमत्सरादि जे दुर्गुण 
आहेत त्यांचें दमन जो करितो त्याला अग्निहोत्राचें 
फळ मिळतें. प्रतर्दत राजानें असेंच केलें. ह्याला 
आणखी साक्ष अशी कीं, पुर्वीचे विद्वान्‌ लोक अग्नि- 
होत्रापासून परावृत्त होऊन त्यांनी ह्या मार्गाचा 
स्वीकार केल्यानें तीच फलप्राप्ति होईल असें पाहून 
हा मार्ग धरिला. प्रातदंन संयरमनासारखा कांहींसा 
भाग आपल्या हल्लीं प्रचारांतसुद्धां आहे. जुन्या 
संप्रदायांतील जे लोक आहेत ते जेवणापूर्वी वेशवदेव 
करीत असतात. त्या वेळी नारायण उपनिषदांतील 
एक मंत्र म्हणत असतात, तो असा : 
तस्येवंदिदुषो यज्ञस्यात्मा यजमान: श्रद्धा पत्नी झशरीर- 
मिध्ममुरो वेदिर्लोमानि बहिर्वेदः शिखा हृदयं यूप: 
काम आज्यं मन्यु: पशस्तपोग्निदमः शमयिता दक्षिणा 
वाग्घोता प्राण उन्दाता चक्षुरध्वयुंमंनो ब्रह्मा श्रोत्र- 
मग्नीत्‌ । इत्यादी. 

ह्या मंत्राचा साधारण अर्थ असा आहेः:- आत्मा 
हाच कोणी यजमान; श्रद्धा ही पत्नी; कामक्रोध हे 
पदा; शरीर हें लांकूड; खावयाचें अन्न ती हवि; 
उदक जें प्राशन करावयाचें तो सोम. अशा रीतीनें 
जो आपलें आयुष्य घालवितो त्याला यज्ञयागादि 
कृत्यें केल्याचें श्रेय मिळतें. 

परंतु पुढे कालांतरानें ह्या सवे कृत्यांकडील प्रवृत्ति 
कमी कमी होत जाऊन, अग्निहोत्रादि कृत्यांचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८० 


तिरस्कार करणार्‍या बौद्धधर्माचा जय झाला. ह्या 
धर्माची अग्निहोत्र वगैरे सर्व कृत्यांविषयीं नेहमीं पुणं 
उदासीनता असावयाची. अंतर्यामींचें स्थंडिल करण्या- 
कडे ह्या धर्माची प्रवृत्ति. ह्या धर्माचा सगळा जोर जो 
आहे तो ह्यांत आहे. बौद्धधर्माचा ऱ्हास होऊन जरी 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


पुन्हा हिंदुधर्म प्रस्थापित झाला, तरी पुर्वीचे ते 
यज्ञयागादि व्यवहार सर्व गळले. वर दर्शविलेले 
अंतर्यामींच्या स्थंडिलाचें मत आपणांस अनुकूल आहे. 
अशा तर्‍हेचे स्यथंडिल करण्याकडेच प्रत्येकाचे लक्ष 
असलें पाहिजे. 


0८३ 


आत्मा परमात्म्याचा एक ररिम आहे 


य आात्मा$पहतपाप्मा विजरो विमृत्युविज्योको 
विजिघत्सो$पिपास: सत्यकाम: सत्यसंकल्प: सो$न्वेष्टव्य: 
स विजिज्ञासितव्य: स सर्वा <३च लोकानाप्नोति 
सर्वा ९३च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह्‌ 
प्रजापतिरुवाच ॥ १॥ 

जो आत्मा पापानें अलिप्त, जरारहित, मरणरहित, 
शोकरहित, भूक व तहान नसलेला, सत्यमनोरथ, सत्य- 
संकल्प असा आहे त्याचें अन्वेषण केलें पाहिजे. त्याचें 
ज्ञान करून घेण्याची इच्छा वाळगिळी पाहिजे. जो त्या 
आत्म्यास शोधितो व त्याचें ज्ञान करून घेतो, त्याला 
सर्व लोकांची प्राप्ति व त्याच्या सर्व इच्छा पुर्ण होतात, 
असें प्रजापति म्हणाला. हें वाक्य देवांचा राजा इंद्र व 
दैत्यांपैको विरोचन यांनीं ऐकिले. तेव्हां तें काय आहे, 
त्याचा अर्थ काय तें जाणून घेण्यासाठीं ते प्रजापतीजवळ 
आले. पुर्वकालीं शिष्य होण्याचाही अधिकार आहे कीं 
नाहीं, तें पाह्मत असत. त्याप्रमाणें प्रजापतीनें त्यांस 
आपल्या येथें वत्तीस वर्षे राहावयास सांगितलें. ती 
पूर्ण झाल्यावर दोघांनींही प्रजापतीला आपला पूर्वोक्त 

प्रश्‍न विचारिला. त्यांच्या प्रश्‍नास प्रजापतीनें उत्तर 
दिळें की, जो आत्मा तुमच्या डोळ्यांत दिसतो, 
तो तो आत्मा. हें उत्तर एकून दोघांनींही विचार 
केळा कीं, आपल्या डोळ्यांतील आत्मा आपणांस 
कसा दिसावा? तेव्हां गुरूंनी आरश्यांत अथवा 
पाण्याच्या भांड्यांत पाहावयास सांगितलें. त्या वेळीं 
ज्याला त्याला स्वतःची बाहुली मात्र दिसली. आंत 
पाहणाऱ्या व्यक्तीचा जसा पोशाख असेल, तसें प्रति- 
ब्रिब दिसावयाचें. इतकें सांगून प्रजापतीनें आपल्या 
दोघांही शिष्यांस जाण्यास सांगितलें. विरोचन आपल्या 
देत्यांच्या मंडळांत गेल्यावर गुरूपासून शिकून आलेली 


अनुक्रमणिका 


विद्या सर्वांस सागूं लागला कीं, ह्या जगामध्ये शरीरच 
अलंकार इत्यादिकांनीं पुजा करण्यास योग्य आहे. 
शरीराचीच सेवा करावीं. म्हणून जो देहाची पुजा व 
सेवा करितो त्याचे इष्ट मनोरथ सहज पूर्ण होतात. री 

परंतु इंद्राची स्थिति मात्र अश्ी झाली नाहीं, 
वाटेंत जातां जातां त्याला अनेक विचार सुचले कीं, 
जसें शरीरास चांगळे दागिने घातले असतां प्रतिविबही 
चांगलें दिसतें, त्यास चांगलीं वस्त्रें नेसविलीं असतां 
प्रतिबिबही चांगलीं वस्त्रे नेसविलेलें दिसतें, निमंळ 
दिसतें, त्याचप्रमाणें शरीर आंधळें झालें असतां प्रतिबिब 
आंधळें होईल. शरीराचे नाक, डोळे गळूं लागले, तर 
प्रतिविबाची तीच अवस्था होईल, शरीराचा नाश 
झाला असतांना प्रतिब्िबालाही तीच अवस्था प्राप्त 
होईल. मग असें असून प्रतिविबांत दिसणारा आत्मा हा 
विजर, विमृत्यू इत्यादि कसें ? हीं विक्षेषणें ह्या 
आत्म्याला जुळत नाहींत. म्हणून त्याच पावलीं इंद्र 
गुरूकडे परत आला. व गुरूनें उपदेश केल्यानंतरचा 
आपला अनुभव त्यानें त्यांस सांगितला. गुरूला पूर्वीच 
वाटले होतें की, जो ह्या दोहोंत मूढ असेल तो शांतपणे 
आपलें समाधान झालें असें मानून जाईल. 

मग गुरूने इंद्रास सांगितलें कीं, जो आत्मा 
स्वप्नांत क्रीडा करतो, तो तो आत्मा. त्या आत्म्याचा 
शरीराशीं कांहीं संबंध नसतो. हें ऐकून इंद्र परत जाऊं 
छागला. पण, त्याची तृप्ति झाली नव्हती. पुन: त्याला 
पुवेवत्‌ विचार सुचले. स्वप्नामध्ये नेहमीं चांगल्याच 
चेष्टा होतात असें कोठें आहे ? चांगल्याही होतात 
आणि वाईट्ही होतात. तो प्राप्तव्य आत्मा तर विजरा, 
विमृत्यू इत्यादि असला पाहिजे. तेव्हां स्वप्नांत अनिष्ट 
क्रीडा करणारा तो हा आत्मा नसावा, असें त्याला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"ूु$'नवभारत' 


७५ 


ब वि भ्‌ 
अय» 
द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्यानें 


वाटलें व तो परत गुरूकडे आला व त्यानें आपले 
विचार गुरूस सांगितले. 

त्यावर प्रजापतीनें त्यास सांगितलें कौं, गाढ निद्रा 
लागल्यावर कसळीच आठवण राहात नाहीं व जागें 
झाल्यावर आपण निद्रित होतों असें वाटतें. तो, तो 
आत्मा. हा उपदेश ऐकूनही इंद्राचे समाधान झालें 
नाहीं. पुनः त्याला विचार सुचला कीं, आठवण राहात 
नाहीं; केली तरी होत नाहीं; ही स्थिति परावलंबी 
झाली. ती असली काय आणि नसली काय; 
व असा आत्मा सत्यसंकल्प, सत्यकाम इत्यादि 
कसा होईल ? तेव्हां इंद्राची स्वारी पुन: गुरूकडे 
परतली. त्यावर प्रजापतीस वाटलें कीं, ह्या शिष्याला 
सत्य जाणून घेण्याची खरी जिज्ञासा आहे. असें पाहून 
त्यानें त्यास आणखी पांच वर्षे राहावयास सांगितलें व 
नंतर उपदेश केला. तो असा कीं, ह्या सवं लक्षणांत 
तुझी साहजिक स्थिति आहे. परंतु हे विसरून तूं 
शरीराला आपण समजतोस. तुला वाटतें कीं, डोळ्याने 
सर्वे कांहीं दिसतें, पण डोळ्यानें काय द्सितें १ डोळयानें 
कोण पाहतो ? डोळे हें साधन आहे. डोळे झांकूनही 
कांहीं गोष्टी दिसतात, त्या डोळे उघडूनही दिसाव- 
याच्या नाहींत. तुला जरा, शोक वगैरे विकार होतात 
ते शरीराच्या योगें होत असतात. सूर्याचे तेज पाण्यावर 
पडन पाण्यास उष्णता देतें व त्याची वाफ होऊन ती 
सूर्याकडे जाते व पुनः वितळून पुनः पाण्यांत पडते. 
तसेंच आत्म्यांचा आधारभूत वरमात्मा आहे. सर्वांचे 
झात्मे त्याचे रदिमि आहेत. तूं माझ्या रइमीचा एक 


सृष्टि, जीवात्मा 


क्षा रे नाठविष्ती कृपाळु देवासी । 

पोषितो जगासी एकला तो॥ १॥ 

बाळा दुधा कोण करितें उत्पत्ति । 

वाढवी श्रीपति सवें दोन्ही ॥ २ ॥ 

फुटती तरुवर उष्णकाळमासीं । 

जीवन तयांसी कोण घाली ॥ ३ ॥ 

१. ता. ४ डिसेंबर १८९८ रोजी दिले 
उल्लेख केला आहे ते डॉ. फेअरबनं होत. 

न. भा. ११ 


अनुक्रमणिका 


८१ 


अंश आहेस, हें जाणून जेव्हां मजकडे येशील तेव्हां तूं 
धन्य होशील. 

आतां, ह्या गोष्टीचें तात्पर्य काय ? इंद्र प्रजापती- 
जवळ अमुक एक वर्षें राहिला; त्याला प्रत्येक खेपेस 
अमुक वर्षे राहावें लागे, त्याला तीन वेळ परत जावें 
लागलें वगैरे गोष्टी एके बाजूस ठेविल्या तरी, ह्या 
सर्वे कथथेपासुत आपणांस कांहीं बोध घेण्यासारखा 
आहे कीं नाहीं; कीं प्रजापति, इंद्र, विरोचन वगरे 
पुरुष व त्यांच्या कथा आणि उपदेश हे सर्व 
पुरातन काळचे असें कल्पून सध्यांच्या काळीं त्यांपासून 
कांहीं हित नाहीं, असें मानावयाचे ? असें नव्हे. हल्लींच्या 
काळी प्रजापति आहेत, इंद्र आहेत, विरोचन आहेत व 
त्यांच्या अनुभवासारखा अनुभवही आपणांस कमी- 
अधिक मानानें येत आहे. प्रत्येकाच्या ठायी सुष्ट कल्पना, 
सुष्ट संकल्प, दुष्ट कल्पना व दुष्ट संकल्प हे आहेतच. 
शरीराचे सुख, धनाची प्राप्ति, ऐषआरामाचीं साधनें 
प्राप्त करणें ही जी आपली वृत्ति असते ती विरोचनवृत्ति 
होय. | 

असें जरी आहे, तरी आपल्यांत सुविचार वृत्ति 
आहेच. वाईट कृत्यापासून परावृत्त करणारे विचाराचे 
अंकुर प्रसंगविशेषीं उत्पन्न होत असतातच. आपल्या 
अंत:करणांतील देवभाग तो हाच. हा देवभाग जसजसा 
वाढेल तसतशी आपापली योग्यता जास्त होणार आहे. 
आपली योग्यता कितीही वाढली तरी अखेरीस प्रत्येक 
आत्मा परमात्म्याचा एक रट्मि आहे, हें जाणून 
त्याच्या संत्निध जाणारेच धन्य होतात, हें विसरू नये. 


0. 


व परमात्मा ह्यांचा संबंध : पिंडी तें 'ब्रह्मांडीं 


तेणें तुझो काय नाहीं केली चिंता । 

राहें त्या अनंता आठवूनी ॥ ४ ॥ 

तुका म्हणे ज्याचें नाम विश्‍वंभर । 

त्याचें निरंतर ध्यान करीं ॥५॥ 
गेल्या व त्याच्या मागील आठवड्यांत विलायतेहून 
आलेल्या धर्मोपदेशकांचीं जीं सहा व्याख्याने झालीं तीं 


ल्या ह्या व्याख्यानांत विलायतेहून आलेल्या ज्या धर्मोपदेशकांचा 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


८र 


पुष्कळांनीं ऐकलीं असतील व वततंमानपत्रांतून प्रसिद्ध 
झालेले त्यांचे सारांश वाचलेही असतील. पण, आपल्या 
ज्या मराठी पत्रांत ह्या व्याख्यानांचा सारांश म्हणून 
प्रसिद्ध झाला आहे अ्लीं एक-दोन पत्रे पाहण्यांत आलों, 
त्यांवरून असें दिसतें कीं, विषयाचा कठीणपणा व 
विलक्षणपणा यांमुळें म्हणा, किवा धरमंरहस्याचे तसे 
विचार आपल्या येथें विशेष प्रचलित नाहींत म्हणून 
म्हणा, भाषांतर बरोबर उतरले नाहीं. 


विलायतेहून नालेल्या धर्मोपदेशकांच्या पहिल्या 
व्याख्यानासंबंधानें आज येथें दोन शब्द बोलावयाचे 
आहेत. ह्या व्याख्यानांत वेकनाच्या ॥॥81 15 ऐट 
गपादायटा 01 (पाट ह्या वाक्याच्या आधारें 
उपदेशकांनी विवेचन केलें. ह्या वाक्याचें जे भाषांतर 
केलें आहे त्यांत शब्दबोध मात्र आहे. नुसत्या शब्द- 
बोधानें अथंबोध क्रिवा विचारबोध होत नाहीं. 
* मनुष्य हा सृष्टिर्पी परभाषेचा अर्थवोध करून 
देणारा प्राणी आहे. ' असें संकोचित केल्यानें अर्थबोध 
कांहींच होत नाहीं. सृष्टीची साथकता मनुष्याच्या योगें 
होत असते, असें म्हणण्यापेक्षा, मनुष्य हा सृष्टीच्या 
रहस्याची सार्थकता दाखवितो, असें म्हणणें चांगले. हें 
होतें कसें ? सृष्टीला कांहीं तरी अर्थ आहे. ही सर्व 
घडामोड भापण पाहातों, स्वत: अवलोकन करितों, 
ह्यासंबंधानें विचार करितों त्या वेळीं आपल्या लक्षांत 
येतें को, सृष्टीची खरी सार्थकता मनुष्यच आहे. 
आपल्या भाषेतच आपल्या लोकांत बोलावयाचें, तर 
हा विचार अश्रुत आहे. ह्यासंबंधानें उपनिषदांत 
वगैरे विचार केलेलाच नाहीं असें नाहीं, सध्या हा 
विचार अपरिचित आहे. तरीपण आपल्या साध्या व्यव- 
हारांतसुद्धां पिडीं तें ब्रह्मांडी, असें म्हणण्याचा प्रघात 
आहे. तुमच्यांत व आमच्यांत जें आहे तें विशवांत आहे. 
विश्‍वांत असें कांहीं नाही, कीं ज्याचें प्रतिष्िब, किवा 


नाहीं, ऐकत नाहो, तें काम कानांचें व डोळ्यांचे आहे, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो. 7 १९९३ 


सृष्टीच्या अंतर्गत जें अधिकारी तत्त्व आहे त्याचा 
अनंतपट विस्तार होऊन त्या विभूतीची प्रतिभा आहे, 
तिला मनुष्य पाहातो; मनुष्य मनुष्याला पाहातो तें 
काय पाहातो? तर आत्मा आत्म्याला पाहातो. जीवात्मा 
परमात्म्याला पाहातो. त्याचें तेज अवलोकावयाचें, त्याचा 
विस्तार, ऐश्‍वर्य पाहावयाचें हा खरा प्रकार. मनुष्याच्या 
द्वारानें परमेश्‍वराचें ज्ञान अद्य रीतीने करून घेऊन, 
मनुष्य हा आपल्या स्वरूपाला सार्थकता आणीत असतो. 
धर्माचे रहस्य हें आहे. पुष्कळ सांखळ्या आहेत. एकाला 
एक अशी जरी सांखळी अडकत गेली, तरी अखेरीस 
मगुष्याच्याच योगें शेवटली सांखळी अडकावयाची 
आहे. 

आतां आपण “कां रे नाठविसी 
हा जो साधूवर्य तुकारामांचा अभंग गाइला त्याचा तरी 
हाच बोध आहे. ज्या वेळीं तळ्यांतील, विहिरीतील 
सर्व जलसंचय आटून जातो, जिकडेतिकडे सर्व प्रदेश 


रखरखीत असतो, अश्या वेळीं तरूंना पल्लव फुटत 


असतात; पण, मनुष्याविरहित जर ह्याकडे पाहिलें, 
तर चमत्काराच्या पलीकडे कांहीं 


कृपाळु देवासी ” 


आणितांच लक्षांत येतें. कारण, मनुष्याच्या ठिकाणीं 
ह्या रह॒स्याची सार्थकता आहे. त्याच्या द्वारानें आपणांस 
सर्व वैभव, सर्व ऐश्‍वर्य कळणार आहे. पहा ! ज्या वेळीं 
आपण दौनावस्थेत असतों, संकटांत सांपडतों, त्या वेळी 
आपल्या इष्टमित्रांस, आप्तांस दया येते; ₹ 


असें ज्ञान होतें की, जो परमात्मा ह्या सृष्टींत अंतर्भूत 
व अंतहित आहे त्याच्या कृपेची मनुष्याच्या द्वारे साक्ष 
पटते. असा भाव लक्षांत आला, कीं कवीची उक्तिव 
धर्माचा उपदेश यांची एकवाक्यता होते. 
त्याचप्रमाणें मातेच्या ठायीं योग्य काळीं कृपेचा 
तर असा असतो कीं; 
केशता आलेली असते, 
नसतें. असें असुन कृपेचा 
कोरड्या शास्त्राच्या योगें 
हीं. अमुक प्रसंगी, अमुक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


ठिकाणीं मार्दव प्राप्त होतें वगैरे शास्त्राच्या चऱ्हाटानें 
समाधान व्हावें कसें ? आपल्याला तर उघडपणें दिसत 
असतें कीं, आकस्मिक रीतीनें कृपेचा पुरवठा आपणांस 
एका निराळ्याच ठिकाणाहून होत असतो. व हें 
आपणांस मनुष्याच्या द्वारानें कळतें. 

आपल्या देशांतील ग्रंथांत धर्मसंबंधानें तत्त्वज्ञान 
फार आहे. परंतु मनुष्य, सृष्टि व परमात्मा ह्यांच्यात 
जी मोठी सांगड आहे ती आम्हांस साधलेली नाहीं. त्या 


८३ 
परस्परांचा संबंध दावविण्याचा प्रयत्व आपत्या येथे 
झालेला नाहीं. निरनिराळचा मतवाद्यांनीं जीवात्मा व 
परमात्मा ह्यांच्या संबंधानें फारच विस्तृत विवेचन केलें 
आहे. सृष्टि, जीवात्मा व परमात्मा हे त्रिकूट आहे. ही 
गोष्ट अमान्य करितां यावयाची नाहीं. ह्या त्रिकुटाची 
सांगड पाइचात्त्य तत्त्ववेत्त्यांनीं घातली आहे व आपण 
त्यांचेपासून ह्या संबंधाचें ज्ञान प्राप्त करून घेणे अत्यंत 
इष्ट आहे. 


उन्नत घर्मीवेचारांचा होत असलेला 'प्रसार 


ली तो 

आजचा हा दिवस समाजस्था रिक ऱ्ती 

आहे. तेव्हां वाधिकमानाम्रमाणें जेव्ही हित ी 
व्हां आपल्या नेहमींच्या वहिवाटीप्रमाणें गेल्या वा 

किती फैलावले, 


महिन्यांत आपले हे विचार लोकांत 


पाहावयाचें. ह्या दोन 
आपल्या सभोंवतालचीं 
परंतु दुसर्‍या प्रश्‍नासंबंधानें र 


देऊं शकेल कीं नाहीं, ह्याचा संशय आहे; मुन्नी 
देतां यावयाचेंच नाहीं. ह्या गोष्टींचा विचार ज्याच 
रणगें आहे व ह्या अत्यंत 


त्यानेंच आपल्या मनाशीं क 
गु तल्याकारणानें त्यांचा नं 
वा की इष्ट आहे. स्वतःच्या आचरणाचे दोन 
प्रकार असतात. एक आपणास स्वत: आपलें आचरण 
माहीत असतें तो. दुसरा, लोक तैंज्या प्रकारचें आहे असें 
समजतात तो. ह्या संबंधानें लोक दुसर्‍याचे आचरण 
ताडतांना दांभिक अशासारख्या शब्दाची योजना 
करितात. ह्या शब्दाचा अर्थ फसवणारा असा आहे 
व त्यावरून जो मनुष्य आपलें अंतःस्थ आचरण एक 


रे तैं न 3 ष्र न्न 
ठेवून, लोकांत तें दुसर्‍या तर्‍हेचें आहे असा भास उत्प 
त्याची व्याख्या झाली. 


करितो, तो दांभिक होय, हवी न 
परंतु माझ्या मतें जो दांभिक आहे तो इतर जनांस 
फारसा फसवीत नाहीं. कारण, त्याच्या आचरणाने 
भोंवतालच्या मंडळीचे विद्वेष नुकसान होत नाहीं. परंतु 
ह्या त्याच्या आचरणानें तो एक मोठा तोटा करितो, 


विचार ज्याचा 


रि १. १८९४ सालीं मुंबईच्या प्राथनासमाजाच्य 


अनुक्रमणिका 


तो हाच कीं, आपणास आंतून जी स्फूति होत असते 
तिच्याविरुद्ध तो वागतो व त्यामुळें स्वतः त्यास फार 
त्रास होतो. म्हणजे खरें पाहूं गेलें असतां, दांभिक 
मनुष्य आपल्या स्वतःलाच फसवितो, असें दिसून येईल. 
हा दंभ प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांत दृष्टोत्पत्तीस येतो. 
धर्माच्या नांवानें किती लोक अगदीं अशुद्ध व गलिच्छ 
असें आचरण करितात, हें आपल्या नजरेस वरचेवर 
येतें. सारांश, ज्यास दंभानें जित केलें तो ह्या जगांत 
असून नसून सारखाच; त्याला ह्या अवनतींतून वर 
येण्यास मार्गच नाही. जिकडे पाहावें तिकडे अशा 
आचरणामुळें प्रत्येक व्यक्तीसमोर एक पडदा दृष्टीस 
पडतो. ह्यामुळें त्याचें अंतस्थ आचरण काय आहे तें 
समजत नाहीं. परंतु पूर्वी मीं म्हटल्याप्रमाणे, ह्या 
गोष्टींचा विचार ज्याचा त्यानेंच आपल्या मनाशीं 
केला पाहिजे. कारण, ह्या अत्यंत गुह्य गोष्टी होत. 
आतां आपल्या सभोंवतालीं पाहिलें असतां ह्या गेल्या 
बारा महिन्यांत काय प्रकार काला तें पाहूं. ह्या 
अवधींत फारच संतोषकारक जी एक गोष्ट घडून आली 
ती अमेरिकेंत भरलेले धर्मसंसद ही होय. ह्या संसदेत 
पृथ्वीवरील अस्तित्वांत असलेल्या सर्व धर्मांचे अनुयायी 
प्रतिनिधि ह्या नात्यानें गेले होते. ह्यासंबंधानें मुख्य 
गोष्ट ही कीं, तेथल्या लोकांत आपल्या धर्माविषयीं 
पराकाष्ठेचा अभिमान असल्यामुळें, पृथ्वीवरील दुसरे 
धर्म तुच्छ असे वाटतात; तरी सर्व धर्मांच्या अनुयायांस 
त्यांनीं प्रेमपूर्वक आमंत्रण केलें व त्याप्रमाणें तेथें हो 


च्या उत्सवाच्या मुख्य दिवशीं झालेलें व्याख्यान. सं. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


टं 


मंडळी गेली ही कांहीं लहान आनंदाची गोष्ट नव्हे. 
सर्व धर्मांच्या अनुयायांनी आपला मतभेद एकोकडें 
ठेवून, एकजुटीनें सवे काम तडीस नेलें, इतकेंच 
नाहीं, तर जेव्हां जेव्हां भाषणें चालत होतीं तेव्हां 
तेव्हां कोणत्याही धर्माच्या वतीनें कां भाषण असेना, 
ह्या वेळेस सर्व मंडळी एकाग्र चित्ताने तें ऐकून घेऊन 
टाळ्यांचा गजर करीत होती. ही मोठ्या महत्त्वाची 
गोष्ट आहे. आपल्या संस्थेसंवंधानें आनंद मानण्याची 
गोष्ट ही आहे कीं, बंगाल्यांतून बावू प्रतापचंद्र 
मुज्षुमदार हे ह्या मताचे प्रतिनिधि म्हणून गेले होते व 
त्याचप्रमाणें येथूनही एक गृहस्थ (रा. रा. व. भा. 
नगरकर) गेले होते. प्रतापचंद्र येथे आल्यावर त्यांनीं 
तेथें काय केलें यासंवंधाच्या त्यांच्या भाषणावरून 
आपणांस बरेंच कळून आलें आहे. ह्यासंबंधानें जी 
एक गोष्ट विशेष लक्षांत येते ती ही कीं, अमेरिकेंत, 
क्रिवा युरोपांत सर्व धर्मांचे लोक एकाच वेळीं व एकाच 
स्थळीं सांपडावयाची मोठी मुष्कील असतांना, त्या 
लोकांनीं मोठा धीर धरून सर्वांस पाचारण करून 
हें काम घडवून आणिलें. आपल्या देशाचें हें एक 
महद्भाग्य आहे कों, कोणत्याही धर्माचा अनुयायी 
आपणांस सहज पाहावयास मिळतो. परंतु ह्या सर्वांचा, 
निदान सत्य काय आहे तें शिकण्यास, कधींच जमाव 
जमत नाहीं, ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. अशा दृष्टीनें 
ह्या संसदेचा विचार केला म्हणजे आपणांस त्या 
मंडळीनें एक कित्ताच घालून दिला आहे, असें लक्षांत 
येतें. अशा सभा वरचेवर झाल्यास सर्व धर्माचें ऐक्य 
होण्यास फारसा वेळ लागेल, असें मला कधींच वाटत 
नाहीं; आणि ही जी सुरवात झाली आहे, ती तरी 
देव घडवून आणितो अशाच कृत्यांपैकी एक होय, असें 
मी समजतों. आपल्या ह्या संस्थेचाही सर्व धर्माचें शक्‍य 
तितकें ऐक्य करण्याचाच मूळ कटाक्ष आहे. तेव्हां 
अर्थात गेल्या बारा महिन्यांत ही संसद भरल्यामुळे 
आपल्यास आनंद मानण्यासारखी ही एक गोष्ट झाली. 
आनंद मानण्यास दुसरें कारण झालें तें हें को, पृथ्वींतून 
सर्वे अशुद्ध प्रकार जावे ह्याबद्दल जी चळवळ झाली ती 
आपणांस पाहावयास सांपडली. ज्याप्रमाणें समुद्राची 
एखादी लाट येऊन किनार्‍यावर आपटते, त्याप्रमाणें 
एक मोठी लाट येऊन सर्वे देशावर आपटली. अफ 
खाणें, गांजा ओढणें, भांग पिणे वगैरे प्रकार फारच 


(तकी फारच 
नथ व अनिष्टकारक आहेत, असें शब्दोशब्दीं बरेच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टें.-ऑक्टो., १९९३ 


दिवस चाललें होतें. परंतु त्यास सार्वजनिक व महत्त्वाचें 
असें स्वरूप गेल्या बारा महिन्यांतच आलें. ह्यासंबंधानें 
चळवळ करण्यास जी एक मोठी लाट विलायतेहून 
निघाली ती हिंदुस्थानावर आपटली व येथून चीन, 
जपान वगैरे देशांवर जाऊन परत गेली. ह्यासंबंधानें 
हितकारक असें निष्पन्न काय झालें, हा भाग निराळा, 
परंतु धर्माच्या नांवाखालीं मोडणाऱ्या ह्या दुष्ट चाली 
जाव्या ह्यासंबंधानें लोकांचें लक्ष वरेंचसें ओढलें, ही 
लहानसहान गोष्ट नाहीं. मी म्हणतों ही गोष्टही 
देवाच्याच प्रसादाची खूण आहे. आपलें सर्वांचें मत ह्या 
निद्य कृत्यांविरुद्धच असल्यामुळें, ह्या बारा महिन्यांत 
हो एक आपणांस आनंद मानण्यासारखीच गोष्ट झ्ञाली. 
तिसरें आनंद मानण्यासारखें एक कार्य झालें व त्याचा 
आपणांशीं निकट संबंध आहे. तें हें कौ, आज बर्‍याच 
वर्षांपासून येथें एक मंडळी आलेली आहे व ती आपल्या 
मतांचा प्रसार करण्यासाठीं फारच झटत असते. 21 
मतांचा प्रसार आणखी जारीने चालावा एतदर्थ एक 
वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध बाई एथें नुकत्याच येऊन गेल्या- 
ह्या बाईंनीं आपल्या देशांत ठिकठिकाणीं मिळून सुमारें 
शंभर व्याख्याने दिलीं. ब्रह्मविद्या ह्या विषयावर त्या 
उगाच बोलल्यावर माझे एक मित्र, मला वाटतें रा. रा. 
वाळ गंगाधर टिळक, ह्यांनी त्या बाईस प्रश्‍न केला की, 
“काय हो! तुम्ही तर आम्हांस ब्राह्मसमाजाच्या 
स्तांच्नाच शी उपदेश करितां हें कसें ?” बाई म्हणाल्या, 

“तें कांहीं असो; पण, मी सांगते तेंच खरें.” 
त्याच्या भाषणांतून इतर कांहीं भाग गाळून जर 
कयी यी 
प्रत्येक धर्मांत जें ग्रा क हे चा पसार मोरीत 3 
व तदनुसार आळी. र्त म व्य नु न च 
होत्या. आतां ह्याच ही । करावें, ह त्या बाई सांगत 
णांस मोठे समय काळा विचार केल्यास. आप- 
येत तेव्हा ही यास जागा आहे, " असें दिसून 
हा ही तिसरी गोष्ट आपणांस आनंद मानण्या- 


सा हिन्यां गी 
रखी ह्या बारा महिन्यांत घडून आली. कांहीं प्रसर्ग 
आपल्यास दु:ख वाटण 


यासारखींही कां हीं कारणें झालीं 
आहेत; परंतु ह्यामुळे हीं का 
देतां, आपले परिश्रम अठ 


ह्या नाना तऱ्हांच्या 


आहेत. न ग 
हेत. जो तो आपल्या धमंरूपी शेताचा बांध आपल्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


त्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मेपर व्याख्याने 


शेजाऱ्याच्या बांधावर वाढवू पाहातो. कोणी आपला 
बांध दुसर्‍याच्या शेतांत घालून त्याच्या देंतांतील जागा 
आपल्या दोतांत घेऊन, आपलें शेत वाढवितो. सारांश, 
जिकडे तिकडे आपला धर्म चांगला व तो दुसर्‍याने 
घ्यावा, असा धंदा चालला आहे. परंतु आपलें कतंव्य 
हे मधील सव बांध फोडून, एक मोठे शेत तयार करून, 
प्रत्येक होतांतील तण व कांटेरी झाडें काढून टाकावी, 
हेंच आहे. ह्या ज्या मीं मधाक्लीं तीन आनंद मानण्या- 
सारख्या गोष्टी सांगितल्या त्या तरी आपणांस हेंच 


८५ 


सांगतात कीं, ईश्वराचा हेतु हाच आहे कीं, अंतस्थ 
पाझर फुटून हे सर्व बांध स्वयमेव वितळावे * व जेथें 
तेथे चढाओढ बंद होऊन शांतता व्हावी. एकमेकांच्या 
मनांतील ग्रंथि सुटून सर्वांनी मोकळ्या मनानें वागावें. 
धर्मांतर न करितां सवं धर्मातून चांगलें तेंच घ्यावे. 
हाच श्रेयस्कर मार्ग होय व हाच ईइवरास पसंत आहे. 
आपलेही त्याच संबंधानें श्रम चालले आहेत, तेच 
सदोदित चालवावे, हें आपलें कतंव्य होय. | 


जेर र 


शुद्ध धर्मप्रसारक संस्थांची एकजूट' 


कृपाळु म्हणोनि बोलती पुराणें । 
निर्धार वचनें यांचीं मज ॥ ९ ॥ 
आणीक उपाय नेणेंचि मी कांहीं । 
तुझें वम ठायीं पडे तसें ॥ २॥ 
न ये धड कांहीं बोलतां वचन । 
रिघालों शरण स्वभावें ॥ २ ॥ 
कृपा करिसी तरी थोडें तुज फाम । 
माझा तरी भ्रम बहु हरे ॥४॥ 
तुका म्हणे मज दाखवीं श्रीमुख । 
हरेल या भूक डोळियांची ॥ ५ ॥ 
. 


अक्वक्य तों तुम्हां नाहीं नारायणा । 

निर्जीवा चेतना आणावया ।॥। १॥ 

मागे काय जाणों स्वामीचे पवाडे । 

आतां कां रोकडे दावूं नये ॥२॥ 

थोर भाग्य आम्ही समर्थाचे कासे । 
' म्हणवितों दास काय थोडें 1२ ॥ 

तुका म्हणे माझे निववावे डोळे । 

दावूनि सोहळे सामर्थ्याचे ॥ ४ ॥ 

वरील दुसर्‍या अभंगासंबंधाची कथा अशी आहे 

कीं, कोणा एका बाईचें मूल मेले असतां तें जीवंत 
करण्याविषयीं तिनें तुकोबास विनंति केली व नंतर 
तुकोबांनीं वरील अभंग म्हटला. ही अशी कथा आहे. 
आपल्याला आंतील अर्थाकडे लक्ष द्यावयाचें आहे. 


0 > ्क्कस्याती 
१, १८९९ सालीं मुंबईच्या प्राथंनासमाजांत झालेलें व्याख्यान, सं. 


अनुक्रमणिका 


_आजहा समाज स्थापन झाल्याला बत्तीस वर्षे 
पा याची आजचा दिवस खूण आहे. ह्यापेक्षा 
ष्‌ चांगल्या रीतीनें आजचा उत्सव पार पडावयास 
पाहिजे होता. पण, सर्वे मंडळी सुस्थितींत नसल्यामुळें 
आजच्या दिवसावरच कार्य भागवून घ्यावें लागत आहे. 
ज्यांनीं या प्रांती समाज स्थापन केला त्यांच्यापैकी 
दहा-बारा आज जीवमान आहेत. जुनी मंडळी गेली 
कांहीं नवीन आंत आली. ह्याप्रमाणे आज बत्तीस क्ष 
ही संस्था चालली आहे. विशेष उत्साहानें आजचा 
दिवस पार पाडण्यासारखी लोकांच्या मनाची स्थिति 
नाहीं, आणि तें शक्‍य व इष्टही नाहीं. प्रथम माझा 
असा विचार होता कीं, आजच्या प्रसंगीं आपल्या या 
समाजाचें पाऊल पुढें पडत नाहीं, असें जें आपणांस 
वाटतें, त्यासंबंधानें कांहीं सांगावें. पण, तसें आज 
सांगून कांहीं विदेष फायदा व्हावयाचा नाहीं. म्हणून 
य़ा समाजाच्या मतांचा किवा धर्माचा इतरत्र क्सा 
प्रसार होत आहे, ह्याविषयी थोडीशी माहिती आज येथें 
द्यावी असा विचार आहे. दरसाल कांहीं कारणानें जो 
प्रवास करण्याचा प्रसंग येत असतो त्यामुळें प्रत्येक 
पांच वर्षांनीं सगळ्या हिंदुस्थानभर मला फिरावयास 
सांपडतें व त्यामुळें ह्या मतांचा इतरत्र कसा फैलाव 
होत आहे तें दिसतें. आपल्या इकडल्या सर्वे लोकांत ती 
सर्वे माहिती असणें शक्‍य नाहीं. 

ही हकीकत सांगतांना आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ 


अगर प्राथंनासमाज अश्या व्यकतिविषयक संस्थांची ती 
न सांगतां, प्रचलित असलेल्या धर्माला आपलें पुर्वीचे 
जें शुद्धतम स्वरूप तें प्राप्त करून देण्याविषयीं ज्यांचे 
प्रयत्न चालले आहेत अश्या संस्थांची हकोौकत मी 
सांगणार आहे. पुर्वीच्या शुद्धतम अश्या धर्माच्या 
स्वरूपास अनेक उपाधींच्या योगें हल्लीं काळिमा 
आला आहे. तो धुऊन टाकण्याविषयीं ज्यांचा प्रयत्न 
चालला आहे अशा संस्थांची गेल्या एक वर्षांतील 
हकीकत पुढें ठेवावी, असा विचार आहे. 

कलकत्त्यास जो ब्राह्मसमाज आहे त्याच्या तीन 
शाखा झाल्या आहेत : आदिसमाज, नवविधान व 
साधारण ब्राह्मसमाज. त्यांपैकी भादिसमाजाचे प्रमुख व 
महषषिपदाला योग्य असे जे महषि देवेंद्रनाथ ठाकूर 
ह्यांनीं आर्य व ब्राह्मसमाज ह्यांच्यांत जो ऐक्यभाव 
दिसत नाहीं तो नाहींसा व्हावा, व प्रेमभाव उत्पन्न 
होऊन शक्‍य असेल तितकें दोघांनीं एकत्र व्हावें, 
परस्परांनीं परस्परांची पुस्तकें वाचावीं, एकोप्याने 
वागावें, अश्नासाठीं प्रयत्न करण्याविषयी आपला नातू 
बलेंद्रनाथ ठाकूर ह्यांस सांगितलें. महर्षि देवेंद्रनाथांस 
हल्लीं डोळांनीं कांहीं दिसत नाहीं व कानांनींही कांहीं 
ऐकूं येत नाहीं. त्यांच्या डोळ्यांतुन नेहमीं अश्वूंचा 
प्रवाह चाललेला असतो. हे आनंदाश्रू असतात. ह्यांना 
दु:खाचा स्पशशं होण्याचा कांहीं संभवच नाहीं. ईश्वराच्या 
दयेनें ते सर्व बाजूंनीं चांगल्या स्थितींत आहेत. परंतु 
विशवांतील शांत, गंभीर, शुभ, अनंत तेजाचा त्यांच्या 
चित्प्रभंत प्रकाश होतो, तेव्हां त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू 
वाहात असतात. अश्ली या महर्षींची योग्यता आहे. 

आपल्या आजोबांची ही इच्छा मनांत ब्रिबल्यावर 
बाबू बलेंद्रनाथ यांनीं प्रथम आर्यसमाजसंवंधाची जीं 
पुस्तकें आहेत त्यांचें चांगल्या रीतीनें अध्ययन केलें. 
लाहोरास ते दोन वेळा गेले. सहा महिन्यांपुर्वी एकदा 
तेथें गेळे होते त्या वेळो त्यांची तेथे व्याख्याने झालीं, 
त्यांचा तेथील लोकांनीं उत्तम रीतीनें आदरसत्कार 
केला व त्यांनीं आरंभिलेळा उद्योग अत्यंत इष्ट आहे, 
असें तेथें दिसुन आलें. हल्लीं बलेंद्रबावू' लाहोर येथेच 
नाहेत. पंजाबांतील आर्यसमाजाची सर्व मंडळी एक 
आहे असें नाहीं. त्यांच्यांतही फाटाफूट झालेली आहे. 


१. हे बलेंद्रवाबू 
मंडळीस फारच वाईट वाटलें. सं० 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


नंतर थोड्याच दिवसांनीं परलोकवासी झाले 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


व हल्लीं दोन मोठे पक्ष झाले आहेत. एक पक्ष 
मांसाशन न करणारा व दुसरा त्याविषयी उदासीन 
असा. ह्या दोन्ही पक्षांतील लोक परस्परांची नेहमीं 
अतिशय निंदा करीत असतात, ती इतकी कीं, त्या 
वाजूचीं पत्रे वाचणाराला त्या उखाळ्यापाखाळ्यांचा 
अगदीं वीट येतो. पण, विशेष लक्षांत घेण्याची गोष्ट 
ही की, वलेंद्रवाबू लाहोरास होते तेव्हां परस्परांतील 
दुजाभाव व वैमनस्य एके बाजूस ठेवून बलेंद्रांच्या 
व्याख्यानांसंबंधानें दोन्ही पक्षांनी सारखा उत्साह 
दाखविला. 

इकडे कलकत्त्यास देखील असाच कांहीं प्रकार 
चालला आहे. देवेंद्रनाथांच्या समाजांत राममोहनरायां- 


पासून अशी वहिवाट चालत आली आहे कीं, त्यांचे 
गायक ठरींव असतात. 


दोन्ही गृहस्थ 
दिला. 


ये करावयाची, हें मात्र 
आहे. त्यांचा उद्योग 
कळीनें चालला आहे. 
प्राथना, किवा भार्य- 
लाखो जरी झाली, 


आज सहज होण्यासारखे 
मोठ्या आस्थेने आणि कळ 


एकंदर हिंदू समाजामध्ये ब्राह्म, 


त्या वेळीं तो प्रयत्न 
यास अश्या रीतीचा 
महि देवेंद्रनाथांस 


7 त्या वेळीं पंजाबांतील आयसमाजाच्या 


सिद्धीस गेला नाहीं. तेव्हां कलकत्तः 
प्रयत्न करण्याची ईश्वरी प्ररणाच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धरमंपर व्याख्याने 


झाली, असें मी म्हणतों. तेथें बाबू प्रतापचंद्र, पंडित 
शिवनाथशास्त्री वगैरे मंडळी आहे; पण, या अद्या 
कामास एकटे देवेंद्रनाथच योग्य आहेत. दुसरे हे दोघे 
गृहस्थ थोर आहेत, विद्वान्‌ आहेत; पण, त्यांच्या 
हातून हें काम झालें नसतें. आपल्या ह्या प्रांती 
चितामणराव भटांचे मनांत हा विचार नेहमीं फार 
घोळत असे व त्यांच्या हातुन बरेंच कार्यही झालें 
असतें; पण, त्यांचा ह्या लोकांतून दुर्दैवानें उठाव 
झाला. पुन: पुढेंमागें हा प्रयत्न येथें सुरू होईल. परंतु 
जोंपर्यंत आमच्यांत आपल्या शुद्धतम धर्ममतांविषयीं 
अभिमान नसेल व इतरांचा विटाळ सहन करावयाचा 
नाहीं अश्ली बुद्धी जोंपर्यंत असेल, तोंपर्यंत धर्मात पाऊल 
पुढें पडावयाचें नाहीं. 

कलकत्त्याहून आलेल्या माझ्या कांहीं मित्रांनी 
सांगितलें कीं, यंदा तेथील तिन्ही समाजांचे उत्सव फार 
चांगल्या रीतीनें पार पडले. म्हणजे या समाजाने त्या 
समाजाच्या उत्सवास जाणें, असा प्रकार सहसा होत नसे, 
तो यंदा झाला. आणखी कांहीं कामें तिन्ही समाजांतील 
प्रमख प्रमख मंडळी एकत्र होऊन करण्याकडे तिकडे कल 
दिसत आहे. गुदस्ता तेथें प्लेंगचा उद्‌भव जेव्हां झाला 
त्या वेळीं तिन्ही समाज मिळून एक कमिटी नेमण्यांत 
आलीं व सगळा ब्राह्मसमाजासाठीं गी काम करा- 
वयाचे, अमुक एक विवक्षित समाजासाठी नाही, असें 
ठरलें; त्याचप्रमाणें मँचेस्टर कॉलेजमध्ये पाठविण्यासाठी 
विद्यार्थ्यांची जी निवडणूक दरसाल होत असते ती 
करण्याचे देखील अशाच एका कमिटीकडे सोपविण्यांत 
आलें आहे. सारांश, कांहीं कांहीं कार्यांसाठी एकत्र 
होण्याचा कल दिवसेंदिवस तेथें जास्त होत चालला 
आहे. पंजाबांतील आर्यसमाजानें आणखी एक चांगला 
उद्योग आरंभिला आहे. हा उद्योग म्हणजे गुरुकुलाची 
स्थापना. आपल्याकडे वल्लभाचार्यांचे जे अनुयायी ते सवे 
ज्याप्रमाणें ब्रह्मचारी असतात व गुरुपदास पावतात, 


८७ 


विषयी असतात. पंजाबांतील गुरुकुलांतील लोक 
उदासीन असतात. हें गुरुकुल, शीख लोकांच्या जुन्या 
रीतीप्रमाणे स्थापावयाचें, असा आर्यसमाजाचा विचार 
नाहीं. त्या समाजाचा अनुभव असा आहे कीं, कांहीं 
व्रतस्थ उपदेशक ब्रह्मचारी असल्यावांचून धर्मप्रचाराचे 
काम चांगल्या रीतीनें होणें शक्‍य नाहीं. आपल्याइकडे 
सेंट जझेविअरची मंडळी ज्याप्रमाणें सर्व कामांस 
उपयोगी पडतात त्याचप्रमाणें एकदा गुरुकुलाची 
स्थापना केली, म्हणजे निरनिराळीं कामें करावयास 
माणसांची वाण पडावयाची नाहीं. म्हणून ह्या 
गुरुकुलाच्या स्थापनेचा विचार आयंसमाजाची एक 
झाखा तेथें मोठ्या झपाट्याने करीत आहे. गुर्कुलाच्या 
स्थापनेच्या विचाराच्या पुर्वी एका पक्षाने थोडे थोडे 
पैसे जमवून तीन लाख रुपये जमविले. पण, त्यांचा 
उपयोग न होतां दयानंदशाळा स्थापन करण्याचें काम 
मागें पडलें होतें, तें काम आतां दुसर्‍या पक्षाने घेतलें 
आहे. तेथेंही उपदेशक धर्मप्रचारक तयार व्हावयाचे 
आहेत. आपल्याला ह्या दोन्ही संस्था हव्या आहेत. 
कारण, त्यांपासून झालें तर हितच होणार आहे. 
मद्रासकडे आपल्यानंतर ही चळवळ सुरू झाली व 
साधारणपणें दहा ठिकाणीं तेथें समाजांची स्थापना 
झाली आहे. तेथें स्थापना जरी मागाहून झाली, तरी 
तेथील मंडळी आपल्यापेक्षा जास्त कळकळीने व आस्थेने 
कामे करीत असतात; म्हणून येथल्यापेक्षां तेथील समाज 
अधिक जोरावर आहेत, असा माझा अनुभव आहे. 
आजच्या दिवशीं ही सर्व हुकोकत आपणांस निवेदन 
करण्यांत माझा उद्देश हा कीं, ही संस्था कमजोर आहे, 
तींत बळ नाहीं, ती लंगडी आहे, ह्या म्हणण्यांत अर्थ 
नाहीं, हें दाखवावें. संस्था बलवान आहे, तिचा दिवसें- 
दिवस जयच होत आहे. आपल्या ह्या प्रांती जर तशी 
चांगळी समाधानकारक स्थिति नसली, तर हा दोष 


संस्थेचा नाहीं. आपल्यामागे ज्या उपाधी आहेत त्यांमुळे 


त्याचप्रमाणे पंजाबांत नानक वंशांतल्या लोकांकडे लड 
कांहीं विशेष हक्क असतात. वल्लभाचार्यांचे अतुयायी तसें असेल. 

0-3 

अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा पिकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८८ 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आपल्या लोकांमध्यें धर्मविचार निद्रित झाला आहे काय 0 


पाळिलों पोषिलों सवे जन्मवरी । 

वागविलों करो धरोनियां ॥ १॥ 

आतां काय माझा घडेल अव्हेर । 

मागें बहु दूर वागविलें ॥ २॥ 

नेदी वारा अंगीं लागो आघाताचा । 

घेतला ठायींचा भार माथां ॥ ३॥ 

तुका म्हणे बोल करितों आवडी । 

अवीट तेचि गोडी अंतरींची ॥ ४ ॥ 

परमेइवरानें आपलें रक्षण केलें, पोषण केलें व 

लालन केलें, तो संकटाचे वेळो आपणास सोडून जाणार 
नाहीं व हाताला धरून योग्य मार्गास लावील, असें 
जें साधु तुकारामबावांनीं म्हटलें आहे, तें अगदीं यथार्थ 
आहे. तुकारामांनी ज्या काळीं या वचनाचा उच्चार 
केला त्या काळीं तें खरें होतें व आतां त्याची सत्यता 
कमी झाली आहे असें नाहीं. तुकारामबावांची उक्ति 
पुर्वीच्या काळीं जशी लागू होती, तशी ती आतांही 
लागू आहे व तिची सत्यता किमपिही कमी झालेली 
नाहीं. या हिंदुस्थानच्या पुरातन लोकांवर जेव्हां 
जेव्हां धर्मसंवंधीं संकटे आलीं, म्हणजे धर्माची 
अव्यवस्था जेव्हां जेव्हां झाली, तेव्हां तेव्हां जर 
परमेश्‍वरानें थोर थोर साधु पुरुषांच्या करवीं ती 
अव्यवस्था मोडून आपलें रक्षण केलें आहे, तर हल्लींच्या 
काळीं तो परमेश्‍वर आपणांस सोडून चालता झाला व 
आपली त्यास कांहीं काळजी वाटत नाहीं, असें मानणें 
चुकीचे आहे. कल्यिगाचा हा काळ, या वेळीं सर्व 
अव्यवस्था व अनाचार व्हावयाचाच, अशी दृढ समजूत 
करून घेऊन केवळ उदासीन होण्याचें कारण नाहीं. 
सुक्ष्म रीतीने अवलोकन करणारांना, सर्वे देशभर धर्म 
व आचारसंबंधीं विचारांचा, संकल्पांचा व अल्पस्वल्प 
रीतीनें त्या संकल्पांच्या आचरणाचा जो अंकुर दृष्टीस 
पडतो, त्यावरून आमचा धर्मरूप वृक्ष अगदीं ख्रटन 
गेला आहे, त्याला वाढ नाहीं व त्यांत कांहीं शक्ति 
राहिलेली नाहीं, अशी निराशा वाटण्याचें कांहीं कारण 
नाहीं, असें दिसून येईल. ज्ञाडाची बाहेरची साळ अगदीं 
वाळून गेलेली व निर्जीव अशी आपणांस दिसते व हें 
झ्ञाड केवळ वठून गेलेलें असावें व सपणाच्या पलीकडे 


अनुक्रमणिका 


याचा कांहीं उपयोग होणार नाहीं अशी वर वर 
पाहतांना समजूत होते; परंतु वरच्या सालीचा ढलपा 
उकळून आंत काय कृति चालली आहे, हें जर आपण 
पाहिले, तर आंतील गाभ्यास तेज, रस व जीवन 
मिळत आहे व वृक्षाची वृद्धिच होत आहे, असें 
आपणांस कळून येईल व केवळ वर वर पाहण्यानें 
होणारी निराज्ा दुर होऊन मनास धोर वाटेल. 
आपणांपैकीं पुष्कळांना ही गोष्ट वर्तमानपत्राद्वारें 
समजलेली असेल कीं, मद्रासकडे यासंबंधाचे विचार 
सुरू आहेत व कांहीं क्रियाही घडत आहेत. हल्लींच्या 
काळास अनुरूप, देशास हितावह, ज्ञानसंग्रहास जरूर 
असा परद्वीपचा प्रवास करून येणाऱ्यांची अवहेलना 
न होतां त्यांचा संग्रह समाजांत व्हावा, अश्या प्रकारचा 
विचार निघून श्रृंगेरी मठाचे स्वामी जे त्या प्रांतांत 
मुख्य धर्माध्यक्ष आहेत, त्यांची संमतीही या कृत्यास 
मिळण्याची खटपट झाली व बर्‍याच अंकांनी त्यांची 
मान्यताही मिळाली आहे. या विचारापेक्षां दुसर्‍या एका 
विचाराच्या संबंधानें तिकडच्या लोकांनीं पुढें पाऊल 
टाकिलें माहे. तो विचार असा कीं, ज्यांच्या माता- 
पितरांना परद्वीपांत जावें लागल्याने, किवा अश्याच 
कांहीं दुसऱ्या कारणांनी परधर्म स्वीकारावा लागला व 
त्यांच्या संततीस जर पुर्वीच्या आपल्या म्हणजे हिंदू 
धर्मात यावेसे वाटलें, तर त्यांचाही संग्रह आपल्या 
धर्मात करून घेण्याची सोय असावी, याविषयींही धर्म- 
गुरूंची संमति मिळविण्याचा यत्न झाला आहे. ज्या 
ठिकाणचीं मूळची धमंबंधनें आपल्या प्रांतापेक्षां कमी 
शिथिल झालेलीं आहेत अशा मद्रास प्रांतांत हे विचार 
पुरू आहेत, ही गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे. बंगाल व 
उत्तर हिंदुस्थान या प्रांतांतेनही असे विचार सुरू आहेत. 
परतु त्या सवे ठिकाणची माहिती येथें सांगूं लागलों तर 
विस्तार होईल. आपल्या प्रांतांतही अजा प्रकारचे विचार 
चालू नाहींत असें नाहीं. जातिभेदाचे ज्या प्रांतांत अतिशय 
निर्बंध १ जातीच्या पोटजाती व पोटजातींच्या पोटजाती 
होऊन संकुचित समुदायाची एक जात असे प्रकार 
अथ झालेले आहेत, त्या गुजराथ प्रांतांतही थोड्या 
दिवसांपूर्वी सुधारणा करण्याचा, विचार निघाला, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


त्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


इतकेंच नव्हे, तर त्या विचाराप्रमाणें कृतिही होऊ 
लागली आहे. पोटजातींचेही सूक्ष्म भेद होऊन जातीच्या 
संख्येंत संकुचितपणा आल्यामुळें शरीरसंबंधाच्या वगैरे 
कामीं फारच गैरसोय व अडचणी येऊं लागल्या, तेव्हां 
कांहीं सुधारणा करावी, असें कित्येक गृहस्थांच्या 
मनांत येऊन त्यांनीं सुधारणा केल्या आहेत व त्या 
चालू आहेत. या कामांत ज्या गृहस्थांनी थोडेबहुत 
प्रयत्न केले आहेत अला गृहस्थांपैकों कांहीं मंडळी येथें 
हजर आहेत, तेव्हां याविषयींची जास्त माहिती करून 
घेण्याची कोणास इच्छा असल्यास सवड आहे. 
आपल्याहो भागांत यासंबंधाचे विचार सुरू भाहेत. 
थोडे दिवसांपूर्वी येथील कित्येक गृहस्यांनीं लग्नाच्या 
वयाच्या व खर्चाच्या वगैरे संवंधानें निबंध असावे 
असें मनांत आणून जें विनंतिपत्र काढिलें त्यावर 
पुष्कळांची संमति मिळाली आहे. ही गोष्ट ठेली 
पुराव्यावरून सिद्ध करून देतां येईल. तेव्हां या सवे 
हकीकतीवरून आपणांस घ्यावयाचे इतकेंच का, 
व्यक्तिमात्राच्या ठिकाणीं विचाराचा, संकल्पाचा व 
संकल्पाप्रमाणे आचरणाचा प्रयतन सुरू आहे. अगोदर 
विचार व संकल्प व नंतर त्यांचें रूपांतर कृतींत 
होगे, हा धर्म आहे. तेव्हां एकदम संकल्याप्रमाणे 
क्रिया दृष्टीस जरी पडली नाहीं, तरी त्यांत कांहीं 
आश्‍चर्य नाहीं. आपण वरील पापुद्रा जरा एकीकडे 
सारून जर या पुरातन धर्म व आचारवृक्षाचा 
गाभा पाहिला, तर त्यांत तेज आहे, रस आहे, 
जीवन आहे व तो वून व आहे, असा जो 
भास होतो तो चुकीचा आहे, असे आपणांस दिसेल. 
हालचाल चालू आहे, राष्ट्रांतील प्रत्येक भागांत विचार 
होत आहे, व्यक्तिश: कांहीं तरी संकल्पाच्या ख्पानें 
प्रयत्न चालू आहे, असें आपणांस कळून येईल. राजकीय 
गोष्टीच्याच विचाराकडे य़ा देशांतील लोकांचा सर्वस्वी 
कल आहे व धर्म आणि आचार यांविषयी कांहीं क 
चालू नाहीं, असें जें कित्येकांच्या म्हणण्यांत येतें तह 
र क्ष्म विचारांती दिसेल. 


सर्वांशी बरोबर नाहीं, असें सू र 
बाह्य देखाव्यांत राजकीय उन्नतीची चळवळ विशेष 


स्पष्टपणानें दिसते, येवढ्यावरून केवळ राजकीय 

उन्नतीकरितांच पुष्कळ लोकांची आस्था आहे र धम 

आणि आचारसंवंधी विचार कोणी करीत नाही, असें 

कदाचित कोणास वाटेल; परंतु वस्तुतः प्रकार तसा 

नाहीं. धम आंणि,आंचार यांत सुधारणा झाली पाहिजे, 
न. भां. १२ 


अनुक्रमणिका 


८९ 


केवळ अनाचार होऊन न राहतां व्यवस्थित मार्गानें 
कांहीं तरी गोष्टी घडल्या पाहिजेत, असें मानणारे व 
यासंबंधी विचार करणारे बरेच लोक सापडतील. आतां, 
हा जो विचार चाललेला आहे म्हणून सांगितलें तो 
विचार केवळ तारायंत्राच्या जलदीने चाललेला आहे, असें 
कित्येकांस वाटतें व कित्येकांस तो अति थंडाईनें व 
मंदपणानें चालला आहे असें वाटतें. एक दुसर्‍यांला 
उतावळे व दुसरे पहिल्यांहा थंडे असें म्हणून एकमेकांना 
एकमेक दूषणें देत असतात. केवळ आविशानें व अधीर- 
पणानें कोणत्याही गोष्टीकडे अवलोकन केल्यानें जे दोष 
घडतात तेच दोष या दोन्ही बाजूंच्या विचार करणारांत 
आहेत. एकाला वाटतें कीं, हे विचार करणारे विमानांत 
बसून कोठें आकाशांत भरारी मारतात कोण जाणे. 
दुसर्‍याला वाटतें कीं, विचार करणारे इतके मंद व 
क्षिथिळ आहेत कीं, कांहींच सुधारणा झाली नाहीं 
म्हटलें तरी चालेल. या दुसर्‍या पक्षाच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे शिथिलता किती आहे हें लक्षांत येण्याकरितां, 
मी एक लहानपणीं ऐकलेली गोष्ट सांगतों. 

कोल्हापुरास एका महादेवापुढें नंदी आहे, तो 
उकारापासून कोल्हापुरास आला, अशी आख्यायिका 
आहे. तो कोणच्या प्रमाणानें आला याचें गणित असें 
आहे कीं, तो एका वर्षांत गहुंभर पुढें आला व सातूभर 
मागे गेला; म्हणजे गहुं आणि सातू यांमधील जें अंतर 
तितका प्रवास घडला. व तक्षाच दिरंगाइनें धर्म व 
आचारविषयक गोष्टींचा विचार चालू आहे, असें 
म्हणणारे कांहीं आहेत. एवढा मोठा देश जलद जा 
म्हटल्याने तो जलद चालत नाहीं, किवा जागच्याजागीं 
राहा म्हटल्याने कांहीं एकाच जागीं धरणें धरून बसत 
नाहीं. समुद्राला भरती येत असतांना पहिली लाट जी 
जमिनीकडे येते, ती परत गेली म्हणजे पूर्वीच्या ठिकाणा- 
वेक्षांही मार्गे जाते व येवढ्यावरूनच आपण जर कल्पना 
केली व तिसरी लाट येईपर्यंत वाट पाहिली नाहीं, तर 
समुद्रास ओहोटी लागली आहे, असें आपणांस वाटेल. 
तेव्हां अधीरपणानें विचार करणारांस जी थंडपणाची 
स्थिति वाटते तकी स्थिति वस्तुतः नाहीं व केवळ 
विमानांतून उडून जाण्याइतकी जलदी चालली आाहे 
असें जें वाटतें, तितकी जलदीही नाहीं. एवढा मोठा 
समाज जितक्या रीतीनें हालावयाचा तितक्‍या रीतीनें 
जरी हालला नाहीं, तरी तो हालत आहे. एकंदरीने 
जर पाहिलें, तर त्याचें पाऊल पुढें पडत आहे, हें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९० 


अगदीं उघड आहे. आतां थंडे व उतावळे येवढेच 
मतांतराचे भेद आहेत असें नाहीं. तर आणखीही भेद 
आहेत, ते भेद कोणते तें सांगण्याचा मी प्रयत्न करितों. 
ते भेद सांगतांना अमुकच पक्ष चांगला व अमुकच 
वाईट असें आपल्यासारख्या श्रेष्ठ मंडळीपुढें सिद्धान्त- 
पूवक सांगण्याचा माझा अधिकार नाहीं, किवा 
कोणत्याही पक्षाची निदा, किंवा विटंबना करण्याचा 
माज्ञा स्वभाव नाहीं व प्राथनासमाजाचें ठिकाणही तसें 
नाहीं. आमच्या प्राथंनासमाजपंथाचा विशेप गुण हाच 
आहे कीं, सर्व धमंगुरू, सर्व धमंपुस्तर्के आम्हांस पुज्य 
आहेत व सर्वात जें चांगलें असेल तें ग्राह्य करण्यास 
आमची हरकत नाहीं. वायबलव त्याच्यावर तुकारामाचा 
गाथा हीं पुस्तकें मेजावर ठेविलेलीं असतांना एके 
दिवशीं एक मिशनरी गृहस्थ माझे घरीं भेटण्यास 
आले. त्यांनीं विचारिलें कीं, हीं पुस्तकें कोणचीं, 
तेव्हां मीं त्यांस नांवें सांगितलीं. ते म्हणाले कीं, 
“तुकारामाचा गाथा वरकां व बायवल खालीं कां? ” 
तेव्हां मी म्हणालों को, तुम्हीच त्याचें कारण सांगा. 
ते म्हणाले, “ गाथा लौकर हातास यावा म्हणून वर 
ठेविला आहे.” मी म्हणालों कीं, त्या गाथ्याला 
आधार असावा म्हणून खालीं बायबल आधारास दिलें 
आहे, तेव्हां गाथा वर जरी असला तरी त्याला आधार 
देणारे बायबल आहे. मला त्या गृहस्थाशीं उगीच 
वितंडवाद करावयाचा नव्हता, तेव्हां वरील उत्तर 
देऊन मीं वेळ मारून नेली. ही गोष्ट येथें सांगण्याचे 
कारण इतकेंच कीं, कोणचा धर्म किवा धरमंगुरू नीच 
किंवा हलका असें मुळींच न मानतां, सर्वांच्या योग्यते- 
प्रमाणें त्यांस मान द्यावयाचा व ग्रहणीय जो भाग 
असेल त्याचा स्वीकार करावयाचा, असा प्रार्थना- 
समाजपंथाचा अभिप्राय आहे. असो. थंडे व उतावळे 
या दोन भेदांशिवाय आणखी जे भेद आहेत त्यांविषयी 
आतां दिग्दर्शन करितों. कोणाला असें वाटतें कीं, 
जुन्या धमंगुरूंना शरण जाऊन त्यांच्याकडून नवीन 
सुधारणा अमलांत आणाव्या. दुसर्‍या पक्षास असें 
वाटतें, कीं जुन्या धर्मगृरूचीं उत्पन्ने व इतमाम ज्या 
बहुजनसमाजाच्या खुषीवर अवलंबून आहेत त्यांचे 
हातून त्या समाजास नाखूष होण्यासारिखे वर्तन 
कदापिही होणार नाहीं व त्यांचे हातून नवीन सुधारणा 
होण्याची आश्या नाहीं. धमंरूप व 


तैक्षाच्या वरची ही 
जी जुनी साळ झालेली आहे ती तज्ञीच राहूं द्यावी 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


व आंतील गाभ्यांत जोम वाढत चालला म्हणजे 
भोंवतालचें कवच हें कांहीं दिवसांनी आपोआप 
गळून पडेल, त्याच्या भानगडीस आज लागूं नये. 
या दोन्ही पक्षांच्या म्हणण्यांत अंशतः. ग्राह्मांश आहे 
व दोन्ही अगदीं त्याज्य आहेत असें कांहीं नाहीं. 
कित्येक सुधारणा धर्मंगुरूंना वश करून घेतां येण्या- 
सारख्या जरी आहेत, तथापि कांहीं सुधारणा अश्या 
आहेत कों, त्या अमलांत आणण्यास धर्मगुख्चें साह्य 
उपयोगी होईल, असा संभव नाहीं. जुन्या धर्मगुखूंनीं 
समजुतीवर येऊन नवीन काळास अनुसरून अक्ला 
सुधारणा केल्याची उदाहरणें मुळींच नाहींत, असें जरी 
नाहीं, तरी तीं फार थोडीं आहेत. वल्लभ, रामानुज, 
वैष्णव वगैरे नाना पंथ जे निघाले त्यांचे प्रवर्तक 
निरनिराळे झाले व पुर्वीच्या धमंगुरूंनीं नवे पंथ काढले, 
असें कांही ज्ञालें नाहीं. धमंगुरूंचें साह्य घ्यावें याविषयी 
जसा मतभेद आहे, त्याच प्रमाणें धर्मपुस्तकांचाही 
आधार घेण्याविषयी मतभेद आहे. कित्येकांचे म्हणणें 
असें आहे कों, तुम्हांला जे नवीन आचार स्थापावे असे 
वाटत असतील त्यांस जुन्या पुस्तकांचा आधार घ्या, 
जुन्या पुस्तकांचे अर्थ तुम्ही निराळे लावा, पाहिजे तर 
एंखाद्या जागीं आहे असें असेल तेथें नाहीं असा अथं 
घ्या ! परंतु जुन्या धरमपुस्तकांची परंपरा सोडूं नका ! 
उलट पक्षाचें असें म्हणणें आहे की, जुन्या धरमंपुस्तकांचे 
हवे तसे वेडेवांकडे अर्थ काढावयाचे व वेदांतूनही 
आगगाड्या आणि तारायंत्रे असल्याचे पुरावे घ्यावयाचे, 
म्हणजे ती गोष्ट हास्यास्पद र 


होते व सत्याचा अपलाप 
केल्यासारखं घडते. तर 


त्या भानगडींत न पडतां, 
जुन्यांत जेवढा ग्राह्य भाग असेल तेवढा घ्यावा व 
नसेल तर तो नाहीं असें म्हणून, हल्लींच्या काळास 
अगुख्प असणारे नवीन आचार चालू करावे. या दोन्ही 
पक्षांच्या म्हणण्यांत त्या त्या बाजंचीं कारणें आहेत. 
जुन्या धरमंगुख्ची जरी परंपरा सुटली, तरी जुन्या 
धमपुस्तकांची परंपरा न सोडतां त्या पुस्तकांचेच अथ 
करून, किवा त्यांवर टीका करून, आपल्या पंथांस 
अनुकूल करून घेतले अशीं उदाहरणें आहेत. रामानुज, 
वल्लभानुयायी, वैष्णव वगैरे जे पंथ आहेत त्यांचा 
इतिहास अश्याच प्रकारचा आहे. आतां उलट पक्षाचें 
जें म्हणणें आहे, त्यासही सबळ कारणें आहेत. प्रथम 
जुन्या ग्रंथांतुन हवे तसे अर्थ काढावयाचे, म्हणजे यांत 
सत्याचा अपलाप होतो व शिवाय थट्टेसही ती गोष्ट 


श्‌ 


र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत "ह 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


कारण होते. दयानंदजी येथें आले होते त्या वेळीं 
वेदांतुन त्यांनीं तारायंत्रें काढिलीं, ही गोष्ट थट्टेस 
कारण झाली, हें आपणांस माहीत आहेच. शिवाय 
आमचे जुने ग्रंथ म्हणजे कांहीं लहानसहान प्रकरण 
नव्हे. मुसलमानांचे कुराण, ख्त्रिस्त्यांचें बायवल येवढींच 
काय तीं प्रमाणपुस्तकें. त्या पुस्तकांचे आपल्या पंथास 
अनुकूल अर्थ करून घेऊन मुसलमानांतही निरनिराळे 
भेद झालेले आहेत. परंतु आमचे धर्मग्रंथ म्हणजे अगदीं 
पुरातन काळच्या वेदांपासून तों पुराणापर्यंत, येवढेच 
नव्हे, तर कालच्या सत्यना रायणाच्या पोथीपर्यंत आमचे 
सर्वच धमंग्रंथ ! तेव्हां इतक्या सगळ्या घमंग्रंथांची 
व्यवस्था लावण्याचे काम कठीण आहे, हेंही खरें आहे. 
आमच्या लोकांना परंपरेची आस्था आहे, परंपरा 
सोडून एकदम वळण्यास ते धजत नाहींत; पंधरा 
दिवसांनीं एकादशी करावयाची, असा एकदा नियम 
घाळून दिला, कीं सर्वे देशावर, सर्व ठिकाणीं, एका 
काळीं लोक उपोषण करितांना आढळतात. तेव्हां 
परंपरेची सांगड होतां होईल तोंपर्यंत ठेवावी, असें 
म्हणणारांच्या बाजूसही सबळ कारणें नाहींत, असें 
कांहीं म्हणतां येणार नाहीं. हे दोन जसे भेदाचे प्रकार 
सांगितले तसा तिसरा भेदाचा प्रकार असा आहे की, 


कांहीं लोक असें म्हणतात कीं, तुम्ही कांहीं उगीच गडबड 
व तारायंत्र झालीं 


व बडबड करूं नका; आगगाड्या 

आहेत, तीं तुमचा जातिभेद मोडतील, अनेक वेड्या 
कल्पना नाहींशा करतील, सर्व कांहीं होईल; तुम्ही 
दहा-वीस वर्षे डोळे मिून स्वस्थ बसा कसे ! कित्येक 
कामें अशीं आहेत कीं, तीं स्वस्थ बसून पाहाण्यासारखीं 
आहेत. परंतु येवढा मोठा समाज केवळ डोळे मिटून 
स्वस्थ बसल्याने आपोआप हालचाल करील व योग्य 
मार्गाने जाईल, असें म्हणणें हाही दोष होईल. 
आगगाड्या-तारायंत्रें आहेत तीं सर्व करतील, असें 
म्हणणार्‍या वर्गास काय नांव द्यावयाचें याचा विचार 
मी आज सकाळीं करीत होतों, परंतु मला कांहीं 
चांगळेसें नांव सुचले नाहीं, म्हणून, तुत आगगाड्या- 
तारायंत्रवाली मंडळी असें आपण त्यांना सोईकरितां 
नांव देऊं! आगगाड्या व तारायंत्रे आहेत खरीं पण तीं 
कोणाचीं ? तुम्हांआम्हांला आगगाडी चालवितां येत 
नाहीं, तार लावतां येत नाहीं, त्या तुम्हींआम्हीं 
आगगाडी-तारायंत्राची गोष्ट घेऊन केवळ डोळे मिटून 
बसावें व आगगाडी आम्हांस नेईल तिकडे जाऊ, 


अनुक्रमणिका 


९१ 


तारायंत्र सांगेल तें ऐकूं, असेंच केवळ म्हणून धर्म व 
आचारविषयक विचारांत कसें चालेल ? आपणांस ज्या 
मार्गाकडे जावयाचें आहे त्या मार्गासच सुरक्षितपणे व 
कांहीं अव्यवस्था न होतां आपण जाऊं, असें कांहीं 
म्ह्णतां येणार नाहीं. तेव्हां आगगाड्या-तारा-यंत्रवाले 
मंडळीच्या म्हणण्यांत जरी सत्याचा थोडासा अंश 
असला, तरी त्यागाचा भाग बराच आहे. या तीन 
प्रकारांशिवाय आणखी एक चोथा मतभेदाचा प्रकार 
आहे तो असा कीं, कित्येक लोक असें म्हणतात कीं, जे 
आचार आणि पंथ नवीन असावे किवा सुधारणा व्हावी 
असें वाटेल, ते तुम्ही पाहिजे तर करा. व्यक्तिशः: 
ज्याचा त्यानें आपापल्या ठिकाणीं विचार करून पाहिजे 
ते आचार ठेवावे; परंतु सभा भरवून आणि व्याख्याने 
देऊन आणि वतंमानपत्रांतून निवंध लिहून तुम्ही उगीच 
लोकांना कां त्रास देतां ? या पक्षांचें म्हणणें आपणांस 
कदाचित सकृद्दशंनीं चुकीचे वाटेल; परंतु त्यांत 
घेण्यासारखा भाग बराच आहे. समाजांतील प्रत्येक 
व्यक्‍तीला योग्य वाटेळ तसें त्याच्या हातून घडूं 
लागलें, तर पर्यायानें सर्व समाज सुधारला, असेंच 
म्हणतां येईल. परंतु या पक्षाच्या म्हणण्यांत कांहीं 
त्याज्य भागही आहे; तो असा कीं, ज्याचें त्यानेंच 
आपल्या ठिकाणीं आचरण करूं म्हटलें व दुसर्‍याच्या 
साह्याची पर्वा केली नाहीं, तर कित्येक कामीं त्याचें 
चालणार नाहीं. लग्नाचेंच उदाहरण जर आपण लक्षांत 
आणिलें तर निदान दोन कुटुंबांची तरी एकमेकांस 
गरज असते व ज्याचा त्यानें आपलाच हेका धरला, 
तर चालणार नाहीं, हें उघड आहे. तेव्हां व्यक्तिशः: 
आचरण करावें, या म्हणण्यांत जरी ग्राह्य भाग बराच 
आहे, तरी आपल्याबरोबर दुसर्‍यांनींहीं सुधारणेच्या 
मार्गास लागलें पाहिजे, हीही गोष्ट जरुरीची आहे व 
तत्प्रीत्यथं प्रयत्न केले पाहिजेत. हे चार मतभेदाचे प्रकार 
सांगितले. यांशिवाय एक पांचवा प्रकार आहे. 
कित्येकांचे असें म्हणणें आहे कीं तुम्हीं या बुद्धिवादाच्या 
गोष्टी लोकांस सांगून काय उपयोग ? कांहीं नियम 
करा, कायदा करा, म्हणजे लोक त्याप्रमाणें आपोआप 
वागूं लागतील. तुम्हीं कंठशोष केलात आणि दुसर्‍याचा 
करविलात म्हणून कांहीं उपयोग होणार नाहीं. या 
म्हणण्यांत सत्याचा अंश आहे. उपदेशानेंच कित्येक 
गोष्टी होत नसतात. सती जाण्याची चाळ जर 
कायद्याने बंद झाळी नसती, तर तो प्रकार अजूनही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


१२ नवभारत 


कांहीं अंशाने तरी चालला असता. त्याचप्रमाणे देवी 
काढणें वगैरेविषयीं जे कायदे आहेत, त्यांचाही असाच 
प्रकार आहे. म्युनिसिपालिटीचा डॉक्टर घरोघर गेला 
आणि देवी काढणें चांगलें असा त्यानें उपदेश केला, 
तरी पोरें लपवून ठेवून देवी न काढूं दिल्याची 
उदाहरणें सांपडतील. बाप म्हणेळ पोर आजारी 
आहे, भाऊ म्हणेल लहान आहे, मावशी म्हणेल 
आपल्या आजोळीं गेलें आहे, कोणी म्हणेल, देवी 
आमच्या घरांत मानवत नाहींत, अश्या अनेक सबबी 
निघतील; परंतु कायदा झाला व शासन असलें, 
म्हणजे मग शितळादेवी रागावत नाहीं, कोणाचाही देव 
रुसून बसत नाहीं, कांहीं नाहीं, मुकाट्याने म्‌लें 
-डाक्‍्टरापुढें हजर होतात ! असा जरी प्रकार आहे, 
तरी सरवेच कामांत केवळ कायद्याचे दडपण असावें, 
असेंही कोणी म्हणणार नाहीं. आमच्या कित्येक 
आचारांच्या सुधारणेसंबंधानें कायद्याचा आधार घेतला, 
तर चालेल असें वाटून कांहीं दिवसांपूर्वी जो उद्योग 
चालला होता, त्यास लोकमताची अनुकूलता असावी 
तशी दिसली नाहीं, म्हणून येथील कांहीं मंडळीने 
स्वखुज्ीनें ञापणास वाटेल तें बंधन ज्याचें त्यानें करून 
घ्यावे, असा उद्योग चालविला आहे व तो चांगला 
आहे. 'कां हो ! तुम्ही कायदा पाहिजे म्हणत होतां 
आणि आतां स्वेच्छेने होणारी तजवीजही बरी म्ह्णतां 
तेव्हां तुमच्या वागण्यांत विरोध दिसतो ' असें जर 
कोणी म्हणतील, तर त्यांस माझें असें सांगणें आहे कीं, 
ज्या तजविजीरने एकादें कार्य घडेल, असे पुर्वी वाटत 
होते, ती तजवीज जर आज होण्यासारखी नसली, तर 
इतर जे सुधारणेचे मार्ग आहेत त्यांचें अवलंबन करण्यांत 
कांहीं विरोध नाहीं. असो. तेव्हां उतावळे व थंडे 
यंवढेच ' मतभेदाचे प्रकार आहेत असें नाहीं, तर 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९२९३ 


आणखीही अनेक मतभेदाचे प्रकार आहेत. धर्मे व 
आचारांच्या सुधारणेचा विचार जरी सवंत्र देशभर 
सुरू आहे, तरी आतां सांगितलेल्या अनेक प्रकारच्या 
मतभेदांनीं सुधारणेचा मार्ग जितका सुलभ व्हावयाचा 
तितका तो होत नाहीं. मनुष्यामनुष्यांत मतभेद हा 
जरी असावयाचाच, तरी निरनिराळ्या मतांच्या 
लोकांनीं आवेशास चढून आपलेंच मत तेवढें योग्य असें 
म्हणून, दुसर्‍याच्या मताची अवहेलना व विटंबना न 
करितां, जर युक्तिवाद केला, तर कुत्सितपणा आणि 
मत्सर वाढणार नाहींत. ज्यानें त्यानें आपापल्या 
ठिकाणीं निरनिराळ्या मतभेदांचा श्ांतपर्णे विचार 
करून, जो मार्ग ज्या कामीं अनुसरणें इृष्ट वाटेल तेवढा 
मार्ग अनुसरावा, म्हणजे एकजुटीनें कार्यभाग होण्याचा 
संभव आहे. तेव्हां धर्मविचाररूपी वृक्ष अगदीं कुच- 
कामाचा झाला आहेव त्यांत कांहीं जोम राहिला 
नाहीं, कलियुगांत परमेश्‍वर आपणांस सोडून गेला आहे 
व जिकडे तिकडे अनवस्था, अनाचार पसरण्याचा हा 
काळच आहे, अशी आपली समजूत करून न घेतां 
ठुकारामबावांनीं म्हटल्याप्रमाणे, परमेश्‍वर संकटाचे 
वेळीं आपलें रक्षण, पोषण आणि पालन करण्यास सिद्ध 
आहे, हें मनांत वागवून, आपण सर्वांनी आपलें आचरण 
ठेवावें. आपला देश फार पुरातन व आपला धर्मही 
अनादिकालाचा आहे. कोणचा देश सातशे वर्षे, कोणचा 
हजार वर्षे, अशी जशी गणती सांगतां येईल, तशी गोष्ट 
कांहीं आपल्या या पुरातन देशाची नाहीं. तेव्हां इतका 
टिकलेला व पाय धरून राहिळेला धर्मवृक्ष अगदीं वठून 
जाईल असें कांहीं नाहीं. परमेश्‍वर धरमरक्षणाचे कामीं 
आपणांस हातीं घेऊन वागवील, असा भरंवसा ठेवावा, 
इतकें सांगून भापला बराच वेळ मीं घेतला याबद्दल 
माफो मागून खालीं वसतो. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


९३ 


लूथरचा काळ व सध्याचा काळ यांची तुलना 


या देशांत सुधारणेचे बीं रुजविण्याची जी खटपट 
चालली आहे ती व्हावी तशी फलद्रूप होत नाहीं, असें 
कांहीं गोष्टींवरून कधीं कधीं आपल्या मनांत येऊं 
लागतें. तेव्हां ही जी आपल्या मनाची कधीं कधीं 
निराशेकडे प्रवृत्ति होते, तिच्या यथायोग्यते विषयीं 
दोन शब्द बोलण्याचें आज माझ्या मनांत आहे.व तें 
करण्यास अन्य ठिकाणीं अन्य काळीं सुधारणेसंबंधानें 
जे प्रयत्न झाले ते व आपले प्रयत्न, त्यांची व आपली 
स्थिति वगैरे गोष्टींची जर आपण तुलना केली, तर 
आपल्या प्रयत्नांच्या व सिद्धीच्या बरेवाईटपणाबद्दल 
आपणांस कांहींश्ी अटकळ करितां येईल. असा अन्य 
ठिकाणचा प्रसंग म्हटला म्हणजे ' रेफमेशन ' या नांवानें 
प्रसिद्ध अशी जी युरोप खंडांत धर्मक्रांति झाली, ती 
होय. ह्या धर्मक्रांतीच्या आरंभास आज चार-पांचक्षे वर्षे 
होऊन गेलीं आहेत व आपल्या इकडील सुधारणेच्या 
प्रयत्लांस सुमारें पन्नास-साठ वर्षे झालीं आहेत. तेव्हां 
चार-पांचक्े वर्षांपूर्वीची पश्चिम युरोपाची स्थिति व 


आपली सध्याची स्थिति यांची आपणांस तुलना करून 


पाहिली पाहिजे. या काळचा पश्चिम युरोपाचा इतिहास 
असा एक विशेष भेद 


पाहिला असतां, त्यांत आपणांस 

दिसून येतो कीं, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली वगैरे 
देश जरी राष्ट्ृत्वानें, राज्यव्यवस्थेनें व भाषेने. त्या 
वेळीं परस्परांपासून भिन्न होते, तथापि धमंदृष्टीनें 
पाहतां त्या सर्वांत ऐक्य होतें. ते सवे एका 
धर्माध्यक्षाच्या अमलाखालीं असून त्याची आज्ञा त्यांस 
शिरसावंद्य असे. आपल्या इकडे पाहातांही साठ-सत्तर 
वर्षांमागें असाच प्रकार होता. हिंदुस्थानचा विस्तार 
परिचिम युरोपापेक्षां कमी नसुन, भाषा, राष्ट्रत्व वगैरेंनी 
प्रांताप्रांतांत जरी भेद असला, तथापि हिमालयाच्या 
पायथ्यापासून तों कन्याकुमारीच्या टोंकापर्यंत बहुतेक 
सर्वे लोकसमूहास एकच धर्मबंधन होतें व आहे. 
आम्हांत राष्ट्रैक्‍य नाहीं म्हणून नेहमीं प्रतिपादन 
करणारे लोकही आम्हांतील धर्मेक्य कबूल करतात. 
तात्पर्य, या धमँक्यासंबंधानें चार-पांच््रे वर्षांपूर्वीचा 
पड्चिम युरोप व सध्याचा आपला देश यांत बरेंच 


साम्य आहे, असें दिसून येईल. परंतु या साम्यांतही 


अनुक्रमणिका 


एक भेद आहे. धर्मसंबंधानें सार्‍या पडिचिम युरोपावर 
जसें एकट्या पोपाचें, म्हणजे धमंगुरूचें साम्राज्य 
होती, तसें आपल्या इकडे धर्मसंबंधाने सार्‍या देशावर 
ज्याचें एकाधिपत्य आहे असा अधिकारी नाहीं. तेव्हां 
धर्मैकयाच्या दृष्टीनें जरी त्या वेळचा पहचिम युरोप व 
व आतांचें हिंदुस्थान यांत साम्य आहे, तथापि त्या त्या 
धर्मांच्या एकछत्रत्वासंबंधानें उभयतांत वैषम्य आहे, 
असें दिसुन येईल. प्राचीन ग्रंथ व त्यांतील मतें यांचें 
जसें त्या वेळीं सर्वांवर प्राबल्य होतें, त्याप्रमाणेंच 
येथेही आहे. ठरींव मतांच्या विरुद्ध जाणारांची जशी 
त्या वेळीं पांखाड्यांत गणना होत असे तशी आजही 
होते. धर्मसंरक्षणाचें काम ज्यांच्या हातीं होतें त्या वर्गा- 
मध्ये जसे बिशप, मंक, क्लर्जी वगैरे होते, तसे इकडेही 
धर्माधिकारी, भिक्षुक, बैरागी, गोसावी वगैरे आहेत. 
त्या वेळीं लोक जसे अज्ञानी, धमभोळे व चेटकें, फल- 
ज्योतिष, दैविक चमत्कार वगैरेवर विदववास ठेवणारे 
होते, तसे इकडेही आहेत. या अज्ञानी लोकसमूदायावर 
जसें त्या वेळच्या धामिक वर्गाचे पूर्ण वजन असे, तसें 
सध्या येथेही आहे. ' तुमच्या पापांची क्षमा झाली 
आहे' अशा अर्थाचे धर्माधिकाऱ्याच्या सहीशिक्‍्यांचे 
बिल्ले आपणांस मिळाले, म्हणजे आपण पापविमुक्‍्त 
होऊं, असा लोकांचा पूर्ण विश्वास असल्यामुळें, धर्माधि- 
काऱ्यांनीं पैक्षाची जरूर लागली असतां ' इन्डल्जन्सेस 
म्हणून पापविमोचनपत्रे काढून धरमंभोळ'या लोकांपासून 
कसे पैसे उकळले, हें इतिहासवाचकांस माहीत असेलच. 
उत्तरोत्तर था धार्मिक वर्गाची निरपेक्ष बुद्धि लयास 
जाऊन त्यांची लोभबुद्धि जागृत झाली. व कालेंकरून 
ते इतके संपन्न झाले कीं, त्यांच्या संपत्तींचा लोकांस 
मत्सर वाटूं लागला. जमिनीपैकी सुमारें एकतृतीयांश 
भाग या धामिक वर्गाच्या हातीं होता, इतकें सांगितलें 
म्हणजे त्यांच्या स्थितीची सहज कल्पना करितां 
येईल. आपल्या स्वतःच्या इलाख्यांत या बाबतींत जरी 
विद्ठीष साम्य दिसण्यास मार्ग नाहीं, तथापि बंगाल व 
उत्तर हिंदुस्थान यांमध्ये असाच प्रकार आहे. अनायासें 
घरबसल्या सहज प्राप्त होणाऱ्या संपत्तीच्या मागून 
अर्थातच स्वकतंव्यपराड्मुखता व अनाचार यांस सुरुवात 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९्‌ड 


झाली. तिकडील मंक जसे ब्रह्मचयंत्रतापासून भ्रष्ट 
झाले, तसे इकडेही नांवाचे गोसावी असून घरेंदारें 
करून सुखांत नांदणारे लोक आहेतच. त्या वेळीं तेथें 
जशी मूति व साधू यांची पुजा जारीनें सुरू होती, तशी 
आजही येथें आहे. उपवास, व्रतें, यात्रा वगैरेकडे जशी 
त्या वेळच्या तिकडील लोकांची प्रवृत्ति होती, तशी 
इकडेही प्रस्तुत आहे. तात्पर्य, चार-पांच्षे वर्षांपूर्वीची 
पदिचिम युरोपाची स्थिति व आजकालची हिंदुस्थानची 
स्थिति यांत बरेंच साम्य आहे, असें कोणासही वाटल्या- 
वांचून राहणार नाहीं. 
अशा प्रकारें युरोप खंडाची स्थिति असतां मुसल- 
मान लोकांनीं कान्स्टंटिनोपल जिकलें. हे मुसलमान 
लोक ग्रीक विद्येचे द्वेष्टे असल्यामुळें अर्थातच तेथील 
ग्रीक विद्वानांस आपापल्या पुस्तकांसुद्धां पूर्वेकडून 
पश्चिमेकडे प्रयाण करावें लागलें. या नवोन विद्येचा 
लोकांमध्ये जसजसा प्रसार होऊं लागला, तसससा 
त्यांच्या विचारांत फरक पडूं लागला. या पुवी 
भारिस्टाटल हाच काय तो “ एकमेवाद्वितीयं ' मताचा 
उपदेष्टा मानला जातः होता; परंतु हळूहळू साक्रेटीस, 
व्हेटो वगैरे मंडळी त्याच्या साम्राज्यास वांटेकरी झाली. 
या सुमारास त्या त्या ठिकाणच्या देशभाषा बर्‍याच 
उजित दहेस आल्या असल्यामुळें या ग्रीक विद्येचा 
विज्षेष जोरानें फैलाव होत जाऊन नवीन विचारांस 
अंकुर फुटले व लूथरसारखे लोक त्या विचारांच्या 
समर्थनार्थ धैर्यानें पुढें आले. प्राच्य विद्येचा अशा प्रकारे 
वडिचिम युरोपांत प्रवेश होऊन तिच्या योगानें तेथे जणो 
विचारक्रांति झाली त्याप्रमाणेंच पाश्‍चात्त्य विद्येचा 
हिंदुस्थानच्या सुदैवानें येथे प्रवेश होऊन, तिचाही 
आमच्या ठरींव मतांवर परिणाम होण्यास सुरुवात 
झाली. 
असो; येवढा वेळपर्यंत धमंक्रांतीच्या पूर्वीची 
थ्रोप खंडाची स्थिति व सध्याची आपली स्थिति यांचें 
दिग्दर्शन केलें, त्यावरून दोन्ही स्थितींत पुष्कळ साम्य 
आहे, असें दिसून येतें व असें असूनही युरोपाप्रमाणें येथें 
सुधारणेचें बीं वाढीस कां लागत नाहीं, असा प्रश्‍न 
मनांत येणें साहजिक आहे. व त्याचें समाधान न झाल्यास 
निराह्या उत्पन्न व्हावी यांतही नवल नाहीं. परंतु या 
- दोन स्थितींतील साम्याचा जसा आपणांकडून विचार 
होतो, तसा वैषम्याचाही विचार झाल्यास, या निराशेस 
जागा राहील, असें वाटत नाहीं. दोन्ही देशांत धमॅक्या- 


अनुक्रमणिका 


नव'भारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


संवंधानें जरी साम्य आहे, तथापि दोहोंतील एक विशेष 
पुर्वी दाखविलाच आहे. धर्मसंबंधानें सर्व अधिकार 
रोममध्ये एकवटलेला असल्यामुळें त्यावर निशाण धरलें 
म्हणजे इतर ठिकाणीं त्यासंवंधानें फारसे परिश्रम 
करण्याची आवझ्यकता नसे. तसा प्रकार इकडे मुळींच 
नाहीं. विद्यासागरासारख्यांनीं बंगाल्याकडे सुधारणे- 
संवंधानें जे प्रयत्न केले, त्यांचा आम्हांवर मुळींच परिणाम 
होत नाहीं. फार तर काय, परंतु असे गृहस्थ बंगाल्या- 
कडे ह्दोते हेंही आमच्याकडे सर्वांस माहीत नाहीं. 
तात्पर्य, सुधारणेचे निशाण अमुक ठिकाणीं रोंवलें, 
म्हेणजें वाकीचीं ठिकाणें अनायासेंच हस्तगत होण्याची 
जशी युरोपांत सवड होती, तशी इकडे नाहीं. दुसरा 
एक महत्त्वाचा विशेष म्हटला म्हणजे य्रोपांत झालेली 
चळवळ वास्तविक रीतीनें धर्मविषयक नसुन, राज्य- 
विषयक होती. पोपचा सवं राष्ट्रांवर जो अनियंत्रित 
अधिकार होता, तो सर्वासच दुःसह झाला होता, यास्तव 
सुधारकांनीं सुरू केलेलें काम त्यांच्या हातुन आपल्या 
हातीं घेण्यास तेथें जसे राजे व सरदार पुढें आले, तसें 
होण्यास येथें मार्ग नाहीं. व एकापक्षीं तसें नाहीं, हेंच 
इष्ट होय. लूथरला रोमच्या न्यायासनापुढें जबाब 
देण्यास बोलावलें असतां ड्यूक ऑफ्‌ साक्‍्सनीचें त्याला 
जें पाठवळ मिळालें व जमंनीचा वादशाहा पांचवा 
चालूस, इंग्लडचा राजा आठवा हेन्री, यांजकडून 
सुधारणेच्या प्रसाराथं जी मदत झाली, तिचें महत्त्व या 
दोन स्थितींची तुलना करतांना विसरतां कामा नये. 
युरोपांत जी सुधारणा झाली, ती केवळं सुधारकांच्या 
प्रयत्नाने लोकमतांत फरक होऊन अस्तित्वांत आली 
असें नाहीं. बौद्ध धर्माचा हिंदुस्थानांत प्रसार झाला, 
तोही एक-दोन लोकांच्या परिश्रमाचे फळ नसून, 
राजाश्रयाचा परिणाम होय. या सर्व विचारांवरून 
लूथरसारख्या युरोपियन सुधारकांची व आपल्या 
देशांतील सुधारकांची मी बरोबरी करतों, असें कोणीं 
समजूं नये. त्यांचे दीर्घ प्रयत्न, त्यांनीं सोसलेली गांजणक 
यांची आमच्यांतील सुधारकांच्या प्रयत्नांशीं व स्वहित- 
त्यागाशीं कधींच तुलना करतां येणार नाहीं, हें मला 
कबूल भाहे. पण आमचे प्रयत्न तितक्‍या कसोशीनें न 
होण्यास कारणेंही नाहींत असें नाहीं. तसेंच तेथे जो 
विद्येचा प्रसार झाला होता त्या मानानें आपण अजून 
किती तरी मागें आहों; त्यांच्यावर झालेले पुर्वेपरंपरा- 
संस्कार फार तर हजारएक वर्षांचे होते; आम्ही ज्या 


र नवभारत 
“७५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


पुर्वपरंपरेचे गुलाम बनून गेलों आहों ती निदान पांच 
हजार वर्षाहून कमी नाहीं, ह्याही गोष्टी विसरतां 
कामा नये. युरोपांतील सुधारणेस राजाश्रय होता 
म्हणून सांगितलें, येवढ्यावरून दुसर्‍या गोष्टींचे तेथें 
अस्तित्व नव्हतें असेंही नाहीं. तेथील लोकांच्या मनाची 
स्थिति सुधारणाभिमुख झाली नसती, तर सुधारकांचे 
प्रयत्न व राजाश्रय यांचा फारसा.उपयोग झाला नसता, 
हें उघड आहे. शिवाय विद्याप्रसाराच्या योगानें लोकांचीं 
मनें सुधारणेस अनुकूल झालीं असून, लूथरसारख 
स्वसुखनिरभिलाप सारथी सुधारणेचा गाडा हांकीत 
असून व रोमचें आपल्या मानेवरील जूं फकून देण्याच्या 
उद्देशानें राजेरजवाड्यांकडून सुधारणेच्या. पक्षास विज्वेष 
बळकटी आली असूनही, प्राटेस्टंट पंथाचा प्रसार 
काय तो जर्मन जातींतच ज्ञाला व लॅटिन जाती 
रोमनकॅथलिक पंथासच धरून राहिल्या, ही गोष्ट 
विदोष लक्षांत धरण्यासारखी आहे. स्वित्झलंड- 
सारख्या देशांत जमंत संस्थानें प्राटेस्टंट पंथानुवर्ती 
असावीत व लॅटिन किवा इटालिअन संस्थानें रोमन 
कॅथलिक पंथानयायी असावींत, यापासून आपणास 
पुष्कळ बोध होण्यासारखा आहे. असो; कोणत्याही 


डप 


कारणानें,कां होईना, तेथीळ सुधारकांच्या मानानें 
आपल्या सुधारकवर्गाची निःसत्वता, तेथील लोकांच्या 
मानानें विद्या प्रसाराच्या कामीं आपली न्यूनता, त्यांच्या 
पुर्वपरंपरेपेक्षां आपल्या पूर्वपरंपरेची प्राचीनता व 
त्यापासून उत्पन्न होणारी मनाची नैसगिक सुधारणा- 
पराड्मुखता, आणि राजेरजवाड्यांकडून सुधारणेस 
साह्य मिळण्याची अदक्‍्यता वगैरे गोष्टींचा विचार केला 
असतां, गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या अवधींत आपणां- 
कडून कांहींच झालें नाहीं म्हणून निराश होण्याचें कारण 
आहे, असें मळा मुळींच वाटत नाहीं. आतां आपल्या 
सुधारणेची गति मंद आहे हें खरें; परंतु तसें होणें 
अपरिहार्य आहे. घोड्याच्या अंगांत शक्ति असल्यावांचून 
केवळ आपल्या इच्छेकरितां तो भरधाव सुटणें शक्‍य 
नाहीं. व तसें होणें इष्टही नाहीं. पुवींची परंपरा व 
पुढच्या आशा यांचें संमेलन होऊन जेणेंकरून मध्ये फ्‌ट 
पडलेली दिसणार नाहीं अशा रीतीनें आपण आपल्या 
प्रयत्नाची दिशा राखली पाहिजे. तात्पर्य, आतां दिग्दर्शन 
केलेल्या इतिहासाचे शांतपणें अध्ययन व मनन केलें 
असतां, आपणांस निराश होण्याचें कारण नाहीं, असाच 
बोध त्यापासून मिळेल, अशी मला आश्या आहे. 


जेर जे 


- घ्रार्थनासमाजाची आवश्‍यकता काय (आहे ? 


ह्या शहरांत प्राथंनासमाजमंदिर वांधलें जाऊन 
त्याचा नकताच प्रवेशसमारंभ झाला व त्यांत हल्ला 
आपण जमलों भाहों. तेव्हां ह्या मंदिराकडे पाहून येथील 
लोकांच्या मनांत सहजीं असा प्रश्‍न येणार आहे व अन्य 
ठिकाणींही लोक असा प्रश्‍न करितात कों, अद्या 
मंदिरांची आव्यकता काय आहे? पण, हा वास्तविक 
प्रश्‍न नव्हे. समाज जर आहे, तर समाजमंदिरही 
पाहिजेच. तेव्हां मूळ प्रश्‍न असा निघतो कीं, प्रार्थना- 
समाजाचीच आवश्यकता. काय आहे र तुम्हांस जर 
धमंसुधारणा करणें आहे, तर त्याकरितां आजपर्यंत 
काय थोड्या व्यवस्था झाल्या आहेत ? अनेक देवळे 
आहेत; अनेक उपदेशक आहेत; अनेक पंथ आहेत. 

१. १८८७ सालीं अहमद 


: त्या ठिकाणीं झालें. सं० 


अनुक्रमणिका 


तेथे जाऊन आपला कार्यभाग तुम्ही साधून घेण्याचें 
सोडून, ही नवी समाजस्थापनेची खटपट कां करितां? 
असा पुर्वपक्ष लोकांकडून वारंवार होत असतो व 
तो होणेंही रास्त आहे. ह्या पूर्वपक्षाचा उत्तरपक्षही 
लोकांनींच योजून ठेविला आहे ! पण, तो मात्र यथार्थ 
रीतीनें योजिलेलां नाहीं. तो योजण्यांत लोक बरीच 
उतावीळ करितात, असें म्हणणें भाग आहे. लोकांनीं 
ह्याचा उत्तरपक्ष असा योजिला आहे कीं, हें केवळ 
“ अनुकरण ” आहे. हल्लीं जे लोक आमच्यावर 
राज्य करीत आहेत, त्यांचें हें अनुकरण आहे. ते लोक 
देवळांत जाऊन प्राथना करितात, व्याख्यानें देतात, 
त्याप्रमाणेंच ह्या मंडळीला करावयास पाहिजे म्हणून 


नगर येथील प्राथनासमाजमंदिराचा प्रवेशसमारंभ झाल्यानंतर हें व्याख्यान 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९६ 


ही समाजस्थापनेची खटपट आहे. हा उत्तरपक्ष कितपत 
खरा आहे, हें जाणण्याकरितां मी आपणांस असें 
सुचवितो कों, ही अश्ली नवीन धरमंव्यवस्था आज ह्या 
समाजानेंच फक्त केली आहे, किवा इंग्रज लोक मुळीं 
ह्या देशांत आलेही नव्हते त्या वेळीं, तसेंच इंग्रजी 
विद्येचा गंधही नव्हता अद्या लोकांनींही, अज्ञा नव्या 
धमंव्यवस्था केल्या होत्या किवा नाही, हें पाहावे. जर 
पूर्वी अशा अनेक व्यवस्था झालेल्या आहेत, तर त्यांसही 
अनुकरण म्हणावयाचें कीं काय? फार जुने पंथ 
कशाला ? पण, अलीकडील पाउणशें वर्षांत गुजराथेंत 
जो स्वामीनारायण पंथ निघून पुष्कळ फैलावत चालला 
आहे तो अनुकरणाकरितांच काढणारानें काढिला काय? 
असें म्हणणें म्हणजे मोठाच प्रमाद करणें होईल. तेव्हां 
जशीं योग्य कारणें इतर पंथांच्या लोकांस दिसलीं, 
तशींच योग्य कारणें ह्या समाजांच्या स्थापकांस दिसलीं, 
म्हणून ह्या समाजांची चोहोंकडे स्थापना होत आहे. 
प्रचारांत असलेल्या व्यवस्थेत विद्वेष' न्यूनता दिसून 
तिजमुळें चित्तास शांति प्राप्त होईनाशी झाली, 
म्हणजे नवीन पंथाची स्थापना होत असते. तज्ञाच 
कारणांनीं प्राथंना व ब्राह्मसमाजांची स्थापना झालेली 
आहे. 

आतां, अनुकरणाच्या आरोपासंबंधानें इतका 
विचार पुरे आहे. निरनिराळ्या पंथांच्या उत्पत्ती- 
संबंधानें जे दोन शब्द सांगण्यांत आले आहेत, त्या 
पंथांच्या उत्पत्तीपासूत लाभ आहे किवा हानि आहे, 
ह्याचा आतां आपण विचार करूं. खरें म्हटलें, 
विचारानिशीं निरनिराळे पंथ निघणें, म्हणजे धर्म- 
विचाराच्या दिश्या वाढणें व तितकी धर्मविचारांत 
भर पडणें होय. ह्याच्या स्पष्टीकरणासाठी दोन-तीन 
उदाहरणें घेऊं. हिंदुधमं हा गंगानदीप्रमाणें आहे. 
गंगा नदी मूळ उगमापाशीं अतिशय लहान असतां, 
मुखापाशीं एखाद्या समुद्राप्रमाणें विस्तीणं झाली आहे. 
मुखाचे अंगास तिचें पात्र पाहिलें असतां लोकांत 
तिजविषयी जी पुज्यबुद्धि आहे ती व्यथं आहे, असें 
म्ह्णतां यत नाहीं. पण, गंगेस जें येवढे महत्त्व नाले तें 
क्झ्ञानें आलें १ तिच्या मूळच्या प्रवाहापासून नव्हे, तर 
तिळा वाटेंत अनेक नद्यानाले मिळाले त्यांच्यायोगे. 
हे अनेक अन्य प्रवाह मिळाले नसते, तर आज 
सरस्वती नदीची जी अवस्था आहे, तीच गंगेची झाली 
असती. सरस्वतीस अन्य प्रवाहांची भर न मिळाल्या- 


तर पुर्ण 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


मुळें ती वालुकामय प्रदेशांत शोषली जाऊन, जमिनीवर 
तिचा मागमूसही राहिला नाहीं. आपल्या हिंदुधर्माचीही 
स्थिति तीच आहे. त्याच्यांत जर अनेक पंथांच्या 
निरनिराळ्या विचारांची भर पडली नसती, तर 
त्याला आज आहे येवढें सामथ्ये कधींही आलें 
नसतें. आज सूक्ष्म दृष्टीनें पाहाणारास हिंदुधर्मांत 
मुसलमानी धर्माचाही अंश मिसळल्याचे दिसून येईल. तो 
कवीरासारख्या साधूंच्या द्वारे आला आहे. वैदिकधर्मा- 
नंतर जो जवर प्रवाह ह्या देशांत आला, त्यालाही 
हिंदुधर्मानें आपल्या प्रवाहांत सामील करून घेतलें आहे. 
अहिसा परमो धमं: हे जे वचन आज हजारो लोकांच्या 
तोंडून निघतें आहे, त्याला वौद्धधर्माच्या पूर्वी स्थान 
नव्हतें. अलीकडच्या काळांत पाहिलें, तरी बंगाल्यांत 
चैतन्यादि, पंजाबांत नानक व आपल्या प्रांती ज्ञानदेव, 
एकनाथ, रामदास, तुकारामादि साधूंनींही धमंप्रवाहास 
पुष्कळ भर घातली आहे, असें दिसून येईल. ज्या कोणास 
आपल्या धर्माचा अभिमान असेल, त्यांनीं हा धमंविचा- 
राचा ओघ सतत वृद्धि पावेल, असाच यत्न केला पाहिजे. 
ज्यांस त्याची अवस्था सरस्वती नदीसारखी करणें असेल, 
त्यांनी पाहिजे तर ती खुशाल करावी. पण, ते धर्मरक्षक 
व प्रसारक न होतां धमंविध्वंसक मात्र होतील. 

सरा दृष्टान्त आपण केळीच्या झाडाचा घेऊं. 
केळीचा खुंट प्रथम लावावा, त्यास एकच लहानसें पान 
येतें; पण, झाड जसें जोरावत जातें, तसतशीं त्यांस 
एकामागून एक अधिकाधिक जोरदार व विस्तीणं अशीं 
पानें येत जातात. प्रत्येक पान पुर्वीच्यापेक्षां अधिक 
मोठें आलें, तरच झाड चांगल्य़ा स्थितींत आहे, असें 
समजावें. कोणी जर ह्या विस्ताराचा कंटाळा करून 
झाडास एकच पान असले, तरी समाधान मानून स्वस्थ 
राहाण्याची इच्छा करील, तर आपण त्यास कोणत्या 
वर्गांत घालूं ? समंजस लोकांच्या वर्गात कधींही 
घालणार नाहीं. हिंदुधर्माची वाढ वैदिक कालापासून 
आजपर्यंत केळीच्या झाडा प्रमाणे उत्तरोत्तर होत आली 
आहे व ती होणें आपणांस इष्टच आहे. 

तिसरा एक दृष्टान्त आपण वटवृक्षाचा घेऊं. 
वटवृक्षास नव्या नव्या पारंब्या फुटून त्या जमिनींत 
जाऊन त्यांचींच पुढें मोठमोठाली खोडे होतात. व तींच 
त्या वृक्षास आधारभूत अशीं होतात. ह्या नव्या 
खोडांच्या आधाराशिवाय येवढा मोठा वृक्ष कधींही 
उभा राहूं शकणार नाहीं. जसा मुख्य बटवृक्षाचा व. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव' गोविद रानडे ह्यांची धमंपर व्याख्याने 


त्यास फुटणाऱ्या नव्या पारंग्यांचा संबंध, तसाच 
हिंदुधर्माचा व ह्या नवीन दिसणाऱ्या पंथांचा आहे. 
तेव्हां मुख्य मुद्दा जो प्राथंना अगर ब्राह्मसमाजाचा 
पंथ कां निघत आहे, ह्याचें उत्तर ह्या पूर्वे विवेचना- 
वरून उघडच निघत आहे, तें हें कीं, धमंव्यवस्था 
सतत वद्धि पावत राहावी, म्हणून ह्या पंथांचा उद्‌भव 
होत आहे. आतां, कोणी असा प्रश्‍न करितील कीं, 
घर्मविचारास अशी नवी भर घालण्यासारखे साधु 
पुरुष तुमच्यांत कोणी आहेत काय ? ह्या प्रश्‍नास 
आमचें उत्तर असें आहे कीं, जुन्या धर्मव्यवस्थेचें 
स्वरूप बदलून नवी व्यवस्था अमलांत आणावी, असें 
जरी सामर्थ्य आम्हांमध्यें नसलें, तरी जे कांहीं अल्प 
विचार आमच्या मनांत आले आहित ते जागृत ठेवण, 
ह आमचें कतेव्य आहे. अग्नीची लहान ठिणगी असते 


तीच फुंकून फुंकून जागत ठेविली, तर तीच भोंवतालच्या 


इंधनाचा थोडाथोडा अंश व्यापीत जाऊन, पुढें मोठा 


अग्नि करिते त्याप्रमाणें ही धर्मविचाररूपी नवी ठिणगी 
जागत ठेवण्यास पुढें तसाच कोणी सत्पुरुष निर्माण 


आम्ही 
होऊन तिला प्रज्वलित रूप देईल. न लक 
आपल्याकडे तो अधिकार घेऊं इच्छित नाहे मळ 
अल्प सामर्थ्याप्रमाणें कर्तव्य बजावण्यास म्नाः हदी 


सिद्ध आहों. 


11 लीं मित्रमेळयाच 


“ बायबला 


शंत, तरी ख्तरिस्तास 
थिइस्टिक चर्च ” अद्याप चालू 


अनुक्रमणिका 


य़ा उत्सवाचे वेळीं 
अमेरिकेंतील युनिटेरिअन 
थान द्यावयास तयार ना 
प्रमख गुरू मानितात व 


९७ 


कोणी कोणी आम्हांस उतावीळपणाचा दोष देत 
असतात. त्यांचें म्हणणें असें असतें की, आम्ही एकदम 
फार पुढें चाललों आहों. पण, आम्ही त्या दोषास 
मुळींच पात्र नाहीं. आम्ही उलट प्रकारच्या दोषास 
मात्र पात्र आहों ! तो दोष हा कीं, आम्ही कांहीं केल्या 
जागचे म्हणून हालतच नाहीं ! तोंडानें मात्र बोलतों; 
पण हातून तक्षी कृति मुळींच होत नाहीं. कितीही वर्षांनीं 
पाहिलें, तरी आम्ही आपले जागच्याजागी आढळतों* 
तेव्हां तुम्ही जागचे हालतही कसे नाहीं ? असा दोष 
आम्हांस दिल्यास तो यथायोग्य होईल. घाई करून 
फार पुढें जाण्याची मुळींच भीति नको ! कारण, 
आपण सर्वच लोक असे मठ्ु आहोंत कों, कोणतीही 
गोष्ट अमर्याद वेगानें होण्याची भौति नको ! उलट 
आमच्यामध्ये जी शिथिलता आहे, तिला घालविण्याचा 
प्रयत्न मोठ्या प्रमाणानें व्हावयास पाहिजे. तेव्हां 
विचारपुर्वक पाहाणारास दिसून येईल कीं, लोक जे 
समाजावर आरोप घेंत असतात ते केवळ गैरसमजा- 
मुळें घेत असतात. समाज त्या आक्षेपांस मुळींच पात्र 
नाहीं. समाजाचा उद्देश आपल्या सर्वांच्या हिताचाच 
आहे व त्यास साह्य करणें, हें प्रत्येक विचारी हिंदूचे 
आद्य कतंव्य आहे. 


अ मे 


१ व हिंदुधर्म 


मीं जो विषय आपल्यापुढे मांडण्याचे योजिलें आहे, तो 
असा आहे: 

विलायतेंत रे० चालूंस व्हायसे म्हणून एक धार्मिक 
गृहस्थ आहेत. हे हल्लीं तेथे एकेश्‍वरीमंडळीचे पुढारी 
आहेत. पूर्वी हे चर्च ऑफ्‌ इंग्लंड नांवाच्या ख्थिस्ती- 
पंथाचे मिशनरी होते. परंतु पुढें त्यांनीं तो धर्म सोडून, 
शकेश्‍वरीपंथाची स्थापना केली व त्या पंथाचे काम 


दिलेलें व्याख्यान. 

मंडळी व रे० व्हायसे ह्यांचा पंथ हीं एक नव्हेत. 
हींत. व युनिटेरिअन मंडळी बायबल जरी ईदवर- 
बायबलाकडे त्यांचा ओढा फार आहे. 


एकंदरीनें 
व्हायसे 


असून प्राथनासमाज व ब्राह्मसमाज आणि रे० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट 


तेथें हळूहळू चालू आहे. लंडन येथें प्रसिद्ध होणाऱ्या 
* फॉटंनाइट्ली रिव्ह्य_' नामक मासिकाच्या कर्त्यांनीं 
रे० व्हायसे ह्यांस आपल्या मतान्तराची कारणें काय 
तीं कळविण्याची विनंति केली. रे० व्हायसे ह्यांनी तीं 
दिल्यावर तीं ( कारणें ) त्यांनीं एका स्प्रिस्ती धर्मोप- 
देशकाकडे पाठविलों. आणि त्यांवर त्यांचें उत्तर काय 
होतें तें मागितले. त्यांनी आपल्या उत्तरासह रे० व्हायसे 
ह्यांचा निबंध परत पाठविला. तो सदर पुस्तककर्त्यांनीं 
उत्तरासह्‌ भापल्या पुस्तकांत छापला आहे. हा निवंध 
व हें उत्तर कांहीं दिवसांपुर्वी माझ्या वाचण्यांत आलें, 
त्या आधारावर आज एका विषयासंवंधानें बोलण्याचा 
माझा विचार आहे. 

रे० व्हायसे यांचा निवंध व त्यावरील उत्तर हीं 
दोन्ही मनोरंजक, उपयुक्‍त व बोधपर आहेत. रे० व्हायसे 
ह्यांच्या निबंधांत दर्शविलेली धर्मविचाराची वाजू व 
आमच्या देशांतील ह्या प्राथना व ब्राह्मसमाजांची बाजू 
ह्या सारख्या आहेत. रे० व्हायसे ह्यांच्या मतांत अंतर 
पडण्यास कारण असें झालें कीं, त्यांची पत्नी आजारी 
पडून मरणोन्मुख झाली. त्या वेळीं हे तिच्या ज्ञेजारीं 
बसले असतां, मनुष्याची मरणोत्तर स्थिति काय होणार 
ह्याविषयीं त्यांच्या मनांत विचार घोळू लागले. ख्मिस्ती 
धर्मांत जी मनुष्याची मरणोत्तर व्यवस्था सांगितली 
आहे, तिच्यापासुन त्यांचें समाधान होईना. नंतर स्प्र्स्ती 
धर्माचें परीक्षण करितां करितां एकुणचाळीस तत्त्वां- 
पैकीं त्यांस अठरा मुळींच मान्य होईनात. तीं तत्त्वे 
कोणतीं असावींत ह्याची कल्पना आपणां सर्वांस 
सहज होणार आहे. १. ट्रिनिटी, २. ख्थिस्ताचा 
अवतार, ३. मनुष्ये पापी झाल्याची गोष्ट, ४. देवाचा 
राग, ५. आजन्म शिक्षा, ६. ख्रिस्ताच्या मध्यस्थीनेंच 
पापापासून सुटका, ७. ख्रिस्ताचे प्रायशिचत्त, ८. स्वर्गा- 
रोहण, ९. त्याचा लोकांस उपयोग, १०. कित्येकांची 
सुटका व कित्येकांचा नाश, ११. प्रीडेस्टिनेशन, 
म्हणजे अमुक मनुष्ये तरावयाचीं व अमुक नरकास 
जावयाचीं असा ईइवरी पुर्वसंकेत इत्यादि मतें 
रे० व्हायसे ह्यांस मान्य होईनात. ह्यांच्या निबंधास 
ख्रिस्ती धर्मोपदेशकाकडून जें उत्तर आलें आहे, त्यांत 
ह्यांनीं काढलेल्या सवे हरकती मान्य केल्या आहेत; 
परंतु समाधान अशा रीतीनें करण्याचा प्रयत्न 
व कुळ अश्या ह्रकती असल्या तरी धर्म सोडण्याचे 
काही कारण नाहीं. पदार्थविज्ञानशञास्त्रांतील सिद्वान्तां- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


वरही शंका घ्यावयास जागा असते. पदार्थांत शक्ति 
आहे, असें आपण म्हणतों; पण, शक्ति पदार्थाहून भिन्न 
असते, पदार्थ आणि गुण हे कधीं निराळे होऊं शकत 
नाहींत. अशा ज्ञंका आल्या म्हणून त्या शास्त्राचा 
अभ्यास कोणी सोडला आहे काय ? आजपर्यंत हजारो 
लाखो लोकांचें जर ह्या धर्मापासून समाधान होत आलें 
आहे, तर तो सोडण्याचे कांहीं कारण नाहीं. शास्त्रीय, 
किंवा ऐतिहासिक भागांविषयीं शंका आल्या, तर तेवढे 
भाग पाहिजे तर मानूं नयेत. पण, अंत:करणास जेणेकरून 
समाधान होतें ते भाग मानण्यास हरकत नाहीं. ह्या 
समाधानावर रे० व्हायसे ह्यांचे असें म्हणणें आहे कीं, 
सोळाव्या शतकांत जी धर्मंक्रांति झाली ती पुरी झाली 
नाहीं, तिचें काम अर्धेच राहिलें. पोपचा जो विदोष 
अंमल होता, तेवढा मात्र कमी झाला; पण, जुन्या 
मतांकडे पु्वीप्रमाणेंच अत्यंत कल आहे. तो अवद्य 
कमी व्हावयास पाहिजे आहे. 

अशी तिकडील धर्मविचारांची व्यवस्था आहे. 
पुष्कळ समुदाय एका वाजूस आहे; थोडे लोक दुसर्‍या 
बाजूस असून जुन्या लोकांवर हल्ला करीत आहेत व 
जुने ढोक आपला आग्रह कांहीं कांहीं बावतींत सोडीत 
आहेत. रे० व्हायसेप्रमाणे धर्मातर जरी केलें नाहीं तरी 
सस्ती धर्मातील पुष्कळ गोष्टी अमान्य करणारे 
मोठमोठे शेकडो लोक आहेत. आतां ज्ञापल्या इकडील 


कशी स्थिति आहे है पाहु गेल्यास, साधारणपणें 


धर्मामध्ये 
ह तो.ययवोतोकत यांपूकजेळा माहे तता 
हिंदुघर्माची नाहीं. स्थिर 


धर्माच्या मर्यादा अगदीं ठरवून टाकिल्या आहेत. 


चिंदेखील कौन्सिळें भरून 
॥र ज्ञालेला होता. महंमदी 
आहे. पण, हिंदुधर्माची 
हे. भूतपिज्नाच्चांची पुजा, मूर्तीची 
एकेश्‍वरीमत, असा 

न त चालू आहे. च्या इकडे स्व 
मते आहेत. पंजाबांत गेल्यास शीख माळ क पा 
धमंश्रद्धा दिसेल; पण, एकही 
र॒ नाहीं. इकडे पंढरपुरास जा; तेथे 
आंत मूति आहे, तरी हजारो यात्रेकरू 


व्यवस्था अशीच 
वाढ सदा सुरू आ 
पुजा, ने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


लोक मू्तींच्या दर्शनासही न जातां, नदीच्या वाळवंटांत 
मोठ्या प्रेमानें भजन करण्यांतच संतुष्ट असतात. 
वंगाल्यांत साधु चैतन्याचे जे अनुयायी आहेत, त्यांचाही 
प्रकार असाच आहे. देशाच्या कोणत्याही भागांत गेलें, 
तरी धर्मसंवंधानें परकेपणा वाटत नाहीं; सहज ऐक्य 
होतें. हा एक हिंदुधर्मांत फार उत्तम गुण आहे. ज्या 
आमच्या लोकांस ह्या धर्माचें रहस्य कळलें आहे ते 
कधीं तरी धर्मांचा त्याग करितील, असें कोणास वाटेल, 
तर ती त्याची मोठी चुकी होणार आहे. आमच्यामध्ये 
धर्माविषयी कधीं हट्ट नव्हता व हल्लींही नाहीं. केव्हां 
केव्हां थोडेबहुत वादाचे प्रसंग घडले, तरी देंवटीं ऐक्य 
होतें. ख्मरिस्ती लोक इतर लोकांस अनंत काळच्या 
नरकांत लोटतात; पण, हिंदुधम तसें करीत नाहीं. 
ह्या धर्मात आणखी एक समाधान मानण्यासारखी 
गोष्ट आहे. ती ही कीं, आमचीं धर्मपुस्तकेंही मर्यादित 
नाहींत. त्यांचा ओघ सतत वाहात आहे. श्रुति, स्मृति, 
पुराणें ह्यांपासून तों हल्लींच्या प्राकृत ग्रंथांपर्यंत हा ओघ 
चाळू असून, पुढेंही तो खुंटून राहणार आहे, असें नाहीं. 
विलायतेंत हल्लीं जी वर सांगितलेली धरमसंबंधानें 
चळवळ सुरू आहे तिच्यांत व आमच्या इकडील नव्या 
व्यवस्थेत हा भेद आहे कीं, त्यांच्या चळवळीस तिकडील 


धर्मांत जागा नाहीं; ती अगदीं निराळी पडल्यासारखी 
स्व 


आहे. तसा प्रकार आमचा नाहीं. आमच्या 
नव्या दिसणाऱ्या विचारांस आमच्या धर्मांत स्थान 
आहे. दुसरी एक संतोषाची गोष्ट अशी आहे कीं, 
जातिभेद मानणें, मूतिपूजा करणें, स्पर्शास्पर्शाचा बाजार 
घालणें, अशांपैकी कोणतीही गोष्ट खऱ्या हिंदुत्वास 


अनुक्रमणिका 


९९ 


आवश्यक नाहीं. निरनिराळया गोष्टींत भेद असुनही 
मुख्य तत्त्वाकडे दृष्टि ठेविल्यानें ऐक्य होऊं शकतें. 
बुद्धाचा धर्म जरी दुर्दैवाने आज आमच्या देशांतुन 
गेल्यासारखाच आहे, तरी तोही हिंदु धर्माचाच एक 
भाग आहे व त्याचे आमच्यावर घडलेले संस्कार अद्याप 
जागृत आहेत. आमच्या धर्मामध्ये मनुष्याच्या 
जीवित्वाचा उद्देश येथें सुखोपभोग घेणें, किवा पुर्व- 
जन्मींच्या पातकांची शिक्षा भोगणें असा मानिलेला 
नाहीं, तर हें सर्व जग झाळेप्रमाणें मानिलेलें आहे. येथे 
येऊन मनुष्यानें आपल्या पुढील श्रेष्ठठर जीविताची 
तयारी करणें आहे. दुसरींही कित्येक मतें आहेत; पण 
तीं गौण मानिलेलीं आहेत. नास्तिक मतास तर आमच्या 
देशांत एका काळीं सववत्र मुळींच थारा मिळालेला 
आढळावयाचा नाहीं. त्याचा भामच्या देशांत कोणी 
प्रसार करूं पाहील, तर ती त्याची मोठी चुकी होईल. 
श्रद्धा ही आमच्या इकडे मुख्य आहे. ती पायाशुद्ध असावी, 
असे प्रयत्न चाललेले आहेत. असली पायाशुद्ध श्रद्धा 
असली, म्हणजे दुसरे कितीही भेद असले, तरी आमचे 
लोक कोणाशीं तंटा करीत बसणार नाहींत. अशी 
ह्या धर्माची स्थिति असल्यामुळें कालानुरूप व परि- 
स्थितीस अनुरूप योग्य फेरफार करणें, हें त्यास मुळींच 
बाधक व विरुद्ध नाहीं. ह्या समाजाची व ह्याच्या- 
सारख्या अन्य संस्थांची जी खटपट आहे, ती हिंदु- 
धर्माच्या पायावरच आहे; ती करणारी मंडळी कितीही 
अशक्‍त असली, पापी असली, लोभी असली, तरी 
त्यांचा उद्योग सत्य मार्गानेंच होत आहे, म्हणून त्यांचा 
कोणी विरोध करण्याचें कारण नाहीं. 


0-3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२ 


ज्ञानेश्वर 


मला फार आनंद वाटतो कीं, रा. रा. राजाराम- 
शास्त्री भागवतांनीं हा प्रसंग घडवून आणिला आहे. 
विद्येच्या संस्काराबरोबर साधु पुरुषांच्या ठायीं 
विद्यार्थ्यांचा पुज्यजाव असावा, अशी शिक्षा त्यांना 
देण्याचा शास्त्रीबावांचा विचार आहे. चार वर्षे त्यांनीं 
हा प्रकार चालविला आहे. तूर्तचा प्रसंग साधूंत साधू, 
वंद्यांत वंद्य अशा ज्ञानेश्‍वरांच्या पुण्यतिथीचा आहे. 
आळंदीस तीन दिवस ह्या साधु पुरुषाचें नामसंकीतंन 
करण्यांत येतें. आपण अनेक व्यवसायांत गुंतलेले 
असल्यामुळें आपणांला तेथें जातां येत नाहीं. पण, 
मानसिक रीतीनें त्यांना आपणांस ह्या ठिकाणीं आणितां 

. येईल. त्यामुळें आपणांस समाधान व विश्रांति मिळेल 

: व त्यांच्या प्राप्तीसाठी हा सांवत्सरिक प्रकार चालू 
आहे. 

र्‍ आतां, साहजिक असा विचार मनांत येण्यासारखा 
आहे की, येवढें ज्ञानेश्‍वरांचें माहात्म्य तें काय ? त्यांना 
होऊन सहाशेपेक्षां अधिक वर्षे झालीं; तरी त्यांना 
अजून आपण कां स्मरतों ? त्यांचे आपणांवर असे 
काय उपकार झाले ? त्यांच्यामुळे आपला इतिहास, 
स्वभाववळण ह्यांवर काय परिणाम झाला आहे? 
ह्या प्रश्‍नांचा उलगडा त्यांच्या चरित्रज्ञानावरून सहज 
होणार आहे. येथें आलेल्या गृहस्थांस त्यांचें चरित्र 
अवगत नसेल, असें म्हणणें ठीक नाहीं. यांचें चरित्र 
ज्याला ठाऊक नाहीं, तो महाराष्ट्राच्या बाहेरचा, असें 
म्हटलें पाहिजे. तें चरित्र म्हणजे फार मोठें आहे असें 
नाहीं. सारें वीस-बावीस वर्षांचे चरित्र. त्यांत म्हणजे 
राजेरजवाडे, सरदार व मानकरी अगर मोठे राज- 
कारणी पुरुष ह्यांच्या चरित्रांतल्यासारख्या गोष्टी 
नाहींत. तें अगदीं साधें आहे. ज्ञानेश्‍वरांचे वडील 
विठ्ठलपंत हे व्रतस्थ राहुन दिवस काढीत असत. त्यांना 
विवाह करण्याविषयी दृष्टान्त झाला, त्यावरून त्यांनीं 
विवाह केला. पण, त्यांना संसाराचा कंटाळा आला 
म्हणून ते काकी मुक्‍कामीं संन्यास धारण करण्या- 
करितां गेले. तेथें त्यांच्या गुरूनें संप्रदायाळा अनुसरून 
त्यांना असा प्रश्‍न विचारला कों, आई, बाप किवा 

१. ज्ञानेश्‍वरांच्या पुण्यतिथिनिमित्त १८९३ सा 


अनुक्रमणिका 


वायको ह्या तिघांपैकी कोणाची तुझ्या ठायीं इच्छा 
नाहीं ना? त्यावर त्यांनीं असें उत्तर दिलें कीं, संन्यास 
धारण करण्याची मला सर्वांची परवानगी आहे. मग 
गुरूनें त्यांना संन्यासदीक्षा दिली. पुढे/एके दिवशीं अशी 
गोष्ट घडली कीं, ज्ञानेश्वरांची मातुश्री व त्यांच्या 
वित्यांचे गुरू ह्यांची आळंदी येथें गांठ पडली. त्यांनीं 
तिला आशीर्वाद दिला. ती म्हणाळी कीं, आपला 
आशीर्वाद विसंगत आहे. कारण, पति वैतागून संन्यासी 
वनले आहेत. तिचा पति, तो आपलाच क्िष्य, असें 
समजल्यावर त्यांनीं विठ्ठुलपंतास असें सांगितलें कीं, 
स्वगृहीं पत्नी असंतुष्ट स्थितींत असतां संत्यासधर्म 
यथार्थ नाहीं; तेव्हां भापण संसार करावा. संसार करूं 
लागल्यावर लोकापवाद झाला. लोकवस्तींत आल्यावर 
त्यांना तीन मुलें झालीं. पुढें लोकापवाद टळेना, म्हणून 
विठ्ठलपंत प्रयाग येथे गेले व तेथे त्यांनीं देहत्याग केला. 
मग तीं तीन मुलें ब्रह्मवृंदाला शरण जाऊन आपणांस 
ब्रतबंधाला अधिकृत करण्यास्तव त्यांची विनवणी क॑ 
लागलीं. त्यांनीं त्यांस असें सांगितलें कीं, क्षेत्राचा 
दाखला आणाल, तर तुम्हांला अधिकृत करूं. 

तेव्हां मुळें पैठण येथें गेलीं व तेथे त्यांनीं अद्‌भुत 
चमत्कार केळे, अशी कथा आहे. पैठणकरांनीं त्यांना 
असा उपदेश केला कीं, आपण जो भजनाचा मार्ग 
स्वीकारिला आहे तो सोडूं नका. त्यांचा उपदेश असा 
आहे :- “ अनन्यभक्‍्तीतें अनुसरा.” तेथून तीं मुलें 
स्वत:च्या गांवीं आलीं व सात वर्षेपर्यंत त्यांनीं आपला 
करम चालू ठेविला, त्या अवधींत ज्ञानेश्‍वरांनी गीतेवरील 
टोका, अमृतानुभव व स्फुट ग्रंथ बरेच रचिले; पण 
त्यांचें समाधान होईना. तेव्हां ते नामदेवांबरोबर 
तीर्थाटनाला गेळे. भक्‍तीविषयीं नामदेवांची फार ख्याती 
होती, ती ज्ञानेश्‍वरांनीं त्यांच्याजवळून साध्य करून 
घेऊन जन्मकार्य सफळ झालें असें समजन, इतर साधु 
पुरुष जमवून समाधी घेतली. र 

ह्या चरित्रांत त्यांनीं राज्य घेतलें नाहीं, किवा 
मोठी लढाई मारिली नाहीं; वीस-बावीस वर्षांचे साधे 
चरित्र. तरी अल्प काळांत देहसाथक झालें असें वाटून 


लीं झालेलें व्याख्यान. सं० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


ज्ञानेश्‍वरांनी देह ठेविला, हें कसें ? ह्याची एक कसोटी 
आहे. क्षास्त्रपुराणांत कसोट्या पुष्कळ आहेत; पण, 
त्यांची आम्हांला हल्लीं जरूर नाहीं. आपली कसोटी 
ही भाहे कीं, ज्ञानदेवांचें चरित्र आपल्या चरित्राशीं 
ताडून पाहावें. येथे वीसी-वावीशीच्या घरांत व साठीच्या 
घरांत आलेले बरेच गृहस्थ असतील. त्यांनीं आपल्या 
चरित्रांशीं हें चरित्र ताडून पाहावें. जरी त्यांत वीर, 
करुणा व श्रृंगार हे रस नाहींत, तरी वीराहून वीर, 
करुणाहून करुण व स्थुंगाराहून श्युंगार असें कांहीं ह्या 
चरित्रांत आहे. तेव्हांचीं साधनें व आतांचीं साधनें 
पाहा. हल्लीं शाळा व पाठशाळा आहेत, तक्ा तेव्हां 
नव्हत्या. तरी हल्लींच्या मराठीला जी थोखी व 
भारदस्तपणा आला आहे त्याचे मूळ कारागीर ज्ञानेश्‍वर 
होत. कित्येक असें गाऱ्हाणे करितात कीं, मराठींत 
आपले विचार चांगल्या रीतीनें प्रदशित करितां येत 
नाहींत. पण, मराठींत अर्थगांभीर्य किती आहे हें पाहाणें 
असल्यास ज्ञानेश्‍वरीचें अध्ययन करावें. त्यांत त्यांना 
असें दिसून येईल कीं, मोठीं गूढ प्रमेये, त्या वेळच्या 
प्राकृत, तत्सम, तऱ्हे शब्दांनी अगदीं सोप्या भाषत 
प्रदशित केलीं आहेत. इतकी ज्यांनीं भाषेला योग्यता 
आणिली त्यांनीं भाषेवर थोडे उपकार केले काय ? 
पण, श्रद्धावान व आस्तिक लोक असें म्हणतील 
कीं, मग तुम्हांला गीतेंत गम्य नाहीं. त्यांतले रहस्य 
तुम्हांला कळलें नाहीं. असें गीतेंत काय र्‌ह्स्य 
आहे ? गीतेंत जें म्हणून रहस्य आहे तें | काय हें 
मी पुढें सांगतों- तें ज्ञानेश्‍वरांच्या चरित्रांत आहे. 
ज्ञानेशवरांचें चरित्र व गीताग्नंथही अल्पच आहे. त्यांचें 
चरित्र वीस-बावीस वर्षांचे, गीतेचे अध्यायही अठरा. 
महाभारतादि ग्रंथांप्रमाणें गीता ग्रंथ विस्तृत्त नाहीं. तरी 
त्यांत उत्तम रहस्य आहे व तें जगाला दाखविण्या- 
करितां ज्ञानेश्‍वरांचा अवतार होय. तुम्हींआम्हींपण 
अवतारच घेतले आहेत. पण आपल्यापैकी कोणाचा 
लोभाचा अवतार, कोणाचा कामाचा भवतार, 
कोणाचा आळसाचा अवतार व कोणाचा व्यसनाचा 
अवतार असें निरभिमानपणें आपण शोधूं लागलों, तर 
आपणांस दिसून येईल. सारांश, जगाला व्यसनाचे 
अनिष्ट परिणाम दाखविण्याकरितां आपले अवतार 
असतात व त्यापासून आपणांला बोधही घेतां येईल. 
आतां, आपण तो बोध घेत नाहीं हा भाग निराळा, पण, 
ज्ञानेश्‍वरांनी अवतार घेण्याचें कारण हें आहे कीं, 


अनुक्रमणिका 


१०१ 


गीतेंतील विचारांचा व शब्दांचा जनांवर चांगला ठसा 
उमटावा. श्रीभगवान्‌ निजधामाला गेले व साधूसंत 
नाहींसे ज्ञाले, तेव्हां गीतेचा अवतार झाला. . आतां 
मी अर्धा-एकतास गीतारहस्याविषयीं जें सांगणार तें 
आपल्या मनावर या काळांत चांगलें ठसेल इतका माझा 
अधिकार नाहीं, तथापि आपण जें येथें ऐकाल 
त्याविषयीं चांगल्या अनुभवशील माणसांजवळून खात्री 
करून घ्या व त्याविषयीं सतत विचार करा. 

आतां गीतारहस्य तें काय हें पाहूं. अर्जुन जेव्हां 
अडला होता तेव्हां त्या अडचणींतून त्यानें आपली सुटका 
करून घ्यावी म्हणून श्रीकृष्णाने त्याला बोध केला होता. 
अर्जुनासारखे प्रसंग आपणां सर्वांना यावयाचे नाहींत. 
पण, संसारांत अडण्याचा प्रसंग सर्वांवर येणारा आहे. 
ज्याच्यावर तसा प्रसंग येणार नाहीं, त्याच्यासारखा 
अभागी कोणी नाहीं. अडचणीचा प्रसंग आला, म्हणजे 
आपण कर्तव्यपराड्मुख होऊन जातों. आपल्या ठिकाणीं 
वास करणारे वैरी मोठे प्रबळ आहेत, आपले पांडव 
अगदीं क्षुद्र आहेत; व कौरव वलाढ्य आहेत. घटकाभर 
खऱ्या कौरवांची लढाई बरी, पण आपल्या इंद्रियरूपी 
कौरवांबरोबरची लढाई कठीण. त्या वैर्‍यांच्या नाक्षार्थ 
जसा श्रीकृष्णाचा बोध उपयोगीं पडला, तसा ह्या 
कौरवांच्या नाशा्थं गीताबोध उपयोगीं पडणार आहे. 
श्रीकृष्णानें ज्ञान व धर्म आदिकरून गोष्टींची अर्जुनाला 
एकवाक्यता करून दाखविली व कांहीं प्रश्‍न अंगावर 
घेऊन व सोडवून अर्जुनाला गीतारूपी बोध केला, 
तदनुसार चरित्र करणें फार कठीण आहे. गीतेचा बोध 
करणें फार सोपें आहे. पांच-सहा विद्वान एकत्र ठिकाणीं 
जमून त्यांना तसें सहज करितां येणार आहे. पण 
आम्हांला चरित्र पाहिजे. भरतभूमीर्चे भाग्य म्हणून 
तसें चरित्र ज्ञानेश्‍वरांनी करून दाखविलें; अल्पशा 
काळांत त्यांनीं सर्वे गोष्टी संपादून समाधी घेतली. हे सरव 
अवतारकृत्य आहे. कारण, ज्ञानादिकरून प्राप्तीच्या 
गोष्टी काळाधीन आहेत. एकएका तपाच्या अवकाशानें 
त्यांची प्राप्ति होण्याचा संभव आहे. पण, त्या सवे गोष्टी 
ज्ञानेश्‍वरांनी वीस-बावीस वर्षांत संपादिल्या. तेव्हां 
परमेश्‍वरानें तशीच कांहीं योजना केली होती हें खरें. 
ज्याप्रमाणे सप्तसूर एकत्र होऊन एक आठवा साफ 
निराळा सूर बततो, किंवा सात रंग एकत्र होऊन 
आठवा निराळा रंग बनतो, त्याचप्रमाणें भवित, ज्ञान, 
वैराग्य, योग, नैष्करम्ये, विनय, शांतिव क्षमा ह्या सर्व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


१०२ 
वृत्ति वीस-वावीस वर्षांत एक वनून त्यांतून दुसरीच 
वृत्ति निष्पन्न झाली. हें एक शाळा किवा पाठझाळा 
ह्याचें साधन नसणाऱ्या, लोकांनीं निभंत्संना केलेल्या, 
कुळकर्ण्याच्या मुलानें साधिलें. येणेंप्रमाणें वालपणांत 
समाधान व विनय प्राप्त करून घेऊन तुकाराम, 
रामदास व एकनाथ ह्या साधु पुरुषांकडून ज्ञानेश्वरांनी 
धन्य म्हणवून घेतलें. नेपोलिअन किंवा अलेग्झांडर, 
ज्यांनीं लोकांचे गळे कापिळे, यांनीं जगावर खरे 
उपकार केले नाहींत, तर ज्ञानेश्‍वरांनी केले. ज्ञानेश्‍वरां- 
वर आलेले नाना प्रसंग त्यांना गीतारहस्य शिकविण्यास 
कारणीभूत झाले. ज्ञानप्राप्ति होत नाहीं म्हणून 
ज्ञानेश्‍वरांनी नामदेवांची ज्या भक्‍तीविपयी आख्या 
होती ती भक्ति अशा रीतीनें संपादिली : एके दिवशीं 
ज्ञानेश्‍वरांनी भक्तीची प्राप्ति करून घेण्याकरितां 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


नामदेवांस असें सांगितलें की, मला तुमच्या सहवासांत 
राहून तीर्थयात्रेस जावेंसें वाटतें. त्यावर नामदेवांनी 
असें उत्तर दिलें की, मी ठाकुरद्वारांतुन देवाची आज्ञा 
घेतों. असें म्हणून दोघेही ठाकुरद्वारीं गेले. देवाज्ञा 
घेतांना नामदेवांचे डोळे पाण्यानें भरून आले, पण 
ज्ञानेश्‍वरांच्या डोळ्यांत पाण्याचा एक थेंब नाहीं. हा 
भक्तीचा प्रभाव. पुढें नामदेवांवरोबर तौर्थयात्रा करून 
ज्ञानदेवांनी भक्ति संपादिली. तेव्हां त्यांना देहसाथक 
झालें असें वाटलें व ते देवाच्या सहवासांत राहण्यास 
पात्र झाले, इतका अधिकार प्राप्त झाल्यावर ह्यांनीं 
समाधी घेतली. असें हें चरित्र गीतेच्या प्रमेयांचा 
पडताळा दाखविते; म्हणून त्याचें माहात्म्य विद्यार्थ्यांस 
सांगण्याची रा. रा. राजारामशास्त्र्यांनी विनंति केली. 
त्याप्रमाणे मीं तें काम यथामति केले आहे. 


जेर जर 


रामदास 


कांहीं दिवसांपुर्वी ज्ञानेश्‍वरांच्या चरित्रांत ग्रहण 
करण्याजोगें काय आहे, ह्याचें मीं अल्पमतीनें विवेचन 
केलें होतें. त्या व्याख्यानांत मीं असें सांगितलें होतें 
कों, श्रीमऱ्भवद्गीतेचा बोध ग्रंथरूपाने लोकांच्या 
मनावर चांगला ठसत नाहीं, चरित्रानें चांगला ठसतो, 
यास्तव, ज्ञानदेवांनी अवतार घेतला. ज्ञानदेवांनंतर 
दोनशें-तीनशे वषे जो काल गेला तो ह्या प्रांतांत, 
देशावर व कोंकणांतही मोठा काळजी वाटण्यासारखा 
काळ होता. त्या काळाकडे तेव्हांच्या लोकिकरीतीनें 
अवलोकन केलें असतां, पुराणांत वर्णन केलेल्या 
कलियुगाचा तो काळ आहे, असें वाटत होते; 
व त्य़ा वेळच्या लोकांस ( हल्लींच्या लोकांप्रमाणे ) 
उन्नति प्राप्त करून घेण्याचा आपल्या अंगीं पराक्रम 
नाहीं, असें वाटत होतें. इतिहासावरून असें 
आढळून येईल की, ज्ञानेश्वरांचे समकाळीन नामदेव 
बर्गरे झाल्यानंतर विज्ञानेश्‍वर ( ह्यांनी याज्ञवल्की 
मिताक्षरा टीका लिहिली आहे), हेमाग्रि (ह्यांना 
हेमाडपंत म्हणण्याचा परिपाठ आहे, हे देवगिरीच्या 
जाधव घराण्याचे प्रधान), रामदास, कल्याण 
होतपर्यंत तीनशे वर्षे इतिहासांत खळगा आहे; म्ह्णजे 


अनुक्रमणिका 


धनुविद्येंत, आयुविदेत व शास्त्रांत 
आले नाहींत. सुर्याला खग्नास लागण्यापुर्वी जसा तो 
दिसतो, तसा तो एका तासाने दिसत नाहीं- जेथेतेथं 


काळोख होऊन जातो,- तसें झालें; त्यामुळें आपलें 
स्वराज्य गेले, आपला क 


कोणी फारसे उदयाला 


राजाव व चिर वर्गरे फारसा कोणी झाला नाहीं. 
पुढ दोनशे वर्षांनीं सर्व हिंदुस्थानभर उदयकालाचीं चिन्हे 
पणांस ऐकून माहीतच 
कबीर, कमाल झाले व 
लीन साधूंच्या उदयाचा 
॥धृत्व, पुरुषार्थ, पराक्रम, 
भ मनुष्यपणा येण्यास थोर 
त्याचा समुद्धूव एकाएकीं सवंत्र दिसूं 
काच प्रांतांत दिसळा असतां, तर नवल 
उुसल्मानी अंमल जारीनें सुरू असतां 
सवत्र साधू, शास्त्री, कवि, सरदार, मुत्सद्दी 
उत्पन्न झाले भाणि अभ्युदय दिसूं लागला. 


पंजाबांत नानक झाले. हा समक 
प्रकार मोठा विलक्षण आहे. स 
साहस व विनय, असे जे खरा 
गुण लागतात, 
लागला. तो ए 
नाहीं. तेव्हां 
हिंदुस्थानांत 
व शिपाई उ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


त्यांपैकीं विशेष रीतीनें स्मरणांत ठेवण्यास ज्यांचे गुण 
कारणीभूत झाले, त्या रामदासांचा (ह्यांचे मूळचें नांव 
नारायण) जन्म शके १५३० त झाला. असो. 

वाईट स्थितींतुन सुटका करणारे, किंवा उन्नतीचा 
मार्ग दाखविणारे ते त्या काळचे वाटाडे, किंवा दर्शक, 
क्रिवा अग्रेसर होत. अश्या काळांत ज्यांच्याजवळ हे 
गुण नसतात ते निर्थक होत, हा अनुभव आहे. चितेचें 
स्वरूप सर्वांना ठाऊक आहे. तें अति उग्र असतें. गेल्या 
वर्षी त्या स्वरूपाची थोडीशी दिशा प्रत्यक्ष पाहण्यांत 
आली. राजा तोच, सरकार तेंच, न्यायाधीश तोच व 
प्रजासुद्धां तीच, तरी तसा प्रकार दिसून आला. येथून 
शें-दोनहे कोसांवर, किवा नर्मदेच्या उत्तरभागीं (तेथें 
आपणांपैकीं बरेच लोक गेले असतील) एक देऊळ आहे. 
ह्या देवळाएवढें एक देऊळ शहरांतसुद्धां सांपडणें 
मुष्कील. त्यावर शिखरही नाहीं. इंग्रजींत हिंदु देवळांवर 
शिखरें चढलीं. काशी, वृंदावन, गया, वगैरे ठिकाणीं 
तसेंच परवां आम्ही लाहोरला गेलों तेथें व हैदरावाद 
येथेही कोंदट, लहान व बाहेरून तर हीं देवळें आहेत 
असेंसुद्धा वाटणार नाहीं, अशीं देवळें क कसचुेचन 
वर्षांपुर्वी देवळावर शिखर चढविण्याची हिंदूंची प्राज्ञा 
नव्हती. अशी देश्याची, ज्ञानाची व योग्यतेची हीन 
स्थिति होती व त्या स्थितींतून लोकांची सुटका व्हावी, 
म्हणून समर्थ अवतरले. ह्यांना योगी म्हणा, साधु म्हणा, 
किवा दुसरें कांहीं म्हणा, पण ह्यांना समथं म्हणण्याची 
वहिवाट आहे. ह्यांना समर्थ कां म्हणतात , तुकारामांना 
कधीं कोणीं समर्थ म्हणतांना ऐकिलें आहे ? नाहीं. 

आतां ह्यांना समर्थ कां म्हणावयाचें ? तर त्या वेळीं 
सामर्थ्याची जरुरी होती. सामथ्यंरूपानें परमेश्वराची 
कृपा अवतरावयाची होती. कोणत्याही गुणांत सामर्थ्य 
पाहिजे होतें. तें कां पाहिजे होतें, हें मीं जो इतिहासाचा 
भाग सांगितला, त्यावरून आपणांस समजणारच आहे. 
कवि, साधु, ज्ञानी, राजे, मुत्सद्दी ह्यांची गरज होती र 
त्या स्वात सामर्थ्याची गरज अधिक होती. त्या वेळी 
सवंत्र भूक सामर्थ्याची लागली होती. मग ज्या देशावर 
परमेश्वराची कृपा आहे त्यांत गीतेंतल्या आइवासना- 
प्रमाणें परमेश्‍वर आपल्या कृपेचा अवतार जेणेंकरून 
दृज्य होईल, असा कोणी तरी महात्मा उत्पन्न करितो. 
त्याचें लालन करितो, पालन करितो, त्याच्या अंगीं 
पराक्रम आणन त्याचा गौरव करितो. इतिहासावरून 
भापणांस ठाऊक लाहे कीं, दे्याला नेबळेपणा आला, 


अनुक्रमणिका 


१०३ 


कों त्याचा सामर्थ्याने उद्घार व्हावयाचा. म्हणून 
परमेश्वराने, ह्या वेळीं देशाला नेबळेपणा आला, तेव्हां 
रामदासांच्याद्वारें सामर्थ्याची योजना केली. तें सामर्थ्य 
एकट्या रामदासांनीं दाखविलें असें नाहीं. त्यांना बरेच 
जण साह्यभूत ज्ञाले. त्या सर्वाविषयों सांगण्याचा हा 
प्रसंग नाहीं. तथापि ज्याचा रामदासांशीं उजवा, किंवा 
डावा हात आणि मस्तक असा संबंध त्या शिवाजीचा 
येथे उल्लेख केला पाहिजे. हे रामदासांच्या दहा-पांच 
वर्षांच्या अंतरानें झाले. आतां इतिहासाचा प्रस्ताव 
करीत नाहीं. समर्थ झाले व शिवाजी झाले, तरी' 
ते एकटे काय करणार ? एका पाइचात्त्य ग्रंथ- 
कारानें असें म्हटलें आहे कों, जे अग्रेसर असतात ते 
स्वतः अग्रेसर न होतां समुदायाच्यापुढें येण्याने 
अग्रेसर होतात. येथे इतिहासज्ञ बरेच बसले आहेत; 
त्यांना ठाऊकच आहे को, सोळा-सत्राव्या शतकांतील 
लोकांची नामावळी व अठरा-एकुणिसाव्या शत- 
कांतील लोकांची नामावळी केली, तर दुसरीपेक्षां 
पहिल्या नामावळींत जास्त पराक्रमी लोक सांपडतील. 
शिवाजी म्हणजे मुक्‍ताहारांतले शिरोमणि होते. आतां 
शिरोमणीचा अथे भलताच होतो. कारण, मुक्‍्ताहार 
ज्याप्रमाणें, त्याप्रमाणें शिरोमणि ! तेव्हांच्या लोकांची' 
व आपली तुलना केली, तर आपण फार मागसलेले 
आहोंत, असें दिसून येईल. त्या वेळीं बाजी प्रभू, 
तानाजी मालुसरे, रामदास, शिवाजी आदिकरून थोर 
मंडळी होऊन गेली. रामदासांची साह्यकारी मंडळी 
पंचवीसएक झाली. हल्लीं ज्याला शंभर वर्षांचे आयुष्य 
आहे त्याच्या बापानें रामदासांना पाहिलें असेल; म्हणजे 
रामदासांना होऊन फार वषे झालीं नाहींत. 

त्या एका कालीं तापीपासून कृष्णा-तुंगभद्रेपयंत 
सवंत्र साधू, शहाणे व मुत्सद्दी झाले. असा जो काळ 
झाला, त्यांत विशेष प्रसिद्ध शिवाजी व रामदास हे 
होत. अशा थोर पुरुषांचे पराक्रम, बुद्धिमत्ता व थोरवी 
आपण आठवूं नये काय? ह्या विषयावरील माझी 
आठवण ताजी करण्याकरितां मीं ही सोहनींनीं प्रसिद्ध 
केळेली बखर वाचली. ही लिहिणारे रामदास संप्रदा- 
यांतले होते- त्यांचें नांव हनुमानस्वामी. हे सातारकर 
महाराज यांच्या पदरीं होते. 

रामदासांच्या चरित्राला बखर कां म्हणतात ? 
तुकाराम, ज्ञानेश्‍वर व एकनाथ ह्यांच्या चरित्रांस 
कोठें बखर म्हटल्याचे ऐकिवांत नाहीं. रामदासांच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१०४ 


चरित्राळा वखर म्हणण्याचे कारण, ते राजकीय कामांत 
पडलेले पुरुष होते हें होय; त्यांनीं अन्य रीतीने उपकार 
केले आहेत. ज्ञानेश्‍वरांनी गोतार्थवोध चरित्ररूपाने दाख- 
विला. तसा प्रकार रामदासांचा नव्हे. एका वर्तमानपत्रां- 
तील लेखकाला अशी भीति पडली को, ब्रतमाहात्म्या- 
प्रमाणेच ज्ञानेश्‍वरांचें माहात्म्य होईल. पण, थोरपणाला 
चोहोंकडून गुण लागतात हें त्यांना समजत नाहीं, हेंच 
त्यांचें खरें दुर्भाग्य. ज्या देशांत एकाच अंगचा थोरपणा 
आहे तो देश बाल्यदशेंत आहे, असें समजावें. पवित्रता, 
शूरत्व, ज्ञान, बल व दया यांहींकरून ज्या लोकांत 
थोरपणा असतो, तो देश खरा भाग्याचा. त्याच देशाचा 
उद्धार होतो. पण, एकदेशी थोरपणाला किंमतच नाहीं. 
मुसलमानांचा सवंत्र अंमळू असतां, महाराष्ट्र सर्वे 
गोष्टींत थोर होऊन त्याचा गौरव व कौति धवलित 
झाली. थोराला सर्व अंगांनीं थोरपणा साधितां येईल. 
पण, येथें एका माणसाच्या थोरपणाचा विचार करा- 
वयाचा नाहीं. राष्ट्रांतील लोक हे सर्व राष्ट्राचे रोम 
आहेत, ते थोर झाले पाहिजेत. ते तेव्हां प्रवृत्ति व 
निवृत्ति ह्या दोहोंतही सारखे होते; नुसत्या प्रवृत्तीच्याच 
मार्गे लागले नव्हते, जेवणाचाच उद्योग त्यांना ठाऊक 
होता, असें नाहीं. ह्या देशांत कांहीं काळापुर्वी ब्राह्मण- 
संस्थानिकांच्या पंक्तीला वसणारे ब्राह्मण होते. ह्यांची 
प्रोढी जास्त लाडू खाण्यांत व दूध पिण्यांत होती, हा 
दोबेल्याचा प्रकार झाला. पण, तसा तेव्हां प्रकार नव्हता. 
वास्तविक पाहातां निवृत्तिव प्रवृत्ति ह्या दोन्ही मार्गाकडे 
लक्ष दिलें पाहिजे. प्रसंग आल्यास डगमगतां कामा नये 
व प्रसंग नसेल तर तो आणावयास कचरतां कामा 
नये; तेच लोक भाग्यवान्‌ होत. हैदराबाद, कलकत्ता, 
मद्रास व लाहोर येथील लोक महाराष्ट्राचा गौरव 
करितात व तें नांव यथार्थ आहे असें म्हणतात. ज्या 
लोकांच्या सद्गुणांनीं महाराष्ट्राला मोठेपणा आला, 
त्यांच्याबद्दल आपण बढाई करितां कामा नये. कारण, 
तो मोठेपणा आपण मिळविलेला नाहीं. तो पूर्वाजित 
आहे, त्यामुळेंच महाराष्ट्राला राज्यकारणी सामथ्ये 
आलें व त्यामुळेच तापीपासून तृंगभद्रेपर्यंत स्वराज्य झालें. 
पंडितांत वामनपंडित झाले, साधूंत तुकाराम झाले 

नामांकित मुत्सद्दी व वैद्य झाले, आणि कली र 
तेव्हांच बांधण्यांत आले. त्यांची बांधणी कशी केली, हं 
आतां आम्हांस परकियांना विचारावे लागतें ! त्या वेळीं 
द्रव्यसुद्धां विपुल होतें. अशी आपली तेव्हां स्थिति 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


असल्यामुळें सवंत्र आपणांला ओळखतात. तेव्हां ज्यानें 
मठींत बसून बाहेर अशी कृति केली, त्याला समथ 
म्हणावयाचें नाहीं तर काय तुम्हांभाम्हांला समर्थ 
म्हणावयार्चे ? म्हणून त्यांनाच समर्थ म्हणतात, हें अगदीं 
यथार्थ आहे. जे मोठे असतात त्यांची जन्मापासूनच 
विचित्र हकीकत असते, तुम्ही-आम्ही वगीच्या 
घोड्यांप्रमाणे. रळलेले आहोंत. समर्थांसारखे मनुष्य 
गाडीवानाला न ऐकणारे असे असतात. समथ 
आठ-नऊ वर्षांचे असतां रिवाजाप्रमाणे त्यांच्या- 
वर लग्नाचा प्रसंग आला. त्या वेळीं आपणांस 
सावधान केले, तरी आपण अनवधान असतों. त्या वेळीं 
तुम्हांला-आम्हांला हा प्रश्‍नच सुचत नाहीं. पण समर्थांनीं 
पुरोहितास * सावधान कशाचे! म्हणून विचारिलें- 
पुरोहित म्हणाले, तुझ्या पायांत विडी पडणार. 
पुरोहिताचें उत्तर ऐकतांच, समर्थ आपल्या मातुश्रीला 
सोडून गंगातटाकीं गेले. तेथें त्यांनीं तप केल्यावर त्यांना 
साक्षात्कार झाला. * साक्षात्कार मानणारे मर्ख व त्यांना 
कित्येक शिकलेल्या लोकांत गणीत नाहींत १, अशा 
अर्थाची टीका एका वर्तमानपत्रांत आली आहे. पण 
साक्षात्कारांत फरक आहे. घर बांधलें जाईल व 
नोकरी मिळेल असें स्वप्नांत दिसले व त्याप्रमाणें झालें 
म्हणजे साक्षात्कार झाला असें नव्हे. खरा साक्षात्कार 
पुढें आहे. शिवाजीने रामदासांना असा प्रश्‍न केला कीं, 
महा आपणांजवळ राहावेंसें वाटते. रामदासांनी असा 
उपदेश केला कीं, आपण माझ्याजवळ राहुं नये. आपण 
रायगडास राहावें. मी चाफळास राहीन. तेथून माझी भेट 
घेण्याची इच्छा आपल्या मनांत उत्पन्न झाल्यास, ती परि- 
पणं करण्याची मी एक युक्ति सांगतों. जी गोष्ट आपणास 
कतंव्य असेल, ती करण्यापुवी देवावर हवाला ठेवून, 
उत्कंठित रीतीने इच्छा करून, देवीसमोर निजत जा. मन 
शुद्ध असूं द्या. तें गढूळ असतां कामा नये. (क्षिवाजीचा 
शुद्धपणा घेण्यासारखा आहे. तरी तो चोर होता, बंडखोर 
होता, फलाणा होता, असें कित्येक म्हणतात ! ) नंतर 
3३ समर्थांनी शिवाजीला असें सांगितलें कीं, देवोजवळ 
निजल्यावर आपणास जें स्वप्न पडेल त्याप्रमाणें वागत 
जा. आतां सर्व बाबतींत साक्षात्कार चालेल, असें माझें 
म्हणणें नाहीं. आपली निर्घाराची स्थिति नाहीं 
म्हणून आपणांस साक्षात्कार होत नाहीं. देवाचा भदा 
म्हणजे अंतरात्मा व साक्षात्कार म्हणजे त्याची वाणी, 
(हिला लोकिकांत : भाकाशवाणी ' म्हणतात व ही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


झाली असतां विजांचा गडगडाट होतो असें म्हणतात, 
पण खरोखरी तसा कांहीं प्रकार नाहीं.) हिलाच 
ळल्ट भी ००॥४ल808 किवा ४गं० ०. ९० 
झ्हणजे अंत:करणाचा, किवा देवाचा ध्वनि असें 
म्हणतात. मनुष्य निर्धाराने वागल्यावर त्याहा तो 
साक्षात्कार होणार. मीं निर्धारानें न वागल्यामुळें मळा 
साक्षात्कार झाला नाहीं, म्हणून जो निर्धारानें वागेल 
त्याळा मी हसणार नाहीं, असें तरी असावें. शिवाजीला 
समर्थांचा वरदहस्त होता. त्याला निर्धार करितां आला. 
आपणांस तसा निर्धार करितां येत नाहीं, शिवाजीच्या 
ऊजित दक्षेचें खरें कारण पुंडावा क्विवा बंडाळी नव्हे. 
तर तें कांहीं विशेष आहे. तें हें कीं, रामदासांची वुद्धि 
ब ज्िवाजीची कर्तव्यता. बंडाळीनें व पुंडाव्यानें देशचा 
वेश. धुळीस मिळेल. सराठ्यांनीं ब्राह्मणांचा, किवा 


ज्लाह्मणांनीं मराठ्यांचा द्वेष तेव्हां केला नाहीं शिवाजीच्या 
शेणवी होते. 


मष्ट प्रधानांत ब्राह्मण, परभू, मराठे व 
साधूंतही तसा द्वेष नव्हता, हल्लीं सुतार, कासार व 
शिपी ह्यांच्यांत साधु होऊं नये, असें कित्येकांस 


१०५ 


वाटतें म्हणतात. असा एकंदर महाराष्ट्राचा हौकिक- 
समृच्चय परिणामांनीं झाला. हा होण्यास कारण 
समर्थ होत. व त्यांचे अभंग व स्फुटें वाचलीं म्हणजे 
विशेष प्रकार काय, पुरुषार्थ काय, हें आपणांस चांगलें 
समजेल. मीं सांगावें व आपण ऐकावें अश्ानें कांहीं 
समर्थांची यथाथ पुजा होणार नाहीं. ती करण्या- 
करितां काळ मोडला पाहिजे. तरी थोडक्यांत समर्थांच्या 
बोधाचें लक्षण सांगतों. जसें गीतारहस्य एका इलोकांत 
सांगितलें आहे, तसाच समर्थांचा उपदेश अर्ध्या ओवींत 
आहे. ती अर्धी ओवी ही ' मराठा तितुका मेळवावा, 
महाराष्ट्रधर्म वाढवावा.” मराठा हा शब्द व्यापक आहे. 
क्षिवाजीच्या पदरीं ब्राह्मण, शेणवी, परभू आदिकरून 
सवे प्रकारचे मराठे होते. महाराष्ट्रधर्म हा हिंदुधर्माहून 
भिन्न आहे. त्याच्या तोडीचा जेमतेम इंग्रजी शब्द 
?8100511 होईल. दासबोध, राजनीति व व्यवहार- 
नीति यांची ७1८५००७०१४ आहे. या ग्रंथाचे 
काळजीपूर्वक अध्ययन केलें, तर महाराष्ट्रधर्म म्हणजे 
काय हें कळेल. 


0८. 


एकनाथ 


णि वक्ता ह्यांच्यांतील परस्परसंबंधा- 


श्रोता आ 
ओव्या आहित, त्या 


विषयीं एकत्नाथी भागवतांत दोन 


अद्या ; 
सप्रेम मीत्तलिया भोता । 


ज्ञ पुणं सुखावेना वकता ॥ 

ते तो जाणावा अंबघाचि रिता । 

कथासारासृताची चवी नेणे ॥१॥ 

सप्रेथ्ावा्थे मोनला श्रोता । 

मुक्ततही उल्हासें सांगे कथा ।॥। 

तेथील सुखाची सुखस्वादुता । 

जाणे जाणता सवम ॥ २ ॥ 

वक्‍्त्याकडे थोरपणा येतो कीं श्रोत्यांकडे, हें ह्या 
ओोव्यांत स्पष्ट करून दाखविलें आहे. सप्रेम व भावशुद्ध 
श्रोता मिळाला असतां वक्ता सुखावतो. पण ज्या वक्त्याला 
तो आपल्या श्रोत्यास जी कथा सांगतो तिची चव नाहीं, 
न. भा, १४ 


अनुक्रमणिका 


तो रिता होय. ह्या ओव्यांवरून श्रोत्यांकडे मोठा 
अधिकार येत असल्याचें दिसून येईल. चांगला वक्‍ता व 
चांगळे श्रोते ह्यांचा एके ठिकाणीं समावेश झाला 
म्हणजे जो आनंद होतो तो सवर्म जाणतो, त्यालाच 
मात्र कळेल. ह्या दोन गोष्टी झाल्या. तिसरी 
गोष्ट अशी कीं, ज्याच्याविषयीं श्रवण, किवा कथन 
करावयाचें तो पुरुष असाधारण पाहिजे; म्हणजे 
वक्त्यापेक्षां श्रोते जास्त व श्रोत्यांपेक्षां च रित्रविषय 
जास्त. अशीं चरित्रें ऐकण्याचे प्रसंग शास्त्रीबावांनीं 
आणिले. दोन माझ्या हातून झाले. व एक डॉ. कुटे 
ह्यांच्या हातून झाला. आज एक चौथें चरित्र स्मरण, 
मनन, पूजन व ध्यान करण्याजोगे आहे, त्याचेविषयीं 
मी दोन शब्द बोलणार आहें. कोणी असें म्हणतात कीं, 
ह्या असल्या चरित्रांत काय म्हणण्यासारखे आहे ? 
कोठल्या एंका.चरित्रांत एका काळीं रामदास जन्मले, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


१०६ 


त्यांच्यामुळे पृथ्वी वाढली, कीं समुद्रांतील क्षार कमी 
झाला, किवा आकाशांतील तारे वाढले ? ह्यांनी देशाच्या 
एका कोपऱ्यांत वस्ती केली, ह्यांत काय मोठेसें महत्त्व 
आहे ? ह्यांच्यावर ईश्वरी प्रसाद ज्ञाला असें जरी 
मानिले, तरी त्याच्यायोगे देशाचें असें काय भाग्य 
उघडलें ? ह्या व अशा प्रकारच्या प्रश्‍नांचें उत्त र देण्या- 
पेक्षां, ह्या पुरुषांनी जे समकालीन उपकार केले त्यांची 
आत्यंतिक योग्यता जे जाणत नाहींत ते अभागी, असेंच 
म्हणावें, म्हणजे झालें. वाच्यता करून उत्तर देण्याचा 
प्रयत्न करण्यांत अर्थ नाहीं. ह्या साधु पुरुषांच्या हातुन 
जीं मोठीं कार्ये झालीं तीं ईश्वरी प्रसादावांचून झालीं 
असें मानणारे किती अभागी आहेत, याचें वर्णेन करितां 
येत नाहीं. 

शास्त्रीबावांनी जो हा तिसरा प्रसंग घडवून 
आणिला आहे, हा अखेरचा आहे. हें चरित्र देण्याचा 
उद्देश इतकाच कीं, वक्ता व श्रोता ह्यांच्यांतील 
अंतर्भाव जाऊन श्रोत्यांपासुन वकत्याला स्फूति यावी व 
चरित्रविषयाची आठवण होऊन त्यांची जागृति व्हावी. 
एकनाथांविषयीं मी म्हणजे कांहीं नवीन माहिती 
सांगणार आहें असें नाहीं, सर्व कांहीं त्या एकनाथांच्या 
चरित्रपुस्तकांत आहे. तथापि त्यांत कांहीं लुप्त भाग 
आहे, तो प्रज्वलित केला पाहिजे. दोनशें वर्षांपुर्वी 
झालेल्या पुरुषांची आतां आपण आठवण व त्यांच्या- 
विषयीं विचार करितों, असे पुरुष समाजांत असणें, 
हें सामान्य भाग्य नव्हे. आतां हें चरित्र सांगावयाचें 
म्हणजे श्रोते अडाणी, त्यांनीं तें वाचले नाहीं असा 
माझा ग्रह नाहीं. हें चरित्र सांगणें म्हणजे ते अमुक 
सालीं जन्मले, त्यांनीं अमुक पराक्रम केले व त्यांचा जन्म 
अमुकांच्या कुळीं झाला, हें सांगणें नव्हे. त्या चरित्रांतले 
विशेष काय तें घेतलें पाहिजे. आपण दहावीस स्नेही 
जमलों म्हणजे आपल्यांपैकीं प्रत्येकांत विज्ञेष असतें 
तिकडे आपलें लक्ष असावें. बुद्धि, हात, पाय हे विशेष 
नव्हत; तर कोणाच्यांत वैराग्य विशेष, तर कोणा 
निश्‍चय विशेष, असा प्रकार असतो. 
साधूचे विशेष ओळखले पाहिजे. ज्ञानदेवांचे व रामदासांचे 
विशेष काय तें मों सांगितलेंच आहे. त्याचप्रमाणें 
एकनाथ महाराजांच्या चरित्रांतील विज्रेष लक्षांत ठेवण्या- 
सारखें आहे. ह्यांचा जन्म इ. स. १५४८ त झाला. 
ल भाषेप्रमाणे म्हटलें म्ह्णजे सोळाव्या वातकाच्या 
मध्यभागीं हे जन्मले व सत्रावें शतक लागतांना म्हणजे 


'च्यांत 
असें हें प्रत्येक 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


महाराष्ट्राला जेव्हां नवीन तेज प्राप्त झाले, तेव्हां पन्नास- 
साठ वर्षें राहून ह्यांचा पैठण येथे अंत झाला. 
रामदासांचे विशेष उद्योगसामर्थ्ये त्या काळीं पाहिजे 
होतें; हल्लीं पाहिजे आहे व कोणत्याही काळीं तें 
पाहिजेच असणार. ज्ञानेदवरांचें विशेष म्हटलें म्हणजे 
निरनिराळा संप्रदायांची एकवाक्यता करून दाखविणे 
हें होय. त्यांनीं चरित्र अवतरून दाखविलें. 

एकनाथांचे चरित्रही विशेष योग्यतेचें आहे, हें 
कित्येकांना समजत नाहीं. ते म्हणतात कीं, ह्या 
चरित्रानें महाराष्ट्राचा काय भाग्योदय ज्ञाला ? जर 
ठुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्ञानेवरांचेंही विशेष पूजनीय 
व रामदासांचेंही विशेष वंद्य, तर परस्परविरोध येतो. 
विशेष आणि तें सारखे कसें ? रामदासांला' नमस्कार 
करावयाचा आणि तुकारामांनाही वंदन करावयाचें, 
तरी दोघांचींही विशेषे अनुकरणीय कश्षीं ? वास्तविक 
पाहिले, तर हे किंवा अशा प्रकारचे प्रश्‍न वुद्धीच्या 
संकोचामुळें पुढें आणण्यांत येत असतात. त्यांना ह्या 
प्रश्‍नांचे साहजिक उत्तर समजत नाहीं, हें त्यांचें 
दुर्भाग्य; दुसरें कांहीं नाहीं. आपण एका सुंदर वनांत 
गेलों, आणि तेथें भागीरथीसारखी नदी वाहतांना 
पाहिली, म्हणजे मन थंड व तन्मय होऊन जातें व 
ईश्‍वराचे कौतुक आपणांस नदीप्रवाहानें दिसूं लागतें. 
जरा वर झालों, म्हणजे हिमाल्याचे डोंगर दिसिं 
लागतात. त्या डोंगरांच्या रांगा पाहून, पृथ्वीवर 
पृथ्वी रचण्यांत आली आहे कीं काय असें वाटतें व 


आत्मा तन्मय होऊन उन्नत होतो; व त्याला. उपरति 
प्राप्त होते. आतां, येथे असा सहज प्रश्‍न : उत्पन्न 


होणार आहे को, आपण नदीला कसे भूललों व 
पवतालाही लागली 


चि भुललों, हें कसें ? विशेष स्पष्टी- 
र्णासाठीं आपण एखादी वाग घेऊं. एखादा मनृष्य 


एखाद्या फुलाचा वास घेऊन डुलूं लागतो, इतक्यांत 


फुलाचा वास घेऊन तुला 
मोगरीच्या “फुलाचा वास 
इेटू लागतोस. ह्यावरून तुझ्यांत 
खास.” ह्यावर फुलांचा .भोक्ता 
* “वाबा रे, हा सगळा दोष' तुझाच 
आहे. तुला समुद्राची थोरवी कळत नाहीं व समुद्राचे 
अगाधत्बह्दी समजत नाही.' नदोत अवगाहन केलें 'म्हणजे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


तेथेंच राहावेंसें वाटतें व समुद्राचा अपारपणा पाहिला 
म्हणजे तेथे मन रममाण होतें. ह्याला उपाय नाहीं.” 
हाच प्रकार विदेषांसंवंधी आहे. विशेष चातुर्याची हीच 
खूण आहे कीं, एका गोष्टीसारखी दुसरी गोष्ट नाहीं. 
पात्रासारखी नदी नाहीं, नदीसारखें पात्र नाहीं. आपण 
येथे वसळेलीं माणसें डोंगरासारखीं नहोंत व आपण 
सर्व जरी माणसें आहोंत, तरी आपण भिन्न आहोंत. 
आपणां सर्वांत कांहींनाकांही तरी विचित्रपणा आहेच. 
त्याश्षिवाय चांगल्यांत व वाईटांत विचित्रपणा आहे, 
अज्ञीच ही परमेश्वराची राहूटी आहे. एकादशी अथवा 
द्वादशी ह्यांच्यासंवंधी जसा अर्थवाद आहे तसा ह्या 
शब्दांसंबंधी नाहीं. जेवणांत पराक्रम नाहीं. विरक्ति 
उत्पन्न व्हावी म्हणून एकादक्षा व हादशा करावयाच्या, 
त्यांपैकीं कोणाला एक मार्ग आवडतो तर कोणाला 
दुसरा आवडतो. त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या साधूची, 
निरनिराळचा थोर पुरुषांची निरनिराळीं विश्षेषें 
आहेत. रामदासांचे विश्षेष महाराष्ट्रधर्म वाढवावा ह 
होय. तसें एकनाथांचे विदवोष काय ? तर भागवतधर्म 
हें एकनाथांचें विशेष. हा नवीन दिसणारा धम, तेव्हां 
सकृद्द्शंनींच अश्रद्धा उत्पन्न व्हावयाची. भागवतधर्म 
म्हणजे, संस्क्ृतांत जें भागवत आहे तें प्राकृतांत कळावें, 
म्हणून एकनाथांनीं प्राकृतांत लिहिलें, तो. भाविक लोक 
व बायका भागवत वाचतात तें भागवत पौराणिक होय. 
हें जें एकनाथांचे भागवत आहे तें तत्त्वविचारपरिपूर्ण 
आहे. तें पाहावें. त्यांतील विशेष भागांचें मनन करावें, 
म्हणजे आपली खात्री होईल. 

हल्लीं लोकांना विचारलें कीं तुमचा धर्म कोणता, 
म्हणजे कोणी म्हणतात कीं, एकेश्‍वरी व कोणी म्हणतात 
क्री, आम्ही पुष्कळ देव मानणारे. परंतु आपल्या लोकांत 
एकच ईश्‍वर मानितात, तेव्हां दोहोंचा संभवच नाहीं. 
तेथे एक म्हणणें शब्दाचें वैयथ्यं होतें. आम्ही स्वतःला 
भागवतधर्माचे म्हणतों. दहावीस वर्षांपासून आम्ही असें 
म्हणावयास लागलों. भ्नागवतधर्माचीं लक्षणें पुढे सांगतों; 
पण, हा धर्म कोठून काढिलात, ह्या प्रश्‍नाचें उत्तर 
दिलें पाहिजे. बीं रुजलें कीं प्रथम त्याचें टरफल 
वर आलेलें दिसूं लागतें. पहिल्यानें बीं उकलून 
मोड येतो, पुढें त्याचें ज्ञाड होतें व. त्याला फांद्या, फुलें 
व्र नंतर फळें येतात. जसें बीज एका मुळापासून उत्पन्न 
होऊन त्याचा मोठा, प्रभाव झालेला असतो, त्याच- 


प्रमाणें धर्म अनादि कालापासून रुजत आलेला व सांगितला, नऊ क्रषभांनीं जनकाला 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


१०७ 


त्याचें आत्यंतिक सार भागवतधम होय. त्याचा मूळ 
संबंध सोडतां कामा नये; तो विलायतेंतील झाडा- 
प्रमाणे येथे आणिलेला नाहीं. त्याचीं पाळेमुळे खोल 
गेलीं आहेत. त्याचा शोध अनादि कालापासून करावा 
लागेल. त्याचें फळ, वास, किंवा गोडी म्हटलें तर 
चांगलें कोणतें व त्याचें अधिकरण कोणतें? ह्या 
भागवताचें सारभूत कोणतें ? कित्येक लोक असें 
म्हणतील कीं, तुम्ही सर्व मनांतल्या गोष्टी सांगतां. 
रामदास समर्थ कसले व एकनाथ भक्‍त कसले? हे 
गृहस्थ असून उदरपोषण करीत. सारांश, आपल्या- 
सारखेच हे. पण तसें नाहीं. 
आतां भागवतधर्म कोठें कथन केला आहे तें 
पाहृं. हा धर्मे अमुक एक ठिकाणीं प्रविष्ट झाला 
ह्याविषयीं इतिहास आहे. तो थोडक्यांत सांगतों. दहा- 
वीस लोकांच्या समाजाला धर्म म्हणत नाहींत. तसेंच 
मूळ सोडतां कामा नये. फळाचा आस्वाद घेतला आणि 
मुळाचा कांहीं संबंध नाहीं, असें मानणें ठोक नव्हे. 
धर्मालासुद्धां संतति असते. 
आतां भागवतधर्माचा इतिहास पाहूं. कलियुग समीप 
यावयाच्या वेळीं, म्हणजे द्वापाराच्या अंतीं, नारदाने 
हा धर्म श्रीकृष्णाच्या बापाला म्हणजे वसुदेवाळा 
सांगितला. तो धरम पुढें विदेहजनकाला नऊ वृषभ नामक 
क्रषींनीं सांगितला. ती कथा पुढें लिहिल्याप्रमाणे आहे :- 
एकदा जनकाच्या येथें यज्ञ होता. त्या यज्ञाला विश्‍वा- 
मित्रवसिष्ठादिक क्रषि हजर होते; व ज्यांना नऊ वृषभ 
म्हणतात ते क्रद्षिसुद्धां त्या यज्ञाला आले होते. वृद्धाचा 
जसा कपिल, वस्तूचा राजा सिद्धार्थ, तसेच जंनांचे मुख्य 
वृषभ होत. (त्यांना जैन लोक क्ररखभ म्हणतात.) 
ह्यांच्याविषयीं ज्या कल्पना आहेत त्या सार्थ आहेत 
किवा नाहीं, हें पाहाणें नुसत्या शोध लावणारांचें 
आहे. त्यांना त्याची चाड असली पाहिजे. ह्या वृषभांना 
जनकानें असा प्रश्‍न विचारिला कीं, अत्यंत श्रेय कक्षात ? 
कोणाचा देश कसा घ्यावा, शत्रूला कसें मारावें, सोन्याचे 
रूपे व रुप्याचें सोनें कसें करावें (हल्लींच्या राजांना ही 
चिता पडली आहे) तशी चिता जनकाला पडली नव्हती. 
त्याला धर्म जाणण्याची चिंता पडली होती, म्हणून 
त्यानें वरील प्रश्‍न विचारिला. त्याचें उत्तर असें होतें 
कीं, आत्यंतिक श्रेय भागवतधर्मांत आहे. तो भागवतधर्म 


नारदाने वसुदेवाला सांगितला, शुकानें परीक्षितीला 
सांगितला, 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१०८ 


एकनाथांनीं आपणांस सांगितला व मी तुम्हांला सांगतों, 
असा भाग येतो. ज्या भागवतांत भागवतधर्म आहे, तें 
भागवत केव्हां लिहिलें, असा प्रश्‍न उऱ्ूवतो. भागवत- 
धर्म पांच हजार वर्षांपूर्वीचा असावा. पण, त्याच्या 
वयावर त्याची महती नाहीं. वयापेक्षा विचार 
अत्यंत श्रेयस्कर. गंगेची उत्पत्ति जणी आकाशांत अशी 
समजूत आहे, तशी विचाराची उत्पत्ति देवापाशी. 
विचाराची उत्पत्ति परमेश्‍वराच्या समकालीन आहे. 
कारण, परमेइवर चेतन्य-विचारक्षम आहे. हा भागवत- 
धर्म ज्ञानेश्‍वरींत कोठेंकोठें आहे. पण, एकनाथांच्या 
प्राकृत ग्रंथांत जसा तो स्पष्ट आहे, तसा कोठेच नाहीं. 
सांगण्यासांगण्यांत फरक असतो. जें कांहीं आपण 
सांगतों त्याचा प्रत्यय आंपल्यांत असला पाहिजे, तरच 
तें सांगण्याचा आपणांस अधिकार. अशा लोकांचा 
उपदेश ते मेल्यावरसुद्धां लोकांच्या मनावर चांगला 
ठसतो. एकनाथांला आकाशवाणी झाल्यानंतर त्यांनी 
वारा वर्षे अध्ययन करून वावीस हजार ग्रंथ लिहिला, 
अश्शी कथा आहे. त्यांच्या ग्रंथांत भागवतधर्म तर 
दिसलाच; पण, चरित्रांतही दिसला. भागवतधर्म 
चरित्रांत दाखविणे हें विशेष भाग्य एकनाथांचेंच होतें. 
हा भागवतधरमं सांगण्यास सोपा, पण आचरण्यास 
कठीण असा आहे. ज्ञानेश्‍वरांत गृहस्थाश्रम कमी, 
त्याचप्रमाणें रामदासांतही गृहस्थाश्रम कमी. ब्रह्म 
चाराच्या मार्गांत मोह कमी. परंतु एकनाथांनी गृहस्था- 
श्रमी राहून संसार वगेरे करून, भागवतधर्माचा प्रभाव 
विष्षोष रीतीनें दाखविला, हें विशेष आहे. त्यांचे 
चमत्कार व साक्षात्कार दुसर्‍या ठिकाणीं सांपडतील; पण, 
त्यांचा रोख भागवतधर्माकडे होता व तो धर्म त्यांनीं 


स्वचरित्रांत दाखविला, हें आपण पाहावयाचें. त्यांच्या 
ओव्यांचीं कांहीं टिपणें येथें आाणलीं आहेत, तीं वाचन 
दाखवितो, म्हणजे भागवतधमं म्हणजे काय हं आपणांस 
समजेल. 
इंद्रिथे कोंडितां न कोंडती । 
विषय सांडतां न सांडती । 
पुढतपुढतीं बाधों येती । 
यालागीं ह्रिभक्ति योतली वेदें॥ १॥ 
इंद्रिये कोंडाबीं न लागती । 
सहज राहे विषयासक्‍्ती । 
एबढें सामथ्ये ह्रिभक्तीं । 
जाण निहचितीं नपवर्या ॥ २॥ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


योगी इंद्रिये कोंडिती । 

ते भक्‍त लाविती भगवंती । 
योगी विषय जे त्यागिती । 

ते भक्‍त अपिती भगवंती ॥ ३॥ 
योगी विषय त्यागितो । 

त्यागितां देहदु:खो होती । 
भक्‍त भगवंतों ्भापती । 

तेणें होतो नित्यमुक्‍त ॥ ४॥ 
दारा सुत गृह प्राण । 

करावे भगवंतासी अपेण । 
हे भागवतधमं पुर्ण । 

मुख्यत्वे भजन या नांब ॥ ५॥ 


इत्यादि. पुर्वापार आपण असें मानीत आलों आहों कीं, 
इंद्रियनिरोध हा मुख्य आहे. तो साधण्याकरिता योगादि 
साधनें भाहेत. तीं आपणांस साधता आलों नाहींत, म्हणून 
त्यांची निदा करणें अन्यथा होई. आपण इंद्रिये कोंडा- 
वयास लागावें, पण तीं कोंडत नाहींत व विषय सोडा- 
वयास जावें, पण तो सुटत नाहीं. ह्याकरिता क्रषींनीं 
हरिभक्ति हें साधन सांगितलें. दोघांचेंही (योगी धव 
भगवद्भक्‍्त यांचें) साध्य एकच, म्हणजे भगवत्प्राप्ति हें 
होय. परंतु मार्ग निराळे. इंद्रिवनिरोध ही. पुर्वापार 
चालत आलेली गोष्ट भोहे व आपणांससुद्धा तिचा 'थोडा- 
बहुत अनुभव आहे. आपेण थोडासा निरोध करावयास 
जातों, पण आपणांला आकलन करितां येत नाहीं. 
ह्याविषयी तुकारामांचे पुष्कळ अभंग आहेत. विरक्‍्ति व 
वैराग्य हें त्यांनी साधावे. पण, तुंमची-आमची काय 
गति ? ' भोळींभोळीं कशी तरती ', हा विचार एक” 
नाथांच्या मनांत होता. आम्ही लंगडी व थोटो माणसें, 
आम्ही शास्त्राध्ययने करावें, तर पोटामागची कॉळेंजी 
सुटत नाहीं. अशी कोट्यवधि प्रजा. तेव्हां अक्षा पंजेच्या 
गेतीचा एकच भार्ग आहे. तो हा कीं, हरिभक्ति. 
आम्हांला योगमार्ग नको, ज्ञानमार्ग नेक्को, किवा कर्म” 
मार्गही नको. आम्ही ब्राह्मण आहों, पण झास्त्रांचें 
अध्ययन करणारे फार थोडे. कारण, बर्‍याचंजणोला 
पोटाकरितां आर्जव करावें लागतें. तेव्हा इंद्रियनिरोध 
होत नाही. ज्ञानाचा व कर्माचासुद्धां आम्हांला उपयोग 
व्हावयाचा नाहीं. तेव्हां ह्या भार्गापेक्षांही एक विदीष 
सुलभ मार्ग आहे, तो आम्हांला पाहिजे. तो एकनाथांच्या 


चरित्रांत जास्त आहे. १ जी ुु मी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. म. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


न फरितां वेदक्षास्त्रव्युत्पत्ति । 
ऐक्षिया अज्ञाना निजात्मप्राप्ति । 
जोडे ब्रह्मस्थिति । 
ली हरिभक्ति प्रकाशिली देवें 1॥ १ ॥ 
तें हें राया भागवत जाण । 
झण्यत्वें भक्‍्तिप्रमाण । 
भावें फरितां भगवऱळूजन । 
अज्ञान जन उद्धरती ॥२॥ 
स्त्रीशू्रादि अघवे । 
घाळूनियां ये नावे । 
एकेच खेपे स्वयें न्यावे । 
अजनभावें(परतीरा ॥ ३॥ 
घेथें पोहणेंयाविण उतरणे । 
प्रयासेंविण प्राप्ति घेणें । 
षोपायें ब्रह्म पावणें । 
भी नारायणे प्रकाशिलो भक्ति ॥४॥। 
भागवतधर्माची स्थिति । 
झभाळींभोळों भवाब्धि तरती । 
सुखोपायें ब्रह्मप्राप्ती ह त 
तेचि इलोकार्थी विशद न्हे ॥५॥ 
कांस हा मार्ग सुलभ आहे. कारण, ह्या 
क क एकाच नावेंतून स्त्रीश्द्रादि अवषीं 
नेण्यांत येतात. कर्ममार्गी सांगतात कीं, चोर्‍यांशीं लक्ष 
फेऱ्यांतून आल्यावर ब्राह्मण नसलेत, तर ब्राह्मण होऊन 
रण ज्ञानी क्षाल्यावर, कालमर्यादा संपल्यावर, तुमचा उद्धार 
ईल; पण, ह्या समजुतीनें मनाची हुरहूर जात नाहीं. 
डो वगर कीं, ह्या भार्गानें गेलें असतां बहुत 
कालांनीं आपण देवापाशीं सायुज्यता क पावणार. तेव्हां 
क्व्मेमार्गोनें मनाचें समाधान होत नाहीं. आम्हांला अशी 
नांध पाहिजे कीं, जीं सागरांत चौऱ्यांशीं लक्ष फेऱ्यांत 
आम्हांला न फिरवता एका खेपेस आमचा उद्धार 
करीळ. असे साधन कमेमार्गी म्हणतात आमच्यापाशी 
नाहीं. श्ञांनमागी म्हणतात, आहे; पण, जें महाभाग 
ब योगमार्गी पुरुष तेच एका खेपेस पैलतिरास 
जातील. तेव्हां आमच्यासारख्यांची वाट काय ? अर्थात्‌ 
भागवतधर्म. भागवतधर्म म्हणजे काय ि तो वैदिक, 
वौरांणिक, ज्ञान, योग, 'कर्म किंवा तौर्थे, त्रतवेकल्ये 
इत्यादि करणें सी त | 
व्यासांनी पुर / पण त्यांना हुरहूर रागली. 
जेव्हां त्यांनीं भागवत लिहिलें, तेव्हां त्यांचें समाधान 


अनुक्रमणिका 


१०९ 


झालें, तें परीक्षित्यादिनीं वाचिलें, तेव्हां त्यांचेदेखील 
समाधान झालें; तसेंच जर आपण वाचाल, तर 
आपलेंसुद्धां समाधान होईल. आमच्यासारखे अज्ञानी 
इंद्रियनिरोध करण्यास असमर्थ म्हणून त्यांच्याकरिता 
हा भगवंतानें सांगितलेला भागवतधर्म होय. ह्याच्या- 
संबंधानें वैष्णव व शेव ह्यांच्यांतील भांडणांसारखीं 
भांडणें नाहींत. भागवतांतील देव सर्व देवांचा देव 
आहे. तो एकनाथानें आपल्या चरित्राने आपला केला. 
ज्ञानेश्‍वरांच्या चरित्रासारखें आपलें चरित्र होण्याची 
अपेक्षा करावयास नको. कारण, पहिली गोष्ट ही की, 
त्यांचा बाप संन्यासी होता, तुम्हांआम्हांला असे संन्याशी 
पदा करितां यावयाचे नाहींत. दुसरी गोष्ट ही कीं, 
त्यांचा तर काय, पण त्यांच्या दोघांही भावंडांचा ब्रत- 
बंध करूं दिला नाहीं. हा बोजाचा विचार झाला. 
आतां त्यांचा अधिकार तरी कसा आणावा ? तेव्हां 
आम्हांला हा मार्ग साध्य नाहींच. मग तुमची-आमची 
वाट काय ? आपण साधीभोळी मंडळी खरी व आपण 
आळशी आहों, तरी आपणांला भगवत्प्राप्तीची ड्च्छा 
होते. ज्ञानमार्गाचें अवलंबन केलें असतां ती परिपुणं होत 
नाहीं. ज्ञानमार्गाप्रमाणें पहिल्यानें ब्राह्मण असलें पाहिजे. 
नामधारी ब्राह्मण पुष्कळ आहेत. त्यांपैकीं ज्ञानप्राप्ति 
सर्वांसच करण्यास फुरसत कोठें असते ! पेन्शन घेतल्या- 
वर तसें करावें, तर पेन्शन घेण्यापुर्वीच आमची मंडळी . 
आटोपते ! काल आठले वारले व मागे पंडित वारले. 
हिवाळयांत जशीं झाडांची पानें शुष्क होऊन गळतात, 
तशी आमची मंडळी एकामागून एक गळ्‌ं लागली 
आहे. सारांश, म्हणून पेन्शन घेण्यापुर्वीच ही गोष्ट 
संपादावयास अवकाश राहिला नाहीं. तेव्हां दहावीस 
वर्षांचा मकता घेतो कोण ? आमच्यामागें लचांडें 
भारी. म्हणून आम्हांला भक्तिमार्ग उत्तम होय. 
शांडिल्यसूत्रापासुन तों एकनाथांपर्यंत हा मार्ग सांगण्यांत 
आला आहे. भक्तीची लक्षणें पुष्कळ आहेत, पण पुढील 
एका लक्षणाच्या पोटांत तीं सर्व आहेत. तें हें कीं, 
देवच काय तो आपला श्रेयस्कर. ह्यावरून एकनाथ हें 
नांव सार्थ आहे. देवावर आपलें आत्यंतिक प्रेम ठेवावें. 
वर्णाश्रमधर्म सोडून निरहंकृति राहिलें पाहिजे. अभक 
एक वर्णात मी जन्मलो, म्हणून मी थोर, असें मानितां 
कामा नये. मीं पांढरा अंगरखा व गुलाबी पागोटे 
घातलें आहे, म्हणून मीं त्यांचा अभिमान धरावा, हें 
ठीक नव्हे. वर्णादि प्रकार प्रासंगिक किंवा सहजगत्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“११० 


आलेल्यांपैकीं आहेत. म्हणून त्यांचा अभिमान धरू नये. 
तर निरहंकृति राहून भक्ति करावी. भक्तीच्या ठायीं 
प्रीति, मुक्ति, वैराग्य व सर्व कांहीं आहे. म्हणून भक्‍त 
म्हणतात कों, आम्हाला मुक्ति नको, किवा विरक्ति 
नको, भक्ति पाहिजे. हा भक्तिमार्ग सुलभही आहे व 
अवघडही आहे. देवावर प्रेम ठेविल्यानें हा मागं 
साधितां येणार आहे. असा भागवतधर्माचा अनुभव 
आहे. स्वर्ग व धर्म ह्यांच्यामधील हा पुल आहे. आपणांला 
संस्कृतांत सांगितलेला वस्तर्‍यांचा पुढ नको. समजा, 
मुंबई व माहीम ह्यांच्यामध्ये वस्तर्‍यांचा पुळू वांधिला, 
तर त्याच्यावरून जाणें अवघड होईल. आपणांला असा 
पुल पाहिजे कों, त्यावरून म्हातारे व पोरेंवाळेंही सर्व 
जाऊं शकतील. सारांश, जनरस्ता पाहिजे. त्याचप्रमाणें 
आपणांस सर्वांस समजेल असें धर्मसार पाहिजे. आपलें 
मुख्य कर्तव्य भगवंताची ओळख व्हावी, हें आहे. ती 
कशी होईल ह्याविषयी तुकारामांनीं व ज्ञानदेवांनी 
सांगितलें आहे. पण, एकनाथचरित्रांत त्याची परि- 
स्फुटता विशेष दिसून येते. ह्या पुरुषाची आठवण 
'व्हावी म्हणून त्याची पुण्यतिथी केळी पाहिजे. ह्यांच्या- 
“सारखे भाग्यवान्‌ पुरुष इतर देशांत जाले असतील, 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


नाहीं असें नाहीं. मोझेस झाले, ख्थिस्त झाले, महंमद 
झाले; पण आपणांला त्यांच्याशीं कांहीं कतंव्य नाहीं. 
तर जे एका रक्‍तामासाचें, त्यांच्याविषयी आम्हांला 
विचार करावयाचा. त्यांच्या शरीरांचें मांस जर 
आमच्यांत आहे तर त्यांच्या विचारांचें मांस आमच्यांत 
कां असूं नये? गीतारहस्य सर्वांस सुलभ करण्या- 
करितां ज्ञानेश्‍वरांनी अवतार घेतला, सामर्थ्यं दाख- 
विण्याकरितां रामदास जन्मले व तुम्हांभाम्हांकरितां 
एकनाथांचा जन्म होय. त्यांनीं भकत कसा असावा व 
देव कोणाला म्हणावें, ह्या गोष्टी भागवतांत सांगितल्या 
आहेत. त्यांत माझे विचार सांपडलें म्हणून मी त्याची 
विश्धेश महती सांगतों, असें कोणीं समजूं नये. हें 
भागवत वाचलें असतां मनाला ज्ञांति वाटून कृतार्थता 
वाटेल. वायकांमुलांनीं जर विचारिठे कीं, आमचें 
कल्याण कशानें होईल, तर त्यांना सांगावें कीं भागवत- 
धर्म पाहिल्याने. सारांश, हरिभक्ति करावी साधसमा- 
गम ठेवावा व ईश्वरावर निर्मळ प्रेम ठेवावें. असो. 
शेवटीं भागवतधर्म कसा आहे हें समजून घेण्याकडे 
भापली प्रवृत्ति व्हावी, असें मी इच्छितो. 


0-3 


स्थितप्रज्ञ कोणास म्हणावें १ 


या निक्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निज्ञा प्यतो मुने:॥ १॥ 
हा इलोक जरी संस्कृत आहे तरी त्याचा अथे 
“सुलभ आहे. तो असा :- 
“मुनि जे आहेत ते लोकांची ज्याविषयी जागृति 
असते त्याविषयी निद्रिस्त असतात; व लोक ज्याविषयी 
निद्रिस्त असतात त्याविषयी ते जागृत असतात.” 


साधारण भाषेंतील ' प्रज्ञाप्रतिष्ठित ह्या 
शब्दाच्या अर्थाशीं हा अर्थ जुळतो. जो प्रज्ञ आहे, तो 
स्थिर असतो. 


ज्या गोष्टींविषयी लोक निजलेले असतात 
त्यांविषयीं तो जागृत असतो. व ज्यांविषयीं तोक 
जागृत असतात त्यांविषयी तो निजलेला असतो. आतां 
ह असे काय चमत्कारिक लक्षण आहे, असें कोणास 


वाटण्याचा संभव आहे. पण, ह्यांतील अगदीं साधा अर्थ 


अनुक्रमणिका 


ध्यावयाचा नाहीं. तसा अः 
पडतो. ज्या वेळीं रात्र अ 
नेहमीं जागत असतात; 
झोंपेंत असतात. 


थं चोरास, दुव्यंसन्यास लागू 
सते त्या वेळीं चोर व दुर्ब्येसनी 
पण, सवं लोक अगदीं गाढ 


त्याला लोकांची ज 


लोक निद्रिस्त असतात त्यांविषयी तो जागत असतो. 
लोकांच्या निह्वेत जागृति वाटणे, हा अधिकार प्रज्ञा- 
प्रतिष्ठास असतो. कारण, ज्या गोष्टींविषयी लोकांत 
उदासीनता असते भे 


त्या गोष्टींविषयी हा काळजी वाहत 

असतो. तसेंच, ज्यांविषयीं लोक पर्वा करीत नाहींत 
त्यांविषयी हा चिंतातुर असतो. परंतु प्रापंचिक जन 
“गा गोष्टींविषयी रात्रंदिवस चिता करितात त्यांमिषयी क्त 
ह वी ५» 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


हा निद्रिस्त असतो. म्हणूनच तो मुनी व श्रेष्ठ. ज्या 
गोष्टींविषयी लोक कांळजी वाहत नाहींत व हा 
काळजी वाहतो. 
आणूयंमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप: प्रविशंति यद्वत्‌ । 
तहृत्कामा यं प्रविशंति सर्वे स शांतिमाप्नोति न 
कामकामी ।। 
ह्या इलोकांत ज्याच्या ठायीं सर्वे कामनांचा प्रवेश 
होत आहे, पण, ज्याच्या ठायीं त्यांच्या भोगांची इच्छा 
नाहीं त्याला शांति प्राप्त होते असें म्हटलें आहे. 
अशांची फललाभाविषयीं उदासीनता असते. असो. 
प्रज्ञाप्रतिष्ठिताविषयीं कल्पना आपणांस आपल्या 
रोजच्या व्यवहारावरूनही होण्यासारखी आहे. एखाद्या 
मोठ्या कुटुंबांत कर्ता स्त्री किवा पुरुष असतो. तिची 
क्रिवा त्याची स्थिति काय असते ? घरांत पुष्कळशी 
मुलें असलीं व तों खेळत असलीं, म्हणजें ह्या 
कर्त्या स्त्रीची झोंपेची किंवा विश्रांतीची वेळ' पण 
मुलें निजलीं म्हणजे ही जागी असावयाची. हा आपला 
नेहमींचा अनुभव आहे. त्याचप्रमाणें कर्त्या पुरुषाची 
गोष्ट, घरांत कोणी मनुष्य दुखणाईत असला, म्हणजे 
ह्याला झोंप नसावयाची. कुटुंब फार मोठें असलें म्हणजे 
त्यांतील सर्वे माणसांस ज्याविषयी मुळींसुद्धां चिता 
नसते त्याविषयीं हा चिंतातूर असतो. ज्याविषयीं 
त्यांच्या ठायीं उदासीनता नसते त्याविषयीं हा इकडे 
उदासीन असतो. असाच प्रकार विदवाचें जें हें मोठें कुटुंब 
त्यांतही आहे. जे स्थित प्रज्ञ आहित त्यांस सगळ्या जगाची 
काळजी, चिंता असते. साधारण लोक त्यांस, तुम्ही 
जगाच्या भाकरी कशास भाजतां, लोकांच्या उठाठेवी 
तुम्हांस कशास पाहिजेत, असें म्हणत असतात. पण, 
वास्तविक पाहिलें, तर ह्या रिकाम्या भाकरी भाजणे, 
क्रिवा उठाठेवी करणें नव्हे. त्यांचें हें कर्तव्य असतें ; 
आणि तें ते करीत असतात. तुमचा-आमचा प्रकार मात्र 
अगदीं निराळा. साधारण लोकांचें जें म्हणणें तें एकाथीं 
आम्हांस बरेंच लागू पडतें. आमचें सर्वे लक्ष प्रयत्नाच्या 
फलाकडे असतें. आमच्या मनांत दुसरें कांहीं नसतें. 
म्हणून आमची जगाच्या कल्याणाची इच्छासुद्धां व्यर्थ. 
आपल्याला विनाकारण शीण मात्र होत असतो. ह्याबद्दल 
निश्‍चय पूर्वीच झालेला असतो. कारण, जो स्थिर आहे, 
प्रज्ञाप्रतिष्ठित आहे, भक्‍त आहे, तो ह्या गोष्टीकडे 
कधींच पाहात नाहीं. त्यांचें लक्ष एकसारखें आपल्या 
कर्तैव्यांकडे असतें. त्यासदेखील अनुकूलता मिळाली, 


अनुक्रमणिका 


१११ 


तर ती हवी असते. पण, तिच्यासाठीं तो खोळंबून 
राहात नाहीं. अत्यंत त्रास, अडचणीं वगैरे सर्व सोसून 
तो आपलें काम चालवीत असतो. सवे देशांतील श्रेष्ठांत 
व कनिष्ठांत दुसरे फरक असतील; पण, सर्वांत मोठा 
हा कीं, ज्याविषयीं इतर लोक जागृत असतात त्याविषयीं 
हे उदासीन असावयाचे व ज्याविषयीं लोकांची गाढ 
झोंप त्याविषयीं ह्यांची जागृति. म्हणजे ज्याविषयी 
लोक निद्रिस्त असतात, शंकित असतात, त्याकडे हे 
लक्ष न पुरवितां यांचें लक्ष दुसऱ्याच विशेष गंभीर 
गोष्टींकडे असतें. हाच भाव पारमाधिक स्थितींत 
आहे. कुटुंबाच्या स्थितीचा अनुभव हा अगदीं लहान 
अनुभव. पण, हीच स्थिति कुटुंबाप्रमाणे राष्ट्राची 
काळजी वाहाणारांची. प्रत्येक कुटुंबाप्रमाणें राष्ट्राची 
काळजी वाहणारांची योग्यता लोकांना जास्त चाटत 
असते. हे समाजासंवंधानें धार्मिक व सामाजिक 
सुघारणेच्या बाबतींत कां खटपट करीत असतात ? होत 
आहे, चाललें आहे, उगाच फिरवाफिरव करण्याची 
आवड्यकता ती काय ? आपण धर्मांत वाढत आलों 
आहों व वाढत चाललों आहों असें समजून स्वस्थ 
असावें असें त्यांस वाटत असतें. ह्यांत कांहीं नवल 
नाहीं. त्यांचें सर्व लक्ष सांसारिक गोष्टींकडे असतें. 
धर्मसुधारणा अगर सामाजिक प्रगति यांकडे कधीं 
पाहावयाचीसुद्धां त्यांस इच्छा नाहीं. धर्ममार्गाविषयीं 
यांची अत्यंत निद्रावस्था असते. 

जे लोक धर्ममार्गाकडील असें आपणांस म्हणवीत 
आहेत त्यांचें लक्ष बाहेरील' परिस्थितीकडे फार. केवळ 
श्रद्धावान्‌ भावानें सर्वे साधत नसतें. साधतें असें म्हणणें 
ही एक निद्राच होय. श्रीकृष्णानेदेखील ही निद्रा 
सांगितली आहे. देवळांत जा, मश्िदींत जा, मंदिरांत 
जा, सर्वत्र असाच प्रकार आहे. ज्याविषयीं जागृति असा- 
वयास पाहिजे त्याविषयीं ती नाहीं. सवं प्रकार नेहमीं 
वरवर चालावयाचे. उत्सव करावयाचा म्हणजे प्रथम 
दिव्यांकडे, मंदिर सुशोभित किती झालें आहे तें 
पाहण्याकडे लक्ष. बाहेरचा हा सुशोभितपणा पाहिजे, 
नाहीं असें नाहीं. पण, त्यापेक्षां अंतर्यामी जास्त 
निर्मलता पाहिजे. जसा बाहेर उत्सव तसा आंत उत्सव 
पाहिजे. बाहेर उत्सव आहे, पण आंत कांहीं नाहीं, 
अक्ली स्थिति असणें, हा अत्यंत शोचनीय प्रकार. श्रद्धा 
कोणत्याही धर्माविषयीं असेना का. पण ती खरी श्रद्धा 
पाहिजे. तुकारामबावांनीं म्हटल्या प्रमाणें भकक्‍्तिसुखाचा 


डीड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


११२ 


अनुभव आला पाहिजे. त्यांची अज्नी स्थिति असे. पण, 
आमची मात्र तशी नाहीं. आमची स्थिति फार वाईट 
आहे. ते सतत त्या मार्गास अतुरूप उद्योग करीत 
असत. आमचा प्रकार मात्र उलट आहे. आम्ही शांत 
आहों असें लोकांस सांगतों मात्र. पण, आमची स्थिति 
निराळी. असे लोक आहेत कीं ते परलोक नाहीं, असें 
मानतात. जें कांहीं आहे तें येथे असें मानणारे व आपण 
सवे पंचतत्त्वास जाऊन मिळणारे असें प्रतिपादणारे लोक 
आहोंत. पण, त्यांतील आपण नाहीं. आपली श्रद्धा 
निराळी आहे. पुढें कांहीं स्थिति आहे, अशी आपली 
श्रद्धा आहे. आपलें वर्तन मात्र ह्या श्रद्धेच्या अगदीं 
उलट असतें. प्रत्येक क्रियेत, वचनांत, दुसऱ्या असंख्य 
गोष्टींत ह्या गोष्टीचा विचार असावा तसा नाहीं, हा 
प्रत्येकाचा अनुभव आहे. म्हणून ही आमची निद्रा होय. 
पण स्थितप्रज्ञ जे भाहेत त्यांची स्थिति अश्ली नसते. जो 


स्थितप्रज्ञ आहे त्याला ह्या गोष्टीविषयीं अत्यंत चाड 


असते. तुकारामांला आपल्याला देवाचें दर्शन व्हावयास 
विलंब कां होत आहे, असें वाटत होतें. आपणांस असें 
कधीं वाटतें काय ? पंधरा, वीस, पंचवीस वर्षे झालीं. 
ह्या मार्गाचे अवलंबन आपण केलें आहे, नेहमी येथे येत 
आहों; परंतु यापासून प्रगति काय झाली ? ज्याला 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टें -ऑक्टो 7 १९९३ 


तुकारामांसारखी आपली स्थिति झाली असें विचार 
करून वाटत असेल व त्याप्रमाणें वस्तुस्थिति असेल, तर 
तो धन्य. पण, तुमची-आमची स्थिति निराळी आहे. 
आपण आपल्या खऱ्या कल्याणाविषयीं उदासीन आहों. 
खर्‍या कल्याणाचा प्रसंग आला म्हणजे आपण नितव्रिस्ता- 
वस्थेत असतों. त्या वेळीं आपणांस गाढ झोंप लागलेली 
असते. ज्या गोष्टीविषयीं आपण वास्तविक उदासीन 
असलें पाहिजे त्याविषयी आपण अति दक्ष असतों. 
सारांश, कुटुंबात तसाच प्रकार आणि धर्मातही तोच 
प्रकार. 

मग अशा रीतीनें हाल सोसून आपण कां वागावें? 
मनुष्याची वस्ति जर अनंतकाळपर्यंत ह्याच ठिकाणीं 
असती व त्याला पुढें कांहीं स्थिति नाहीं असा प्रकार 
असता, तर गोष्ट निराळी. पण, अनंतकाळानंतर स्थिति 
आहे ही आपली श्रद्धा आहे. प्रत्येकाला हें असें वाटत 
असतें. वास्तविक प्रकार काय तो कांहीं कोणी तेथून 
पाहून आलेला नाहीं. सर्व धर्मांत अज्ञा तर्‍हेचा उपदेश 
होत आहे. मात्र उपदेश फलप्रद व्हावा तसा होत 


नाहीं. आपला अनुभवही असाच आहे कीं, उपदेश 
फलप्रद असा फार विरळा होतो. 


मर मे 


एका मित्राच्या सरत्यूवरून सुचलेळे विचार 


आलें नाहीं तरी पण ह्यांनी आपल्या मनाची क्रांति 
त्युकतेनें, आस्थेने व कळकळीचे त्य़ा 


स भाणून दिले. मृत्यूपूर्वी चार महिने ते इंद्ापुरास 
त्या वेळच्या मनाच्या स्थिततीसंबंधाने लिहितांा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भांडारकरांस भापल्या 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या, म्‌. महादेव' गोविद रानडे ह्यांची धर्मंपर व्याख्याने 


एका मित्राच्या मृत्यूवरून सुचलेले विचा र- 


११३ 


जेथें जातों तेथें तूं माझ्या सांगाती । 
चालविक्षी हातीं धरोनियां ॥ 


हा अभंग योजिला होता. ह्य 


हे करुणामय दोनसख्या नत दास उभा तव हारी ॥ध्रु०॥ 
तुजविण दीना कवण प्रभु तारी दुस्तर या संसारीं ।॥। १॥ 
संपद विषमय तुजविहीन जीवन मृत्युसमान । 
विपद संपद तवपदलाभें मृत्यु अमृतसोपान ॥२॥ 
केशवरावजींच्या चरित्रासंबंधानें विचार केला 
असतां तुमच्या-आमच्यासारच्या मध्यम वर्गातील धार्मिक 
उन्नतीच्या मार्गांत असणाऱ्यांमध्यें त्यांचा नंबर बराच 
वर लागेल. परमेश्‍वर भक्‍तांची परीक्षा करितो. तशी 
त्यांची परीक्षा झाली व तींत ते चांगळे टिकलेही. 
£ विपद संपद तवपदलाभें मृत्यु अमृतसोपान ” ह्या 
चरणांत कवीनें म्हटल्याप्रमाणे ज्या गोष्टी विपत्तीला 


कारण त्याच त्यांचे ठायी संपत्तिरूप झाल्या. जी गोष्ट 


ज्या हेतूनें करावी तो हेतु सिद्धीस न जातां ती उलट 
अथे. त्याचप्रमाणें संपत्ति 


अंगावरच येणें, हा विपत्तीचा 
म्हणजे अमुक द्रव्य असेंच नव्हे. योजिलेल्या हेत्‌ंभ्रमाणें 
फळप्राप्ति होणें हीच संपत्ति होय. 
बाह्यतः नानाप्रकारची विपत्ति भोगीत असतांही 
त्यांच्या चित्तांत अढळ शांति वास करीत असे. केशव- 
रावांश्ीं ज्यांचा विशेष संबंध असे, त्यांस सांसारिक 
बाबतींत त्यांचा ( केशवरावजींचा) विशेष श्रेष्ठपणा 
कसा असे तो आढळून येत असे. या जगामध्ये आपण 
करावयास जातों एक, आणि होतें भलतेंच, असा 
प्रकार नेहमीं होतो. अशा वेळीं मनाची स्थिरता व 
उल्हासयुक्‍त स्थिति असूं देणें फार कठीण असतें. पण, 
हा गुण केशवरावांत होता. एकदा नोकरी सुटल्यावर 
त्यांनीं आपली सगळी पुंजी एका धंद्यांत घातली. व ती 
सगळी बुडाली. त्या वेळेस ते मजकडे आलेहोते व ह्या 
गोष्टीसंबंधानें एखाद्दुसरें वाकय काय तें ते बोलले. 
बाकीचा वेळ त्यांनीं इतर गोष्टी बोलण्यांत घालविला. 
अंक्या प्रकारची मनाची समता ठेवणें फार थोड्यांना 
साधतें. 
ही स्थिति त्यांनीं पुष्कळ श्रमानें व धर्मसाधत 
करून संपादिली होती. खरी धार्मिक स्थिति म्हणजे 
कालच्यापेक्षां आज भापल्या स्थितीमध्ये, विचारांमध्ये 
व मनोवृत्तींमध्यें चांगला बदळ घडवून आणण्याकरिता 
न. भा. १५ 


अनुक्रमणिका 


वरून धर्मातच सदासवैदा ते कसे तल्लीन झाले होते तें दिसतें. असो. सं० ] 


प्रयत्न चालू ठेवणें हीच होय. कित्येक आम्ही आहों 
तसेच आहों, आमच्यामध्ये मुळींच कांहीं बदल झाला 
नाहीं, असें मोठ्या प्रोढीनें सांगतात; पण, अश्या 
प्रकारचें आयुष्य, कीं ज्यामध्यें वर्षानुवर्षं अज्ञान स्थिती- 
मध्यें राहून ज्यांची थोडीदेखील उन्नति होत नाहीं, 
आयुष्य खरोखर विपन्न होय. * 
केशवरावांचे अंगीं खराखरा करारीपणा होता 
कित्येकांचा करारीपणा दुसर्‍यांस भोंवतो, म्हणजे त्या 
करारीपणापासून देशाला, किंवा समाजाला नुकसान 
सोपावें लागतें. खरा करारीपणा स्वत:सच बाधावा. 
म्हणजें त्याचेपासून नुकसान झालें तर आपलेच व्हावें, 
दुसर्‍याचे होऊं नये. अत्यंत निस्पूहपणा, समता न बिघडू 
देतां प्रसंगास शरण जाणें, चांगल्याच स्थितींत ईश्‍वराने 
आपणांस ठेवावे असा आपला काय अधिकार आहे असें 
मनास वाटणें व सहजसमाधानवृत्ति, अद्या स्थितीला 
स्थितप्रज्ञता म्हणतात. ही जी आपणांस अत्यंत दुःसाध्य 
स्थिति ती त्यांनीं प्राप्त करून घेतली होती. 
केशवरावजी यांस विपत्ति संपत्तिरूप भासत होती, 
इतकेंच नव्हे, तर धर्ममार्गाकडे त्यांचें लक्ष निरंतर 
असल्यामुळें त्यांनीं मृत्यूस अमृतसोपान करून ठेविलें 
होतें. या जगामध्ये समाजाला मात्र अमृतत्व आहे. 
व्यक्‍तीला अमृतत्व नाहीं. या संसारामध्यें नाना- 
प्रकारच्या घडामोडी चाललेल्या आहेत. या दोनतीन 
वर्षांत विशेषतः इलाख्याच्या या भागावर, जे प्रसंग 
गुदरले आहेत. त्यांचे योगानें सहस्रावधि प्राण्यांचा 
संहार झालेला आहे. ज्याचा इष्टमित्र किवा नातेवाईक 
कोणी गत झाला नाहीं असा माणूस क्वचितच 
सांपडेल. पण, याचे शहरांत एखादा परकीय माणूस 
जर आला, आणि शहराच्या कोणत्याही रस्त्याने जाऊं 
लागला, तर सवव सृष्टीचे व्यापार नीट चालले आहेत, 
असें त्यास दिसून येईल. मी परवां उत्तर हिंदुस्थानांत 
जाऊन आलों, तेथें गंगेच्या प्रवाहाकडे पाहून हा देश 
घन्य आहे असें मला वाटलें; परंतु मनांत विचार 
आला कीं, गंगा तरी शाश्‍वत आहे काय ? प्रवाहाच्या 
रीतीनें शाश्‍वत स्थिति आहे, परंतु बिंदु, किवा 


ज्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्श्ड 


व्यक्‍तीच्या रीतीनें मरण, नाश, घडामोड चालली आहे. 
कालचा सुर्य आज नाहीं. त्याच्या स्थितींत एका 
दिवसांत बदल ज्ञालेला असतो. त्याचे कालचे किरण 
आज नाहींत. 
समाजाच्या रीतीनें शाइवति आहे, एकत्वाच्या किवा 
व्यक्‍तीच्या रीतीनें नाहीं. क्रम मात्र अव्याहत आहे. 
आपला व्यवहार विदूज्ीं असतो. गंगेचा प्रवाह शाश्‍वत 
असेल. परंतु बिंदूचे रूप व धर्म हीं नष्टप्राय होत 
असतात. जगाची रहाटी चाललेली आहे; परंतु आपले 
इष्टमित्र नाहींसे होत असतात. 
माणसांची घडामोड लक्षांत न घेतां समाजाकडे 
पाहिले, तर कांहीं अंतर आहे असें दिसत नाहीं. बाजार- 
' हाट, खेळ, करमणूक, नाटकें, हसणे, बोलणें इत्यादि 
व्यापार चाललेळेच आहेत; परंतु आपणांस ह्या सर्वांत 
कांहीं शून्यता आहे, उदास आहे, असें वाटतें. आपल्या 
ओळखीचें कोणी राहिलें नाहीं म्हणून खेद होतो. धर्म- 
संबंधानें वृद्धीला अनुकूल अक्ली जी जनता तीच 
आपल्याला विज्षेष हितकर व ती नष्ट झाली म्हणजे 
*“ आपल्याला उदास वाटणे, शून्यता भासणे साहजिक 
' आहे. जिच्या संस्कारांत आम्ही वाढलों त्याच जनतेकडे 
* आपण पाहूतों; आपली इच्छा अश्ञी असते कौं, तोच 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


संस्कार आपल्याला नेहमीं होत असावा व त्याच्या 
अभावामुळे आपण क्षुधित होत आाहों, भुकेनें व्याकुळ 
होत आहो. प्रतिक्षणीं आपल्याला चिमटा वसत आहे. 
दोनतीन वर्षे असेच प्रसंग वारंवार येत आहेत. 
पहिल्यानेंच हे एकाच घावावर अनेक घाव बसत 
आहेत. 

हेंच आयुष्य पुणं आहे, मागेपुढे कांहीं नाहीं असें 
कांहीं लोक समजतात. माझेपण माझ्या संततींत राहतें 
व हीच माझी शाइवति असें कांहीं मानतात. 

ह्या दोन्ही रोतींनी आपलें सांत्वन होत नाहीं. 
आपण भाकरी मागावी व आपणांस कोणीं वरवंटा 
द्यावा त्याप्रमाणें हें होतें. 

खरें समाधान, खरी तृप्ति ह्या तिसर्‍या कल्पनेत 
आहे. अशी जागा आहे को, जेथे येथल्यापेक्षां आपली 
जास्ती प्रगति होईल, आपणांस सामधथ्ये येईल व तें ह्या 
जगांत किवा पुढल्या जगांत होवो, किवा अन्यत्र कोठें 
होवो. ज्या अर्ध्या वाटा आपल्या पडल्या आहेत त्या 
फिरून आपल्याला चोखाळतां येतील. हा भरंवसा, हा 
विश्‍वास मृत्यूला अमृतसोपान करितो; ही कल्पना 


केल्याणप्रद आहे, इतकेंच नाहीं, परंतु वस्तुस्थितीला 
धरून आहे. 


0-८ 


सुधारकांचे चार वर्ग 


एकंदरींत पाहतां गेलें साल ( १८९० ) फार 
महत्त्वाचें होते, असें आपणांस दिसुन येईल. हिंदु 
स्थानच्या एका टोंकापासुन तों दुसर्‍या टोंकापर्यंत, 
जिकडे तिकडे सर्व हिंदु लोकांचें मन एका गोष्टीकडे 
अगदीं वेधून गेलें होतें. त्या एका गोष्टीपुढें बाकीच्या 
सवे गोष्टी अगदीं मागें पडल्या होत्या. या एका 
भरश्‍नाच्या विचारांत लोक इतके गढून गेले होते को, 
त्यामुळें सर्वांस इष्ट व महत्त्वाचा असा जो राष्ट्रीय- 
सभेचा प्रश्‍न तोही कांहीं कालपर्यंत अगदीं काना- 
कोपऱ्यांत पडून गेला होता. पंजाब, सिंध, प्रयाग, कानी, 
कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, वऱ्हाड 
ठिकाणीं चाळलेल्या चळवळीची जी मीं नुकतीच माहिती 
मिळविली, व जी आपणांसही माहीत असेलच, तीवरून 


अनुक्रमणिका 


माझ्या म्हणण्याचा भआापणांस प्रत्यय येईल. स्वतः: 
आपल्याभोंवतीं चालत 


त असलेल्या गोष्टी तर आपणां 
सर्वांस महगूर आहेतच. मुंबई येथे कांहीं इंग्रज 
स्त्रियांच्या मदतीनें दोन हजार सुशिक्षित स्त्रियांनी 
राणी सरकाराकडे पाठविलेला अर्ज, येथील तुळशी- 
बागेच्या प्रचंड सभेकडून झालेली खटपट, त्याच्या 
उलट दुसर्‍या पक्षाच्याही लोकांनीं केलेली खटपट, 
सातार्‍्यांतील तश्याच पद्धतीचे प्रयत्न, वगैरे गोष्टींच्या 
इतिहासावरून एकंदरींत आपलें पाऊल पुढेंच पडत 
आहे, हें चांगलें व्यक्‍त होतें. व ही गोष्ट खचित 
मोठी समाधानकारक आहे. आतां या ठिकठिकाणच्या 
चळवळींपासून सर्वांशी इष्ट असे परिणाम झाले 
नाहींत, यापासून पुधारणेस प्रतिबंध मात्र. होणार, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाड 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने 


असें कित्येकांचें म्हणणें पडतें; परंतु माझी समजूत तशी 
नाहीं. ' लष्करच्या भाकरी कोण भाजतो ' या न्यायाने, 
कोणी कांहींही बोलो, कांहींही करो, जोंपर्यंत त्यापासून 
आपलें व्यक्‍्तिदृष्ट्या प्रत्यक्ष व तात्कालिक नफातुकसान 
दिसत नाहीं, तोंपर्यंत त्या गोष्टीच्या म्हणून वाटेस 
जावयाचें नाहीं, ही स्थिति वास्तविक पाहतां फार 
न्नयंकर व अनर्थावह मानली पाहिजे. या ओदासीन्या- 
पासून जितकें नुकसान होतें त्यापेक्षां प्रत्यक्ष प्रतिवंधा- 
पासून फारच थोडें नुकसान होतें. सुधारणेस पहिली व 
मुख्य अडचण म्हटळी असतां, तिजविषयीं उदासीनता 
ही होय. तें ओदासीन्य नाहींसें होऊन लोक सुधारणे- 
विषयीं एकदा विचार करूं लागले, म्हणजे मग सुधारणेस 
अडचण काय ती कालावधीची. लोकांनीं एकदा विचार 
करण्यास आरंभ केला, म्हणजे मग थोडक्याच कालानें 
ते योग्य विचार करण्यास लागतील, यांत संशय नाहीं. 
तेव्हां तात्पर्य काय कीं, सामाजिक गोष्टींविषयी 
गेल्या वर्षी ठिकठकाणीं जी चर्चा चालू होती, 
त्यापैकीं कित्येकांची दि्ला चुकली असली तथापि 
त्याबद्दल खेद मानण्यापेक्षां मुळीं चर्चेस आरंभ झाला 
याबद्दलच विज्षेष आनंद मानला पाहिजे. ज्या गोष्टी- 
पासून उद्यांच आपलें स्वतःचें व्यक्‍तिदृष्ट्या हिताहित 
नाहीं, अश्या सामाजिक गोष्टीविषयीं वाटाघाट करण्यास 
तुळशीबागेंत पांच ह॒जार लोकांनीं जमावे, हेंच मुख्यतः 
अभिनंदन करण्यासारखे आहे. सभांतून ठिकठिकाणीं 
होणारीं भाषणें ज्यांच्या कधीं कानीं पडलीं नाहींत व 
वर्तमानपत्रांतुन होत असणारी चर्चा ही ज्यांच्या कधीं 
डोळ्यांखाळून गेळी नाहीं, अश्या वर्गातील लोकांचा 
येवढा मोठा समुदाय सामाजिक वाटाघाटीकरितां एका 
ठिकाणीं जमावा व त्यांनीं क्षणभर आपल्या पायांपुरतेंच 
पाहण्याच्या क्षुद्र वृत्तीचा अव्हेर करून उच्च भरारी 
मारावी व सामान्य जनसमूहाच्या सुखदुःखाचा विचार 
करण्यास प्रवृत्त व्हावें, हें मनृष्यत्वाच्या उच्च कतंव्य- 
परायणतेचें व्यंजक होय. या वृत्तीचा मनुष्याच्या अंत:- 
करणांत प्रादुर्भाव होत असतां, त्याचें शारीरिक अस्तित्व 
भासमान न होतां, त्याच्या आत्मिक अस्तित्वाची 
जागृति होत असते, व खर्‍या धामिकतेच्या श्रेष्ठ मानास 
तो पात्र होऊं लागतो. जोपर्यंत मनुष्य ईश्‍वरदत्त बुद्धीचा 
उपयोगच करण्याचें मनांत आणित नाहीं, तोंपर्यंतची 
स्थिति मात्र खरोखर निराक्षेची होय. परंतु एकदा त्या 
बुद्धीचा मनुष्य उपयोग करूं लागला, म्हणजे मग 


अनुक्रमणिका 


(्ऱ् 


निराशेचें अगदीं कारण नाहीं. प्रथम प्रथम चुका 
होतील, परंतु लौकरच त्या वृद्धीचा योग्य उपयोग होऊं 
लागेळ, याविषयीं तिळमात्र संदेह नाहीं. ईशेच्छेनें 
आपला व पाइचात्त्य राष्ट्रांचा जो निकट संबंध झाला 
आहे, तो एक मोठी शक्ति आहे. व ही जबरदस्त शक्‍ति 
ईहवरानें आपल्या दयालुत्वानें आपल्या बर्‍याकरितां 
योजिली आहे यांतही शंका नाही. आणि एकदा डोळे 
उघडून पाहण्याची, व बुद्धि खर्चून विचार करण्याची 
लोकांस संवय लागली, म्हणजे त्या शक्‍तीचा लोकांच्या 
डोळ्यांवर व बुद्धीवर योग्य व इष्ट संस्कार होणे, हें 
फक्त कालावधीवर अवलंबून राहणार. लोक विचार 
करूं लागेपर्यंत केवळ निराडेची मात्र स्थिति असते. 
परंतु ते एकदा विचार करूं लागले म्हणजे निराझदेचा 
लय झाला म्हणून समजावें. पुढें प्रन काय तो “ आज 
का उद्यां ' एवढाच राहिला. व मीं सांगितलेल्या शक्‍तीची 
महती ज्यांस माहीत आहे, त्यांस हा काळ फारसा लांब 
नाहीं हेंही सहज दिसून येणार आहे. 

आतां, आजच्या प्रसंगीं सुधारकांचे चार वर्ग 
आपल्यापुढें मांडावेत असा माझा मानस आहे. चार 
वर्ग म्हणजे कालाच्या किवा महत्त्वाच्या क्रमानुसार 
केले आहेत, असा भाग नाहीं. परंतु माज्ञा आशय 
आपणांस स्पष्ट कळावा म्हणून हे केलेले आहेत. 
त्यांपैकीं अमुकच एक चांगला, किवा अमुक अधिक 
महत्त्वाचा, किवा अमुक आजच्या काळास योग्य असा 
निर्णय करीत बसण्याचा माझा मुळींच विचार नाहीं. 
त्यांचा फक्त निदेश करावा इतकीच माज्ञी इच्छा आहे. 
या चार वर्गापैकीं सुधारकांचा पहिला वर्ग म्हणून मी 
ज्यास म्हणतों त्यास “ परंपरारक्षक सुधारक ' असें नांव 
देतां येईल. या वर्गातील लोकांचें असें म्हणणें पडतें 
कीं, आमच्या सुखदु:खाचा ज्यांत संबंध आहे, अक्या 
गोष्टींविषयी आम्हांस नव्यानें विचार करण्याची 
आवद्यकता नाहीं. आमचे पूर्वज फार शहाणे होते, व 
त्यांनीं लावून दिलेल्या मार्गापेक्षां अधिक कल्याणकारक 
व अनुकरणार्ह असा दुसरा मार्ग असणें मुळीं शक्‍यच 
नाहीं. तेव्हां या परंपरारक्षक सुधारकांच्या मतें सुधारणा 
म्हणजे, जेथें आपली पूर्वपरंपरा सुटली असेल, तेथे ती 
फिरून स्थापन करण्यास प्रयत्न केला म्हणजे आपलें 
काम झालें. उदाहरणार्थ, ब्राह्मणांनीं भिक्षाक्ञावर निर्वाह 
करून उपदेश करावा, ही आपली पूर्वपरंपरा सुटली, 
यापासून आपलें नुकसान होत आहे. करितां ब्राह्मणांनी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ृमाठशाळामडळ, बाई 


११६ 


पूर्व पद्धतीनुसार भिक्षावृत्तीचें अवलंबन करून उपदेश- 
कांचें कर्तव्य. वजावण्यास लागावें. क्षत्रियांनीं दास्त्र 
धारण करून रणांगणाचा आश्रय करावा, वेड्यांनीं 
व्यापारधंदा करूं लागावा व जूद्रांनीं एकनिप्ठपणें 
त्रिवर्णांची बुश्रूषा करून आपल्या जन्माचें सार्थक करून 
घ्यावें व हें पुर्णपणे होऊं लागलें म्हणजे सुध्रारणेची 
परमावधि झाली. याहून सुखतर स्थिति असणें सर्वस्वी 
असंभाव्य होय. 

सुधारकांचा दुसरा वर्ग म्हणून ज्यास मी म्हणतों, 
त्यामध्यें व पहिल्या वर्गामध्ये एका प्रकारचें साम्य आहे, 
व कांहीं भेदही आहे. प्राचीन धमंग्रंथांवर जशी पहिल्या 
वर्गांतील लोकांची पुर्ण श्रद्धा आहे, तशीच या दुसर्‍या 
वर्गातील लोकांचीही आहे. तात्पर्य दोघांचाही पाया एकच 
आहे. परंतु या पायावर उभारल्या जाणाऱ्या इमारती 
मात्र परस्परांहून भिन्न आहेत. उदाहरणार्थ, समुद्रप्रयाण 
घ्या. पहिल्या वर्गातील लोकांस जसें हें सदोष वाटतें, 
तसेंच दुसर्‍याही वर्गास वाटतें. पण ते म्हणतात कीं, 
समुद्रप्रयाणासंवंधाचें जें वचन आहे, त्याचा अर्थ पहिल्या 
वर्गातील लोक करतात तसा नाहीं. त्या वचनाचा अर्थ 
असा आहे कीं, हिंटूनें नाविकाचा धंदा केला, तर मात्र 
दोष सांगितला आहे. वाकी नाव चालविण्याचे काम न 
करितां नुसता समुद्रप्रवास केला, तर त्यांत अगदीं 
दोप नाहीं. तेव्हां या दुसर्‍या वर्गातील सुधारकांस 
प्राचीन धर्मग्रंथ मान्य व आधारभूत आहेतच. परंतु 
त्यांचा अथे मात्र लोक करितात तसा नव्हे. तेव्हां त्याच 
वचनांचा योग्य अर्थ करून त्याप्रमाणे वागल्यास सर्व 
आवड्यक सुघारणा होण्यासारखी आहे. परंतु खऱया 
अर्थास अनुसरून वागावें म्हणजे झालें. पंचवीस वर्षांपुर्वी 
झालेंळा पुतरविवाहाचा वाद व दयानंद सरस्वतीचे 
प्रयत्न हीं दोन्हीं या दुसर्‍या वर्गाची उदाहरणें होत. 

तिसऱ्या वर्गांत ज्या सुघारकांचा मी समावेश 
करतों, त्यांस वरील दोन्ही मार्ग पसंत नाहींत. 
ते म्हणतात कीं, पहिल्या वर्गातील सुधारकांच्या 
समजुतीप्रमाणे सुटलेली परंपरा पुन: सुरू केलो, 
तथापि त्यापासून आमचा कार्यभाग होणार नाहीं, 
इतकेंच नाहीं, तर उलट तसें करितां येणेंच शक्‍य 
नाहीं. ब्राह्मणांनी पुनरपि भिक्षांदेहीचा आश्रय 
करावा व शूद्रांनीं केवळ सेवावृत्तींत समाधान मानन 
राहावें हें जसें अयोग्य आहे, तसेंच हं सांप्रत 
कालीं घडवून आणण्याची खटपट करणें म्हणजे किती 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


वेडेपणाचें आहे, हें भोंवतालच्या स्थितिकडे पाहिलें 
असतां, कोणासही कळणारें आहे. आम्ही आमच्या 
सदसद्विवेकशक्‍्तीच्या अनुरोधाने चालणार. समुद्रांतून 
प्रयाण करण्यांत आम्ही एकादें पातक करतों, असें जर 
आमची मनोदेवता सांगत नाहीं, तर तें करण्यास 
पत्यवाय काय म्हणून असावा ? तसेंच, नुसतें समुद्रातून 
प्रयाण न करितां नाविकाचा धंदा केला तथापि त्यांतही 
दोषाचा कांहीं एक भाग नाहीं. मग मूळ वचनाचा अथ 
दुसर्‍या वर्गातील लोक- ज्यांस “* व्युत्पत्तिसुधारक * 
म्हणतां येईल-- जसा करितात, तसा केला तथापि 
त्यापासूनही आमचा उपयोग होत नाहीं. शिवाय, 
आपल्यास पाहिजे तसा अर्थ करणें एका अथी गौण 
आहे. जर त्रर्षिवचनें आपणांस आधारभूत धरावयाचीं 
असतील, तर त्यांचा अथ त्या क्रुषींच्या मनांत होता, 
तोच घेतला पाहिजे. त्याहून वेगळा अर्थ करू पाहणें हें 
अन्यायाचें आहे. आणि हे व्युत्पत्तिसुधारक करतात तोच 
योग्य अथे असला, तथापि आम्हांस इष्ट असणाऱ्या सवे 
सुधारणा या व्युत्पत्तीचा आश्रय करून होण्यासारख्या 
नाहींत. आम्हांस हे दोन्ही मार्ग प्रशस्त वाटत नाहींत. 
स्त्री आणि पुरुष या उभयतांसही जर एकच मनोवृत्ती 
आहे हें खरें आहे, तर मग एकानें वाटेल तेव्हां व 
वाटेल तितक्‍यांदा लग्न करावें व दुसऱ्याने मात्र करू 
नये, हा उघड अन्याय होय. मग धडधडीत ज्यांत 
अन्याय आहे, अद्या गोष्टीविषयी कोणीं पूर्वपरंपरा पुढें 
आणली, किवा व्युत्पतीचा आश्रय केला, तथापि ते दोन्ही 
प्रकार आम्हांस मान्य नाहींत. प्राचीन परंपरेत जें 
ग्राह्य असेल, तें घेण्यास आम्ही तयार आहों. परंतु 
ज्या गोष्टी सदसहिवेकास सोडून आहेत, त्या मात्र 
आम्ही टाकणार व आमच्या मनोदेवतेस योग्य दिसेल, 
असें आचरण ठेवणार. प्राथंनासमाज, ब्राह्मसमाज 
वगैरे संस्था या तिसऱ्या वर्गाचे निदशंक होत. 

आतां राहिला चोथा वर्ग. यांतील लोक म्हणतात 
कों, तुमची परंपरा उपयोगीं पडत असेल, तर तितक्‍्या- 
पुरती ती तुम्ही व्या. व्युत्पत्तीचेंही साह्य योग्य प्रकारें 
घेण्यासारखे असेळ तर तेंही घ्या. व तुमच्या सदसद्वि- 
वेकशक्तीचाही तुम्ही पुर्ण उपयोग करा. त्याबद्दल 
आमचें कांहीं म्हणणें नाहीं. परंतु आज पुष्कळ दिवस- 
पयंत तुम्हीं या गोष्टींचा अनुभव घेतला आहे. व 


त्यापासून म्हणण्यासारखा उपयोग झाला नाहीं. लोकांची 
त्यांजकडून योग्य गोष्टींचा 


विवेकशकक्‍्ति जागृत करून, 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने ११७ 


स्वीकार करविण्याकरितां पुष्कळ खटपट झाली, परंतु 
त्यापासून कांहीं निष्पन्न झालें नाहीं. विवेकशकक्‍्ति 
जोंपर्यंत प्रचलित असते, तोंपर्यंत, अमुक गोष्ट योग्य 
आहे, अमुक न्याय्य आहे, हें सारे कबूल करितात. 
परंतु विवेकानें योग्य दिसणाऱ्या गोष्टी अमलांत 
आणण्याचा प्रसंग आला, म्हणजे लोक तो विवेक 
विसरतात व विकारास वश होतात. त्यांचे सारे उन्नत 
विचार एका बाजूस राहतात व तूर्तापुरती नजर 
देण्याची क्षुद्र वुद्धिच प्रबळ होते. याकरितां ज्या गोष्टो 
लोकांस योग्य वाटतात, त्या त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष होऊं 
लागण्यास, त्यांच्यावर जबरदस्तीच केली पाहिजे, 
त्यावांचून इलाज नाहीं. या बाह्य शक्‍तीचा भाश्वय 
केल्यावांचून विवेकग्राह्म गोष्टींची अंमलबजावणी होणें 
नाहीं. याजकरितां योग्य व न्याय्य सुध्वा रणा प्रत्यक्ष सुरू 
करणें असेल, तर बडग्याचाच उपयोग केला पाहिजे. 

आतां येवढा वेळ जे मीं सुधारकांचे चार वग 
सांगितले, तशा प्रकारचे वर्ग आपल्या व इतर देशांतही 
वेळोवेळीं झाले, हें इतिहासावरून समजणारें आहे. 
ख्प्रिस्ती धर्म, बौद्ध धर्म, व मुसलमानी धर्म, यांच्या 
इतिहासांत हे चारी प्रकार दृष्टीस पडतात. मक्‍केंतून 
महंमदाने जेव्हां मूति नाहींश्ना केल्या, तेव्हां त्याजकडे 
संख्येचें बहुमत नव्हतें. तर शक्‍तीच्या बहुमतानेंच त्यानें 
ती सुधारणा केली. आपल्या म्युनिसिपालिट्यांचाही 
इतिहास असाच आहे. रस्ते साफ करणें, त्यांवर दिवे 
लावणें, लोकांच्या आरोग्याथ व्यवस्था करणें, वगैरे 
गोष्टी परंपरेला धरून असोत वा नसोत, त्या विचारास 
संमत असोत वा नसोत, त्या अवशय आहेत असें ज्यांस 
दिसून आलें, त्यांनीं बहुमताच्या भरीस न पडतां, 
सत्तेच्या जोरावर त्या .सुरू केल्या, व आज त्याच 
म्युनिसिपालिट्या आम्ही बंद करणार, असें सरकार 
म्हणूं लागल्यास, आम्हांस तें खपावयाचें नाहीं. व त्या 
आम्हांस पाहिजेत म्हणून आम्हीच अर्ज करूं लागूं. 
तात्पर्य, हा चौथा प्रकार लागू करण्याचेही प्रसंग व 
स्थळें असतात. व कांहीं बाबतींत या चोथ्या उपायाचा 
आश्रय करण्यासारखा सध्याचाही प्रसंग आहे. 

आतां या चारही प्रकारच्या सुधारकांपासून 
सुधारणेस साह्यच होत जातें, हें आपणां सर्वांस कबूल 
केलें पाहिजे. एकमेकांचा एकमेकांवर परिणाम घडल्या- 


अनुक्रमणिका 


वांचून राहात नाहीं. पुनविवाहावहृल आजपर्यंत 
झालेले प्रयत्न व्यर्थ गेले नाहींत. हे प्रयन्त झालें नसते 
तर आज, ' पूवीचे लोक चुकले, क्रतुमती होण्यापूर्वी 
विधवेचें लग्न करावें अशी ते खटपट करते, तर साध्य 
झाली असती, असे जे परंपरासुधारकांच्या तोंडून 
शब्द निघतात ते खचित निघाले नसते. त्याप्रमाणेच 
तुळशीबागेसारख्या सभांपासून नुकसान होतें असें जरी 
कित्येकांस वाटते, तथापि एकंदरींत या सर्वे चळ- 
वळीचें निदान आपणांस श्रेयस्करच होईल, यांत शंका 
नाहीं. मी असें ऐकतों कौं, यापुर्वी स्त्रियांकडून गेलेल्या 
अर्जाविरुद्ध अर्ज करण्याकरितां पुरुषांप्रमाणेंच स्त्रियांची 
एक सभा तुळशीबागेंत जमणार आहे. हें ऐकून मला 
मळा फार आनंद होत आहे. परवांच्या सभेप्रमाणें 
पांच हजार स्त्रिया तुळशीबागेंत जमून एकमेकांच्या 
सुखदु:खांचा विचार करूं लागल्या, तर मग सुधारणा 
लांब नाहीं. त्या तेथें जमून आपापल्या स्वतःच्या 
समजुतीप्रमाणे वाटेल ते ठराव करोत, तो एक अश्रुतपूर्व 
सुदिन होय, असें मी मानीन. आपल्या सुखदुःखांविषयीं 
आपणांस काय वाटतें, तें कळविण्याची संधी जर स्त्रियांस 
पुणेकरांकडून मिळेल, तर मग आपल्याला फार दिवस 
सुधारणेकरितां थांबावयास नको. वर जो जबरदस्तीचा 
मार्ग सांगितला, त्यास स्त्रियांकडूनच शेवटीं मदत 
मिळणारी आहे. व स्त्रियांनीं बंड केल्यावर पुरुषांचे 
कांहीं चालेनासें होऊन त्यांच्या म्हणण्यास निमूटपणे 
मान वांकवावी लागते, याचा अनुभव आपणां सर्वांस 
आहेच ! असो; एक गोष्ट मात्र सर्वांनी लक्षांत 
ठेविली पाहिजे. मी म्हणतों तेंच खरें असा आग्रह धरून 
दुसऱ्यास प्रतिबंध करण्यास प्रवृत्त होणें, हें कोणासही 
शोभत नाहीं. आपल्यास जो योग्य मार्ग दिसेल त्याचा 
आपण अवलंब करावा हें योग्य आहे. परंतु दुसऱ्यास 
तो पसंत नसल्यास त्याच्यावर तुढून पडणें, किवा 
त्यास योग्य वाटत असलेल्या मार्गांत विघ्न आणणें, हें 
सर्वांसही अनुचित होय. क्रोधद्रोहादि मनोविकारांच्या 
तावडींत सांपडून मनुष्यत्वास विसंगत असें कोणाचेंही 
आचरण नसावें. आपल्या समजुतीप्रमाणे आपण वागावें, 
व दुसर्‍याच्या समजुतीप्रमाणे दुसर्‍यास वागूं द्यावें. 
नाहीं तर बखेडा मात्र होऊन सर्वांसच अपाय होण्याचा 
संभव आहे, हें विसरू नये, म्हणजे झालें. 


3 ऊर 
ह र अर > 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


बाई 


११८ 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


खिस्ती धर्माविषयी कांहीं विचार' 


हिंद व ख्रिस्ती धर्मांचा प्रार्थनासमाजाशीं एका 
रीतीने,मेळ पडणें शक्‍य आहे. परंतु ह्दु टं धर्माचा भाग 
सोडून ख्श्रिस्ती धर्माच्याच संबंधानें ल 
विचारकर्तव्य आहे. ख्त्रस्ती धर्माच्या संबंधांने एक 
साधारणपणें चमत्कार वाटण्यासारखी गोष्ट पब 
आहे कीं, आपल्या देशांत जितके लोक ख्प्रिस्ती 
झाले आहेत ते सवे स्त्रिस्ती धर्माच्या य्‌य ज्या 
मंडळ्या धमंप्रसाराथे इकडे आल्या आहेत, त्यांपैकीं 
कोणत्या तरी एका पंथास धरून आहेत. त्यांच्या 
अनेक पंथांपैकों हा पंथ चांगला, कीं तो पंथ चांगला, 
अश्या तर्‍हेचे त्यांचे विचार चालतात; ्स्ठ त्याच 
धर्माच्या ज्या पंथाचे मिशनरी लोक इकडे नाहींत, त्या 
पंथाविषयीं कधीं ते विचार करीत नाहींत असें दिसते. 
कारण, त्या पंथाचा स्वीकार केलेले असे फारसे कोणीच 
येथे आढळत नाहींत. उदाहरणाथ, युनिटेरिअन श्शिस्तो 
पंथ घ्या. त्या पंथाचे मिशनरी इकडे कोणी नाहींत 
यामुळें त्याचा स्वीकार केलेलेही येथें गौ स्वदेशीय 
य्श्स्ती नाहींत. यावरून असें री दिसतं की, ख्थ्स्ती 
धर्माविषयीं स्वतंत्रपणें कोणी विचार करीत नाहींत, 
ही फार खेदकारक गोष्ट आहे. ह्या गोष्टीबद्दल 
यरोपिअन, किवा अमेरिकन खिस्ती लोकांस दोष देतां 
येत नाहीं. कारण, त्यांच्या देक्षांत जे निरनिराळे पंथ 
झाले त्यांचा तिकडील कित्येक ऐतिहासिक गोष्टींयीं 
संबंध आहे व त्यामुळें त्या लोकांत त्यासंबंधानें थोडा- 
बहुत अभिमान उत्पन्न झालेला असतो, तो एकाएकी 
जाणें कठीण आहे. परंतु इकडील ख््स्ती झालेल्या 
लोकांची गोष्ट तक्षी नाहीं. त्यांनीं स्वतंत्रपणें विचार 
करणें अवश्य आहे. अशा प्रकारचा स्वतंत्र विचार सुरू 
होईपर्यंत ख्थिस्ती धर्माचा बळकट पाया ह्या देशांत 
पडला, असें सहसा म्हणतां येणार नाहीं. जसा एखादा 
वृक्ष परदेशांतून आणून इकडे लाविला आणि त्या 
देशांतील हवापाण्याप्रमाणें इकडे कृतीने हवापाणी तयार 
करून त्यास दिल्यानें जरी तो चांगला वाढलासें दिसतें, 


१. हें व्याख्यान पुण्यास सन १८८० सालीं 
होतें. त्याचा हा अत्यल्प सारांश आहे. सं० 


अनुक्रमणिका 


तरी जोपर्यंत तो ह्या देशांतील स्वाभाविक हवापाणी 
घेऊन त्यांवर जीव धरूं लागला नाहीं, तोंपर्यंत तो वृक्ष 
लागला, असें समजतां येत नाहीं, त्याप्रमाणेच ह्या 
देशांतील स्त्रिस्ती धर्माची स्थिति समजली पाहिजे. 
स्वदेशीय लोकांनीं ऐरिश प्रेसविटीरिअन पंथ चांगला, 
किवा फ्रीचर्च ऑफ्‌ स्कॉट्लंडचाच पंथ चांगला अज्ञा 
तर्‍हेनें विचार न करितां, स्त्रिस्ती धर्माच्या मुख्य 
तत्त्वांचा विचार करून त्यास एतहेशीय धर्मविचारास 
अनुरूप असें स्वतंत्र स्वरूप दिलें पाहिजे. 

आपण सर्व लोकांनीं ख्थिस्ती धर्माचा विचार 
करणें योग्य आहे. कारण, हल्लीं सर्वे सुधारलेल्या व 
उद्योगी लोकांचा तो धर्म आहे. तेव्हां त्यांचें व आपलें 
धमॅक्य झाल्यास संतोषाची गोष्ट आहे. परंतु ख्रिस्ती 
धर्माविषयी विचार करूं लागलें असतां प्रथम एका 
मोठ्या गोष्टीविषयी शंका येते, ती ही कीं, मुख्य 
देवामध्यें पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा असे तीन 
अंश त्यास धर्मांत मानिले आहेत, त्याचा उलगडा नीट 
होत नाहीं. अलीकडे एका ख्रिस्ती धमंवेत्त्यानें ह्या 
गोष्टीची एका तर्‍हेनें व्यवस्था लाविली आहे, ती थोडी 
विचार करण्यासारखी आहे. नुसत्या बाह्य जड जगता- 
पासुन जी परमेश्‍वराविषयीं कल्पना उत्पन्न होते तीस 
पितृस्थानीं मानावें; एुसत्या जड जगतापासून परमे- 
इवराच्या सर्व गुणांचें ज्ञान होत नाहीं याजकरितां 
परमेश्‍वरानें स्सिस्ताच्या द्वारें आपल्या जास्त गुणांचे 
शान जगास करून दिलें, त्यास पुत्र मानावें; ह्याहीपेक्षां 
जास्त ज्ञान व्हावयास पाहिजे म्हणून मनुष्याच्या सद- 


सद्विवेकशक्तीच्या द्वारे तें करून दिलें, ह्या शक्‍तीस 
पवित्र आत्मा असें म्हणावें. 


म्हणतां येईल. अक्षा रीतीनें 


व्यवस्था केली असतां 
ती ग्राह्य होण्यासारखी आ 


हे. ख्रिस्ती धर्माच्या 


डिसेंबर महिन्यांत देण्यांत आलें होतें. मूळ व्याख्यान इंग्रजींत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


संबंधानें दुसरी हरकत येते ती प्रायश्चित्ताची. 
जगांतील सर्व मनुष्यांच्या पापांबद्दल येशू खस्श्रिस्तानें 
प्रायशिचित्त केलें व तें सर्वांच्या उपयोगीं पडतें ही गोष्ट 
मान्य करतां येत नाहीं. . कारण, प्रत्येक मनुष्यानें 
आपल्या पापाबद्दल ख्थिस्ताप्रमाणें प्रायदिचित्त केलें 
पाहिजे. जसे स्त्रिस्तास त्रास देणारे व त्याचा छळ 


११९ 


करणारे फ्यारीसीस्‌ लोक होते त्याप्रमाणें आपल्यास 
कामक्रोधादि षडिपु व शिवाय आपली हेलना करणारे 
लोकही आहेत. त्या सर्वांचा जाच सोसून आपण आपल्या 
अंत:करणरूप क्रुसावर ख्तशिस्ताप्रमाणें शासन भोगावें. 
अशा रीतीनें स्त्रिस्ती मतांची व्यवस्था लाविली असतां 
एकेश्‍वरी मतांचा व त्यांचा मेळ पडण्यासारखा आहे. 


0.3 


पं. वा. वामन आबाजी मोडक, सी. आय. ई. 


तुकारामबावांस मृत्यूचें भय मुळींच वाटत नव्हतें, 
याविषयीं त्यांच्या कांहीं अभंगांत फार सुरेख वर्णन 
आहे. आणि त्यांच्या चरित्रावरून आपणांस हें दिसून 
येईल कौं, जीवंतपणीं त्याचप्रमाणें मृत्यूनंतरही त्यांची 
कौति अजरामर झालेली आहे. जीवनाचें जें आदिकारण 
जगच्चालक परमेश्‍वर त्यांत ते अगदीं लीन झाले होते, 
असेंच आपणांस दिसून येईल. हेच शब्द आमचे प्रिय 
मित्र वामनरावजी मोडक ह्यांस यथार्थपणे लागू 
होतात. वास्तविक म्हटलें तर आज चार वषें त्यांचा 
आत्मा या मृण्मय देहांतून निघून जाण्याच्या मागास 
लागला होता; आणि आपण आपल्या दयामय 
वित्याच्या चरणासल्िध जावें या पवित्र इच्छेने देहा- 
विषयीं ,अगदीं उदासीन होत्साता मृत्यूची मार्गप्रतीक्षा 

- करीत होता. ज्यांच्या आध्यात्मिक कतंव्यास नुकताच 
कोडे प्रारंभ झाला होता आणि जे ईझवराच्या नांवाचा 
जयजयकार करण्यासाठीं उमेदीनें झटत होते व सर्व 
प्रकारचीं दुष्कृत्ये होऊं नयेत म्हणून सतत प्रयत्न करीत 
होते, अश्या बर्‍याच बंधूंवर गतवर्षी निर्दय मृत्यूचा घाला 
पडला आहे. या सर्व लहानथोर बंधूस अशा रीतौनें 
वागण्याच्या कामी आमचे शूर बंधु वामनरावजी यांच्या 
आचरणावरून आणि उपदेशानेंच स्फुति मिळाली 
, होती. वामनरावजींस पक्षघाताचा झटका पहिल्याने 
चार वर्षांपुर्वी झाला. परंतु या चार वर्षांत त्यांची सर्व 
मानसिक शक्ति ईश्‍वराच्या सेवेंत मग्न झाली होती. 
महाभारतांतील प्रसिद्ध योद्ध'थाप्रमाणें ते शरपंजरीं 
पडले होते व त्यांवर मृत्यु चाल करीत का 
, कझुथापि एकही दुःखाचा उद्गार त्यांच्या तोडाव्राट 


अनुक्रमणिका 


निघाला नाहीं. त्यांचा आत्मा शांत होत्साता पर- 
मात्म्याच्या चितनांत रत झाला होता आणि जे त्यांचें 
समाधान करण्यासाठीं त्यांचेकडे येत, त्यांना स्वतःच्या 
साठ वर्षांच्या मिळविलेल्या अनुभवाचा अप्रतिम उपदेश 
करण्यांत त्यांचा वहुतेक काल जात असे. 

आपणां सर्वास फार आश्या होती कीं, वामनरावजी 
आणखी कांहीं वर्षे तरी आपणांमध्यें राहून मार्गदर्शक- 
दीपाप्रमाणें योग्य प्रकाश देतील; परंतु भवितव्यता 
निराळीच होती. तथापि भगवदिच्छा त्यांना आसच्या- 
मधून नेण्याची होती याबद्दल आम्हीं कुरकूर करतां 
कामा नये. आपलें कतंव्य बजावण्यासाठीं ते आमच्या- 
मध्यें बरेच दिवस राहिले. एवढ्यावरच आम्हीं आपलें 
समाधान करून घेतलें पाहिजे. त्यांनीं शिक्षकाचे काम 
तीस वर्षे केलें. तेवढ्या मुदतींत शेंकडो-हजारो शिष्यांनीं 
त्यांच्या चरणांपाशीं बसून ज्ञानसंपादन केलें. या 
शिष्यांच्या, आणि गेलीं चाळीस वर्षे माझ्याप्रमाणे ज्यांना 
त्यांच्या सहवासाचा लाभ झाला त्यांच्या हृदयांतून 
वामनरावजींची गंभीर, आनंदी, प्रेमळ, भाविक, धार्मिक 
मूति कधींही ढळण्यासारखी नाहीं. वामनरावजींच्या 
उदात्त सहवासाने आपल्या मनावर काय परिणाम 
होतो याची प्रतीति ज्यांस पाहावयाची असे त्यांस फक्त 
एकवार जाऊन त्यांच्याशीं सहज भाषण करण्याचा 
प्रसंग आला म्हणजे त्यांची खात्री होत असे. त्यांजकडे 
जे येत त्यांच्या मनांत वामनरावजींविषयीं आदर व 
पूज्यबुद्धि उत्पन्न होणें हा पहिला परिणाम होय. पुढें 
त्यांच्याशीं संभाषण करण्याचा योग आला म्हणजे 
त्यांच्या साधेपणाचा आणि उदात्त व परिपक्नव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ष्‌ व्य 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राक्ममाठशाळामडळ, वाई 


दर्श 


विचारांचा परिणाम मनुष्याच्या मनावर इतका होई, 
कीं तो कसाही कठोर मनाचा असला, तरी त्यांच्या 
गंभीर मधुर स्वरानें आणि मराठी सुरस वाणीने 
श्रोत्याच्या मनास पाझर सुटून, आपण केवळ स्वर्ग- 
सुखाचा अनुभव घेत आहों असा भास होऊन, आपली 
चिंता, क्षुल्लक हेतु आणि निराशा यांचा विसर 
पडल्याविना राहात नसे. इंग्रजी भाषेवर त्यांचा पगडा 
बराच होता, परंतु केवळ इंग्रजी भाषेवरच त्यांची 
भिस्त नसे. ते आपल्या मधुर स्वभाषेत बोलूं लागले 
म्हणजे त्यांची बरोबरी करणारा एकही नसें. त्यांचा 
आवाज इतका गोड व गंभीर होता, कीं तो श्रोत्याच्या 
अंत:करणांत आपला प्रवेश करून त्यांतील क्षोभ अगदीं 
नाहींसा करून, शांत वृत्ति उत्पन्न करीत असे. शब्दां- 
वरून विचारांची कल्पना होते. जेथे स्वभाव इंद्रिय- 
दमनांच्या संवयीनें स्थिरावलेला नाहीं तेथें विचारांस 
महत्त्व नसावयाचें. ज्यांना त्यांची प्रत्यक्ष माहिती असे 
ते जाणत असत कों, वामनरावजींच्या अंगीं सहिष्णुता, 
प्रेम व भूतदया आणि धर्मापासून उत्पन्न होणारी 
पुज्यवुद्धि, आदर व सत्यनिष्ठा- हे गुण उपजत असून 
इंद्रियदमनाच्या संवयीनें ते इतके वृद्धिगत झाले होते 
कों, त्या सर्वांच्या संमेळनाने त्यांना एकप्रकारचे पूर्णत्व 
आलें होतें. हल्लींच्या पिढींत स्वत:विषयी अभिमान 
म्हणून कांहीं नाहीं असें म्हणणारे कित्येक लोक आहेत. 
मॅला तरं असें वाटतें को, आमच्यांत खरा स्वाभिमानी 
पुरुष जर अलीकडे कोणी झाला असेल, तर वामन- 
रावजी हेच ते होत. परंतु त्यांचा स्वाभिमान दुसर्‍यास 
वरास देणारा नव्हता. केव्हां केव्हां त्यांच्या ठायीं असंतोष- 
वृत्ति उत्पन्न होत असे. परंतु ती स्वतःपुरतीच असे. 
दुसर्‍यांच्या संवंधानें जणूं काय ते प्रेमाची व माधुर्याची 
मूतिच असत. 

तीस वर्षांपुर्वी विधवाविवाहासंबंधी चळवळ उडाली 
होती त्या वेळीं त्या सत्कार्या्थ वामनराव एकटे अगदीं 
जुन्या मतांच्या ब्राह्मणसमुदायांत भांडत होते. त्यामळे 
सर्व बाजूंनीं जरी त्यांचा छळ होत होता, तरी ते 
मुळींसुद्धां न डगमगतां सवे छळ सोसुन, दंड ठोकून गूरा- 
सारखे या सत्कार्यार्थ झटले. इतके असूनही क्रोधाचा 
चकार शब्द त्यांच्या मुखावाटे निघाला नाहीं. आणि 
जे त्यांस सतत त्रास देत असत त्यांच्या विषयींसुद्धां 
त्यांच्या मनांत प्रेमाशिवाय दुसरी भावना कधींही उत्पन्न 
झाली नाहीं. हाच स्वाभिमान या भरतभूमोंतील साधु- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


संतांच्या आचरणांत दिसून आला आहे आणि त्याचेंच 
अनुकरण सध्याच्या कालास अनुसरून आमच्या मित्राने 
केलें होतें. 

वामनरावजींसंबंधानें एक अत्यंत अनुकरणीय गोष्ट 
ही कों सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांच्या झगड्यांत 
त्यांनीं आपली सत्य निष्ठा यत्किचितही ढळूं दिली नाहीं. 
इतकेंच नव्हे, तर त्यांच्या कृत्यांत किंवा भाषणांत 
दोषाचा भाग म्हणून कधीं कोणास सांपडलाच नाहीं. 
आणि जेव्हां हें युद्ध संपले तेव्हां निदान एका गोष्टी- 
विषयीं सर्वांची एकवाक्यता झाली. तौ हो कीं; 
वामनरावजी हे भांडणारांपैकीं सुधारक असुन, 
सोसणारांपैकींही होते. 

त्यांच्या मृत्यूमुळें भापल्या प्रांतांतील सुधारणे- 
संबंधाच्या निरनिराळचा चळवळींची फार हानि तर 
झालीच आहे. परंतु धर्मसंबंधी वाबतीत त्यांनीं 
आपलें बहुतेक आयुष्य खर्च केले असल्यामुळें आणि 
सरकारी नोकरीचें पेन्शन घेतल्यानंतर त्यांचे सर्व 
विचार आध्यात्मिक विषयांत गढून गेलेले असल्यामुळे 
व राहिलेले आयुष्य धर्मप्रचारा्थ घालवावयाचें ह्या 
त्यांच्या निश्‍चयास त्यांनीं आचरणाचे स्वरूप द्यावयास 
सुरवात केलीही होती म्हणून, झालेल्या हानीने आम्हांस 
फारच तळमळ वाटत आहे. धर्माच्या बाह्य स्व॑रूपाकडे 
त्यांचें फारसें लक्ष नसे. परंतु त्यांचें मन धर्माच्या अंतर्गत 
स्वरूपांत व भक्‍तींत अगदीं लीन असें. खरा धर्म म्हटला 
म्हणजे हांच आहे. त्यांची स्थिती अक्षी होती म्हणून 
धामिक वावतींत मार्गदर्शक होण्यास ते पात्र झाले होते. 
स्वभावत: भक्‍्तिमान असल्यामुळे त्यांची उत्तम श्रद्धा- 
युक्त व भाविक अशीं पदें आपल्या संगीतांत आहेत. 
त्यांचेसंबंधानें इश्वराचें सान्निध्य ही केवळ मानीव 
गोष्टींपैकी एक गोष्ट नव्हती. तर ती एक प्रत्यक्ष 
अनुभवाची असून, तोच एक त्यांचा मोठा ठेवा असे. 
त्यां नीं बराच प्रवास करून आध्यात्मिक ज्ञान संपादन 
केळे होतें. केशव चंद्रसेन यांनीं ब्राह्मसमाजास प्रगतीची 
जी दिशा दाखविली तिजविषयीं त्यांच्या मनांत पुण 
सहानुभूति असे. तथापि त्यांच्यासंबंधाने शेवटीं ज्ञेवरी 
ज्या गैरसमजुतीच्या कल्पना तेथीळ लोकांत वाढल्या 
होत्या त्यांविषयी त्यांना फार वाईट वाटे. यामुळें जरी 
९ 'चयार्‍या शेवटच्या स्थितीविषयीं त्यांना सहानुभूति 
नसे, तरी त्या महाथोर ब्राह्मप्रचारका विषयीं त्यांच्या 
मनांत पुर्ण प्रेम व भादर भरलेला असे.. इश्‍्वरेच्छेने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


वामनरावजी आणखी कांहीं वर्षे जर राहिले असते, 
तर आज वंगाल्यांत मर्हषि देवेंद्रनाथ ठाकूर यांस जो 
मान मिळत आहे तो यांना या बाजूस मिळाला असता. 
इतकेंच नव्हे, तर जिकडे जिकडे त्यांची लोकांस माहिती 
आहे तिकडेही मिळाला असता यांत संदेह नाहीं. स्वभाव 
आणि इंद्रियनिग्रहाची संवय या बाबतींत वंगाल्यांतील 
इतर धर्मप्रचारकांपेक्षां महि देवेंद्रनाथ यांच्याशी 
त्यांचें फार साम्य असे. 

संस्कृत भाषेंत ते स्वतः प्रवीण असून त्यांनीं 
कांहीं उपनिषदांचे भाषांतरही केलें आहे. तथापि 
स्वभाषेच्या सेवेंत त्यांच्याकडून कधींही दुलंक्ष झालेलें 
नाहीं. ते नेमस्तपणा राखण्यास क्िकवीत; पण, तो 
धाकदपट्षानें न शिकवितां गोडीनें व प्रेमानें शिकवीत. 
हा गुण वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी ओळखला होता म्हणून 
मुंबईतील एका मुख्य विद्यापीठावर त्यांची योजना 
करण्यांत आली होती. अशा मुख्य हुद्द्यावर हेच पहिले 
देशी कामदार झाले. त्यांच्या दहा वर्षांच्या कारकोदींत 
त्यांनी शाळा इतक्या उत्तम स्थितीस आणिली, कीं 
ती सवे लोकांच्या स्तुतीस पात्र झाली. सर्वे इलाख्यांतील 
हजारो विद्यार्थी त्यांना आपण होऊन मान देत आहेत, 
एवढ्यावरूनच सरकारानें त्यांना एवढा मोठा हुद्दा 
दिला तो योग्य होता याची साक्ष पटत आहे. 

देशाच्या राजकीय प्रगतीकरितां जे प्रयत्न चालले 
आहेत त्यांविषयी गुरूवर्य मोडक यांस कळकळ 
नव्हती असें कोणींसें म्हटलेले मला आठवतें. आतां, 
या बाबतींत जर कोणाला बोलण्याचा कांहीं अधिकार 
असेल, तर तो खचित मला आहे. ते सामाजिक आणि 
धर्मसंबंधी सुधारणेत सरवर्थेव गुंतले होते हो गोष्ट 
खरी. पण, राजकीय सुधारणेविषयीं बेपर्वा होते असें 
म्हणणारे त्यांच्यासंबंधानें अन्याय करीत आहेत, 
असें म्हटल्यावांचून राहवत नाहीं. ते आम्हांपैकीं सर्वांत 


न. भा. १६ 


अनुक्रमणिका 


१२१ 


जास्त व कळकळीनें राजकीय बाबतींचा विचार करीत 
असत. परंतु राजकीय चळवळींसंबंधीं ज्या विचारांस 
कांहीं लोक गैरसमजुतीनें स्वदेशाभिमान समजतात, 
तसले वरपांगी आवेश्षी विचार त्यांस माहीत नव्हते. 
राजकीय बावतींतही योग्य संवय लावून घेऊन आणि 
नियमनानें आपणांस योग्यतेस आणलें पाहिजे अ्ला 
मताचे ते होते. उगीच कसा तरी वृक्ष तर वाढूंद्या, 
मग त्याचे कांहींही होवो असें म्हणणारांपैकीं ते नव्हते. 

साधारणपणें अश्या प्रकारचा आमच्या परलोकवासी 
मित्रांचा जीवनक्रम असे. त्यांच्या मृत्यूमुळे झालेली 
हानि अंशत:ही भरून येण्यासारखी नाहीं. त्यांची प्रिय 
पत्नी, जी सतत त्यांच्यांवरोबर फिरत असे, तिच्या 
मधुर स्वभावाच्या योगानें त्यांना आपल्या आयुष्यांत 
आलेल्या अनेक अडचणी सोसून घेण्यास वरेंच साह्य 
मिळालें. आपल्या लोकांच्या घरांत प्रेमभाव आणि 
पतिनिष्ठा नाहीं असें म्हणणारे जे कोणी परकीय लोक 
असतील, त्यांनीं या मोडकबाईंनी सतत चार वषे 
चाळू असणाऱ्या दुखण्यांत क्ली एकनिष्ठेनें पतिसेवा 
केळी इकडे जरा लक्ष दिलें म्हणजे पुरे आहे. अशा 
बाईविषयीं आपल्या स्त्रियांस अभिमान वाटणें स्वाभा- 
विकच आहे. आपल्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळणार हें 
या बाईस समजून चुकले होतें. परंतु आपलें दुःख बाहेर 
उमगूं न देतां दुखणाइताची सर्वे प्रकारें बरदास्त 
राखण्यांत व त्यांस आनंदित ठेवण्यास त्या झटत असत. 
त्यांच्या मुलांचीही वृत्ति त्याचप्रमाणें असे. अक्षा 
स्थितींत कुटुंबांतील सर्व माणसें जवळ असतांना 
त्यांचें प्राणोत्क्रमण या शहरांत त्यांच्या सर्वांत जुन्या 
मित्राच्या घरीं झालें. त्यांच्या आत्म्यास शांति अथवा 
धन्याची सेवा करण्यास त्यांस अधिक अवकाश मिळेल 
असें स्थळ त्यांस प्राप्त होवो, अश्ली परमेदवरापाशीं 
आपली प्राथना असावी. 


0. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सँंगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्र्र 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


भागवतधरसमीसांला' 
सत्‌, चित्‌ आणि आनंद 


सुमारें तीन हजार वर्षांपुर्वी, एके दिवशीं उत्तर 
हिंदुस्थानांतील एका पुरातन अरण्यांत वरुणाचा. मुलगा 
भृगु आपल्या बापाजवळ गेला आणि म्हणाला कीं, 
प बाबा, ब्रह्म म्हणजे काय तें मला क्िकवा- ज्यापासून 
सवे जीवांची उत्पत्ति होते, ज्याच्या योगानें त्यांना 
स्थिति असते, ज्याकडे त्यांची गति असते व दोवटीं 
ज्यामध्ये त्याचा लय होतो असें जें ब्रह्म तें काय तें 
मला सांगा.” प्रथम वरुणानें त्याला सांगितलें को, ब्रह्म 
म्हणजे अन्न. कारण, अन्नामुळे जीवाची उत्पत्ति होते, 
अन्नामुळेंच जीव जगतो आणि मृत्यूनंतर पुढच्या 
पिढींचें अन्न उत्पन्न करण्याकडे देहाचा विल्य होतो. 
भूगूनें या गोष्टीचें चांगलें मनन केलें. परंतु ही व्याख्या 
व्यापक आणि पुर्ण झाली, अश्ली त्याची खात्री होईना. 
बापाकडे पुनःपुन्हा जाऊन त्यानें तोच तोच प्रश्‍न 
विचारला आणि वरुणानें त्यास, ब्रह्म म्हणजे प्राण; 
ब्रह्म म्हणजे मन; ब्रह्म म्हणजे विज्ञान, अशीं क्रमानें 
उत्तरें दिलीं. भृगूनें पुनः विचार करावा आणि 
कोणचेंच उत्तर त्यास पटूं नये. परंतु शेवटीं सव विश्व 
व्यापुन जो आनंद व जें कल्याण राहिलें आहें तेंच 
ब्रह्म असें जेव्हां वरुणानें त्यास सांगितलें, तेव्हां मात्र 
त्या तरुण विद्यार्थ्याच्या सर्व शंकांचें समाधान झालें. 

ह्या गोष्टींत विचाराच्या तीन अवस्थांचा, किवा 
प्रकारांचा निदेश होत आहे. सदासर्वकाळ ह्या तीनही 
प्रकारांचे मनुष्यांच्या मनावर प्राबल्य चालत आलें 
आहे. सर्व सजीव व निर्जीव सृष्टीचे कारण सत्‌, म्हणजे 
जड द्रव्य आहे असें मानणें, हा पहिला प्रका 
म्हणजे आपलें मन आणि विज्ञान हेंच सृष्टीचें कारण 
आहे असें मानणें, हा दुसरा प्रकार. विश्‍वांत आनंद 
भरला आहे, विवाची रचना कल्याणकारक आहे, 
म्हणून विश्वाचे कारण आनंदरूप ब्रह्मच आहे असें 
मानणें, हा तिसरा प्रकार. आनंद व कल्याणरूप असें 
म्हणून वरुणानें ज्या ब्रह्माचें वर्णन केले तें ब्रह्म सर्व 
विश्‍व व्यापून राहिलें आहे असेंही त्यानें आणखी 


१. फाोळकाड म पातांदा, गुणाला ह्य 


र. चित्‌ 


अनुक्रमणिका 


सांगितलेंच आहे. दुसऱ्या एका उपनिषदांत म्ह्ट्लें 
आहे कीं, जर विशवांत आनंदतत्त्व नसतें, तर या जगांत 
कोण जन्मता किवा जगता? आणि तें खरें आहे. 
आपलें मन पापरहित आणि निर्भय व्हावें मात्र, कीं 
देव आनंदाचें आणि शांतीचे भातुर्के देण्याला तयार 
असतो. मी आपल्यापुढे आज जो विषय मांडणार आहें 
त्यांतले प्रमेय हेंच आहे. 

कित्येकांना असें वाटत असतें कों, जन्म आणि 
मृत्यू, आत्मा आणि अमरत्व, पाप आणि शासन हे जुन्या 
अज्ञान काळचे विषय आतां पुरे झाले; ह्यांत जेवढे 
कांहीं कळण्यासारखें होतें तेवढे आधींच कळून चुकलेले 
आहे व त्यांत पहिले थोडे सिद्धान्त सोडून बाकी सारीं 
अंध अनुमानें आहेत. ह्या झृगजळाच्या पाठलागापासून 
लोक परावृत्त होतील तर बरें, अज्ली त्यांची ड्च्छा 
असते. व ह्या औदासीन्यजनक शास्त्राचे परिशीलन 
करणारे म्हणजे अकालीं वार्धक्य पावलेले लोक अशीं ते 
नांवें ठेवीत असतात. आणि त्यांचें म्हणणें काय असतें; 


तर सामान्य जन ज्यांना सुखें असें समजतात, तीं 
आधिभोतिक सुखे 


असल्या कांही फ ठी 


हीं लागावें. परंतु 


सून येईल. मनुष्याजवळ जो कांहीं 
अ्थसंचय असेल ती त्याची खरी संपत्ति नव्हे, त्याच्या 


आत्म्याची उन्नति, किवा. उन्नतीची शक्‍यता, हीच 
त्याची खरी संपत्ति, हा दृढ विश्‍वास आपल्या राष्ट्राच्या 
इतिहासाचे विशेष लक्षण आहे; ही दृढ श्रद्धाच आपलें 
भूषण नाहे व सोसलेल्या दु:खांचें आपणांस मिळालेले 
फल आहे. आजपर्यंत भरतखंडानें हेंच तत्त्व शिकविले 
व कालाच्या अखेरपर्यंत हेंच तत्त्व प्रतिपादित राहील. 
ख्तिस्ती लोकांच्या किवा युरोपियनांच्या हृदयांत 
पुरुषार्थाविषयीं ज्या कांहीं उदात्त कल्पना आहेत 
त्यांतही याहून विरुद्ध मताहा मुळींच आधार 
मिळत नाहीं. आधिभौतिक सुख व तें मिळविण्याची 


1 व्याख्यानाचे हें रूपांतर आहे. सं० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


साधनें ह्यांची वृद्धि व्हावी हा एवढाच ख्मिस्ती धर्माचा 
व सुधारणेचा किवा नागरिक वृत्तीचा हेतु आहे असें जे 
समजत असतील, त्यांना ह्या दोहींचें मम किंवा रहस्य 
बिलकूल कळलें नाहीं, असेंच म्हटलें पाहिजे. दुसर्‍या 
तत्त्वाविषयीं दोन्ही धर्माचें जसें श्रेष्ठ शिक्षण सर्वांशी 
सारखें आहे, तशी ह्या मतासंबंधानेंही दोन्ही धर्मांची 
एकवाक्यताच आहे. धर्मोपदेशक सेंट पॉल जेव्हां अथेन्स 
येथें गेला तेव्हां अथीनियन लोकांनीं ज्याकरितां स्थंडिल 
स्थापिले होतें, त्या अज्ञात देवाची करुणा भाकून पॉलनें 
त्यांना उपदेश केला. त्यांत त्यानें जे ब्रह्माचें वर्णन केलें 
आहे तें मीं जें उपनिषदांतील वचनाचें अवतरण घेतलें 
आहे त्याचाच केवळ अनुवाद आहे. तो म्हणाला, 
£ त्याचेच ठायीं आपला प्रभव होतो, आपण राह्तों व 
वागतों. त्याच्याबाहेर जोव नाहीं, गति ताहीं व प्रभवही 
नाहीं.” 

पौर्वे व पाशचिम विचारांचा एकमेकांवर परिणाम 
होऊन आर्यांच्या दोन्ही शाखांची श्रेष्ठ उन्नति होण्याचा 
किती संभव आहे हें ज्यांच्या ध्यानांत येत नाहीं, त्यांना 
जगांतील घडामोडींत ईश्‍वराची काय योजना असते ती 
कळलीच नाहीं असें म्हणावें लागतें. प्रभातकाळचा 
प्रकाश तर आपल्यावर आलाच आहे. व एकमेकांचें 
सामथ्यं व श्रेष्ठता समजण्याची व त्यांचें अभिनंदन 
करण्याची जी आपल्यांत शक्ति आली आहे, तीवरून 
पुढें लौकरच होणार्‍या उज्ज्वल प्रकाशाची साक्ष 
पटण्यासारखी आहे. थिआसॉफिकल पंथ व चळवळी 
ह्या तर आहेतच. विशेष सांगावयाचें म्हणजे, इतके 
दिवस केवळ दुसरे देश आपणांकडे कळवळयानें हजारो 
धर्मोपदेशक पाठवीत आले व त्यांच्या मतांप्रमाणें 
सत्यधर्माचा प्रसार करण्याकरितां ते झटत आहेत. 
परंतु आतां त्यांच्या क्रणाचे उतराई होण्याकरितां व 
आपली सहानुभूति प्रगट करण्याकरितां पुष्कळ शत- 
कांच्या निद्रावस्थेनंतर आपलेही धर्मोपदेशक इतर 
देशांत जाऊं लागले आहेत व ही गोष्ट आपल्या 
डोळ्यांदेखत घडत आहे. इंग्लिश व जर्मन पंडितांच्या 
परिश्रमाला नवी दिश्या मिळत आहे; गिफर्ड व हिंबट 
ह्या नांवांखालीं व्याख्यानमाळांचे उपक्रम सुरू झाले 
आहेत. अमेरिकेंत सर्व धर्मांची परिषद नुकतीच भरली 
होती. ह्या सार्‍या गोष्टी प्रगतीचा ओंघ कसा आहे हें 
दर्शवितात. त्याकडे डोळेज्ञांक करून आपलें चालावयाचे 
नाहीं, किंवा दुलक्ष करण्यांत आपला कोणता फायदाही 


अनुक्रमणिका 


१२३ 


नाहीं. धमंमीमांसेवर डॉ. फ्रेजर यांनीं जीं व्याख्याने 
दिलीं आहेत, त्यांमुळे ह्या दिशेनें होणाऱ्या प्रयत्नांत 
वरीच भर पडली आहे. हिंदुतत्त्वशोधकाच्या दृष्टीनें 
मीं आज त्याच व्याख्यानांचा थोडक्यांत सारांश देण्याचें 
योजिले आहे. हें विद्यापीठ म्हणजे पाह्चिमात्यांच्या 
थोर औदार्याचें आपल्या देशांत दिसणारें मूतिमंत 
स्वरूप आहे. मीं जो आज विषय घेतला आहे, त्याच्या 
विवेचनाला ह्या विद्यालयाच्या मंदिरापेक्षां (विल्सन 
कॉलेज) अधिक योग्य स्थल मिळेल असें मला वाटत 
नाहीं. 

तर मग धममंमीमांसेनें सोडविण्यास घेतलेला जो 
प्रश्‍न तो कोणता आहे हें आपण आतां पाहूं. डॉ० फ्रेजर 
यांनीं तो प्रश्‍न ह्या रीतीनें मांडला आहे :- विषय- 
ग्राहकता व विज्ञानवुद्धि जागृत झाल्यापासून आपला 
ज्या अनंत विश्‍वाशीं निरंतर संबंध येतो व संघटन 
प्राप्त होतें त्या विशवाविषयीं अत्यंत व्यापक व यथार्थ 
अशी कोणती भावना करून घेणें शक्‍य आहे ? कोणत्या 
प्रकारच्या परिस्थितींत व कोणत्या प्रयोजनासाठी 
माझें जीवित आहे ? क्षणोक्षणी स्वरूप बदलून दाखवि- 
णारें हें विश्‍व आहे तरी काय? ह्या रूपांतराच्या 
अक्षय प्रवाहाचा उगम आणि पर्यवसान कशांत आहे ? 
ह्या सर्व व्यापारांचें अखेर नियमन करणारें तत्त्व 
न्यायी व विश्‍वसनीय आहे, किंवा अनवस्थित आणि 
भ्रामक आहे ? मनुष्याला त्या तत्त्वाचें ज्ञानच कधीं 
व्हावयाचें नाहीं आणि त्याच्याशीं आपला मेळ घालतां 
यावयाचा नाहीं, असें आहे कों काय ? गूढ ब्रह्मांडाचा 
अंश जो मी त्या माझें प्रस्तुत कतंव्य व माझी भवि- 
तव्यता ह्यांविषयींचा मला बोध कसा व्हावयाचा ? 

ज्यांना ह्या प्रश्‍नांचें महत्त्व कळत नाहीं त्यांची 
गोष्ट निराळी. बाकी सर्वांच्या ध्यानांत लागलेंच येईल 
कीं, हे सारे प्रश्‍न मनुष्यस्वभावास अनुरूपच आहेत. हे 
जर जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न नसते, किंवा ह्यांत जर “ रस ” 
किवा ज्ञानमय आनंद नसता, तर सर्व काळांत व सवं 
देशांत श्रेष्ठ लोकांचीं मनें हें गूढ उकलण्याचे नादास काय 
म्हणून लागलीं असतीं ? ह्या गूढाचें गूढत्व आम्हांस पूर्ण 
पणें भासतें आणि त्याकडे आमचें मन वेधले जातें, हाच 
तर आमचा मोठा अधिकार, मोठें भाग्य आहे. नर- 
जन्माचें ह्यांतच साफल्य आहे आणि हाच परमार्थ आहे. 
ह्या गूढानें उत्पन्न होणाऱ्या विस्मययुक्‍त पुज्य बुद्धीत सर्व 
धर्मांचे बीज आहे. अनंताचें ज्ञान संपादन करावें, हा जो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


श्र 


मनाचा हव्यास त्यानेंच तत्त्वज्ञानास प्रेरणा मिळते. ह्या 
ज्ञानाच्या प्रगतीच्या ज्या चढत्या पायऱ्या त्यांनीं शास्त्र- 
परंपरा सिद्ध होते. इहलोकीं जें अनिष्ठ व पाप आहे 
त्यामुळें व मृत्यूनंतर आपली स्थिति काय होत असावी 
हे विचार जागृत झाल्यानें ह्या वरच्या प्रश्‍नांचे मानवी 
हितसंबंधाचें स्वरूप विशेष स्पष्टत्वानें प्रत्ययास येतें. 
व शेक्सपिअरप्रमाणेंच स्तिमित होऊन आपणांस विचार 
करावा लागतो, कीं मृत्यू म्हणजे झोंप असेल का स्वप्न 
असेल, किंवा मृत्यू म्हणजे नवर देह टाकून देणें 
इतकेंच ? सवे प्रश्‍नांतला जो हा मुख्य प्रश्‍न त्याला जें 
आपण उत्तर देऊं त्यावर व्यक्‍तीची व तशीच समाजाची 
सुस्थिति आणि कल्याण अवलंबून आहे. नीतीच्या 
नियमांचे स्वरूप ह्या उत्तराप्रमाणें वदलतें. ह्या उत्तरानेंच 
अनुशासन व राज्यव्यवस्था ह्यांना वळण मिळतें. याज्ञ- 
वल्क्योपनिषदांत म्हटल्याप्रमाणे “ विश्वावर जर आनंद- 
तत्त्वाची सत्ता नसती, तर ह्या जीवकोटींत कोण 
जन्मला असता, किवा जगला असता ? 

ज्या प्रश्‍नाला उत्तर देण्याचें धमंमीमांसेनें अंगी- 
कारलें आहे तो प्रश्‍न आपल्यापुढे मांडला व त्याचा 
मनष्याच्या हिताहिताशीं किती निकट संबंध आहे हें 
दर्शविले. आतां, विश्वाचें स्वरूप निडचित करावें, ह्या 
हेतूनें काय प्रयत्न झाले आहेत, हें आपणांस पाहावयाचें 
आहे. विचारमात्राच्या मुळाशी, ' मी ' आणि माझ्याहून 
पर किवा विचारकर्ता आणि विचारविषय हीं दोन 
तत्त्वे सिद्ध असतात. सापेक्ष किवा सान्त अस्तित्वाचा 
हा धर्म आहे. ह्या दोन्हीं तत्त्वांचें यथार्थ व पूर्ण ज्ञान 
आपणांस आहे असें नाहीं. तीं गूढच आहेत. शिवाय विषय 
आणि विषयी एवढाच भेंद करून चालत नाहीं. कारण, 
जेव्हां अनंत व शाइवत तत्त्वाचे हृदयांत उद्बोधन 
होऊं लागतें तेव्हां विषय आणि विषयी ह्या दोन्हीं 
तत्त्वांच्या आंत व बाहेर असून, दोहोंचा समन्वय किवा 
संकलन करणारें, अथवा ज्याचे ठायीं व ज्याच्याच 
प्रभावाने आपण जन्मतों, क्रिया करितों व जगतों असें 
तिसरेंही परम थोर तत्त्व असावें, असें मनांत वाटूं लागतें. 
रामानुजपंथाच्या वेदान्तमीमांसेंत चित्‌ किवा जीवात्मा, 
अचित्‌ किवा जड परमाणु वब्रह्म किवा परमात्मा ह्या 
तिन्ही तत्त्वांचा संग्रह आहे; व अव्यक्तावस्थेंत चित्‌ 
आणि अचित्‌ ह्यांना ब्रह्मापासून वेगळें अस्तित्व नाहीं; 
व्यक्‍तावस्थेंत तीं भित्नत्वानें प्रकट होतात असें प्रति- 
पादन आहे. हिंदुस्थानांतील इतर दशंनांत ह्याच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


मतावर निरनिराळ्या तर्‍हेनें जोर दिला आहे. 
कांहींत तीन स्वतंत्र तत्त्वांचे अस्तित्व मानलेलें आहे; 
कांहींत दोहोंचें व कांहींत वास्तविक सत्यत्व एकाच 
तत्त्वाला आहे असेंही प्रतिपादन आहे. युरोपांतही 
तत्त्ववादाच्या निरनिराळया पंथांचे भेद ह्या तिहींपैकीं 
एका तत्त्वाला प्राधान्य देऊन दुसर्‍या ' दोन्ही तत्त्वांना 
वास्तविक सत्यत्व नाहीं, असें मानण्यामुळें झालेले 
आहेत. तरी सार्‍या पंथांत एक सर्वसाधारण गोष्ट 
दिसून येते. इंद्रियांच्याद्वारं सान्त किवा मर्यादित 
सृष्टीचे जें ज्ञान आपणांस होतें, तें ज्ञा विषय आणि 
विषयी ह्या स्वरूपाने होतें; तेवढ्याने मनुष्याच्या मनाचें 
समाधान होत नाहीं. सान्ताचा अनंताशीं कोणत्या तरी 
प्रकारचा संबंध आहे, असा प्रत्यय यावा ही उत्कंठा 
मनाला असते. हा प्रत्यय श्रद्धेने प्राप्त होणारा असो 
किवा वुद्धीने मिळणारा असो, भक्तीनें साध्य असो 
किवा योगवलानें असो, मागला कांहीं आश्रय किवा 
आधार आहे असें मानल्याशिवाय आपल्या स्वत:च्या 
अस्तित्वाचा मनुष्यास यथार्थ बोध नाहीं. तसेंच ह्या 
क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या सृष्टीला ज्याच्यांत कांहीं बदल 
नाहीं, स्थय आहे, अश्याचा आधार आहे असें मानिल्या- 
शिवाय तिचेंही स्वरूप कळत नाहीं. हें आधारभूत 
अनंत व अचल तत्त्व जड आहे कीं शक्‍तिरूप आहे, 
चैतन्य आहे किवा आनंदरूप ब्रह्म आहे, ह्या मुद्द्यांवर 
मीमांसेनें निरनिराळ्या उपपत्ति व सिद्धान्त काढले 
आहेत. आत्मा व जडसृष्टि ह्यांच्या यथार्थ भावनेंत 
जो संशयाचा भाग आहे त्याहून ह्या तिसर्‍या तत्त्वाचें 
यथार्थ ज्ञान विशेष संशयात्मक आहे असें नाहीं. एकाच्या 
स्वरूपाचा बोध आपल्याला दुसऱ्यापेक्षा अधिक 
स्पष्ट होतो असें नाहीं. आपण आहोंत व आपल्या- 
बाहेर कांहीं आहे ही जाणीव आपणांस असते. अनंताचा 
भ्रत्यय दृढ झाला म्हणजे आपलें अस्तित्व व आत्मभिन्न 
वस्तूंचे अस्तित्व विशेष सुबोध होतें. 

ज्यांचें ज्ञान स्वत:सिद्ध आहे अशीं जीं हीं तीन 
पृथक्‌ तत्त्वे त्यांचे एकसमयावच्छेदेकरून ग्रहण करतां न 
आल्यामुळे मूढ श्रद्धेचे व जडवादाचे आणि चिद्वादाचे 
सारे भ्रम उत्पन्न होतात. एका तत्त्वाला प्राधान्य देणें 
व दुसर्‍याचे निराकरण करणें, हें यथार्थ नाहीं. एकाच 
स्थळांत किवा काळांत ईइवराचें अध्यारोपण करणें 
आणि असाधारण गोष्टींशी किवा स्थळाशीं ईइवराचा 
संबंध जोडणें हें मूढ श्रद्धेच्या प्राबल्यांचें निदर्शक आहे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


मनाची समता ढळते. चैतन्यशकतीचें 
महत्त्व जास्ती लेखण्याचें पर्यवसान चिद्वादांत किवा 
बाह्यशून्यवादांत होतें. जेव्हां सृष्टि व तिचीं भिन्न 
स्वरूपें ह्यांच्या योगानें आपण वाजवीपेक्षां जास्ती 
चकित होतों, व चैतन्यशक्‍तीस क्षुद्र मानतों तेव्हां 
आपण जडवादी. बनतों. या तीन तत्त्वांपेकों एकास 
प्राधान्य देणाऱ्या व त्यामानाने त्याच्याशीं नित्य संलग्न 
असणाऱ्या अश्या दुसर्‍या तत्त्वांस डोळ्यांआड करणाऱ्या 
तत्त्ववादांच्या पंथांत एकदेश्ीय सत्याचा किती भाग 
आहे, हें पाहणें हित प्रद आहे. परमाणूंच्या शक्‍तीच्या 
चरणीं लीन होणारा व सृष्टि आणि तिचें सामथ्ये ह्यांचे 
स्तोम माजविणारा भोतिकक्यास्त्रवाद किवा जडवाद 
आपण प्रथम विचारांत घेऊं. आपल्या देशांत कधीं मिळालें 
नाहीं असें अग्रस्थान ह्या मताला गेल्या कांहीं शतकां- 
पासून युरोपांत मिळालें आहे. आपल्या देशांतही 
कपिलाचें सांख्यमत व कणादाचा परमाणुवाद हीं 
सहांपैकीं दोन दर्शनें अंदात: किवा पूर्णपणें जडवादीच 
आहेत. अतिदिह्देस गेलेल्या चिद्वादास योग्य मार्गावर 
आणिलें ही ह्या जडवादाची विदोष कामगिरी होय. 
मतुष्यजातीवर ह्याचा दुसरा उपकार म्हटला म्हणजे 
पृथ्वी विश्‍वाच्या मध्यस्थानीं आहे व मानवी प्राण्या- 
करितांच हें जग आहे ह्या कल्पनेचें निवारण ह्या 
वादानें केलें. चंद्र, सूये आपल्याला तेज देण्याकरितां 
प्रकाशतात, ग्रह फिरतात व तारे चमकतात तेही 
मनष्याकरितांच हा भ्रम घालविला. जुन्या काळच्या 
एका महाकुलपति प्रमाणे नररूपधारी ईश्‍वर मतृष्यांवर 
व वस्तूंवर सत्ता चालवितो, मनुष्यांचे विकार व बल 
ह्यांहून त्याचें सामर्थ्यं थोर व विकार जास्ती प्रबल, 
परंतु त्याच प्रकारचे; कधीं कधीं ईइवरांत मानवी 
दोषही दिसून येतात; असली ईइवराविषयीं कल्पना 


हल्लींच्या शास्त्रांच्या शोधांनीं नाहींशी ज्ञाली आहे. 
निं पृथ्वीचे क्षुद्रत्व 


ज्योतिष व भगभंशास्त्रांच्या उत्कप 
व प्राण्यांपैकी एक प्राणी ह्या दृष्टीने मनुष्याची वास्त- 
विक योग्यता सिद्ध झाली आहे. कालाच्या व आका 
ज्ञाच्या अनंतत्वाचें ग्रहण मनुष्यास होण्यासारखं नाहीं 
हें समजून आलें आहे. उत्क्रांतिश्यास्त्राच्या उत्कर्षामुळ 
सचेतन व अचेतन सृष्टीच्या उत्पत्तिव्यापाराच्या 
क्रमाच्या कल्पना खोल व विस्तृत झाल्या आहेत. एका 
शक्‍तीचें रूपांतर दुसर्‍या शक्‍्तींत होऊं शकतें, व 
शक्‍तींचीं भिन्च स्वरूपे तत्त्वतः एकच नाहेत, ह्या 


त्यानें आपल्या 


अनुक्रमणिका 


ररेप 


शोधांमुळे शास्त्रीय सिद्धान्तांना विशद स्वरूप येण्याचा 
मार्ग वराच सुलभ ज्ञाला आहे. ह्या परिणामांच्या 
तेजानें दिपून गेलेलें मन मूढ श्रद्धेपासून परावृत्त झालें 
हें खरें. परंतु विश्‍वामध्यें चैतन्य व मन कांहींच नाहीं, 
असें सिद्ध करण्याची हांव तें धरूं लागलें. पदार्थविज्ञान 
आणि रसायनशास्त्रांनीं सृष्टीच्या स्वरूपार्चे उपपादन 
होतें असें समजणें, हा केवळ भ्रम आहे. त्यामुळें एक- 
दोन पावलें पाठीमागें जाऊन सृष्टीचें थोडेसें पुर्ववृत्त 
पाहतां येतें हें खरें, परंतु तेथील अंधकारांत आपण 
जास्तीच भांवावतों. का्यकारणरूप सिद्धान्तांनीं सृष्टि- 
व्यापाराचें थोडेसे ज्ञान होत; परंतु आदिकर्ता आणि 
आदिकारण हीं अज्ञात राहतात तीं राहतातच. पर्वताच्या 
शिखरावर ज्यानें तेज पाहिलं व ईश्वरी आदेश मिळविला 
त्या मोझेसाळा आदिकारण जितकें अगम्य वाटलें तितकेच 
भौतिक शास्त्रांनाही तें अगम्यच आहे. जडवादानें 
पूर्वापरसंवंध स्पष्ट होतो, पण कार्यकारणभाव स्पष्ट होत 
नाहीं. परमाणु यदृच्छेनें एकत्र झाले व अस्ताव्यस्ततेमधून 
व्यवस्था आपोआप होत गेली, ह्या पूर्वापरसंवंधाच्या 
स्पष्टीकरणानें, शोधकाचें समाधान विलकूल होत नाहीं. 
शंकराचार्यांनी आपल्या भाष्यांत परमाणुवाद्यांच्या 
कोट्या त्यांच्या गळ्यांत फार चातुर्याने घातल्या आहेत. 

द्रव्याचा मृख्य गुण म्हणजे जडता असें तर आपलीं 
इंद्रियेंच आपणांस सांगतात. बाहेरून कोणत्या तरी 
शक्‍तीचा परिणाम घडून या जडतेचा नाश होतो. ही 
शक्ति म्हणजे काय आहे, हें, चेतन्याइतकेंच किवा 
मनाइतकेंच अजून गूढ आहे. सदासवकाल आकाशाच्या 
कोणत्याही भागांत हे परमाणू एकाच रीतीनें एकमेकां- 
कडे आकविले जावे, किंवा त्यांनीं एकाच नियमानें 
एकमेकांपासून परावृत्त व्हावें हें कशामुळें घडत असावें ? 
शिवाय सृष्टींत मन व चैतन्य यांचा वास नसेल, तर 
यदृच्छेने घडलेल्या परमाणुसंहति पाहून प्रथम जीव, 
नंतर चैतन्य, तदनंतर विचार आणि विज्ञान आणि 
अनुवंधमूलक- म्हणजे पाप-पुण्य हे जिचे फळ आहे 
अशी- स्वतंत्र इच्छा अशा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होणाऱ्या 
वरिणामांच्या क्रमानें परिमाणुसमूदायाचें पर्यवसान कां 
होत असावें ? ह्या क्रमाळा तरी निदान यादृच्छिक 


असें म्हणतां येत नाहीं, क्रम म्हणजे हेतुमूळकच असला 
पाहिजे. जेथें वास्तविक सयुक्तिक उपपादनाची 
ह्या मीमांसेला मौन धरावें 
सिद्धीस नेण्याकरितां सृष्टींत 


आवड्यकता तेथें तर 
लागतें. योजिलेले हेतू 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शरद 


नियामक तत्त्व नाहीं, ही कल्पना वुद्चिग्राह्य होत नाहीं. 
यापेक्षां नररूपधारी अत्यंत श्रेष्ठ राजा, अशी ईव्वरा- 
विषयीं जुनी कल्पना विचाराशीं जास्ती जुळते. मनुष्य 
व सृष्टि म्हणजे काय, तर कोणाच्याही संकल्पाशिवाय 
सहज एकत्र आलेले व फिरून केव्हांही विस्कळित 
होतील अक्षया परमाणूंचा यादृच्छिक संघ, एवढेंच जर 
आपण समजूं लागलों, तर समाजसंस्था, कायदेकानू , 
आचारविचार, कवित्व, कला व अध्यात्मविद्या हीं 
सारीं निष्फळ व विसंगत होतात. विश्वामध्ये जो कांहीं 
नियम व व्यवस्था आपण पाहतों तिचें हें कांहीं यथार्थ 
स्वरूपवोधन नाहीं, असें आपणांस सहजगत्या वाटतें. 

जडवाद्यांच्या उपपत्तीने समाधान न पावून मनुष्य 
आपल्याच अंतर्यामाकडे दृष्टीचा ओघ वळवितो, व 
कल्पना करूं लागतो, कों सार्वत्रिक वस्तुप्रवाहांत कांहीं 
सत्य नाहीं. सत्यवस्तु तेवढी आपलें मन व आत्मा, हीं 
होत. वस्तूंचे ज्ञान मला होतें व तेवढ्याचपुते वस्तूंना 
अस्तित्व आहे. रंग-रूप, प्रधान किवा अप्रधान गुण 
ह्यांची माझ्या ठायीं जी संवेदना, तिच्यावाहेर वस्तूंना 
वास्तविक अस्तित्व नाहीं. व ह्या सिद्धान्तापासून असेंही 
पुढें अनुमान काढलें जातें कीं, पारमाथिक सत्यत्व केवळ 
जीवात्म्यालाच आहे. म्हणजे एकंदर आत्मप्रत्यय हेंच 
सार्‍या विचाराचें नियामक तत्त्व होऊन वसतें. कांहीं 
विवक्षित प्रांतांत त्यानें आपणांस मार्ग दिसतो हे खरें; 
परंतु मर्यादेवाहेर तें गेलें तर आत्मघातक होतें. स्वत:च्या 
अस्तित्वाची खात्री बाळगण्यास विज्ञान हें चांगलें प्रमाण 
आहे, परंतु जडसृष्टि कांहीं नियम पाळते किवा आपल्या 
भावनेंबाहेर तिला कांहीं स्थिति आहे, अशी खात्री पट- 
विण्यास विज्ञान असमथं आहे. शास्त्रसिद्धान्तांना मनानें 
उत्पन्न केलेल्या सृष्टीबाहेर स्थान नाहीं, मला जें वाटतें 
त्याच्याबाहेर सचेतन भूतांनासुद्धां अस्तित्व नाहीं, अशनी 
विचारानें दिशा घेतलो, म्हणजे शास्त्राच्या इमारतीला 
पाया राहात नाहीं. जीवात्मा हेंच तेवढे एक व अंतिम 
प्रमाण असें ज्या मीमांसेंत मानलें जातें त्या मीमांसेचा 
वर निर्दिष्ट केलेला फलिताथे अनिवार्यपणें निघतो. 
शिवाय एका आत्म्याचा दुसर्‍या आत्म्याशीं संबंधच 
राहिला नाहीं, तर आपली सदाचार वृत्ति लोपुन 
जाते. मनुष्याच्या अंत:करणाची साक्ष ह्या चिद्वादाच्या 
विरुद्ध आहे. जडसृष्टीचें अस्तित्व जरी सिद्ध करून 
दाखवितां आलें नाहीं, तरी माझा जन्म होण्यापुर्वी ती 
होती व मी आणि मनुष्यजाति जरी नाहींशी झालीं, 


अनुक्रमणिका 


नव'भा'रत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


तरी जडसृष्टी राहिलंच, असा त्यास सहजगत्या भरवंसा 
वाटत असतो. आपल्या मनाच्याच योगानें विश्वाला 
अस्तित्व आहे; पण, वास्तविक पाहतां त्याला अस्तित्व 
नाहीं, ह्या मताने, ज्याचें डोकें फिरले आहे त्याचेंच 
मात्र, समाधान होईल. आपल्या देशांत किंवा युरोपांत 
ह्या मताचें प्रतिपादन करणारे दर्शन किवा पंथ निघाला 
नाहीं, हें मनुष्यजातीस भूषण आहे. विरुद्ध मताचें 
खंडण करण्याचे कामीं एक प्रबळ शास्त्र म्हणून ह्या 
मताचा कांहीं तात्त्विकांनीं उपयोग करून घेतला आहे, 
इतकेंच. 
सृष्टीच्या चरणीं लीन होऊन, किवा मनष्याच्या 
मनाला देव कल्पून ( जडवादानें किवा चिद्वादानें ) 
विझ्व काय आहे ह्या प्रश्‍नाचा पूर्ण खुलासा होत 
नाहीं; अश्ली खात्री झाली, म्हणजे राहिलेले जे तिसरें 
तत्त्व त्याला प्राधान्य देण्याच्या भरीस मनुष्य पडतो. 
आणि कल्पना करूं लागतो कीं, परमात्म्यालाच तेवढे 
अस्तित्व आहे, सृष्टि आणि मनुष्य हीं त्याच्या व्यक्‍त 
रूपाचीं विवें असून तत्त्वत: त्याच्यापासून वेगळी 
नाहोंत, व अज्ञानामुळें किवा मायेमुळे तीं भिन्नत्वानें 
भासतात, अशी तो समजूत करून घेऊं लागतो. पुढें 
पुढे जे ग्रीक व स्टोइक पंथ निघाले त्यांत व कडली 
काळीं युरोपांत, व विशेषतः जर्मनींत, वर सांगितलेल का 
मतांचे अभिमानी दृष्टीस पडतात. परंतु भ या 
चं रतखंडच 
ह्या मताचे मुख्य स्थान आहे. बाकी आपल्याकडी 
विश्‍वदेववादाचें स्वरूप, इतर देशांतील मतांहू र 
भिन्न आहे. जळाले 
अन्य मतांपेक्षां ह्या मतांत 
आहेत. भापल्याभोंवतीं अनंत द्रव्ये 
पाहतों, त्यांच्या अनंतत्वा चें 
मतानें होतें; आणखी, वस्तं 


आहे. ईइवराविषयीं 
आहे. दुसऱ्या अनेक | 
कल्पना व्यवत होते ती बाकी. _ ईश्‍वराविषयीं जी 


ट्र ष्ठ ब यः र गी 

कारण, ईदवर हा जोवापैकींच एक जीव टल म 
पर्य विगेदय जातही तिहव. वते या 
इशवराला सृष्टि व मनुष्य यांहून ० याकडे व 
पके करण्याकडे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविंद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


इतर धमंपंथांची प्रवृत्ति असते. 

युरोपांत विइवदेववादाचें प्रतिपादन करणारे तत्त्वज्ञ 
आहेत व आपल्याकडेही आहेत. परंतु त्या दोहोंत जो 
एक ठळक भेद आहे त्याचा विचार करण्यापूर्वी परकी 
लोकांची जी एक नेहमीं चुकी होत असते तिचा उल्लेख 
केला पाहिजे. वेदान्तसूत्रावरील भाष्यांत शंकराचार्यांनी 
जें अद्वैत मताचें समर्थन केलें आहे, तेवढेंच हिंदुस्थानां- 
तक्ले विशवदेववादाचें मुख्य प्रतिपादन असें समजण्याचा 
प्रधात आहे; परंतु खरें पाहतां आचार्यांच्या पूर्वी व 
नंतर रामानूजांनीं स्वीकारलेले जे विशिष्टाद्वैत मत 
त्याचें हिंदुस्थानांतील तत्त्ववादांत विशेष प्रावल्य आहे 
ह्या विशिष्टाद्वैत मतामुळेंच देशभर वैेष्णवपंथ ल 
व त्यांचा उत्कर्षेही झाला. वैष्णवपंथांनीं धर्माचें जेवढे 
श्रेष्ठ व खरें स्वरूप ओळखिलें, तेवढें चालू पंथांवैकीं 
दुसऱ्या कोणींही ओळखिलेलें नाहीं. असो. युरोपांत व्‌ 
इकडे विश्‍वदेववादाच्या स्वरूपांत भेद आहे म्हणून जें 
म्हटलें तो भेद हा आहे कीं, वागता प दर्शनांत, 
बाह्य सृष्टीला मुळींच अस्तित्व नाही, असें प्रतिपादिलेलें 
नाहीं. जीवत्मा आणि परमात्मा याच्या अस्तित्वा- 
विषयीं तिडचित ज्ञान आपणांस असतें. परंतु सृष्टी- 
विषयीं अस्तित्ववाचक किवा अभाववाचक कोणतेच 
विधान खात्रीपूर्वक करितां येत नाहीं, असें त्यांचें 
म्हणणें आहे. शिवाय ब्रह्माला म्हणजे परमात्म्याला 
विश्वोत्पत्तीची कल्पना झाली कीं, त्याच विचारानें तो 
ईश्वर म्हणजे स्रष्टा होतो आणि नंतर जें कांहीं सर्व 
उत्पन्न झालें त्याला व्यावहारिक अस्तित्व प्राप्त होतें, 
असें शंकराचार्यांनी प्रांजलपणानें कबूल केलें आहे, व 
म्हणून एकंदर व्यवहारासंबंधानें हें मत इंशवरवादीच 
आहे. युरोपांतील तत्त्ववेत्त्यांनीं ह्या मताचा इतका 
अतिरेक केला आहे कीं, ईश्‍वराव्यतिरिक्‍त दुसऱया 
तत्त्वांना अस्तित्वच नाहीं असें म्हणण्यापर्यंत त्यांची 
मजल गेली आहे. 

सर्वे * सान्त ' किवा मर्यादित वस्तूंच्या व मनु- 
घ्याच्य़ा बदलणाऱ्या ख्पांच्या मुळांशी असणारें जें 
केवळ एक तत्त्व किवा अर्थ तोच ईश्‍वर, असें पाठिचि- 
मात्य विश्‍वदेववादी म्हणतात. परंतु सर्वे अचेतन वस्तु 
व व्यक्तींची मनें ह्यांचें त्या तत्त्वाशीं तादात्म्य असून 
दोहोंची व्याप्ति किवा विस्तार एकच आहे, अथवा 
वस्तू व मनें ह्यांविषयीं जें जें विधान करतां येईल तें 
तें विधान त्या तत्त्वासंबंधानेंही करितां येतें, असें 


अनुक्रमणिका 


१२७ 


समजण्यांत त्यांची एक च्‌की होते. व यामुळें तें केवळ 
तत्त्व अनंत आणि सान्त, पदार्थ आणि क्रियारूप, 
अविकारी व भिन्न ख्पे घेऊन परिच्छिन्न झालेलें आहे 
अश्शी अनवस्था प्राप्त होते. आपल्या थोर आचार्यांनीं 
विश्‍वदेववादाचें जे पंथ स्थापिले आहेत त्यांत हे दोष 
टाळले आहेत. जर विशिष्ट वस्तु आणि पुरूष ह्यांचा लोप 
केला, म्हणजे तीं नाहींत असें मानलें, व भिन्न स्वरूपांचें 
ज्ञान होणें हा निवळ आपल्या कल्पनेचा 'भ्रम आहे असें 
समजलें, तर त्याचा परिणाम असा होतो कीं, आत्यंतिक 
सत्त्वाचीं दोनच स्वरूपे राहतात. तीं दोन स्वरूपे सत्ता 
व ज्ञान हीं होत व त्यांचा आपल्या मीमासेंत सत्‌ आणि 
चित्‌ ह्या पदांनीं निदेश केला आहे. आनंदमय जं तिसरें 
परमस्वरूप त्याला स्थानच राहात नाहीं. व त्याशिवाय 
ईदववर म्हणजे रसविहीन पदार्थ एवढेंच शिल्लक राहतें. 
शिवाय ईइवरानेंच उत्पन्न केलेले जीव हे जर त्याच्याच 
सत्त्वाचीं मायेमुळे भासणारीं रूपें आहेत असें मानलें 
तर जीवांचा ईइवराशीं अध्यात्मिक संबंध राहात नाहीं. 
अश्या रीतीनें विश्‍वदेववादाची जडवादाबरोबर किंवा 
चिद्ठादावरोबरच वाट लागते. कारण, त्यांतही असलेंच 
विश्वाच्या स्वरूपाचे निरूपण केलें असतें कीं, त्या 
उपपत्ती, आपली वृद्धि, विज्ञान म्हणजे सदसद्विवेक शक्‍ति 
आणि आत्मा ह्या सर्वांच्या अनुभवाशीं जुळत नाहींत. 
कारण, आपण एकमेकांपासून भिन्न आहोंत, आपण 
परतंत्र आहोंत व कांहीं अंशाने स्वतंत्रही आहोंत, हा 
अनुभव आपणांस असतो. चांगलें कोणतें व वाईट 
कोणतें हा विवेक आपणांस करितां येतो व स्वत: होऊन 
केलेल्या कृत्यांच्या पापपुण्याचे अधिकारी आपण आहोंत 
हेंही ज्ञान आपणांस असतें; परंतु कालानें, दिशेनें व 
कार्यकारणभावानें मर्यादित असणार्‍या सार्‍या वस्तूंचा 
जर आपण अनंतांतच समावेश केला, अनंताहून त्या वस्तू 
निराळया नाहींत असें मानलें, तर परिणाम असा होतो 
कीं, ही वस्तु पूर्वीची व ती नंतरची, ही जवळची 
व ती दूरची, किवा हें कार्य व तें कारण, असले 
संबंधच राहात नाहींत. गोष्ट घडली असें नाहीं, 
तर ती सदासर्वकाळ नियतत्वाने, किवा अनिवार्यपणें 
आहेच, कांहीं नवीन झालें असें नाहीं व कशांत बदलही 
नाहीं; मनुष्यासंबंधानें किवा वस्तुसंबंधानें, पुर्ण, अपूर्ण, 
बरें, वाईट वगैरे कांहींच म्हणतां येत नाहीं अशी 
स्थिति येते. दृश्य विश्‍व हा निवळ कल्पनेचा खेळ आहे, 
सत्य तेवढें ब्रह्म, असें मानल्याने हे सारे 'परिणाम 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१्र्‍्ट 


होतात. सारांश, विश्‍वदेववादांत सृष्टि व मनृष्यें 
ह्यांचे ईश्वराशी निविकल्प व निर्गुण एक्य आहे, असें 
सांगून विव्वाची जी उपपत्ति केली आहे, तिच्या 
योगानें आपल्या विज्ञानयुक्‍त आत्म्याचे निरंतर समाधान 
राहात नाहीं. व हें ऐक्याचें प्रतिपादन एक चमत्कारिक 
कल्पनेचा तरंग आहे, इतकेंच होऊन राहतें. त्या प्रतिपाद- 
नाचा मनुष्याच्या मनावर व वृत्तीवर कांहीं एक कायमचा 
संस्कार घडत नाहीं. कदाचित्‌ कवित्वाच्या आनंद- 
भरांत कोणाला हें ऐक्य प्रत्यक्ष होत असेल, तर न कळें. 
व ह्या आनंदसम्मोहांतच युरोपांतल्या व हिंडुस्थानांतल्या 
विश्‍वदेववादारचें पर्यवसान होत असतें. 

ज्यांचें ज्ञान स्वत:सिद्ध आहे अशीं जीं, तीन पृथक्‌ 
तत्त्वे त्यांचा कोणत्या तरी एका तत्त्वांत समावेश करून 
पाहण्याचे प्रयत्न निफेल झालेले पाहून मनुष्याच्या 
मनानें हल्लींच्या काळीं निराशेने संदेहांत किंवा अश्रद्धंत 
ठाव घेतला आहे. ह्या संदेहाचें किवा अश्रद्धेचें स्वरूप 
उग्र नाहीं. तें फार दीन आहे. धर्माचे जे मोठाले 
विषय आहेत त्यांच्यासंवंधानं निरचयात्मक ज्ञान 
होणें शक्‍य नाहीं असें म्हणून स्वस्थ राहणारी ही 
अश्रद्धा आहे. अर्वाचीन काळीं पाहिचमात्य विचारांना 
हें नवीन स्वरूप प्राप्त झालें आहे. व त्याला अज्ञेयवाद 
असें म्हणतात. ह्या वादाचा निष्कर्ष काय निघतो, तर 
आपण साऱ्या धर्मविषयक विचारांचा संपर्क टाळावा, 
ज्ञापल्या भताचा संकोतत आंतल्याआंत करावा, पक्षघात 
झाला असतां शरीराची जशी अवस्था होते तशी 
मनाची अवस्था करावी; हे असे सिद्धान्त मान्य करून 
मनष्याच्या मनाला स्वस्थ राहतां येईल कों काय, हें 
आतां पाहणें आहे. अज्ञेयवाद्यांच्या ग्रंथांचे परिशीलन 
करणाऱ्याला एक सर्वेसाधारण लक्षण आढळून येतें तें 
हें की, ह्या लोकांना तकंशास्त्राच्या नियमा प्रमाणें गोष्टी 
सिद्ध करून दाखविल्या पाहिजेत ! आत्मप्रत्ययानें जें 
मनष्यांस सत्य़ वाटतें, किवा ज्याविषयीं प्रमाणांशिवाय 
मनाची खात्री आपणांस पुरीशी वाटते, तेवढ्याने 
ह्यांची तृप्ति होत नसते. असेंही कदाचित्‌ असण्याचा 
संभव आहे कीं, केवलाचें म्हणजे ईशवराचें ज्ञान करून 
घेण्याचे मार्गांत कोणत्या तरी द्वारानें झालेला मनाचा 


दुढ विश्‍वास पुरेसा असूं शकेल व म्हणून तेवढेंच सत्य लित रूप आवण असतात, व ज्यांचें संक- 
नापेल्या मोतिसिका साम ण पी असेल व ख्रितों, तो अहंभ आहें! ह्या प्रत्ययानें ओळ- 
तश्षी स्थिति असतांना ईपवरा , अस्तित्व तकंशास्त्रा- ज्ञानाचे ठायौं चे आपले पूवीचे अनुभव हे विशिष्ट 
नेच सप्रमाण सिद्ध कहुन दाठवा, असे म्हणणें दुसऱ्याच्या आधा ते असतात, आणखी पुढें, 
| ल्या ज्ञानाची सांगड घालूत, 

अनुक्रमणिका या 1 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | डं 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


वेडेपणाचे आहे. धर्मविषयासंबंधानें जर आपल्या 
मनाची खात्री होते, आपल्या चित्तांत दृढ विश्‍वास 
उत्पन्न होतो, तर जरी आपणांस आपल्या खऱ्या 
वाटणाऱ्या गोष्टी दुसर्‍यांना सप्रमाण सिद्ध करून 
दाखवितां आल्या नाहींत, तरीदेखील असा कांहीं 
ठाम निइ्चयार्थ निघत नाहीं को, त्या गोष्टींसंबंधानें 
निश्‍चयात्मक ज्ञान होणेंच शक्‍य नाहीं. एखाद्या 
गोष्टीच्या खरेपणाबदृळ खात्री असणें आणि ती गोष्ट 
सिद्ध करून दाखवितां येणें, या दोन निराळ्या गोष्टी 
आहेत; त्या एकच आहेत असा समजतीचा घोटाळा 
केल्यामुळें ईश्वराचा साक्षात्कार आपल्या 

होणें दुर्घट झालें आहे. असो. तत्त्वज्ञान किवा 
विवयांतच वर सांगितलेली मनाची असमथं 
भवास येते व दुसर्‍या विषयांत येत नाहीं अ 
शास्त्रांतही असे पुष्कळ भाग आहेत की, जे: 
सिद्ध करून दाखविणें शक्‍य नसतें, म्हणून खा 
उत्तम साधन त्यावरच आपण क 
ऐवजीं आपण श्रद्धेचा आ. 
धोरणानें चालतों व नुकसा: 


हृदयास 
धर्म ह्या 
ता अनु- 
सें नाहीं. 
थें सप्रमाण 


र रि 1 वस्तूंना अनंताचा 
आधार आहे, आश्रय आहे, असें जेव्हा आय. 
हां आपल्या प्रत्ययास 


आपणांस होतें. कार्य- 
गो, म्हणजे ज्याच्या- 
जुळून राहिली आहे 


येते तेव्हांच त्या वस्तूचे सम्यग्ज्ञान 
कारणपरंपरेचें अवलोकन करूंला 
मुळें ही सारी कायकारणरूप सां 
त्या आदिकारणाची सफा 
त हृदयांत पपणें 
ह्य धि र ञ णे 
बाह्य मु लोह मापण नंत. ७ ळा होते. 
आपणांस असें आढळून येतें को (कु [ळळी, प 
नान आपणांस होतें, तेव्हा... एकाद्या वस्तु 
आपणांस क्षण त्स ठा त्या ज्ञानाच्या हीं 
क्षणभर झाले क ठ्य फि री मुळाश 
वा इंद्रियप्रत्यक्ष 


आणि तत्क्षणी 
व त्षणीच उूवणारा वेचार ह्या 
काही असतें; वस्तूच्या विशिष्ट ह्याशिवाय आणखी 


आहेत.ज्ञान हे € ज्ञानाची मळे विस्तत 
परिणाम ब हे इंद्रियप्रत्यक्ष आणि विचार ह्यांच 
रिणाम आहे; तरी ज्ञा ] विचार ह्यांचा 


स्मरणशक्तीनें संकलित के नेशक्तीचे जे स्थायी परिणाम 


संगणकीकृत 


च. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धरमंपर व्याख्याने 


आपण सावेत्रिक मानवी ज्ञानाच्या पायावर आपल्या 
ज्ञानाची इमारत उभी करतों. दुसरा कोणता मार्ग जर 
आपण पत्करिला, कीं आपली ज्ञानगति खुंटून जाईल. 
सृष्टीच्या शाइवततेविषयीं, किवा तिच्या नियमांच्या 
अप्रतिहततेविषयीं आपल्या मनांत विश्‍वास वागत असतो, 
तो वर सांगितलेल्या रीतीनेंच झालेला असतो. त्या 
विश्वासाला काय प्रमाणें आहेत तीं सिद्ध करून दाखवा, 
असें जर कोणीं म्हटलें, तर आपणांस तसें करतां 
यावयाचें नाहीं. शास्त्राच्या स्वरूपाचें जर सुक्ष्मपणें 
आपण निरीक्षण केलें, तर असें दिसून येतें को, विवाचीं 
स्वख्पें निरंतर बदलत असलीं तरी विश्वांत सत्य आहे, 
विदवसनीयता आहे. ह्या श्रद्धेवरच शास्त्रे वाढलीं आहेत. 
विशवासवुद्धि उत्पन्न होण्यास फार काळ लागला आहे. 
तरी ज्यांना आपण शास्त्रसिद्धान्त असें समजतों त्यांच्या 
मुळाशीं ती श्रद्धा आहे. जर शास्त्राने ह्या श्रद्धेचा त्याग 
केलेला नाहीं, तर केवलाच्या मीमांसेंत तिला स्थान का 
असूं नये ? 

सृष्टींत विदवसनीयता आहे. तिच्या नियमांची 
ज्ञाइवती बाळगतां येते अश्ली जी श्रद्धा आपल्या मनांत 
वागत असते, त्या श्रद्वेळा अनुरूपच सृष्टीची रचना 
करवा व्यवस्था आहे. ह्या अनुरूप रचनेमुळे, ज्या 
विश्‍वांत मनुष्य जन्मतो, वागतो-सवरतो, आणि आयुष्य 
वेंचतो त्या विश्वाशी त्याची संगत जुळली जाते. 
पाण्यांतून माशाला बाहेर काढलें, किवा आकाक्षांत उंच 
उडणाऱ्या घारीला जर जमिनीवर चालविले, तर 
त्यांना जसें वाटेल, तसें आपणांस विइववाचे ठायीं 
वागतांना वाटत नसतें. आपलें मन किवा विचार आणि 
सष्टीचे व्यापार ह्या दोहोंत जी एकतानता आहे ती 
सष्टींत जो दैविक अंश आहे त्याचें द्योतक आहे. सृष्टींत 
ईश्‍वराचे अस्तित्व आहे असा आपणांस बोध ह्या एक- 
तानतेमळें होतो. ही अनुरूपता आम्हांला विज्ञानामुळ 
भासते, किवा जड द्व्यापासूतच ती उत्पन्न झाली आहे, 
असें नाहीं. ह्या एकतानतेमुळें सृष्टीश्ीं जसा आपला 
संबंध॑ जडला जातो, तसा सृष्टीचा आणि आपला 
वरमात्म्याशींही संवंध उत्पन्न होतो. आणि देवाच्या 
चातुर्याचे आणि दयेंचे, प्रेमाचे आणि सामर्थ्याचे जे 
संकल्प आहेत ते आपल्या श्रद्धेला आणि बुद्धीला गम्य 
होतात. एकूण शास्त्राने जी श्रद्धारूप दीपिका हातीं 
धरली आहे, तिच्या योगानें धर्माच्या गूढ वी 
प्रकाश पडतो. ही जर दीपिका मालवली, किवा त्तिचा 

ल. भा. १७ 


अनुक्रमणिका 


१२९ 


आपण अव्हेर केला, तर धर्माचेंच नुकसान होईल 
असें नाहीं, तर त्याबरोबर शास्त्राचे क्षास्त्रत्व नाहींसें 
होईल. कारण, विश्‍वांत सत्यता आहे, सृष्टीच्या 
नियमांत आणि व्यापारक्रमांत शाइवती आहे, ह्या 
भरंवक्याचा शास्त्रांना मूळ आधार आहे. 

ह्या विवेचनावरून असें स्पष्ट होतें कीं, ज्याविषयी 
आपणांस उपजत ज्ञान आहे, अशीं जीं तीन तत्वें, तीं 
जरी पृथक्‌ आहेत, तरी तीं संल्ग्नही आहेत. कोणच्या 
तरी एका तत्वांत त्यांचा समावेश करावा, किवा त्यांचें 
ऐक्य स्थापावें यासंबंधीचे सारे प्रयत्न निष्फळ होतात. 
आणि ते तसे व्हावयाचेच. परंतु एखादी कृत्रिम रचना 
मोडली म्हणजे तिचे भाग जसे स्वतंत्र होतात, तसला 
पृथक्‌पणा ह्या तीन तत्वांना नाहीं. हीं तत्वें भिन्न जरी 
आहेत, तरी एकही आहेत. परमात्म्यानेंच सृष्टीचा 
आणि मनुष्यांचा स्वत:शीं योग जुळवून आणला आहे. 
ह्या दोहोंवर त्याची सत्ता चालते. सृष्टीचा आणि 
मनुष्यांचा जो संबंध आहे तो अधीनतेचा संबंध आहे. हे 
संबंध काय आहेत ते ओळखावे, त्यांचें स्वरूप निश्चित 
करावें, हाच धर्ममीमांसेचा मुख्य विषय आहे. सृष्टीच्या 
व्यापरांत सामर्थ्यं आणि ज्ञान, सोंदये आणि प्रेम हीं 
व्यक्‍त होतात, असें अज्ञेयवाद्यांनाही मान्य आहे. परंतु 
हा प्रभाव आणि ही योजना एकाच अदृश्य कारणाचे 
आणि इच्छेचे परिणाम आहेत अश्शी कल्पना, शास्त्रें 
जेव्हां बाल्यावस्थेंत होतीं तेव्हा, होत नसे. ज्यांचे 
मनुष्याहून सामथ्यं मोठें आहे आणि ज्यांचा सृष्टीवर 
विशेष सूक्ष्मत्वाने अंमळ चालतो अशा चांगल्यावाईट 
देवतांच्या ह्या लीला आहेत, अश्ली समजूत असे. 
ह्या देवतांना देवदुत, यक्ष, राक्षस, पिक्षाच्च, पुराणां- 
तील देव आणि देवता, किंवा जातिविशिष्ट व स्थल- 
विशिष्ट देवता अशीं नांवें मिळत असत. विचाराची 
ही अवस्था होती म्हणून अनेक देव मानण्याकडे आणि 
मूतिपूजेकडे मनाची प्रवृत्ति होई. सृष्टीच्या नियमांना 
कधींच कोठें बाध येत नाहीं. हा शास्त्राचा सिद्धान्त 
ज्यांना कळत नाहीं, असे लोक आपल्याकडे व अन्य 
देशांत आहेत. त्यांचे ठायीं विचाराची हीच अवस्था 
अजून दिसून येते. ह्यानंतरच्या काळांत, चांगळे देवदूत 
व वाईट देवदूत, देव आणि दैत्य, अहिमंन व अहुमंस्त 
अशा प्रकारें सृष्टींतल्या कतृत्वांचें वर्गीकरण करावें 
असें शास्त्राने शिकविले व अशा रीतीनें सुष्ट तत्वांच्या 
आणि दृष्ट तत्वांच्या साम्राज्याखालीं राहाणाऱ्या 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१२३० 


लहानथोर देवतांच्या राज्यांची कल्पना उत्पन्न झाली. 
ही गोष्ट हिंदूंच्या व पार्श्यांच्या धर्माच्या मूल स्वरूपांत 
चांगली दिसून येते. महमदी आणि खिधस्त्यांच्या धर्म- 
पंथांत ह्या अवस्थेची चिन्हें अजून राहिलींच आहेत. 
दोेवटीं शास्त्रांचा जेव्हां उत्कर्ष झाला तेव्हां जडकोटि 
आणि मनुष्यकोटि व्यापून एकच सामर्थ्यं, ज्ञान आणि 
योजना राहिली आहे अज्ञा कल्पनेचा मनृष्यांच्या मनांत 
उदय झाला; आणि पूर्वीचे देव आणि देवता, सुष्ट 
आणि दुष्ट तत्वें मागें पडलीं. ही कामगिरी भागवत- 
धर्माने केलीं. ईश्‍वर म्हणजे अन्य विभूतींसारखीच एक 
विभूति आहे. आणि विशवरूपी घड्याळास बाहेर 
राहून गति देणारा किवा चालू करणारा तो शिल्पक, 
क्रिवा यांत्रिक आहे, अशी जुन्या कांहीं धर्मपंथांत 
ईश्वराविषयीं समजूत असे. भागवतधर्माची तशी 
समजूत नाहीं. सर्वांभूती ईश्वराचा वास आहे, तोच 
विशववाचें नियमन करतो, विठवाच्या मर्यादांनीं त्याचें 
माप होत नाहीं, किवा विश्‍वांत त्याचें सारेंच सामर्थ्य 
व्यक्‍त होत नाहीं. पुरुषसूक्तांत म्हटल्याप्रमाणे, तो 
अनंत विश्‍वांहूनही मोठा आहे, चराचर सारी सृष्टी 
त्यानें व्यापिली आहे व त्याहून त्याचा विस्तार फार 
मोठा आहे, अश्ली भागवतधर्माची कल्पना आहे. 
उपनिषदांत देवाच्या ह्याच स्वख्पार्चे वणंन आहे आणि 
हेंच उपनिषदांचें विशेष भूषण आहे. त्याच्या भयामुळें 
वायु वाहतो, सूर्य उदय पावतो व इंद्र, अग्नि आप- 
आपलीं कामें करितात, असे म्हटलें आहे. एका उप- 
निषदांत एक सुंदर कथा आहे. एकदा अगिन, इंद्र 
इत्यादि देवतांनीं परब्रह्माशीं विरोध केला कीं, कोणाचें 
सामथ्यं श्रेष्ठ आहे तें पाहावें. ह्या प्रयत्नांत त्यांचा 
पराभव झाला आणि त्यांना परब्रह्माची आज्ञा शिर- 
सावंद्य करावी लागली. परमात्म्याने मनन केलें, किवा 
त्यास स्फूति झाली आणि चराचर वस्तूंसह जगाची 
उत्पत्ति झाली. जुन्या करारांतही असेंच वर्णन आहे. 
विद्ववांत व्यवस्था आहे असें आपण म्हणतों, त्याचा 
अर्थच हा कीं, विश्‍वांत मन, विज्ञान, अथवा इच्छा आहे. 
सृष्टींत जी व्यवस्था आणि योजना आहे असें आपण 
पाहतों व ज्यामुळें सृष्टीला जीवन आहे, त्यावरून 
सृष्टींत ईश्वराचा वास नाहे, असें आपणांस कळन येतें. 

वर जी विठवाच्या उत्पत्तीची व्याख्या आली आहे 
तींत, उत्पत्तिक्रिया अमक्‍्याच एका काळांत झ्ञाली असा 
अर्थ होत नाहीं. सृष्टि म्हणजे परमात्म्याच्या विचाराचा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


विकास आहे, त्याला कधीं काळांत आरंभ झाला असें 
नाहीं, असा अर्थ उत्पन्न होतो. परंतु आज जें विश्वाचे 
व्यवस्थित आणि नियमबद्ध स्वरूप आपण पाहातों 
त्याला आरंभ आहे, तें अपूर्णापासून पूर्णाप्रत विकसित 
किवा उत्क्रांत झालें आहे, त्यांत एकरूप साध्या जीवां- 
पासून सूक्ष्म व संमिश्र जीवांप्रत विकास झालेला आहे, 
असें भूगर्भ व ज्योतिषशास्त्र सिद्ध करून दाखवितात. 
उत्पत्ति केव्हां झाली हा प्रन जरी आपण सोडून दिला 
तरी उत्पत्ति ही कायरूप आहे, ती कारणांचा परिणाम 
आहे, हीच महत्वाची गोष्ट ह्या दुसऱ्या मतांत ध्यानांत 
घेण्यासारबी आहे. अनंतकालांत आणि आकाक्षांत 
आदिकारण जागृत किवा क्रियाशील आहे, असें स्पष्ट 
होत आहे, तर हा खुलासा आपल्याला व्यवहारांत सत्य 
मानून चालावयास पुरेसा आहे. 

वास्तविक पाहातां नैसगिक कारणें आहेत असें जें 
आपण म्हणत असतों तें म्हणणें यथार्थ नाहीं. कारण, 
जडता हेंच द्रव्याचें लक्षण आहे. ज्यांना आपण नैसर्गिक 
कारणें असें समजतों तीं केवळ सूचक चिन्हें आहेत. 
नियम आणि व्यवस्था, सोंदर्य आणि प्रेम, सामथ्ये 
आणि ज्ञान ह्यांची योजना परमात्मा कक्षी काय करीत 
असतो ह्याचीं तीं द्योतके आहेत. सृष्टींत ईइवराचा 
वास आहे असें जेव्हां आपण म्हणतों, तेव्हां त्या 
वाक्याने वर सांगितलेल्या ईश्‍वरी कतृत्वाचाच आपणांस 
बोध होतो. सृष्टींतील व्यापाराचें स्वरूप आपणांस 
कळतें, त्याचे ठायीं काहीं नियम आहे, शाश्‍वति आहे, 
अशी भापणांस खात्री असते. ती काय म्हणून असते ? 
तर त्या इ्वराच्याच क्रिया आहेत, जिला ताळ नाहीं 
अश्या यदृच्छेच्या त्या कांहीं घडामोडी नाहींत, असा 
आपला भरंवसा असतो म्हणून. वास्तविक पाहातां 
सृष्टीच्या व्यापारांच्या योगानें, तारायंत्राप्रमाणे सवं 
कालांत व सर्वे स्थलांत ईश्‍वराचे संदेश मनष्याचे 
मनाला पोंचत असतात. आतां हे संदेश शास्त्र- 
सिद्धांताच्या रूपानें असोत कीं धमंतत्वांच्या रूपानें 
असोत, मनुष्याला त्यांचा अर्थ लावतां येतो, एवढें खरें. 
याप्रकारें सृष्टींत नांदत असलेल्या सत्तेशी मनष्याचा 
संवाद होत असतो. सर्व सृष्टीच्या व्यापारांच्या मळाशीं 
ईश्‍वर आहे, तोच सृष्टीला चैतन्य देतो आणि तिचें 
नियमन करतो, ह्या ईश्‍वराच्या स्वरूपाचे ज्ञान विश्‍व 
आपणांस करून देत नसतें. 

या दृष्टीनें पाहिलें असतां सृष्टींत सर्वत्र ईश्‍वरी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मंपर व्याख्याने 


तेज प्रत्यक्ष अनुभवास येतें. मतुष्यांतही तसाच ईक्वरी 
अंश आहे. त्याचें स्वरूप काय आहे तें आतां आपण 
पाहूं. इतर प्राण्यांहून मनुष्याचें विद्येष लक्षण हेंच कीं, 
त्याला विज्ञान आहे, आणि एखादी गोष्ट करावी कीं 
न करावी, ह्याविषयीं काहीं निश्‍चित मर्यादांच्या आंत 
त्याला पुर्ण इच्छास्वातंत्र्य आहे. तसें इच्छास्वातंत्र्य 
पशुकोटींत नाहीं. त्यांचा सारा व्यवहार उपजतबुद्धि 
आणि देहधर्म ह्यांच्या प्रेरणेने होत असतो. वास्तविक 
पाहातां त्यांच्या कृत्यांबद्दल त्यांचेकडे जबाबदारी येत 
नाहीं. चांगले-वाईट, सुष्ट-दुष्ट, ह्यांपैकी एकाची निवड 
करण्याची स्वतंत्रता मतुष्यालाच ईश्‍वराने दिलेली आहे. 
स्वतः होऊन निश्‍चय करावा आणि क्रिया घडवून 
आणावी, हें सामथ्ये फक्त मनुष्यालाच तेवढें आहे. 
हीं जीं मनुष्याचीं विशेष लक्षणें आहेत त्यांत त्याचें 
थोर वैभव व मोठी जबाबदारी आहे. ह्या लक्षणांमुळ 
कायदा आणि राज्यव्यवस्था, आचारनियम आणि 
चालीरीति, सामाजिक आणि कुटुंबाच्या सस्था, 
वाडमयात्मक आणि शास्त्रीय शिक्षण व धर्म आणि 
उपासना- ह्या सर्वांचा उदय होतो. ह्या सर्वे गोष्टींना 
मनष्याचीं विशेष लक्षणें आधारभूत आहेत. एकंदर 
सष्टींत-पश्युकोटींतसुद्धांजी क्रिया आपण पाहातों ती 
दोन विरुद्ध शक्‍तींचा जोर चालून जो परिणाम होईल 
त्याच्या प्रमाणांत असते. अक्याच प्रकारचा नियतीचा 
तो एक गुलाम, अश्ली मनुष्याची स्थिति नाहीं. 
त्याचा अधिकार मोठा आहे. असें असून सव 
सष्टीच्या नियंत्यानें आपल्याशीं मनुष्याच्या अधीनतेचा 
संबंध ठेविला आहे तो कसा, हा प्रश्‍न उद्भवतो. त्याचें 
उत्तर असें कीं, इच्छास्वातंत्र्याचा योग्य उपयोग 
करण्याविषयी आपण जबाबदार आहोंत, असें त्याला 
सदसद्विवेकशक्ति जाणवते व त्याद्वारें त्याचे परमात्म्याशी 
जे आध्यात्मिक संबंध आहेत ते व्यक्‍त किवा प्रत्यक्ष 
होतात. दुर्वेतन केलें असतां टोंचणाऱ्या व सहन करीत 
असतां योग्य मार्ग दाखवून साहाय्य करणाऱ्या सद्‌सद्वि- 
वेकश्क्तीच्या द्वारे, सृष्टीच्या अंतर्गत जें चैतन्य आहे ते 
मनष्याच्या हूदयांतही वास करिते, असा त्याला बोध 
होतो दुविकारांस वश होऊन वागलें असतां त्याला 
तीव्र उद्देग होतो आणि कतंव्य बजाविलें असतां त्याला 
समाधान वाटून कृताथंता वाटते; हा उद्देग आणि हें 
समाधान त्याच्या आत्म्याच्या अंतरात्म्याशीं त्याच्या 
आत्म्याचा संबंध उत्पन्न करितात. ईश्वराचा हा जो 


अनुक्रमणिका 


१३१ 


मनुष्याश्ीं संवाद होत असतो त्याच्या योगानें जेथें प्रेम 
आणि न्याय ह्यांचे पुर्ण राज्य आहे अशा श्रेष्ठ परलो 
काचीं द्वारें त्यास खुलीं होतात. वृद्धिपुरस्सर स्वतः 
होऊन निश्‍चय करावा व कतंव्य काय आहे तें ओळखून 
व आपली जबाबदारी जाणून क्रिया करावी, हाच 
मनुष्यांतला दैविक अंश आहे. सृष्टींत ईइवराचें एक- 
प्रकारचें रूप प्रकट होतें हें खरें. तरी मनुष्याचा ईश्‍वराशीं 
जो आध्यात्मिक संबंध आहे व ज्यामुळे त्याच्या आचर- 
णांचे नियमन होत असतें, त्या ह्या संबंधांत ईशवराचें 
फारच श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्‍त होत आहे. हें स्वरूप ओळखणें 
म्हणजे ज्ञान व श्रद्धा यांची एकवाक्यता होणें आहे. 
अथवा ज्ञान हेंच श्रद्धेच्या श्रेष्ठपदाला पावलें असें होतें; व 
त्या श्रद्धेमुळे मर्त्यावस्या टाकून अमरपदाची प्राप्ति 
मनुष्याला होते. ह्या गूढासंवंधानें जितकें पुर्णज्ञान व्हावें 
असें आपणांस वाटतें, तितकें होणें जरी शक्‍य नाहीं, तरी 
सृष्टि व मनुष्य ह्यांच्या ठिकाणीं ईश्‍वराचीं जीं स्वरूपे 
व्यक्‍त होतात त्यांवरून आपणांस बोध करून घेणें 
आवश्यक आहे; तो हा कीं, दृश्य जग हें परमात्म्याच्या 
विभूतीची प्रतिभा किवा छाया आहे व मनुष्याच्या शुद्ध 
वृद्धीचा विकास व्हावा व त्याचें प्रेम वाढावें ह्याकरिता 
हें जग म्हणजे ईइवराची एक शाळा आहे व हीच दृर्य- 
विश्‍वासंबंधी भावना अत्यंत खोल व यथार्थ आहे. असें 
जरी आहे, तरी मनुष्याचे दोष वगळून त्याच्या गुणांचा 
अनंतपट विस्तार केला कों, आपणांस ईश्‍वराच्या 
स्वख्पाचें ज्ञान मिळालें असें समजावयाचे नाहीं. हीच 
चुकी बुद्धाच्या धर्माने केली. पुराणांत ज्या देवता 
म्हणून ज्यांचे वणन आहे त्यांहून जो पुर्णज्ञानी नाहे तो 
श्रेष्ठ, असें ह्या धर्माने शिकविळें व कांहीं अंशाने, 
सृष्टींत चैतन्यरूप ईश्वरच नाहीं, असा भ्रम उत्पन्न 
केला. ईइवराला मनुष्यत्व देण्याचा जो हा प्रकार तोही 
एक प्रकारची मूतिपूजा, किवा विशिष्ट स्वरूपाने 
पूजा आहे. व तिचा सर्वे धर्मानीं, विशेषतः 
आयंधर्माने, निषेध केला आहे. ज्याला वाटतें कीं, 
ईशववराचें रूप आपणास कळलें त्याला तें बिलकूल कळलें 
नाहीं व ज्याला आपणास तें कळलें नाहीं असें वाटतें, 
त्यालाच तें खरें समजलेलें असतें असें उपनिषदांत 
म्हटलें आहे. ईश्‍वराचें वर्णन कसें करावें ह्याविषयी 
निराश होऊन वाणी मागें फिरते. मनुष्याच्या मनाला 
त्याचें आकलन होत नाहीं. ईश्‍वराची उपासना भक्ति, 
भ्षाव व प्रेम ह्यांनींच होऊं शकते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१३२२ 


मनुष्याला अंत:प्रेरणेनें ज्या धर्मतत्वांचा बोध होतो 
तीं हीं धमंतत्वे आहेत. त्यांत ऐतिहासिक धर्माच्या 
मुळाशीं जीं धमंतत्वें असतात त्यांचीही भर घातली 
पाहिजे. ज्या देशांत व कालांत ऐतिहासिक धर्मांच्या 
तत्वांचा उदय झाला त्यापरत्वें जरी तीं भिन्न आहेत, 
तरी त्या तत्वांचे भोंवतीं परिस्थितीचे जे आवरण आहे 
त्याचें महत्व कालांतराने नाहींसें होणार आहे. व 
प्रत्येक धर्माच्या न्यूनतेची पुर्तता होऊन कांहीं कालानें 
एक सावंत्रिक धम सिद्ध होणार आहे. जगांतील सवे 
देशांहून हिंदुस्थानचे एक विशेष भाग्य आहे,ते हें को, 
भागवतधर्माचीं मुख्य लक्षणें कायम राहून, सर्व धर्मांचे 
संमेलन प्रत्यक्ष चालू असलेलें या देशांत दिसून येत आहे. 
आपल्या धर्मविचारांचा ओघ कधींच कुंठित झालेला 
नाहीं. या देशांतील किवा अन्य देशांतील साधूंच्या 
चरित्रांपासुन, उपदेशांपासून आपल्या धर्मविचारांत 
भर पडली आहे. पूर्वी सृष्टींत जीं महाभूते दिसतात 
त्यांचें ठिकाणीं देवत्व कल्पून आराधना करण्याचा 
प्रधात होता. नंतर त्या महाभूतांचे नियमन करणार्‍या 
तत्वाची किवा सामर्थ्याची पूजा प्रचलित झाली. नंतर 
ह्या सामर्थ्याचे ठिकाणीं नीतिविषयक गुणांचा अध्यास 
किवा आरोप होऊं लागला आणि जुने देव आणि 
देवता मागें पडल्या. नंतर आत्म्याच्या शक्‍तीकडे लक्ष 
लागलें व उपनिषदांत आत्म्याचे ठिकाणीं ईश्‍वरी अंश 
आहे असें सिद्ध झालें; इतकेंच नव्हे, तर आत्मा आणि 
ईश्‍वर ह्यांत फरकच नाहीं असें समजण्यापर्यंतही मजल 
गेली ! नंतर बोद्ध धर्माचा उदय झाला. या वेळीं 
भाचरणशुद्धतेचें महत्व दृढपणें मनांत विबलें गेलें. 
पशूंचे यज्ञ बंद झाले. आपल्या पशुवृत्तीचा यज्ञ करणें 
हा उपासनेचा श्रेष्ठ मार्ग, तेंच परमार्थाचे श्रेष्ठ साधन, 
असें सिद्ध झालें. नंतर महंमदाच्या धर्माची लाट 
आपल्या देशावर आली. त्यांतही आपल्या हिताचा एक 
भाग होता. बुद्धीनें एकेश्‍वरी मताचें ग्रहण केलें म्हणजे 
पुरेसें नाहीं; त्या मताचा आचरणांतही परिणाम दिसला 
पाहिजे, हें आपण तेव्हां शिकळों. आणि आतां 
स्त्रिस्ताच्या धर्माचे संस्कार आपल्या मनावर होत 
आहेत. एकत्र जमून काम करण्याचें सामर्थ्यं, पापा- 
विषयीं तिरस्कार, अन्याय वगैर हे चालावयाचे, अश्ा- 
प्रकारे औदासीन्य जाऊन अन्यायाचा द्वेष, स्त्रीपुरुषांच्या 
वास्तविक योग्यतेचें ज्ञान, ओदार्य आणि बंधुप्रेम, 
आचारविचारस्वातंत्र्य- हे सारे जे ख्रिस्ताच्या धर्माचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


गुण आहेत ते आपल्या राष्ट्रांच्या अंगस्वभावांत सामील 
करणें, हें सध्याच्या कालचें आपलें कर्तव्य आहे. आणि 
तें काम सर्व देशभर चालू आहे. भागवतर्धर्माचें 
ख्थिस्ती धर्माशी पुष्कळ गोष्टींत साम्य आहे. परमात्मा 
हा चेतन्यरूप सागर असून त्याचेच ठिकाणीं आपलें 
जीवन आहे. अह्लाच रीतीनें परमात्म्याचे स्वरूप 
दोनही धर्मांत ओळखलें जातें. त्यांच्यांत अशी ट्रिनिटी 
आहे तसें आपल्यांत हें सृष्टि, जीवात्मा आणि 
परमात्मा- यांचें त्रिकूट आहे. मुक्ति मिळाली कीं, 
आत्मा परमात्म्याचे स्वरूपांत मिळून जातो ही जी 
हिंदूंची कल्पना तीच 1815009181118101 मध्ये 
मूर्त स्वरूपाने दिसते. दोनही धर्मात अवतार मानले 
आहेत; भेद इतकाच कीं, अनेक अवतार आहेत कीं 
एकच आहे. दोहोंतही यज्ञाची विशेष मातबरी गणली 
जात असे. हीं जरी साम्ये आहेत तरी कांहीं ठळक 
भेदही आहेत व त्यांकडे दुलक्ष करून चालावयाचें नाहीं. 
ज्या लक्षणांमुळे भागवतधर्माचें वैशिष्ट्य कायम 
राहिलें आहे तीं लक्षणें कधींच नाहींशीं होणार नाहींत. 
तीं लक्षणें हीं को, भागवतधर्म हा ऐतिहासिक धर्मा- 
प्रमाणें मर्यादित धर्म नाहीं. अमक्या साधूनें उपदेशिला 
तो भागवतधर्म असें त्यांत नसून, सर्व साधूंच्या उप- 
देशांला त्यांत स्थान आहे. अमकाच एक ग्रंथ प्रमाण' 
असे त्यांत नाहीं, तरी सर्व धमंग्रंथांतील चांगला भाग 
वण्यास भागवतधर्मास हरकत नाहीं. त्याच्या धमं- 
विचाराचा ओघ सतत वाढत जाणार आहे. तो कधीं 
कुंठित व्हावयाचा नाहीं. आणि सर्वांत मुख्य लक्षण हेंच 
कों, जोवात्म्याचा परमात्म्याशी साक्षात्‌ संबंध आहे, 
साक्षात्‌ संवाद होत असतो. हें तत्व भागवतधर्माला 
आधारभूत आहे. एकाच जन्मांत जी काय आत्म्याची 
उन्नति होईल तीच तेवढी सार्थकता, असें त्याचें 
मत नाहीं. दैववादाहून कर्मविपाकाचें तत्व भिन्न 
आहे. त्या तत्वांच्या योगानें पुर्वीच्या, सध्याच्या व 
पुढच्या जन्मांचे संबंध जोडले जातात. ह्या तत्वाचें 
रहस्य आपल्या देशांत जितकें हृदयारूढ झालें आहे 
तितकें दुसरीकडे कोठें नाहीं. ह्यांत दोषाचा जो कांहीं 
भाग असेल तो सोडला म्हणजे झालें. आपल्या देशाचे 
वळण धामिक व आध्यात्मिक आहे. व त्यामुळें हें जगच 
स्वेस्व आहे व संपत्ति व सत्ता ह्यांतच पुरुषार्थ आहे, 
अशी मनाची वृत्ति होऊन राहात नाहीं. परलोक हेंच 
खरे आपलें वसतिस्थान हा विचार __ नाही. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


न्या. मू. महादेव गोविद रानडे ह्यांचीं धर्मपर व्याख्याने 


भागवतधर्माचें आणखी लक्षण म्हटलें म्हणजे त्यांत 
विश्व ही ईश्‍वराची कृति एवढीच समजूत नाहीं, तर 
इश्वर हा विश्‍वाचा आत्मा, तो त्यांत अंतर्गत आहे व 
त्यास चेतना देतो, अशी भावना आहे. आणि शेवटीं, 
परधमेस हिष्णुता, स्वार्थत्याग, मनुष्याविषयींच प्रेम नव्हे, 
तर सर्व जीवमात्रा विषयीं प्रेम ह्याविषयींचें शिक्षण देणें, 
हें भागवतधर्माचें प्रधान अंग आहे. व म्हणून डॉ. मिलरनें 
मद्रासेंत एका व्याख्यानाचे प्रसंगी ख्थरिस्ती लोकांना जो 
उपदेश केला, तो अगदीं यथार्थ आहे. प्राटेस्टंट किवा 
कॅथलिक धर्मोपदेशकानें हिंदुस्थानांत पाय ठेवण्याचे 
पूर्वीही ह्या देशावर ईश्‍वराचें प्रेम होतें व हिंदु धर्मात 
जरी दोष असले, तरी त्यांत उत्तम धमंतत्वें आहेत, हें 
ख्परिस्त्यांनीं नेहमीं मनांत वागविले पाहिजे. र्थ्रिश्‍्चिनुवल्डं 
पत्रांत ह्या उपदेशावर टोका करितांना विधान केलें 
आहे कीं, कितीही ख्शरिस्ती संस्था येथें आल्या, तरी 
हिंदुस्थान आपली धर्मविचारपद्धति सोडणार नाहीं. 


ज्र 


त्रै 


रा. ना. कानडे 
व्यवस्थापक 


_€€€>€>€:€3€>€:€3€3:€3€9€3:€3€% 3 


अनुक्रमणिका 


€8€9€9:€9€3€3€39:€3€%€3 €€:€3€3 €>€>€9:€3€>€>€>:€>€>€>€>€9 


। सत्‌फलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची 


दि वाई अर्बन को-ऑप. बँक ठि. 
वाई ( सातारा ) 


क॑ मुदत ठेवोंवर आकर्षक व्याज कै. बचतोच्या विविध योजना 
% सुलभ हप्त्यांची हायरपरचेस योजना क्र. सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय कर तत्पर सेवा 
श्ञाखा : पांचगणी, लोणंद व शिरवळ. 


पो. व. ओसवाल 


उपाध्यक्ष 


€9€3€9€93€3€3€9:€3€3€3 €3€3:€3€3 


१३३ 


परंतु दुसर्‍या धर्मांत जो कांहीं ईश्‍वरी अंश असेल, 
तो आपल्या धर्मांत सामील करून घेईल. हें म्हणणें 
यथार्थ आहे. 

सभ्य गृहस्थ हो, आजच्या व्याख्यानाचा जो मुख्य 
उद्देश त्याहून माझें विषयांतर झालें, ह्याबद्दद आपण 
मला क्षमा कराल, अशी मी आश्या बाळगतों. युरोपांत 
विचाराला जें नवीन स्वरूप आलें आहे तें डॉ. फ़रेजरच्या 
व्याख्यानांत दिसून येतें. आपल्याकडील विचारपद्धतीला 
अनुरूप त्या व्याख्यानांचा सारांश मीं आपल्याला 
सांगितला आहे व भापल्या जुन्या ग्रंथांतत आधार 
घेऊन विवरण केलें आहे. पौर्वे व पाटिचमात्य विचार- 
पद्धतींत जें साम्य आहे तें फार सूचक आहे. जर ह्या 
विषयांचें अध्ययन करावें अशी तुम्हांला ह्या व्याख्यानानें 
प्रेरणा होईल, तर माझ्या श्रमाचें सार्थक झालें असें 
मी समजेन. 


ज्र 


७०५७७ 


डू ७००० 
फोन नं. क 


] 
स. बा. शेंडे 

अध्यक्ष 9 
€€:€3€3€:€3€>€3€9:€3€3€3 र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हू र 4, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेश्वखाद्याची केफियत 


न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 
अनुवादक - वसंत पळशीकर 


जगभर अस्तित्वात येणाऱ्या एकेश्‍वरवादी संघट- 
नांच्या, आणि विददेषत: या देशातील एकेश्‍वरवादी 
समाजांच्या संबंधात अनेकदा अशी तक्रार केली जाते 
की, मानवजातीच्या ज्या धर्मविषयक उत्कट गरजा 
आहेत त्यांची पूर्तता करण्याची क्षमता हे समाज प्रसृत 
करीत असलेल्या आचारविचारांमध्ये नाही, आणि 
त्यामुळे प्रस्थापित धर्माविरुद्धच्या त्यांच्या झगड्यात 
त्यांना कायमचे यक्ष मिळण्याची सुतराम आश्या नाही. 
एकेश्‍वरवादाची मूलभूत तत्त्वे मोजकी व अनिश्चित 
आहेत; जीवन व अनाद्यंत विव यांच्या आकलनाच्या 
संदर्भात पडणाऱ्या मुख्य व मोठ्या प्रश्‍नांना त्यात 
देण्यात येणारी उत्तरे स्वीकारण्यात अनेक अडचणी 
आहेत. ती निखळ व नि:संदिग्ध नाहीत; एकेशवर- 
वादाच्या उदय व उत्कर्षाच्या ओघात वैराग्यशील भक्‍ती 
व उदात्त आत्मयज्ञ यांची प्रेरक उदाहरणे आढळत 
नाहीत; मानवजातीच्या धामिक वृत्तींचे समाधान 
करण्याइतका अधिकार व वजन एकेइवरवादाच्या 
शिकवणुकीत, आइवासनांमध्ये आणि त्याने जागृत केल्या 
जाणार्‍या आझ्याआकांक्षामध्ये नाही. प्रस्थापित धर्मांचे 
अनुयायी गर्वाने असे सांगत असतात कौ, कोणत्याही 
मोठ्या जनसमुदायाने आजवर विशुद्ध एकेश्‍वरवादाचा 
अंगीकार केलेला नाही, आणि भविष्यात लोक मोठ्या 
संख्येने त्याचा स्वीकार करतील असे कोणतेच चिन्ह 
दिसून येत नाही. या नवजात चळवळींच्या प्रवक्त्यांचे 
म्हणणे आपण जसेच्या तसे स्वीकारले, त्यांच्या प्रति- 
पादनाच्या खोलात आपण शिरलो नाही, स्वतः चिंतन, 
मनन केले नाही तर, एक ना एका प्रस्थापित धर्माच्या 
आश्रयाखाली ज्यांना सुरक्षित वाटते, आणि जे आपली 
छोटी जीवननोका संदिग्ध विचारांच्या स्वैरलहरींच्या 
प्रवाहात लोटण्यास नकार देतात अश्यांकडून प्रकट 
होणारा गर्व व आत्मविश्वास अनेक कारणांनी समर्थ- 
नीय आहे असे म्हणण्याकडे कल होतो. सर्व माणसे ही 


अनुक्रमणिका 


एका ईइवराची लेकरे असून त्यांचे परस्परांशी बंधु- 
भावाचे नाते आहे ही दोनच तत्त्वे मानवजातीचा धर्म 
म्हणून एकेश्‍वरवाद हा प्रस्थापित होण्यास आवश्यक 
अशी पायाभूत तत्त्वे आहेत, हे दोन सिद्धान्त श्रद्धेने 
स्वोकारणे पुरेसे आहे असे ब्राह्म समाजाचे अनेक उत्साही 
नेते वुद्धिपुरस्सर ठासून उद्घोषित करीत असतात हे 
आपण ऐकलेले आहे. या दोन आणि फक्‍त या दोनच 
बाबी अढळ श्रद्धेने ग्रहण करणे तेवढे नितान्त आवश्‍यक 
आहे, आणि तसे केल्यास पुनरुत्यान घडून येईल व 
मोक्ष साध्य होईल असे सांगितले जात आले आहे. 
एकेश्‍वरवादी चळवळीच्या बाल्यावस्थेत या दोन 
सिद्धान्तांवर सारा भर दिला जात होता. या चळवळीस 
पन्नास वर्षे होऊन गेल्यावरही त्यांचीच पुनरावृत्ती 
करीत राहण्यात आपले नेते समाधान मानीत आहेत 
असे दिसते. धर्मांच्या उदयापासून श्रद्धेने जीवन व्यतीत 
करताना लोकांना खोलवर जाऊन पोचणाऱर्‍्या ज्या 
धामिक पेचांनी नेहमीच भेडसावलेळे आहे, आणि 
ज्यामुळे लोकांना ( प्रेषितांकरवी प्रकट झालेल्या ) 
ईश्वराच्या वाणीचा, ' श्रुतीं 'चा आश्रय घेण्यास उद्युक्त 
केले आहे त्या पेचांना पूर्ण गांभीर्याने सामोरे जाण्याचा 
प्रयत्न झालेला नाही. एकेश्‍वरवादी चळवळीतल्या 
जुन्या वा नव्या कोणत्याच प्रवाहांना असे सामोरे 
जाण्याची काही गरज असल्याचे यत्किचितही भान 
असल्याचे आढळत नाही. त्यांच्या समजुतीप्रमाणे 
धर्माचे अधिष्ठान केवळ एक भावनेत आहे. अडचण 
समाधानकारक आकलन होते की नाही ही नसून, धम 
श्रद्धेने स्वीकारण्याचीच बाव आहे, असे त्यांचे म्हणणे 
आहे. हिंदुस्थानात धामिक प्रबोधनाचे जे काये आज 
चालू आहे त्याचे महत्त्व कमी लेखावे हा येथे केल्या 
जाणार्‍या विवेचनाचा हेतू अजिवातच नाही. जगातल्या 
सवंश्रेष्ठ प्रज्ञावंत व्यक्‍तींनी शेकडो वर्षांच्या काळात 
उत्कटपणे खोळवर जाऊन केलेल्या तात्त्विक मंथना- 


मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेश्‍वरवाद्याची केफियत 


मधून जे अनेकानेक धामिक सिद्धान्त विकसित केले 
त्यांचे ब्राह्म समाजाच्या नेत्यांचे आकलन जुजबी व 
सीमित आहे ही वस्तुस्थिती आहे. यांच्या प्रतिपादनावर 
विभिन्न प्रस्थापित धर्मांचे अनुयायी टोकदारपणे जे 
आक्षेप घेतात त्यात मोठ्या प्रमाणावर तथ्य आहे असा 
वर जो अभिप्राय व्यक्‍त केला आहे तो योग्य असल्या- 
चीच ही वस्तुस्थिती निदर्शक आहे. प्राथना समाजाचेच 
उदाहरण घ्यावयाचे तर, ईश्वर एकच आहे या एकाच 
श्रद्धेच्या भोवती बांधलेली धर्मप्रणाली आमच्या मित्रांचे 
पूर्णपणे समाधान करते असे दिसते. आज हिंदूंमध्ये 
प्रचलित असलेली मूतिपूजा ही एक घृणास्पद वाब 
आहे, ते एक पाप आहे, मूतिपूजेमुळे हिंदू धर्माला 
आजचे अवनत व भ्रष्ट खूप प्राप्त झाले आहे या 
सिद्धान्ताची जोड आवर्जून दिली जाते. मूतिपुजेचा 
विशेष निषेध आमचे मित्र करीत असतात. अशा अत्यंत 
निरुंद अक्ञा श्रद्धेच्या पायावर काळाच्या ओघात एक 
नवा, सर्वे मानवांना सामावून घेणारा धर्म उभारण्याची 
उत्कट आश्या आमचे मित्र बाळगतात. धार्मिक विचार- 


विश्‍वाचा थांग लावण्यासाठी एखादा प्रांजळ व गंभीर 


साधक प्रस्थान ठेवतो तेव्हा त्याला ज्या मोठ्या जटिल 
पेचांचा सामना करावा लागतो त्यांची कोणतीच 
दखल नसणे, त्यांची उपेक्षा करणे ही वैशिष्ट्ये, 
कमीअधिक प्रमाणात, युरोप व अमेरिकेतील एकेश्‍वर- 
वादी चळवळींमध्येही आढळतात. युनिटेरियन चर्चचा 
याला अंशतः अपवाद आहे. प्रस्थापित धर्मांच्या 
सिद्धान्तांचे कडवे, साचेबंद प्रतिपादत, त्यांची आक्रम- 
कता, आचारविचारांचा भला मोठा पसारा, करमकांडी 
तपशील यांचा उबग आलेली मूतिभंजक वृत्ती ही या 
सर्व चळवळींची जननी होती. प्रस्थापित धमंप्रणालीं- 
विषयी त्यांच्या ठायी जी घृणा उतपन्न झाली ती 


अत्यंत तीव्र होती. प्रतिक्रियेमधून उत्पन झालेल्या या 
गी, असंतुलित होत्या. 


चळवळी म्हणून अनिवार्यंतः एक 

त्या अवस्थेमधून कोणतीच एकेशवरवादी चळवळ बाहेर 
पडलेली नाही. माणसांच्या भावनांना आवाहन कर 
ण्यात प्रस्थापित धर्मांना रस आहे, भावनांचे समाधान 
हे धर्म करतात या प्रकारे संतचरित्र व धमंशील व्यकती 
जी आत्मसंतुष्टता प्रकट करतात त्याचे याच आधारे 
स्पष्टीकरण होऊ शकते. आजचे प्रस्थापित धर्म बुद्धीला 
वगळून केवळ हृदयाला तेवढा हात घालतात असे ते 
म्हणतात. ज्या धर्मांचे खंडन ते करतात त्या धर्मा- 


अनुक्रमणिका 


१३५ 


पासूनच सवव॑संग्राहक मधुकर वृत्तीने त्यांनी त्यांची 
बौद्धिक सैद्धान्तिक तत्त्वे उसनवारीने ग्रहण केलेली 
असतात ही गोष्ट अलाहिदा. फरक इतकाच की, 
शब्दांना पावित्र्य प्रदात करणार्‍या परमतत्त्वाचे प्रामाण्य 
नाकारून फक्त कोरडे शब्द ते उचलतात. 

हे न्यून द्र करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न कर- 
ण्याची वेळ आली आहे असे आमचे मत आहे. विशुद्ध 
एकेश्‍वरवाद हा कोणत्याही मोठ्या लोकसमृहाने 
श्रद्धेने स्वीकारलेला धमं आहे असे आज म्हणता येणार 
नाही, ही गोष्ट खरी आहे. पण भविष्यात मानवजात 
एकेश्वरवादाच्या भूमिकेवरच येणार आहे हा दावा 
त्यामुळे खोटा ठरत नाही. नाना विधींद्रारा मूतिपुजा, 
देवदेवतांना संतुष्ट करण्यासाठी बलिदान, पाखंडी मत 
बाळगणार्‍यांचा छळ, या व इतर अनेक समजुती व 
व्यवहार सवं प्राचीन धर्मांचे गाभ्याचे भाग राहिले 
आहेत ही गोष्ट खरी. पण दीघंकाळ पावेतो धर्माची ही 
मुख्य शिकवण म्हणून उपदेश्िली व आचरली गेली 
असतानाही, आजच्या काळातल्या सर्वे प्रगत धर्मामधून 
त्यांचे शेवटी उच्चाटन झालेले आपण पाहतोच. मानव- 
जातींच्या धाभमिक भावना व श्रद्धा यांच्यामध्ये 
काळाच्या ओघात विकास, उन्नयन झालेच नाही असे 
सरसकट विधान करणे सत्याला धरून होणार नाही. 
आणि भविष्यात मानवजात एऐएकेइवरी निष्ठेच्या 
दिशेने वाटचाल करणे शक्यच नाही असा ठाम सिद्धान्त 
प्रतिपादन करण्यास कोणताच आधार नाही. इतकेच 
नाही तर, पूर्वी कधी नव्हे इतको भज प्रकट चिन्हे 
दिसत आहेत की, नजीकच्या भविष्यकाळात ईश्‍वराचे 
राज्य भूतलावर अवतरेल. 

अनेकानेक धर्मपंथ व संप्रदाय यांच्या जागी त्या 
एका जगदीइवराचे राज्य पृथ्वीतलावर प्रस्थापित 
होण्याचा काळ समीप आला आहे ही श्रद्धा सोडून द्यावी 
अश्शी इतिहासाची साक्ष एकेइवरवाद्यांच्या विरोधात 
निघते असे मानण्याला काही आधार नाही. जगात 
सर्वत्र एकेश्‍वरवादी चळवळी उदयास येत आहेत, फोफा- 
वत आहेत हा तसा जग कोणत्या दिशेने भविष्यात 
वाटचाल करणार आहे याचा पुरेसा सबळ पुरावा आहे. 
समाजातील उच्च कोटीची बुद्धिमत्ता व जाण असलेल्या 
सर्व व्यक्तींचे देशातील प्रस्थापित धर्माच्या शिकवणुकीने 
व व्यवहारांनी समाधान होत होते असे इतिहासातील 
कोणत्याच कालखंडात आढळून येत नाही. विशुद्ध 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत । 


। द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१२३६ 


प्रेरणा आणि उन्नत, पवित्रतर ज्ञान यांची साधना 
करणाऱ्या साधकांची संख्या नेहमीच मोठी राहिलीय. 
या वस्तुस्थितीकडे दुलेक्ष करण्याचे कोणतेच कारण 
नाही. या वस्तुस्थितीपासून योग्य बोध घेतला तर, मानव- 
जातीच्या जन्मजात धामिक प्रवृत्तींचे समाधान आमच्या 
धरमंप्रणालीच करू शकतात आणि अंतरात्म्याला पड- 
णाऱ्या सर्व कूट प्रश्‍नांची अंतिम समाधानकारक उत्तरे 
आमचे धमंशास्त्रच देते असा मोठ्या गर्वाने दावा 
करणाऱ्या, प्रस्थापित धर्मांच्या धर्ममार्तंडांचे म्हणणे 
वस्तुस्थितीच्या आधारे सिद्ध होत नाही, हे वुद्धोला 
पटण्यात कोणती अडचण पडणार नाही. बाहेरून वर- 
वर जुजबी स्वरूपात पाहणाऱ्याला हे प्रस्थापित धर्म 
जेवढे भक्‍कम व भरीव भासतात तेवढे ते आतून नाहीत, 
आणि प्रारंभिक अवलोकनाच्या वेळी हे नूतन एकेश्‍वरी 
धर्मे तुलनेने फार क्षीण आहेत, यांना भवितव्य नाही 
असे डोळ्यांना जे वाटते ते तसे वस्तुतः नाही, हाही 
विद्वास उत्पन्न होईल. 

धर्माच्या क्षेत्रात जे अनेक कूट प्रश्‍न पडतात त्या 
सर्वांची प्रमाण म्हणून जी सारी उत्तरे दिली जातात 
ती वस्तुतः प्रमाण वा अंतिम उत्तरे नाहीत; किंबहुना, 
ती कोणत्याही अर्थाने उत्तरे म्हणता येत नाहीत हे 
बारकाईने छाननी केली असता दिसून येते. मानवी 
बुद्धीच्या, क्षमतांच्या मर्यादाच अशा आहेत को, त्यातले 
काही प्रश्‍न हे कूटच राहणार, आणि जेथे बुद्धीची झेप 
उत्तरांपर्यंत पोचू शकत नाही तेथे, श्रद्धेचे पंख लावून 
ती अनुल्लंघनीय दरी लांघली जाऊ शकत नाही. 
अडाणी समजुतींच्या जागी अशी प्रस्थापित केली 
जाणारी श्रद्धाळू उत्तरे म्हणजे खरे तर श्रद्धाया 
गोष्टीला सवंग बनविणे होय. श्रद्धेचे स्वतःचे एक 
प्रयोजन आहे, आणि श्रद्धेचे अपार महत्त्व आम्ही कमी 
लेखू इच्छित नाही. ज्या गोष्टी मुळातच अनाकलनीय 
आहेत त्या समजायला सोप्या करण्याच्या व्यथं खटा- 
टोपात यक्ष संपादन करण्यासाठी श्रद्धेला आवाहन 
करणे, तिचा आधार घेऊ पाहुणे हे सर्वस्वी अनुचित 
आहे. 

मानवी बुद्धीला अनाकलनीय राहणारी ही गृढे 
कोणती, ती गूढे उकलण्याचे सारे प्रयत्न का सदैव 
असफलच ठरणारे आहेत, त्या दिशेने प्रगती करणे का 
अशक्‍य आहे, तथाकथित श्रद्धेच्या आधारे ती गढे 
उकलतात असे मानणे ही भात्मवंचता कशी आहे, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


ती दैवी प्रकटनांच्या साहाय्याने उकलतात हे म्हणणेही 
तेवढेच आत्मवंचनापर का आहे, याची स्पष्टता आम्ही 
करण्याचे योजिले आहे. धर्माचे तत्त्वज्ञान या विषयात 
प्रथमच आम्ही या गोष्टी मांडीत आहोत, हे या 
विषयाला आमचे अभिनव योगदान आहे असा आमचा 
दावा नाही. आपल्यापैकी अनेकांच्या मनः:चक्षंसमोर 
अधूनमधून तरळून जाणारे विचार एका सूत्रात 
ओवण्याचा हा केवळ प्रयत्न आहे. अशा चिकित्सेमध्ये 
सत्याचा किती काटेकोर आग्रह राखणे आवश्यक असते, 
वा राखणे शक्‍य कोटीतले असते, हे स्पष्ट करण्याचा 
मानस आहे. आजच्या प्रस्थापित प्रमुख धर्मांपैकी या 
ना त्या धर्माने सकृदश्नी ज्या कूटांची उकल अंतिम 
उत्तरांच्या स्वरूपात केली आहे त्यांचा आढावा 
घेण्याचा, आणि ज्या सिद्धान्तांमुळे मनात अंतविसंगतींचा 
एक गुंताडा निर्माण होऊन त्यात माणूस पार ग्रफटतो 
अश्या इतर अनेक सिद्धान्तांपासून, ज्या सिद्धान्तांच्या 
संदर्भात पक्के ज्ञान होणे शक्‍य आहे, आणि ज्या ज्ञाना- 
बद्दल एकवाक्यता होणे संभवनीय आहे असे सिद्धान्त 
वेगळे करण्याचेही येथे योजिले आहे. 

ऐतिहासिक अन्वेषण पद्धतीचा अंगीकार करून 
आम्ही ही तपासणी करणार आहोत. म्हणण्याजोगे 
परिणाम या पद्धतीच्या अंगीकारानेच हाती येण्याची 
शक्‍यता आहे. आमच्या स्वतःच्या वैयक्तिक विचारांचा 
नमुना डोळ्यांसमोर ठेवून, प्रागनुभविक (8 फला 
तत्त्वांपासून आरंभ केल्यास, विषयाची उकल ह 
ऐवजी गुंताच जास्त वाढेल. माणसाची वद्धी व त्याचे 
हृदय, दोन्हींची निष्ठा संपादन करण्याचा दावा सांगणारी 
कोणतीही एक धमंप्रणाली घेतली तर, तिने कोण- 
कोणत्या मुद्द्यांची सांगोपांग, व्याप्ती व खोली दोन्ही 
दृष्ट्या, मांडणी केली पाहिजे त्या सर्व मदद्यांची नोंद 
घेण्यापासून सुरुवात केल्यास आमच्या मनातील अर्थ 
स्पष्ट होईल. निसर्ग व मन यांच्याशी निगडित शास्त्रांशी 
धर्मशास्त्र निगडित आहे; धर्मशास्त्राचे क्षेत्र कोठे संपते 
व कोठे _भोतिक, सामाजिक शास्त्रांचे क्षेत्र सुरू होते 
त्याची भेदरेषा अद्यापि निश्चित झालेली नाही. प 
शास्त्रांच्या क्षेत्रात, पुराव्यांनिशी सिद्ध झाले ऱ्या जवात 
ज ज्ञान प्रमाण मानले जाते ते सत्य म्हणून आम्ही 
स्वीकारणार आहोत. आमचे निष्कर्ष शक्‍यतोवर 
त्यांच्याशी मेळ खाणारे असतील याची दक्षता घेऊ. 

धर्माच्या शास्त्राच्या क्षेत्रमर्यादांच्या सीमारेषा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेइव'रवाद्यांची केफियत 


१२३७ 


कोणत्या आहेत ? त्या सीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रात मूळ उद्गम, आध्यात्मिक अस्तित्वाचे स्वरूप व आशय, 


येणाऱ्या गोष्टी कोणत्या ? जगातील एक ता एका 
प्रस्थापित धर्मामध्ये वा ईइवरप्राप्तीच्या साधनमार्गा- 
मध्यें (॥1205001105) जे प्रश्‍न उपस्थित केले गेले 
आहेत, एक ना एका प्रकारे चचिले गेले आहेत, आणि 
बुद्धीच्या उपयोगाने वा अधिसत्तेच्या जोरावर ज्यांची 
उत्तरे दिली गेली आहेत त्या प्रश्‍नांचे स्वरूप व आशय 
काय आहे? या अंगाने स्पष्टता करण्याआधी दोन 
प्रारंभिक मुद्दे उपस्थित करावयास हवेत. या धामिक 
क्टांच्या सोडवणुकीच्या संदर्भात, ती कितपत निश्‍चित- 
पणे सोडविली जाऊ शकतात ? त्या निश्‍चिततेच्या 
मर्यादा कोणत्या व तिचे स्वरूप काय? हा पहिला मुहा 
होय. नीतिविवेक आणि विइवविषयक तत्त्वचितन 
यांच्या दरम्यान धर्माचे ' मधले ' स्थान आहे; या अर्थाने 
की आपल्या स्वभावप्रकृतीतल्या लौकिक-व्यावहा रिक 
अंगाशी तसेच कल्पनाविहाराच्या वैशिष्ट्याशी, दोन्हींशी 
धर्म निगडित असतो. या स्थानाविषयीचा मुद्दा दुसरा 
होय. अमूक गृहितकृत्यांपासून आरंभ केला तर अमूक 
उत्तर हमखास येणारच अशी गणिती पक्‍्केपणाची, 
केवल स्वरूपाची निरपेक्ष सत्य अशी उत्तरे या विषयां- 
मध्ये हाती येत नाहीत, येण्याची शक्‍यता नाही या 
वस्तुस्थितीची देवी प्रकटनावर आधारित सर्व धर्म 
मोकळेपणाने, मनःपुर्वकतेने साक्ष देतात. उत्तरांना जी 
स्वीकृती दिली जाते ती जरी एका पातळीवर नि:शंक 
असली, म्हणजे बहुधा कोणतीही शंका न काढता प्रमाण 
व निरपेक्ष सत्य म्हणून त्यांचा स्वीकार केला जात 
असला तरी, ही उत्तरे कदाचित चूकही असू शकतील 
या संभाव्यतेपासून ती मुक्‍त नसल्याचे एक भान आढळते. 
हे जे उणेपण आहे ते दूर करण्यासाठी, अधिसत्तेच्या 
शिक्कामोरतंबाद्वारा निश्चितता, निरपवादपण प्राप्त 
करून देण्यासाठी तर ती दैवी शा स्वरूपात 
समोर ठेवण्याची गरज मानलेली आहे. या वेषयांमध्ये 
बद्धीच्या साहाय्याने गवसणाऱ्या सत्यांचे सत्यत्व अगदी 
पक्के नसते, अनिश्‍चिततेची एक मर्यादा त्याला पडते 
याविषयी जी हौ सहमती आढळते तो एक महत्त्वाचा 
पुरावा आहे. ही वस्तुस्थिती स्वतःपासून लपदून ठेवून 
आपण काही साध्य करीत नाही. हा अप्रत्यक्ष युक्तिवाद 
बाजला ठेवला तरी, याच निष्कर्षाप्रत आपण अन्य 
सवळ कारणांनी पण येऊन पोचतो. असीम, अमर्याद व 
पारलौकिक गोष्टी, कालाची अनंतता, सर्व गोष्टींचा 
न. भा. १८ 


अनुक्रमणिका 


आणि दैवी अतुशातनाची तत्त्वे यांसारख्या मुद्द्यांथी 
धर्माला कतंव्य असते. सामाजिक आणि मानसिक घटि- 
तांचे स्वरूप, त्यांचा आशय व्यामिश्र, जटिल असतो. 
धर्माच्या विषयातल्या मुद्द्यांचेही हे गुणवैशिष्ट्य आहे. 
सामाजिक व मानसिक घटनांचा, व्यवहारांचा थांग 
पुर्णपणे, निरपवाद निशचिततेने, निःशेषपणे लागला आहे 
असे कधीच होत नाही, ती एक अशक्‍य गोष्ट आहे, हे 
सर्वमान्य आहे. धामिक कूटांच्या बाबतीत, कारक 
घटकांची व्यामिश्रता, जटिलता हा तर मुह्या आहेच; 
पण हे सवं मुद्दे पारलौकिक स्वरूपाचे असतात हीपण 
एक अधिकची गोष्ट आहे. प्रागतुभविक ( 8 101 ) 
सत्यांमध्ये एक साक्षातपण व बाळबोधपण असते : हे 
असे निरपवादपणे आहेच असे सरळ सांगितलेले असते. 
धार्मिक सत्येही, धर्मज्ञानही बव्हंशी या प्रकारचे असते. 
पण याचा अर्थ ते शंका व प्रश्‍न यांच्यापासून मुक्‍त 
असते असे नाही. ते पक्के व प्रमाण व एकमेव खरे 
ज्ञान आहे असे आइवासन दिले जात असले तरी, मन 
शंकित होतच राहते, बुद्धीला पेच पडतच राहतात. 
प्रागतुभविक (9 011011) तत्त्वांच्या भाघारे मांडणी 
करणाऱ्या तत्त्वज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे विचारांच्या 
ज्या विषयात वा क्षेत्रात सत्यज्ञान हे अनुभवावर 
अंशमात्रदेखील अवलंबून नसते त्या विषयात, क्षेत्रात 
ज्या ठामपणे, निरपवाद स्वरूपात केवल, निरपेक्ष सत्य 
हाती आले आहे असे म्हणता येते तसे धर्माचा विषय 
असलेल्या मुद्द्यांच्या बाबतीत म्हणता येत नाही. हा 
मुद्दा आपण मोकळेपणाने स्वीकारतो हे खरे असले 
तरी, त्याच वेळी, काही मुद्दे मात्र असे आहेत, 
जे एकेइवरवादाच्या मध्यवर्ती, पायाभूत, कळीच्या 
तत्त्वांच्या स्वरूपाचे आहेत. त्यांच्याविषयी सत्य, 
प्रमाण ज्ञान प्राप्त होऊ शकते, होते हे आपण उच्च 
कोटीच्या निश्‍चितीने, हमखासपणे म्हणू शकतो, हे 
सांगायला हवे. किंबहुना, सामाजिक शास्त्रे, राज्यक्षास्त्र 
वा नीतिशास्त्र यांच्या विषयांमध्ये प्राप्त होणाऱ्या 
ज्ञानाच्या निरपवाद व एकमेव सत्यत्वाविषयी जेवढी 
हमखास खात्री आपण बाळगू शकतो त्यापेक्षाही काकण- 
भर जास्त खात्री आपण वरील मुदृद्यांच्या संदर्भात 
बाळगू शकतो. लौकिक व्यवहाराशी संबंधित बहुतेक 
मुद्द्यांच्या बाबतीत कृती करण्यास ज्या दर्जाची निश्‍चि- 
तता, प्रामाण्य वा सत्यत्व हे पर्याप्त व समर्थनीय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सैंगणकीकृत 


१३्ट 


प्रत्यक्षात मानले जाते त्यापेक्षा तर कितीतरी जास्त 
प्रमाणात वरील मुद्द्यांच्या बाबतीत प्राप्त होणारे 
ज्ञान हे सत्य, प्रमाण वः निश्चित आहे असे खात्री- 
पुर्वक म्हणता येते. या बाबतीत सर्व प्रस्थापित 
धर्मांची साक्ष काढता येईल. सर्व धर्मांनी प्रसृत केलेल॑ 
सर्वे उदात्त साविक (01110०1531) सत्ये, दैवी प्रकटने 
म्हणून त्यांचे सत्यत्व व प्रामाण्य अधिक दृढ व नि:शंक 
केले जात असले तरी, स्वतंत्रपणे अर्थपूर्ण व मज- 
बूत आहेत हे सर्वमान्य आहे. देवी प्रकटनांद्रारा ती 
प्रतीत व प्राप्त झालेली आहेत असे म्हटल्याने त्यांच्या 
प्रामाण्याला जास्त वळकटी प्राप्त होते ही गोष्ट खरी. 
आधीच ओळख पटलेल्या आणि स्वीकृत झालेल्या 
सत्यांवर, ती सत्य व प्रमाण होत म्हणून शिक्‍्कामोतंव 
करण्यासारखा त्यांचा परिणाम असतो. ' देवी प्रकटने 
म्हणून ती सादर करण्याचे ते विशेष प्रयोजन म्हणता 
येईल. कोणत्याच प्रस्थापित धर्मांना पायाभूत असलेल्या 
दैवी प्रकटनांबद्दल, ती स्थलकाळ, भाषा व लोकसमूह 
निरपेक्ष, सनातन प्रकटने आहेत असा दावा करता येत 
नाही. विशिष्ट भाषा बोलणाऱ्या, विशिष्ट लोकसमूहात, 
विशिष्ट भूप्रदेशात आणि काळी त्यांचा उदय झाला. 
त्यांच्या उत्कर्षाचा नि विकास-विस्ताराचा एकेक 
इतिहास आहे. कोणता धर्म खरा वा श्रेष्ठ यावरून 
त्यांच्यामध्ये कलह व चुरस आहे. ' देवी प्रकटना 'वर 
आमचा धर्म उभारलेला आहे हा दावा प्रत्येकाला 
इतरांच्या संदर्भात खपवून घेणे त्यामुळे भाग पडते. या 
समान पायावर प्रत्येक प्रस्थापित धर्माने आपापली 
वैशिष्ट्यपूर्ण इमारत उठविली आहे. 

पुढे येणाऱ्या युक्‍तिवादाच्या ओघात हा मुद्दा 
अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट होईल. आमची दृष्टी व 
भूमिका स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने एवढे पुरेसे आहे. 
पुढील सर्वे विवेचनाचे हे आधारसूत्र आहे असे म्हणायला 
हरकत नाही. माझ्या सर्व शंकांची समाधानकारक 
उत्तरे मिळाल्यावरच मी श्रद्धा स्वीकारीन यावर अडून 
राहणाऱ्या शंकेखोराला एवढे उत्तर पुरेसे आहे. री 

धर्माची दोन अंगे असतात. एक व्यावहारिक 
आणि दुसरे तात्त्विक. लौकिक, दैनंदिन जीवनात हर- 
एक प्रसंगी कसे आचरण करावे, कोणते विधिनिषेध 
पाळावेत, कोणचे नियम अनुसरावेत हे धर्म जसे सांगतो 
तसेच मनात उठणाऱ्या सर्व प्रश्‍नांची ओपपत्तिक, 
आधिभोतिक ( ८811195041 ) उत्तरे संगतवार 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आपणाजवळ आहेत असेही प्रत्येक धर्माचे म्हणणे असते. 
हा मुद्दा स्पष्ट करून घेण्यासाठी आपण आत्ताच फार 
मोठा वेळ दवडण्याचे कारण नाही. धर्मचिकित्सा 
करणारे पुष्कळ वेळा असे गृहीत धरून चालतात की 
केवळ या ओपपत्तिक, आधिभौतिक मांडणीचीच गंभीर 
चिकित्सा करणे पुरेसे आहे. तर, इतर अनेक, कर्तव्य- 
पालनात मार्गदर्शनासाठी धर्माकडे वळत असताना धर्म 
आणि नीतिनियम ही एकच गोष्ट आहे, व्यावहारिक 
नीतिनियम म्हणजेच तेवढा धर्म, पुरस्कृत आचार, 
कमकांड, विधी यांचा समग्र संच म्हणजेच धर्मप्रणाली 
असे मानतात. या दोन्ही धारणा गफलतीच्या आहेत हे 
येथे आम्हाला स्पष्ट करावयाचे आहे. पुढील जंत्रीवरून 
नजर टाकणाऱ्या प्रामाणिक अभ्यासकाच्या ध्यानी 
येईल को, सवं प्रस्थापित धर्मप्रणालींनी धर्माचे हे दुहेरी 
स्वरूप मान्य केलेले आहे. मानव म्हणून आपली जी 
समान आध्यात्मिक स्वभावप्रकृती आहे, ती आपणास 
एकाच वेळी व्यावहारिक वतेणुकीचे यमनियम, आचार- 
धं, कर्मकांड, विधिनिपेध यांच्या मांडणीला प्रवृत्त करते 
आणि दुसरीकडे अमूर्त, आधिभोतिक तत्त्वचितनासही 
उद्युक्त करते. त्या स्वभावप्रकृतीचा पिडच असा अटळ- 
पणे दुहेरी आहे. प्रत्येक धमंप्रणालीला ही दोन अंगे 
असतातच असतात. हो याची निदर्शक गोष्ट आहे. 


एवढ्या प्रास्ताविक विवेचनानंतर विशुद्ध एके- 
इवरवादाच्या प्रणालीवर ज्यांची पुर्ण निष्ठा आहे 
त्यांच्या धर्मश्रद्धेची प्रमुख तत्त्वे कोणती, त्यांची मांडणी 
करण्याकडे वळावयास हरकत नाही. सर्व धर्माच्या 
मुळाशी वा गाभ्याश्ी एकेश्‍वरवादाची ही मुख्य तत्त्वे 
आढळतात. सर्वे वंशांच्या व धामिक श्रद्धांच्या व्यक्तींची 
निष्ठा प्राप्त करण्याचा अधिकार या धर्मांना त्यांच्याच 
आधारे प्राप्त होतो. जेवढ्या मोकळेपणाने व काटेकोर- 
पणे या मुख्य तत्त्वांची मांडणी आम्हाला करता येईल 
तेवढी करण्याचा यत्न करू. 

१. आपल्या मानवी स्वभावप्रकृतीचा धामिक वा 
आध्यात्मिक प्रवृत्ती हा एक घटक भाग आहे. मानवी 
आत्म्याच्या काही आध्यात्मिक भुका असतात आणि 
त्याला काही आध्यात्मिक इंद्रिये असतात. 


वी त्यांच्या द्वारा 
त्याचा संबंध आत्म्यांच्या 


विश्वाशी प्रस्थापित होतो, 
आणि मनुष्य स्वभावत:च ईश्वरसन्मुख होतो, ईश्‍वराशी 
तादात्म्य पावण्यास प्रवृत्त होतो. सर्व कालखंडांमध्ये 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"नवभारत 
७५ 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेइवरवाद्याची कैफियत 


आणि सर्व देशांमध्ये आणि सवे वंशांच्या मानवांमध्ये 
एक ना एका प्रकारची धाभिक उपासना आढळत 
आलेली आहे. तसेच, स्वत:च्या अतीत असलेल्या एका 
गूढ व पवित्र शक्‍तीच्या कृपाप्रसादावर अवलंबून अस- 
छेला आपण एक जीव आहोत ही सर्व मानवांच्या ठायी 
वास करीत असलेली उत्स्फूत आंतरिक नेतिक जाणीव 
हाही अनुभवाचा, आत्मप्रत्ययाचा भाग आहे. मानवी 
स्वभावप्रकृतीला एक धामिक-आध्यात्मिक अंग आहे ही 
गोष्ट यावरून सिद्ध होते. 

२. धार्मिक सिद्धान्तांच्या वावतीत, गणिती सूत्रांच्या 
आधारे पायरीपायरीने सिद्ध करीत नेलेल्या निष्कर्षांच्या 
विषयी ज्या ठामपणे व खात्रीने आपण ते निष्कर्ष 
निरपवाद प्रमाण आहेत असे म्हणू शकतो तेवढा ठाम- 
पणा व खात्री धामिक सिद्धान्तांच्या बाबतीत बाळगता 
येत नाही, ही गोष्ट खरी आहे. पण आतमप्रत्ययाच्या 
गोष्टींविषयी आपण जेवढ्या ठामपणे व खात्रीने वोलतो 
तेवढा ठामपणा व खात्री धामिक सिद्धान्तांविषयी प्राप्त 
होऊ शकते. धर्माच्या ज्या मध्यवर्ती व महत्तम बाबी 
आहेत त्यांच्या सत्यत्वाविषयी सामाजिक शास्त्रांच्या 
विषयांत शक्‍य असते त्यापेक्षा खूपच जास्त खात्री 
बाळगता येते. व्यवहारातल्या सर्वात महत्त्वाच्या 
बाबींच्या संदर्भात कृती करण्यासाठी जेवढी निश्चितता 
माणसाला पुरेशी वाटते त्यापेक्षा तर कितीतरी अधिक 
निडचितता धामिक बाबींच्या बाबतीत असते. 
धामिक मुद्दे / बाबी या व्यामिश्र, जटिल स्वरूपाच्या 
असतात. जशा सामाजिक व राजकोय घटना असतात 
तक्षा. त्यात पुन्हा धामिक मुद्द्यांचा सवध पारलौकिक 
गोष्टींशी असतो. त्यामुळे, आपल्या दृष्टीची किवा 
जाणन घेण्याच्या क्षमतेची मर्यादा ध्यानात घेता, या 
विषयांमध्ये छौकिक व्यवहाराच्या पातळीवर हेच 
नीतीला धरून होय असे म्हणण्या इतक्या ठामपणापेक्षा 
जास्त पक्के ज्ञान प्राप्त होणे शक्‍य कोटीतले नाही, क 

३. धर्माच्या विषयात मोडणारे काही प्रश 
अनाद्यंत स्वरूपाचे असल्याने ते अखेरपावेतो रं 
राहतात. मनुष्याचे मानस अश्या एका विशिष्ट हय 
बनलेले आहे की, या प्रश्‍नांच्या उत्तरादाखल, च १ 
पक्षी वा नास्तिपक्षी, हीच भूमिका एकमेव, निविवाद 
पणे खरी अश्या निष्कर्षावर बुद्धी तर्काच्या हु 
पोचू शकत नाही, पण या दोन टोकांमधील घव 
मध्याच्या स्वरूपातल्या भूमिकेवरही ते स्थिर है 


अनुक्रमणिका 


१३९ 


शकत नाही. या कूट प्रश्‍नांचे हे एक वैशिष्ट्यच आहे. 
विश्‍वाची उत्पत्ती, मनुष्याची उत्पत्ती, निमित विश्‍व 
व ईइवर यांच्यातील संवंध, द्रव्यपदार्थात्मक जड सृष्टी 
व मन वा आत्मा यांचा परस्परसंवंध हे असे काही 
कूट प्रश्‍न आहेत. 

या कूट प्रश्‍नांची नि:शंक व निविवाद सोडवणूक 
करण्यास आपण असमर्थ आहोत, कारण सौमित 
क्षमतेच्या वृद्धीच्या आवाक्‍यापलीकडचे ते प्रश्‍न आहेत 
अशी प्रांजळ कबुली एकेश्‍वरवादी देतो. पण यांपैकी 
काही वावींच्या विषयी तो दृढ नैतिक निष्ठा वाळगतो. 
जीवन व मरणोत्तर अस्तित्व यांच्या दृष्टीने त्या निष्ठा 
पर्याप्त आहेत. भे 

४. शिवाय, इतरही काही प्रश्‍न आहेत ज्यांची 
सर्व अंगोपांगे व पूर्ण आवाका आपल्या आजच्या 
सीमित क्षमतांच्या कवेत येऊ शकत नाही. त्यांच्या- 
विषयी कोणताच अंतिम निष्कर्ष काढता येत नाही 
अश्या प्रकारची अगतिक अवस्था आपली होत 
नसली तरी, आपण केवळ अंतर्यामीच्या जाणिवेच्या 
(पां ४९19 ) आधारे निर्णय करीत नसलो तरी, 
आणि उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे आपण एका या वा 
त्या दिशेने ठामपणे भूमिका घेत असलो तरी, आपला 
निष्कर्ष वा आपली भूमिका योग्य आहे याविषयी पूर्ण 
नि:शंकता आपणास प्राप्त होत नाही. आपणास 
पडणाऱ्या शंकांचे कायमचे निरसन अशक्यच राहते. 
ज्ञान प्राप्त करण्याची व श्रद्धा बाळगण्याची एक 
शर्त म्हणून एकेश्‍वरवादी ही शंकित स्थिती नम्रपणे 
स्वीकारतो, आणि स्वतःला या स्थितीशी जुळवून घेतो. 
शारीर व नैतिक दुरिताचा उद्‌गम, माणसाच्या 
वाट्याला आलेले अपूर्ण स्वातंत्र्य, देहापासून वेगळे 
झाल्यावरची आत्म्याची नेमकी स्थितिगती, त्याचे पुर्व 
अस्तित्व ( देहात वास करीत नव्हता तेव्हाचे ) हे असे 
काही प्रश्‍न आहेत ज्यांची उत्तरे दिल्यावरही, त 
फिटणाऱ्या शंका मनात शिल्लक राहतातच. 

५. मानवाच्या धाभिक जाणिवेची दोन अंगे आहेत, 
एक बौद्धिक, चिंतनात्मक तत्त्वज्ञानाशी निगडित व त्या 
अंगाने प्रगत होत जाणारे. दुसरे व्यावहारिक. हे अंग 
आपल्या स्वभावातील नेतिक घटकाशी संलग्न आहे. 
घर्मश्षास्त्रे व नीतिप्रणाली अनेक आहेत. पण वस्तुतः 
एकाच धर्माचे व नीतीचे ते सारे विभिन्न आविष्कार 
आहेत. ईद्वराविषयीची भक्‍ती आणि मानवमात्रा- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


य 


र. "नवभारत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४० 


विषयीचे प्रेम, या दोन गोष्टी वस्तुतः वेगळचा करता 
येण्याजोग्या नाहीत; एकाच नाण्याच्या त्या दोन बाजू 
आहेत. तरी परंतु, आपल्या स्वभावप्रकृतीतील दोन 
वेगळ्या परंतु संलग्न घटकांपासून त्यांची निमिती 
होते. यांपैकी धामिक वृत्ती ही मनुष्य स्वभावात अधिक 
खोलवर व बलिष्ठ असल्याकारणाने, नैतिक आदर्शाच्या 
जडणघडणीवर तिचा मोठा प्रभाव आढळतो. व्यवहारी 
जीवनात नीतीला धरून वर्तत घडवून आणण्याच्या 
बाबतीत तिचे वजन व अधिसत्ता यांची महत्त्वपुर्ण 
भूमिका असते. 

६. द्रव्यपदार्थात्मक जड सृष्टी आणि मानवाचे 
जीवन यांचे नियमन व नियंत्रण करणारी जी जगत्‌- 
चालक शक्‍ती, तिच्या स्वरूपाविषयी माणसाच्या धार्मिक 
जाणिवेने जी कल्पना केलेली आहे तिचा क्रमशः धिम्या 
गतीनेच विकास होत जाणार आहे ही एकेश्‍वरवाद्याची 
श्रद्धा आहे. मानवी मन जसजसे अधिक अधिक प्रवुद्ध 
व प्रगल्भ बनेल, उच्च कोटीच्या कल्पना ग्रहूण कर- 
ण्याची क्षमता जशी प्राप्त होत जाईल तसतसे जगदीश्‍वर 
एकच आहे हे एकेश्‍वरवादातील मध्यवर्ती तत्त्व माणसे 
पायरीपायरीने जाणतील, ते त्यांच्या आवाक्यात येईल. 

७. एका ईश्‍वराबहळच माणसाने पुज्य भाव, श्रद्धा 
व प्रेम बाळगावे याची शिकवण माणसाला देणे; 
आपल्या सहजप्रवृत्ती, बुद्धी, सदसद्विवेक, आणि 
धार्मिक भावना यांच्या माध्यमातून हाती लागणाऱ्या 
ईश्वरी नियमाचे माणसाने स्वेच्छया व जाणीवपुर्वक 
पाळून करावे ही शिकवण माणसाला देणे; या पृथ्वी- 
वरील वास्तव्यात माणसाने ईइवराचा चांगुलपणा 
शक्‍यतोवर आत्मसात करून सदाचरणी बनावे ही 
छ्रिकवण देणे; आणि उच्चतर अस्तित्वासाठी पात्रता 
कमावण्याची शिकवण देणे हे धर्माचे लक्ष्य व तोच 
धर्माचा विषय आहे अशी एकेइवरवाद्यांची धारणा 
आहे. 

८. या जगात आपण शेवटी असाहाय्य आहोत नि 
आपण परतंत्र आहोत ही माणसाच्या ठायी आढळ- 
णारी जाणीव, हे भान एका केवलस्वरूपी ईश्वराच्या 
अस्तित्वाची द्योतक आहे अशी एकेइवरवाद्याची धारणा 
आहे. त्या ईश्वरावर आपले जिणे अवलंबून असते. 
ईश्‍वराच्या अस्तित्वाची कल्पना, अज्ञा रीतीने, अंतर्या- 
मीची जाणीव व विवेक दोन्हींच्या द्वारे आपणास प्राप्त 
होते, आणि या अर्थाने ती स्वाभाविक, नैसागिक आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुळे-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


या नैसरगिक जाणिवेची पुष्टी प्रागनुभविक तसेच अनुभव- 
पशचातगामी (& 1305011011) ज्ञानप्रक्रियेद्वारा होते. 
इतिहासाची साक्षही ईश्‍वराच्या अस्तित्वाच्या बाजूने 
पडते. निसगंसृष्टीच्या अवलोकनानेही तिची पृष्टी 
होते, आणि प्रबुद्ध सदसद्‌विवेकाचा निवाडाही ईश्‍वर 
अस्तित्वात आहे या बाजूने होतो. 

इंइवराच्या अस्तित्वाची कल्पना आणि माण- 
साचे आत्मभान यांचा एक अटळ अन्योन्यसंबंध आहे; 
माणसाचे आत्मभान अटळपणे इश्वराचे अस्तित्व 
कल्पिते, आणि ती कल्पना केल्यावरच त्या आत्म- 
भानाला परिपुर्णता व समाधान प्राप्त होते. यात 
कोणत्याही प्रकारचा अंतविरोध नाही. ईश्‍वराची जी 
कल्पना येथे समोर येते ती अशी : ईश्‍वर भाहे; तो 
सचेतन व्यक्तित्व वा नात्मा आहे; तो सर्वश्रेष्ठ आहे; 
तो ञआादिकारण आहे; तो स्थलकालातीत व अनाद्यंत 
आहे, त्याला काळाचे वा अवकाश्ाचे बंधन नाही; तो 
या विश्वाचा सर्वोच्च अधिपती आहे व त्याच्याच 
कृपेच्या बळावर विश्‍वातील सर्वे व्यवहार चालतात; 
तो सर्वशक्तिमान आहे, सर्वाधिक शहाणा आहे, चांगुल- 
पणामध्ये तो सर्वाहुन उजवा आहे, तो प्रेममय आहे, 
परमपवित्र व परमन्यायी आहे; सर्वे मानवी आत्म्यांचा 
तो अधिपती, पिता, न्यायाधीश आणि नैतिक नियंता 
आहे. 

९. ईश्वर ही एक, केवळ शक्‍ती वा सत्ता नाही. 
द्व्यपदार्थापासुत निर्माण झालेली, उत्क्रांत होत गेळेली, 
आणि विकास पावलेली निसगंसृष्टी म्हणजे ईश्‍वर 
नाही. ईश्‍वर म्हणजे या सृष्टीचे बीजरूप नव्हे; 
सृष्टीचा आकार धारण करण्याची क्षमता असलेले 
चैतन्य बीज किवा स्रोत नव्हे. पृथ्वी, आप, तेज, वायू 
हो महाभूते, किंवा विदवातील चंद्र, सूर्य, तारे म्हणजे 
इश्वर नव्हे. किवा निसगंसृष्टीतले तत्त्व म्हणजे ईश्‍वर 
नव्हे. इंवर अनेक नाहीत. किवा देवदेवतांची एक श्रेणी 
नाही. सुष्ट आणि दुष्ट अशा दैवी शक्‍ती नसतात, प्रकाश 
आणि तिमिर, द्रव्य नि चैतन्य, प्रकृती (माया) आणि 
पुरष अक्ला दोन परस्परविरोधी तत्त्वांमध्ये गोष्टी 
विभागलेल्या नसतात. इश्वर एकमेव आहे. एकाच्या 
जागी दोन वा अनेक नाहीत. ती त्रयी नाही की दुक्कल 
नाही. तो आत्मरत ब्रह्माही नाही, ज्याची समाधी 
लागलेली असते, आणि द्रव्य व चेतनरूप सृष्टीतल्या 
घडामोडींविषयी जो उदासीच्श्तो- 


द्र्व् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


श 


ळामंडळ, वाई 


एका एकेश्‍वरवाद्याची केफियत 


१०. ईश्वर आणि भौतिक विदव यांच्यातील 
संबंधाचे नेमके स्वरूप काय हे एक गूढ आहे; या 
रहस्याचा भेंद करण्याइतके ज्ञान आपणास नाही. 
शून्यातून भोतिक विश्‍वाची निमिती झाली अशी कल्पना 
करणें शक्‍य नाही. आपल्या सीमित आकलनाच्या 
मर्यादेत आपण विश्व अस्तित्वात नव्हते अशा काळाची, 
क्रिवा विश्वाच्या जन्माच्या क्षणाची, किवा ईश्‍वर व 
विश्‍व हे तेवढेच अनाद्यंत, सनातन आहेत अशी, यांपैकी 
कोणतीच कल्पना करू शकत नाही. हे विश्‍व हा केवळ 
ईश्वराच्या विस्तारित अस्तित्वाचा आविष्कार आहेवा 
विश्व हे ईश्‍वरापासूनच निर्माण झाले वा ईश्‍वराचाच 
तो एक विस्तार आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. 
हे विश्‍व केवळ भासरूप आहे, केवळ माया आहे, 
त्याला खरे अस्तित्व नाहीच; आपल्या अविद्येमुळे 
नापणास ते वस्तुतः वेगळे आहे असे दिसते, असेही 
म्हणणे योग्य नाही. हे गूढ उकलण्यास आपण असमथं 
आहोत द्दी कबुली मोकळेपणाने देत असतानाच ईश्‍वरी 
इच्छेनुरूप या सृष्टीला आकार प्राप्त झाला आहे आणि 
तीच सष्टीचे नियमन करते याविषयी त्याची खात्री 
आहे. य़ा सृष्टीची रचना कौशल्याने केलेली आढळते. 
सजीव व निर्जीव द्रव्यपदार्थांची अनेकविध रूपे व कार्य, 
त्यांचे अस्तित्व, त्यांचे जीवन व त्यांची गती, या सर्वे 
गोष्टी असे दर्शवितात कौ कोणी एक प्रज्ञावान व्यक्‍ती 
सक्रियपणे या विश्वाच्या व्यवहारांचे सुत्रचालन करीत 
आहे आणि ही व्यक्ती परम कृपाळू व दयाळू आहे. 
सर्व व्यवहारांचे सूत्रचालन तो ईश्‍वर स्वतःच्या विचारे 
काही हेतूंच्या पूर्ततेसाठी करीत आहे. स्थछकालात 
सर्वत्र क्रियाशील स्वरूपात, प्राणभूत स्वरूपात त्याचा 
प्रभाव ओत प्रोत आढळतो. ईरवर सदव सवेत्र उपस्थित 
वद्धी, क्षय ही प्रक्रिया अखंड चालू 


असतो. जड सृष्टीत वृ 
असते. जड सृष्टी नित्य नवनवोन्मेषश्याली आढळते. 


ईश्वराच्या शक्‍तीचे आपल्या इंद्रियांना प्रतीत होणारे न 
दर्शन आहे. द्रव्यपदार्थाचे अस्तित्व, जीवन व कक 
गती ईइवरामुळे आहे. या भौतिक-सेंद्रिय व सचेतन 
सष्टीतील विभिन्न पदार्थांच्या यंदच्छर्या घडणाऱ्या, 
यांत्रिक, रासायनिक, जीवनसंवधेक, सहजप्रवृत्ती- 
प्रेरणात्मक, आणि बौद्धिक प्रकारच्या पातका 
क्रियाकलापांच्या हारा कमीअधिक य कीती वडर 
प्रभावच प्रकट होत असतो. त्या त्या गोष्टीच्या ठिका न्न 
मुळात तिची निमिती करताना ईश्वराने जी क्ष 


अनुक्रमणिका 


१ 


वहाल केलेली असेल त्यानुसार ईइवरी प्रभाव प्रकट 
होत असतो. 

११. मानवी देहात वास करीत असलेल्या मानवी 
आत्म्याचे स्वयंभू अस्तित्व असते; त्याला भौतिक 
स्वरूपाचा आकार नसतो वा भोतिक स्वरूपाच्या क्रिया 
तो करीत नाही अज्ञी एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. 
बोधना, तर्क व संकल्प या आत्म्याच्या विभिन्न शक्‍ती 
आहेत. आत्म्याला सुख व क्लेश | वेदना यांच्या संवेदना 
होतात, योग्य-अयोग्याचा एक उपजत विवेक 
आत्म्याच्या ठायी आढळतो इत्यादी. हीपण एकेश्‍वर- 
वाद्याची घारणा असते. आत्मा अविनाशी असतो; 
मृत्यूमुळे देहापासून तो वेगळा होतो. मानवी आत्मा 
ईश्वराशी एकरूप असतो, वा तो ईश्‍वराचाच अंश 
असतो, आणि आत्मा व ईइवर या गोष्टी केवळ 
अविद्येपोटी माणसाला वेगळ्या दिसतात अशी 
एकेश्‍वरवाद्याची धारणा नाही. मानवी आत्म्याचे स्वतंत्र 
पण गौण असे अस्तित्व आहे; तो ईश्‍वरापासून उत्पन्न 
होत नाही वा तो ईइवराचेच रूप नाही ही एकेइवर- 
वाद्याची धारणा आहे. जेवढी माणसे आहेत तेवढे 
आत्मे आहेत अशी एकेश्‍वरवादी धारणा आहे. आत्म्या- 
विषयीच्या या विभिन्न धारणांच्या व्यावहा रिक सत्यत्वा- 
प्रामाण्याविषयी खात्री बाळगण्याइतका पुरावा असला 
तरी, सव प्रकारच्या शंका व अडचणी निवारण्याची 
असमर्थता एकेश्‍वरवादी मोकळ्या मनाने स्वीकारतो. 
आत्म्याचा उद्गम, त्याचे अस्तित्व वा त्याचे अंतिम 
निवासस्थान, त्याचे ईश्वराशी असलेले नाते; आणि 
ईश्वराने आत्मा निर्माण केला का किंवा ईश्‍वर 
व आत्मा यांचे अस्तित्व सनातन आहे का, यांपैकी 
कोणत्याच गोष्टीविषयी परिपूर्ण व अचूक ज्ञान 
स्वतःला असल्याचा दावा एकेइवरवादी करीत नाही. 
द्रवब्यपदार्थाच्या सृष्टीत जसा ईश्‍वराचा प्रभाव सवंत्र 
ओतप्रोत आढळतो तद्वतच आत्म्याच्या जगातही 
ईहवराचा प्रभावच मानवी आत्म्याचे सारस्वरूप आणि 
जीवन घडवितो, आत्म्याच्या ठायी आढळणार्‍या उच्च 
कोटीच्या आकांक्षा आणि त्याची उच्च कोटीची कार्ये 
ही ईश्‍वरी प्रभावाचीच द्योतक आहेत अशी एकेश्‍वर- 
वाद्याची धारणा आहे. 

१२. सर्वसमावेशक नि एकसारख्या दयाळू छृपा- 
दृष्टीच्या योजनेनुसार ईइवरेच्छा जसे जड व अचे- 
तत द्रव्याचे शासन व नियमन करते त्याचप्रमाणे 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्ड्र 


तीच ईईडवरेच्छा त्याच सर्वसमावेशक शिवाय त्याच 
वेळी विशेष स्वरूपाच्या दयाळू कृपादृष्टीच्या योजने- 
नुसार आत्मभानसंपन्न व स्वेच्छया वर्तन कर- 
णाऱ्या आत्म्यांचेही शासन व नियमन करते. दोन्ही 
ईझवरी योजना ईदवराचे माहात्म्य व श्री वाढविणाऱ्या 
आणि त्याच्या राज्यातील प्राणिमात्रांचे कल्याण 
करणाऱ्या आहेत. ईइवरेच्छेची ही जी विशेष योजना 
आहे तिचे स्वरूप नेतिक अनुशासन या प्रकारचे 
आहे. नैतिक वर्तन केले तर आनंद वा समाधान प्राप्त 
व्हावे आाणि अनंतिक वर्तन घडले तर दुःख व क्लेश 
वाट्याला यावेत या स्वरूपाची व्यवस्था आहे. या प्रकारे 
ते अनुशासन आपला अधिकार गाजविते. नैतिक वर्तन 
करणाऱ्याचा सदसद्‌विवेक समाधान पावतो, त्याची 
पुष्टी होते, तो उन्नत होतो; तर, अनेतिक वर्तन कर- 
णार्‍याच्या सदसद्‌्विवेकाला बोच लागून राहते, त्याचे 
अधःपतन होते, हाही अनुशासनाचाच एक भाग आहे. 
ईश्वर हा एक नेतिक शास्ता आहे ही, माणसाला 
स्वतःच्या इच्छेनुसार वागण्याचे एका मर्यादेपर्यंत 
स्वातंत्र्य आहे या वास्तवाशी विरोधी वा विसंवादी 
गोष्ट नाही. आपण जे वर्तन करतो त्याचे चांगले वा 
वाईट, कोणते परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे हे 
जाणण्याची दुरदृष्टी माणसाला प्राप्त आहे, आणि 
चांगले परिणाम पदरात पडावेत व वाईट परिणाम 
भोगायला लागू नयेत यादृष्टीने एका प्रकारची कृती 
न करण्याची तर दुसर्‍या प्रकारची कृती करण्याची 
गोष्ट माणूस करू शकतो. ईइवर शास्ता आहे म्हणून 
त्याची ही स्वतंत्रता मिटत नाही. या जगात नैतिक 
अतुझासनाचा दंड एकसारखेपणाने आणि पूर्णत्वाने 
काम करताना अनुभवाला येत नाही, पुष्कळदा परिणाम 
वाट्याला येण्यात काळ निघून जातो, अनैतिक कृत्ये 
माणसे बेधडकपणे करू शकतात व त्यांना कोणतीच 
सजा भोगावी लागत नाही, आणि पुष्कळदा नीतीने 
वागणाऱ्यांवर दुर्भाग्य ओढवते, या सगळ्या गोष्टी 
खऱ्या. यामुळे संभ्रम उत्पन्न होतो, मन श्ंकित होते ही 
गोष्टही बरोबर आहे. पण ईइवरेच्छेची विशेष योजना 
नैतिक अनुश्यासनाच्या स्वरूपाची आहे या आमच्या 
ठाम श्रद्धेला त्यामुळे कोणतीही बाधा पोचत नाही. 
१३. आपला सध्याचा जन्म, आपले वर्तमान 
आयुष्य हा एक कसोटीचा व पुर्वतयारीचा काळ आहे, 
सद्गुणी आणि पुण्यवान बनण्याची शिस्त अंगी बाणवून 


अनुक्रमणिका 


नव'भारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


घेण्याचा हा उमेदवारीचा काळ आहे अश्यी एकेइवर- 
वाद्याची धारणा आहे. मृत्यूने हे (पाथिव) अस्तित्व 
संपुष्टात आल्यावरही अन्य क्षेत्रात व स्वरूपात आपले 
अस्तित्व हे टिकून राहणार आहे. या भावी अस्तित्वा- 
साठी आपणास पात्र वनविण्यासाठी हे आयुष्य, हा 
जन्म आपणास लाभलेला भाहे हा त्याच्या श्रद्धेचा भाग 
आहे. आपल्या हातून चुका होण्याची शवयता असते. 
मार्गात अनेक मोहाचे प्रसंग असतात, काही आंतरिक 
तर काही बहिर्गत. कोणते वर्तन योग्य व सत्‌ आहे 
याची जाणीव पुष्कळदा आपल्याला असते, आणि तरी- 
देखील आपण ती वाट सोडून भलत्या मार्गाने जाण्याच्या 
मोहात पडतो. या भायुष्यात आपली सत्वपरीक्षा 
केली जात असते, आपण पात्र बनतो आहोत की नाही 
हे पाहिले जात असते हेच यावरून दिसून येते. आपल्या 
वाटचालीत येणाऱ्या अडचणी, संकटे व पडणारे मोह 
यांच्यावर मात करण्यासाठी आपल्या ठायी संयम व 
स्वयंअनुद्यासन यांचे, भावी सुखासाठी आज क्लेश, दु:ख 
सहन करण्याचे वळण अंगी बाणविण्याची गरज असते. 
म्हणून, आपली आत्ताची अवस्था ही केवळ सत्व- 
परीक्षेची नाही, ती स्वत:ला शिस्त लावण्याची पण 
आहे. स्वानुभवाच्या आधारे स्वत:चा विकास घडवून 
आणण्याची, चांगल्या संवयी अंगवळणी पाडून घेण्याची 
व वाईट सवयी त्यागण्याची क्षमता माणसात आहे; 
त्याद्वारे स्वत:चे नेतिक अनुशासन तो करू शकतो, या 
वस्तुस्थितीने वरील निष्कर्षास बळकटी प्राप्त होते. 
सगळ्या सद्गुणांचे, ईइवरेच्छेला भाविकपणे शरण 
जाण्याचे व्यावहारिक सूत्र नैतिक स्वयंअनुक्वासन हेच 
आहे. आपले वर्तमान आयुष्य सत्वपरीक्षेची आणि 
शिस्तीचे धडे घेण्याची अवस्था ठरण्यास विदोष अनुकूल 
व अनुरूप आहे. मोहांचे जे सापळे आपल्या इकडेतिकडे 
सववत्र लागलेले आहेत त्यांत आपण अडकू नये यासाठी 
आपण जे प्रयत्न करतो त्यांमधून स्वयंअनुक्षासनाचे 
वस्तुपाठ आपणास मिळतात, व आपले शिक्षण होते. 
व्यवहारी जगातल्या उणिवा, दोष यांचा जो अनुभव 
आपणास येतो त्यामुळे या भवसागरातून सुखरूपपणे 
तरून जाण्यासाठी आपण ईश्‍वराच्या कृपाप्रसादावर 
किती व कसे अवलंबून आहोत त्याची जाण आपल्या 
ठायी उत्पन्न होते. आणि सतत जे मोहाचे प्रसंग 
उत्पन्न होत नसतात त्यामुळे चांगल्या नीतिमान 


सवयी अंगी बाणवून घेण्याची, च पुवकेपरणाने रुजवून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेश्‍इवरवाद्याची केफियत 


घेण्याची, आत्मसात करण्याची आपणास सुसंधी प्राप्त 
होते. 

१४. आत्म्याच्या अमरत्वावर एकेश्‍वरवाद्याचा 
विश्‍वास आहे. या आयुष्यात त्याने केलेल्या कमाईनुसार 
परलोकामध्ये त्याच्या वाट्याला सुख वा दुःख येते 
होपण त्याची धारणा आहे. ज्याच्या त्याच्या कमाईनुसार 
सुखदुःखाचा वाटा कसा पदरात टाकला जातो हे एक 
न उकलणारे गूढ आहे. या देहात वास करण्याअगोदर 
अस्तित्वाच्या आधीच्या अवस्थांमधून आत्म्याचा प्रवास 
ज्ञालेला असतो का, यानंतर अनेक पुनजंन्मांमधून 
प्रवास त्याला करावाच लागतो का, आणि हे जन्म 
त्याला कोणत्या दर्जाचे प्राप्त होणार हे या आयुष्यातील 
त्याच्या वतनाच्या भाधारे निश्चित होते का? की 
पुनरुत्थान होण्याच्या दिवसापर्यंत आत्मा सुप्तावस्थेत 
ठिकून राहतो, आणि त्या दिवश्ली त्याच्या मानवी देहा- 
मध्ये तो निवाड्यासाठी सादर होतो, की तो मध्यं- 
तरीच्या काळात परिष्करणाच्या एका प्रक्रियेतून पार 
पडत असतो ? तसेच, आपल्या आत्म्यावर कोणत्या 
प्रकारचे सजीव आवरण मानवी देह गळून पडल्यावर 
चढविले जाते, आणि या आयुष्यानंतरच्या अस्तित्वाच्या 
काळामध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुखदु:खांनी तो वेढलेला 
असतो ? या सर्व प्रश्‍नांच्या समोर एक असा पडदा आहे 
की जो दुर करून त्या प्रश्‍नांच्या उत्तरांचे ज्ञान संपादन 
करण्यास आपणास कायमची मनाई आहे. स्वर्ग आणि 
नरक यांच्या प्रदेशांविषयी कोणतीही कल्पना करण्यास 
नापण असमथं आहोत ही कबुली एकेश्‍वरवादी देतो. 
आपल्या ऐंद्रिय देहाच्या माध्यमातून अनुभवास येणारी 
सुखे व दुःखे आणि या प्रदेशांतील सुखे व दुःखे एकाच 
प्रकारची नसतात, आणि त्यामुळे आपणास त्यांची 
कल्पना करता येणे अशक्‍य आहे याविषयी त्याची 
खात्री पटलेली आहे. ईश्‍वरेच्छा म्हणजे मूतिमंत 
चांगुलपणा व दया असा त्यांचा विदववास आहे. 
आत्म्याच्या क्षमतांची वाढ घडवून आणणे आणि 
त्याच्या शक्‍ती परिपूर्णावस्थेस नेणे हेच उदिष्ट ईश्वरी 
शासनाचे असल्याने, कोणत्याही अस्तित्वात आलेल्या 
आत्म्याला निरंतर दु:खात ठेवणे, त्याला कायमचे नरक- 
वासात लोटणे हे ईश्वराच्या कृपाळूपणाचे अंतिम 
फलित कोणत्याही प्रकारे नसणार अश्नीही त्याची श्रद्धा 
आहे. सान्त नश्वर जीवनातील पापांसाठी निरंतर 
शिक्षा भोगावी लागण्याचा सिद्धान्त एकेश्‍वरवादी 


अनुक्रमणिका 


१४३ 


नाकारतो. जो ईश्वर परम दयाळू, परम शहाणा व परम 
न्यायी आहे त्याच्या अस्तित्वाशी हा सिद्धान्त मेळ खात 
नाही असे एकेश्‍वरवाद्याचे म्हणणे आहे. 

१५. स्वत:च्या कृत्यांची जबाबदारी माणसावर 
असण्याइतका माणूस स्वतंत्र आहे, आणि स्व-प्रय्रत्नांनी 
तो स्वतःवर विजय प्राप्त करू शकतो असा एकश्‍वर- 
वाद्याचा विश्‍वास आहे. त्याच वेळी, ज्या स्थलकालात 
त्याचा जन्म झाला त्या स्थलकालाच्या, तो ज्या समाज- 
व्यवस्थेत जगतो त्या समाजव्यवस्थेच्या, त्याचे शिक्षण, 
त्याची संगत, त्याचा पिड व त्याची वासनाविकारमय 
प्रकृती या सर्वांच्या प्रभावाने त्याच्या स्वातंत्र्यावर 
प्रत्यक्षात मर्यादा पडतात हो गोष्ट स्वीकारायला 
एकेश्‍वरवादी मोकळेपणाने तयार असतो. विभिन्न 
धमंप्रणालींमध्ये या प्रभावाचे स्पष्टीकरण वेगवेगळ्या 
प्रकारे दिले गेलेले आहे. पुर्वेजन्मांमध्ये केलेल्या 
कृत्यांचा प्रभाव- कर्म व प्रारब्ध- या प्रकारे, तसेच, 
द्रव्यपदार्थांच्या सात्त्विक, राजसिक व तामसिक अशा 
त्रिगुणात्मक प्रकृतीचा परिणाम, सुष्ट व दुष्ट या 
तत्त्वांमधील संघर्ष, देव व असुर यांच्यातील कलह, 
नश्ीब वा विधिलिखित या विभिन्न प्रकारे याचे 
स्पष्टीकरण दिले जाते. माणसाला अमर्याद स्वातंत्र्य 
असते हे एक टोक, तर सर्व काही विधिलिखिताप्रमाणेच 
घडून येते हे दुसरे टोक; या दोन्ही टोकांच्या भूमिका, 
सरळ सरळच, तपासणीत टिकणाऱ्या नाहीत. या दोन्ही 
टोकांच्या भूमिका टाळून एकेश्‍वरवादी मधली भूमिका 
घेतो. 

१६. नेतिक दुरिताचे (९४९11) अस्तित्व जगात 
का असावे याचे बुद्धीला पटेल असे स्पष्टीकरण आपण 
देऊ शकत नाही याची कबुली एकेश्‍वरवादी मोकळ्या 
मनाने देतो. भौतिक दुरित म्हणजे ते की जे अपूर्ण 
ज्ञानाच्या कारणाने उत्पन्न होते; अज्ञानापोटी वा अर्धवट 
ज्ञानापोटी माणूस जी कर्मे करतो त्यातून ते अस्तित्वात 
येते. तर नैतिक दुष्टावा हा परिपूर्ण ज्ञान असतानाही, 
जाणूनबुजून केलेल्या वाईट कृत्यांपासून अस्तित्वात 
येतो. अशा स्वरूपाचे दुरितही जगात आढळते. ईश्‍वरी 
योजनेत याचे अस्तित्व का असावे याचे एकच समाधान- 
कारक स्पष्टीकरण संभवते. ते असे को, माणसाची 
सत्वपरीक्षा घेण्यासाठी व त्याचे शील घडविण्यासाठी 
दुरिताचे अस्तित्व ईश्‍वराने योजिले आहे. जीवनाच्या 
मार्गावर दुरितांचा 'अडथळा ' नसता तर सत्वपरीक्षा 


ऱ्य छ्िकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४४ 


वा शील घडणे या गोष्टी अशक्यप्रायच होत्या. नैतिक 
दुरिताकडे एकेश्‍वरवादी असे बघतो. एकेश्‍वरवादी माणूस 
स्वतःच्या इच्छेने स्वयंनिणयातुन कृती करू शकतो याचा 
अर्थ त्याच्या हातुन पाप घडणारच असे निष्पन्न होत 
नाही. तथापि, पाप नावाची गोष्ट वास्तवाचा एक भाग 
आहेच हे एकेश्‍वरवादी मान्य करतो. तो एक आभास 
आहे, किवा पाप म्हृणजे केवळ एक अभाव आहे, वा 
केवळ अपुर्णतेला वा भजाणता हातून घडलेल्या चुकीला 
दिलेले ते नाव आहे, किंवा द्रव्यपदार्थाचा तो एक 
गुणधम आहे, किवा ते असत्य आहे, वा तो एक भ्रम 
आहे; थोडक्यात, ज्याला पाप म्हटले जाते ते पापच 
नाही, असे स्पष्टीकरण देऊन पाप या बाबीचा निरास 
होऊ शकत नाही ही एकेशवरवाद्याची खात्री आहे. 
जगात जे पाप आढळते त्याचे प्रयोजन काय, त्याचा 
उद्गम कशात आहे आणि त्याचे अंतिम कारण 
( गीघड] ९६७७ ) काय हे एक गूढ असुन, ईश्‍वरी 
योजनेमागील हेतूंचे आकलन करून घेण्याच्या आपल्या 
दृष्टीची मर्यादा ध्यानात घेता, हे गूढ उकलेल ही गोष्ट 
केवळ अशक्‍य आहे. 

१७. मानववंशाळा जन्म देणाऱ्या मूळ जनकांनी 
केलेल्या आज्ञाभंगामुळे मनुष्याच्या आत्म्याला जन्मत:च 
पापाची कीड लागलेली असते, पाप त्याच्या म्‌ळ 
पिडाचाच एक अविभाज्य घटक आहे, आणि या 
अर्थाने त्याचे अस्तित्वच मूलत: पापाने डागाळलेले 
आहे या सिद्धान्ताला (0000116 0! ०४१ ) 
वास्तवात काही आधार नाही. आणि, ईश्वराच्या 
दरबारात केला जाणारा न्यायनिवाडा हा विशुद्ध व 
निष्पक्ष समत्वबुद्धीने केला जातो म्हणजेच तो परिपुर्ण 
नेतिक असतो या धारणेशी हा सिद्धान्त सुसंगत नाही 
अशी एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. 

१८. काही आत्मे स्वर्गसुख अनुभवणार आणि 
काहींच्या वाट्याला कायम नरकयातना येणार हे पूर्व- 
निश्चितच असते, तो ईश्‍वरी निर्णय असतो 
(माणसाच्या चांगल्या वा वाईट कृत्यांनी ) काडीचाही 
फरक पडत नाही, या सिद्धान्ताला वास्तवात कोणताच 
आधार नाही, आणि ईइवराच्या परिपूर्ण प्रतिमेशी तो 
विसंवादी आहे अशी एकेइवरवाद्याची धारणा आहे. 

१९, प्राथंना हा एक सदाचार आहे, आणि मानवी 
अंतःकरणाच्या आध्यात्मिक उन्नयनासाठी नित्याचे 
कतंव्य म्हणून रोज प्रार्थना करून ईश्वराशी लीन व्हावे 


आणि त्यात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


ही माणसाची सर्वोच्च गरज आहे ही एकेश्‍वरवाद्याची 
श्रद्धा आहे. आयुष्यात जे पेच उत्पन्न होतात, ज्या 
आपत्ती ओढवतात त्यातून योग्य वाट काढता येण्या- 
साठी ईश्‍वराचे साहाय्य आपणास मिळावे, सदाचारी व 
पुण्यवान बनण्याची वाट आपणास दिसावी यासाठी, 
त्याच्या प्रकाशाने आपले जीवन उजळावे यासाठी 
आपण प्रार्थना केली पाहिजे. प्रार्थना करून आपण 
आपले कतंव्य पार पाडावे. आपल्या कल्याणाच्या 
दृष्टीने सगळ्यात इष्ट काय हे जाणणाऱ्या ईश्‍वराच्या 
इच्छेवर प्राथनेचे फळ काय मिळणार ही गोष्ट पुर्णपणे 
सोपवावी. 

२०. अंत:करणपूर्वक झालेल्या व चिरस्थायी 
पइचात्तापाने आत्म्याची शुद्धी होते. पशचात्तापामध्ये 
हा गुण आहे ही एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. क्षणिक 
पश्चात्ताप वा मृत्युशय्येवरील पश्चात्ताप कोणताही 
चिरस्थायी परिणाम घडवून आणू शकत नसल्याने, 
अशा पश्‍चात्तापामध्ये सद्गुणाचा अंश असलाच तर 
फार थोडा असतो. पडचात्तापाचा काही उपयोग व्हायचा 
असेल तर, त्यापोटी दृढ निर्धार उत्पन्न व्हायला ह्वा. 
मुळात ज्या दुबळेपणापोटी मोहाला बळी पडून आपल्या 
हातून गरकृत्य घडलेले असते, आणि ज्याचे आपल्याला 
दु:ख झालेले असते, तसा मोहाचा प्रसंग परत उपस्थित 
झाल्यास मोहापासून परावृत्त होण्याइतके वळ उत्पन्न 
करण्यात त्या पश्चात्तापाचा परिणाम दिसून यायला 
हवा. केलेल्या कृत्यांबहूळचा विषाद व पश्चात्ताप यांनी 
आत्म्याची शुद्धी झाली असे आपण तेव्हाच म्हणू 
शकतो जेव्हा नंतरच्या काळात नीतीच्या मार्गावरून 
दृढपणे वाटचाल करण्याची शक्‍ती आपणात पुन्हा 
वाढली असल्याचे आपल्या प्रत्ययाला येते. आता 
पश्चाताप करण्यात काही अर्थ नाही, फार उशीर 
झाला, अशी परिस्थिती कधीच नसते. ईश्वराची कपा 
ज्या अवचितपणे आपणास लाभते आणि तिचा जो 
प्रभाव पडतो त्याची आपण कोणीच आधी कल्पना 
करू शकत नाही. आपल्या हातून पाप घडते तेव्हा 
आपला उद्धार होण्यासाठी या कृपेचा हातभार प्राप्त 
व्हावा यासाठी आपण नित्य प्रार्थना केली पाहिजे. 

२१. ईश्‍वराच्या कृपाप्रसादानेच माणसाला मोक्ष- 
प्राप्ती होते अशी एकेदवरवाद्याची धारणा आहे. 
ईश्वरावरील निष्ठा, त्याची भक्ती, प्राथेना आणि 
ई्वरेच्छा प्रमाण मानण्याची नम्रता; मानवमात्रा- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेइवरवाद्याची केफियत १४५ 


विषयी व ईश्‍वराविषयी प्रेमभाव, जो वरील गोष्टींनी 
आपल्या अंत:करणात प्रमुदित होतो; आणि सदाचारी 
पुण्यशील वर्तन यांच्याद्वारा ईश्वराचा कृपाप्रसाद 
भ्ञापण प्राप्त करतो. प्रेम व भक्‍ती यांचा अभाव असतो 
तेथे केवळ पश्‍चात्ताप, दानधर्माची बाह्य कृत्ये, कठोर 
देह॒दंडात्मक साधना, आपल्या खऱ्या स्वरूपाविषयी व 
ईश्वराशी असलेल्या एकरूपतेविषयीचे ज्ञान, यज्ञयाग 
व पुजापाठ या गोष्टी सद्गुणस्वरूप असतात, त्यांचा 
मोक्षप्राप्तीच्या दृष्टीने मोठा उपयोग असतो यावर 
एकेश्‍वरवाद्याचा विश्वास नसतो. विभिन्न धमंप्रणालीं- 
मध्ये मोक्षप्राप्तीची साधने म्हणून या व इतर साधनांच्या 
परिणामकारकतेवर फार भर देण्यात आलेला आहे. 
आणि, मोक्षप्राप्तीसाठी साहाय्यभूत म्हणून वरील सर्व 
गोष्टी करणे उपयोगाचे आहेही. तरी परंतु, ईइवर- 
भक्ती व मानवमात्रावर प्रेम यांच्या अभावी या सर्व 
साधने-उपाय यांची मौलिकता विशेष नाही अशी 
एकेश्‍वखवाद्याची धारणा भाहे. 

२२. सवं स्त्री-पुरुष ही ईश्वराची सारखीच लेकरे 
आहेत, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा उच्चनीच, 
कमीजास्त असा भेदभाव नाही हे एकेइवरवाद्याच्या 
निष्ठेचे एक मध्यवर्ती, प्राणभूत तत्त्व आहे. ईश्‍वराच्या 
कार्याला माणसाने आपल्या कल्पना वा इच्छा यांच्या- 
नसार बंदिस्त करू पाहणे अयोग्य आहे. पृथ्वीवरील 
सर्व चराचरांमध्ये, आणि प्रत्येक राष्ट्रात, ईश्वराचा 
संचार आहे. जो ईइवराविषयी धाक बाळगतो आणि 
नीतीने वागतो त्याचा स्वीकार ईश्‍वर करतो. 

२३. माणसाचा आत्मा स्वयंमनुशासन आणि 
ईदवरशरणता यांच्या योगे तोडत पार करतो व 
त्याला शुद्धावस्था प्राप्त होते. अशा परिणुद्ध आत्म्याचे 
ज्लीळ असे घडते की त्यामुळे, देहात वास करीत असताना, 
आणि देह त्याग केल्यावर, देहाचे वासनाविकार 
मोग यांच्या जंजाळात न अडकता, ईशवराशी ल 
अधिक जवळिकीचे नाते प्रस्थापित होते, ईश्‍वरा 
ओतप्रोत अस्तित्व व त्याचे परमपावित्र्य हा वा 
मोठा कृपाप्रसाद आहे याचा त्याहा रेखीव प्रत्यय येतो, 
आणि प्रेम व भक्तिभाव यांच्या पोटी माणूस क. 
सेवेसाठी सर्मापेत आहे असा तो ईश्‍वर एकाच रॅ 
स्वामी, पिता व न्यायधीश आहे हतो नागा 
ही अवस्था गाठणे म्हणजेच मोक्षप्राप्ती होय तर 
एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. कधीच न संपण 

न. भा. १९ 


अनुक्रमणिका 


ऐंद्रिय सुखोपभोगांमध्ये निरंतर रममाण होण्यासाठी 
स्वर्ग नावाच्या परलोकात जाणे, वा ईश्‍वर व आत्मा 
यांच्यात अद्वेत असते हे भान येणे, वा ईशवरात विलीन 
होऊन जाणे, वा क्रमाक्रमाने एका निविकार निर्वाणा- 
वस्थेप्रत पोचणे म्हणजे मोक्ष अशी मोक्षाविषयी विभिन्न 
धर्मांच्या अनुयायांची वेगवेगळी धारणा आढळते. अति 
महत्त्वाकांक्षी दृष्टी वा सुखोपभोगी दृष्टी यांपैकी एका 
गोष्टीने या सर्व विभिन्न धारणांमध्ये दोष उत्पन्न 
झालेला आढळतो. आपल्या अंतर्यामी जी उपजत 
जाणीव वास करते तिच्याश्ी मोक्षविषयक या वेग- 
वेगळ्या धारणा विरोधी आहेत. 

२४. दैवी चैतन्य हे हाडामांसाचा मानवी देह 
धारण करते वा ते या पृथ्वीवर अवताराच्या रूपाने 
प्रकट होते, वावरते या समजुती बाळगणे अनावश्यकही 
आहे आणि त्या अविश्वसनीय कपोलकल्पना आहेत असे 
एकेश्‍वरवाद्याचे मत आहे. ज्यांच्यावर ईश्वराचा अनुग्रह 
होतो त्यांच्यावर ईश्‍वर कृपेची बरसात करतो. या 
व्यक्‍ती ईश्‍वरी कृपाप्रसादामुळे पुण्यवान व सद्गुण- 
संपन्न असतात. ईश्‍वरी प्रभाव त्यांच्या ठायी मूर्त 
झालेला आढळतो. सर्वे पुण्यवान व्यक्‍ती, जगातील 
नैतिक आदशं व हुतात्मे, ही त्या ईश्‍वराची निमिती 
आहे; जसे कुंभार मातीतून सुंदर मडके घडवितो तसे 
ईइवराने यांना घडविलेले असते. ज्यांची ईश्‍वरी अवतार 
म्हणून आजवर गणना झाली आहे त्या सवं व्यक्तींचे 
अवतारीपण या प्रकारे सुसंगतपणे व समाधानकारकपणे 
स्पष्ट करता येते. अवतारी व्यक्तींचा संभव नैसगिक, 
मानवी रीतीने झालेला नसतो, अयोनिसंभवाद्वारे ते 
जन्माला येतात यासारख्या खुळचट कल्पना बाळगण्याची 
मग गरज उरत नाही, 

२५. ही बाह्य निसर्गसृष्टी, माणसाच्या मनाचे 
आंतरिक विश्‍व, आणि इतिहास यांच्या द्वारा ईश्वर 
स्वतःस प्रकट वा आविष्कृत करीत असतो अशी 
एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. ईश्वराचे हे प्रकट रूप 
चिरसनातन व सावंजनिक स्वरूपाचे आहे. विभिन्न 
कालखंडांमध्ये व देशांमध्ये, प्रेषिताची दृष्टी घेऊन, वा 
कवीची उत्कट स्फूर्ती घेऊन, किवा थोर आचार्यांचे 
अत्यंत प्रभावी वक्तृत्व घेऊन, वा तत्त्वज्ञान्याचे शहाण- 
पण घेऊन, वा हुतात्म्याची आत्मबलिदानाची ऊर्मी 
घेऊन जेव्हा विशेष गुणसंपदेची देणगी मिळालेली 
अलोकिक माणसे जन्माला येतात तेव्हा त्यांची दृष्टी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


१४६ 


वा उत्कट स्फूर्ती वा वक्तृत्व वा शहाणपण वा वलि- 
दानाची ऊर्मी यांचा स्रोत दैवी असतो, म्हणजे गुण- 
संपदेची देणगी ही ईश्वराची खास छृपा असते. ही 
माणसे जे दशन समोर ठेवतात ते दशन, ती ज्या भाव- 
भावना प्रकट करतात त्या भावभावना, ती जी शिकवण 
देतात ती शिकवण, त्यांचे संपुण आयुष्यच हे एक प्रकारे 
उच्च कोटीचे व खर्‍या स्ञअरूपाचे ईश्वराचे प्रकट होणे, 
अवतरणे असते. या शब्दांचा अथ असा क्रेळा तरच तो 
टिकू शकतो. इतर सर्व प्रकारची दैवी प्रकटने ही 
केवळ प्रतिबिबात्मक आहेत आणि ती स्वाभाविकपणे 
तात्कालिक व स्थानिक असल्याने त्यांचे मूल्य सापेक्ष 
व जुजबी राहते. 

२६. भूताखेतांची, दगडाघोंड्यांची, निसर्गातील 
सजीव-निर्जीव पदार्थांची एकेकाळी माणसे पुजा करीत. 
त्यांच्या ठायी जादूटोणा, अभिचार यांची शक्‍ती आहे 
असे माणसास वाटे, माणसे अनेकानेक देवदेवतांची 
पण पुजा करीत आली. आपणा स्वतःवरून त्यांनी 
देवांची कल्पना केली, त्यांच्या मूर्ती घडविल्या, त्यांच्या- 
विषयी कथाकहाण्या रचल्या. या अवस्था पार करून 
जाण्याइतके माणसाचे मन प्रगल्भ व प्रवुद्ध बनून, साऱ्या 
विश्वाचे एकच सर्वोच्च चैतन्यतत्त्व नियंतेपण करीत 
आहे याची जाण त्याला प्राप्त झाल्यावर इत:पर 
मूतिपूजा करणे असमंजस अडाणी पणाचे ठरते. मूर्तीची 
पुजा माणसाची श्रद्धा स्थिर करण्याच्या दृष्टीने 
उपयोगी पडते, अदृष्ट ईश्वराचे अस्तित्व मनात 
ठसठशीतपणे मूर्तीच्या आधारे रुजण्यास मदत होते या 
युक्‍तिवादांच्या आधारे मूतिपुजेचे समर्थन सामान्यपणे 
केळे जाते. पण माणसाच्या मनाचा इतका विकास 
झाल्यावर, मानवाने इतकी प्रगती केल्यावर हा युक्ति- 
वाद वस्तुनिष्ठ आहे असे म्हणता येत नाही. असे 
असले तरी, निसर्गातील द्रव्यपदार्थांच्या ठिकाणी शुभ- 
अशुभ शक्तीची कल्पना करूत त्यांची पुजा करण्याची जी 
शुद्ध बाळबोध अवस्था होती तिच्या तुलनेत, ईश्‍वराच्या 
मूर्ती करून त्यांची पुजा माणसे करू लागली ही एक 
पुढची, सापेक्षतः उन्नत अवस्था होती, आणि या अर्थाने 
मूतिपुजा आजही एक मौलिक कार्य पार पाडीत आहे; 
माणसे पुन्हा रानटी स्थितीत अध:पतित होणार नाहीत 
यांची हमी मूतिपुजेत आहे, ही गोष्ट एकेश्‍वरवादी 
मोकळ्या मनाने स्वीकारतो. तथापि, अगदी निम्नतम 
पायरी ओलांडून एकदा मानव वरच्या पायऱ्यांवर येऊन 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


पोचल्यानंतर, जेव्हा माणसे विश्‍वाच्या एका चालक 
शक्तीची, परमेश्वराची कल्पना करण्यापर्यंत आली 
आहेत तेव्हा देवदेवतांच्या मूर्तींची पुजा करीत राहणे 
हा, काटेकोरपणे बोलावयाचे तर, एक पाऊल मागे 
खेचणारा, मागच्या पायरीवर नेऊन ठेवणारा विधी 
ठरतो. मूतिपूजेशी निगडित जे सहचरी भाव आहेत, 
नाना रिवाज व विधी आहेत त्यांमुळे ईश्‍वराचे मानवी- 
करण केले जाते. किंबहुना, ईश्‍वराचे पाहववीकरण 
घडून येते असे म्हणणे अधिक यथार्थ ठरेल. देवदेवतांच्या 
भोवती ज्या मिथ्य कथा निर्माण होतात त्या मिथ्य 
कथांमध्ये देवदेवतांचे होणारे वर्तन हे मानवी समाजात 
चाढणाऱर्‍्या सर्वाधिक स्वैराचारी वर्तनाचे प्रातिनिधिक 
असते. अशी चरित्रे असणार्‍या देवदेवतांच्या पुजेमुळे 
सदसदूविवेक बोथट वनतो, बुद्धी जडशीळ बनते आणि 
सर्व प्रकारची उन्नत श्रद्धा नष्ट होते. 

२७. नियमबद्ध नैसगिक रीतींचा भंग करून 
घडणाऱ्या घटना म्हणजे चमत्कार असे म्हटले तर, 
चमत्कार घडतात यांवर विश्‍वास ठेवणे शक्यही नाही 
आणि असे चमत्कार घडण्याची आवड्यकताही नाही. 
अमूक अमूक चमत्कार घडले असे ज्यांच्या म्हणण्यावर 
विश्‍वास ठेवून मान्य केले जाते त्यांच्या ऐकण्यात वा 
पाहण्यात त्यांची काहो तरी भूल झाली असावी ही 
शक्‍यता जास्त; निसर्गाचा क्रम क्षणापुरता भंग केला 
गेला असण्याची, त्यात या प्रकारची ढवळाढवळ केली 
गेळी असण्याची संभावना कमी. श्रद्धेच्या प्रांतात बाह्य 
चिन्हांची साक्ष फार किमतीची नसते, चमत्कार करून 
दाखविणारी व्यक्ती ही सत्याची शिकवण देणारी 
असतेच असे नाही, अशी एकेशवरवाद्याची धारणा आहे. 
सर्व प्रकारच्या परस्परविरुद्ध दिशांनी कार्य करणाऱ्या 
शक्तींच्या रस्सीखेचीत, समतोल प्रस्थापित करून द्रव्य- 
पदार्थांची जड सृष्टी ही तिच्या नित्यनियमांनी बद्ध 
मार्गावर्न चालत राहते हाच एकेशवरवादाचे सत्यत्व 
सिद्ध करणारा, नित्य घडून येणारा मोठा चमत्कार 
आहे. याच्यापुढे केवळ मर्त्ये व स्वळनशील मानवाच्या 
साक्षीच्या भरवश्यावर अवलंबून असणाऱ्या, निसर्ग- 
नियमांचा भंग या स्वरूपातल्या अगणित चमत्कारांची 
देखील काय महती ? पण बहुततेक सर्वे प्रस्थापित 
धर्मांचा दैवी उगम सिद्ध करण्यासाठी या प्रकारच्या 
चमत्कारांचा हवाला देण्यात येतो. 


२८. नाता प्रकारांनी देहदंड सोसण्याचा प्रकार, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेश्‍वरवाद्याची केफियत 


विरक्त संन्यस्त जीवनाचे गुणगान या जगातील आपल्या 
मानवी अस्तित्वाचे जे मुख्य लक्ष्य आहे त्याचा घात 
करणारे आहे. आपली एरवीच्या जीवनातील क्तंव्ये 
पार पाडीत समाजात राहण्याने आपले स्वयंअनुशास- 
नाच्या दृष्टीने शिक्षण होते, त्याला आव्यक ती श्स्ति 
अंगी बाणते. इहळौकिक जीवनाला नाकारीत, बाजूला 
जाणारी विरक्ती सृष्टीच्या निमितीचे जे थोर ध्येय 
आहे ते साध्य करण्याच्या आड येते. एक सामा- 
जिक संस्था म्हणून संन्यासधर्माला दिली गेलेली प्रतिष्ठा 
गैर आहे. ती एक चुकीची प्रथा आहे. व्यावहारिक 
जगातील ताण व संघर्ष ज्या व्यक्‍तींना झेपत नाहीत त्या 
व्यक्तींच्या दष्टीने मोहाचे प्रसंग उपस्थित करणाऱ्या 
संसारी जीवनातून पळ काढणें ही एकच सुटका असेल, 
हे शक्‍य आहे. संसारी जीवनाचा त्याग करणारी अश्ली 
साध-बैरागी व्यक्‍ती या मार्गाने स्वतःवर अनुशासन 
प्रस्थापित करीत असेल, आणि पुण्यशील जीवन जगत 
असेल तर अशा व्यक्‍तीच्या वर्तनावर टीका करण्याचे 


कारण नाही. लौकिक संसारी जगातल्या आपल्या सव 


जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये पार पाडल्यानंतर, जीवनाच्या 
निवृत्त होणे हे 


|ंसारामधून 
योग्य त्या टप्प्यावर, सः यू 
माणसाचे कतंव्यही ठरू शकेल. त्याच गती चा 
समाजात माणसे चैन आणि सुखोपभोग द नत 
करतात, सारा समाजच या प्रवृत्तीने ओत प्रोत 
ी 


त्या समाजात निःस्वार्थी कार्यात आपले हत आदत 
व कर्तेत्व व्यतीत करण्याची, त्यासाठी जे वि कोय 
गरिबीचे ब्रह्मचारी जीवन जगण्याची डळ कळ 
त्या व्यक्तींचे उदाहरण एक निषेधात्मक कर्त दृणून, 
तीत म्हणावी लागते. अशा पहि समाज 

सं चा अमर एकेशवरवाद्याचा विश्वास 
बहे. वोशित उपासनांच्या जोडीला, भर म्हणून 


दि ला 
नेहमीच सामहिक प्राथना करण्याचा रेवाज पाडाय 


हवा असे त्याचे मत आहे. इतरांच्यासह प्रार्थना करताना, 


त :ची उत्कट श्रद्धा 

ने व्यक्तीची स्वतःच 

त्यांच्या उदाहरणात ळी ही 

दविक जिवंत दोते, तिळा संगुरण मिळते, सा 

जतवविधयी वाटणारी गर्वाची क कटा आ 

कील त्याच एका ईश्‍वराची ले 

आपण सवे त आपणा सर्वांची पायरी वाच प 
उर कोणं 

ंदिन व्यवहारात कोणी श्रेष्ठ कोण 

पण दैनदि वह मान्य, कोणी श्रीमंत 


अनुक्रमणिका 


१४७ 


कोणी गरीब असा भेद असतो. सामूहिक प्रार्थनेच्या 
जागी, प्राथना करीत असताना ईश्वरासमोर आपली 
जी एकमेव पायरी- त्याची लेकरे ही- त्या पायरीवर 
सारे जण असतात. यामुळे ईश्‍वर हा आपणा सर्वांचा 
पिता आहे, आणि ईइवराची लेकरे या नात्याने सर्व 
मानवजातीशी आपले भ्रातृत्वाचे नाते आहे ही भावना 
सामूहिक प्रार्थनेच्या योगे आपल्या ठायी रुजते. 

३०. पुरोहितांचा एक संघटित वर्ग ही धर्माचे 
हितसंबंध सुरक्षित राखण्याच्या, धमंश्रद्धेचे संवर्धन 
करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या उपयोगाची गोष्ट आहे 
अशी एकेश्‍इवरवाद्याची धारणा आहे. मात्र, जन्मा- 
धिष्ठित वंशपरंपरागत पुरोहित जातीचे संघटन, वा 
सर्वेसामान्य जनसमुदायापासून वेगळे व विरोधी असे 
स्वत:चे विशेष हितसंबंध असलेल्या पुरोहितगिरी 
करणाऱया व्यक्तींची (बाहेरच्यांना प्रवेश नाकारणारी) 
वंदिस्त संघटना यामधून समाजाचा फार मोठा घात 
होतो. म्हणून शक्‍यतोवर अशा प्रकारचे पुरोहितांचे 
संघटन बांधले जाऊ नये हे पाहिले पाहिजे. ही बाब ही 
केवळ संरचना व शासन यांच्याशी संबंधित अशी बाब 
आहे, पुरोहितांचे संघटन अक्या अशा तत्त्वांवर या 
प्रकारचे व्हावे अश्या प्रकारचा ईश्वरी आदेश नाही, 
आणि धर्माच्या गाभ्याशी जाऊन पोचणारी ही बाब 
नाही, हे येथे ध्यानात ठेवले पाहिजे. पुरोहितपण हे 
वंशपरंपरेने कुटुंबात चालत यावे, की योग्य रीत्या 
अभिषिक्त केल्या जाणार्‍या व्यक्तींकडे ते असावे, की 
श्रेष्ठ दर्जाच्या गुणसंपदेची देणगी असलेल्यांची या पदा- 
साठी निवड व्हावी; पुरोहितवर्गाची बांधणी व संघटन 
कोणत्या पद्धतीचे असावे, त्याचा प्रकार कोणता असावा 
हो गोष्ट बर्‍याच प्रमाणात त्या त्या समाजाच्या 
विधायक गरजा ध्यानात घेऊन ठरविण्याची बाब आहे. 
पुरोहिताची भूमिका पार पाडण्यासाठी निवडलेल्या 
व्यक्‍तींचा एक संघ असावा, आणि त्यांनी आपल्याकडे 
आलेली भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी 
त्यांच्या आयुष्यातील ऐन उमेदीची वर्षे शक्‍तीबुद्धीनिशी 
खर्ची घालावीत, ही गोष्ट धर्माच्या महत्तम हिताच्या 
संवर्धनाच्या व पृतंतेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. 

३१. सामूहिक प्राथनेसाठी मोठी, प्रशस्त व संदर 
प्राथंनागृहे आणि देवळे असण्याची नितान्त आवश्यकता 
असते अशी एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. सर्व उपास- 
नेचे सारसर्वस्व हे मन:पुर्वक केलेल्या प्रा्थनेमध्ये आणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४८ 


ईरवराविषयी कृतज्ञता प्रकट करण्यामध्ये असते या 
गोष्टी मनातून पुसून टाकण्यात पर्यवसान होणार नसेल 
तर, प्रसंगी, पुजेचा थाटमाट व ऐइवर्य, कलात्मक 
सजावट नि संगीत या गोष्टी माणसांमधील भकक्‍्ति- 
भावाची पुष्टी करण्यात, भक्तिभाव उत्पन्न करण्यात, 
आणि माणसांची मने सदभिरुची संपन्न बनविण्यात 
मोठी मदत करणाऱ्या असतात. 

३२. समाजाच्या आजच्या अवस्थेत व परिस्थिती- 
मध्ये प्रासंगिक सण-उत्सव, जयंत्या ( जन्मदिवस ) 
साजरे करण्याची प्रथा ही अत्यावद्यक आहे अशी 
एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. असे प्रसंग माणसांच्या 
हुदयात विश्षेष भक्तिभाव जागृत करतात, प्रापंचिक 
गोष्टींमध्ये सतत रममाण असणारे मन काही काळा- 
साठी का होईना बाहेर येते, आणि ईइवराचे देणे त्याला 
आपण देत आहोत की नाही याचा स्वत:शी झाडा 
घेण्याची हे प्रसंग त्याला आठवण करून देत असतात. 
दैनंदिन जीवनातील काळज्यांनी आणि जबाबदाऱ्यांनी 
माणसे एरवी वाकून गेळेळी असतात. त्यांच्या आत्म्याला 
उसंत मिळावी, धर्माच्या सावलीखाली काही थोडा काळ 
का होईना त्याला झ्ञांती व स्वास्थ्य लाभावे यासाठी 
सण-उत्सव, जयंत्या या रूपात सवड मिळावी, सांसारिक 
काळज्या व जबाबदार्‍या यांच्यामधून मुक्‍त होऊन 
माणसांनी आनंद, जल्लोष अनुभवावा याची फार 
आवड्यकता आहे. 

२३२. जन्म, ब्रतबंधासारखे संस्कार (1111911015) , 
विवाह आणि मृत्यू यांसारखे आयुष्यक्रमातील गंभीर 
प्रसंग हे धामिक विधींच्या साहाय्याने साजरे करून 
त्यांना मान्यता व प्रामाण्य प्राप्त करून देणे हे आपल्या- 
वर बंधनकारक मानले पाहिजे. जे प्रसंग साजरे केले 
जातात त्यांच्या द्वारा कोणत्या गंभीर जबाबदाऱ्या 
आपण पत्करीत आहोत हे त्या प्रसंगांमध्ये सहभागी 
असणाऱ्यांच्या मनावर विबविण्यासाठी, त्यांना ईश्‍वराचे 
आशीर्वाद लाभावेत, ईश्वराचा कृपाप्रसाद त्यांच्यावर 
व्हावा असे आव्हान करणारे विधी व उपासना अशा 
प्रसंगी आवर्जून पार पाडल्या पाहिजेत. अशा प्रसंगी 
गोरगरीब व असाहाय्य लोकांना मुक्‍त हस्ते दानधर्म 
करून हे प्रसंग साजरे करण्याचीही प्रथा पाडली पाहिजे. 
या भूमिकेतून ब वृत्तीने मृत व्यक्तींच्या सन्मानार्थ श्राद्ध- 
विधी प्रसंगी करण्यास, व त्या हारे चित्ताचे, आत्म्याचे 
उन्नयन साधण्यास हरकत नाही. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


३४. स्वार्थाऐवजी परार्थ साधण्याकडे, ऐप- 
आरामी जीवनाऐवजी साधे, ब्रतस्थ जीवन जगण्या- 
डे, आणि अहंची पुष्टी न करता निरहुंकारी बनण्यास 
प्रवृत्त करण्याकडे माणसाला घेऊत जाणाऱ्या सद्‌- 
गुणांचा संस्कार माणसांवर करण्यावर धामिक 
शिकवणुकीचा मुख्य भर असला पाहिजे अशी एकेइवर- 
वाद्याची धारणा आहे. दानधर्म, भूतदया, परोपकार, 
आत्मसंयम यांचा थोडा अतिरेक झाला तरी त्या 
अतिरेकाचे स्वागतच केले पाहिजे. कारण या बाबतीत 
अधूनमधून होणारा अतिरेक किवा झुकाव दुरुस्त 
करण्याइतक्या माणसाच्या उपजत स्वार्थी प्रवृत्ती पुरेशा 
प्रळ असतात. धामिक भावना उचंबळून येणे, 
ईश्‍वराच्या भक्‍तीत तहानभूक हरपणे ही इतकी दुमिळ 
अशी देणगी आहे की, तिचे आपण जितके कौतुक करू 
तितके हवेच आहे. ज्या ठिकाणी ही वृत्ती आढळून 
येईल तिथे तिथे तिची आपण पुष्टी केली पाहिजे. 
त्याच वेळी, ही गोष्ट खरी कौ, जर या भावनिक 
उत्साहाचे, उत्कट अभिव्यक्तीचे योग्य प्रकारे नियमन 
केले नाही तर, आंधळ्या व आक्रमक कडव्या धमं- 
वेडात त्यांची परिणती होण्याचा संभव असतो. 

३५. लोक तौर्थयात्रांवर जातात त्यामागे स्थान 
माहात्म्याची कल्पना असते; या स्थान माहात्म्याच्या 
कल्पनेला बुद्धीचा आधार आहे अशी एकेश्‍वरवाद्याची 
समज आहे. अपरिचित जागा त्यांच्या निसगंरम्यते मुळे 
वा ऐतिहासिक पारद्वभूमीमुळे अंतरात्म्याच्या ठायी 
उत्कट धामिक भावनांना व भकक्‍्तिभावनेला चालता 
देण्याच्या दृष्टीने जास्त अनुरूप असतात; अशी प्रेरणा 
परिचित स्थळांपासुन माणसाला मिळू शकत नाही. 
धमंवृद्धीसाठी हातभार लागू दाकणार्‍या तौर्थयात्रे- 
सारख्या गोष्टींची व त्यांच्या बुडाशी असलेल्या स्थान 
माहात्म्याच्या कल्पनांची उपेक्षा करणे योग्य नाही. 
त्याच वेळी, स्थान माहात्म्याच्या कल्पनेच्या प्रभावा- 
खाली जड वस्तू, निसर्गातले चित्रविचित्र आकार, स्थळे 
यांच्यामध्ये जादुकारक शक्‍ती असते या समजुतीने 
पुजा करण्याच्या जून्या चालीरीतीच्या व समजतीच्या 
गाळात आत्मा पुन्हा एकवार रुतेळ याचा मोठा धोका 
संभवतो याचे भान राहिले पाहिजे, आणि म्हणून ही 
स्थात माहात्म्याची कल्पना व भावना योग्य नियंत्रणा- 
खाली राखली पाहिजे. 


३६. थेष्ठ व पवित्र भात्म्याच्या सहवासात 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


एका एकेइवरवाद्याची केफियंत 


आल्यास आपल्यातील धामिक वृत्तींचा परिपोष होतो 
आणि हा त्यांचा प्रभाव मोठा श्रेयस्कर असतो, त्याने 
खूप काही चांगळे घडून येते अश्ी एकेश्‍वरवाद्याची 
घारणा आहे. त्याच वेळी, काही धमंप्रणालोंमध्ये गुरू 
करण्याचे, मध्यस्थ असण्याचे वा पुरोहिताच्या साहाय्याचे 
महत्त्व, यांनी मदत केल्याखेरीज मोक्षप्राप्तीच्या दिशेने 
वाटचाल अशक्य असते, अशा प्रकारे सांगितलेले आहे. 
या गोष्टींचे असे स्तोम माजविळे जात असल्याने, केवळ 
स्वतः प्रयत्न केल्याने कोणीही माणूस स्वत:ची मुक्‍ती 
साध झकत ताही या प्रतिपादनाचा, सिद्धान्ताचा ठाम- 
पणे निषेध करून तो अव्हेरण्यावर जितका जोर द्यावा 
तितका कमीच, असे म्हणायला हवे. 
३७. ईश्वर आणि माणूस ( व्यक्‍ती ) यांच्यामध्ये 
कोणी तरी एक मध्यस्थ अत्यावश्यक असतो, आणि 
त्याच्या मध्यस्थीनेच मुक्‍ती मिळू शकते, या गोष्टीवर 
काही धरमप्रणालींमध्ये इतका काही जोर दिलेला आहे हळ 
पुनरुत्थानाचे काम हवी स्वप्रयत्नांनी साध्य कमव, 
गोष्ट असते, आणि स्वप्रयत्नांची जागा मध्यस्थाच 


दलाली घेऊ शकत नाही, हे सत्य आपल्या कदापिही 


दृष्टिआड होणार नाही यासाठी आपण सदव दक्ष 


असायला हवे. अर्थातच, ज्याच्याजवळ श्रेष्ठ कळो 
गणसंपदा आहे आणि जो पुण्यात्मा आहे अशा आचाय 
वा गरूचे वा मार्गदर्शक मित्राचे साहाय्य हे ललत 
बाबतीत आवश्यक असते. पण कु गोहत्या 
उपयोग एका मर्यादेपयतच असतो. न ना क 
घडपड स्वतःचीच असायला लागते. यी 
उपदेशक फार मदत करू शकत नाही. नरः अ 

च्या आत्म्यांना वाचविण्यासाठी आपलं 
र निकी प्रेईल एवढी प्रचंड पुण्याईची 
पुण्याई कामी आणता ये 


हॉ. दुसर्‍याच्या 
ही कोणाच व्य तीपाशी असत नाही. सर्‍्याच्य 
देणगी र र्व ी 

श्रेष्ठ गणसंपदेच्या ज रावर मुक्‍ती विकत घत येते 


[पल 
ही ही समज आहे. 
राजकीय दृष्ट्या 


इुश्वरी शासनाचा अ 


त्याच्याशी विसंगत अशा कोणती गोष्ट 


१४९ 


सोयीची वा गैरसोयीची आहे, लाभाची आहे या 
दृष्टिकोणातुन केल्या जाणाऱ्या सर्वे युक्‍्तिवादांपेक्षा 
व्यक्‍तीच्या सदसदृविवेकाचा अधिकार श्रेष्ठ आहे अशी 
एकेश्‍वरवाद्याची धारणा आहे. यावर दोनच मर्यादा 
आहेत. नीती धाब्यावर बसविण्याचा हकक सदसद्‌- 
विवेकाच्या नावे कोणालाही दिला जाळ शकत नाही. 
अन्य व्यक्तींनाही सदसद्विवेकाचा अधिकार असतो, 
आणि सदसदुविवेकाशी एकनिष्ठ राहून वागण्याची 
इतरांना जी तेवढीच मोकळीक असते तिला निबंधित 
करण्याचा हक्‍क सदसद्‌विवेकाते वागण्याच्या नावे 
कोणालाही प्राप्त होऊ शकत नाही. कोणीही एक 
व्यक्ती वा माणसांचा समुदाय धर्माच्या विषयामध्ये 
आम्ही म्हणतो तेच एकमेव निरपवाद सत्य, पुर्ण 
सत्य असा दावा करू शकत नाही. आमच्या हातून 
कधीच प्रमाद घडत नाही, आम्ही म्हणतो ते नेहमीच 
अचूक असते असे एक माणूस वा अनेक माणसांचा 
समुदाय म्हणू शकत नाही. असा दावा जर कोणी करीत 
असतील तर त्याचा कसून प्रतिवाद केला पाहिजे 
कारण असा दावा खोटा असतो. शिवाय, जर एकदा 
हा दावा मान्य केला तर माणसाची बुद्धी खुरटते, 
माणसे मानसिक दृष्ट्या गुलाम बनतात. आपली अशी 
अवस्था झालीय याचे भान माणसांना नसते म्हणून ही 
स्थिती अधिक घातक असते. 

३९. धर्माच्या विषयामध्ये हे क्षेत्र बुद्धीचे आणि 
हे क्षेत्र श्रद्धेचे, असा भेद एकेश्‍वरवादी करीत नाही. 
कृतिप्रवण आणि उत्कट प्रामाणिक विवेक म्हणजेच 
श्रद्धा. ( श्चाणा 8 छविलांट्या घात. टा 
7०9501.) सामाजिक व राजकोय व्यवहारांच्या क्षेत्रा- 
मध्ये प्रस्थापित अधिसत्तेचे जेवढे प्रामाण्य असते त्यापेक्षा 
धर्माच्या क्षेत्रामध्ये ते कोणत्याही प्रकारे जास्त असत 
नाही. अधिसत्तेचा आदर केला पाहिजे, उठताबसता 
तिळा आव्हान देता कामा नये, पण यापलीकडे 
जाऊन श्रद्धेच्या प्रांतात बुद्धीच्या वापरावर बंदीच 
घालावी अशी अधिसत्तेच्या अधिकाराची व्याप्ती असत 
नाही. 


३८, सामाजिक व 
अश अ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महारष््राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे दष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे 


द. गो. कर्वे 


[ १९४२ साली न्या. रानडे यांची जन्मशताब्दी साजरी झाली. त्या प्रसंगी प्रा. द. गो. कवे यांनी 
न्यायमूर्तीचे तत्त्वज्ञान आणि कार्यपद्धती यांचा विस्तृत परिचय करून देणारा वरील शौर्षकाचा ग्रंथ रचला. 
त्याचे मळ लेखन इंग्रजीत झाले होते. “ न्यायमूती 'च्या शिकवणुकीचा पुर्ण फायदा व्हावयाचा तर तो आपल्या 
स्वत:च्या भाषेतूनच होणे शक्‍य आहे. स्वत: न्यायमूतींचाही त्याबद्दल विशेष आग्रह असे हे घ्यानात घेऊन 
१९४२ साली हा ग्रंथ मराठी भाषेतही प्रसिद्ध झाला. मराठी भाषांतराचे काम आजचे मराठी वाडमयाचे 
व्यासंगी प्राध्यापक, ज्येष्ठ समीक्षक व लेखक प्रा. गो. म. कुलकर्णी यांनी केले होते. त्या वेळीच ख्यातनाम 
असलेल्या मराठीचे प्राध्यापक व ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. रा. श्री. जोग यांचाही हातभार लागला, असे ग्रंथकर्त्याने 
नमूद केले आहे. 

हि प्रा, द. गो. कर्वे हे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे आजीव सदस्य व अथंश्शास्त्राचे प्राध्यापक होते. त्या 
काळात प्रा. वा. गो. काळे यांच्यासमवेत त्यांनी “ भारतीय अथंक्ञास्त्र ” हे अथंशास्त्राचे क्रमिक पुस्तक 
मराठी भाषेत सिद्ध केले. भारतातील नामवंत अथंशास्त्रज्ञांमध्ये त्यांची गणना होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात 
अनेक महत्त्वाच्या पदांवर व शासकीय समित्यांवर त्यांनी काम केले. ते रानडे-गोखले यांच्या संप्रदायातील 

(8ल्००]) लिबरल होते. 
* एक अत्यंत थोर पुरुष, कळकळीचा देशभ 


क्त, धर्मसुधारक, विचाराग्रणी, लोकनायक, श्रेष्ठ दर्जाचा 
इतिहासकार, आणि खंदा अथंक्षास्त्रज्ञ ' असे प्रा. कः 


वें यांनी रानड्यांचे यथार्थ वर्णन केळे आहे. पुढे आपल्या 
तील राष्ट्रीय जीवनाच्या साऱ्याच अंगांशी रानडे हे इतके 
आपली एवढी छाप पाडली होती कौ, त्यांचे चरित्र म्हणजे 


तीळ प्रगतीपर चळवळींचा इतिहासच होय... ही चळवळ 
राजकोय, आथिक, सामाजिक, धामिक आणि वैचारिक अशा विविध क्षेत्रांना व्यापणारी अशी होती; आणि 


तही अतिशयोक्ती नाही. 
आपण लिहिलेल्या चरित्राचा हेतू स्पष्ट करताना प्रा. कर्वे लिहितात की त्यांचा मुख्य हेतू “ दिवंगत 


यांचा पुढील पिढ्यांच्या जीवनावर विज्षेष परिणाम होऊन 
उपयुक्त ठरल्या असतील, त्यातील रहस्य विशद करण्याचा ' आहे. यासाठी * त्या पुरुषाच्या व्यक्‍्तित्वाचे व 
सावेजनिक जीवनाचे ज्ञान ' तर हवेच असे म्हणून ते पुढे म्हणतात, * पण यापे' 
म्हणजे चरित्रविषयक व्यक्‍तीच्या वैचारिक आणि नैतिक नेतृत्वावर त्या 
ध्येयाविषयी व कार्यपद्धतीविषयी त्याला आदर असला पाहिजे, आणि 
प्रत्येक शब्दाशी त्याचा परिचय असला पाहिजे.' या सर्वच गोष्टी स्वतः 
नम्रभावाने उल्लेख करीत प्रा. कर्वे लिहितात, * पण रानड्यांच्या राष्ट्र 
यांचे यथाथ आकलन व्हावे याकरिता त्याने बरेच परिश्रम केले आहेत, आणि त्यांच्या कार्याविषयी त्यास 
अनेक वर्षे परम आदर वाटत आहे एवढे मात्र खास सांगता येईल. रानड्यांनं 

घालून दिळेळे धडे नवीन परिस्थितीत आणि काहीश 
व पुढेही बराच कालपर्यंत अबाधित राहतील 
कारणास्तव ज्या ज्या सामाजिक, राजकीय आणि सां कु 


णि सांस्कृतिक चळवळींत ही तातील 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


क. थद्वारे र 
राज्य मग ता पोर्क द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे १५१ 


मुख्य तत्त्वे आपल्यास कोणती वाटतात हे सांगण्याचा प्रस्तुत लेखकाने या पुस्तकात यत्न केला आहे. प्रास्ता- 
विकाच्या अखेरीस प्रा. कर्वे म्हणतात, '...स्वत:संबंधीचे, देशासंवंधीचे आणि अखिल मानवजातिविषयक असे 
जे आपले क्तव्य आहे त्याची जीवन ही कार्यभूमी आहे असे (ज्यांना) वाटते, अशा सार्‍याच व्यक्तींचा 
रातड्यांच्या मतांना, त्यांनी त्यांचा योग्य बौद्धिक परामर्ष घेतल्यास, पाठिवाच मिळेल अशी लेखकाची खात्री 


आहे. 


प्रस्तुत ग्रंथातील ' जीवनविषयक तत्त्वज्ञान * 


, * रानड्यांची कार्यपद्धती ', * सामाजिक सुधारणा !, 


* राष्ट्रीय शिक्षण ' आणि ' संदेश ' ही पाच प्रकरणे येथे पुनर्मुद्रित केली आहेत. 
मळ ग्रंथाचे प्रकाशन आयंभूषण मुद्रणालय, पुणे यांनी १९४२ साली केले होते. दिवंगत प्रा. द. गो. 


कर्वे यांचे व आज अ 


स्तित्वात नसलेल्या आर्यंभूषण मुद्रणाल्याचे क्रण मनात वागवून : नवभारत मासिक ' 


या मासिकात वरील मजकुराचे पुनर्मुद्रण आम्ही करीत आहोत. - संपादक ] 


जीवनविषयक तत्त्वज्ञान 


सारे कायदे आणि कातू यांच्याहि वर असणारा एक शाइवत धर्म आहे. त्याचें अधिष्ठान न्याय व 


समता, दया व अनुकंपा, 
कल्याणार्थ झटणाऱ्या या सार्‍्य 
होय. या प्रवृत्तींचे सामथ्यं पू 
जुळतें घेणें आवश्यक आहे याच! 


न्या. रानडे यांचें व्यावहारिक धोरण ज्या जीवन- 
विषयक तत्त्वज्ञानावर नाधारलेलें होतें, त्याचा विचार 
केल्याखेरीज हिंदुस्थानांतील विविध चळवळी व घटना 
याविषयींचीं त्यांचीं मतें व दृष्टिकोण यांचें विवेचन 
शक्‍य होणार नाहीं. रानडे हे केवळ प्रसंग पाहून वागणारे 
नव्हते किवा त्यांचें तत्त्वज्ञान ८ अन्ची अह मुक 
आधारलेले नव्हतें. दीघंकालीन सूक्ष्म की आणि 
सर्वांगीण विचारानें त्यांनीं स्वतःकरितां कांहीं तत्त्व- 
प्रणाळी ठरविलेली होती. ज्या ज्या वेळीं एखादा नवीन 
प्रसंग अथवा प्रश्‍न उपस्थित होई, त्या त्या वेळों या 
आपल्या मूलभूत तत्त्वप्रणालीच्या साह्याने ते त्याचा 
विचार करीत. आपल्या जीवनामध्यें या तत्त्वप्रणालीचा 
त्यांनीं निकष बनविला होता. बाह्य परिस्थितीचा क्स 
ते या निकषावर लावून पाहात आणि मगच कोणत्याहि 
प्रश्‍नासंबंधीं आपली व्यावहारिक भूमिका ते निश्‍चित 


करीत असत. यामुळें त्यांची वागणूक अगदीं तकेशुद्ध 
अक्षी होई. रानड्या 


च्या कृतींच्या व उक्तींच्या मागें 
प्राधान्याने असणार्‍या या सहेतुक, विवेकपुणे व तकशुद्ध 


अनुक्रमणिका 


आंतून मिळणार्‍या सदसद्विवेकाच्या प्रेरणा व बाहेरील निसर्ग यांवर आहे. विश्‍व- 
ऱ्या शक्‍तींना बांध घालणें म्हणजे भरतीच्या लाटा परतविण्याचा प्रयत्न करणें 
णंपणें ओळखून, जें आपणांस टाळतां येणार नाहीं त्याच्याशीं आपल्यास कितपत 
1 प्रत्येकाने निणंय करावा हेंच खऱया दुरदर्शीपणाचें होईल. 


(संकोण लेख- पृ. २२४) 


विचारसरणीचा ज्यांना उमज पडलेला नाही, त्यांना 
रानड्यांची मनोरचना कळणें शक्‍य नाहीं. 

रानड्यांचें तत्त्वज्ञान आणि जीवनांतील कार्य 
यांमध्यें धमंवृत्ति व देशाभिमान यांचा इतका सुंदर 
आणि बेमालूम मिलाफ क्षाला आहे कों त्यांच्या निकट 
सहवासियांनाहि त्यांच्या जीवनांत साधुत्वाचा भाग 
अधिक होता कीं देशप्रीति अधिक असे याचा संभ्रम 
पडे. रानड्यांचा नैतिक व बौद्धिक सहवास ना. गोखले 
यांना चौदा वर्षाहून अधिक काळ लाभला होता, आणि 
तोहि रानड्यांच्या अत्यंत परिणतप्रज्ञतेच्या काळांत. 
असें असूनहि रानड्यांच्या जीवनांत साधुत्वापेक्षां 
देशभक्तीचाच अंश अधिक होता असें त्यांना वाटे. 
रानड्यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त मुंबईच्या हिंदु 
युनियन क्‍्लबपुढें भाषण करितांना ते म्हणाले : 

“ जगाच्या, आणि हिंदुस्थानच्या इतिहासांत हि, 
असे अनेक मोठे सुधारक होऊन गेले आहेत कीं 
ज्यांनीं सुधारणांचा प्रचार केला आणि तो करतांना 
सत्याकरितां आणि आपल्या मनाच्या आदेशा- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१५९ 


करितां छळहि सोसला. हें सत्य जाहीरपणे जगाला 
सांगण्यास त्यांच्या अंतःप्रेरणेनें त्यांना आज्ञा 
दिलेली असे. हे लोक सामान्य मानवाला दुष्प्राप्य 
आणि स्वत:च्या सामर्थ्याने मिळविलेल्या अशा 
पदवीवर अधिष्ठित झालेले असत. रानड्यांची 
भूमिका ही नव्हती. केवळ अंतःप्रेरणेने सांगितलें 
म्हणूनच त्यांनीं सुधारणेचा पुरस्कार केला असें 
नाहीं; राष्ट्र म्हणून आपल्यास जगावयाचें भसेल 
तर सुधारणेखेरीज दुसरी गति नाहीं असें वौद्धिक- 
दृष्ट्याहि त्यांना पटलें होतें. सत्याकरितांच सत्याचा 
प्रचार करणारे लोक खरोखर सर्वे मानवजाती- 
करितां कार्य करीत असतात. त्यांचा उपदेश 
विशिष्ट काळांतील किवा देशांतील लोकांना 
केलेला असतो हा भाग मौण आहे. रानड्यांनीं 
आपल्या जीवनाला व कार्याला स्वत:च्या देशा- 
पुरतीच मर्यादा घातलेली होती. जगांतील इतर 
राष्ट्रांच्या इतिहासाचें व संस्कृतींचें त्यांनीं अध्ययन 
केलें असलें तरी तें आपल्या लोकांना कसें मार्ग- 
दर्शक होईल एवढ्याच हेतूनें केलें होतें. इतर 
सुधारक आणि रानडे यांच्यामधील हा मूल्भूत 
फरक, त्यांच्या कार्याचें व शिकवणीचे खरें स्वरूप 
समजण्यास, लक्षांत घेणें आवश्यक आहे. ” 
ना. गोखल्यांसारख्या रातड्यांच्या शिष्याच्या 
मुखांतून आलेल्या या स्पष्ट उद्गारांवरून असें वाटेल 
कीं रानड्यांच्या इतर चाहत्यांनीं व मित्रांनी त्यांना 
ज्या उच्च साधुपदावर बसविलें होतें तेथून गोखले 
यांनीं त्यांना थोडेसें खालीं आणलें आहे. रानड्यांच्या 
निकट सहवासांत असलेले व त्यांच्याशीं आथिक व 
राजकीय सुधारणांत सहकार्य करणारे कै. रा. ब. गणेश 
व्यंकटेश जोशी यांचें असें स्पष्ट मत होतें कों, आपल्या 
गुरूंच्या सुधारणाविषयक उत्साहाचें जे निदान गोखले 
यांनीं केलें तें चुकीचें होतें. रानड्यांच्या स्मृतिदिना- 
निमित्त ' हिंदु यूनियन क्लब ' तफे गोखल्यांनीं केलेल्या 
भाषणानंतर तीनच वर्षांनीं त्याच व्यासपीठावरून 
भाषण करतांना रा. ब. जोशी गोखल्यांच्या भाषणांचा 
मुह्वाम उल्लेख करून म्हणाले : 

“न्या. रानडे यांनीं हें सारें कार्य केवळ देश- 
प्रीतीनें प्रेरित होऊन केलें असें नसून तें धर्माचें काये 
आाहे अशा भावनेनें भाणि धमकार्यास उचित अशा 
उत्साहाने केलें असेंच या बाबतींत म्हटलें पाहिजे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


भायृष्य म्हणजे परमेश्वराने दिलेला एक पवित्र 
ठेवा असून त्याचा विनियोग केवळ त्याच्याच सेवे- 
मध्यें करणें हें आपलें क्तव्य आहे अशी त्यांची 
भावना होती. ना. प्रो. गोखले यांनीं कांहीं वर्पा- 
पूर्वी अश्याच प्रसंगीं आणि याच व्यासपीठावरून 
बोलतांना असें म्हटलें होतें कों * रानड्यांच्या 
साल्िध्यात येणाऱ्या कोणालाहि प्रथम जर कोणत्या 
गोष्टीची जाणीव होत असेल तर ती म्हणजे 
त्यांच्या अपूर्व व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या बुडाशीं असलेल्या 
विशुद्ध, अत्युत्कट व गाढ देशाभिमानाचीच होय.' 
रानडे हे एक निष्ठावान व उत्साही देशभक्त होते 
यांत संशय नाहीं. हिदभूवरील त्यांचें प्रेम तीन्र व 
भावतोत्कट होतें आणि तिच्या हिताकरितां त्यांनीं 
जन्मभर परिश्रम केले. पण माझ्या मतें त्यांच्या 
अंतरंगांत देशप्रीति अथवा राष्ट्रीयता यापेक्षां बरेंच 
कांहींतरी अधिक होतें. त्यांचा दृष्टिकोण अधिक 
व्यापक व सहानुभूतीचें क्षेत्र अधिक विस्तत होतें. 
त्यांचें मुख्य उच्चतर अश्या ध्येयाकडे होतें ते 
अत्यंत श्रद्धावान्‌ आणि धर्मप्रवण होते; आणि 
त्याच्या सहवासांत असतां मनावर प्रकर्षाने धिव- 
णारीं अशी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे 
त्यांची सहज, उदात्त व उत्कट इशवरनिष्ठाच 
होय. आपण त्या सर्वशक्तिमान्‌ परमेइवराच्या 
सहुवासांतच नेहमीं असतों, आणि त्याच्याच क्पे- 
मुळे लाभलेल्या प्रकाशांत आपल्या शवत्यनसार 
आपलीं कतंव्यें करीत असतों अशीच त्यांची 
भावना असे असें मळा वाटतें." 
अत्यंत निकट सहवासांत असलेल्या रानड्यांच्या 
य़ा दोन सहुकार्‍्यांमध्ये असलेला हा एवढा मतभेद 
सक्तहशनीं न उलगडणारा असा वाटतो, भाणि त्यामळे 
रातड्यांच्या मनोरचनेंतील एका मूलभूत विशेषासंबंधीं 
कांहींशी संदिग्धता उत्पन्न होते. थोडें अधिक खोलांत 
जाऊन जर आपण या मतभेदाचें परीक्षण केले, तर 
हा मतभेद खरा नसून वरवरचा आहे असें दिसून 
येईल. रानड्यांच्या जीवनविषयक दृष्टिकोणाची घडण 
प्राधान्याने धामिक आहे ही गोष्ट गोखल्यांनाहि मान्य 
होती. ज्या भाषणांत त्यांनी रानड्यांच्या देशप्रीतीस 
अग्रस्थान दिलें होतें, त्याच भाषणांत रानड्यांच्या 
धरमवृत्तीच्या बाजूनेंहि त्यांनीं साक्ष दिल्याचें आढळतें. 
ते म्हणतात : 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


“ एकाद्या देवतेच्या सालिध्यांत ज्या प्रकारची 
भावतता मनांत निर्माण होते, तशीच भावना 
रानड्यांच्या साल्रिध्यांत असतां अनुभवास येत असें 
असें म्हणण्यांत कोणत्याहि प्रकारची अतिशयो क्ति 
नाहीं. त्यांच्यासमोर कोणत्याहि हलक्या गोष्टीचा 
उच्चार करणें तर राहोच, पण विचारसुद्धा मनांत 
आणण्याची भीति वाटत असे.” 
वस्तुत: रानड्यांच्या प्राधान्याने धमंप्रवण असलेल्या 

मनावर देशप्रीतीची जी एवढी छाप दिसून येई, ती 
त्यांनीं वृद्धिपुरस्सर स्वीकारलेल्या भूमिकेचेंच फळ होतें. 
रा. ब. जोशी यांनीं म्हटल्याप्रमाणेंच, स्वदेशाच्या सेवेंत 
भापण परमेश्वरी हेतूच्या सिद्धतेस साहाय्य करीत 
आहों अशी रानड्यांची भावना असे. कांहीं साधुसंत 
स्वतःच्याच आत्मिक उद्घारांत मग्न असतात; कांहीं 
सद्यःफलाकडे लक्ष न देतां कोणत्या तरी एका तत्त्वाच्या 
प्रस्यापनेसाठींच प्रयत्त करितात; कांहीं मात्र स्वतःच्या 
कर्तत्वाला आणि उपयुक्ततेला संकुचित मर्यादा न 
घालतां आपल्या पुण्याईचा लाभ आपल्याशी संबंध 
आलेल्या सर्वांनाच करून देतात. विभूतींच्या या तिसर्‍या 
कोटीमधळे रानडे हे होतें हें स्पष्ट आहे. हिंडुस्थानच्या 
इतिहासांतील ज्या कालखंडांत त्यांचा जन्म झाला त्या- 
वेळच्या भारतीयांचे जीवत व त्यांच्यापुढील प्रश्‍न 
यांनींच त्यांचें लक्ष प्रामुख्यानें वेधावें हें अपरिहार्य होतें. 
परंतु याविषयीं केव्हांहि बोलतांना अथवा न 
केवळ तत्कालोपयोगी गोष्टीचा पुरस्कार न करता, 
मळत: न्याय्य अश्या गोष्टींचाच पुरस्कार त्यांनीं केला 


१. मनाच्या शुंखला 
पडतात. उलट त्यांचें बंधनात्मक 
होऊं लागतो. असें होण्यास अर्थात्‌ 
आपल्यास आपल्या जीवनाचा 


तकेदष्टीमुळें भापणच झांकून ट 
तीचा ग वील. उन्नतीच्या स 


उन्नतीचा मार्ग दाख 
दुबळ्या इंद्रियांचा व मताचा 
मार्ग सद्धेतूंच्या गिता बांधून काढ? 
बंद करून उदासीन राहिलें, फूलपाखरा' 
म्हणजे झालें. हा मार्ग आपण फार काळ' 
आली आहे. केवळ रंगसफर्त 
जीवनाची आमूलाग्र पुतघेटना 


तौर्थसिचनानें भागाव 
न. भा. २० 


अनुक्रमणिका 


याचें नाहीं; त्याला अग्निदिव्यच हवें. 


१५३ 


ही गोष्ट विशेष लक्षांत घेण्याजोगी आहे. ज्याप्रमाणें 
व्यापक विश्‍वबंधृत्वाच्या आड त्यांनीं आपली कमी 
व्यापक अशी राष्ट्रीयता येऊं दिली नाहीं, त्याप्रमाणें 
सत्याच्या आड स्वार्थ येऊं दिला नाहीं. सव मानवप्राणी 
ईश्वराचींच लेंकरें आहेत असेंच ते म्हणत, आणि हिंदु- 
स्थानच्या उद्घाराचें काय करण्याने आपण जगांतील 
सर्व साधुजनांच्या मनांतील जिव्हाळ्याच्या अश्या ज्या 
दोन गोष्टी- सत्य व मानवहित- त्यांनाच हातभार 
लावीत आहोंत असें त्यांना 'वाटे. 

रानड्यांचे विचार व त्यांनीं केलेल्या चळवळी 
इतक्या विविध स्वरूपाच्या होत्या कीं त्यांच्या जीवन- 
हेतूंमध्यें मुख्य कोणता याविषयीं अनेकांचीं अनेक मतें 
व्हावींत ही गोष्ट अपरिहा्यंच होती. पण एवढ्याने 
त्यांच्या निकट सहवासांतील ना. गोखले व रा. ब. 
जोशी या दोघांमधील मतभेदाचा सर्वस्वी उलगडा 
होत नाहीं. या दोघांच्या मतांमधील हें अंतर 
कदाचित्‌ प्रत्येकाने केवळ आकस्मिकपर्णे आपल्या 
भाषणांत निरनिराळ्या मुद्द्यांवर भर दिल्यानें पडलें 
असेल. तरीहि असें म्हणतां येईल कों कोणत्याहि 
विभूतीमधील साधुत्वाचें योग्य भाकलन होण्यास तिच्या- 
कडे बघणाराच्या नैतिक व्यक्तित्वाचा विकासहि त्या 
प्रमाणांत झाला असला पाहिजे. इ. स. १९०३ मध्यें 
ना. गोखले हे स्वतः देशाभिमानाच्या उज्ज्वल दीप्तीनें 
प्रज्ज्वलित झाले होते, आणि ही ज्योत तेवत ठेवण्याचे 
कार्य पुष्कळ अंशीं रानड्यांनींच केलें होतें. यामुळें 
त्यावेळीं गोखल्यांना रानड्यांच्या गुणांपैकी देशा भि- 


ला या शुंखला आहेत अशी एकदां जाणीव झाली कीं मग त्या आपोआप गळून 
स्वरूप नाहींसें होऊन उन्नत जीवनाला शिस्त लावण्यासहि त्यांचा उपयोग 
अनेक वर्षे अथवा पिढ्याहि खर्ची पडतील. भावी पिढ्यांच्या हितासाठी 
त्यागहि करावा लागेल, पण एकदां आपण योग्य मार्गाला लागलों कों कृत्रिम 
कलेला अंतर्दीप अधिक तेजानें तळपूं लागेल व आपल्या मागून येणार्‍यांना 
वर्गाकडे नेणारा हा मार्ग अत्यंत अरुंद आहे, आणि तो चालून जाणार्‍्याला 
चा तोल संभाळून तीक्ष्ण धारांच्या शस्त्रावरून कसरत करीत जावें लागतें. ' नरकाचा 
न काढला आहे? ही इंग्रजी म्हण सर्वांस परिचित आहेच. फक्‍त कान व डोळे 
सारखें आयुष्य घालविले आणि नैतिक व बौद्धिक दृष्ट्या मरण पत्करले 
पर्यंत आचरला आहे. आतां आपलें घर व्यवस्थित लावण्याची वेळ 
ही किवा वरवरची डागडुजी करून अंतर्गत दोषकारणांचें निर्मूलन होणार नाहीं. 
करणें आवश्यक आहे. हृदयाचें या प्रकारचें नवें स्वरूप साधावयाचें असेल तर 


(सं. लेख- पृ. १२४-१२५) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्प्ठ 


मानाचा गुण प्रकर्षाने लक्षांत यावा हें साहजिक होतें. 
रा. ब. जोक्षी यांची गोष्ट वेगळी होती. ते व रानडे 
य़ांच्यामध्यें वयाच्या दृष्टीनें अंतर कमी होतें. जोऱ्यांना 
आपला स्वतंत्र ध्येयवाद होता. त्यांत व रानड्यांच्या 
ध्येयवादांत कांहींसें साम्य होते, पण जोद्यांनीं तो 
सर्वस्वी रानड्यांच्या पासुन उचलला नव्हता. त्यामुळें 
त्यांना रानड्यांच्या व्यक्तित्वाचें व्यापक व यथायोग्य 
आकलन होऊं शकले. गोखल्यांचें स्वत:चे व्यक्तित्व 
जसजसें विकसत गेलें, तसतसें त्यांनाहि रानड्यांच्या 
विविध गुणांचें आकलन योग्य प्रमाणांत होऊं लागलें. 
मुंबईच्या भाषणानंतर एक वर्षाने मद्रास येथे १९०४ च्या 
जुलैमध्ये भाषण करतांना रानड्यांच्या कार्याचे समा- 
लोचन त्यांनीं पुढील शब्दांनीं केलें आहे : 

“ युगायुगाला, निरनिराळ्या देशांत व निर- 
निराळ्या प्रसंगीं, चुकतमाकत, अडखळत चाल- 
ह्ेल्या या दुबळ्या मानवजातीला मार्गावर 
आणण्याकरितां व प्रकाश दाखविण्याकरितां ज्या 
विभूति अवतीणं होतात त्यांपैकी रानडे हे एक 
होत.” 

जसजसा अधिक काल गेला, तसतसे रानड्यांच्या 
व्यक्‍्तित्वांत प्रमुख असलेल्या नैतिक बाजूचें महत्त्व 
गोखल्यांना उमगले. श्री. रमावाई रानडे यांनीं लिहि- 
छेल्या ' आठवणीं 'ना गोखल्यांनीं जी प्रस्तावना लिहिली 
आहे तीवरून असें दिसतें को आपल्या गुरूच्या 
चारित्र्यांत परिणत स्वरूपांत आढळणाऱ्या साधुत्वा- 
विषयीं त्यावेळीं त्यांची पूर्ण खात्री झाली होती. या 
लेखांत रानड्यांना ते विभूति म्हणून नोळखतात, 
एवढेंच नव्हे तर, त्यांना परमेश्वरी अवतारहि मानतात. 
गोखल्यांच्या या वैयक्तिक भावना सोडल्या तरी ज्यांचा 
ज्यांचा रानड्यांशीं चांगला परिचय होता त्या सर्वांनी 
एकमतानें रानड्यांच्या चारित्र्यांत असणाऱ्या साधुत्व, 


नव्हे, तर ज्या गोष्टींकरितां हें करावयाचें 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


आपण सतीचें वाण घ्यावयाचे तें 
त्या इतक्या महत्त्वाच्या 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


इंश्‍्वरनिष्ठा व सच्छीलता या गुणांना मान्यता दिली 
होती. आणि जीवनांत सदुगुणांना अनन्यसाधारण महत्त्व 
देणारी रानड्यांसारखी व्यक्तीच राष्ट्राला सुधारणेच्या 
मार्गावरून नेण्यास समर्थ ठरते. 

रानडे हे कोणी संन्यासी नसून विशुद्ध व श्रद्धाशील 
अंत:करणाचे गृहस्थच होते ही गोष्ट लक्षांत ठेवल्यास 
त्यांच्या साधुत्वाविषयींचा हा गोंधळ बराचसा कमी 
होईल. पुढील जन्मांत अधिक योग्यता प्राप्त होण्या- 
करितां इहलोकांतळें जीवन कतंव्यतत्परतेनें, सर्वांगीण 
व विशाल दृष्टिकोण ठेवून व्यतीत करावें असें 
रानड्यांचें ध्येय होतें.* 
नव्हती, पण जगताचे नैतिक नियमन हें एका सर्वश्रेष्ठ 
शक्‍तीकडून होत अस 
होता. या सवंश्रेष्ठ 
पुर्ण श्रद्धा असणें 


आहे. यावरून असें मात्र समजूं नयें कों रानडे हे 
केवळ दैववादी होते अथवा सं 


करणारे होते. उलट दैववाद म्हणजे अत्यंत दुष्ट असा 


न्यायवुद्धि अथवा शहाण' 
असें मानणें हें एका अर्थी ईश्वराचे अस्तित्व मुळांतच 
त्या ईश्‍वरी 
तुकविल्यामुळें व्यक्तींच्या व 
आवश्यक असलेला नवीन 


(सं. लेख- पृ. २ १२) 
दु:ख भोगण्यांत कां 
आहेत कीं त्यापुढे हें दुःव आणि हा त्रास 

(गोखल्यांची भाषणें- पान ७६७ 3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


तुकाराम व रामदास यांनीं घालून दिलेल्या निष्ठापूर्वक 
राष्ट्रसेवेच्या उदाहरणांचाहि झाला होता असें दिसतें. 
रानडे स्वत:ला भागववतधर्मानुयायी मानीत असत, हें 
प्रसिद्ध आहें. ज्या प्राथंनासमाजाचे रानडे हे एक अध्वर्यु 
होते तो पंथ इतर रूढ धर्मपंथांपेक्षां भागवतपंथाशींच 
अधिक जुळत होता. 

मानव प्राणी आणि दैवी इच्छा यांच्यामधील 
व्यवहार प्रत्यक्ष स्वरूपाचा असावा असें रातड्यांचें 
मंत असल्यानें रूढ श्रुतिस्मृतिपुराणें यांची निरपवाद 
बंधनकारकता त्यांना मान्य नव्हती. त्यांच्या मतानें 
आध्यात्मिकदृष्ट्या 


१५५ 


नेतृत्वावर श्रद्धा आणि स्वत:च्या दोषांचा परिहार 
करून गुणांची वृद्धि करण्याचा अखंड प्रयत्न इत्यादि 
पायर्‍या व्यक्‍तीच्या नैतिक उन्नतीस आवद्यक आहेत 
असें रानड्यांनीं सुचविले आहे. अशा तर्‍हेनें मोक्षप्राप्ति 
ही व्यक्‍तीच्या प्रयत्तावर अवलंबून असुन आपल्या 
मनाला असणार्‍या बंधनांची जाणीव हें त्या प्रयत्नाचे 
प्रारंभस्थान होय. हें ज्ञालें कीं आपला सारा आयुष्य- 
क्रम म्हणजे उच्चतर जीवन लाभण्याकरितां केलेला 
एक अखंड प्रयत्न होऊन बसतो. आपला पुन- 
जंन्मावरील विश्‍वास रानड्यांनीं स्पष्ट शब्दांत व्यक्‍त 
केला आहे, पण हा जन्म आपल्यास जेथें जीवनाचे 


अनुभव येतात व जेथें आपली परीक्षाहि होते अशा या 
जगाखेरीज दुसर्‍या कोणत्या तरी लोकांत मिळतो ही 
कल्पना त्यांना पूर्णपणें अमान्य होती. शिवाय त्यांच्या 
मतानें या जन्मांतील उच्च प्रवृत्तींच्या विकासामुळेंच 
अधिक उदात्त आणि उन्नत जीवनावरील आपला 
अधिकार सिद्ध होतो. आत्मसंतुष्टतेपेक्षां आत्मविस्ता- 
रावर, संन्यासापेक्षां कर्मयोगावर, गुणसंपत्तीवरील 
स्वामित्वापेक्षांगुणविकासावर भर देणें हाच रानड्यांच्या 


* आपण सारे ईश्‍वराचीं लेकरें आहोंत, म्हणून 
ईशवराचीच आज्ञा मानण्यास आपण बांधलेले 
आहोंत. भूतकालांतील अथवा वर्तमानकालीन 
सत्पुरुष हे कितीहि मोठे व आदरणीय असले, 
तरी आपण आणि ईश्‍वर यांच्यामध्यें येण्याचा 
अधिकार त्यांना नाहीं.” * 
अंतर्मुख वृत्ति, स्वतःच्या वैगुण्याची जाणीव, 

उच्चतर ध्येयाची विकासयुक्‍त कल्पना, परमेइवरी 


डड ाडतयनमयायाड डेन 


४. या पराधीनतेची आणि परावलंबनाची जागा सर्वे सत्ता उलथून पाडणाऱ्या वंडखोरीनें घेतली 
पाहिजे असें नाहीं. आपल्या हृदयांतील ईइवराची आज्ञा ऐकण्याचें स्वातंत्र्य हवें हें मात्र खरे. आजच्या किवा 
कालच्या महान्‌ व सुज्ञ व्यक्‍तींविषयीं आपण आदर बाळगणें हें उचित आहे; परंतु आपणांपैको उच्चनीच 
अशा साऱ्यांच्या हृदयांत जें दैवी तत्त्व-परमेश्‍वर-आहे, त्याच्या आणि आपल्यामध्यें त्यांनीं येतां कामा नये. 
या अर्थानिंच आपल्यामध्ये स्वाभिमान-अथवा आपल्यामधील दैवी अंशाचा अभिमान- बाणविण्याचा प्रयत्न 
झाला पाहिजे. हें स्वाभिमानाचे रोपटे फार नाजूक असून त्याची वाढ होण्यास वर्षानुवर्षे लागतात. पण ती 
करण्याचें सामर्थ्यं आपल्यांत आहे, आणि तें आपलें स्वत:विषयींचें एक कतंव्यच आहे. सर्वे मानवी सत्तेचा 
मान ठेवा, धर्मसंस्थापक अथवा धमंग्रंथ यांच्याविषयीं आदर बाळगा, परंतु हा आदर आणि मान आपल्या 
विवेकाच्य़ा शिकवणीच्या- आपल्या हृदयांतील देवी संदेशाच्या- आड येऊं देऊं नका. 

(सं. लेख- पू. १९४) 

५. आतां याविषयीं नवीन विचार सांगावयाचा म्हणजे असा कों आपल्या स्वत:पेक्षा अधिक महान्‌ 
अशा ईश्‍वरी शक्‍तीच्या नेतृत्वाखालीं या कर्मावरहि सत्ता मिळवून योग्य प्रकारचें वळण मिळालेल्या माणसाला 
त्यावर मात करतां येणे शक्‍य आहे. हें आपल्यास आपल्या दररोजच्या व्यवहारांतहि दिसते, आणि आपल्या 
धमंग्रंथांतूनहि नियति अथवा दैव हीं आपल्या प्रगतीच्या आड क्वचितच येतात, मात्र आपण कर्भयोगाचें 
आचरण निष्ठेने केलें पाहिजे, असें सांगितळेलें आढळेल. कर्माविषयींची चुकीची समजूत नाहींशी करणें हें फार 
कठिण आहे हें मला मान्य आहे. कदाचित्‌ तें इतर कोणत्याहि गोष्टीपेक्षां अधिक कठिण असेल. परंतु तें झालें 
पाहिजे. या पिढींत अथवा या जन्मांत न साधलें, तर पुढील पिढ्या किंवा जन्म खर्चे करावयास हवेत. कारण 
त्याखेरीज आपली संपुर्ण उन्नति साधणार नाहीं. (सं. ह -ऱ्ी लेख- पृ. १९५) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१५६ 


तत्त्वज्ञानाचा वीजमंत्र होता". 
हें तत्त्वज्ञान व्यक्‍तीच्या आध्यात्मिक जीवनापुरतेंच 

मर्यादित नसून त्याचें क्षेत्र विस्तृत होतें हें रानड्यांच्या 

भाषणांतील खालील उताऱ्यावरून स्पष्ट होईल. 

“ आध्यात्मिक बाबतींत, आणि कांहीं अंशीं 
ऐहिक बाबतींतहि, मनुष्याची खरी योग्यता 
त्याच्या ऐहिक वैभवावरून ठरविण्यांत येत नसून 
त्याची स्वतःची उन्नति किती झाली आहे अथवा 
उन्नत आणि व्यापक जीवनाच्या दृष्टीनें उत्तरो- 
त्तर त्याला किती प्रगति करतां येईल यावरून 
ठरविण्यांत येते. परकोयांच्या अनुग्रहाने मिळणारी 
स्वतंत्रता ही परिस्थितीने आपल्यावर लादलेली 
सवलत होईल. ती खरी आपली नव्हे. तो केवळ 
अनपेक्षित लाभ असून स्वप्रयत्नानें केलेली खरी 
प्रगती नव्हे.” * 

रानड्यांच्या व्यक्तित्वांत खासगी आचरणाकरितां 
राखून ठेवलेला वेगळा आणि सावंजनिक धोरणाकरितां 
खुला ठेवलेला निराळा, सामाजिक सुधारणेक रितां 
एक व राजकीय चळवळीकरितां दुसरा, जिव्हाळयाच्या 
माणसांच्या स्वागताक रितां अथवा विरोधकांना खोड्यांत 
घालण्याकरितां, असे वेगवेगळे कप्पे नव्हते. मानवी 
जीवनाच्या देवी हेतृविषयीं त्यांना योग्य जाणीव होती, 
व आपल्या कामाशीं संबंध आलेल्या सर्व क्षेत्रांतुन हें 
कार्य पार पाडण्याचा त्यांनीं आयुष्यभर प्रयत्न केला. 
रा. ब. जोऱ्यांनीं म्हटल्याप्रमाणे “ रानडे हे कोणी दैवी 
प्रेरणा झालेले प्रेषित अथवा द्रष्टे नसले, तरी त्यांची 


६. ही परिषद आणि हिच्यासारखीं इतर संमेलने यांचें खरें 
कांहीं जबाबदारी असून ती पार पाडणें हें आपलें कतंज्य आहे, अ 
शारीरिक सामर्थ्य हीं त्याकरितांच आहेत हें पटवून देणें हें होय. हा 
आणि मला वाटतें या गोष्टींचा गंभीरपणे विचार कहू लागल्यास प्रत्ये 
आपल्यास भरपाई करावयाची आहे अश्ी जाणीव येथे जमलेल्यांपैकीं 
हजर असणें श्रेयस्कर आहे. मग आपल्यापुढील कार्यक्रमांतील एखादी 


७. परंतु जेव्हां देशाच्या निरनिराळया भागांतील असंख्य लो. 
बदल व्हावयास पाहिजे असें मनापासून वाटतें आणि प्रत्येकजण 
प्रयत्न करितो तेव्हां त्यांच्या त्या इच्छा आणि त्याकरितां त्यांनीं चालविलेली धडपड 


क्वचितच घडते. 


की 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | र 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 1 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टें-ऑक्टो., १९९३ 


श्रद्धा व आश्यावाद त्याप्रकारचा होता, आणि याच 
श्रद्धेने आणि आशावादानें त्यांनीं जन्मभर कार्य 
केलें. ” 

रानड्यांच्या जीवितकार्याच्या मागे प्रामुख्याने 
असलेल्या या नैतिक व मानवी प्रेरणांचे ज्यांना 
ग्रहण होणार नाहीं व महत्त्व पटणार नाहीं, त्यांना 
रानड्यांनीं भारतीयांच्या जीवनांत मूलगामी आणि 
व्यापक अक्ला सुधारणा करण्याचा जो यत्न केला 
त्याचें खरें ओचित्य समजणार नाहीं. हिंदुस्थानचे 
स्वातंत्र्य आणि प्रगति ह्या प्रश्‍नांच्या ऐतिहासिक 
आणि नेतिक स्वरूपाची कल्पना रानड्यांपुर्वी यथाथं- 
पणें कोणत्या भारतीयाला आली असेल तर ती 
राजा राममोहन राय यांनाच होय. राजा राम- 
मोहन राय हे हिंदुस्थानांतील सुधारणेच्या सार्‍या 
संघटिद चळवळीचे जनकच होत. या दोन व्यक्तींचा 
प्रत्यक्ष असा संबंध आला नसला तरी रानड्यांना 
राजा राममोहन राय यांच्याविषयी भादर वाटत असे 
हें उघड आहे. या दोघांचाहि एकच प्रयत्न सतत चालूं 
असे. तो म्हणजे मानवी जीवनाचा कोणताहि विशिष्टं 
आणि तात्कालिक भाग घेतला तरी त्यांतून खोल दैवी 
हेतूच कसा सिद्ध होतो हें पाहणें हा होय. ज्याला 
रानड्यांच्या शिकवणुकीचें रहस्य समजावन घेऊन 
आपल्या शक्‍तीप्रमाणें तिचें अनुकरण करावयाचें असेल 
त्याला, बौद्धिक दृष्ट्या तरी, मनृष्याचें जीवन व त्याचें 
कर्तव्य याविषयींची रानड्यांची ही जी उदात्त कल्पना 
आहे तिच्याशीं समरस होणें आवश्‍यक आहे. 


कार्य म्हणजे प्रत्येक माणसास आपल्यावर 
पले जीवित आणि आपल्यास लाभलेले 
च विचार माझ्या मनांत अनेक वेळां येतो, 
काच्या मनांत येत असेल. भूतकाळाबद्दल 
ज्यांना ज्यांना झाली असेल त्यांनींच येथें 
बाब त्यांना मान्य नसली तरी चालेल. 

न (सं. लेख- पृ. २१३) 
कांना आपल्या सामाजिक परिस्थितींत 
1 आपआपल्या स्थानीं तो घडवून आणण्याचा 
सफल होत नाहीं असें 
(सं. लेख- पृ. २०९-२१०) 


> हि) धि. 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


१५७ 


रानड्यांची कार्यपद्धति 


माझ्या तत्त्वज्ञानांतील 
उद्घारभूमि आहे, आ 
गोष्टी होत. 


राजकारण, समाज वा धम; 


वा शांतता, यांपै 
आपल्या मार्गामधील अडचणींचा परिहार करून आ 


देशाचा उद्धार करण्याचें कार्ये ज्यांनीं अंगावर 
घेतलें आहे. अशा राष्ट्रनेत्यांच्या बोलण्यांत दोन 


गोष्टींचा उच्चार वारंवार झालेला आढळतो. आपला 


देश हीच जगाची खरी उद्घारभूमि आहे, आणि ईइवरानें 
किरितां नियोजिला 


आपला समाज हाच या उद्घारकाय 
आहे या त्या दोन गोष्टी होत. अशा तऱ्हेची मनोवृत्ति 
साधारणपणें निरपेक्ष स्वदेशसेवेपेक्षां आपल्या वंशा- 
संबंधीं वाटणाऱ्या दुरभिमानावरच अधिष्ठित झालेली 
असते. रानडे हे हिंदुस्थानांतील सुधारणेच्या चळवळीचे 
एक प्रमुख नेते होते, आणि वर सांगितलेल्या दोन 
गोष्टींवरचा आपला दृढ विश्वास त्यांनीं प्रकट केला 
होता; म्हणून वरवर पाहणाऱ्या कोणाहि माणसाची 
समजूत रानडे हे पुनः एकदां राष्ट्रजागृति करण्याच्या 
या दोन ठराविक साधनांचाच अवलंब करीत आहेत 
अश्लीच झाली असती. पण हदी जनतेकडे ईश्‍वराने 
सोपविलेल्या विशिष्ट कार्याविषयींची रानड्यांची श्रद्धा 
ही केवळ जनतेस आपलेसें करून घेण्याच्या नेहमींच्या 
युक्‍तीपेक्षां वेगळी आणि अधिक अर्थपूर्ण होती हें दाखवून 
देणें फारसें अवघड नाहीं. परंतु ती तक्षी नसून लोकांच्या 
आत्मप्रीतीच्या भावनेस आवाहन करून राष्ट्रजागृति 


करण्याची एक युक्‍तीच होती असें जरी म्हटलें, तरी 
रानड्यांनीं तद्वारां हिंदुस्थानच्या नवजीवनाचा पायाच 


दोन गोष्टींवर माझी अविचल श्रद्धा आहे. हा आपला देश हीच जगाची खरी 
णि हिंदी जनताच त्या उद्घारकार्याकरितां ईशवरानें नियोजिलेली आहे याच त्या दोन 
९९ 


( सं. लेख- पृ. १२५-१२६) 


व्यापार, उद्योगधंदे वा ललितकला; शास्त्र, वाड्मय वा कला; युद्ध 
कीं कोणतेंहि क्षेत्र घेतलें, तरी मनुष्यालाच, व्यक्तिश: अथवा सामुदायिकरीत्या, सवपमललाने 

ति त हक र 1 ९ 
पले सामथ्ये वाढविलें पाहिजे. 


( सं. लेख- पृ. २३१-२३२ ) 


आपण चालविलेल्या झगड्यांत आपल्यास यश मिळेल 
अशीं खात्री वाटत नाहीं. तोंपर्यंत त्यांच्या केवळ 
सुधारणाविषयक कतंव्यबुद्धीला केलेलें आवाहन निष्फळ 
होण्याचाच बराच संभव असतो. जितकी अध:पाताची 
गर्ता अधिक खोल, तितकी शतकानुशतकांच्या अवनतीने 
निर्माण झालेली पराभूततेची भावना व तदनुषंगिक 
जडता घालविण्याची आवड्यकताहि अधिक. भारतीय 
जनता गेल्या शतकाच्या मध्यकालीं पराकाष्ठेच्या 
अगतिक स्थितीस पोहोंचली होती, आणि स्वतःला 
आलेल्या या अगतिकतेच्या कारणांसंबंधींचें त्यांचें भेजातं 
भविष्यकालाविषयींच्या त्यांच्या नैराव्याइतकेंच घोर 
होतें. अद्या स्थितींत कोणत्याहि अव्वल दर्जाच्या 
सुधारकाग्रणीचें अथवा द्रष्ट्याचें पहिलें काम म्हणजे 
स्वदेशबांधवांच्या, निदान त्यांतील सुक्िक्षितवर्गाच्या 
अंतःकरणांत तरी आश्यावाद निर्माण करणें हेंच होय. जेथें 
भम जाव नाहीं, तेथें कर्तव्याच्या हांकेसहि र ओ' 
मळत नाहीं. मं 

हीं. आश्यावादाच्या या संदेशाची घोषणा, 


पुढील कतेव्यें आणि जबाबदार्‍या यांविषयींची आपली 
योजना लोकांपुढे मांडण्याच्या आधींच, रानड्यांनीं 
केली, यांत राष्ट्रांच्या उद्घाराच्या इतिहासाचे आपलें 
अचूक ज्ञान त्यांनीं प्रकट केलें. 


भारतीय संस्कृतीच्या उत्कर्षापकर्षाच्या प्रदीघं 


घातला ही गोष्ट कोणालाहि अमान्य करतां येणार धी र 

नाहीं- | ड्‌ पा नाना असे एकदोन विशेष आढळले कौं 

जोपर्यंत जनतेला स्वतःची प्रगति करण्याकरिता ज्यामुळे हिंदुस्थानच्या अनन्यसाधारण अश्या माडीचा 
मुकमा पोक मराठीचा विकास: ७.८ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 
, वाई 


१५८ 


भूमिकेविषयींची त्यांची श्रद्धा दृढ झाली.' हिंदुस्थानाला 
विविध संस्कृतींचें संगमक्षेत्र असें अगदीं यथार्थपणे म्ह्णतां 
येईल. मूळची आय संस्कृति ही या चित्रांतील पाइवंभूमि 
माणि बराच मोठा भाग आहे असें म्हटल्यास मुसलमानी, 
बोद्ध व ख्िस्ती संस्कृतींनाहि त्यांत महत्त्वाचें स्थान 
मिळाल्याचे दिसतें. अनेक संस्कृतींच्या या साहचर्याचें 
पर्यवसान स्वाभाविकपणेंच सहिष्णुता आणि तडजोडीची 
वृत्ति बाणण्यांत झालें आहे. अधूनमधून, लक्षांतहि न 
येतां, पण तितक्‍याच निड्चितपणें संस्कृतींची ही 
सरमिसळ व एकीकरण चालूं आहे. या भिन्न संस्कृतींच्या 
मिश्रणानें तयार झालेल्या सर्वमान्य अज्ञा मानवी 
संस्कृतीच्या संवर्धनाची विशिष्ट भूमिका या देशाकरितां 
योजलेली आहे. आपल्या सर्व कृतींच्या द्वारें या नियोजित 
कार्यास आपल्या परिस्थितींत शक्‍य तें साहाय्य 
आपल्यास करावयाचें आहे. 


या आशावादास पुष्टि देणारा भारतीय इतिहासाचा 
दुसरा एक विशेष असा कीं भारतीय जीवनाचा विकास 
इतर देक्ांच्या मानानें निविघ्त व अखंडपणे चालला 
आहे. बाहेरून होणारीं आक्रमणे व अंतर्गत अश्शांतता 
हिंदुस्थानाला अगदीं अपरिचित आहेत असें नाहीं; 
परंतु इतर प्राचीन देशांशीं तुलना करितां हिंदुस्थानां- 
तील अखंड अशी शांतता व प्रगति विस्मयकारक 
आहे. भारतीय संस्कृतींत असलेल्या या चिवट जिवंत- 
पणाचें मूळ परिस्थितीशीं जुळवून घेण्याच्या जनते- 
मधील वृत्तींत आहे. आपले सध्यांचे आचारविचार 
मूलतः चुकीचे आहेत हें मान्य करण्याची त्यांची 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


तयारी नसली, तरी बदलत्या परिस्थितीशी या आचार- 
विचारांचा मेळ घालण्यास ते सदैव तयार असतात. 
मानवी स्वातंत्र्याचे आणि विझववंधृत्वाचें स्वप्न सत्य- 
सृष्टींत उतरविण्यास भारतीयांच्या या अनन्यसाधारण 
विशेषाची मुह्याम जोपासना केली पाहिजे. 


वतमानकालीं घडणाऱ्या अनेक तात्कालिक घडा- 
मोडींच्या मार्गे सामान्य जनांना न उमगणारा असा 
कांहीं भाग आहे हें कळण्यास माणसाची दृष्टि अधिक 
दुरगामी असावी लागते, व तिला युगांचा नसला तरी 
शतकांचा विचार एकदम करण्याचें सामर्थ्यं असावें 
लागतें. परकीयांनीं पुनः पुन: केलेल्या आक्रमणामुळे 
सर्वेच भारतीयांची मनें तात्काळ उद्वेगाने आणि शरमेने 
भारावतात. आपल्या मनाच्या कोठल्याहि भागांत अज्ञा 
भावनांना स्थान न देण्याइतके रानडे देशभक्तिशून्य 
खास नव्हते. इतिहासकार म्हणून हिदी आणि परकीय 
लोकांमधील एखाद्या अयशस्वी लढ्याचें वर्णन कराव- 
याचा प्रसंग त्यांना येता, तर आपल्या देशबांधवांच्या 
पराभवाचे वणंन त्यांनीं होसेने केलें असतें असें मुळींच 
नाहीं. एखादें प्रत्यक्ष आक्रमण देशावर झालें असतें तर 
त्यांच्यामधीळ मराठ्याचे रक्‍त सळसळल्यावांचून राहिलें 
नसतें. या गोष्टी खऱ्या असूनहि, शक्‍य तों सर्व 
प्रतिकार करून एका झगड्यांत भपयश आल्याने पुढील 
झगड्याची तयारी करण्याच्या दृष्टीने, झालेल्या लाभ- 
हानीचा विचार करतांना सर्व परिस्थिति लक्षांत 


घ्यावी लागते. अश्या वेळीं आपल्या समाजांत जी 


सात्‌ करीत क्रान्तीशिवाय 
दय येथच झाला, आणि आतां पुन: येथेंच ईश्‍वरी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


नवीन लोकांची भरती झाली तिचाच केवळ विचार 
करून भागत नाहीं; तर परकीयांनी आपल्या व्यवित- 
गत आणि सामाजिक जीवनांत ज्या नव्या पद्धति 
आपल्याबरोबर भाणलेल्या असतात त्यांचाहि विचार 
करावा. लागतो. 

आजच्या घटकेला जें यशस्वी ठरलें असेल त्या 
साऱ्याचा गौरव करावयाचा या वृत्तीपासून रानडे 
सर्वथैव अलिप्त होते. आर्यांच्या संस्कृतीवर अधिक 
आक्रमक अश्या इतर संस्कृतींचें वर्चस्व झाल्यावेळींहि 
त्यांना वेदकालीन संस्कृतीविषयीं आदरच वाटे. परंतु 
प्रतिकूल परिस्थितीमधील चांगल्या गोष्टींकडेही काना- 
डोळा. करणें त्यांच्या हातुन होत नसे. स्वतः: आ्यलोक- 
सुद्धां एकेकाळीं परकीय आक्रमकच असून त्यांनीं येथें 
वसाहती केल्या ही गोष्ट लक्षांत घेतां गतकाळाकडे 
पाहून कालचे शत्रु ते आजचे शेजारी, मित्र, अथवा 
बांधवच होतात ही नेहमींच्या प्रत्ययाची गोष्ट मान्य 
करणें त्यांना जड वाटलें नाहीं. यशस्वी शत्रूकडून योग्य 
तो बोध आपल्या जित बांधवांचें सामथ्यं वाढावें या 
दष्टीनें घ्यावयास त्यांची तयारी असे, आणि यापेक्षांहि 
अधिक म्हणजे इतिहासाच्या पडद्यावर दिसणाऱ्या 
अनेक घटनाचित्रांच्या हालचालींच्या पाठीमागें असणारें 
अखंड सूत्र जें इतर पूर्वग्रहदूषित किवा संकुचित दृष्टीच्या 
लोकांस दिसत नसे तें त्यांना दिसे. या दृष्टीनें हिंदुस्था- 
नच्या कांहीं भागांवर जें मुसलमानांचे राज्य झालें, 
आणि जी गोष्ट कांहीं लोकांना सर्वस्वी निर्भेळ अशी 
आपत्ति वाटते त्यांतसुद्धां रानड्यांना कांहीं अनुकूल 
गोष्टी दिसल्या. मुसलमानी सत्तेनें कला, उद्योगधंदे 
आणि संस्कृति यांवर जे कांहीं परिणाम झाले ते जरी 
बाजला ठेवले तरी हिंदुस्थानचे जे भाग एरवीं विलग- 
विलगच राहिले असते ते राजकीय दृष्ट्या तरी एक 
झाले हा फायदा झाला. मुसलमानांच्या आक्रमणाला 
जेवढा कांहीं संघटित असा प्रतिकार हिंदूंकडून ज्ञाला 
त्यामध्येंहि व्यापक झ्ासनसंस्थेच्या जाणिवेचीं बीजें 
आढळून येतील. अक्योकाच्या कालानंतर फक्त 
अकबराच्या कालींच हिंदुस्थानांत बर्‍याचशा भागावर 
एक राजसत्ता नांदत होती. हिंदुस्थानच्या राष्ट्रोयत्वाच्या 
विकासांत मुसलमानांचे आगमन आणि राज्य यांचा 
भाग महत्त्वाचा आहे, व ही गोष्ट आर्यसंस्कृतीविषयींचा 
आपला अंभिमात किंवा मराठ्यांची उत्कट देशभक्ति 


अनुक्रमणिका 


१५९ 


न विसरतांहि रानडे मान्य करूं शकत. 

रानड्यांची हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश राजवटीसंबंधानें 
जी वृत्ति होतो तीमधूनहि निराशेच्या परिस्थितींत 
सुद्धां कांहीं आशादायक विशेष नेमके शोधून काढण्याचे 
त्यांचें सामथ्ये दिसून येतें. ब्रिटिश्ञांच्या आक्रमणाच्या 
पद्धति किवा राज्य करण्याचें तंत्र यांवर रानड्यांनीं 
केलेल्या टीकेपेक्षां अधिक भेदक व समर्पक टीका करतां 
येणें शक्‍य नाहीं. असें असुन या नव्या घटनेंतील चांगली 
बाजू मान्य करण्यास ते केव्हांहि तयार असत. व्यापक 
अर्थाचें राजकोय ऐक्य, किंबहुना साधें राज्यकारभार- 
विषयक ऐक्यहि ब्रिटिश राजवटींत जेवढे प्रस्थापित 
झालें तितकें त्यापूर्वी कधींच झालें नव्हतें. हें राज्ययंच 
आपलें नाहीं किवा निर्दोष नाहीं हा मुद्दा येथें अप्रस्तुत 
आहे. या राजवटींत सर्वांवर सारख्याच प्रमाणांत लांदलें 
गेलेले दास्य एका दृष्टीनें उपकारकच झालें, कारण 
त्यामुळे आपण सारेंच लोक सारखे व एकच भआाहोंत 
ही राष्ट्रीय भावना आपल्या आचारांत व विचारांत 
दिसून येऊं लागली, रानडे आणि इतर तत्कालीन 
पुढारी यांनीं ज्याला चालना देण्याचे विशेष प्रयत्न 
केले, त्या हिंदी राष्ट्रीयत्वाचा जन्म या प्रकारच्या 
घटनेंतून झाला आहे. परकीय सत्तेखालीं वैयक्तिक 
कतृंत्वाला व विकासाला फार थोडा वाव मिळतो असें 
ज्यांना वाटे त्यांना सरव जनतेच्या अडचणी व तेथें कार्ये 
करण्यास असलेलें विशाल क्षेत्र यांकडे बोट दाखवून ते 
उत्तर देत. त्यांचे मत असें होतें कीं देशाविषयींचा आपला 
अभिमान किवा आपल्या अंगचे कतृंत्व यांना राज्य- 
कारभारांतच वाव आहे असें नसून त्यांचा ओघ भापण 
जनतेच्या हिताकडे वळविल्यास शेंवटीं एक दिवस 
जनता हीच राजसत्ता होऊन बसेल. याच दूरदर्शी 
आणि सखोल अशा हिंदी परिस्थितीच्या ज्ञानाच्या 
प्रकाशांत रानड्यांनीं स्वतः कार्य केलें व इतरांस तें 
करण्यास प्रोत्साहन दिलें. 

एकंदर मानवी झगड्याचा हिंदुस्थानांतील जो 
भाग आहे त्याच्या अखेरच्या निणयासंबंधीं रानड्यांची 
वृत्ति आशेची असे. हा त्यांचा आश्यावाद दुर्बळ 
माणसाच्या केवळ मनोराज्यासारखा नसुन हिंदुस्थानच्या 
इतिहासांतील सुक्ष्म अंतर्गत प्रवृत्तींच्या अभ्यासावर 
आधारलेला होता. परंतु रानड्यांचा विशेष हा की त्यांनीं 
दिलेली कतंव्याची हांक या झगड्याच्या निणेयाकडे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रण 


पाहून दिलेली नव्हती.” एखादा झगडा प्रतिकूल 
परिस्थितींत करावयाचा असला तरी तें कांहीं तो 
अजिबात सोडून देण्याचें कारण होऊं शकत नाहीं. 
आपलें स्वत्व कायम राखणें आणि अनिष्ट शक्‍तींचा 
हल्ला परतविणें यांकरितां केलेला प्रयत्न, फल न 
मिळालें तरीसुद्धा राष्ट्राला संजीवन देऊं शकेल. त्यामुळें 
तात्कालिक फलप्राप्ति कदाचित्‌ होणार नाही, परंतु तो 
करणारांची सुधारणा खास होईल, आणि अखेर तिलाच 
महत्त्व आहे. औद्योगिक प्रगतीसारख्या क्षेत्रांतहि 
परकीयांच्या या बाबतीतल्या श्रेष्ठत्वामुळें आपण 
क्रियाशून्य होतां कामा *नये. आपल्यामधील बलाबलाचें 
चांगलें ज्ञान करून घेऊन सबल बाजूचा जास्तींत जास्त 
उपयोग करून घेऊन दुर्बलतेवर विजय मिळवण्यांतच 
खरा पुरुषार्थ आहे. 

इंग्लंडसारख्या प्रगतिपर राष्ट्रांशी संबंध आल्याने 
आपणांस स्वतंत्र व प्रगतिपर जीवनक्रम आंखणें शक्‍य 
झालें आहे. अशा वेळीं ध्येयसिद्धीस खुल्या असलेल्या 
आपल्या आवडीच्या सव क्षेत्रांतून, उपलब्ध असलेल्या 
सवे साधनांच्या साहाय्यानें काय करण्यास झटणें हें 
प्रत्येक नागरिकाचे कतंव्य आहे. रानडे जीवनाकडे धर्म- 


२. या प्रयत्नांत आपल्यास अपयश येईल, कदाचित्‌ भलतेंच कांह 
आपलें अपरिमित कल्याण होईल, आणि अपयझ्यापासून धडे मिळतील. 
आणि त्यांतून आपली तेवढी सुटका व्हावी असें आपल्यास म्हणतां येणार नाहीं. 

३. हा झगडा प्रतिकूल आणि विषम परिस्थितींतला आहे यात शंका ना 
यांच्यामधील म्हणतां येईल. तरीहि तो चालविला पाहिजे. जे या झगड्यांत गंत 
योग्य दिशेनें चालला आहे कों नाहीं, किवा त्याची गति पुरेश र 


- ४. औद्योगिक शिक्षण व तेंहि सर्वोत्तम शिक्षकांपासुन, घेण्याचे प्रत्यक्ष कार्य 
करितां नियोजिलें आहे. आपण आतांपर्यंत बरीच प्रगति केली आहे. क 
आणि आपली जमीन तो माल निर्माण करण्यास समर्थ नसेल तेव 

' सहकार्याच्या तत्त्वावर भांडवल व मजूर यांची संघटना आपल्या 
पूर्ण होऊन दुसऱ्यांची मदत लागेनाशी होईपर्यंत परदेशी तज्ज्ञ 
पाहिजे. आपण फार कालपर्यंत विश्रांति घेतली, आतां नवीन क 
शरीराला अधिक कष्टाच्या, पण प्रामाणिक कामाची संवय ला 
आपल्यास शिकावयाचा आहे, आणि तो शिकणें अथवा 


अथवा अपयश अवलंबून आहे. 


] ५. ते नेहमीं म्हणत, ' औदासीन्य हा या कालांतला मोठा ज्ञाप आहे. ! 
चाललीं असतीं, कार्यशक्ति अमार्गाला लागलेली सुद्धां चालली 
उद्वेग येई. त्यावर जय मिळवणें त्यांना फार कठिण वाटे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


निष्ठेच्या दृष्टीनें पहात असल्यानें त्यांना उदासीन 
वृत्तीच्या लोकांची फार चीड येई.* आधुनिक संस्कृती- 
मुळें जीवनांत नवनवीन संधी मिळतात, पण उदासीन 
क्रिवा आळशी लोकांना त्याचा काय फायदा ? स्वातंत्र्य 
व सुधारणा हवी असणार्‍या कोणालाहि जबाबदारीची 
सतत जाणीव, सहकार्य व परिश्रम या गोष्टी अत्यंत 
आवश्यक आहेत. 

नाथिक संघटनेच्या सुधारलेल्या पद्धतीनें आधूनिक 
राज्यसंस्थेच्या स्थैर्यास व प्रगतीस कशी मदत होते 
याची रानड्यांना चांगलीच कल्पना होती, म्हणून 
औद्योगिक सुधारणेकडे आपलें तें एक कर्तव्य आहे या 
दृष्टीनें पाहण्याचा ते उपदेश करीत. रानड्यांचें परि- 
स्थितीचे हे अवलोकन व तीवर त्यांनीं सुचविलेले 
उपाय किती अचूक असत याची जाणीव त्यांच्या सम- 
कालीन लोकांसहि ज्ञाली असणें शक्‍य नव्हतें. या 
कार्यांत राजकीय आणि धामिक मतभेदांना कांहींच 
स्थान नव्हतें. आपली स्वतःची स्थिति सुधारत असतां- 
नाच समाजाची स्थिती सुधारण्याचे श्रेय या औद्योगिक 
कार्यानें मिळत असे. आतां औद्योगिक सुधारणेचे जे 
शिखर आपणांस गाठावयार्चे, त्याचें यशापयश उत्पा- 


हीं होईल, परंतु केवळ प्रयत्नानेंहि 
हाच साऱ्या प्रगतीचा नियम आहे 
(सं. लेख-पृ. २३६) 
हीं; भगदीं हत्ती आणि मुंगी 
ले आहेत त्यांना वेळोवेळीं तो 
ही आहे कों नाहीं एवढेंच पहावयाचे आहे. 
(अ. निबंध- पृ. ९५) 
देवानें आतां आपल्या- 
च्च्या मालाची सुधारणा झाली पाहिजे 
हां त्याची बाहेरून आयात केली पाहिजे. 
स करावयास हवी, आणि आपलें शिक्षण 
आणि यंत्रसामग्री जरूर तेवढी आणविली 
माळा आपण हात घातला पाहिजे, आणि 
वावयास पाहिजे, हाच सामाजिक सदगण 
डावलणें यावर या लढ्यांत आपल्यास मिळणारें यश 
(अ. निबंघ- पू. ११३-११४) 
चुकीचीं मतें एकवेळ त्यांना 
असती, परंतु या भोदासीन्याने त्यांना अत्यंत 
( गोखल्यांची भाषणें- पृ. ७७७ ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


दनाच्या सध्यांच्या पद्धतींत इष्ट तो बदल करण्यावर 
आणि उपलब्ध सामग्रीवर अवलंबून असतें हें खरें. पण 
उपलब्ध असतील त्या साधनांचा अधिकांत अधिक 
उपयोग करून घेतल्याने दारिद्रय कमी होईल, राष्ट्रीय 
संपत्तीची वाढ होईल, आणि त्याचबरोबर राजकीय 
पदवीहि उंच होईल. रानड्यांच्या किंवा त्यांच्या 
मागाहूनच्या पिढींतील कोणत्याहि राजकीय लेखकाला 
राष्ट्रीय प्रगतीस आव्यक असलेल्या आधिक पायाचें 
महत्त्व इतकें उमगले नव्हतें. 

औद्यो गिक क्षेत्रांतसुद्धां अगदीं सर्वोत्कृष्ट परिस्थिती 
अनुकूल नसली तरी निराश होण्याचें कारण नाहों असें 
रानडे म्हणत. सरकारची आवड्यक तेवढी सहानुभूति 
नसली, जरूर तें आवश्यक भांडवल मिळवणेंहि कठिण 
असलें, काम करणारे लोक असावे त्यापेक्षां कमी कार्य- 
क्षम असले, तरी या परिस्थितीवर उपाय म्हणजे नुसती 
कुरकुर अथवा क्रियाशून्यता नसून मिळतील त्या साध- 
नांच्या साहाय्यानें पुढें पाऊल टाकणें हाच होय. परि- 
स्थिति शक्‍य तेवढी सुधारावयाची, आपल्या ध्येयाच्या 
दिशेने उपलब्ध सामग्रीचा शक्‍य तेवढा उपयोग करून 
घ्यावयाचा हें रानड्यांच्या कार्यपद्धतीमधील मूलभूत 
तत्त्व होतें. त्यांचें स्वतःचें जीवन इतकें आपल्या उप- 
देशास धरून असे कीं त्यांच्या संगतीनें कार्यं करणार्‍या 
कोणालाहि त्यांचें शक्‍य तों अनुकरण करण्याशिवाय 
दुसरा मार्गच नसे. जेव्हां रानड्यांनीं वरील विचार 
प्रथम व्यक्‍त केले तेव्हां त्यांच्या पुढ आथिक प्रश्‍नच 
असला तरी व्यवहारांतील वागणुकीसंबंधींचा हा नियम 


६. आपल्यास मुख्यतः टाळावया 
या परिस्थितीची ज 
ठेवन, कीं भापल्यास जे साधाय 


जास्तींत जा हणजे ल 
करून तिला चालना देणें एवढच होय. 


७. विशिष्ट सत्ता भ' 


स्त शक्‍य म्हणजे लोकांत त्याची इच्छा आ 


१६१ 


आथिक क्षेत्राबाहेरील गोष्टींसहि लागूं होता हें स्पष्ट 
आहे. 

कोणत्याहि कार्यांत वेळोवेळीं येणाऱ्या अडचणी 
म्हणजे कतृत्व व पराक्रम यांना दिलेलें आव्हानच होय. 
या वृत्तींचा परिपोष करण्याची मुळांतच आवश्‍यकता 
आहे ही गोष्ट रानड्यांतीं पुरेपूर ओळखली होती. 
अपयक्षानें रानडे कधीं खचून गेले नाहींत; कों मिळा- 
छेलें फळ फार अल्प म्हणून कधीं निराश झाले नाहींत; 
मात्र टाकलेलें प्रत्येक पाऊल प्रगतीच्या आकांक्षेला 
आणि कतृंत्वाच्या भावनेला पोषक असल्याची त्यांची 
खात्री व्हावी लागे. मंदगतीनें झालेली प्रगति टिकाऊ 
स्वरूपाची होते आणि रानड्यांच्या मतें भारतीय 
समाजाचा हा एक विशेष गुणच होता. परंतु या मंद- 
गतोचें रूपांतर सुस्तपणांत होऊं नये, किवा पुराण- 
प्रियतेचें पर्यवसान गतिशून्यतेमध्ये होऊं नये म्हणून 
प्रगतीची ज्योत प्रज्वलित ठेवून कर्तृत्वाची आकांक्षा 
जागृत ठेवणें फार महत्त्वाचें होतें.” या वृत्ति जागृत 
ठेवण्यास प्रत्यक्ष कार्यासारखें दुसरें साधन नाहीं. 
म्हणूनच प्रत्यक्ष कार्य करणारांमध्ये विचारविषयक 
कांहीं उणीवा असल्या तरी अत्यंत सहिष्णु वृत्तीने 
रानडे त्यांच्याकडे पहात. 

रानडे हे पक्के परंपरावादी होते. या म्हणण्याचा 
अर्थ एवढाच कीं परंपरा आणि परिस्थिति यांचा 
मोठमोठ्या क्रान्तिकारक सुधारकांवर अथवा विचार- 
वंतांवरहि अपरिहायंपणें होणारा परिणाम त्यांना 
मान्य असे. या जगांत कोणीहि स्वयंभू असत नाहीं 


व ची गोष्ट म्हणजे अव्यवहायं गोष्टींच्या पाठीमागें लागणें ही होय, . . 
एणीव झाल्यावर ती सुधारण्याकरितां प्रयत्न करावयाचा तोहि ही गोष्ट पक्की लक्षांत 
चें तें एका वर्षांत अथवा एकाच पिढींत साध्य होईल असें नाहीं. आपल्यास 
णि प्रवृत्ति उत्पन्न करणें, आणि तद्विषयक चळवळ सुरू 


(अ. निबंध- पू. १८५) 


थवा संपत्ति यांचा लाभ हेंच कांहीं आपलें ध्येय नव्हे. ती साध्य करण्याचा प्रयत्न 
त्नांत भावनांचा आणि बुद्धीचा विकास व विस्तार झाल्यानेंच आपणांस अधिक 


हेंच आपलें खरें ध्येय. या प्रय ी र गे 
चिजा शद्धता आणि अधिक सत्यप्रियता प्राप्त होतील. निदान मी तरी गेल्या हजार 


धीर, अधिक सामथ्ये, अधिक 
वर्षांतील आपल्या इतिहासांती' 
आपण जर कांहींच बोध घेतलेला नसला, 


८. आपलें 


होईना ज्या परंपरेत तुम्ही जन्मलां, ज्या परिस्थितींत तुम्ही वाढलां, 


त. भा. २१ 


अनुक्रमणिका 


ल अलीकडील भागावरून हाच बोध घेईन. या अनेक शतकांच्या इतिहासापासून 
तर आपले कार्य साधण्याची आज्ञा संपलीच म्हणावयाची. 


(सं. लेख- पृ. २२७-२२८) 


बोलणें व कृति स्वेच्छेनेंच होत आहेत असें तुम्ही दाखवूं शकाल, तरी अजाणतां कां 


आईच्या स्तनांतुन जें दूध तुम्ही प्यालां, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


श्व्र 


हें जसें खरें, तसेंच आनुवंशिक आणि परिस्थितीच्या 
परिणामांतून कोणीहि निसटूं शकत नाहीं हेंहि सत्य 
होय. यांतून सुटका होणें ही गोष्ट जशी अस्वाभाविक 
तश्ञीच अनिष्टहि आहे. सध्यांच्या परिस्थितींतून 
निघालेले ध्येयच टिकून राहृं शकेल.' हें घ्येय प्रत्यक्षांत 
उतरविण्याचा प्रयत्न लोकांकडून व्हायचा तोहि 
त्यांच्या आजच्या गरजा आणि त्यांना उपलब्ध 
असणारी सामग्री यांच्या साहाय्यानेंच होय. .केवळ 
विचारच करावयाचा तर रानड्यांच्या ध्येयवादाला 
मर्यादाच नव्हत्या. पण प्रत्यक्ष कार्याच्या त्यांच्या 
तत्त्वज्ञानांतीह एक भाग या नात्यानें कोणत्याहि वेळीं 
आणि कोणत्याहि स्थलीं आपल्या ध्येयवादांतील जो 
भाग प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीच्या साहाय्याने सिद्ध होऊं 
शकेल तेवढाच ते उचलीत. 

आथिक किवा राजकीय क्षेत्रांत कसलीहि महत्त्वाची 
प्रगति होण्यास तीन गोष्टींच्या अनुकूलतेची रानड्यांना 


९. मला वाटतें कौं आपल्या या देशाच्या भ 
कोणासहि वाटत नसेल. “ आपल्या मनांत कितीहि 
शक्‍य नाहीं, आणि समजा कदाचित्‌ शक्‍य असलें, तरी 


परंतु भूतकाळांतच गुंग होऊन राहण्याची मात्र त्यांची तयारी नव्हती. 
1चे होत. भूतकालाच्य 


आणि भविष्य हे देशाच्या दृष्टीनें अधिक महत्त्व 
असा बोध आपल्यास मिळून आपल्या प्रयत्नांत आपल 
स्वभावांतील उणीवा व प्रगतीमधील अडचणी ₹ 
शकतों; तसेंच प्रगतीच्या अखंड 


१०, इतिहासाला वळण लावणार 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


अत्यंत आव्यकता वाटे, आणि दुदैवाने नेमकी त्यांचीच 
वाण या देश्यांत होती. पहिली मोठी गरज म्हणजे 
ऐकक्‍्यभावने ची. कोणताहि प्रसंग किवा कल्पना घ्या, 
त्यासंबंधी आपल्या साहजिक प्रतिक्रिया पाहिल्या तर 
त्यांत जाति, पोटजाति व धम, प्रांतिक व ऐतिहासिक 
भावना इत्यादींचा इतका भाग असतो कीं उदार 
व अभिनिवेशरहित मतें असलेलीं माणसें फारच 
क्वचित्‌ आढळतात. आणि आधिक किंवा राजकीय 
प्रगतीला या दुसर्‍या मनोवृत्तीचीच जरूर आहे. म्हणून 
ज्या ज्या चळवळीमुळे व्यक्‍तीचा समूहाशीं, लहान 
समूहांचा मोठा समाजाशी, एका समाजाचा दुसऱ्या 
समाजाशीं, आणि अखेर एका धर्माचा दुसर्‍या धर्माशीं 
संबंध दृढ होण्याचा संभव असे त्या त्या चळवळीचें 
कोतुकानें स्वागत करून रानडे तिला पाठिंबा देत. 
व्यापक राष्ट्रीय ऐक्य हें त्यांचें ध्येय* असे. तें सर्वच 
क्षेत्रातुन व स्थानांवरून साधणे आवश्यक होतें 


र नाहीं, त्यांचा परिणाम होतच 


हे असें म्हणणें म्हणजे 
ची जरुरी नव्हती असें 


त्यांच्या मतें 


तर आतां पुर्वीपेक्षांहि अधिक उदार 


महत्त्वाचें कतंव्य 
ज्ञा ! शिकवण देत आहे. 
त्त अशी कल्पना या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


हें ऐक्य लहान आणि मोठ्या सार्‍याच वावतींत 
साधणें आवड्यक होतें. समान हितसंवंध असतील तेथें 
एकदिलाने वागण्याची संवय होणें जरूर होतें. हें 
अर्थात्‌ हळूहळूच साधावयाचें. ऐक्याला मधल्या 
जवळच्या वाटा असूं शकत नाहींत, निदान त्या 
धोक्याच्या असतात. याचा प्रत्यय आपल्याला पुर्वी 
केव्हांहि आला नव्हता, एवढा आज येत आहे. हळूहळू 
पण निडचित असें कार्य करण्याची रानड्यांची पद्धतीच 
सर्वोत्कृष्ट होती. आतां हें मोठ्या प्रमाणावरील ऐक्य 
साधण्याच्या दृष्टीनें इतरांमधील चांगल्या गोष्टी लक्षांत 
घेण्याचा फार फायदा होतो. हा अमोलिक गुण फार 
थोड्यांच्या अंगीं असतो. असें जरी असलें तरी आपले 
हित साधेल असें वाटल्यास अनेकांना त्यांचें आचरण 
करणें शक्‍य आहे. स्वहितसाधनाकरितांहि लोकांशीं 
प वसंग्रहाची वृत्ति प्रगतिपर अशा 
स पाहिजे तेवढी आपल्यांत 
होऊन कार्य करू 


जुळवून घेण्याची व सव 
लोकांत जितकी असावया 
नाहीं असें रानड्यांस वाटे. एक ही द 
लागण्यापुर्वी एक विचार करण्यास आधीं शिका 

, लागतें, व हें तर एकमेकांविषयीं सहिष्णुतेची आणि 
' गुणग्रहणाची वृत्ति असल्याखेरीज अशकय माहे. याबावत 
केवळ तात्त्विक उपदेश वा प्रोत्साहन पुरे पडत नाहीं. 
आपल्या दररोजच्या व्यवहारांतहि समानहितसंबंधांवर 


कू पाहते आणि यापूर्वी, कधींहि पहावयास मिळाला 


त्यामुळें उभा आहे. 

शः आपसांतली दुही हा 
असा भयंकर दोष आहे. याचें वणन गौ 
कैद न जमानण्याची वृत्ति या शब्दांनी 
सामर्थ्यापुढे अथवा कार्यकोशल्यापुढ, 
नाहीं. 

न १२. राष्ट्राच्या उद्घारास पहिली आवश्यक 
स्वत:च्या जीवनांत त्यांनीं त्या क 
केव्हांहि खचून जाणें शक्‍य नव्हते. 
अप्रियता यांविषयी 
असलेल्या कांहीं लोकांनीं सभा भर' 
असे उद्‌गार काढून आपली निराशा व्य 
इतकी अढळ कशी राहूं शकली ? रानडे 
काँग्रेससंबंधीं एवढा उत्साह हो 
हें भविष्य मला आज दिसतें आहे. बहना क 
उद्योगाचा ताण त्यांना सहन करता येत नाहीं. 


अनुक्रमणिका 


बोलतांना एकदां मीं त्यांचेजवळ पुढी ल . सुवारप व 
वणें आणि ठराव करणें यासारख्या पोकळ कार्यानें कांहीं व्हावयाचे नाहीं 
क्त केली असतां या सामाजिक परिषदेच्या कार्यावरची आपली श्रद्धा 
माझ्याकडे वळून मला म्हणाले, “ कांहीं वर्षे वाट पहा. आज ज्या 
लोकांना वाटतो आहे, त्या काँग्रेसविषयींहि हेच प्रश्‍न लोक करावयाला लागणार 
, आपल्या लोकांच्या प्रकृतींतच असें कांहीं तरी आहे कीं ज्यामुळे अखंड 


१६३ 


अधिष्ठित असलेल्या व्यापक ऐक्याच्या * साहाय्यानें 
प्रगति करून घेण्याचें सहेतुक धोरणच आपण स्वीकारले 
पाहिजे. 

आम्हां भारतीयांच्या एका स्वभावविज्शेषानें मात्र 
रानड्यांच्या उज्ज्वल आदक्यावादावर केव्हां केव्हां 
नेराश्याची छाया पडलेली दिसे. उपलब्ध ऐतिहासिक 
दाखले व स्वकालीन अनुभव यांवरून त्यांना असें वाटूं 
लागलें होतें कों भारतीयांच्या प्रकृतींत असें कांहीं तरी 
आहे कीं ज्यामुळे त्यांना अखंडपणें श्रम करवत नाहींत. 
प्रसंगाने एकदम उफाळणारा आशावाद, शोये वा त्याग 
या गोष्टींची अपेक्षा आपल्यास कोणाहि भारतीयाकडून 
करतां येईल. परंतु असे लोक थोडेच कीं जे सबंध 
आयुष्यभर ध्येयापित बुद्धीनें सतत राष्ट्रसेवा करूं 
शकतील. रानडें मात्र अश्या थोड्या लोकांपैकी एक 
होते हे आपणांस माहीत आहे. सर्वसामान्य जनतेचा 
उत्साह लौकरच ओसरून जातो, व शिस्तीच्या आणि 
सततोद्योगाच्या जोवनाला ते कंटाळतात. हा परिणाम 
हवामानाचा आहे, किवा परंपरेने रुजलेल्या कल्प- 
नांचा आहे, अथवा आनुवंशिकच गुण आहे हा 
विचार तितका महत्त्वाचा नाहीं. स्वातंत्र्य व प्रगति 
यांविषयींच्या उत्कट इच्छेपुढें या साऱ्यांनी मान 
वाकवायलाच हवी. या दोषांचें आज जे प्राबल्य दिसतें 


नव्हता इतका, आशझ्यापूर्ण भविष्यकाल आपल्यापुढे 
(सं. लेख- पृ. १२५-१२६ ) 


भारतीयांच्या इतिहासांत सर्व काळीं व सर्वे अवस्थांत आढळून येणारा 
रवाच्या भाषेंत आत्मतुष्टि, मोकळे राहण्याची वृत्ति, दास्य व शिस्तीची 
करण्यांत आलें आहे. अश्या विस्कळित शक्‍तीच्या संघटनेमुळें येणाऱ्या 
रणांगणावर काय किंवा विधिमंडळांतून काय, टिकाव लागणें शक्‍य 


(मराठ्यांचा उदय- पृ. ५४) 
गोष्ट म्हणजे उद्योग असें त्यांचें मत होतें. आपल्या 


चें आचरण इतक्या उत्तम तऱहेने केलें कीं नैराश्याच्या विचारांनीं त्यांचें मन 
सुमारें बारा वर्षांपूर्वी सामाजिक परिषद्‌ आणि लोकांत असणारी तिची 


लप्रमाणें प्रश्‍न काढला होता. सुधारणेचे कट्टे पुरस्कर्ते 


(गोखल्यांचीं भाषणे- पू. ७७९) 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१६४ 


त्यावरूनच त्यांना विरोधी असें वातावरण निर्माण कर- 
ण्याची किती आवश्यकता आहे याची कल्पना येते. 
दीघंकालपयंत व सतत असा झगडा चालविण्यास 
आवद्यक असलेल्या गुणांची वाढ योग्य अश्या सामाजिक 
आणि शैक्षणिक व्यवस्थेच्या योगानें होऊं शकेल असा 
रानड्यांना विश्‍वास वाटत असे. पण मधून मधून त्यांचे 
मन शंकाग्रस्त होई. स्वजनांच्या मनोवृत्तीचे हें 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


रानड्यांनीं केलेलें निदान म्हणजे यथाथ असें स्वभाव- 
विश्लेषण होतें कीं केवळ त्यांना येणारी प्रासंगिक शंका 
होती हें पुढील पिढीच्या वागणुकीवरून व कतृंत्वावरूनच 
सिद्ध व्हावयाचे आहे. रानड्यांच्या निधनानंतरच्या 
कालामध्यें अनेक क्षेत्रांमधील अनुभवाने देक्याच्या 
उज्ज्वळ भवितव्याविषयी आपली आज्ञा दृढ होण्या- 
सारखें बरेंच घडलें आहे यांत मात्र शंका नाहीं. 


जरॅश जेट 


सामाजिक सुधारणा 


आपणां सर्वांस हवें असणारें संक्रमण कोणतें ? त्यांत बंधने नकोत, 
श्रद्धा हवो; जन्मप्राप्त पदवी नको, समान भूमिकेवरील व्यवहार हवा; 
विस्कळीतपणा नको, संघटना हवी; अत्याग्रह नको, सहिष्णुता हवी; आंध 


सामाजिक विकासाचा माझा अथ हा आहे- 


राजकीय पुढारी किवा अथंश्शास्त्रज्ञ म्हणून रान- 
ड्यांनीं केलेल्या कार्याविषयीं अनेकांना फारशी माहिती 
नसली, तरी समाजसुधारणेच्या चळवळींतील त्यांच्या 
कतेत्वाची मात्र त्यांना चांगळी कल्पना असते. मागील 
प्रकरणांत उद्धृत केलेल्या रा. ब. जोऱ्यांच्या भाषणांतील 
उताऱ्यावरून हें स्पष्ट दिसतें कीं, रानड्यांच्या अगदीं 
निकटच्या सहकार्‍यांपैकों कांहींना रानड्यांच्या समाज- 
सुधारणाविषयक कार्यामध्येंच त्यांचा खरा मोठेपणा 
सांठविळेला होता, असें वाटत होतें. रानड्यांच्या 
समाजसुधारणेच्या कार्याकडेच केवळ पाहिलें, तरी असें 
दिसून येईल कीं रानड्यांचा प्रयत्न अत्यंत दुरगामी 
आणि विधायक स्वरूपाचा होता. वस्तुतः त्यांची 
समाजसुधारणेची कल्पना इतकी सर्वव्यापक होती कीं, 
तीमध्यें मानवी प्रगतीच्या सर्वे अंगांचा अंतर्भाव होई. 
व्यापक अर्थाची समाजसुधारणा झाल्याखेरीज राजकीय 
किवा आथिक सुधारणेसारखे प्रगतीचे सर्वमान्य मार्गही 
खऱ्या अर्थानें यशस्वी व्हावयाचे नाहींत असें त्यांचें 
मत होतें. रानड्यांच्या मतप्रणाळीचे अंतिम ध्येय 
आणि तीमधील खोळ अभिप्राय यांचे मर्म समजण्यास 
त्यांच्या समाजसुधारणाविषयक मतांचे यथार्थ ज्ञान 
करून घेणें आवश्यक आहे. 


अनुक्रमणिका 


स्वातंत्र्य हवें; भोळसटपणा नको, 
जबरदस्ती नको, य्‌क्तिवाद हवा; 
ळा दैववाद नको, आत्मप्रत्यय ह्वा. 


मग तो व्यक्‍तीच्या दृष्टीनें असो कों वर्गाला अनुलक्षून असो. 


(संकीण लेख- पृ. ११६-१ १७) 


आजच्याप्रमाणें रानड्यांच्या कालींहि दैन्य व * 


परावलंबित्व हे भारतीयांच्या जीवनाचे प्रमुख विशेष 
होते. परकीय अंमलाखालील देशांत या अनिष्ट गोष्टींचा 
संबंध परकीयांच्या राजवटीक्षीं सहज लावतां येतो. 
स्वत: रानड्यांनीं ब्रिटिश सरकारच्या राजकीय आणि 
आथिक धोरणावर कांहीं कमी टीका केली नाहीं, किवा 
सामाजिक दृष्ट्या हिदी लोक मागासलेळे आहेत हीं गोष्ट 
सरकारनें तटस्थ व निष्क्रिय राहण्याला योग्य सबब 
आहे असेंहि त्यांना कधीं वाटलें नाहीं. तथापि बौद्धिक 
व सामाजिक स्वातंत्र्याचे कोंडलेले प्रवाह मोकळे 
सोडल्याखेरीज हिंदी सुधारणेला आपला उत्कर्षबिदर 
गाठतां येणार नाहीं अल्ली त्यांची खात्री होती. हिंदुस्था- 
नच्या प्रगतीच्या ध्येयाविषयींची रानड्यांची कल्पना 
फार उदात्त होती; आणि या उदात्त ध्येयाची पुर्तता 
व्यक्‍तीच्या ठिकाणीं असणाऱ्या आत्माविष्करणाच्या स्व 
स्वाभाविक प्रवृत्तींना राष्ट्रकार्यास जुंपल्याखेरीज होण्या- 
जोगी नव्हती. 

मानवी मन व त्याचें व्यक्तिमत्व ही एक एकजिनसी 
अशी शक्ति आहे, आणि तिची उन्नति किवा अवनति 
ही जीवनाच्या सर्व बाजूंनीं प्रकट होणारी क्रिया असते 


ही गोष्ट रानड्यांनी ७ :-3 होती. म्हणून (१३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


ह र 
र 
ति. ] 


"नवभारत 
७५ 


ठशाळा 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


राष्ट्रसुधारकानें विधायक सुधारणेच्या सर्व शाखांकडे 
लक्ष पुरविणे कसें अगत्याचें आहे हें त्यांच्या एका लेखां- 
तीळ खालील सुंदर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण उतार्‍्यावरून 
स्पष्ट होईल. ते म्हणतात : र ह. 

« निढळाच्या घामावर जगावें लागणे हा मु- 
ष्याला मिळालेला शाप नसून त्याचें अस्तित्व आणि 
विकासच त्यावर अवलंबून आहे. राजकीय, सामा- 
जिक, धार्मिक, व्यापारविषयक किवा औद्योगिक 
वगैरें सवे क्षेत्रांत, त्याचप्रमाणें सौंदर्य, चित्र, 
वाडमय, शास्त्र, कला इत्यादि बाबतींत, तसेंच 
शांततेच्या किवा युद्धाच्या काळांत, व्यक्तिश: व 
सामुदायिकरीत्या मार्गांत येणाऱ्या अडचणींचा 
निरास करून स्वतःच्या प्रयत्नानेंच मनुष्यानें 


आपल्या शक्‍तीचा विकास करून घ्यावयाचा आहे. 


तुमच्या राजकीय हक्कांचे वारडें जर हलकें असेल 


तर तुमची समाजपद्धति चांगली असणें शक्‍य नाहीं, 


तुमची समाजपद्धति विवेक व न्याय यांवर आधार- 


लेली असल्याशिवाय तुम्ही राजकीय अधिकार व 


हक्‍क यांचा उपभोग घेण्यास लायक ठरणार नाहीं. 
तुमची समाजव्यवस्था चांगली असल्याखेरीज 


थिक [ंगली असणें शक्‍य नाहीं. 
मची आथिक घटना च भु 
र क॒ध्येयें जर हीन व निकृष्ट अस 


आ 
तील तर सामाजिक, वु ् 
म्हांला यश मिळणें शक्‍य नाही. हें परस्पराव. 


गोगा 3 आलें सग 

लंबन य योगान भा नसून हा नि नियमच 
र योगा 1; र ) 
अ हि. स लेख- २ १-२ ३्रे 


रानड्यांच्या दष्टीनें धार्मिक, सामाजिक, जा 
णि राजकीय प्रगतीची अंगें परस्परांशी कशीं निग 

व उतार्‍्यावरून स्पष्ट होतें. ज्याला 
रुद्धार करावयाचा 


झळ त्याला स्वतःच्या कामगिरीची ीी यापेक्षां कमी 
वा . कल्पना असून भ्षागणार नाही, आणि हेंच 
माव सर्व राष्ट्रांच्या प्रगतीच्या उदाहरणांवरून 
क होतें ड्यांच्यासंबंधीं बिदोष लक्षांत घण्या- 
याक हक उपरिनिदिष्ट भिन्नभिन्न का 
ग करणें त्यां असे. 
लोकांबरोबर प्रत्यक्ष काये कर' त्यांना भिक का 


ींनीं सें राष्ट्रो ये 
री की नाटे त्याच गोष्टीकडे 


से बरेच लोक एक 


18 
राज कीय, अथवा सा माजिक, अथवा घामिक प्रश्‍न अ 
हि 


अनुक्रमणिका 


रप्प 


संकुचित दृष्टीनेंच पहात. सुधारणेच्या विविध प्रयत्नां- 
मध्ये एकच एक सर्वव्यापक असें सूत्र अंतर्भूत आहे हें 
पटवून देण्याची संधि रानडे कधीं दवडीत नसत; 
त्याचप्रमाणें एकाद्या कायंकर्त्यानें त्यांच्या संपूर्ण योजनें- 
तील विशिष्ट अंगाविषयींच दाखविलेल्या आस्थेचा 
फायदा घेण्यासहि ते चुकत नसत. हातीं असलेल्या 
विशिष्ट सुधारणेपेक्षां राष्ट्रजीवनावर साकल्यानें तिचा 
होणारा परिणाम अधिक महत्त्वाचा होय. सुधारणेची 
कोणतीहि कृति जोंपर्यन्त त्या सर्वसामान्य योजनेत 
बसत असे, तोंपर्यंत रानड्यांना आपल्या सहकाऱ्यांचा 
एकंदर तात्त्विक दृष्टिकोण किंवा त्यांच्या इतर कार्य- 
योजना याविषयीं हुजत घालण्याचे कांहींच कारण 
नव्हतें. रानड्यांची आपल्या सर्वच समकालीन अज्ला 
कार्यकर्त्यांवर जी सारखीच छाप पडलेली दिसते तिचें 
रहस्य तरी हेंच आहे. 

या संबंधांत रानड्यांच्या कालांतील दोन सुप्रसिद्ध 
वादांचा उल्लेख करणें योग्य होईल. या दोन वादांपैकीं 
एक तर, आतां इतका काल मध्यें गेल्यावर, अत्यंत 
क्षुल्लक वाटण्यासारखाच आहे. त्याकाळीं सावेजनिक 
कार्यकर्त्यांची संख्या अगदीं थोडी होती, आणि 
परस्परांना सोइस्कर रीतीनें भेटण्याचे प्रसंग आज 
जितके येतात, तितके पूर्वी येत नसत. याकरितां 
काँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या वेळींच सामाजिक परिषद्‌ 
भरविणें सोईचें वाटत असे. पुण्याच्या काँग्रेस अधिवे- 
ज्ञानाच्या वेळींहि प्रथम असें सुचविण्यांत आलें होतें कीं 
काँग्रेसकरितां उभारलेल्या मंडपांतच सामाजिक परिषद्‌ 
भरवावी. त्याच्यामागे सोईपेक्षां इतर कोणताहि खोल 
हेतु नव्हता. पुणें अधिवेशनाच्या आधीं कांहीं वर्षें या 
दोन्ही परिषदांच्या बैठकी एकाच मंडपांत भरतहि 
असत. सामान्यतः काँग्रेसचे अधिवेशन संपल्यानंतर 
सामाजिक परिषदेस सुरवात होई. पुण्यांतील सनातनी- 
पक्षानें- यांत कांही कट्टर काँग्रेसमक्तहि होते- या 
परंपरेला विरोध केला, आणि स्वतःच्या मतांना 
पाठिंबा मिळविण्याकरतां जोराची चळवळहि चाल. 
विली. स्वाभाविकच एकाच मंडपांत दोन्ही परिषदा 
भरविण्याची जुनी पद्धति चालावी अशी रानड्यांची 
प्रथम इच्छा होती. कारण यांत जशी सोय होती 
त्याप्रमाणें राष्ट्रीय प्रगतीच्या अंतर्गेत एकरूपतेचें बाह्य 
चिन्ह म्हणूनहि या रूढीस महत्त्व होते. 

बाह्यतः तरी क्षुल्लक दिसणार्‍या या स्थानिक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


१६६ 
कार्येकर्त्यांमधील मतभेदानें इतकें उग्र स्वरूप धारण 
केलें कों काँग्रेसच्या सर्व खऱया हितचितकांना या 
गोष्टीचा निकाल सामोपचारानेंच लागावा असें वाटूं 
लागलें. रानडे हे केवळ स्थानिक अथवा विशिष्ट 
पक्षाचेच पुढारी नसल्यानें, या वाबतींत त्यांनीच योग्य 
तो पुढाकार घ्यावा या आशोनें सारे लोक त्यांच्याकडे 
पहात होते. म्हणून वरील सर्व प्रकारामुळे खेद झाला 
असतांहि मोठ्या कोशल्यानें प्रसंगोचित असें वर्तन 
त्यांनी केलें. त्यांनीं ही बाब काँग्रेसच्या निरनिराळया 
घटक-समितींच्याकडे पाठवून दिली. त्यांपैकीं बहुतेकांनी 
पूवीची पद्धत चालू ठेवण्यास संमति दिली. याप्रमाणें 
सामाजिक परिषद काँग्रेसच्या मंडपांत भरविण्याच्या 
आपल्या पहिल्या बेतास केवळ रूढीचाच नसून सवे 
अधिकृत संस्थांचाहि पाठिंबा आहे हें स्पष्ट करून मग 
रानड्यांनीं सामाजिक परिषदेचा चिटणीस या नात्यानें 
'पुण्यांतील विशिष्ट परिस्थितीमुळे मक पहिल्या बेत 
पुढें चालविण्याचा विचार नसल्याचें जाहीर केलें. 

हा निर्णय ठरवितांना रानड्यांच्यावर केवळ 
'स्थानिक मत प्रदशंनाचा परिणाम झाला होता असें नसून 
पुण्याबाहेरील पुष्कळशा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सामाजिक 
परिषदेचें हें अधिवेशन शांतपणे पार पडावें अशी जी 
इच्छा प्रकट केली होती तिचाहि परिणाम झाला होता.' 
जुनी परंपरा सोडून देऊन सलोखा व ऐक्य साधण्यानें 
रानड्यांनीं आपली सुप्रसिद्ध अशी तडजोडीची वृत्तीच 
प्रकट केली, त्याचप्रमाणें सर्वमान्य अशा मोठ्या कार्या- 
करितां एकत्र येऊन, इतर गौण कार्यांकरितां स्वतंत्रपणें 
काम करूं इच्छिणार्‍्यांचें सहकार्यहि टिकविले. हा 
सवंसंग्राहकतेचा गुण सुधारकाग्रणींमध्ये असणे फार 
उपयुक्‍त असतें. इतर प्रान्तांतील शहरांतून ज्या गोष्टी 
बिनबोभाट झाल्या त्यांवर पुण्यांत जें एवढे रण 
अनपेक्षितपणे माजलें त्याचा जो अन्वयार्थ रानड्यांनी 
छावला त्यावरून त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांनाहि त्यांचें 
दुरदशित्व व विशाल राष्ट्रीय दृष्टिकोण तात्पुरता कां 


१. परिषदेच्या अधिवेशनांत ना. बाबू सुरे 
ण्यांत आला तो पुढीलप्रमाणें होता :- 
कारण म्हणजे असे प्रश्‍न घेतले तर फार गं 
आणि ती टाळणे हें सर्वांत अधिक महत्त्वाचें 
परंतु कित्येक वेळां आपल्याला अधिक अनिष 


अनुक्रमणिका 


नंवभा'रत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


होईना, मान्य करावा लागला. याबाबतचे रानड्यांचें 
म्हणणें पाहिलें असतां सुधारकाची भूमिका कशी 
लोकानुवर्ती व सवंस्वीं आत्मार्पणाची असावयास पाहिजे 
याविषयींच्या त्यांच्या मतांवर चांगळा प्रकाश पडतो. 
म्हणून नेहमीपेक्षा अधिक मोठा असा उतारा येथे देणें 
इष्ट होईल असें वाटतें : 
“ इतर साऱ्या हिंदुस्थानानें जो समजूतदारपणा 
व शहाणपणा दाखविला, तशा प्रकारचें शहाणपण 
व शांतवृत्ति आम्हांमध्ये स्वाभाविकपणे असणें 
योग्य असतांहि कां दाखविली गेली नाहीं ? 
सामान्यत: याविषयीं जो खुलासा केला जातो 
त्यानें माझें समाधान होत नाहीं हें मी स्पष्टपणें 
सांगतों. याच्या बुडाशी आणखी कांहींतरी अस- 
लेंच पाहिजे आणि त्याचा विचारहि आपल्यास 
केळा पाहिजे सामाजिक सुधारणेचे प्रश्‍न 
निरनिराळया प्रांतांतून निरनिराळ्या पद्धतीनें 
सोडविले जातात. वंगाळकडे पाहिलें तर असें 
दिसून येईल कीं तेथील धार्मिक चळवळींत 
तद्विषयक विचार करणारी सारीच महत्त्वाची 
मंडळी आहेत, पण त्यांचा एक निराळाच पंथ 
बनून राहतो. इतर प्रांतांपेक्षां बंगालमध्ये 
सनातनी लोक अधिक सनातनी व सुधारक लोक 
हे फारच सुधारलेले आढळतात. वस्तुत: तेथें दोन 
विभक्त गटच निर्माण झाले आहेत. बंगालमध्ये 
ब्राह्मसमाजानें जें केलें तेंच पंजाबमध्ये आर्यसमाज 
अधिक प्रमाणांत करीत आहे... आर्यसमाज ही 
एक धामिक संघटना असून ती सामाजिक पायावर 
आधारलेली आहे. अधूनमधून कांहीं थोडे लोकच 
तिचा आधार घेत असून इतर समाज हळूं हळूं 
अधिकाधिकच कट्टर बनत चालला आहे. आपल्या 
प्रान्ताचा विद्षेष हा कौ आपल्यास एकाच दिशेनें 
कार्य करावयाचें नाहीं, तर सर्व दिश्ांनीं संघटित- 
पणे प्रयत्न करावयाचा आहे, आणि यापेक्षां अधिक 


न्हेनाथ यांनीं पाठविलेल्या पत्रांतील उतारा वाचून दाखवि- 
आपल्या चर्चा-विचारांतून सामाजिक प्रश्‍न वगळण्यांत येतात याचें 
भीर स्वरूपाचे मतभेद होऊन त्यांतून अखेर दुही निर्माण होईल; 
आहे. दुसर्‍या पक्षाची विनंति ही अगदीं अयुक्‍्तिक आहे हें ख्रें; 
ट गोष्टी टाळण्याकरिता अयुक्तिक मागण्यांनाहि मान वांकवावी 


(सं. हेख- पू. १५२-१५३) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


म्हणजे मागील परंपरा तोडून व इतर समाजाशी 
सववस्वी फटकून वागावयाचें नाहीं... आम्ही कोण- 
ताहि एक मार्ग स्वीकारला तर आमचीं भांडणे मिट- 
तील. आम्ही जर बाकीच्या साऱ्या समाजास हवें 
तें करण्यास मोकळें सोडून आपला स्वतंत्र पंथच 
स्थापन केला, तर आम्हांस स्वास्थ्य लाभेल; 
कारण आमच्या प्रतिगामी आणि सनातनी मित्रांस 
नेमकें हेंच हवें आहे... तेव्हां आपणांस हें कळलें 
असेलच कीं वैयक्तिक मतभेद किवा पक्षोपपक्षांतील 
भांडणें अथवा अशाच कांहीं गोष्टी व कारणें 
यांमुळें प्रस्तुत परिस्थितीचा बोध होत नाहीं. 
अखेरपर्यंत एकाच मार्गाचा अवलंब करावयास 
आपण तयार नाहीं; विविध प्रश्‍नांच्या बाबतींत 
आम्ही विविध पद्धति उपयोगांत आणतों; आणि 
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतःकरितां 
निराळा पंथ स्थापण्याची आपली मुळींच इच्छा 
नाहीं. गैरसमज पसरण्यास आणि वातावरण ड्तकें 
प्रक्षुन्ध होण्यास माझ्या मतें हेंच मुख्य कारण आहे. 
यांतच वैयक्तिक आणि खासगी मतभेदांची पडलेली 
भर लक्षांत घेतली कीं, इतर कोठेंहि झाला नाहीं 
अश्या तर्‍हेचा खेदकारक विरोध या भामच्या 
शहरांत कां झाला याचा उलगडा होईल.” 
(सं. लेख- पृ. १५९-१६०) 
या भाषणापूर्वी झालेलीं कडाक्याचीं भांडणे 
पाहिलीं असतां, प्रचलित घडामोडींतील सखोल मर्म 
शोधून काढणार्‍या रातड्यांच्या सामर्थ्याचे कौतुक 
करावें, कीं प्रतिपक्ष्याच्या कृत्यांची योग्य कारणपरंपरा 
समजावून देणाऱ्या त्यांच्या थोर मनाची अधिक प्रशंसा 
करावी हें समजत नाहीं. त्यावेळीं निर्माण झालेल्या 
परिस्थितींचें मूळ पुणें व महाराष्ट्र यांतील व्यक्तिनिष्ठ 
आणि पक्षनिष्ठ राजकारणांतच पुष्कळसे आढळून 
येईल; तथापि त्या गंभीर प्रसंगाच्या निमित्ताने 
रानड्यांनीं जीं मतें प्रतिपादलीं त्यांवरून त्यांची 
सामाजिक सुधारणाविषयक भूमिका मात्र स्पष्ट होते. 
ह्या सार्‍या प्रसंगाचे रानड्यांच्या मतें तात्पर्य एवढेंच 
होतें कीं त्यांना सुधारणा ही केवळ व्यक्‍तीकरितां 
नको होती. नवीन नैतिक बंधनें पाळण्याचे वचन 
व्यक्तीकडून घेतल्यास तें साधलें असतें. कांहीं थोड्याच 
निवडक लोकांकरितां हें उच्च जीवन असावें असेंहि 
त्यांना, वाटत नसे. त्यामुळें एक निराळी जात मात्र 


अनुक्रमणिका 


१६७ 


निर्माण झाली असती. त्यांची इच्छा अशी कीं, सर्वे 
समाजालासुधारणेला अनुकूल करावें व व्यवहारांत 
समाजाशीं संबंध तुटणार नाहीं एवढ्यापुरतेंच पुढें 
पाऊल टाकावें. यामुळें सुधारणा मंद गतीनेंच व्हाव- 
याची, व तीहि प्रतिगामी वर्गाशी. सतत निकराचा 
सामना करूनच. परंतु अखेरीला हीच पद्धति श्रेयस्कर 
आहे हें महाराष्ट्रांत सामाजिक सुधारणेच्या सर्व 
बाजूंनीं जी सर्व समाजाची विशेष प्रगति झाली आहे 
तीवरून पुरेपूर सिद्ध झालें आहे. 

रानड्यांप्रमाणे इतिहासकाराची अयवा भविष्य- 
वेत्त्याची दृष्टि ज्याला नाही अशा सामान्य निरीक्षकास 
हा वाद अगदीं क्षुल्लक व बहुतांशीं स्थानिक स्वरूपाचा 
वाटेल यांत शंका नाहीं. ज्या दुसऱ्या वादाकडे आपल्यास 
वळावयाचें आहे त्याच्या स्वरूपाचे ज्ञान रानड्यांच्या 
समकालीन लोकांसही योग्य प्रमाणांत झालें होतें. 
बहुतेक सार्‍या सुश्िक्षितांना बालविवाह, कडक जा ति- 
निबंध, स्त्रियांची परवशता इत्यादि सामाजिक गोष्टीं- 
बाबत पुष्कळच क्रांति झाली पाहिजे असें वाटे; पण 
इतर कित्येकांस परराज्यांतील दास्याचा प्रश्‍नच अधिक 
महत्त्वाचा वाटे. राजकीय स्वातंत्र्याचा नाश ही हानि 
संकुचित पुराणमताभिमान किवा इतर अन्याय्य अथवा 
आजच्या युगांत अर्थहीन ठरलेल्या रूढींपेक्षां फार 
मोठी आहे, एवढेंच नव्हे तर, राजकोय स्वातंत्र्य 
मिळाल्याखेरीज समाजसुधारणेचा मार्ग मोकळा होणार 
नाहीं असेंच त्यांना वाटे. अजूनहि कित्येक राजकारणी 
लोकांचीं मतें अश्ींच आहेत. सामाजिक सुधारणेचे 
ज्ञेत्र आतां व्यक्‍तीपुरतें मर्यादित राहिलें नसूत 
आथिक आणि समाजजीवनाच्या इतर पद्धतींचा त्यांत 
अंतर्भाव होऊं लागला आहे. असें असुनहि राजकोय 
आणि सामाजिक सुधारणेकडे पाहण्याच्या या दोन 
दृष्टींमधील भेद नाहींसा झाला नाहीं. माणुसकी आणि 
सामाजिक न्यायबुद्धीला पटणाऱ्या सुधारणा पुढें रेटण्यास 
राजकीय सुधारणा संपूर्णपणे हस्तगत होईपयंत वाट 
पहावयाची कीं काय हा प्रश्‍न रहातोच. 

या प्रश्‍नाला रानड्यांचें उत्तर त्यांच्या नेहमींच्या 
पद्धतीला धरून मूल्ग्राही व व्यवहाराला अनुसरून आहे. 
धरमंप्रवण व भक्‍्तिप्रधान व्यक्ति या नात्यानें माणुसकी- 
वर आधारलेल्या सामाजिक सुधारणेकडेच त्यांचें लक्ष 
प्रथम ओढलें जावें हें स्वाभाविक होतें. सामाजिक 
हिताची व न्यायाची वृद्धि व्हावी म्हणून तर त्यांना 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.) 
|] 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


7 प 
ठू 


१६८ 


राजकीय सत्तेची आवद्यकता वाटे. रानडे हे साधना- 
करितां साध्याचा किवा बाह्यांगाकरितां अंतरंगाचा 
त्याग करणारे नव्हते. श्ांतपणें सव गोष्टींचा आढावा 
घेतां त्यांना असें दिसून आलें कों मानवी जीवनाचे 
विविध मार्ग आणि तद्विषयक विविध विचारप्रणाली 
यांची परस्पर गंतागुंत इतकीं झालेलीं असतें कीं 
इतर बाजूंकडे जाणूनबुजून दुलंक्ष्ष करून एकाच 
दिशेनें प्रगतीचा प्रयत्न करून सिद्धि मिळविणे हें 
अव्यवहाये तर आहेच, पण घातकहि आहे. याच 
प्रकरणांत पूर्वी उद्धृत केलेल्या एका उताऱ्यांत 
त्यांच्या एतद्विषयक मतांचें निदशंन चांगल्या तर्‍हेनें 
झालें आहे. एखाद्या सभेच्या जागेबददलच्या हट्टाने 
राजकीय विरुद्ध सामाजिक असा वाद पेटवून देण्या- 
इतकें तारतम्य सुटणें रानड्यांच्या बाबतींत जसें अशक्‍य 
होतें, तसेंच एखाद्या अत्यंत निकडीच्या राजकीय 
भ्रश्‍नानें मन व्यग्न आहे या सबबीवर सामाजिक अन्याय 
किवा दुःख यांकडे झ्ांतपणें पहात बसण्याची वृत्तीहि 
त्यांनीं धारण केली नव्ह्ती. विधायक कायंक्रम असें 
गांधी ज्याला म्हणतात, आणि केवळ दृश्य आणि 
खळबळ उडवून देणाऱ्या चळवळीपेक्षां ज्यावर त्यांनीं 
निसंदिग्धपणें जोराचा भर दिला आहे त्याची येथें 
आठवण साहजिकच होते. रानडे व गांधी यांच्यांत 
फरक एवढाच कीं सुधारणाविषयक चळवळीच्या 
निरनिराळ्या प्रकारांकरितां निरनिराळीं कार्यक्षेत्रे 
मोकळीं ठेवण्यास रानड्यांनीं संमति दिली होती. 
विधायक कार्यक्रमाच्या यज्षासाठीं सुद्धां अश्या तर्‍हेची 
वांटणी आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष कायेक्षेत्रांत मूलतःच 
भिन्न असलेल्या अनेक चळवळी एकत्र आणल्याने 
कार्यकर्त्यांमधील एकोपा, त्यांची निष्ठाबुद्धि व त्यांच्या 
प्रयत्नांतील यश या सर्वांवर अनिष्ट परिणाम होतो. 
रानडे पंथ आणि गांध्री पंथ यांमध्यें असलेलें हें साम्य 
व वैषम्य बरेंच अर्थपुर्ण व उद्बोधक आहे. 


व्यवहारांत ज्याचें महत्त्व कमी आहे अश्या एखाद्या 


२. आपले पाश्‍चात्य टीकाकार 
कांहीं अति शहाण्यांनीं स्वतः 
दिव आतां संपले असून क 
या पलीकडे त्यांना कांहीं 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


सामाजिक प्रदनाबद्दल असलेल्या मतभेंदाकरितां 
राजकीय काययेकर्त्यांत निरनिराळे विभाग कल्पिणें 
अदूरदृष्टीचे भाहे असें रानडे मानीत, तसेंच सामाजिक 
कार्यकर्त्यांत राजकीय मतांमुळे गट पाडणें हेंहि त्यांस 
नापसंत असे. समानहितसंबंध किवा एकादा कायंक्रम 
याकरितां एकत्रित होण्यापेक्षा कृत्रिम भेद कल्पून 
सर्वस्वी अलग अलग गट स्थापन करण्याची वृत्तीच 
आपल्यांत प्रामुख्यानें दिसते. या अलगपणाच्या वृत्तीचा 
उगम एखाद्या पंथाला किवा आचारनियमांना घट्ट 
चिकटून राहण्याच्या आपल्या संवयीतच आहे आणि या 
संकुचित व असहिष्णुतेच्या पायावरच आपली जाति- 
संस्था उभारलेली आहे. लोकशाहीची उभारणी तर 
समानहितसंवंधांकरितां एका निश्याणाखाली जमण्याच्या 
वृत्तीवरच करणें जरूर आहे. पक्ष व पंथ ह्यांवरील 
आत्यंतिक निष्ठेने उत्पन्न होणाऱ्या अलगपणाचा राज- 
कारणांत प्रवेश करून देण्याच्या आपल्या धोरणामुळे 
आपण आपपल्या पुर्वपरंपरेमधीळ एका अनिष्ट विशेषाला 
साहाय्य करण्याचे व एकजुटीनें कार्याला अडथळा 
करण्याचे पाप मात्र माथी घेत असतों. मानवी हित- 
संबंध व मतें ही भिन्नभिन्न असावयाचीच. हीं जाणीव 
ठेवून झालेलें सहकार्यच प्रगतीला पोषक होते. त्याचा 
कल एखाद्या मताला हट्टाने चिकटून राहूण्याकडे झुकूं 
लागला कोौं त्याचें पयंवसान एको ऐवजी दुहीत झालेंच 
म्हणून समजावें. एखाद्या कार्यापुरतें ज्याज्याशीं तुम्ही 
सहमत आहांत त्याच्याशीं तेवढ्यापुरतें सहकाय 
करण्याचें रानड्यांचें ब्रीद हिंदुस्थानांतील प्रगमनश्ील 
व लोकसत्तात्मक समाजव्यवस्थेच्या भविष्याच्या दृष्टीनें 
सर्वर्थव योग्य होते. 

भारतीय समाज अनिवार्य अशा र्‍हासाच्या मार्गाला 
लागला आहे, किवा हा र्‍हास परकीयांनी येथें 
वसाहती केल्याशिवाय थांबवितां येणार नाहीं, हीं 
दोनहि मतें भारतीय इतिहासाचा सूक्ष्म अभ्यास 
केळा असल्यानें रानड्यांना मान्य नसत. उलट 


हे आपल्या पिढींतील स्वत:स शहाणे म्हणविणारे लोक आहेत. त्यांतील 
च्या समाधानापुरतें तरी असें दाखवून दिलें आहे कीं सर्व पौरस्त्य लोकांचे भाग्याचे 


सा तरी काल काढून मरून जाणे, ञआणि अधिक समर्थ लोकांना जागा करून देणें 
कतंव्य उरलें नाहीं. या तत्त्ववेत्त्यांच्या 
मुक्ति, धामिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रकाश या गोष्टी य 
नाहींत. हीं अनिष्ट भविष्यें खरोखरीच $दवरप्रेरित असतील, 


मतें राजकीय उन्नति, सामाजिक बंधनांतून 
पुढें भारतीय लोकांना प्राप्त व्हावयाच्या 
तर आपला मुळींच तरणोपाय नाहीं. पण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : 


भारतीय संस्कृतींत नवीन परिस्थितीशी जमवून घेण्याचें 
अपूर्व सामर्थ्य आहे असें त्यांस वाटे. ज्यावेळीं नवीन 
मतप्रणालीशीं किवा पंथाशीं भारतीय संस्कृतीचा संबंध 
येतो त्यावेळीं आपल्या मूळच्या पुराण प्रिय मनोवृत्तीस 
अनुसरून या नव्या प्रवाहाला प्रतिरोध करण्याचा प्रयत्न 
तिजकडून होतो. परंतु या प्राथमिक विरोधास न 
जुमानतां नव्या प्रवाहानें स्वतःच्या सामर्थ्याने अथवा 
परिस्थितीच्या अनुकूलतेमुळें तग धरला तर आपल्या 
सबंध संस्कृतींत व चालीरीतींत तो योग्यपणे बसेल 
अशा पद्धतीनें भारतीय संस्कृतीकडून त्याचें ग्रहण होतें. 
याप्रमाणें नव्याजुन्याच्या संघर्षाची आणि परस्परांशी 
एकरूप होण्याची क्रिया सारखी चालूं असते. अश्या 
क्रमानें आपली संस्कृति सारखी विकसित होत आहे, व 
यांतच आपल्यास आशेला जागा आहे. 

भारतीय इतिहासाची संगति रानड्यांनीं अश्या 
तर्‍हेनें लावली होती. परंतु त्यामुळें जे जसें होईल तसें 
तें घडूं दिल्याने सर्व संकल्प सिद्धि पावतील या कल्पने- 
वर विसंबून राहण्यास ते तयार नव्हते. कारण, त्यामुळें 
आपल्या समाजांतील औदासीन्य व निश्‍चलता या 


नव्य 
आपल्या सुदैवाने हीं भविष्ये 
इतिहासाचा त्यांना आधार नाहीं 
प्राथनेळा, त्यागावर आधारलेल्या आकांक्षांना, 
केव्हांहि अपयश आलेलें नाहीं. या झगड्याचे म 
कोणालाहि निराश होण्याचें का 
तुमची अथवा तुमच्या राष्ट्राची भ 
विशिष्ट सुधारणा आज अ 

सुधारणेची खरी कळकळ 
विजय मिळून आपमच्यामधील चांगल्य 
कलह आणि दुही यांनीं विच्छिन्न झालेल्या हृदया 
णि ज्यांना त्यांत झग 


नैतिक मर्म आहे; भा 
आपल्याच कल्पनाराज्यांत रममाण होणारे महात्मे अ 


कोल आपल्याविरुद्ध पडला तर 
इतिहास पाहिला तर असें दिसून येईल 
परमेश्वरास प्रिय अशा लोकांना शिकवण 
,नसलें तरी गुणसामर्थ्यांच्या दृष्ट 
आहे. आपल्या इतिहासांतून 
आशाहि सोडून द्यावी लागेल इतकी आपल्य 
पुरांत कांहीं काल दबून राहिल्या 
घेऊन त्यानें आपलें डोकें वरच काढलें आहे. 
न. भा. २२ 


अनुक्रमणिका 


न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


, किंवा शास्त्रेहि त्यांता 
असत्य व अज्ञान यांविरुद्ध चालविलेल्या खर्‍या झगड्याला 
र्ग बदलावे लागतील, पण त्यामुळें त्याचें स्वरूप बदलत नसून 


रण नाहीं. तुम्हांला झा 
वितव्यता अवलबून नसून तुम्ही 


मच्या आवांक्‍्याबाहेर असतील, 
विलेले खरे प्रयत्न यांनीं आमच्या दोषांवर आम्हांला 


मर्थ्य आल्यावांचून राहणार नाहीं, आणि अनेक शतकें 
मध्यें एकीचें निशाण खास रोंवलें जाईल. हें या झगड्यांचें 


आणि स्वार्थत्यागावर चाल 
1 गुणांस अधिक स 


आपल्यास खरोखरच 
कीं बाहेरच्या प्रत्येक पर 
देण्याच्याच दृष्टीनें झाला 
निश्‍चितपणे अधिक उच्च ध्येयाच्या दिने पडत गेलें 


गीनें देशाचें पाऊल 
र ती एक कल्पित कथाच म्हणावी लागेल. पुनरुत्ततीची 


हें सार निघत नसेल, त 
1 दैशाची क! 
वर त्या परकीयांच्या संस्क्र 


१६९ 


दुर्गुणांस साहारप्रच झालें असतें. आधुनिक शास्त्राने व 
सामाजिक संघटनेमुळें जे नवीन प्रवाह निर्माण झाले 
आहेत, त्याच्या बुडाशीं रानड्यांच्या मते दोन मूलभूत 
हेतु होते. मानवी श्रेष्ठतेची जाणीव आणि सत्याच्या व 
न्यायाच्या स्वतःच्या कल्पनांप्रमाणें कार्य करण्यास 
सर्वांस स्वातंत्र्य देण्याची इच्छा या दोन गोष्टींमुळेंच 
आधुनिक काळांत मानवजातीच्या विधायक प्रगतीला 
लोक साहाय्य करीत असतात. भारतीयांनीं या दोन 
कल्पना आत्मसात्‌ केल्या असत्या तर बाकी कशा- 
विषयींच रानड्यांनीं फिकीर केली नसती. एकदां का 
य़ा कल्पना पटल्या कीं कार्यारंभ कसा करावयाचा या 
तपक्षिलाच्या बाबतींत तडजोड करावयास रानडे सदैव 
तयार असत. 

रानड्यांच्या मतें, नव्या गोष्टींतील चांगल्या 
भागाचें जुन्याकडून ग्रहण करवून सुधारणा करणें, हा 
कोणत्याहि सुस्थित समाजांत प्रगति घडवून आणण्याचा 
स्वाभाविक असा एकच मार्ग असतो. जुन्याचा त्याच 
स्वरूपांत उद्धार करूं पाहणारे जीर्णोद्धारक किंवा त्यांत 
आमूलाग्र फरक करूं इच्छिणारे क्रांतिकारक या दोघां- 


तं खरी नाहींत, आणि अधिक म्हणजे तीं खोटीं ठरविणे आपल्या हातीं आहे. 


अनुकूल नाहींत. ईश्वराच्या राज्यांत कळकळीच्या 


लेला बाह्य लाभ किवा तुमच्याजवळचें वैभव यावर 
स्वतः कसे आहांत यावर आहे. कांहीं 


किवा आमच्या फायद्याच्याहि नसतील; परंतु 


डण्याचा मान बहुमोल वाटणार नाहीं त्यांना काय म्हणावें बरें १- 
सेंच म्हणावें लागेल. इतिहास आणि शास्त्र या दोहोंचाहि 
थांबणे जरूर आहे. पण आपल्या या थोर देशाचा 


कौय आक्रमणाचा परिणाम आपल्या या 
आहे, आणि त्यामुळें प्रत्यक्ष व्यवहारांत 


धींच अवनति झाली नव्हती. परकीय आक्रमणाच्या 
तीमधील, किवा धर्म व राज्यव्यवस्थेतील चांगलें तें 
(सं. लेख- पृ. ११५-११६) 


ह्य 


विव 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्र 


कास 


१७० 


पैकी कोणाशींच त्यांचें पटणें शक्‍य नव्हतें. गते तिहासां- 
तील काल्पनिक सुवर्ण-युगाच्या पाठीमागें लागणाऱ्यांना 
आणि प्रचलित अव्यवस्था व र्‍हास यांच्यावर तोड 
म्हणून आपल्या संस्कृतीच्या पुर्वावस्थेतील विज्लेष 
गोष्टींचाच पुनरुद्धार करूं इच्छिणाऱ्यांना त्यांनीं पुढील 
खरमरीत प्रत्युत्तर दिलें आहे : 

“ ज्यावेळी जुन्या रूढींचा पुनरुद्धार करा 
म्हणून आपल्यास सांगण्यांत येतें त्यावेळीं सांगणा- 
र्‍यांच्यां डोळांपुढील काल अत्यंत संदिग्ध असतो... 
पुनरुद्धार कोणत्या गोष्टींचा करावयाचा ? ज्यावेळीं 
आपले अत्यंत पवित्र असे वणंगुरु सध्यां अघोर 
मानलेल्या कृत्यांत रममाण झाले होते, व ज्या 
काळीं त्यांच्या अशनाला व प्राश्ननाला देशाच्या 
प्रत्येक भागांतील प्राणी व वनस्पति पुऱ्या पडत 
नव्हत्या अशा काळांतील जुन्या चालींचा पुनरुद्धार 
करावयाचा काय ? त्या प्राचीन काळांतील मानव 
व देव यांनीं निषिद्ध पदार्थांचे भक्षण व प्राशन 
इतकें केलें आहे कीं त्याची क्षिफारस करण्याचें 
धाडस पुनरुद्धाराची चळवळ करणार्‍या कोणासही 
करवणार नाहीं. तसेंच पुर्वीच्या बारा प्रकारच्या 
पुत्रांची पद्धति आपण पुन: सुरूं करावयाची काय? 
कां जबरदस्ती व मिश्र अर्नतिक संवंध मान्य अस- 
लेले विवाहाचे जे आठ प्रकार त्यांचा पुनरुद्धार 
करावयाचा ? स्वबंधूंची स्त्री विधवा झाली असतां 
तिच्या ठिकाणीं पुत्रोत्पत्ति करण्यास संमति देणाऱ्या 
नियोग पद्धतीचा पुनरुद्धार करावयाचा ? कीं 
विवाहबंधन शिथिल करणारें जें स्वातंत्र्य जुन्या 
क्रषोंनीं आणि क्रषिपत्न्यांनी उपभोगिले त्याचा 
उद्धार करावयाचा ? वर्षानुवर्षे पश्रूंची कत्तल 
उडविणाऱर्‍या व देवतातुष्टीकरितां शेवटीं मनुष्या- 
चेंहि बलिदान करावयास मागेपुढे न पहाणार्‍या 
यज्ञसंस्थेचा पुनरुद्धार करावयाचा ? कों किळस- 
वाण्या गोष्टींना व व्यभिचाराला उत्तेजन देणाऱ्या 
वाममार्गी शक्‍्तिपुजेचा करावयाचा ? सतीच्या व 
बालहत्येच्या चालीचा पुनरुद्धार करावयाचा कीं 
जिवंत माणसाला नदींत फेकणे, कड्यावरून लोटणे 


३. वस्तुस्थिति अश्ी होती कीं ब्राह्मण- 
आणि पावित्र्य या गोष्टी वरील वर्गातच राहिल्या. हा 
वर्गांत त्यांच्या संस्कृतीचा प्रवेश मुळींच झाला नाहीं. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


संस्कृति व तीमधील काव्य, तत्त्वज्ञान, निवृत्तीचे कड 


जुले-आगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


खिळ्यांनीं जवडणें अथवा जगन्नाथाच्या रथाखालीं 
चिरडणें ग्रासारख्या रूढींचा पुनरुद्धार कराव- 
याचा ? ब्राह्मण-क्षत्रियांच्या परस्परविघातक 
युद्धांचा पुन: उद्धार करावयाचा को येथील मूळ 
रहिवाश्यांना दिल्या गेलेल्या क्रूर शिक्षांचा व 
मानखंडना करणार्‍या पद्धतींचा उद्धार कराव- 
याचा ? एका स्त्रीला अनेक पति अथवा एका 
पतीला अनेक स्त्रिया यांपैकीं कोणत्या चालीचा 
पुनरुद्धार हवा ? ब्राह्मणजातीनें जमीनदारी व 
गृहस्थाश्रमाचा पेशा सोडून जुन्या काळांतल्या- 
प्रमाणें भिकारी बनून राजाश्रयावलंबी बनण्याची 
आपणांस आवड्यकता वाटते काय? जिवंत अ्ला 
कोणत्याहि समाजाच्या व्यवस्थेत जुन्या गोष्टींचा 
पुनरुद्धार करणें अशक्‍य आहे. जें एकदां मृत झालें, 
गाडले गेळें किवा जळून गेलें, तें सर्व काळी मेलेले, 
गाडलेलें व जळून गेलेलेंच राहणार. जुन्या कारणां- 
चेंच परिवर्तन नव्या व्यवस्थेत करावयास पाहिजे, 
याखेरीज नष्ट झालेल्या भूतकाळाचा पुनरुद्धार 
करूं म्हटलें तर तें शक्‍य नाहीं. पुनरुद्धार करणें 
जर अशक्य असेल तर सुधारणा करणें हाच एक 
पर्याय सुज्ञांपुढें आहे.” 
क (सं. लेख- पृ. १९०-१९१) 
आता परतंत्र व तात्पुरत्या तरी ऱ्हास करणाऱ्या 
अशा नव्या राज्यव्यवस्थेमध्यें अनेक बाबी अक्या होत्या 
कों त्यामुळे कोणाचेंहि मन निसत्साही व्हावें; परंतु 
त्यामध्येंहि रानड्यांना एक महत्त्वाचा उपकारक विशेष 
आढळला होता. पूर्वी होऊन गेलेल्या अनेक संस्कृति 
कितीहि उच्च स्वरूपाच्या व यशस्वी असल्या तरी त्या 
निश्‍चितपणे थोड्या निवडक लोकांपुरत्याच मर्यादित 
होत्या. जन्म, गुण व संपत्ति यांमधील उच्च पदवीला 
प्राचीन काळच्या कल्पनांत व समाजव्यवस्थेत फार 
महत्त्व होतें. ज्ञान, ध्यान व त्याग यांवर भर देणाऱ्या 
मरह्मणधर्माचाहि' स्व समाजापैकी फारच थोड्यांशी 
संबंध आला होता. बाकीच्या जमातींचे, विशेषत: 
खालच्या वर्गाचे, औदासीन्य व गतिशून्यता पराकोटीची 
होती. अशा प्रकारें, विभागलेल्या व विषम अवस्थेतल्या 


क नियम, 


1 वर्ग सर्व समाजांत दहा टककेसुद्धा नव्हता आणि खालच्या 


(सं. लेख- पृ. २०४) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


समाजांत, मोठ्या प्रमाणांत राष्ट्रीय एकीकरणाची व 
प्रगतीची यशस्वी चळवळ करणें शक्‍य नाहीं. विज्लेषतः 
जेथें व्यक्‍तींचें मन आचाराच्या किंवा विचाराच्या 
बाबतींत रू्ढीच्या पाद्यांतुन मुक्‍त झालेलें नसतें, तेथें 
त्या समाजाच्या औद्योगीकरणाची शक्‍यता फार कमी 
असते. आधुनिक शासनसंस्थांशीं आपला संबंध भाला 
नसता, तर आपल्या या देशाच्या जीवनांत व चाली- 
रीतींत काय बदल झाले असते हें सांगणें कठिण आहे. 
परंतु नव्या शासनसंस्थेमुळें आचारविचारांतील जुनाट- 
पणा जेवढ्या झपाट्याने कोसळून पडला, तेवढ्या 
झपाट्यानें कोसळला नसता हें वहुतांशीं खरें आहे. 
व्यापक व सर्वांगीण सुधारणा होण्यास नवीन व 
वेगळ्याच विधायक शक्‍तींशीं संबंध येण्याची आव्यकता 
सवे वर्ग, पंथ व समाज यांना असते. पाश्‍चात्य विद्येनें 
ही गरज भरून काढली, आणि पाइचात्यांशीं आलेल्या 
संबंधानें नवीन औद्योगिक व सामाजिक व्यवस्थेशी 
आपला परिचय झाला. 

ज्याप्रमाणें केवळ जुन्या गोष्टींच्या पुनरुद्धाराची 
हझाक्यता किंवा उपयुक्तता यांवर रानड्यांची श्रद्धा 
नव्हती, त्याचप्रमाणें मुळासकट सर्व शाखोपशाखांचा 


१७१ 


विच्छेंद करणार्‍या क्रान्तीच्या कल्पनेसहि त्यांचा पाठिबा 
नव्हता.* आपल्या प्रवृत्तींना निश्चित वळण लावण्याच्या 
कामीं परिस्थिति व परंपरा यांचा बराच भाग असतो 
व नव्या परिस्थितीश्ीं जुळणार्‍या जुन्या गोष्टींवर 
नव्याचें कलम केल्यानेंच निर्वेध व चिरकालीन प्रगति 
शक्‍य होते, ही गोष्ट ते जाणून होते. ब्राह्मण, जैन, बद्ध 
इ. कोणत्याहि काळांतील समाजव्यवस्थेत व पद्धतींत 
करड्या हुकमतीच्या प्रदीघं कारकौर्दीमुळें दैन्य व 
औदासीन्य हींच येगें अपरिहार्य होते. आपल्या कृति, 
भावना व विचार ह्यांच्या द्वारे आपल्या युक्तित्वाची 
प्रत्येकास पूर्णपणे वाढ करून घेतां यावी याकरितां 
आचारविचारांतील व्यकक्‍्तिस्वातंत्र्याचें क्षेत्र विस्तत 
करणें हें सामाजिक चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट होतें.* 
व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याच्या या चळवळीची दिक्षा प्रस्तुत 
प्रकरणाच्या शिरोभागीं दिलेल्या उतार्‍यांत शक्‍य तेवढी 
दाखविण्याचा प्रयत्न रानड्यांनीं केला आाहे.' पुर्वग्रहाने, 
किंवा परंपरेनें अथवा सामाजिक खू्ढीमुळें निर्माण 
झालेल्या जबरदस्तीच्या ऐवजीं रानड्यांना स्वातंत्र्य हवें 
होतें. रानड्यांच्या काळीं व जवळजवळ आजहि एखाद्या 
प्रनाकडे नवीन, स्वतंत्र्य व चिकित्सक दृष्टीनें पाह- 


४. आपण जें बोलतों व करितों तें अगदीं स्वेच्छेने करीत आहों असें वरवर वाटतें, पण अजाणतां कां 
होईना ज्या परंपरेत आपण जन्मलों भाहों, ज्या परिस्थितींत आपण वाढलों, ज्या मातेचें स्तनपान आपण 
केलें त्यांची छाया आपल्या सार्‍या जीवनावर पडल्यावांचून रहात नाहीं, किंवा ज्यांच्याशी आपला मुळींच 


संबंध नाहीं 
मुळींच मदत न घेतां नव्या धर्तीवर 
पुर्वजांनी आपल्याकरितां कांहींही क 
तरी या गोष्टींबाबत असें वाटतें. 
५. बाहेरून लादलेल्या नियमांनी 
रक्‍तस्राव थांबण्याकरितां जसें शल्यवैद्या 
करितां वैद्याच्या हातीं देण्यांत येतें त्या प्रम 
आपणच करावयास हवें, व त्यांत प्रत्येक व्यक्‍ती 


गेलीं तीस वर्षे किवा अधिक काल हें कार्य चाललें आहे. 


असें आपल्यास म्हणतां येणार नाहीं त्यांचाहि परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. भूतकालाची 
नवीच रचना करूं असें म्हणणें म्हणजे आपण स्वयंभू असून भापल्या 
रण्याची आवश्यकता नव्हती असें म्हणण्यासारखेंच आहे. निदान मला 


(सं. लेख- पृ. १५८) 


आपलें हित होणार नाहीं. एखाद्या बाबतींत निरुपाय झाल्यासच, 
स बोलावण्यांत येतें व मागाहून रोग्यास सावकाशपणे बरें करण्या- 
णें हे बाह्योपचार योग्य होतील. बंधनमुक्‍्ततेचें हें कार्य आपलें 
हीने स्वोद्धाराकरितां स्वतः प्रयत्त करावयास हवा. याच वृत्तीने 


(सं. लेख- पृ. २०८) 


६. आपल्या विचारसरणीस लावावयाचे नवें वळण, वर सांगितल्याप्रमाणे, बंधुभावना, बहिर्मुख 


वृत्तीचा विकास, आणि सहकार्याची भावना अंतरं 
व सहकारी यांचें मंडळ वाढवीत रहा; 
मूलभूत समानते' 


होईल. या वृत्तीनेंच > चुकी 
आपल्यापेक्षा खालींहि नाहींत असा विश्‍वास उत्पन्न होऊन आपल्यांत अधिक सामथ्य येईल. 
(सं. लेख- पृ. १९२) 


अनुक्रमणिका 


(ंगांत दृढ करणें या गोष्टींवर आघारलेलें हवे. आपले मित्र 
वाटल्यास हळूहळू व बेतानेंच वाढवा. परंतु माणसामाणसांमधील 


ची भूमिका ओळखण्याकडेच वृत्ति असली पाहिजे. तीमुळेंच सहानुभूति व सामथ्ये उत्पन्न 
ऑंच अनेक आपल्याबरोबर आहेत, विरुद्ध नाहींत किंवा आपण चुकोनें समजतों त्याप्रमाणें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१७२ 


ण्याची वृत्ति आपल्याकडे इतकी विरळ आहे कीं 
सामाजिक सुधारणेचें तेंच सर्वांत महत्त्वाचे उदिष्ट 
म्हणतां येईल. इतर सव मानवी गोष्टींप्रमाणें मानवी 
विचारशक्ति हीहि ज्ञान मिळविण्याचें व कार्य करण्याचें 
एक सर्वस्वीं निर्दोष असें साधन नव्हे हें खर्रे. तथापि 
व्यक्‍तीची किंवा समाजाची प्रगति अथवा मुक्‍तता याच 
मानवी ज्ञानाने शोध करून स्वीकारलेल्या मार्गानें 
होणार आहे. परिस्थितीचा स्वत: करून घेतलेला बोध 
व त्यास अनुसरून वागण्याचें स्वातंत्र्य हाच मानवी 
जीवनाचा खरा नैतिक पाया आहे. नव्या नव्या गोष्टी 
शिकण्यास व आचरण्यास मोकळीक देणारी समाज- 
पद्धति पाहिजे, आणि अश्या स्वातंत्र्याचा फायदा 
घेण्याचें शिक्षण लोकांस मिळालें पाहिजे. बुद्धीस 
स्वातंत्र्य मिळून तिला तकंशुद्धतेचें वळण लागल्या- 
शिवाय राजकीय किंवा आथिक क्षेत्रांत नव्या रीतीची 
सुधारणा शक्‍प नाहीं. सुधारणा, पुनरुज्जीवन व प्रगति 
हीं परस्पराशीं बरींच निगडित आहेत; पण वौद्धिक 
स्वातंत्र्य हा तीनहि गोष्टींना समान असा एकच पाया 
आहे. 

चिकित्सक दृष्टीमुळें आज मान्य झालेलीं सत्ये 
क्रिवा रूढ आचार शुद्ध राहून त्यांची उपयुक्तता कायम 
टिकते. एवढेंच नव्हे, तर एकाद्या गोष्टीचें योग्य ज्ञान 
करून घेऊन तिच्या अस्तित्वासाठीं आवइयक वाटणाऱ्या 
इतर गोष्टीहि खुश्ीनें स्वीकारण्यानें मानवी मनाची 
उंची वाढण्यास बरीच मदत होते. यावरून साहजिकच 
चिकित्सक वृत्तीबरोबरच तिच्याच साहाय्यानें सिद्ध 
झालेल्या गोष्टींवर श्रद्धा ठेवण्याची जबाबदारीहि 
स्वीकारावी लागते. स्वाभिमान व स्वावलंबन यांवर 
आधारलेल्या मानवी जीवनांत भोळसटपणाला वस्तुत: 
स्थानच असूं नये, पण त्याबरोबर श्रद्धेचा व आकांक्षे- 
चाहि लोप झाला तर मानवी संस्कृतीचा सारा बौद्धिक, 
नैतिक व भौतिक डोलारा कोसळून पडेल, आणि अखिल 
मानवजात रानटीपणाच्या तमोयुगांत परत फेकली 
जाईल. मनुष्याचें मार्गदर्शन करणार्‍या ज्या कांहीं गोष्टी 
आहित त्यांत त्याची स्वत:ची वुद्धि ही इतर साधनांपेक्षां 
अधिक विश्‍वसनीय आहे या तत्त्वावर श्रद्धा असणें हें 
संस्कृतीचे मूलतत्त्व आहे, किवा असावयास हवें. भोळ- 
सटपंणाविरुद्ध मोहीम पुकारण्यास रानड्यांची तयारी 
होती, पण त्याबरोबर श्रद्धावृत्तीवर आघात करण्याची 
त्यांची इच्छा नव्हती. इतर काळच्या सुधारकांनी श्रद्धा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


व भोळसटपणा यांमधील हा भेद जर लक्षांत घेतला 
असता तर आतांपर्यंतच्या बहुतेक सुधारणाविपयक 
चळवळींत मागाहून शिरलेल्या प्रचंड विघातक प्रवृत्तींस 
जागा मिळाली नसती. 

मध्ययुगीन समाजव्यवस्था सारी जन्मप्राप्त पदवी- 
वर आधारलेली होती. युरोपियनांची सरंजामशाही 
घेतली काय, किवा हिंदूंच्या वर्णव्यवस्थेचा विचार केला 
काय, दोन्हींतहि प्रत्येक मनुष्यप्राण्याला अगदीं जन्मा- 
पासून पूर्वनियोजित अश्या समाजव्यवस्थेच्या चोकटींत 
वसवून टाकण्याचीच कल्पना होती. अश्या तर्‍हेची 
व्यवस्था कांहीं विशिष्ट कारणांमुळें व्यक्‍तीच्या व 
समाजाच्या दृष्टीनें स्वाभाविक व सोईचीहि असेल, 
परंतु मोठमोठ्या राष्ट्रीय सरकारांच्या छत्राखाली 
लाभलेल्या श्ञांततेमुळे, व भोतिकझास्त्रे औद्योगिक 
कार्यास सहज जूंपतां आल्यानें या जीणं संस्थेची धोंड 
जशी प्रगतीस तश्लीच खऱ्या स्थर्यासहि सारखीच अडथळा 
करूं लागली, नव्या समाजव्यवस्थेत प्रत्येक व्यवतीला 
स्वत:च्या व समाजाच्या हिताच्या दृष्टीनें आपल्यामध्ये 
जे सर्वोत्कृष्ट असेल तें समाजाच्या सेवेस सादर करतां 
येतें, व त्याचा मोबदला त्या व्यक्‍तीनें केलेल्या सेवेच्या 
मानानें तीस समाजाकडूनहि कांहीं सुखसोईंचा 
लाभ होतो. समाज म्हणजे तरी काय, अखेर व्यक्‍तींचाच 
बनलेला असतो. म्हणून विनिमयाच्या या योग्य तत्त्वा- 
नुसार गुणांनीं किवा मेहनतीनें कोणत्याहि उच्च 
पदाला पोहचण्याचा प्रत्येक व्यमतीला जो हक्क असतो 
तो बजावण्यास नव्या समाजघटनेंत संधि दिली जाते. 
जन्मप्राप्त पदवीला विशेष महत्त्व असलेल्या जुन्या 
समाजव्यवस्थेशीं या नव्या पद्धतीची तुलना केळी तर 
असें दिसुन येईल कीं या नव्या पद्धतीचें स्वरूप तत्त्वतः 
व अनेक वेळां व्यवहारांतहि परस्परांतील करारा- 
सारखं असतें. 

जन्मजात सामाजिक पदवोमुळें मोठेपणा व 
सुधारणा यांचा कांहींसा त्याग करावा लागतो, तर हें 
तत्त्व सोडून शुद्ध परस्परकराराचें तत्त्व स्वीकारल्यास 
व्यक्‍तीचें स्वातंत्र्य व त्यामुळें होणारी श्ञास्त्रीय प्रगति 
हीं सामुदायिक ऐक्य व न्याय यांस विरोधी होण्याचा 
संभव असतो. जेथें पुर्वी मुळींच स्वातंत्र्य नसे, तेथें 
नवीन व्यवस्थेंत पहिली पायरी म्हणजे व्यक्ति अथवा 
वर्ग यांचे परस्परांमधील संबंध सामाजिक नियमानें न 
ठरवितां स्वत:च्या राजीखुषीनें ठरविणे ही होय. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


समाजाची व्यवस्था या शुद्ध परस्परकराराच्या पायात्रर 
करण्यांत कांहीं मर्यादा न संभाळली तर दोन प्रकारचें 
दोष उत्पन्न होतात याची जाणीव रानड्यांना होती. 
पहिली गोष्ट अशी कों शास्त्रीय प्रगति किवा भोतिक 
समृद्धि यांपेक्षा सामाजिक ऐक्याचे व्यवहारदृष्ट्या 
क्रिवा नैतिक दृष्ट्या अधिक महत्त्व आहे. म्हणून 
सामाजिक ऐक्याच्या आड न येईल इतपतच या 
कराराच्या तत्त्वावर भर देण्यांत यावा. दुसरी गोष्ट 
अश्नी कीं, व्यवहार अगर करार करणाऱ्या दोन 
पक्षांतील मूळ भूमिकेंत स्वखुषी व न्यायबुद्धि आहे ही 
गोष्ट कराराच्या हितकारी तत्त्वांत गृहीत घरलेल॑ 
असते. परंतु समाजांतील जातगोत, मिळकत, वारसा- 
पद्धति इत्यादि निरनिराळ्या बाबींमुळे कराराच्या 
वरील प्राथमिक अटीहि पुर्‍या होत नाहींत. म्हणून 
सुधारणामंदिराची पहिली पायरी या दृष्टीनें कराराच्या 
तत्त्वाबरोबर सर्वांस सारखी संधि असणें इत्यादि इतर 
तितक्‍याच महत्त्वाच्या गोष्टी यावयास पाहिजेत. 
समाजाची जी एकंदर संघटना करावयाची तींत हेंहि 
साधावयास हवें. 

ज्या समाजांत जन्मप्राप्त पदवीस महत्त्व असतें, 
त्याला नवीन संघटनेची कमींतकमी गरज वाटते; आणि 
व्यक्‍तीला केंद्र समजणाऱ्या समाजांतच त्या संघटनेला 
प्रारंभ होतो ही गोष्ट चमत्कारिक वाटेल. औद्योगिक 
यगाच्या पहिल्या पहिल्या अवस्थांत सामाजिक 
नियंत्रणाची वाजू काढून टाकून त्या जागीं खासगी पण 
सुनियंत्रित अशा परस्परसंबंधाच्या योजनेवर भर 
देण्यांत येई. पण लौकरच असें दिसून येऊं लागलें कों या 
परिवर्तनामुळें होणाऱ्या सामाजिक घडामोडींचे परिणाम 


फार मलगामी असतात, व म्हणून समाजाच्या 


हितसंबंधांशीं निगडित असलेल्या सर्वे बाबींचें मार्गदशन 
ज्ञासनसंस्थेनेंच आपल्या हातांत घेणें आवश्‍यक होऊन 
बसते. या अपरिहार्य व तकंप्राप्त निष्कर्षास युरोपियन्‌ 
आणि विशेषतः इंग्लिश विचारवंतांनी विशेष तत्परतेने 
मान्यता दिली नाहीं. रातड्यांना मात्र राजकोय 
त्याचप्रमाणें आथिक प्रगतीमुळे आवश्‍यक झालेल्या 
नव्या समाजघटनेंत वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि संघटित 
मार्गदर्शन यांच्या उपयुकक्‍्ततेची योग्य कल्पना होती. 
ज्या समाजपद्धतींत जन्मप्राप्त पदवीस महत्त्व 
आहे, तिच्या अवनत स्थितींत दैववादी वृत्ति बळावते 
आणि यामुळें तिची उपयुक्तता संपल्यानंतरहि अधिक 


अनुक्रमणिका 


१७३ 


कालपर्यंत तिला. जीवादान मिळतें. अश्या" समाजांत. 
आहे ही व्यवस्थाच कल्याणकारक आहे या दृष्टीनें 
पाहण्याची इतकी संवय होते, कीं विरुद्ध अनुभवाच्या 
पुराव्य़ानें सुद्धा तिळा सहजासहजीं धक्का बसत नाहीं- 
एकीकडे श्रद्धा व एकीकडे अनुभव अश्या स्थितींत, 
स्थितिशील समाजांत रुळलेलें मन दैवी नियतीकडे धांव 
घेतें; आणि प्रचलित समाजव्यवस्थेपासून ज्यांचा 
फायदा होतो, त्यांना या स्वाभाविक प्रवृत्तीची वाढ 
व्हावी असें साहजिक वाटतें. दैववाद हें अधोगतीला 
चाललेल्या मानवी समाजवृक्षाला येणारे अंत्यंत कटु 
फळ आहे. व्यक्तीचे अथवा समाजाचें पुनरुज्जीवन 
करावयाचें असल्यास, स्वतःच्या कृत्यांनीच आपलें 
हित व अहित होतें व स्वतःच्याच बुद्धीनें आपल्या 
परिस्थितीचे आकलन करून तींत सुधारणा करण्याचा 
प्रयत्न कोणत्याहि परिस्थितींत करणें हें शक्‍य आहे; 
तसेंच तें आपलें कतंव्यहि आहे ही गोष्ट प्रथम पटली 
पाहिजे. मानवी उदात्ततेच्या व स्वातंत्र्याच्या या 
जाणीवेंतच सुधारणेचें मूळ तत्त्व आहे, हें रानड्यांनीं 
दिग्दशित केलें होतें. या सुधारणेकरितां रानड्यांनीं 
आपलें जीवन अर्पण केलें होतें व अद्या सुधारणेमुळेंच 
भारतीय स्वातंत्र्याचा व उत्कर्षाचा उदय होईल असा 
रानड्यांना विश्‍वास होता. रानड्यांच्या कालीं यां 
दैववादाची काळी छाया विशेष पडलेली होती. 'अशा 
काळांतहि स्वत:च्या बुद्धीच्या प्रकाशाची शिकवणं 
देण्यास विशेष धैये आणि खोल दृष्टि लागते. आपल्या 
अंगावर पडलेलें कार्य करण्यास सुधारक आणि द्रष्टा 
या दोन्ही नात्यानें रानड्यांची योग्यता याप्रमाणें फार 
मोठी होती यांत शंका नाहीं. 

हंदुस्थानच्या भावी समाजव्यवस्थेविषयीं रान- 
ड्यांच्या ज्या कांहीं कल्पना होत्या, त्यांत व्यक्‍तीची 
बंधनांतून मुक्तता झालीच पाहिजे आणि तिला आपली 
सर्वांगीण उन्नति करून घेण्यास शिकविले पाहिजे या 
सिद्धास्तांस अग्रस्थान होतें; त्याचप्रमाणें भौतिक 
सुधारणांच्या फळाची गोडी चाखण्याची भारतीयांची 
क्षमता अधिक वाढावी यावरहि त्यांचा कटाक्ष असे. 
आध्यात्मिक दृष्टीनें भौतिकवांद हें एक हीन ध्येय 
असेल अथवा नसेलहि. परंतु औदासीन्य व गतिशून्यता 
या गोष्टी मात्र निःसंशय घातक होत्या. चैतन्याने युक्‍त 
व निरोगी अश्या समाजव्यवस्थेत आपल्या कल्पनेप्रमांणें 
आयुष्य घालविण्याचे नुसतें स्वातंत्र्य पुरेसें होत नाहीं, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


१७४ 


तर या गोष्टीस आवश्यक तीं साधनेंहि उपल्ब्ध 
असावयास पाहिजेत. आर्यांच्या येथील वसाहतकालांत 
सार्‍या वैयक्तिक व सामाजिक कृतींचें उद्दिष्ट म्हणजे 
इच्छेनुसार जीवनोपभोग घेतां यावा म्हणून भौतिक 
साधनसंपत्तीची वाढ करणें हें होतें. परंतु नंतरच्या 
कालांत भारतीय जीवनाचा कल भौतिक कला व 
उद्योगधंदे यांकडे उदासीनतेनें व तटस्थपणें पाहण्याकडे 
होता. वेदकालांतील ज्ञानोपासनेचे प्रयत्न आध्यात्मिका- 
बरोबर भोतिकासंबंधींहि चालूं होते; पण मागाहूनच्या 
अधोगतीच्या कालांत प्राप्त वस्तूंचा त्याग करणें, 
किबहुना त्यांचें ज्ञानहि करून न घेणे हेंच उच्च ज्ञानाचे 
निदर्शक होऊन बसलें. त्यागांत कांहीं नैतिक मोठेपणा 
असेल, पण तो केव्हां ? जेव्हां जवळ असलेली वस्तु, 
किवा नसली तर, जी मिळविण्याची पात्रता अंगीं 
आहे, तिचा त्याग केला तर. पण ज्यावेळीं कतृंत्व- 
शून्यतेमुळें राष्ट्राच्या आथिक प्रयत्नांची उत्पादनशक्ति 
घटली आहे अश्ावेळीं त्या त्यागाला किमत नाहीं. 
उदात्त नैतिक ध्येयाच्या परिपुर्ततेसाठीं सुद्धां जोरदार 
आणि संपन्न अशी आथिक घटना करणें आवड्यक 
असतें. 

कोणत्याहि प्रगमनशील समाजास आवश्यक अज्ञा 
जीवनक्रमाविषयीं रानड्यांची कांहीं विशिष्ट विचार- 
सरणी होती. तिचा एक प्रमुख विशेष असा कीं तीमध्ये 
कला व शास्त्रे यांचा समाजानें प्रगतीसाठी चालविलेल्या 
प्रयत्नांत उपयुक्त भाग म्हणून अंतर्भाव होई. उच्च 
संस्कृतीचा एक भाग म्हणून कला व शास्त्रे या 
क्षेत्रांतील प्रगतीची योग्यता उच्च नैतिक ध्येयाइतकीच 
आहे; किंबहुना शास्त्रे आणि कला यांच्या प्रगतीमुळे 
जें सामथ्ये लाभते, तें नसेळ तर समाजाला नीतीच्या 
क्षेत्रांतहि प्रगति करणें अशक्य भाहे. हिंदी लोकांचीं 


७. गेल्या तीन हजार वर्षांत आपली जी अवनति 


त्या थोडक्यांत पुढीलप्रमाणें सांगतां येतील. एक- 
आत्मसंतुष्टता; दोन- आंतील विवेकबुद्धीच्या सांगणीपेक्षां 


सामाणसांत काल्पनिक भेद मानणें; 


किवा अंत:प्रवृत्ति काय असाव्यात ? 


कोटुंबिक व्यवस्थेत झालेला दिसतो. 
जातींच्या दास्यांत रहात आहेत. इतक्य 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


व विशेषतः ज्यांना साधनांची अनुकूलता आणि फुरसद 
आहे, अक्षांचीं मनें राष्ट्रीय प्रगतीच्या या अंगाकडे 
वळवावी अशी रानड्यांची उत्कट इच्छा होती. 
रानड्यांच्या दृष्टीनें निष्कारण बंधनें ज्यांत नाहींत 
अशी समाजपद्धति, भरभराटीस आलेले उद्योगधंदे आणि 
हेतुपुरस्सर झालेलें सामाजिक सहकार्य या गोष्टी स्वतंत्र 
व उत्क्षसंप्न भारतीय जीवनाला इमारतीच्या पाया- 
सारख्या होत्या. सामाजिक पुनघंटनेचा त्यांनीं स्वीकार- 
हेला मागं याप्रमाणें सर्वांगीण होता. स्वत:च्या हयातींत 
कांहीं विशिष्ट सुधारणांवर त्यांनीं भर दिला, तो या 
सबंध योजनेला चालना देण्याच्या हेतूला आनुषंगिक 
म्हणूनच. दोन गोष्टींविषयी मात्र रानड्यांचें मत ठाम 
झालें होते. एक अश्ी- परकीयांनी आपल्यावर केलेलें 
आक्रमण हें बव्हंशी जातिसंस्थेमुळें सामाजिक बाबतींत 
व्यक्ति तटस्थ राहतात म्हणून झालें. दुसरी गोष्ट 
म्हणजे या जा तिसंस्थेचें मळ येथे वसाहत करून राह- 


3 


णाऱ्या आर्यांच्या आक्रमणांत आहे. 

नंतरच्या ऐतिहासिक घटनांमुळे जातिसंस्थेचा हा 
राजकीय पाया कुचकामाचा ठरला, एवढेंच नव्हे तर, 
स्वत:च्या स्वातंत्र्याकरितां व उन्नतीकरितां झटत असतां, 
भारतीयांनी सर्व भेदभाव विसरून एक होणें आवश्यक 
आहे ही गोष्टच स्पष्ट झाली. जातिसंस्थेला कोणत्या 
पद्धतीने आणि कोठवर मुरड घालावी या बाबतींत, 
आपल्या नेहमींच्या पद्धतीप्रमाणे सर्वे प्रकारच्या योग्य 
तडजोडीस रानडे तयार होते. परंतु हिंदी समाजाच्या 
आधिक, सामाजिक आणि राजकीय संघटनेच्या 
उपक्रमांत जातिसंस्था फार दिवसांपासून कुच- 
कामी ठरली आहे, किंबहुना तिचा अडथळाच होत 
आहे या मुख्य प्रमेयाला कोणताहि विरोध त्यांना मान्य 
झाला नसता. अर्थात्‌ हें सांगायला नकोच कीं जाति- 


होत आली आहे तिला जबाबदार असणाऱ्या कल्पना 


अलिप्तपणा अथवा 
बाह्य सत्ता अथवा शक्ति यांच्यापुढें मान वांकविणे; 


7 चार- अन्यायाला अथवा अपराधाला 


*&- ८ री 
*$'नवभारत' 


७५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


संस्थेच्या वर्चस्वामुळें शतकानुशतके ज्या अवनत 
स्थितींत ' अस्पृश्य ' खितपत होते तीबद्दल त्यांना 
अत्यंत खेद होत असे.” 

या जातिसंस्थेवर आपल्या समाजरचनेचा पाया 
इतक्या दौं्घकालपर्यंत आधारलेला आहे कोौं स्वतः 
दलित वर्गांनाहि आपलें व समाजाचे हित आपली 
ही अवनत स्थितीच पुढें चालविण्यांत आहे असें वाटूं 
लागलें. नव्या कल्पनांच्या आणि नव्या परिस्थितीच्या 
प्रभावामुळें दलितवर्गातील कांहीं चाणाक्ष व धीराच्या 
लोकांनी स्वतःच्या उद्घाराकरितां चळवळ सुरू केली 
होती हें खरें. परंतु वरच्या वर्गातील ज्या लोकांना 
प्रचलित व्यवस्थेतील अपूर्णतेची व अनिष्टपणाची 
जाणीव झाली असेल त्यांनी तरी आपल्या उद्धाराकरितां 
दल्तांनी टाहो फोडीपर्यंत वाट पहाण्याची जरूर 
नव्हती.* सामाजिक त्यायबुद्धीच्या दृष्टीनेंच नव्हे, तर 
स्वत:च्या अंतिम हिताच्या दृष्टीनें सामाजिक सुधार- 
णेचे प्रयत्न व्हावयास हवेत, व ते शक्‍य तितके प्रत्येक 
व्यक्तीस समान स्वातंत्र्य आणि सारखी साधनें मिळाली 
पाहिजेत या तत्त्वावर व्हावयास पाहिजेत. 

जातिसंस्था हें एके काळी सार्‍या समाजाची 
सुव्यवस्था लावण्याचें एक तत्त्व होतें हें उघड आहे. 
वैयक्तिक अस्पृश्यतेची दुष्ट चाल हें तिचे केवळ एक 
अंग होतें. पुर्वीच्या राज्यव्यवस्थेचें या जातिसंस्थेस 
वाठबळ असे. हें अर्थात्‌ चालू व्यवस्था पुढें चालविण्याचे 
जें सामान्य धोरण सर्वे सरकारांचें असतें त्यामुळें झालें 
असेल; किवा जातिभेद असण्यांतच ज्यांचें हित आहे 
अश्यांनी सहेतुक केलेल्या प्रयत्नांनी झालें असेल. आज 
तें निश्चितपणे सांगणें कठिण आहे. राज्यकारभारांत 
क्षिवाजीसारख्या एका विभूतीचाच प्रभाव जेव्हां पडे 


८. आजवर ज्यांचा स्पशेहि आपल्यास भ्रष्ट क 
वागून त्यांना आपली उन्नति साधण्यांत आपण मदत क 
नकोस ' असें म्हणणार? पहिल्या प्रकाराने 


ही लाभतील. की दुसर्‍या प्रकाराने ? 


९. तोच आक्षेप तिसर्‍याहि प्रकाराने सांगत 


नाहींत, मग तिर्‍हाइतांना मध्यें पडण्याचें कारण काय? 


गुलामगिरी रह करण्याच्या वेळीं, तसेंच सती व बालहत्येविरुद्ध 


मान्य करणार्‍या कायद्याचे वेळीं हेंच कारण 
म्हणजे त्याला बळी पडणाऱ्यांची इतकी अवनति होते 
लोळण घेतात. 


अनुक्रमणिका 


१७५ 


क्रिवा ग्रामपंचायतीसारख्या लोकमतानुवतीं संस्थेकडून 
न्याय होई तेव्हां जातिभेदाचे दुष्परिणाम त्तया 
अंशी सौम्य होत. परंतु ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या आथिक 
व राजकीय व्यवस्थेत जातिभेदास स्थानच नव्हतें. 
त्यांचें धोरण बहुधा सारे वग एकाच मालिकेंत बस- 
विण्याचें अथवा क्वचित्‌ खालच्या वर्गांना वर ओढ- 
प्याचें असे. जातिभेदाकडे या नव्या राजवटीचें दुलेक्ष्य 
झाल्यानें जे वैयक्तिक व सामाजिक परिणाम झालेते 
कसेबसे जिरवण्यापलिकडे हिंदु समाजास कांही करतां 
येईना. 

असें असतांही मंदिरप्रवेश किंवा सावंजनिक सुख- 
सोईंचा लाभ यासारख्या बाबतीत मात्र ब्रिटिश स्त्तनें 
जुनी पद्धतीच उचलून घरली. कारण यासारख्या 
गोष्टीत हिंडु लोकांना त्यांच्या कलाप्रमाणें वागू देणें 
हेंच त्यांना कारभाराच्या दृष्टीनें सोईचें वाटे. या 
घोरणांतील अन्याय व त्यापासून उत्पन्न होणार्‍या 
अडचणी ह्या कालांतरानें समजून आल्या. परंतु अगदीं 
अलीकडेपर्यंत जातीय अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर 
इलाजाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला नव्हता. रानड्यांच्या 
काली सरकारनें आपल्या कारभारांत जातिभेदास 
मान्यता देण्यास नकार दिला एवढीच गोष्ट पुढें वाढत 
गेलेल्या जातिविच्छेदनाच्या चळवळीस उत्तेजन म्हणून 
क्रिवा पाठिबा म्हणून पुरेशी आहे असें मानलें गेलें. 

हिंदी लोकांच्या, विशेषतः हिंदूंच्या समाजव्यव- 
स्थेतील इतर गोष्टी मात्र कायद्याच्या स्वाभाविक 
कक्षेतून तितक्‍याशा सुटल्या नाहींत. उच्च हिंदूंमधील 
पुनविवाहाचा प्रश्‍न आणि बहुतेक सार्‍या समाजांतील 
बालविवाहपद्धति या दोन गोष्टी उदाहरणादाखल 
घेतां येतील. यापेक्षांहि मिळकत व वारसा या बाबींचा 


रीळ असें आपण मानलें त्यांच्याशीं अधिक विचारपूवक 
रणार, कीं * आमच्यावर आपली सांवलीही पाडू 
वागण्यांत आपल्या अंतरात्म्याला अधिक सामधथ्ये, धीर, दयाशीलता 


(सं. लेख- पृ. २११) 


गता येईल. तो असा- ज्यांना अन्याय होतो ते तक्रार करीत 


आपलें मंडन करण्याची ही पद्धति जुनीच आहे. 
द्ध कायदे होत असतांना, त्याचप्रमाणें पुनविवाह 


पुढें करण्यांत आलें होतें. अन्यायाचा अत्यंत अनिष्ट परिणाम 
कीं आपल्यावर जुलूम करणार्‍यांच्या पायावर ते 
( सं. लेख- पृ. ७९ | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१७६ 


शासनसंस्थेशीं अधिक निकट संबंध येई. यांतील 
कोणतीही चाल अथवा रीत केव्हांहि स्थिर आणि 
निश्चित स्वरूपाची नव्हती. बदललेल्या परिस्थितीच्या 
आणि मतांच्या प्रभावामुळें त्यांत हळूहळू बदल होत 
होता. मात्र हें केव्हां होई ? ग्रामपंचायतीसारख्या 
स्थानिक सत्तेला आपल्यापुढे येणाऱया धाभिक व 
लोकिक प्रश्‍नांवर योग्य उपाय शोधून ते विरोधाला 
न जुमानतां अमलांत आणण्याचें स्वातंत्र्य असे तेव्हां. 
जेव्हां सोरी लोकिक सत्ता परकीय सत्तेच्या एकाच 
अधिकाऱ्याकडे आली आणि धर्म तर अपरिवर्तनीय 
होऊन बसला त्यावेळी सामाजिक चालीरीतींमधला 
लवचिकपणा नाहींसा झाला. इकडे निरनिराळ्या 
क्षेत्रांतील प्रचलित व्यवस्था व आचार यांविरुद्ध असंतोष 
वाढत चालला आणि आज मान्य व रूढ होऊन 
बसलेल्या चालींमध्यें बदल घडवून आणण्यास काय 
उपाय योजावेत हा प्रश्‍न सर्व वर्गातील लोकांच्या व 
विशेषत: हिंदुसमाजाच्या मनांत घोळूं लागला. 
रानड्यांची या विषयावरील मतें त्यांच्या वृत्तीस 


१०. ही आणखी एक गैरसमजूत 
खोट्या अभिमानानें भयंकर गैरसमजांना 


* पुर्वीच्या थोर धर्मशास्त्रकर्त्यांनीं घालून दिलेली खास नाही. त्य 
असतों, पण त्यांच्या आज्ञा मात्र पदोपदी मोडत असतों. जेव्ह 


निवृत्ति यामुळें निर्माण झालेली विषमता, कडक रोटीबंदी आणि 
* सारासारशून्य दानधर्म, या आणि यातारख्या इतर गोष्टोत ज 


गेलों आहोंत त्याला हे पुर्वीचे धर्मशास्त्रकार 


हे फरक मनृष्यनिभितच होत. माणसांमधील दोषप्रवृत्तीना दिलेर 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


धरूनच होतीं. इच्छित ध्येय साध्य करून घेण्याकरिता 
कोणत्याहि एकाच पद्धतीवर सर्वस्वी भरंवसा ठेवण्यास 
ते तयार नसत. प्रथम ते बहुजन समाजास नियोजित 
सुधारणेची आवझ्यकता आणि तोमधील न्याय्य बाजू 
पटवून देण्याचा भाटोकाट प्रयत्न करीत. हें करीत 
असतां इष्ट सुधारणा ही केवळ भापल्या परीनें हिताची 
आहे एवढेंच नव्हे, तर तीमुळें सध्यांपेक्षां अधिक जुनी 
आणि फायदेशीर व्यवस्थाच आपण पुन: स्वीकारीत 
आहोंत असें दाखविण्याचा ते शक्‍य तों प्रयत्न करीत." 
जेथे जुळेल तेथें या पद्धतीनें लोकांना विनंति केल्यास 
विरोध कमी होतो, आणि नव्या सुधारणेची उपयुक्‍्त- 
ताहि वाढते. या दृष्टीनें सामाजिक सुधारकांसहि जुन्या 
धर्मग्रंथांचा व इतिहासपुराणांचा व्यासंग उपयोगी 
पडतो असें त्यांना वाटत असें. स्त्रीशिक्षण, बालविवाह; 
पुनविवाहू यांसारख्या बाबतींत प्राचीन कालू व जुने 
शास्त्रग्रंथ यांस आवाहन करणें पुष्कळ वेळां फायद्याचे 
ठरलें आहे. रानडे बहुजनसमाजास धरून राहणारे 
असल्याने, आणि कमीतकमी प्रतिकार कोणत्या 


हां ही धमंशास्त्रे रचिली गेलीं त्या काली प्रचलित 


बध, स्त्रियांचे अज्ञान आणि एकान्तवास, कांही धंदे 
णाऱ्या सवलती व स्त्रियांवर लादलेली 
अस्पृश्यता, कांहीं जातींनाच करावयाचा 
झुप्या पद्धतीपासुन आपण जे इतके द्र 
हेणतां येतील ? जुन्या पद्धतीत झालेळे 


र *छल्य़ा ग्रा सवलती होत: पूर्वीच्या अधिक 
चांगल्या रूढीच्या ऐवजी घुसडलेले हे इप्ट भाचार होत. अनेकद ननकी ळा 


अक्या भलत्या नवीन गोष्टी यांत आहेत. कदाचित्‌ या गोष्टी सद्वे 


सद्धेतु असलेच तर ते साधणे त्यांना शक्‍य झालें नाहीं 
जुनी चांगली ध्येये त्यांच्या ठिकाणी स्थापली जाणें स 


अनुक्रमणिका 


हे उघड आहे; या नवीन 


/ 1 इतिहासाला अज्ञात अशा 


त. धर्मशास्त्राची मान्यता ज्यांना मिळं नये 
गेल्या असतील. परंतु हे 
गोष्टींचें उच्चाटन करूनच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


धोरणानें होईल हें त्यांना माहीत असल्यानें, नव्या 
सुधारणांना जुन्या परंपरेच्या चौकटींत शक्‍य तितकें 
बसविण्याचा ते नेहमीं प्रयत्न करीत." बदल तर सारखा 
होतो; पण तसें कधीं भासत नाहीं हें ब्रिटिशांच्या 
राज्यघटनेविषयीं जसें म्हणतां येतें तसेंच भारतीय 
समाजाविषयींहि त्यांच्या मतें म्हणतां येण्याजोगे होतें 

जेथे जुन्या गोष्टींचा आधार घेतां येण्याजोगा नसे, 
तेथे मात्र क्रान्तिकारक सुधारणेचा प्रचार करण्यासहि 
रानडे मार्गे घेत नसत. उदाहरणार्थ, अस्पृश्यता किवा 
सती यांसारख्या चालींचें निर्मूलन, जुन्या धरमंग्रंथांचीं 
संमति असो वा नसो, केलेंच पाहिजे असें त्यांचें मत 
होतें. नियोजित सुधारणेच्या युक्‍ततेची व उपयुक्‍ततेची 
खरी कसोटी म्हणजे आजची आपली गरजच होय. 
नवीन गोष्टीचा उपक्रम जुनत्याच्या स्वरूपांत जो करा- 
वयाचा तो एक सोईस्कर मार्ग म्हणूनच. परंतु जेथें 
सद्य:कालीन गरज जुन्याच्या उद्धारानें भागण्यासारखी 
नाहीं अश्ली समाजांतील पुढाऱ्यांची खात्री पटते, तेथें 
नव्या पद्धतीचाच उपक्रम करणें भाग असतें. अशा 
तऱ्हेचा परंपराभंग पुर्वीच्या काळीं पुष्कळदां झालेला 
आहे, आणि प्राचीन क्रषिमुनींनीं भापल्या कालीं जें 
केलें तें स्वतःच्या काळांत करण्यास मागेपुढे पहाणारे 
रानडे नव्हते. तसेंच जेथें नुसत्या मलमपट्टीनें काम 
भागण्यासारखें नव्हतें तेथे अधिक कडक उपाययोजना 
करण्यास व जरूर पडल्यास शस्त्रक्रियाहि करण्यास 
तयारी असे.** उलट औषधोपचाराने, थोड्या 
जी सुधारणा होणें शक्‍य आहे, 
अवलंब करण्यास मात्र त्यांची 


त्यांची 
मंद गतीनें कां होईना, 
तीकरितां शस्त्रक्रियेचा 
1 ११. आपल्यापुढे प्र 
त्याला विरोध करावयाचा 
स्पष्ट आहे; आणि हें कतंव्य अ 
निकटच्या पुर्वजांनी आपल्या माग 
चालीरीतीप्रत आपण पुन्हा परत 


१२. शरीरांतील नासके रोगट भाग य 
सामान्य शारीरिक विकारांच्या बाबतींतली नव्हे. 
अत्यंत लहान गोळी चालत नसून तीं 
असें नाहीं. समाज-शरीर आणि सामा 
उपाय फलदायक ठरतो. 

१३. अश्या बाबतींत परकीय आ 
परकीयांच्या हिंताचा आपल्या हिताशीं वि 

न. भा. २३ 


अनुक्रमणिका 


इन असा कीं या प्रवाहाबरोबरच सुज्ञ माणसाप्रम 
? हे ओघ परमेश्वरी इच्छेनें निर्माण होत असल्यानें 
[पण केवळ देवाची आज्ञा पाळ' 
|त जे अडथळे उत्पन्न करून ठेवले त्यांचें उल 
येत आहोंत याहि भावनेनें केल्यास अधिक सुखदच वाटेल. 


१७७ 


अनुमति नसे. कारण त्यांच्या मतें रोग्याला ओषधो- 
पचारच अधिक मानवतो. परंतु जेथें रोग सतत जवळ 
वाळगावयाचा कां दास्त्रानें त्याचें निराकरण करावयाचें 
असा प्रश्‍न उपस्थित होई, तेथें रानडे सर्वांच्या आधीं 
शस्त्राला हात घालीत. 

एखादा नवीन उपक्रम इष्ट आहे आणि आवड्य- 
कहि आहे, अशी त्यांच्या मनाची खात्री झाली कीं 
रानडे जनसमुदायाच्या संमतीकरितां, हें स्थित्यंतर 
म्हणजे जुन्या परंपरेचाच नवा अवतार आहे, अश्या 
तऱ्हेची संपादणी करीत असत. आणि जर नवें स्थित्यंतर 
मूलगामी स्वरूपाचे असलें व जर त्याचा सर्वांकडून 
स्वीकार होण्यास जेवढ्या प्रमाणांत लोकमताचा पाठिंबा 


आवश्यक आहे तेवढ्या प्रमाणांत मिळण्यासारखा 
नसला तर त्या स्थित्यंतरास कायदेशीर स्वरूप देण्या- 


करितां रानडे श्ासनसंस्थेचा आश्रय घेण्यास तयार 
असत. अश्या तर्‍हेनें शासनसंस्थेकडे स्नेहभावानें पाह- 
ण्याची व समाजसुधारणेस तिचा उपयोग करून घेण्याची 
वृत्ति, रानड्यांच्या कालांत दुहेरी टीकेस पात्र झाली. 
पहिली गोष्ट अशी कीं, सामाजिक व्यवस्था ही भारतीय 


समाजाची खासगी वाब असल्यानें, परकीय स्त्तेनें 
तिच्यांत प्रवेश करून रूढ चालीरीतींत बदल करण्याचा 


क्रिवा त्या बदलास अधिकृत स्वरूप देण्याचा उपक्रम 
करूं नये, अश्या मतांचे कांहीं लोक भारतीय समाजांत 
होते. रानड्यांना हें मत बिलकूल मान्य नव्हतें. 
जोंपर्यंत सुधारणेचा उपक्रम त्या समाजांतील 
पुढाऱ्यांकडून होतो तोंपर्यंत, शासनसंस्था परकीय असली 
तरी कांहीं बिघडत नाहीं, असें त्यांचें मत होतें. किंब- 
एें आपण तरून जावयाचे कीं 
त्यांच्याबद्दलचें आपलें कर्तव्य 
त आहोंत या भावनेनें न करतां आपल्या 
ल॑घन करून जुन्या पूर्वजांच्या 


( सं. लेख- पृ. २२५ ) 


च्या बाबतींत जी वृत्ति योग्य असते ती कांहीं नेहमीच्या 
पहिल्या प्रकारच्या विकारांच्य 


&ण कस्त्रक्रियाच हवी असते. हा दृष्टांत म 
जिक अधोगतींत उत्पन्न झालेलीं समाजदेहावरील बांडगुळ यांवरहि तोच 


1 बाबतींत होमिओपाथीमधील 
नुष्यश्रीराविषयींच खरा आहे 


(सं. लेख-पृ. ८१) 


णि आपले राज्यकते असा खरा भेदच होऊं शकत नाहीं. जेव्हां 
रोध उत्पन्न होतो त्यावेळीं त्याला कांहीं अर्थ असतो. परंतु जेथें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१७८ 


हुना, समाजाने बऱ्यावाईट गोष्टींविषयी एखादी नवीन 
वृत्ति जर स्वीकारली तर तिला शासनसंस्थेनें मान्यता 
देणे, भारतीय परंपरेस धरूनच होतें. मात्र विचारवंत 
सुधारकांची स्वतःचीच अशी खात्री झालेली असली 
पाहिजे कों, आपण सुचवीत असलेली गोष्ट निःसंशय 
योग्य असून, ती करणें आवश्यक आहे व ती अमलांत 
आणण्याच्या बाबतींत समाजांतील सत्पवृत्तीच्या 
लोकांचा आपणांस पाठिंबा आहे. अशा गोष्टींत सुधार- 
णेच्या प्रत्यक्ष उपक्रमापुर्वी, जनसमुदायांतील सर्वांची 
तर राहोच पण पुष्कळांचीसुद्धां अनुमति मिळणें मुष्कील 
असतें. सुधारणेला प्रत्यक्ष विरोध करणारे किवा तिच्या- 
विषयीं उदासीन असणारे लोक पुष्कळदां, प्रत्यक्ष अनु- 
भवानंतर, नव्या पंथांत सामील होतात, या श्रद्धेनेंच 
सुधारकांनीं वागलें पाहिजे. सुधारणा करणारे लोक 
स्वत:च्या योजनांना कायदेश्ीर स्वरूप देण्यांत, विशिष्ट 
वर्गाच्या कल्पनांना बळकटी आणणाऱ्या सर्वमान्य 
सामाजिक साधनांचा उपयोग करण्यापलीकडे कांहीं 
करीत नसतात. रानड्यांच्याप्रमाणे असाहि यृक्‍तिवाद 
करतां येण्यासारखा आहे कों, रूढि आणि परंपरा यांवर 
अधिष्ठित असलेल्या कायद्यांनींच प्रचल्ति आाचार- 
विचारांना पाठिंबा दिला आहे व उचलून धरिलें आहे. 
त्या भाचारविचारांत बदल करावयाचा असल्यास 
कायद्यांतहि बदल केला पाहिजे. कारण रूढीला काय- 
द्याचा पाठिंबा असल्यानें कायद्यांत बदल केल्याखेरीज 
रूढींतहि फेरफार करणें शक्‍य नसतें. असें असून हि, 
सती किंवा बालहत्या यांसारख्या माणुसकीला मुळांतच 
लांछन असणाऱ्या ज्या गोष्टींचे निराकरण लोकांच्या 
दुराग्रहाला न जुमानतां करणें कोणत्याहि सुसंस्कृत 
सरकारचें क्तव्य आहे, त्यांखेरीज इतर गोष्टींबाबत 
समाजांतील सत्प्रवृत्त लोकांनाच बदल घडवून 
आणण्याची इच्छा झाल्याखेरीज कायद्याचे साहाय्य 
घेण्यास रानडे तयार नसत. कायद्यानें सुधारणेस पूर्णता 
येते व तिळा अधिकृत स्वरूपहि येतें; पण विवेकाने 
आणि स्वेच्छेने झालेल्या मतपरिवर्तनाची सर त्याला 
केव्हांहि यावयाची नाहीं. 

सामाजिक सुधारणेसाठी सरकारचें साहाय्य 


त्यांचें हित कांही गुंतलेळें नाहीं 


आपलें स्वातंत्र्य गमावण्याचा त्यांत कांहींच प्रश्‍न नाहीं. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


घेण्यास ते अनुकूल असल्याबद्दल आणखी एका बाजूनें 
रानड्यांना विरोध झाला. १९ व्या शतकांतील इंग्लिश 
तत्त्ववेत्त्यांनीं तटस्थवृत्तीचें ( 11९०7. खी पल 
ाहर्णीटाटा128 ) दुसरें टोंक गांठलें होतें. या तत्त्वा- 
नुसार कायदा व सुव्यवस्था राखण्याखेरीज नाग- 
रिकांच्या कोणत्याहि कृत्यांत सरकारनें लक्ष घालतां 
कामा नये. पण इंग्लिश शासनसंस्थेची वागणूक या 
तत्त्वाप्रमाणे कधींच नव्हती. मात्र ज्यावेळीं येथे किवा 
इंग्लंडमध्येंहि धोरणाच्या दृष्टीनें सरकारच्या मनांत 
कांहींच करावयाचें नसे त्यावेळीं ही तटस्थतेची सबब 
चांगली सोईची पडे. रानड्यांच्या मतें तत्त्वतः तरी 
सरकारच्या अधिकाराला कोणतीच मर्यादा असून 
उपयोगी नाहीं. सोईस्कर अशा जितक्या उपायांनीं 
व्यक्ति व समाज यांचें हित करितां येईल तितकें तें 
करणें हें शासनसंस्थेच्या कार्याचे वास्तवस्वरूप होय. 
विद्षेषत: जे स्वत: शारीरिक, सामाजिक अथवा आथिक 
अन्यायांचा प्रतिकार करू शकत नाहींत, त्यांच्या 
संरक्षणार्थ सरकारनें मध्यें पडलेंच पाहिजे. साऱ्याच 
सत्प्रवृत्त लोकांची, मग ते हिदी असोत किंवा इतर 
असोत, सुधारणेलाच सहानुभूति होती; आणि 
रानड्यांच्या वेळेपासून आलेल्या अनुभवांवरून हें 
पुरेपुर सिद्ध ज्ञालें आहें कीं शासनसंस्थेच्या शक्‍तीचा 
साधन म्हणून उपयोग करून न घेण्यांत आपण अत्यंत 
आत्मघातकी धोरणानें वागत असतों. समाज ज्या 
ताजव्यानें चांगल्या वाईटाचें मोजमाप करीत असतो 
त्याविरुद्ध कायदाहि जाऊं शकत नाहीं, व त्यानें जातांहि 
कामा नये. प्रत्येक वेळीं समाजांतील सुज्ञ माणसांनींच 
सरकारला सुधारणेच्या मार्गानें न्यावयाचे असतें. 
रानड्यांच्या भाषणांतील खालील उताऱ्यावरून 
त्यांचीं समाजसुधारणेचीं कल्पना किती व्यापक होती 
व तिच्या सिद्धघर्थ कोणता मार्ग अवलंबण्याची त्यांची 
तयारी होती हें उत्कृष्ट रीतीनें दिसून येते : 
“ समाजसुधारणेची चर्चा करणार्‍या विचार- 
वंतांचे दोन पंथ आहेत. एका पंथाला वाटतें कीं 
सुधारणेला उत्तेजन देण्याकडे आणि समर्थ करण्या- 


त न दी, आणि उपक्रम सर्वस्वी आपल्याकडून होत आहे अशा वेळीं सरकारी मदतींवर 
यणारा ठराविक आक्षेप निघूंच शकत नाहीं. कारण आपणच संमत केलेल 


या तत्त्वांनुसार हा कायदा होत असून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


कडे ज्यांचा कळ आहे अशा सर्वे प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष 
साधनांचा उपयोग करून घ्यावा. दुसर्‍या पंथाचा 
असा दृढ विश्वास आहे कीं, वस्तुस्थितींत ढवळा- 
ढवळ न करतां तिला स्वतःचा मार्ग भाक्रमूं 
द्यावा; म्हणजे हळूहळू पण निश्‍चितपणे, अप्रत्यक्ष 
कार्यशक्‍्तींनीं इष्ट असणाऱ्या सर्व गोष्टी आपोआप 
साध्य होतील. आपसांतील कलह, आयेंतर लोकांचा 
उत्कर्ष, शक आणि मुसलमान राज्यकर्त्यांचे 
वर्चस्व इत्यादि नैतिक आणि राजकीय कारणांच्या 
परिणामांची संपुर्ण जाणीव ज्यांना आहे आणि 
ज्यांना मानवप्रगतीच्या विश्षिष्ट अवस्थेत कांहीं 
न्याय्य कल्पनासुद्धा सर्वोच्च शासनसंस्थेकडून 
स्पष्टपणें मान्य करून घेणें कसें आवश्‍यक असतें 
हें पटलेलें आहे ते कांहीं मर्यादेपर्यंत कायद्याची 
मदत घ्यावी असें म्हणतात. कारण कायदा म्हणजे 
उच्च निःस्वार्थी विवेकाचें अखेरचें परिणत रूप 
होय व त्यामुळें सुधारणेस साहाय्यक अशा इतर 
प्रवृत्तींनाहि चालना मिळून ती लोकप्रिय होऊ 
लागते. या सर्व गोष्टींविषयी ज्यांना पुरेशी जाणीव 
झालेली नसते, ते लोक शिक्षणानें व उदात्त 
कल्पनांमध्येंच असणाऱ्या सामर्थ्याचा हळूहळू 
विकास झाल्यानें इष्ट त्या सर्व गोष्टी प्राप्त 
होतील असा विश्‍वास बाळगतात. १ 


१७९ 


सामाजिक सुधारणेचीं विशिष्ट क्षेत्रे आणि अंगें 
यांच्या सापेक्ष महत्त्वाविषयीं सुधारकांत हा मतभेद 
असेल, तथापि सामाजिक सुधारणेचें अंतिम ध्येय व तें 
साध्य करून घेण्याचे मार्ग या दोन्हींच्या बाबतींत, 
अनुभव व युक्तिवाद यांचा रानड्यांनाच पाठिबा आहे. 
प्रत्येक व्यक्‍तीला स्वत:ला अत्यंत उचित वाटणारा 
जीवनक्रम ठरविण्याची मोकळीक देणें आणि नियोजित 
क्रम पार पाडण्यास लागणाऱ्वा साधनांची सोय करणें 
हें सर्व सामाजिक सुधारणांचे ध्येय असलें पाहिजे. समता 
व न्याय हे आमच्या सर्व सुधारणेचे बीजमंत्र होत. 
जेथे जेथे प्रचलित समाजव्यवस्थेचा या ध्येयास अडथळा 
होतो, तेथें तेथें तसेंच कांहीं महत्त्वाचें सामाजिक कारण 
नसल्यास, सुधारणा ही व्हावयालाच हवी. ही सुधारणा 
घडवून आणण्यास स्वेच्छेने झालेल्या मतपरिवतंनापासून 
सरकारी सत्तेपर्यंत सर्व वाजवी साधनांचा उपयोग 
व्हावा. सरकारी सत्तेचा उपयोग अर्थात्‌ सुधारणा 
लोकांना मान्य व्हाव्या एतदर्थ जे खासगी प्रयत्न चालूं 
असतात, त्यांना पाठिंबा मिळवून देण्यापुरताच करावा. 
रानड्यांच्या नंतरच्या कालांत भाजवर सामाजिक 
सुधारणेचे क्षेत्र इतकें विस्तृत झालें आहे कों त्यांत 
हल्लीं राजकीय आणि आथिक भा गाचाहि अंतर्भाव होऊं 
लागला आहे. पण त्या सुधारणेच्या मुळाशीं असणारीं 
तत्त्वे मात्र तीच आहेत. 


0... 


राष्ट्रीय शिक्षण 


पुराणकालांतील त्ररषिजनांमध्ये अगस्त्य आणि त्याची पत्नी 
ध्रागी अरुंधती यांचीं उदाहरणें या बाबतींत उत्तम नमुना ठरतील असें 


अनसूया, आणि वसिष्ठ व त्याची अ 


मला वाटतें. त्याचप्रमाणें आधुनिक कालांत आपल्याक 
बंगालमधील कै. केशवचंद्र सेन, बाबू प्रतापचंद्र मुजुमदार, 
आणि लाला मुनश्रीराम यांचींहि नांवें घेतां येतील. ज्या स 


शकते तो माझ्या मतें केव्हांहि नाश पावणार नाहीं; आणि अशा क 
त्या ' पूर्वनियोजित पृण्यभूमी ' चें दर्शन होण्याचा काल अधिकाधिक 


देऊन मार्ग दाखविण्यास लाभत असतांना, 


जवळ येत राहणार याविषयीं मला तरी बिलकुल शंका नाही. 


रानड्यांच्या विचारांतील हेतुपुर्णता आणि व्याप- 
कता, त्यांच्या शिक्षणविषयक मतांमधून जेवढी स्पष्ट 
दिसून येते, तेवढी ती इतरत्र क्वचितच दिसून येईल. 
हिंदुस्थानांत ज्या स्वतंत्र आणि क्तृंत्वशाळी नवीन 


अनुक्रमणिका 


लोपामुद्रा, अत्रि आणि त्याची भार्या 


डील डॉ. भांडारकर, मद्रासचे दि. ब. रघूनाथराव, 
आणि पंडित शिवनाथक्षास्त्री, व पंजाबचे हंसराज 
माजामध्यें अ्या उपदेशकांची परंपरा अखंड चालू 
लोकांचा उपदेश आपल्यास बोध करून स्फूति 


(संकीणं लेख- पृ. २४६-२४७ ) 


जीवनाचा उदय व्हावा असें त्यांना वाटे त्याची केवळ 
पद्धतीच नव्हे, तर खऱ्याखुऱ्या अंत:प्रवृत्ति नवीन पिढीनें 
आत्मसात्‌ करणें किती अगत्याचें आहे याची संपूर्ण 
जाणीव त्यांना असे. जीवन हें केवळ व्यक्‍तीच्या दृष्टी- 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१८० 


नेंच नव्हे तर समाजाच्या, किंबहुना स्व मानवजातीच्या 
दृष्टीनें, एक मोठें जोखमीचें काम आहे. जीवसृष्टींतील 
विकासाचा नियम जीवनाच्या सर्व अंगांना लागू पडतो, 
व ज्यांना आपल्या परिस्थितीचा सर्वोत्तम उपयोग करून 
घेतां येतो त्यांनाच प्रगतिपर असें जीवन लाभूं शकतें. 
* सर्वांत सामथ्येवान्‌ अशाच गोष्टी टिकून रहाव्यात ! 
हा नियम क्षुद्र हेतृंस्तव होणाऱ्या घोर कलहासंबंधीं 
खरा आहे असें नसून चांगलें तेवढें निवडून काढण्याचा 
निसर्गाचा तो एक न्याय आहे त्या न्यायाच्या अंमल- 
बजावणीमधून पुर्वीहि हिंदुस्थान सुटला नाहीं आणि 
इतर राष्ट्रांमध्ये त्याची पायरी आज जी खालची आहे, 
तीवरून जर त्यास वरती यावयाचें असेल, तर मानव- 
जातीच्या या झगड्यापासून घ्यावयाचा बोध त्यानें 
लक्षांत आणला पाहिजे.' 

व्यक्ति असो किवा राष्ट्र असो. त्याच्या ठिकाणीं 
गुणांबरोबर दोष हे असणारच, आणि परिस्थितींत 
बदल झाला कों बहुधा एकंदर सार्‍याच गोष्टींची 
योग्यता मोजण्याच्या आपल्या कल्पनांत बदल करावा 
लागतो. म्हणून राष्ट्राला जर कालगतीबरोबर रहाव- 
याचें असेल तर परिस्थितीशीं सतत जुळवून घेण्याची 
क्रिया जाणून बृद्धिपुवंक चालूं ठेवावयास हवी. जीव- 
नाच्या साऱ्याच अंगांनीं हें करणें जरूर असतें. अगदीं 
भोतिक विचारच केला तरींहि शरीर आणि मन 
यांच्या सर्व शक्‍तींचा संपूर्ण विकास केल्याखेरीज 
कोणत्याहि समाजास आपली संपुर्ण जबाबदारी पार 
पाडून, मिळणाऱ्या संधींचा जास्तींत जास्त उपयोग 
करून घेतां येणार नाहीं. जीवनांतील अधिक उच्च 
कार्यांकरितांसुद्धां उत्तम ज्ञारीरिक तयारी आवश्यक 
असते. ही गोष्ट समाजांतील व्यक्‍तींना जेवढी लागू 
तेवढीच ज्या भौतिक सामग्रीच्या साहाय्यानें आपलीं 
ध्येये साधावग्राचीं असतात त्या सामम्रीलाहि लागूं 
आहे. कोणत्याहि समाजाप आपली व त्याबरोबर 
मानवजातीचीही प्रगति करून घ्यावयाची असेल तर 
ही प्रगति तो समाज शरीरदृष्ट्या व भौतिक साधन- 
दृष्ट्या सुसंपक्च असल्याखेरीच साधणार नाहीं. या 
आवडयक अशा गोष्टी प्रथम साध्य केल्या पाहिजेत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


हें त्या समाजानें लक्षांत ठेवावयास हवें. 
पण केवळ शारीरिक शक्‍ती असल्यानें प्रगति 
किवा बचाव होईलच असें मात्र नाहीं. शारीरिक 
गुणांवरोबर वौद्धिक आणि नैतिक शक्‍तींचा विकास 
होणेंहि आवश्यक आहे. किंबहुना हे गुण तर मानवाचे 
विशेष गुण असून त्यांची जोपासनाहि विशेष रीतीनें 
व्हावयास हवी. याच दोन शक्तींच्या योगानें मानवेतर 
सृष्टीच्या विरोधावर त्यास जय मिळवितां आला, इतकेंच 
नव्हे तर मानवजातीमधीळ निरनिराळ्या समाजांनी 
जी जी प्रगति केली तिचें श्रेय अखेरीस त्यांनाच द्यावें 
लागेल. वृद्धीचा, एक शक्ति म्हणूनच तसाच प्रगतीचे 
साधन म्हणूनहि, उत्तम विकास करून सतत नवीन 
संशोधनाकरितां व परिस्थितीशी जमवून घेण्याकरितां 
ती अत्यंत सावध राखली पाहिजे. मानवजातीच्या 
प्रगतीमध्ये आपलें स्थान कायम ठेवणें हें, ज्या राष्ट्रां- 
मध्यें बौद्धिक जोमदारपणा विशेष प्रमाणांत दिसून येतो, 
अशा रराष्ट्रांनाच शक्‍य झालें आहे. बौद्धिक सामथ्ये 
आणि निर्माणश्यक्ति यांचें हें महत्त्व रानड्यांना पुर्णपणें 
पटले होतें. तथापि बुद्धीच्या क्तृत्वास वळण लावणाऱ्या 
योग्य त्या नैतिक शक्‍तीचा विकास होणें हेंहि तितकेंच 
अगत्याचे आहे ही गोष्ट ते विसरले नव्हते. 
बौद्धिक शक्‍तींची एकांगी जोपासना केल्यानें राष्ट्राला 
सामर्थ्य आणि वैभव यांचा लाभ होईल. परंतु त्या- 
बरोबरच समाजाच्या नैतिक बाजूचा विकास त्या 
प्रमाणांत झाला नाहीं तर न्याय आणि ज्ञांतता यांची 
हमी देतां येणार नाहीं. या दोन गोष्टींच्या अभावीं 
समर्थ व समृद्ध असा समाजहि दरिद्री आणि पराधीन 
समाजाइतकाच दु:खी असूं शकेल. ज्ञानामुळे जी शक्ति 
प्राप्त होते तिचा योग्य सदुपयोग केला गेला पाहिजे. 
सामर्थ्ये आणि समृद्धि यांची प्राप्ति करून घेण्यास 
आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी आणि त्यांच्या प्राप्तीमुळें 
होणारे लाभ यांचें सुक्ष्म प्रतिबब एकंदर सामाजिक 
व्यवस्थेमध्ये पडत असतें; म्हणून कोणत्याहि सावध 


आणि संवेदनक्षम समाजाचें मुख्य कतंव्य समाजामध्ये 
न येऊं देणें हें असतें. 
1 सामाजिक संस्था वा 


अनिष्ट संस्था आणि आचार 
तत्कालीं अस्तित्वांत असणाऱ्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


रूढि यांचें उपकारकत्व वेळोवेळीं पारखलें जाऊन 
आपली त्यांवरील श्रद्धा नव्याने स्थापित करण्याचें 
कार्य अखंडपणे न चाललें, तर त्या खूढींमधीळ चैतन्य 
नाहींसें होऊन त्या जीर्ण होऊं लागतात. समाजाच्या 
आकांक्षा, गरजा आणि त्याच्या परिस्थितींत त्याला 
साध्य असणाऱया गोष्टी यांच्याशी त्यांतील रूढी जर 
जुळत्या नसतील तर त्या समाजास विकृति होऊन 
इतर निरोगी आणि भधिक जोमदार समाजाशीं 
होणाऱ्या स्पर्धेत त्याचा टिकाव लागण्याचा फार थोडा 
संभव असतो. भौतिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीस 
समाजाच्या संघटितपणाचा केवढा फायदा होऊं शकेल 
याची रानडे यांना चांगळीच कल्पना होती. याकरितां 
हिंदुस्थानच्या प्रगतिपुर्ण स्वातंत्र्यास साहाय्यक होईल. 
अक्षा प्रकारची शारीरिक संघटना आणि मानसिक 
दृष्टिकोण निर्माण करण्याची त्यांची इच्छा होती. 
विद्याथिदरशेंत रानडे हे स्वतः फार वाचन करीत 
ही गोष्ट सर्वपरिचित आहे, आणि पुढील जीवनांतहि 
दररोजच्या ज्ारीरिक गरजांइतकेंच विविध विषयां- 
वरील वाचन त्यांना भावश्‍्यक होऊन बसलें होतें. 


तथापि ते स्वतः कधीं निष्कळ पांडित्य करीत बसत 


नसत, आणि विद्यार्थ्यांनींसुद्धां वाटेल तसलें योजता- 
वें असें त्यांना वाटत नसे. 


रहित अतिरिक्‍त वाचन करा 
त्यांच्या मतानें प्राथमिक क्षिक्षणाची पहिली अवस्था 


संपल्यावर लवकरच विद्यार्थ्याला जगताच्या प्रगतीची 
सूत्रे कशीं एकाच दिशेनें चालत आहेत याची जाणीव 
करून देणें हें फार महत्त्वाचें होतें. स्वाभाविक प्रवृति 
आणि विचारामुळें झालेला बुद्धीचा निश्‍चय या दोनहि 
दष्टींनीं त्यांच्यामधील आंतरराष्ट्रीय वृत्ति अधिक प्रबळ 
झालेली होती. किंबहुना विश्वबंधुत्व आणि वसुधैव 
कुटुंबकत्व या दृष्टींनीं आपल्या स्थानाची त्यांना प्रत्यक्ष 
जाणीव होती हेंच म्हणणें अधिक बरोबर ठरेल. साऱ्या 
मानवी जीवनाकडे व्यापक दृष्टीनें पाहण्याचें सामथ्ये 
त्यांच्या ठिकाणीं होतें; आणि या व्यापक आणि 


२. हे जे धडे घ्यावयाचे त्यांखेरी 
बाहेरील मोठ्या जगांत कोणत्या शक्ति क 
करून द्यावयास हवी. या शक्‍तींना तात्पुरता 
असलें तरी मनुष्याच्या उन्नतीकरितां आणि सु. 
या शक्तींच्या कार्यांत आलेलें असतें हेंहि त्यांन 


अनुक्रमणिका 


ज, आपल्या नवीन शिक्षकांस आ 
ये करीत आहेत याची योग्य ज प पयायी 
प्रतिबंध होतो किवा बाह्यतः अपयक्ष आल्यासारखे दिसतें. अ 


खाकरितां जे प्रयत्न सार्‍या म ही 
गं आपल्या विद्यार्थ्यांना समजून सांगावयास पाहिज. 


१८१ 


त्यांना सर्वांत महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या अशा भूमिकेवरून 
जें आपलें कर्तव्य ठरे, त्याला आपलें आजचें वर्तनहि 
ते जुळवून घेत. 

प्रत्येक तरुण हिंदी नागरिकाला आपली उच्च 
परंपरा आणि उच्चतर असें भवितव्य यांची ओळख 
जीवनांत शक्‍य तितक्‍या लवकर व्हावी अशी त्यांची 
इच्छा होती. मानवास भूतकालापासून मिळालेला वारसा 
आणि त्याचें उज्ज्वळ भवितव्य याविषयींची एकांगी, 
सांप्रदायिक अथवा संकुचित कल्पना करून देणारें कोण- 
तेंहि शिक्षण प्रगतीला उपयुक्त होऊं शकत नाहीं. प्रत्येक 
राष्ट्राला मानवी जीवनामधील आपला भाग कोणता 
याची नीट कल्पना आल्यासच आपलें कतंव्य अत्यंत 
कार्यक्षमतेने करितां येईल.' या उच्च ध्येयाचे सारेच 
बारकावे बौद्धिक आणि नैतिक दृष्ट्या निरनिराळ्या 
पायऱ्यांवर असणार्‍या सार्‍याच लोकांना समजतील 
अक्षी आशा करणें अयोग्य होईल. परंतु कोणत्याहि 
श्िक्षणपद्धतीची अशी व्यवस्था सहेतुकपणें करावयास 
पाहिजे कीं निदान त्या विशिष्ट समाजांतील मुख्य मुख्य 
वुद्धिमंतांना आणि बहुजनसमाजापैकीं पुष्कळांना जगाच्या 
प्रगतीच्या पाइ्वंभूमीवर आपल्या स्वतःचीं निकटचीं 
कर्तव्ये आणि हितसंबंध काय आहेत याची कल्पना यावी. 
एखाद्या मोठ्या योजनेंत आपलें स्थान कोणतें आहे याची 
कल्पना आल्यानें आपण आपलें म्हणून सांगावयाचे हक्‍क 
आणि बोलावयाची भाषा यांमध्यें इष्ट अशी प्रमाण- 
बद्धता राहते, आणि शिवाय आपल्या सार्‍या प्रयत्नांस 
विद्दीष प्रकारच] बोज प्राप्त होतो. रानड्यांनीं आपल्या 
जीवनांत जें स्वत:पुरतें प्राप्त करून घेतलें होतें, तें सर्वा- 
नाच मिळालें पाहिजे अशी त्यांची मनीषा होती. शिक्षण- 
पद्धतीमध्ये व्यक्‍तीच्या आणि समाजाच्या प्रयत्नांचे, 
व्यापक मानवी जीवन व इतर जगत्‌ यांमधील स्थान 
काय आहे यावर विशेष भर द्यावयास हवा असें त्यांना 
वाटे. 

मानवी प्रगतीच्या वेगवेगळ्या शाखा या अखेरीस 


णखीहि एका गोष्टीचें ज्ञान हवें 
एणीव त्यांनीं आपल्या विद्यार्थ्यांस 


1नवजातीकडून होतात त्यांचें सार 


( सं. लेख-पृ. २४६ ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र्ज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


र 
[1 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१८२ 
एकरूप होतात हें कळणें, अगत्याचें आहे असें जसें 
रानड्यांचें सांगणें असे, तसेंच ज्ञानाच्या सर्व शाखांचेंहि 
आहेअसें ते म्हणत. मनुष्याचे सारें अनुभव हे तत्त्वत: 
एकरूपच असतात भाणि एखाद्या विशिष्ट प्रश्‍नाचे 
संपुर्ण ज्ञान तेवढ्या मर्यादेतसुद्धां ज्ञानाच्या विविध 
अंगांचा अंतर्गत संबंध कळल्यावांचून होऊं शकत नाहीं. 
प्रत्येकाला सार्‍या गोष्टींचा अभ्यास प्रत्यक्षपणेंच करितां 
येणें शक्‍य नसलें तरी आपल्या विषयाशी ज्ञानाच्या 
इतर क्षेत्रांचा कसकसा संबंध येतो हें डोळे उघडे 
ठेऊन पाहूतां येईल. ज्ञानाच्या विविध अंगांचा 
परस्परांवर काय परिणाम होत असतो आणि या 
सार्‍यांचा मानवी प्रगतीच्या दृष्टीनें संकलित असा 
काय अर्थ असतो एवढें जाणण्याचा तरी प्रयत्न 
व्हावयास हवा. मानववंशाच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये 
बाह्यरूप, आचार व वसतिस्थान यांमधील भेद, हे 
सबंध मानवजातीनें साध्य केलेल्या व तिला शक्य 
असणाऱ्या गोष्टींमध्ये तत्त्वत: वास करणाऱ्या एक- 
रूपतेच्या मानानें गौण व वरवरचे आहेत. एका विशिष्ट 
भागाच्या प्रगतीकरितां प्रयत्न करीत असतां सवंध 
मानव समाजाच्या हितांकडेहि लक्ष असावयास पाहिज. 
त्याचप्रमाणे ज्ञानाच्या विशिष्ट शाखेमध्ये विशेष 
परिश्रम करीत असतां मानवजातीनें आजवर प्राप्त 
करून घेतलेल्या ज्ञाननिधीच्या सर्व अंगांची योग्यता 
जाणावयास हवी. 

वरील विवेचनावरून एखाद्यास असें वाटण्याचा 
संभव आहे कों शिक्षणपद्धति आणि समाजव्यवस्था 
यांजविषयींच्या रानडे यांच्या अपेक्षा प्रमाणाबाहेर 
मोठ्या होत्या. वस्तुतः या भीतीला आधार नाहीं. 
एकदा या व्यापक एकरूपतेची जाणीव झालेली असली 
कीं बौद्धिक किवा सामाजिक चळवळींत प्रत्येक 
तपशिलामध्यें तिचें घोडें ते पुढें दामटीत नसत. उलट 
अभ्यासाची सामान्य आणि विशेष अक्षी दोन अंगें 
स्पष्टपणे वेगळीं राखण्याची त्यांची इच्छा असे. शिक- 
णाऱ्याच्या मनाच्या स्वाभाविक कलाप्रमाणें आणि 
ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेच्या तात्त्विक आणि व्यावहारिक 
महत्त्वाच्या प्रमाणांत, सर्वांना झेंपतील़ व सोईचे होतील 
असे शिक्षणक्रम आंखले पाहिजेत असें त्यांचें म्हणणें 
असे. इतर कोणत्या कारणाकरिता नसले तरी राष्ट्राच्या 
बौद्धिक आणि भोतिक साधनसंपत्तीचा व्यय काटकस- 
रीनें व्हावा म्हणून सामान्य आणि विशिष्ट शिक्षण- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


कमामध्यें मर्यादा घालून देण्यास त्यांची तयारी असे; 
आणि शिक्षण हेंच ज्यांचें जीवनकार्य आहे अशांच्या- 
पेक्षांहि त्यांना हें अधिक पाहिजे होतें. जें आवश्यक 
आहे अथवा शक्‍य आहे अशी आपली स्वत:ची खात्री 
पटली नाहीं, त्याकरितां मानवी शक्‍तीचा अथवा 
व्यावहारिक साधनांचा अपव्यय करण्याचें त्यांच्या 
मनांतहि येणें शक्‍य नव्हतें. 

श्रिक्षकांनीं आपल्या कामाकडे राष्ट्रीय किंवा अधिक 
व्यापक अशा मानवजातीच्या सेवेच्या कल्पनेनें पाह- 
ण्याची आवश्यकता रानडे प्रतिपादित असले, तरी 
त्यांनीं अथवा त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी पु्वेकाळच्या आश्रमां- 
तोल सर्वसंगपरित्यागाचें आणि एकलकोंडे जीवन 
कंठावें अशी त्यांची अपेक्षा नव्हती. हिंदी लोकांच्या 
दृष्टिकोणांतील आणि समाजव्यवस्थेमधील दोष निवडन 
काढून त्यांचें निर्मूल्न करण्यावर आणि राष्ट्रीय प्रगतीस 
पोषक अशा सदुगुणांचें संगोपन करण्यावरच शिक्षकांनीं 
भर द्यावा असें त्यांचें म्हणणें होतें. सर्वांत, आपल्या 
वहुजनसमाजांतील शरणागतीची वृत्ति समूळ काढून 
टाकिली पाहिजे याविषयीं त्यांचा विशेष आग्रह असे. 
हिंदुस्थानांत बहुतेक सार्‍या बाबतींत आज्ञापालनास 
केवळ परंपरेची अथवा अधिकाराची सत्ता पुरेशी होई. 
रानड्यांचा परंपरेविषयींचा आदर, तिच्यांत बदल 


ते. परंतु परंपरा असो 
लोकांनीं त्यांच्यापुढे मान 


म्हणूनच; नुसत्या अंध संवयीमुळें किवा भीतीमळे तें 
होतां कामा नये असें त्यांचें मत होतें. र्‍ 
स्वतंत्रपणे आणि भरपुर माहितीच्या आधाराने 
विचार करण्याची संवय ही योग्य अश्या शिक्षणपद्धती- 
मुळच लागते. शारीरिक शरणागति ही बहुधा बौद्धिक 
आणि मानसिक शरणागतीचाच परिणाम असते. 
शिक्षणकार्य करणाऱ्या लोकांस रानड्यांचें असें सांगणें 
शिक्षणपद्धति विद्यार्थ्यांमध्ये 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


नाहे, आणि रानड्यांच्या मतानें विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये 
जें विचारस्वातंत्र्य ठसवावयाचें त्यांचें स्वरूप टीका 
अथवा स्वतःचें समाधान करणें एवढ्यापुरतेंच अनृत्पा- 
दक अथवा क्रियाशून्य राहूं नये. नवीन मिळालेल्या 
ज्ञान-प्रकाशाचें परावर्तन कांहीं निमितीच्या दिशेनें व्हावें. 
हा हेतु साध्य होण्यास आपल्या विद्वान्‌ अभ्यासकांमध्यें 
कर्तृत्वाची प्रवळ परंपराच निर्माण व्हावयास हवी. 
या बाबतींत उदाहरण घालून देण्याचें महत्त्व फार 
असतें हें रानड्यांना माहीत असल्यानें शिक्षकांनीच 
आपल्या अंगीं क्रियाशील आणि निमितिक्षम विद्वत्ता 
बाणवायला पाहिजे असें त्यांनीं आग्रहाने प्रतिपा दिलें. 
वाड्मय अथवा कला, किंवा सामाजिक अथवा भौतिक 
शास्त्रे, कांहींहि घेतलें तरी आपल्यामध्ये स्वतंत्र विचार 
फारच कमी असतो आणि त्याहून कमी स्वतंत्र निमिति 
असते. परकीय साधनांशीं पारिचय असण्याचे महत्त्व 
त्यांनी कमी लेखलें नाहीं. किंबहुना आपल्या कृतीने 
आणि भाषणांतून परकीयांनीं प्रत्येक क्षेत्रांत आधींच 
केलेल्या प्रगतीशीं पूण परिचय असावा असें त्यांनीं 
प्रतिपादलें. पण सबंध मानवी ज्ञानाच्या प्रगतीमध्ये 
आपण आपली कांहीं भर घातल्याशिवाय आपली 
विद्दत्ता फलद्रूप होत नाहीं असेंच त्यांना वाटे. 
राजकीय आणि आदिक क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीयत्व 
हें अद्यापि एक स्वप्नच असलें तरी वौद्विक क्षेत्रांत त्याची 
बरीच मजल गेली आहे. तेव्हां समकालीन वैचारिक 
क्षेत्रांमधील प्रवाहांचा परामर्ष न घेतां आपण एकटच 
मानसिक व बौद्धिक परिश्रम करीत राहणें बहुतांशी 
व्यथ होतें. ज्ञानोपासनेची वृद्धि व्हावी एतदय व्यक्ति 
अगर संघटित संस्था यांचे प्रयत्न ज्या ज्या केंद्रांत चालू 
असतील त्यांच्याशीं आपले संबंध जोडावयास हवेत. ज्या 
अभ्यासकास आपल्या श्रमांत बचत करावयाची आहे 
आणि आपलें कार्य खरोखर उपयुक्‍त व्हावें असें वाटत 
आहे त्याला अलिप्तता किवा आत्मतंतुष्टता उपयोगाची 
नाहीं. शिक्षकांनी आणि वरच्या विद्यार्थ्यांनी आपापल्या 
अभ्यासक्षेत्रांत घालून दिलेल्या उदाहरणांचा सर्वेसाधा- 


रण विद्यार्थ्यांवर खास परिणाम होतो. बौद्धिक आणि 


३. अर्थात्‌ या कालांत द्यावय 6 
परिस्थिति यांना जुळेल अशीच हवी; परंतु य 
दक्षिणेमध्यें वसाहत करणार्‍या लोकांमध्ये 


अनुक्रमणिका 


१ट्रे 


शास्त्रीय क्षेत्रांमध्ये एकदां या व्यापक सहकार्याची आणि 
नवीन निर्मितीची परंपरा पडली कों हळूंहळूं सामान्य 
जनांच्यापर्यंत ती पोंचते. मौलिक विचाराचा प्रवाह 
लहान उगमापासून हळूहळू फोंफावत जातो आणि 
कालान्तरानें जगाच्या एकंदर ज्ञानाच्या निधीमध्ये 
त्याला महत्त्वाचें स्थान प्राप्त होतें. 

हिंदुस्थानामधील शिक्षणसंस्था आणि विचारवंत 
यांच्या ठिकाणीं पूर्वी अगदीं अशीच वृत्ति भरून राहिली 
होती. अशा पुर्वीच्या काळाची स्मृति रानडे अनेक वेळां 
करून देत असत. अनेक पुराण क्रषींनीं तत्त्वज्ञान आणि 
समाजशास्त्र यांवरील वाडूमयांत टाकलेली भर आजहि 
मानवाच्या स्वतंत्र आणि विधायक विचारांचा उत्तम 
नमुना म्हणून मान्य झाली आहे. यांपैकीं अनेक ग्रंथांची 
स्तुति या देशांतीलच नव्हे तर परदेशांतील चिकित्सक 
आणि विद्वान्‌ अभ्यासकांकडून झाली आहे आणि 
उदाहरणभूत म्हणून त्यांना मान्यता मिळाली आहे. त्या 
उत्कर्षाच्या कालांतील हिंदी विद्वत्तेमधील वृत्तीचें पुनरु- 
ज्जीवन व्हावें आणि जुन्या परंपरेमधील ज्ञानाचा आणि 
जोमाचा नवीन प्रश्‍नांचा विचार करितांना उपयोग 
व्हावा अशनी रानड्यांची इच्छा होती. परंतु हें सारें शुद्ध 
विद्ृत्तेच्या वृद्धीच्या दृष्टीनें व्हावें असें मात्र शिक्षकांना 
किवा विद्यार्थ्यांना त्यांचें सांगणें नव्हतें. ते जे जें करीत 
अथवा बोलत त्याच्यामागे हिंदुस्थानचा पुनरुद्धार आणि 
प्रगति याचा मुख्य विचार असे. पुर्वी आर्यांनी 
हिंदुस्थानांत आगमन केल्यानंतरच्या पहिल्या कांहीं 
काळांत त्या नवीन वसाहत करणाऱयांना ज्याप्रमाणें 
मोठ्या बौद्धिक आणि व्यावहारिक अडचणींना तोंड 
देऊन आपलें स्थान स्थिर करावें लागलें, त्याप्रमाणें 
आतां पाइचात्यांच्या नवीन आव्हानामुळें लोकांचे 
आचार आणि विचार यांना नवीन वळण लावणें भाग 
पडलें आहे. शिक्षक हे समाजाचे नेते असून आपल्या 
पूर्वजांनीं जी विधायक कामगिरी केली ती आपण 
आपल्या पिढीमध्ये करावयास हवी, अशा प्रकारची 
आकांक्षा त्यांनीं आपल्या विद्यार्थ्यामध्यें निर्माण केली 
वाहिजे. साऱ्या विद्वत्तेचा उपयोग आपल्या लोकांच्या 


चें शिक्षण, त्याचे विषय आणि त्याची पद्धति नवीन प्रसंग भाणि 
[स प्राणभूत असलेली वृत्ति प्रथमच विन्ध्य ओलांडून 


जी होती तीच असावयास पाहिजे. 


(सं. लेख- पृ. २४५-२४६) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१८४ 


आकांक्षांचा अर्थ लावून त्यांची प्राप्ती होण्याचा मार्ग 
आंखून देण्याकडे झाला पाहिजे. या मार्गातील अनेक 
अडचणींकडे दुलेक्ष्य करणें शक्‍य नसलें, तरी त्यांमुळे 
आपलें हें कतंव्य उत्साहानें पार पाडून आपलें ध्येय 
साध्य करून घेण्यापासून आपण परावृत्त होतां कामा 
नये. 

या राष्ट्रीय ध्येयाविषयींची रानड्यांची कल्पना 
काय होती हें मार्गे नमूद केलेंच आहे. हिंदुस्थानांत 
जी उत्क्रांति होत आली आहे तिच्या प्रवाहांत मध्यें 
खंड पडला तरीं ती पुन: चालू होते. तिचे शेवटचें ध्येय 
म्हणजे मानवी संस्कृतींच्या अनेक प्रवाहांचें शांततेने, 
पण प्रत्यक्ष प्रयत्नांनी एकीकरण करून एका सामान्य 
संस्कृतीची स्वतंत्र व प्रगतिपर अशी वाढ होत रहावी 
हें आहे. मध्यें खंड पडलेल्या अक्रियतेच्या कालांत 
सत्य आणि ज्ञान यांचा प्रकाश लोकांना मिळेनासा होई. 
हा प्रकाश आपल्यावर ज्यांचें हिताहित सोंपविलें आहे 
अशा आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळेनासा होऊं नये इकडे 
लक्ष पुरविणें शिक्षकवर्गाचें काम आहे. हें लोकांचें ध्येय 
आणि त्याच्या प्राप्तीकरितां त्यांचें जे कतंव्य, तें सतत 
विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यापुढे धरणें हें फलदायी झाल्यावांचून 
राहणार नाहीं. वाटलूंच्या रणक्षेत्रावरी वेलिग्टनचा 
विजय ईटनच्या मैदानावर मिळविला गेला असें जसें 
म्हणण्यांत येतें तदतच उदयोन्मुख हिंदुस्थानचे बौद्धिक 
आणि भोतिक क्षेत्रांतील पराक्रम येथील विद्यालये आणि 
शिक्षणसंस्था यांमधून घडले आहेत असें म्हणतां आलें 
पाहिजे. सबंध जगाचें एकीकरण आणि प्रगति घडवून 
आणण्याच्या दृष्टीनें आवड्यक असणारे केंद्र स्थापून 
जगाला उदाहरण घालून देण्याचें जे आपलें ध्येय आहे 
त्याच्या सिद्धीकरितां जे भगीरथ प्रयत्न आपल्यास 
करावे लागणार आहेत, त्याकरितां एक पिढीची 
पिढीच शिकवून तयार केल्याशिवाय भागणार नाहीं 
असें रानड्यांना वाटे. 


हिंदुस्थानांतील सुधारकांपुढें असलेलें पुनरुद्धार 
आणि प्रगति यांचें कार्य एवढें प्रचंड आहे कीं लोकांनीं 
गजबजलेल्या एवढ्या मोठ्या देशांतील बहुतेक सार्‍या 
कार्यकर्त्यांचे श्रम त्यांत खर्ची पडावेत. जातीजातींमधील 
आणि धर्माधर्मांमधील ऐक्याचे प्रश्‍नहि एवढे कठिण 
आहेत कीं अत्यंत गुणसंपन्न व समन्वयचतुर समाजाची 
सारी शक्ति त्याकारणीं लागावी. बौद्धिक आणि 
शास्त्रीय प्रगतीची निकड फार आहे. जीवनाचा किमान 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


आणि वाढता दर्जा कायम ठेवण्यास औद्योगिक प्रगति 
होणें पहिल्या प्रथम आवड्यक आहे. स्वतंत्र आणि 
प्रगतिपर अज्ञा लोकांच्या एकीभूत आकांक्षांचे खरेखुरे 
प्रातिनिधिक असें राज्ययंत्र स्थापन करणें याकडेहि 
लक्ष पुरवावयास हवें आहे. हीं सारीं कतंव्ये राष्ट्राच्या 
शक्तीवर आत्यंतिक भार टाकणारीं आहेत. रानड्यांनीं 
या सार्‍या गोष्टींचा भार कमी लेखला असें नाहीं, 
आणि जबाबदारीचें हें ओझें सहन करूं शकतील अशा- 
प्रकारें तरुणांचें शिक्षण शक्‍य तों लवकर व व्यवस्थित- 
पणें सुरू व्हावें असें त्यांनीं सुचविले. असें असूनहि नवीन 
पिढीची क्षितिजे हिंदुस्थानापुरतींच मर्यादित असावीं 
असें त्यांना वाटत नव्हतें. एकेकाळीं * वृहद्‌ भारत 
अस्तित्वांत होता आणि तो पुन: अस्तित्वात येईल 
अशी त्यांना आक्या होती. मात्र ज्याप्रमाणें हिंदुधर्माचें 
पुर्वीचे आक्रमण तरवारीनें साध्य केलेलें नसून उच्चतर 
संस्कृतींचें आक्रमण होतें, त्याप्रमाणेच हिंदो लोकांच्या 
प्रयत्नांस चालना देणारें हें नवें स्वप्न म्हणजे . ऐक्य, 
स्वतंत्रता आणि प्रगति यांचा संदेश जगाच्या काना- 
कोपर्‍यापर्यंत पोचविणें हें होतें. या सांस्कृतिक आक्र- 
मणास आरंभ अर्थातच हिंदुस्थानास भौगोलिक आणि 
सांस्कृतिक दृष्ट्या निकट असलेल्या देश्ांपासून 
व्हावयाचा. विस्तारवृत्ति ही कोणत्याहि जिवंत संस्कू- 
तीस आवश्यक असणारी पहिली गोष्ट होय आणि 
आपल्यास आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना ज्या व्यापक 
अशा चळवळीत आपापला कार्यभाग पार पाडावयाचा 
आहे, तिच्या या अंतिम ध्येयाची जाणीव शिक्षकवर्गानें 
जागृत ठेवणें जरूर आहे असें त्यांचें मत होतें. 

संस्कृति या शब्दाचा अनेक वेळां चुकीचा उप- 
योग करण्यांत येतो. बहुधा त्याचा उपयोग अत्यंत 
अनिश्‍चित स्वरूपाच्या आचारविचारसमूहाचा अर्थ 
दरशविण्याकडे होतो. रानड्यांच्या विचारांत हा संलपणा 
आणि गोंधळ मुळींच नसे. हिंदुस्थानची ' नवीकृत 
संस्कृति ' असे शब्द योजतांना आपल्यास काय म्हणाव- 
याचें नाहे त्याची त्यांना स्पष्ट कल्पना होती. शास्त्राचा 
अभ्यास मानवाच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीनेंच 
व्हावा, कलांचा विकास मनुष्यांमधील सूक्ष्म कोमल 
भावनांची वृद्धि व्हावी एतदर्थ व्हावा; प्रगतिपर सामा- 
जिक जीवनांतील या आणि अशा प्रकारच्या इतर सुख- 
सोईचा फायदा कांहीं निवडक अश्या थोड्या लोकांच्या 
पुरता मर्यादित राहुं नये अशी त्यांची कल्पना होती. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


अर्थात्‌ प्रत्येकाच्या वांट्यास येणारा या सुखसोईचा 
भाग ज्याच्या त्याच्या समाजांतील स्थानाप्रमाणें आणि 
तो स्वतः याला हातभार लावील त्या प्रमाणांत असणार 
हें उघड आहे. प्रत्येकाला आपलें आध्यात्मिक ध्येय 
ठरविण्याला आणि त्याची प्राप्ति करून घेण्यास 
आपल्याच विचाराच्या इतर लोकांशीं सहकार्य करण्याला 
पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यास त्यांची तयारी असली तरी सर्वे 
मानवजात आणि तिची व्हावयाची प्रगति ही एकरूप 
असावी याविषयीं त्यांचा आग्रह असे. आपल्यामधील 
चांगल्या गोष्टी इतरांनीं उचलाव्यात अशी उत्सुकता 
त्यांना जशी असे, त्याप्रमाणेंच दुसऱ्यांच्या विचारपद्धती- 
मधील चांगल्या किंवा नवीन गोष्टींचा स्वीकार कराव- 
यास ते तितकेच तयार असत. ऐक्य-स्वातंत्र्य-प्रगति ' 
-एकाचीच नव्हे तर सर्व समाजाची- हें त्यांचें ध्येय 
होतें आणि हाच या नवीन भारतीय संस्कृतीचा विशेष 

रसरणी होती. या नवीन 


होय अशी त्यांची विचा 

जीवनांत प्रयत्न, सेवा आणि समाधान या तीनहि गोष्टी 
असल्यानें त्या आचरणे ही गोष्ट स्पृहणीय अशीच होती. 
यामध्यें स्वतंत्र, एकख्प व प्रगतिपर आणि वंधुभावनेनें 
प्रेरित अशा जगाची आशा प्रतीत होते. व्यापक आणि 
उदात्त अश्री ही जीवनाची कल्पना, व्यवहायं अश्या 
सामाजिक आणि राजकीय सुधारणेचे ध्येय या दृष्टीनें, 
आजपर्यंतच्या 'इतिहासांत अपुर्व अश्षीच होती. रानड्यांचा 
आक्यावाद दांडगा असल्यानें त्यांना असें वाटे कीं कोण- 
त्याहि एका पिढीनें अथवा समाजाने या दिशेने केलेलें 
कार्य अत्यंत अल्प असणेंच शक्‍य असलें तरी सवे 
देशांतील प्रत्येक नवीन पिढीला या जगांतील तिच्या 
भवितव्याची संपूण जाणीव करून दिल्यास राष्ट्राची 
प्रगति योग्य अशा दिशेनेंच होईल. शिक्षकांनी अशा 
प्रकारचा उच्च ध्येयवाद बाळगून आपल्या विद्यार्थ्यांसहि 
तो शिकवावा अश्ली त्यांची अपेक्षा असे. 

शिक्षणाच्या कार्यासंबंधीं इतकी उदात्त कल्पना 
असल्यानें शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्यें वैयक्तिक 
निष्ठेचे व प्रेमाचे असे संबंध ज्या पूर्वीच्या पद्धतींत 
आढळून यरेत त्या निर्मल आणि उत्साही परंपरेचे 


४. आपल्या जुन्या पर 
आस्था, विविध विषयांचा अभ्यास करण 
प्रकाराने आपणाठसवूं दकू. 
काहींहि. फळ येईल अशी आशा नको. 

न. भा. २४ 


अनुक्रमणिका 


ए्परेचा उद्घार या बाबतींत 
याची आवदयकता 
असें केल्याखेरीज शाळा अथवा कॉलेजम 


१८प 


पुवरुज्जीवन व्हावें अशी त्यांची इच्छा असल्यास नवल 
व य मतनक सध्यांच्या जगांत शिक्षक 
च संबंधाचें पर्यवसान निव्वळ 
कराराच्या स्वरूपाचे होऊं पहात आहे हें अत्यंत 
शोचनीय होय. शिक्षणाचा केवळ एक कला एवढ्याच 
दृष्टीनें विचार केला तरी शिक्षकांची आपल्या कार्याकडे 
केवळ एक धंदा या दृष्टीनें पाहण्याची वृत्ति अथवा 
शिकणाऱ्यांचीहि जी संकुचित व्यवहारी व्‌त्ति नव्यानें 
अस्तित्वांत येत आहे ती समर्थनीय ठरणार नाहीं. 
कारण किक्षकांनीं ज्ञानाची जी परंपरा विद्यार्थ्यांच्या 
हातीं पोंचविळेली असते तिजबद्दलच्या निष्ठेचा अभाव' 
यामध्यें असतो. जें आपण वाचतों अथवा ऐकतों 
त्याविषयीं चिकित्सेची वृत्ति बाळगूनहि आपल्याआधीं 
जी प्रगति झालेली आहे तिचा चांगला परिचय करून 
घेण्याचा मनःपूर्वक प्रयत्न आपण केला पाहिजे. ही 
वृत्ति अंगीं बाणण्यास आपले पूर्वज आणि शिक्षक 
यांच्यासंबंधी एक प्रकारचा आदर आवश्यक आहे. 
ज्ञापल्या गुरूचे अथवा पूर्वजांचे आपण अंधभक्‍्त 
असण्याची जरूरी नाहीं. परंतु आपल्या ज्ञानाजर्नामध्यें 
त्यांना महत्त्वाचें स्थान असतें आणि त्यांच्याविषयीं 
आदराची आणि भक्तीची वृत्ति असल्यानें आपल्यास 
त्यांच्याबरोबर येणाऱ्या संबंधापासुन खराखुरा फायदा 
होण्याला मदतच होणार आहे. असें हें संबंध निर्माण 
करून टिकविण्याची बरीचशी जबाबदारी शिक्षकांवरच 
पडते हें रानड्यांना माहीत होतें. आपली विद्वत्ता, 
अभ्यास आणि ध्येयवाद यांच्या योगानें विद्यार्थ्यांमध्यें 
प्रेमाची आणि आदराची भावना त्यांनी निर्माण केली 
पाहिजे. जर दोघांनींहि या बाबतींतली आपापली 
भूमिका योग्य प्रकारें पार पाडली, तर सामाजिक 
आणि दौक्षणिक दृष्टीनें तो मोठाच फायदा होईल. 
शिक्षकांची ज्ञानावरील भक्ति हीच प्रामुख्यानें 
विद्यार्थ्यांच्या मनात तक्षीच वृत्ति निर्माण करण्यास 
कारणीभूत होते. कार्यक्षम आणि अत्यंत स्वकार्यनिरत 
अश्या शिक्षकाच्या अभावीहि विद्यार्थ्यांमधील ज्ञान- 
तिष्ठेचें क्वचित्‌ एखादें उदाहरण आढळून येईल, 


केल्यानें तरुण पिढीच्या मनावर विद्येविषयींची' 
आणि गुरुजनांविषयींची वैयक्तिक भक्ति हीं विशेष 
धील कोणत्याहि प्रकारच्या शिक्षणास 

( सं. लेख- पृ. २४६) 


2 . जर म 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१८६ 


परंतु हिंदुस्थानसारख्या एक खंड म्हणतां येईल अशा 
राष्ट्राचा उद्धार आणि प्रगति हीं अशा अपवादभूत 
व्यक्तींच्या बौद्धिक कामगिरीनें घडून येण्याजोगी नाहीं. 
सबंध जनसमाजाला पुरेशा प्रमाणांत ज्ञानप्रसार कर- 
ण्यास आवइयक असलेले विद्वान्‌ व नेते उत्पन्न होण्यास 
निष्ठावंत आणि स्वतंत्र व नवीन विचार प्रसवणाऱ्या 
विविध विचारप्रणालींची परंपराच निर्माण व्हावयास 
हवी. अश्या विचारप्रणालींची वाढ होण्यास निष्ठावंत 
अभ्यासक व शिक्षक यांची संख्या बर्‍याच मोठ्या 
प्रमाणांत वाढली पाहिजे. आज उपलब्ध असलेलें सारें 
ज्ञान आत्मसात करून त्यांत भर घालण्याचा प्रयत्न 
करावयाचा, तर त्यांत अनेकविध मार्ग अंतर्भूत होतात 
याची कल्पना रानड्यांना होती. बौद्धिक व्यवसायांच्या 
क्षेत्रांत दुसर्‍यांचें ज्ञान आत्मसात करून आपली भर 
त्यांत घालण्याचे सामर्थ्य ज्या राष्ट्रांनी गमाविले त्यांना 
व्यावहारिक आणि भौतिक क्षेत्रांतहि विशेष कांहीं 
करतां येईल असें नाहीं. याकरितां सर्व सांस्कृतिक 
आणि व्यावहारिक पुनरुज्जीवनाच्या चळवळीचे 
अधिष्ठान म्हणून खर्‍या ज्ञानोपासनेचे आणि शास्त्रीय 
परंपरेचे काय चालविणाऱ्या संस्था विस्तृत प्रमाणावर 
निघालेल्या पाहण्याची रानड्यांना इच्छा होती. 

केवळ भौतिक शास्त्राची शुद्ध तात्विक प्रगति 
घेतली तरी ती कार्यक्षम अश्या शिक्षकांच्या नेतृत्वाखाली 
व निष्ठावंत अशा विदयार्थ्यांच्या संपुर्ण सहकार्याने 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


संघटितपणें चालविण्याखेरीज नेटाने होत राहणार 
नाहीं हें स्पष्ट आहे. परंतु शास्त्राची प्रगति आणि 
ज्ञानाची प्राप्ति हीं साध्य तसून केवळ साधनें आहेत. 
त्यांचें साध्य म्हणजे मानवी जीवन उदात्त करून 
मनुष्याच्या निर्माणशक्‍तीचा परिपोष करणें हें आहे. हीं 
ध्येये मुख्यतः नैतिक आहेत आणि शिक्षकवर्गाकडून 
त्यांस आवश्यक असणारी भावनेची पाश्‍वंभूमि तयार 
झाल्याखेरीज आणि त्यांबद्दळचें आवश्यक तें शिक्षण 
मिळाल्याखेरीज तीं साध्य होणें कठिण आहे. बौद्धिक, 
नैतिक आणि भावनांच्या दृष्टीनें शिक्षकांची भूमिका 
विद्यार्थ्यांच्या बाबतींत इतकीं महत्त्वाची आहे कीं 
त्यांनीं आपल्यास मिळणाऱ्या संधीचा चांगळा उपयोग 
केल्यास बहुजनसमाजाच्या मनामध्ये खरोखरीच क्रांति 
करून सोडणें शक्‍य भाहे. ह्या मार्गानें इष्ट अशी 
मनोवृत्ति निर्माण झाल्यास राष्ट्रीय ध्येय साध्य करून 
घेण्याचें प्रत्यक्ष कार्य हें पुष्कळसें सोपें होण्याजोगें आहे. 
आयंसंस्कृतीच्या जुन्या परंपरेला धरून शिक्षक, विद्वठज्जन 
आणि निस्वार्थी समाजधुरीण यांनीं आपल्या जीवनांत 
या ध्येयाचा आविष्कार करून त्याचा प्रचार हिंदुस्थानांत 
आणि बाहेरील जगांत करावा हें रानड्यांना हवें होतें. 

प्राथमिक आणि 
बहुतांशी पुढील जीवनाच्या सर्वसामान्य तयारीच्या 
स्वरूपाचे असतें. ज्ञानाच्या एका विशिष्ट शञाखेमधील 
विद्देष शिक्षण कॉलेजमधील काळांतच सुरू होणें शक्‍य 


अशा उपदेशकांची 
आणि अक्षा लोकांचा उपदेश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाड 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


आहे. विशेष हेतूनें प्रेरित झालेल्या शिक्षणपद्धतीचा 
सर्वांत अधिक फायदा होण्याच्या दृष्टीनें आवश्यक 
असलेली बौद्धिक व शारीरिक वाढहि याच अवस्थे- 
मध्ये होत असते; म्हणून विश्‍वविद्यालयीन शिक्षण 
घेतलेल्या लोकांनीं राष्ट्रीय चळवळींत ज्या प्रकारचा 
भाग घ्यावा अश्शी रानड्यांची इच्छा होती, त्याला 
उपयुक्त असा अभ्यासक्रम असावा अशी त्यांना 
तीव्र उत्कंठा होती. आपल्या जीवनांत अलीकडील 
काळांत एकेकट्यानें कार्य करण्याची संवय खोल 
रुजलेली माहीत असल्यानें कॉलेजमध्ये सर्वेसाधारणपणें 
वसतिगृहांतून विद्यार्थ्यांनी राहिलेंच पाहिजे असा नियम 
त्यांनीं सुचविला.' दुसर्‍यांना ज्यांच्यापासून ज्ञान मिळून 
दि्या लागावयाची त्यांना तरी कृति आणि विचार 
यांमध्यें सामुदायिक दृष्टीनें वर्तन करण्याची संवय 
असावयास पाहिजे. आधुनिक जीवनामध्ये निरनिराळ्या 
क्षेत्रांत सहेतुक सहकार्य करण्याची आव्यकता अनेक 
वेळां उत्पन्न होते. औद्योगिक प्रगति होत असतां 
खासगी सामाजिक जीवनाचे घटक उत्तरोत्तर लहान 
लहान होत जातात. अशावेळी सहकार्याने कायें 
करण्याचा गुण त्या हेतूनें मुद्दाम केलेल्या योजनांच्या 
साहाय्यानें वाढवावा लागतो. एकत्रपर्णे आणि सामु- 
दायिक रीत्या कार्य करण्याचा नुसता उपदेश करून 
भागत नाही. 

कॉलेजमध्ये राहण्याने सवेसामान्य 
सर्वांकडून कांहीं सामान्य असा विचार करूत जी दिल्या 
अवलंबिली जाते, तिच्या अनुरोधाने सवंजणांना मिळून 
कार्य करावेंच लागतें; इतकेंच नव्हे तर त्यामुळें 
वेगवेगळ्या लोकांबरोबर अधिक संबंध प्रत्येक क्षणाला 
येत जातो. आथिक, धार्मिक, जातीय आणि इतर भेद 
हे बाजूस ठेऊन सर्वांना सामान्य अशा वैक्षणिक आणि 
सामुदायिक ध्येयास अधिक प्राधान्य द्यावें लागते. पण 


यामुळेंच एकराष्ट्रीयत्वाची निर्मिति मुख्यतः होते. 


लोकांच्या मनावर एकत्रपणे राहण्याची वृत्ति ठसवावी 
क ७ सतसनसच 


प्रश्‍नांसंवंधीं 


आपल्यास बोध करून, स्फूति 


६. याकरितां कॉलेजमध्ये राहणें 
योग्य होईल. 


अनुक्रमणिका 


देऊन, मार्ग दाखविण्यास 
दर्शन होण्याचा काल अधिकाधिक जवळ येत राहणार याविषयीं 


आवश्यक असावें या गोष्टीस उत्तेजन 


१८७ 


लागते; आणि हें केवळ कांहीं विशिष्ट भावनेवर 
अवलंबून न ठेवतां सर्वांना सामान्य अशा जीवनांत जे 
फायदे आहेत ते मनाला पटल्यामुळें होणें शक्‍य असतें. 
जीवनामध्ये प्रवेश करण्याच्या आधींच अनुभवाने हें 
लोकांच्या प्रत्ययाला आणून देणें हें जवळ जवळ अशक्य 
आहे. परंतु समाजाच्या विचाराला वळण लावण्याचे 
कार्य ज्यांच्या हाती आहे, त्यांच्या अंगीं जर 
ही राष्ट्रीय वृत्ति वाणली तर इतरांना तें वळण लागणें 
सुलभ होतें. विश्वविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एक सर्व- 
सामान्य जीवन लाभल्यास कांहीं सामाजिक फायदे जसें 
होतात, तसें कांहीं तोटेहि होतात हें खरें आहे. म्हणून 
आपल्या उच्च क्रिक्षणाच्या संस्थांचें स्वरूप कसें असावें 
हें सांगण्याच्या आधीं त्याचें धोरण ज्ञानोपासना, ऐक्य 
आणि प्रगति यांवर अधिष्ठित असावें असें रानडे यांनीं 
सांगितलें. हे हेतु आणि त्यांजविषयींची योजना डोळ्यां- 
पुढें ठेऊन दिल्या गेलेल्या शिक्षणांत कॉलेजमधील 
वसतिगृहांत राहणें आवश्यक केल्यानें राष्ट्रीय जीवना- 
वर मोठा सुपरिणाम होणार आहे. 

कॉलेजशीं संबंध असलेल्या बहुतेक सार्‍या लोकांची 
तेथेंच राहण्याची सोय झाल्यास शिक्षण शक्‍य तितक्‍या 
अधिक प्रमाणांत देणें सुलभ जाईल. या गोष्टीचा फायदा 
आपल्या देशांत पूर्णाश्ानें अद्यापि घेण्यांत आला नाहीं. 
कांहीं अपवाद सोडल्यास विद्यार्थ्याचे आणि अनेक वेळां 
शिक्षकांचे जीवनहि व्यवस्थितपणे आंखलें गेलेलें नसतें. 
शक्ति आणि काल यांचा फार अपव्यय होतो. या 
स्थितीचीं इतर अनेक कारणें असलीं तरी विद्यार्थ्यांचे 
कांहीं थोडे तासच कॉलेजमध्ये जातात ही गोष्ट बऱ्याच 
अंश्यानें कारणीभूत आहे. त्यामुळें अमोलिक अश्या मानवी 
साधनांचा बराच अपव्यय होतो. विद्यार्थी आपला जेवढा 
वेळ शिक्षणांत खर्चे करितात त्या मानानें त्यास मिळा- 
लेल्या शिक्षणाचें प्रमाण आणि योग्यता हीं आवश्यक 
किवा शक्‍य आहे, त्यापेक्षां बरींच कमी पडतात. 
यापेक्षां अधिक उत्कट अशा प्रकारचें शिक्षण मिळण्यास 


असतांना, त्या “ पूर्वनियोजित पूण्यभूमी ' चें 
मला तरी बिलकूल शंका नाहीं. 

(सं. लेख- पू. २४६-२४७) 
देऊन तें सवंत्र रूढ करणें 


लाभत 


( सं. लेख- पृ. २१४ ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्ट्ट 


विद्यार्थ्याने आपला विद्यार्थीजीवनाचा सारा काळ 
योग्य शैक्षणिक अश्या कामापायीं खर्च केला पाहिजे. 
रानड्यांच्या मनांत असलेली कल्पना म्हणजे पुर्वीची 
शिक्षक आणि शिष्य यांनीं एकत्र राहुन, ज्ञान आणि 
सद्गुण यांवरील निष्ठा जागृत ठेऊन, आपलें जीवन 
व्यतकरत करण्याची जी परंपरा, तिचा या नवीन कालां- 
तील रूढ कल्पना आणि प्रसंग यांना अनुसरून पुनरुद्धार 
करणें ही होती. आजच्या स्वरूपांत बहुतेक विद्यालयां- 
तून हें ध्येय साध्य होणें फार दूर आहे; त्यांमधून 
शिक्षणासंबंधींची भारतीयांचीं कल्पनाहि व्यक्‍त होत 
नाहीं आणि जगांतील प्रगतिपर आणि यशस्वी राष्ट्रांत 
रूढ असलेली आधुनिक विववविद्यालयीन व्यवस्थाहि 
आढळून येत नाहो. विद्याल्यें म्हणजे एका ध्येयानें प्रेरित 
झालेल्या लोकांच्या वसाहती असावयास पाहिजेत आणि 
या वसाहतींचे जोपर्यंत आपण घटक आहोंत, तोंपर्यंत 
आपलें सारें जीवन त्याप्रीत्यथंच खर्च व्हावयास हवें. 
तरच समाजानें या संस्था स्थापन करून चालविल्याचें 
चीज आहे. चालकांच्या जाहीर हेतूंच्या दृष्टीनें जर 
विद्यालयांची योग्य पहाणी केली तर फारच थोड्या 
संस्था आवश्यक त्या पदवीपर्यंत पोहोचू शकतील. 
संकल्पित मार्गापासून या प्रकाराने च्युत होऊन राहणें 
आणि कारयक्षमतेचें निकृष्ट प्रमाण मान्य करून राहणें, 
या गोष्टी रानड्यांना ज्याकरितां या संस्था निर्माण 
व्हाव्यात असें वाटे, त्याला सर्वस्वी विरोधी होत्या. 
अष्टोप्रहर शिक्षण देण्यावर हा जो भर रानड्यांनीं 
दिला, त्यावरून विद्यार्थ्यांच्या कानांवर बौद्धिक शिक्ष- 
णाचा प्रवाह सारखा पडत राहावा असें त्यांना वाटे 
असें समजणें बरोबर होणार नाही. आपल्या काळांतील 
कोणत्याहि इतर शिक्षणतज्ञांपेक्षां रानडे यांना शारीरिक 
शिक्षण आणि विकास यांचें महत्व अधिक पटले होतें. 
या विचाराचें महत्त्व दोन कारणांनीं त्यांच्या मनावर 
ब्रिबलें होते.” आपल्याकडील विश्‍वविद्यालयांतील 
पहिल्या पहिल्या विदयार्थ्यांच्या राहणीत आरोग्यास 
विघातक अशा अनेक संवयी शिरल्या होत्या. त्यांच्या- 
मधील अधिक आस्थेवाईक विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा 
बोजाहि फार पडे. सुशिक्षितांमधीळ अपमृत्यू हें जवळ- 
जवळ एक सामाजिक संकटच होऊन बसूं पाहत होतें. 
यण गय 
७. शारीरिक व्यायाम 
यामधील प्रावीण्यान्राहि 


विचार करण्यांत यावा. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


हा कॉलेजच्या शिस्तीचा ए 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


याची चर्चा रानड्यांनीं आपल्या एका निवंधांत 
विस्तृतपणें केली आहे. त्यांत प्रस्तुत परिस्थितीस तोंड 
देण्यास शारीरिक शिक्षणाचा एक क्रमहि सुचविला 
होता. परंतु रानड्यांना शारीरिक शिक्षणाविषयी जी 
एवढी कळकळ वाटे तिचें मूल्कारण यांत नव्हतें. 
महाराष्ट्रांत आणि हिंदुस्थानच्या इतर भागांत शारीरिक 
शिक्षणाची एक अखंड आणि प्रभावी अक्षी परंपरा 
होतीच. त्याचवरोबर रानड्यांच्या मनावर सर्वांगीण 
जीवनाच्या ग्रीक कल्पनेचाहि विशेष परिणाम झाला 
होता. 
ग्रीक संस्कृतीची मध्यवर्ती कल्पना प्रत्येक नागरि- 
काच्या साऱ्या चांगल्या शक्‍तींची निर्दोष व संपूर्ण 
जोपासना, त्याचें जें सामुदायिक राष्ट्रजीवन, त्याच्या 
दृष्टीनें व्हावी अश्ी होती. बौद्धिक त्याचप्रमाणें 
नैतिक, शारीरिक तसेंच कलात्मक शिक्षण, प्रत्येक 
नागरिकाचें संपुर्ण व्यक्तिमत्त्व विकसित व्हावें याकरितां 
आवश्यक असे. रानड्यांच्या मताप्रमाणे शारीरिक 
शिक्षणाचे एकंदर अभ्यासक्रमांतले स्थान गोण नव्हतेंच. 
मग प्राप्त परिस्थितींत तात्पुरता उपाय म्हणून त्यांनीं 
त्याठा मान्यता दिली हें म्हणणें दूरच राहतें. इतर 
विषयांप्रमाणें शारीरिक विकास आणि कार्यक्षमता 
यांचीहि परीक्षा व्हावी, त्याचप्रमाणें किमान बौद्धिक 
तयारीप्रमाणें तितकीच शारीरिक तयारी असल्याखेरीज 
पदवीपरीक्षेचा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याने समाधानकारक- 
पणे पार पाडला असें समजलें जाऊं नये असें त्यांचें 
म्हणणें होतें. व्यक्‍तीच्या आणि समाजाच्या व्यक्‍्ति- 
मत्वाचा संपुर्ण, समतोल आणि प्रमाणशीर असा 
विकास होणें हें ध्येय असलें पाहिजे आणि शिक्षणाचे 
खरें कार्य म्हणजे लोकांना तें ध्येय साधण्याकरिता 
आवद्यक तीं साधनें उपलब्ध करून देणें हें आहे. 
 रानड्यांच्या मतानें ज्ञानाच्या बाह्य स्वख्पापेक्षां 
त्यांतील सारभूत अर्थाला अधिक महत्त्व असे, आणि 
त्यापेक्षांहि मिळविलेल्या माहितीपेक्षां ती मिळविण्याची 
पद्धत अधिक महत्त्वाची होती. त्यामुळें परीक्षांना ते 
फार महत्त्व देत नसत. परीक्षेला नेमलेला अभ्यासक्रम हा 
व्यवस्थितपणे पार पाडलेला असला आणि विद्यार्थ्याची 
प्रगति समाधानकारक झाली असल्याचा शिक्षकांकडून 


क भाग केला जावा आणि बौद्विक प्रावीण्याप्रमाणें 
(सं. लेख- पू. ३१४) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"नवभारत 
७५ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे व्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे 


दाखला मिळाला कीं विद्यापीठानें त्या विद्यार्थ्यांची 
योग्यता मान्य करावी. परीक्षांची संख्या न वाढविता 
ती उलट कमी करावी असा प्रयत्न व्हावयास हवा, 
आणि जेव्हां परीक्षा ठेवलेली असेल त्यावेळीं ती कठिण 
न करितां ज्ञानाची खरी कसोटी मात्र लागावी. 
अभ्यासाचे भलतेंच ओझें, तो करण्यांत पद्धतशीरपणाचा 
आणि योग्य विभागणीचा अभाव, आणि शेवटीं अनेक 
कठिण परीक्षा यांचा विद्यार्थ्याच्या आरोग्यावर दुष्परि- 
णाम होतो. आधीं व्यवस्थित आणि पद्धतशीर तयारी 
करून घेतल्याशिवाय मधून मधून अनेकवेळां परीक्षा 
घेतल्या तरी त्यांचा शैक्षणिक दृष्ट्या कितीसा उपयोग 
होतो याची शंकाच आहे. म्हणून परीक्षेवर आज दिला 
जाणारा भर कमी करून त्यांच्याऐवजीं अभ्यासक्रमाची 
चांगळी योजना आंखून, त्याची विभागणी व्यवस्थितपणे 
करून, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनीं, नियमितपणानें 
तो पार पाडावा असें रानड्यांचें निरचित मत होतें. 
इष्ट ज्ञानाची प्राप्ति इष्ट अशाच पद्धतीनें व्हावी हा 
शिक्षणपद्धतीचा उद्देगॉ असावयास हवा. ठुसत्या 
परीक्षांनीं हें साधणार नाहीं; म्हणूनच रानड्यांनीं 
शिकविण्याच्या नियमित पद्धतीवर आणि तयारी करून 
घेण्याच्या क्रमवार योजनेवर भर दिला. 

अलीकडे अनेक विद्यापीठांतून दिसून येणारी 
अभ्यासक्रम फार वाढविण्याची प्रवृत्ति रानड्यांना मान्य 
नसे. यामध्यें शिक्षकांची बौद्धिक तयारी, शिकणाऱर्‍्यांचा 
उत्साह, आणि ग्रंथसंग्रह व प्रयोगशाला यांच्यामधील 
साधनसामग्री यांना न झेपेल इतका अभ्याक्रम ठेवलेला 
असतो. अभ्यासाची अंतिम प्रगति किती व्हावी याला 
रानडे कोणतीहि मर्यादा घालूं इच्छित नव्हते. मात्र 
त्या प्रगतीची दिशा आपल्या गरजा आणि सामथ्ये 
यांच्या अनुरोधाने आंखली गेली पाहिजे; आणि 
सर्वांत मूलभूत गरजांना पहिलें स्थान मिळावयास 
पाहिजे. तुलनात्मक दृष्ट्या सोपे आणि साधे असे 
अभ्यासश्रम विद्यार्थ्यांना निवड करण्याच्या व अभ्या- 
साच्या दृष्टीनेहि फायद्याचे होतात.” ज्यामध्ये एकाच 
विषयांत विशेष प्रावीण्य अपेक्षिलें जातें किंवा निर- 
निराळ्या विषयांची अव्यस्थित भेसळ केलेली असते 
अल्ला अभ्यासक्रमापेक्षां हे साधेच अभ्यासक्रम सोइस्कर 


टर 1... क्क कस 
८. या पुढील आपलें प्रयत्न अभ्यासक्रम सुलभ 


कठिण व्हाव्यात या दिशेनें व्हावयास पाहिजेत. 


अनुक्रमणिका 


श्ट्‌९ 


असतात. विशेष प्रगति झालेले असे. जे विद्यार्थी अस- 
तीळ किंवा ज्यांना विशेष आकांक्षा असेल, त्यांना 
श्िक्षकानें त्या विषयांतील साऱया गुंतागुतीच्या भागांची 
ओळख करून द्यावी; पण विद्यापीठाचे जे सर्वसामान्य 
अभ्यासक्रम असतील त्यांचें ध्येय समाजजीवनांतील 
त्या त्या अंगांचा चांगला अभ्यास करून त्यामध्यें 
लोकांचें मार्गदशित्व कार्यक्षमतेने करूं शकतील असे 
विद्यार्थी तयार करण्याचें असावें. यांना प्रसंगविशेषीं 
विशेष तज्ज्ञांचे साहाय्य मिळावे. असे तज्ज्ञ तयार 
करण्याचें कार्य संशोधनसंस्थांकडून व्हावें आणि या 
संस्था विद्यापीठाला जोडलेल्या किंवा स्वतंत्रहि असा- 
व्यात. संशोधनसंस्थेच्या मानानें कॉलेज अथवा विद्या- 
पीठ यांचें क्षेत्र अधिक व्यापक असें असतें. संशोधन 
संस्थांचे कार्य केवळ त्या विषयाचें तात्त्विक ज्ञान 
वाढविण्याचें आहे. विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षणाची 
विद्याल्यें यांच्यापुढे ही ज्ञानोपासनेची दृष्टि असुनहि 
शिवाय सामाजिक आणि नैतिक उपयुक्ततेचाहि विचार 
असतो. ज्ञानसंपादनाचें हें कार्य व्यापक सामाजिक 
कार्यापेक्षां गौण नसलें तरी तें समाजाच्या. गरजांशीं 
जुळेल अक्षा पद्धतीनेंच झालें पाहिजे. 
क्षिक्षणसंस्थांमधीळ केवळ ज्ञानोपासनेचें कार्य; 
आणि समाजाचें जीवन व त्याच्या गरजा यांच्या- 
मधील परस्परसंबंधाचा अभाव, देशी भाषांच्या अभ्यास- 
क्रमाइतका इतर कझ्ञांतहि स्पष्ट दिसून येत नाहीं. 
रानड्यांच्या कालानंतरच्या दिवसांत.याबाबत कांहींशी 
सुधारणा झाली आहे. देशी भाषांचा उपयोग आातापेक्षां 
पुष्कळच व्यापक प्रमाणावर व्हावयास ह्वा ही गोष्ट 
मान्य होत आहे. देशी भाषांना उत्तेजन देण्याच्या बुडाशीं 
असणारी तत्त्वें मात्र स्पष्टपणें मांडून त्यांचा परस्पर- 
संबंध अद्यापि लावून दाखविण्यांत आला नाहीं. या 
विषयावरील योग्य असें शिक्षणविषयक धोरण ठरवि- 
ण्यांत रानड्यांचीं मतें फारच उपयुक्‍त ठरतील. देशी 
ज्ञाषांच्या अभ्यासांत रानड्यांच्या मतानें दोन वेग- 
वेगळ्या दृष्टि असणें संभवनीय होतें. एक शिक्षणाचे 
माध्यम म्हणून व दुसरी अभ्यासाचा विषय म्हणून. 
देशांमध्ये निरनिराळ्या भाषांच्या प्रांतांमधून शास्त्रीय 
व संस्कृतिविषयक अभ्यास करणारांची संख्या जसजशी 


क्षांची संख्या कमी करून त्या कमी 
(सं. लेख- पृ. २१४) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व्हावा आणि परी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र डल 


वाढत जाईल, तसतशी त्या त्या भाषेला माध्यम म्हणून 
अधिक लोकप्रियता मिळवून देऊन तिचा उपयोग 
करायला आरंभ झाला पाहिजे. हिंदुस्थानांत युनिव्हसिटी 
शिक्षणाच्या पहिल्या कालांत, म्हणजे रानड्यांच्या 
कालांत, ही अवस्था अद्यापि आली नव्हती. म्हणून त्यांनीं 
त्यावेळीं देशी भाषेचा माध्यम म्हणून उपयोग व्हावा 
असा आग्रह धरला नव्हता. 

त्यानंतर आतां परिस्थिति सुधारली आहे आणि 
निदान दुय्यम शिक्षणांत तरी देशी भाषांचा माध्यम 
म्हणून उपयोग बर्‍याच प्रमाणांत होऊं लागला आहे. 
आतांपर्यंत आलेल्या अनुभवावरून देशी भाषेच्या 
कैवार्‍यांच्या अपेक्षांना पुष्टीच मिळाली आहे. मातृ- 
भाषेच्या योगानें विषयाची समजूत आणि अथं व्यक्‍त 
करतां येण्याचें प्रमाण निठ्चितपणें वाढलें आहे असें 
म्हणतां येईल. इंग्रजी भाषेचें ज्ञान मात्र यामुळें कमी 
झालें ही गोष्ट खरीं. परंतु हें अगदीं अनपेक्षित होतें 
असें नाहीं. देशी भाषेचा उपयोग करण्यामध्ये हेतूच हा 
आहे कीं इंग्रजीकडे सर्वसाधारण विद्यार्थी आपलें जेवढे 
लक्ष पुरवितात तें कमी करून इतर विषयांकडे त्यांनीं 
अधिक उत्साहानें वळावें. संक्रमणाच्या काळांत, कॉलेज- 
मध्यें देशी भाषेचा माध्यम म्हणून उपयोग होऊं 
लागेपर्यंत युनिव्हसिटीमध्यें प्रवेश करूं इच्छिणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांमध्यें मात्र इंग्रजीच्या ज्ञानाचें प्रमाण वरच्या 
दर्जाचें असावें ह्याविषयीं आग्रह धरण्यांत यावा. ज्या 
विद्यापीठांतेत असा आग्रह धरण्यांत आला नाहीं 
त्यांमधील कॉलेजांतील शिक्षणाच्या दर्जात कांहींसा 
उणेपणा आला आहे व हा दोष कांहीं अंशीं अपरिहार्य 
आहे. विषयाची समजूत अधिक सुलभ आणि चांगली 
होते हा जो स्वदेशी बोध भाषेमुळे मोठा फायदा होतो 
त्याचें महत्त्व यामुळें कमी होत नाहीं. 

कॉलेजमध्ये माध्यम म्हणून देशी भाषांचा उपयोग 
कदाचित्‌ आणखी कांहीं कालपर्यंत पुढें ढकलावा 
लागेल. कारण देशी भाषांमध्ये सर्व विषयांवरील 
वाडूमयांत पुष्कळ भर पडावयास हवी. तशीच प्रांतांची 
राजकीय विभागणीहि अधिक सोइस्कर अज्ञा भाषावार 
तत्त्वावर व्हावयास पाहिजे. पण विद्यापीठाचे उच्च 
शिक्षण आणि समाजाचें सांस्कृतिक जीवन या दोन्हींमध्ये 


कांहीं संबंध नाहीं असें जे आज वाटतें तें दर करण्याचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


शक्‍य ते तात्कालिक उपाय व्हावयास हवेत. रानडे हे 
मुंबई विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सभासद होते. त्यावेळीं 
त्यांनीं अशी सूचना मांडिली होती कीं कोणत्याहि 
पदवी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यास आपल्या मातृभाषेमध्यें 
निवंध लिहिणे आवश्यक करावें. याला बर्‍याच 
फेलोंचाहि पाठिंबा होता. या सूचनेचा हेतु पदवीधरांना 
आपल्या भाषेचा परिचय अधिक व्हावा व त्या भाषेंत 
त्यांना अधिक सहजतेनें लिहितां बोलतां यावें एवढाच 
होता. त्या कालांत या दोन गोष्टी दुदैवाने फार कमी 
प्रमाणांत आढळून येत. परंतु ही सूचना फेटाळून 
छावण्यांत आली आणि त्यास कारणें काय दिलीं तर 
विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा बोजा वाढेल, ज्यांची 
निश्चित अशी देशभाषा नसेल त्यांना तें त्रासाचें होईल, 
आणि या भाषांचा वाड्मयीन अभ्यास त्यामुळे होणार 
नाहीं. या अडचणी अत्यंत क्षुल्लक आहेत हें स्पष्टच 
आहे. त्यावरून श्िक्षणाधिकार्‍यांची देशी भाषांच्या 
बाबतींत सर्वसाधारणपणे क्ली प्रतिकल वृत्ति असे 
एवढेंच दिसून येतें. १ 

रानड्यांनीं देशी भाषांविषयींचा आपला प्रयत्न 
सोडून दिला नाहीं, तर बर्‍याच निकराच्या प्रयत्नांनी 
एम्‌. ए. परिक्षेच्या ऐच्छिक विषयांमध्ये त्यांनी देशी 
भाषांना स्थान मिळवून दिलें. त्यावेळीं जो आरंभ 
झाला त्यापूढें भातां बरीच प्रगति होऊन बहुतेक विद्या- 
पीठांतून ऐच्छिक विषयाचे स्थान त्यांना मिळालें आहे. 
देशी भाषेला योग्य तो मान मिळावा एतदर्थ रानड्यांनीं 
ज प्रयत्न केले त्यांचेंच हें फळ होय. सुक्षिक्षितांनीं देशी 
भाषांच्या द्वारें आपल्या ज्ञानाचा लोकांमध्ये प्रचार 
करावा अशी जी रानड्यांची अपेक्षा होती तीहि बर्‍याच 
अंशीं सिद्धीस गेली हेंहि पुढील प्रगतीवरून दिसून येतें. 
छेखनाची आणि सावजनिक कार्याची होस असणाऱ्या 
व्यक्‍्तींनींहि इंग्लिशशीं प्रत्यक्ष परिचय नसणा 
करितां बरेंच कार्य केलें आहे. परकीय 
ग्रंथांची देशी 
कित्येक संस्था 


ऱ्यांच्या- 
भाषेंतील 
भाषांमध्ये भाषांतरें करण्याच्या उद्देश्याने 
के 1 निघाल्या. महाराष्ट्रांत अश्या प्रकारच्या 
सस्था स्थापण्यांत रानड्यांनीं स्वत: भाग घेतला 
होता. तथापि अजूनहि विद्यापीठे किवा सरकार यांच्या- 
माफत व्यावहारिक आणि संस्कृतिविषयक अतेक 
निरनिराळ्या विषयांवर नियमित अश्या व्याख्यानमाला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह र 
.] 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे : न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानड 


चालविण्याचा प्रयत्न झालेला नाहीं.' या दिशेनें 
झालेल्या इतर किरकोळ प्रयत्नांवरून त्यांची उपयुक्तता 
सिद्ध झाळी असून देश्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमध्येंच 
या व्याख्यानांचा अंतर्भाव झाला तर राष्ट्रीय दृष्ट्या 
त्याचा फार उपयोग होण्यासारखा आहे. शिक्षण हें 
बहुजनसमाजापर्यंत पोंचल्याखेरीज त्याचा हेतु संपुर्ण- 
पणें सिद्ध झाला असें होत नाहीं असें रानड्यांना वाटे. 
समाजाच्या आणि व्यक्‍तीच्याहि दृष्टीनें श्रेयस्कर 
जीवनाच्या आपल्या कल्पनेस धरून प्रगति व्हावी 
याकरितां सबंध राष्ट्राची संघटना व्हावी अशी 
रानड्यांची इच्छा होती. या संघटनेमध्यें स्वखृषींने 
भ्ञाग घेणें आणि राष्ट्रीय प्रगतीच्या ध्येयकल्पनेवर 
श्रद्धा ठेवणें या दोन गोष्टी नागरिकत्वास आवश्यक 
आहेत. राष्ट्राच्या आणि व्यक्‍तीच्या हिताच्या दृष्टीनें 
मनुष्याच्या आयुष्यांत शक्‍य तितक्‍या लवकर या 
___------->>>>-- 
९, पदवी मिळाल्यावर विद्या ो 
व्यवहारांत विद्यापीठाशीं असलेला उन्नतिकारक संबंध 
केली पाहिजे. विद्यापीठाच्या काय 


१९१ 


राष्ट्रीय गुणांचा ठसा तरुण पिढीच्या मनावर उमटणे 
आवश्यक आहे. हें आरंभीचे शिक्षण दिल्यावरहि 
उत्तम नागरिकत्वास आवश्यक असणाऱ्या नैतिक व 
बौद्धिक गुणांची छाननी वेळोवेळीं होऊन बदलणाऱ्या 
गरजा व परिस्थिति यांना ते जुळते करून घ्यावयास 
हवेत. या कारणाकरितां शंक्षणिक संस्था आणि इतर 
व्याख्यानमाला यांची योग्य दिशेनें संघटित व्यवस्था 
करणें हें राष्ट्रीय जीवनाचें महत्त्वाचें अंग असतें. 
एखाद्या विशिष्ट संकुचित पंथाचा पुरस्कार न करितां, 
पण त्याचबरोबर या गोष्टी केवळ खाजगी संस्थांवर 
न सोंपवितां, सरकारनेंच राष्ट्रीय शिक्षणाच्या कार्या- 
मध्यें पुढाकार घेऊन त्यास अंशत: तरी द्रव्यसाहाय्य 
केलें पाहिजे. याकरितां झालेला खर्च आणि केलेले 
परिश्रम राष्ट्रीय प्रगतीचें साधन आणि सुधारलेल्या 
जीवनाचें ध्येय या दोनहि दृष्टींनी समथंनीयच ठरतात. 


र्यांनी विद्यापीठापासून दूर न जातां आपल्या नंतरच्या जीवनांत आणि 


कायम राखावा अशी कांहीं व्यवस्था विद्यापीठांनी 


चा योग्य तो विस्तार केल्यानेंच हे चांगल्या प्रकारें साधणार आहे. 


(सं. लेख- पृ. २१४) 


जेर 


संदेश 


मनष्यार्चे सर्व स्वरूपच बदलून, त्यास सव' 
न 2. 
पाहिजे. याकरितां त्याच्या बुद्धीस स्वतंत्र करून, 


विकास घडवून आणणें आ 
नको. आपले पूर्वज हे परमे 


त्यांनींहि पण मोठीं काये करून दाखविलीं होतीं. 


या ग्रंथाच्या नांवांत व ग्रंथामध्येंहि कित्येक 
ठिकाणीं रानड्यांचा उल्लेख “ स्वतंत्र भारताचे ड्या 
असा आम्हीं केलेला आहे. रानड्यांच्या द््ष्ट 
भारताच्या जीवनाचा सारा पट साकल्यानें उभा होता. 
भूतकालापासून वतंमानकालांत त्याची परिणति होऊन 


अनुक्रमणिका 


वद्यक आहे. हें सारें झाल्याखेरीज आ। 
इवराचे आवडते लोक असून त्यांच्यावर € 


उत: शद्ध करून सर्वांगपरिपूर्ण करणें हें आपलें ध्येय असलें 
त्याची कार्येनिष्ठा वाढवून, त्याच्या सवे शक्तींचा संपुर्ण 


पण आपल्या पूर्वजांसारखे होण्याची आझ्याच 
यानें मोठीं कामे सोंपविलीं होती, आणि 


( सं. लेख- पृ. १७९-१८० ) 


पुढें भविष्यांत त्याचें भवितव्य काय आहे हें सारें 
त्यांच्या दृष्टीला दिसलें होतें. कोणत्याहि परिस्थितीचे 
चांगले अथवा वाईट परिणाम काय होतील ते अचूक- 
वर्णे ओळखण्याची शक्‍ति त्यांच्या ठिकाणीं होती. 


आपल्या आणि इतर देशांच्या इतिहासाचा खोल 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


१७२९ 


अभ्यास केल्यानें त्यांची पुर्ण खात्री झाली होती कीं 
हिंदुस्थानचे भवितव्य फार उज्ज्वल आहे. हें कांहीं 
केवळ मनोराज्य अथवा सुखद आत्मवंचना होती असें 
नाहीं. आपल्या इतिहासामध्ये एकामागून एक येऊन 
गेलेल्या अवस्थांमध्ये प्रकट होणाऱ्या हिंदी समाजाच्या 
विशेष गुणांचा पद्धतशीर अभ्यास त्यांनीं केला होता. 
आपल्या देशाची भौगोलिक स्थिति, आपल्या समाजांत 
झालेलें अनेक वंशांचे मिश्रण, नवनवीन संस्कृतींत 
असलेला सारा हितकारक भाग आत्मसात्‌ करण्याची 
अपूव शक्ति, या भारतास लाभलेल्या ठेव्यामधील 
मूलभूत गोष्टी यांनीं वरील आज्ञांना आधारच मिळतो. 
या अत्यंत इष्ट असणाऱया देणग्यांपैकीं एकौचाहि त्याग 
न करतां, आपल्या निकटच्या भूतकालांत आपणांस 
चिकटलेल्या अनिष्ट गोष्टींचें गांठोडें फेकून देऊन 
आतां ज्या नवीन संस्कृतीशी आपला संबंध आला आहे 
तिच्यामधील चांगल्या गोष्टी उचलण्याची वेळ आली 
आहे असें त्यांना वाटे. 

हे जे वरील गुण आपण संपादावेत आणि आपल्या 
रोजच्या जीवनांत प्रकट करावेत असें रानड्यांना वाटे, 
त्यांची रूपरेषा सांगणें म्हणजेच रानड्यांचा संदेश 
सांगणें होय. आपल्या साऱ्या प्रयत्नाचें ध्येय मनुष्यांतील 
सवे हितकारक शकक्‍तींचा संपुर्ण विकास साधण्याचे 
असलें पाहिजे. आपलें मुख्य कर्तव्य प्रत्येक व्यक्‍तीला 
हा विकास करून घेण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल अज्ली 
परिस्थिति निर्माण करणें हें आहे. या स्वातंत्र्याचा 
उपयोग विधायक कार्याकडे आणि उत्तरोत्तर विकसित 
होत जाण्यार्‍या ध्येयाप्रीत्यथं झाला पाहिजे. याकरितां 
मानवाचें भोतिक जीवन सुखाचें झालें पाहिजे, आणि 
अशा सुखी जीवनाचा, समाजाच्या नैतिक आणि 
सांस्कृतिक प्रगतीचें साधन म्हणून उपयोग झाला पाहिजे. 
हा प्रश्‍नं एकट्या भारताचा नसुन सबंध जगांतील 


अ के 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


मानवजातीचाच आहे. जसजशी परिस्थिति येईल 
त्याप्रमाणें प्रत्येक व्यक्तीस आणि राष्ट्रास तिला तोंड 
द्यावें लागेल हें खरें, परंतु तें करतांना मानवजातीनें 
चालविलेल्या व्यापक झगड्याचा हेतु डोळ्यांआड 
होतां कामा नये. प्रत्येक व्यक्तींत ज्या कांहीं हितकारक 
शक्ति असतील त्यांचा विकास करण्यास त्यांना संपूर्ण 
स्वातंत्र्य मिळावे एतदर्थ झटत रहा हाच संदेश 
रानड्यांनीं अनेक निरनिराळ्या मार्गांनी सांगण्याचा 
प्रयत्न केला. रानड्यांच्या जीवनाचे व उपदेशाचे सार 
अगदीं यथार्थपणे सांगावयाचें झाल्यास * सर्वांना समता 
भाणि स्वातंत्र्य मिळावें म्हणून जीवनांत सतत प्रयत्न 
करीत राहणें ' असेंच सांगतां येईल. रानड्यांचे मन 
इतर कोणापेक्षांहि अधिक जाणणारे जे गोषले त्यांनाहि 
रानड्यांच्या जीवनहेतूविषयीं हेंच वाटे. अत्यंत विचार- 
पूर्वक केलेल्या आपल्या एका भाषणांत त्यांनीं रानड्यांचा 
संदेश- त्यांच्या जीवन कार्याचा हेतु- पुढील ज्ब्दांत 
सांगितला आहे. त्याच शब्दांनी या पुस्तकाचा उप- 
संहार करणें योग्य होईल :- 

“ त्यांच्या जीवनाचा संदेश आपण, विशेषतः 
तरुण पिढीने, पवित्र आणि बंधनकारक मानला 
पाहिजे. मनुष्यमात्रांत अधिकाधिक समता नांदावी; 
आणि प्रत्येक मनुष्याची मनुष्य या नात्यानें कांहीं 
योग्यता आहे हें ओळखले जावें या दोन तत्त्वां- 
करितां रानडें जन्मभर झटले. वातावरण अधून- 
मधून कितीहि निराक्लाजनक झालें तरी या दोन 
तत्त्वांचा विजय अखेरीला होणार हें निडचित. तो 
विजय लवकर व्हावा म्हणून आपल्यास प्रयत्न 
करतां येईल. ' स्वदेश्ञाकरितां स्वार्थत्याग आणि 
कार्य करीत रहा ? हाच संदेश रानड्यांनीं आप- 
ल्यास दिला आहे.” 


(गोखल्यांचीं भाषणें- पृ. ७८४) 


ज्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


”* ५ 
र 
$ 3 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे यांची राष्टोद्वाराची योजना * 


लेखक : प्रो. द. गो. कर्वे, अम्‌. अ. 


माधवरावजी तर गेलेच, पण त्यांनी घालून दिलेलें 
उदाहरण डोळांपुढे ठेवून सर्वजण जर यथाशक्ति देश- 
कार्याकरिता झटण्याचा प्रयत्न करतील, तर आपल्या 
सर्वांस जी गोष्ट हवी आहे ती प्राप्त झाल्याखेरीज 
कधीहि राहणार नाही. - लोकमान्य टिळक 
सवेव्यापी कार्यकतृत्वाचें मूळ 

लोकमान्य टिळकांनी ज्यांचा ' सववज्ञ: स हि माधव:' 
ह्या अुक्‍तीने गौरव केला, € औडवरी प्रेरणेप्रमाणें ते कार्य 
करीत ' असें ज्यांच्याबद्दल रा. ब. गणेश व्यंकटेश जोशी 
ह्यांनी म्हटलें आणि ' अडखळत चालणार्‍या मतुष्य- 
समाजाचें मार्गदर्शन करण्याकरिता अधूनमधून जन्मास 
येणाऱ्या अवतारी पुरुषांत त्यांची गणना केली पाहिजे ', 
अशी ज्यांबद्दल नामदार गोखले यांनी ग्वाही दिली, त्या 
रावड्यांच्या कामगिरीचे सर्वांच्या डोळ्यांत चटकन्‌ 
भरणारे स्वरूप म्हणजे ती शब्दशः ' सर्वव्यापी ' होती 
हें होय. न्यायमूति रानड्यांसंवंधी लोकमान्य टिळकांनी 
लिहिलेल्या सुप्रसिद्ध मृत्यूलेखांत ह्या सर्वव्यापी कार्य- 
कर्तत्वाचें मळ कश्यांत होतें तें स्पष्टपणे सांगण्यांत आल 
आहे, ह्या लेखांत रावड्यांविषयी लिहितांना लो. टिळक 
म्हणतात, “ धर्मव्यवस्था, समाजसुधारणा, अुद्योगधंदे, 
शिक्षण, राजकीय व्यवस्था वगैरे बावतींत आम्ही मागे 
आहों व या सर्व गोष्टींत सुव्रारणा री 
भितर सुधारलेल्या राष्ट्रांची आपर्णास बरोबरी र्‌तां 
यावयाची नाडी असा त्यांचा पक्का ग्रह झालेला होता ! 

रानडे ह्यांस सुध्रारक पक्षाचे अग्रणी प असत 
तें खरोखर ह्या व्यापक अर्थानेच होय. विधवाविवाह, 
स्त्री-शिक्षण, अस्पृ्यतानिवारण, प्रौढ-विवाह इत्यादि 
बावतींत त्यांच्या नेतृत्वाखाली जी चळवळ झाली तीस 
सामाजिक सुधारणेची चळवळ असें म्हणण्याचा प्रघात 
आहे. आणि सामान्य अर्थाने तो योग्यहि आहे. परंतु 
ज्या सामाजिक सुधारणेची रातडे यांस तळमळ लागली 
होती, किंबहुना जी घडवून आणणें हें आपणांस औः्वराने 
नेमून दिलेलें जीवनकार्य आहे असा त्यांचा विश्वास 
$ [न्यायमूर्ती रातड्यांच्या 
“सह्याद्रि ' मासिकाने जानेवारी १९ 


होता, ती समाजसुधारणा त्यापेक्षा पुककळच अधिक 
व्यापक्र होती. व्यक्तिश: नागरिक व सामुदायिक रीत्या 
सर्व राष्ट्र यांच्या गुणोत्कर्षास पुणे वाव मिळावा अशी 
त्यांची मनीषा होती. हिंदुस्थानांतील लोकांस असें 
स्वातंत्र्य व वैभव प्राप्त करून घेतां आलें, तर त्यांस 
आपल्या स्वतःचा व त्याबरोबरच सर्व अगाचा आुद्धार 
करण्याचें पुण्य लाभेल अशी त्यांची खात्री होती. 


रानड्यांचा विदवास 

परदास्य व दारिद्रय ह्यांत खितपत पडलेल्या 
राष्ट्रांतील एका नेत्याचें ध्येय व धोरण हीं एवढी अुन्नत 
असावीं ह्याचें सक्ृदृर्शनीं कोणासहि आश्‍चर्य वाटेल. परंतु 
रानड्यांनी. हिंदुस्थानाच्या अितिहासावरून हें सार 
काढलें होतें. जागतिक संस्कृतीचे माहेरघर बनण्यास 
व विश्‍वधम॑ स्थापत करून त्याचा अितर राष्ट्रांत 
प्रसार करण्यास हिंदी लोकच लायक आहेत असें त्यांस 
वाटे. व्यक्ति व समाज, स्वार्थ व परमाथ, स्वधर्म 
व सहिष्णुता, हिसा व अहिसा - अित्यादि दृंद्वांपैकी 
कोणत्याहि एकाची आत्यंतिक अुपासना न करतां, 
जीवनांतील सर्वे आवश्यक गोष्टींस प्रमाणशीर महत्त्व 
देण्याची कला हिंदी आर्य लोकांस जेवढी साधली होती, 
तेवढी ती नितरांस क्वचितच साधली असेल. 

अितर देशांशीं तुलना व केली तर येथील भितिहास 
अधिक शांततामय अव्याहतपणे चालू असलेला दिसतो. 
जागतिक संस्कृति व विशवधर्म ह्यांच्या वाढीस शांततेचे 
साम्राज्य साहाय्यक व्हावें हें साहजिकच होतें. देशाच्या 
भूत, वर्तमान व भविष्य ह्या तिन्ही कालांबद्दल 
रानड्यांची दृष्टि अशी विधायक, आह्यामय व पूज्य- 
भावनेची असल्याने त्यांच्या सर्वे कार्यास अकसुत्रीपणा 
व भरदारपणा लाभला. हिंदुस्थान स्वतंत्र व्हावा, संपन्न' 
व्हावा, व जगांतील भितर मोठमोठ्या राष्ट्रांच्या 
वरोबरीने मानवी सुधारणेच्या प्रगतीस त्याला हातभार 
लावतां यावा, हीच आपणा सर्वांस हवी असणारी गोष्ट 
होय. व रावडे यांच्या अुदाहरणांचें प्रत्येकाने यथाशक्ति 


जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने केसरी-मराठा संस्थेतर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या 
४२ मध्ये ' सह्याद्रि रानडे विशेषांक ' प्रसिद्ध केला. प्रस्तुत लेख केसरी- 


मराठा ट्स्ट यांच्या सौजन्याने येथे पुनर्मुद्रित करीत भाहोत. - संपादक ] 


न, भा. २५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सेंगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१९्ड 


पालन केल्याने “ती प्राप्त झाल्याखेरीज कधीहि 
राहणांर नाही ', असा लोकमान्य टिळकांचा विश्‍वास 
होता. बौद्धिक व अतिहासिक पायावर अुभारलेल्या 
सर्वांगीण व व्यवहारनिष्ठ अश्या कोणत्या योजनेचें 
रानड्यांनी आुदाहरण घालून दिले हें प्रस्तुत लेखांत 
थोडक्यांत सांगावयाचें आहे. रानड्यांचें व अंशत: 


लोकमान्य टिळकांचेंहि, विशिष्ट तत्त्वज्ञान ह्या योजनेंत 
प्रतीत होतें 


धर्माला पहिलें स्थान 

रानड्यांच्या कार्यक्रमांत धर्माला पहिलें स्थान 
दिलें पाहिजे. सांप्रदायिक रीत्या विश्‍वासाहे मानलीं 
जाणारीं तत्त्वें अगर आचारपद्धति ह्यांचा राष्ट्रीय 
प्रगतीक्षी प्रत्यक्ष संबंध फार थोडा असतो. निरनिराळचा 
काळीं व स्थळीं लोकांच्या आध्यात्मिक व नैतिक 
गरजा भागविण्यास औवर-प्रेरित महात्म्यांनी अनेक 
जीवततत्त्वे, व॒ नीतिविचार आणि धामिक आचार 
सांगितलेले असतात. सर्वसामान्य सामाजिक गरजा 
भागविण्यास हे सर्व धर्मपंथ साहाय्यभूत होणारे 
असल्याने ज्या त्या समाजाने आपापल्या धर्माचें पालन 
करणें योग्य आहे, असें रानडे यांचें मत होतें. परंतु 
सर्व धर्मीयांस सारखेच लागू असणारे व राष्ट्राच्या 
सर्वांगीण भुन्भततीस आवश्यक असणारे धर्मविषयक दोन 
विचार सर्व जनतेच्या मनावर ठसणें 
वाटे. जगांतील व्यवहारांचे, किंबहुना 
व्यापारांचे, नियमन अका सर्वव्यापी :| 
असतें, व ही शक्ति आपल्यामधील चांगुलपणाच्या 
अंशास पोषक असते असा त्यांचा दृढ विश्‍वास होता. 
चांगुलपणाचें व्यावहारिक फळ अेखादे वेळेस न मिळालें 
तरीहि चांगलेपणाच्या वृद्धीसाठी आपण आटोकाट 
खटपट केली ही भावना अत्यंत सुखप्रद 
असते. सारासार विचार करून व सत्या 
ह्या विश्‍वासानें आपलें नियुक्‍त कार्य क 
निदान सत्य व सद्गुण ह्यांबद्दल तरी 
बुद्धि असणें जरूर आहे. 

जीवनाचा हेतु आपल्यामधील भलेपणाचा, म्हणजे 
दैवी, अंश वाढविणे हा आहे. स्वातंत्र्य हवें तें 
वाढविण्यास संधि मिळावी उ 
आत्मविकासास साधने हवीत म 
ती आत्मोत्कर्षाचा मार्ग स 
म्हणूनच होय. जगाचे नैति 
नेतिक विकास ह्यांवर 


त्यांस आगत्याचें 
नेकंदर सृष्टि- 
क्त्यनुसार होत 


व शांतिदायक 
चा जय होणार 
रीत राहाण्यास, 
दृढ आस्तिक्य- 


हा अंश 
दृणून, समृद्धि हवी ती 


हेड श्रद्धा बसल्याने प्रत्येक 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


व्यक्तीच्या मनांत स्वाभिमानाची, आशेची आणि 
कतेब्यतत्परतेची जी भावना उत्पन्न होते तीसहि 
रानड्यांच्या मतें राष्ट्रोद्वाराच्या दृष्टीने फार महत्त्व 
होतें. धर्म ह्या शब्दाचा सांप्रदायिक वा पारमाथिक 
अर्थ सोडून त्याचा नैतिक व व्यावहारिक अर्थ घेतला 
तर औदवर-कार्यास स्वतःस समर्पण करून घेण्याच्या 
अुत्कट कतंव्यवुद्धीस धामिक बल असें म्हणणें गैरवाजवी 
होणार नाही. अका अर्थाने ओडइवराच्या अस्तित्वाबद्दल 
शंका असणार्‍या लोकांतहि समित कर्तव्यनिष्ठेचें 
हे धमबळ असूं शकतें. सत्य व सद्गुण ह्यांच्याबद्दल 
परमोच्च आदर व आपापल्यापुरतें त्यांच्या प्रगती- 
प्रीत्यर्थ पुर्ण कर्तव्यपपालन करण्याची तयारी ह्या दोन 
गोष्टी आुद्योन्मुख राष्ट्रांतील प्रत्येक नाग रिकाने आत्म- 
सात करून अंमलांत आणल्या पाहिजेत असें रानडे 
यांचें मत होतें. 
हिंदी संस्कृतीचे महत्त्व' 

प्राचीन आर्यावर्त, अतिहासिक कालांतील अथेन्स 
अित्यादी ग्रीक राष्ट्रे किवा आधुनिक रशिया- ह्या 
स्थळ, काळ व परंपरा ह्या तोनहि बाबतीत भिन्न 
असणाऱ्या देश्यांचें अुदाहूरण पाहिल्यास अखाद्या विशिष्ट 
संस्कृतीवहृळ अत्युत्कट आदरभाव व ती सत्यसृष्टींत 
अनुभवास यावी ह्याकरिता हवी ती खटपट व स्वार्थ- 
त्याग करण्याची तयारी असल्याखेरीज कोणत्याहि 
लोकांत जोम, अक्‍्य व कतृंत्व ह्यांचा प्रादुर्भाव होत 
नाही हें स्पष्ट दिसून येओल. रानड्यांच्या राष्ट्रोद्धाराच्या 
योजनेंत त्या मूल्भूत गोष्टीस योग्य महत्त्व दिलेलें 
आढळतें. हिंदी संस्कृतीची थोरवी व तिचा आपणांस 
आणि अतरांस पुण अनुभव घेतां यावा ह्याकरिता 
पडेल तो स्वार्थत्याग करण्याची तयारी ह्यांबद्दल प्रत्येक 
हिंदी नागरिकाच्या मनात अनुकूलतेची आणि पुज्यतेची 
भावना अुत्पन्न करणें हें अितर कोणत्याहि साधनांपेक्षा 
राष्ट्रोद्वाराच्या दृष्टीने अधिक निकडीचें नाहे असें 
रानड्यांस वाटे. 

रानड्यांच्या काळीं पर 
परकोय धमंप्रचारकांचा ये 
सरकारचें प्रत्यक्ष प्रोत्साहून 
प्रसाराच्या 


कीय राजसत्तेवरोवरच 
थे बडेजाव वाढत होता. 
मिशनऱ्यांस त्यांच्या धर्म- 
कार्यास मिळण्यासारषे नव्हतें. परंतु 
मिशनर्‍्यांचें धोरण सामाजिक अपयुक्‍ततेच्या संस्था 
स्थापून त्यांद्रारा आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याचें 
असल्याने, अशा संस्थांस जी सरकारी मान्यता लाभे 


ह्याचा लोकांवर परिणाप् झाल्याविना राहात तसे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे यांची राष्ट्रोद्धाराची योजना 


रानडे यांनी अितर सर्वे धर्मांप्रमाणें स्त्रिस्ती धर्माचाहि 
सखोल अभ्यास केला होता, व दया, समता, वंधुभाव, 
नग्नता अित्यादि त्यांतील अनेक बाबी त्यांस मान्यहि 
होत्या. परंतु तेवढ्यावरून तात्त्विक अगर व्यावहारिक 
दृष्ट्या तो धर्म निरपवाद अथवा हिंदु धर्माहून श्रेष्ठ 
आहे असें त्यांस वाटत नव्हतें. किंबहुना शुद्ध स्वरूपांत 
हिंदु धर्म नितर सर्व धर्मापेक्षा श्रेष्ठ ठरण्यासारखा आहे 
अश्ली त्यांची खात्री होती. हिंदु धर्माचें पुनः परीक्षण 
करून नव्या कालास साजेल अश्या तर्‍हेचा त्यांत बदल 
करणें आव्यक आहे असें मात्र त्यांस वाटे. अकेश्‍वर- 
निष्ठा, समता, सामुदायिक प्राथना, प्रवृत्तिपर शिकवण, 
अित्यादि अनेक बाबतींत ही सुधारणा होणें जरूर आहे 
असें त्यांस वाटे. वेदकालीन हिंदुधर्मांत ह्या सर्व गोष्टींचा 
पुष्कळसा अंतर्भाव झालेला आढळतो. रानड्यांच्या 
धामिक सुव्रारणेंत पोराणिक कालांतील रूढि बदलून 
वेदकालीन आचार-विचारांचा कांही भाग पुन: अमलांत 
आणणें जरूर आहे असें प्रतिपादण्यांत येओ. 
मिशनर्‍्यांच्या बंडाला शह 

परकी स्त्रिश्वी धर्माच्या तात्त्विक व व्यावहारिक 
हल्ल्यावर रानड्यांसारख्या विठ्ठान, सव्यसाची व वजन- 
दार पुढार्‍्याने असा पद्धतशीर प्रतिहल्ला चढविल्यानेच 
मिशनऱ्यांचें बंड मोडलें. सुशिक्षित हिंदूंस स्वत:च्या 
धर्माची योग्य शिकवण देअून त्याचें विश्‍वमय व 
सर्वोच्च स्वरूप स्पष्ट करण्याकरिताच रानडे ह्यांनी 
प्राथनासमाजाची खटपट केली. प्राथंनासमाजाचीं 
आध्यात्मिक तत्त्वे जरी केवळ थोड्या सुशिक्षितांसच 
समजण्यासारखीं होतीं, तरी त्याचें व्यावहारिक स्वरूप 
भागवत धर्माशी जुळतें असल्याने स्त्रत: रानडे व त्यांचे 
अनेक सहकारी वारकरी समाजाशीं बंधुत्वाने वागत. 
शास्त्रे, कला, संघटना अित्यादि त्रावतींत झालेल्या नव्या 
प्रगतीचा आढावा घेअून आपले आचारविचार पद्धत- 
झीरपणें बदलणें ही हिंदु धर्माची जुनी परंपरा आहे. ती 
रानडे यांनी आपल्या काळीं अव्याहत चालविली व 
निडान महाराष्ट्रांत तरी धामिक वावतींत हिंदुसमाज 
अखंड राखिला. परधर्मांत गेलेल्या हिंदूंस पावन करून 
घेणें व समाजांतील सर्व व्य़क्‍तींस बौद्धिक स्वातंत्र्य व 
सामाजिक समता ह्यांचा लाभ करून देणें ह्या गोष्टींचा 
त्यांनी जोराने पुरस्कार केळेला आढळतो. 
कार्यप्रवण आदेश 

स्वदेश व स्वधर्म ह्यांच्या अभिमानाबरोबरच 


अनुक्रमणिका 


१९५ 


त्यांच्यांत योग्य ती सुधारणा करून त्यांच्या अुत्कर्षाकरिता 
झटण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकावर येअन पडते. 
हृदी लोकांत सामान्यत: पारंपरिक व्यवस्थेस चिकटून 
राहण्याची सवय दृढमूल असते, परंतु रूढ आचार- 
विचारांचें बौद्धिक शोधन करण्याची व त्यांस अनुसरून 
प्रगती प्रीत्यथे ज्ञटण्याची त्यांच्यांतील फारच थोड्यांची 
तयारी असते. रानड्यांनी महाराष्ट्रांत व अितरत्र नवी 
कल्पना व नवी प्रथा पाडली ती तीच; ज्याने त्याने 
आपापल्या वृद्धीप्रमाणें परिस्थितीचा विचार करून 
तिच्यांत आपल्या कल्पनेप्रमाणे सुधारणा करण्यास 
झटणें आवश्यक आहे असें ते अकसारखे प्रतिपादीत. 
त्यांच्या भाषणाचा अगर लेखाचा तात्कालिक विषय 
कोणताहि असो, ह्या कायंश्रवण आदेशाचा त्यांत 
हटकून अंतर्भाव व्हावयाचाच. शोधनात्मक अगर संघ- 
टनात्मक कार्य यशस्वी करावयाचें म्हणजे तें । समान- 
धर्मीयांशीं ' सहकार्यानेंच करावें लागतें. चौकसपणा, 
विवेचक दृष्टि आणि सहकार्याने काम करण्याची होस 
ह्या गोष्टी रानड्यांच्यापूवी महाराष्ट्रांत अगदीच 
नव्हत्या असें नाही. परंतु त्यांच्या अुदाहरणाने त्या 
वाढीस लागल्या. पुर्वाभिमानाबरोबरच वर्तमानकालीन 
कार्याची जवाबदारी आपणांवर पडते हें त्यांच्या 
श्रिकवणुकीमुळेच सर्वांस कळून आलें. नुसता पुर्वजांचा 
अभिमान म्हणजे मुदतीबाहेर गेलेले कजरोखे होत, ते 
पुन: पुन: स्वीकृतीने खरे करून न घेतले तर सवच 
व्यवहार संपुष्टांत येओल असें ते म्हणत. त्यांच्या 
ह्या अक्तींतील मर्म जाणून कार्य करीत असणें हें 
राष्ट्रोद्वारास अत्यंत आवश्‍यक आहे. 
* बिधिघटने'चा भावार्थ 

जगांतील सर्वे व्यवहार विधिघटनेनुसार होतात 
असा रानड्यांचा विठवास असल्याने हिंदुस्थान व 
भिग्लंड ह्यांमध्ये अ॒त्पन्न झालेलें साहचर्य हें औद्वरी 
संकेतानुसार झालेलें आाहे असें त्यांनी म्हणावें ह्यांत 
आडइचये नव्हतें. परंतु त्यांच्या ह्या मताचा अन्वयार्थ 
मात्र त्यांच्या अेकंदर मतप्रणालीवरून व कायंपद्धती- 
वरूनच लावला पाहिजे. हिंदुस्थानांत अिग्लंडचें राज्य 
स्थापन झालें हा येथील लोकांस मोठा वर मिळाला 
अगर औद्धवरी देणगी प्राप्त झाली, आता ह्यापुढे 
राज्यकर्ते सांगतील त्याप्रमाणे वागण्यापळीकडे कांही 
शिल्लक अुरलें नाही, असा त्यांच्या म्हणण्याचा भावाथे 
नव्ह्ता. अुलट, अिग्रज लोकांनी आपणांस आपल्या ज्या 
गुणाभावांमुळे जिकलें त्या अुणीवा दूर करून कालचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


“5 


2९९ 
ह. 


पराभव आज नाही तर निदानं अुद्या-परवा तरी 
आपल्या अुत्कर्षास व सुस्थितीस साहाय्यक करून 
घ्यावा असा त्यांचा अपदेश होता. अनेक मार्गांनी 
त्यांचे जे अद्योग चालत ते ह्याच धोरणानुसार होत. 
अिग्रज सर्वस्वी गुणसंपन्न आहेत, किंवा आपण सवेस्वी 
नादान आहोंत अशी विकृत मनोभावना त्यांच्यांत 
नव्हती. त्यांच्यांत दुरभिमान किंवा हेप हे दोष 
नव्हते, तरी स्वाभिमान पुर्णपणें वास करीत होता. 
आत्मविश्वासाने, आझ्यायुक्त मनाने, ध्येयपूर्ण भावनेने 
आत्मविकासाची मिळेळ ती संधि हातची सोडूं नये, 
हीच त्यांची शिकवण. कोणत्याहि राष्ट्रधुरीणाची 
अश्लीच शिकवण असणार. 

भिग्रजी अमलाचा काळ सोडून दिला व त्याच्या 
भाधीची मुसलमानी रियासत घेतली तरी रानडे यांनी 
अशाच निविकार व विधायक दृष्टीने त्याकडे पाहिलेले 
आढळेल. हिंदुत्वाचा अभिमान आणि मराठ्यांचे क्षात्र- 
तेज रानडे यांच्या रोमरंध्रीं मुरलेले होते, हें त्यांचे 
ल्न्ख काळजीपूर्वक वाचल्यास कोणासहि दिसून येणार 
आहे. मुसल्मानी सत्तेस सबंध महाराष्ट्राने केलेला 
राष्ट्रीय विरोध हा स्वातंत्र्य-युद्धांच्या ञितिहासांत 
अजरामर होण्यासारखा आहे हें रानडे यांनी जेवढ्या 
प्रकट व अधिकारी तर्‍हेने चित्रित केलें आहे, तितकें 
अजून तरी दुसर्‍या कोणी केलेलें नाही. असें असूनहि 
जे मुसलमान हिंदुस्थानांत स्थायिक झाळे किवा येथील 
ज्या रहिवाइ्यांनी मुसलमानी धर्म स्वीकारला त्यांबद्दल 
राष्ट्रीय दृष्ट्या रानड्यांची भावना सहकार्याची व 
मित्रत्वाची होती. निरनिराळया मुसलमानी रियासतींचा 
भितिहास पाहिला तर त्यांनी हिंदुस्थानाच्या वाढींत 
दोनतीन तऱ्हांनी भर घातलेली दिसते. लहान क्षेत्रा- 
अवजी राजकीय व आधिक दृष्ट्या विस्तृत क्षेत्रांचे 
घटक वनणें ही विकासात्मक क्रिया भरतखंडाच्या 
अकीकरणास आवश्यक होती. मुसलमानी रियासतींत 
ह्या दृष्टीने बरीच प्रगति झाली अवढेच नव्हे, तर 
राज्यकारभाराची प्रादेशिक संघटनाही अधिक पद्धत- 
शीरपणें सुरू झाली. अनेक कला, शास्त्रे, काव्येतिहास 
अित्यादि बाबतींत हि परस्परसाहचर्याने हिंदूंचा मुसल- 
सानांकडून व मुसलमानांचा ह्दिं 


ी दूकडून फायदा झाला. 
मुसलमानांची धामिक अेकनिष्ठता व कडवेपणा थोडा- 


फार हिंदूंनी कुचळलळा तर हिंदूंमधीळ सहिष्णवतति व 
व्यापक दृष्टि ह्यांचा मुसलमानोवर परिणाम झाला. 
क्रिंबहुना देशाच्या अनेक भागांत हिंदु व अिस्लामी 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुळे-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३२ 


संस्कृतीचें मिश्रण सुरूहि झालें होतें. धमंपंथ व आचार- 
विचार ह्यांस राष्ट्रवादास व प्रगतीस पोषक असें 
वळण लागत होतें. झिग्रजांस मराठे, मुसलमान व शीख 
ह्यांच्यापैकी अनेक राज्यकर्त्यांनी अवढा विरोध केला 
तोहि हिंदु-मुसळमानांच्या परस्परसाहचर्याते झालेल्या 
प्रगतीखेरीज करतां आला नसतां असें रानडे यांचें 
स्पष्ट मत होतें. 
भिग्रजी ब सुसलमाती रियासत 

हिंदुस्थानाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अरिग्रजी रियासत 
अका अर्थाने अधिक अपकारक, तर दुसर्‍या दृष्टीने 
अधिक हानिकारक आहे, हें रानड्यांनी अचूक हेरले 
होतें. मुसलमान जेते मूळचे परदेशी असले, तरी त्यांनी 
येथेच वस्ति केल्याने ते शेवटी अेतहेशीयच बनले. 
अिग्रजी राज्य मुळांत व पुढे परकीच रा हिलें. त्यांतल्या 
त्यांत सर्व सत्ता आपल्या देशवांधवांच्या हातांत ठेवून, 
व्यापारद्वारा हिंदुस्थानाची संपत्ति शोषण करण्याचे जें 


धोरण अिग्रजांनी स्वीकारले तें आपल्या देशास विनाशक 


आहे हें रानडे यांनी ताडले. ह्या बावतींत आंग्लाओऔपेक्षा 
मोंगळाओऔ वरी असें वाटण्यासारखीच परिस्थिति होती. 

परंतु दुसर्‍या महत्त्वाच्या वावतींत अिग्रजांच्या साह- 
चर्याने आपणांस अनेक फायदे होण्यासारखे आहेत, हें 
रानडे यांनी लवकर ओळखले. भिग्रजांचे बळ त्यांच्या 
देशाभिमानांत, अवयभावनेंत, अ॒द्योगप्रियतेंत, शास्त्रीय 
ज्ञानांत व प्रभावी संघटनेंत आहेहें जाणून त्या त्या दिशेने 
आपण कार्यास लागून प्रगति घडवून आणली पाहिजे. 
लहानसहान वैयवितक अगर सापुदायिक निष्ठेहून अच्च 
दर्जाची अकराष्ट्रीयत्वाची भावना सर्वे हिदवासियांच्या 
मनांत अुत्पन्न होणें, आपल्या स्वातंत्र्यास व प्रगतीस 
अत्यंत आवश्‍यक आहे. मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय 
अक्‍्य व राष्ट्राभिमान अत्पन्न झाल्याखेरीज येथे कोण- 
तीच टिकाअु स्वरूपाची प्रगति होअ्‌ं शकणार नाही, 
हें रानडे जाणून होते. ह्या म्हणण्याचा अथे असा नव्हे 
की, रानड्यांस आपल्या राष्ट्राचे आपण निराळे 
कणगुधे करून जगाहून अलग राहूं, ही गोष्ट शक्‍य अगर 
भिष्ट वाटत होती. अलट, सर्वे जगाची व मानवजातीची 
प्रगति होण्यास, हिंदुस्थानांत स्वतंत्रता व गुणविकास 
ह्यांचे अधिष्ठान झालें पाहिजे, असेंच त्यांस वाटे. 
राष्ट्रीयत्वाच्या सबवीवर व्यक्तिस्वातंत्र्यास पायाखाली 
चिरडणें ही गोष्ट जेवढी अन्यायाची तेवढीच आंतर- 
राष्ट्रीयत्वाची ओरड करून राष्ट्रीय हितास हरताळ 


हे 22 हहे अश्ली, रातडे, 


फासणें हें अस्यायाचें व अट्रद पक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे यांची राष्ट्रोद्धाराची योजना 


यांची खात्री होती. 
शिक्षणविषयक खटपट 

अिग्रजांचा अंमल हा शास्त्र व भुद्योगधंदे ह्यांच्या 
वाढीने अुत्पन्न झालेल्या आथिक व लष्करी सामर्थ्यावर 
अवलंबून असल्याने, ह्या दोन्ही बाबतींत आपली प्रगति 
घडवून आणणेंहि आगत्याचें आहे, हें रातडे यांस कळून 
चुकले होते. येथील शिक्षणक्रमांत आधुनिक वाड्मयीन 
विषयांवरोबरच शास्त्रें व कला ह्यांचा अंतर्भाव केला 
पाहिजे अश्या दिद्ोने रानडे यांनी पुष्कळ खटपट केली. 
डेक्कन अज्युकेशन सोसायटीसारख्या भाधुनिक ज्ञानाच्या 
प्रसारा्थ स्थापन झालेल्या संस्थांस तर त्यांनी प्रोत्साहन 
दिलेंच; परंतु त्याच्याबरोबर सरकाराचीहि ह्याबद्दलची 
जबाबदारी त्यांनी वारंवार राज्यकर्त्यांच्या निदर्शनास 


आणली. किंबहुना रानडे यांस अका बाजूला आपले 
लोक व दुसर्‍या बाजूला परकी सरकार ह्या दोहोंच्याहि 
श्िक्षणाचें काम करावें लागलें. हातुन कृति कशीहि 
होवो, भिग्रज सरकाराचें प्रकट धोरण हिंदुस्थानाचें राज्य 
हिंदी लोकांच्या हितार्थ चालविण्याचें होतें. ह्या घोषणेचा 
फायदा घेअन रानडे सरकारावर शिक्षण, अुद्योगधंदे, 
जवावदार राज्यसंस्था अित्यादि वावतींतलें अुदार व 
प्रगततिपर धोरण लादण्याची खटपट करीत होते. 

असें करतांना केवळ सरकाराच्या तोंडचा शब्द 
गेळा आहे, त्याचा पुरेपूर फायदा घ्यावा ओवढेंच 
रानड्यांचें धोरण होतें असें नाही. अंकित देश्याच्या 
अकांगी पिळवणुकीचें धोरण दोनहि देशांस व पर्यायाने 
सर्व मानवी प्रगतीस विघातक असतें, अशी त्यांची पक्की 
खात्री झालेली होती. अंकित प्रदेश कयात द्र्व्री 
व निर्वळ होत राहील, तर सत्ताधारी राष्ट्रासहि शेवटीं 
प्रगतीस मुकावे लागेल; भुलट ज्या राष्ट्राच्या वरेवाओ- 
टाची जबाबदारी आज आपणावर पडली, तिचा रो 
निर्वाह करून, तेथील लोकांस स्वावलंबनाच्या आ। ण 
प्रगतीच्या मार्गावर आणून सोडलें, तर बरोबरीच्या 
सहकार्याचा दोघांसहि चांगळा फायदा होओल. हिंदु- 
स्थानांत आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रसार करण्या- 
पुरतेंच नव्हे, तर अ॒द्योगधंद्यांच्या वाढीसहि झिग्रज 
सरकाराने सक्रिय साहाय्य करावें, अशी रानड्यांची 
निकडीची मागणी होती. 

* डेक्कन अज्युकेशन सोसायटी 'सारख्या खासगी 
शिक्षणसंस्थांचा पुरस्कार करीत असतांहि सरकाराने 
आपलें अुच्च शिक्षणामधून अंग काढून घेअूं नय, भुलट 
जास्त मोठ्या प्रमाणावर शास्त्रीय शिक्षण देण्यास पुढे 


अनुक्रमणिका 


१९७ 


यावें अशीं त्यांची खटपट असें. भेक तर आधुनिक 
शिक्षण अेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देणें जरूर होतें की, 
निवळ खासगी प्रयत्नांनी हा प्रश्‍न सुटण्यासारखा 
नव्हता. निदान रानडे यांच्या काळीं तरी सरकाराने 
शिक्षणांतुन अंग काढून घेणें म्हणजे अक लोकांस 
अज्ञानांत ठेवण्यास तयार होणें, किंवा मिशनऱर्‍्यांच्या 
शाळा-कॉलेजांकडे त्यांस लोटणें असाच अर्थ निघत 
होता. शिक्षण ही गोष्ट राष्ट्रीय संस्कृतीस ओवढी 
आवड्यक आहे को, तिचा सर्वसामान्य प्रसार सरकारा- 
कडूनच व्हावयास पाहिजे. सरकार परकी आहे, त्यांचें 
लोकशिक्षणाकडे दुलंक्ष आहे, अश्या परिस्थितींत 
तात्पुरता आपाय म्हणून खासगी शिक्षणसंस्थांचा 
पुरस्कार करणें योग्य आहे. अितरहि दृष्टींनी कांही 
प्रमाणांत खासगी शिक्षणसंस्था चालू राहणें आवश्‍यक 
आहे. परंतु सरकारावरील जबाबदारी त्यामुळे कमी 
होत नाही, अशी रानड्यांची यथार्थ दृष्टि होती. 
अद्योगधंद्यांबद्दल अठावणी न 

आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाच्या अभावाप्रमाणेंच 
आपल्याकडील आभुद्योगधंद्यांची मागसलेली स्थिति 
रानडे यांस शोचनीय वाटे. यांत्रिक युगाच्या पूर्वी 
आपल्याकडे चांगल्यापैकी कारागिरी होती. परंतु ती 
मुख्यत: स्थानिक गरजा भागविण्यापुरती होती. विशेषत: 
यंत्रयुग सुरू झाल्यामुळे तर हिंदी आथिक घटनेंतील 
अकांगीपणा, म्हणजे सर्व व्यवसाय देतकीवर अवलंबून 
असण्याची 'स्थितिे, अधिकच जाणवूं लागला. ह्याच 
वेळीं अिग्रजांचा अंमल येथे सुरू होऊन, त्यांच्या देशां- 
तील नव्या यांत्रिक कारखान्यांत तयार झालेला माल 
येथे स्वस्ताओने विकूं लागला. त्याच्याहि आधी अनेक 
सुष्टदुष्ट मार्गानी आपल्या मालाचा खप वाढविण्याचे 
धोरण कंपनी सरकाराने चालू ठेवलें होतें. १८५८ नंतर 
प्रत्यक्ष अिग्रज सरकाराच्या हातीं येथील राज्यकारभा- 
राचीं सूत्रें गेल्यावर हिंदी बाजार सवं ब्रिटिश व्यापार्‍्यांस 
मोकळे झाले, व सरकार, आथिक बाबतींत आपण पडूं 
भिच्छित ताही ह्या धोरणाचा आधार घेऊन, येथील 
कारागीर, धंंदेवाळे आणि व्यापारी ह्यांचें नुकसान 
स्वस्थपणें पाहत बसलें. रानड्यांच्या मतें ही फार मोठी 
चक होती. परदेशाच्या चढाओढीमुळे होणारें नुकसान 
कोणत्याहि एका व्यक्तीकडून भरून येणारें नव्हतें. 
आपली साधनसामग्री पाहून त्याप्रमाणें य आधुनिक 
पद्धतीचे कारखाने व सुव्रारलेली ज्रेती आणि व्यापार 
हौं सुरू करावयास पाहिजे होतीं. हें विधायक कार्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


हेन 


' घडून येओवर्यत परकीय चढाओढीपासुन येथील 
: भुद्योगधंद्यांचें संरक्षण करणेंहि जहर होतें. 
रानडे यांच्या ह्या भुठावणी प्रमाणे सरकार वागले 
असतें, तर हिंदी दारिद्रथाचा व वाढत्या खेडवळपणाचा 
प्रश्‍न लवकर सुटण्याच्या मार्गास लागला असता. कोण- 
तीहि सुधारणा अगर क्रांति टिकाअ्‌ व्हावयाची, तर ती 
लोकांमधील कार्यक्षमतेच्या वाढीवरच अवलंबून असणार 
हें रानडे जाणून होते. परंतु मागसलेल्या परिस्थितींतून 
गुणवृद्धीस संधि मिळावी ह्याकरिता सरकाराचें नेतृत्व 
व संरक्षण ह्यांची जरूर होती. ह्या दोन गोष्टींची पूर्ण- 
पणे अनुकूलता असल्याखेरीज कोणत्याहि राष्ट्राची 
आथिक प्रगति झालेली वा टिकलेली नाही. 
नेसगिक व न्याय्य मागणी 


व्यक्तिनिष्ठ कारखानदारीपेक्षा रानड्यांस समाज- 
निष्ठ कारखानदारी अधिक पसंत होती. त्याचे पहिलें 
कारण वर दशंविल्याप्रमाणें होतें. मागसलेल्या देशांत 
कमींत कमी काळांत व कमींत कमी खर्चाने कारखान- 
दारी किंवा मोठ्या प्रमाणावरील शास्त्रीय शेती सुरू 
करावयाची, तर ती सामुदायिक रीत्या करणेच योग्य 
ठरतें. औद्योगीकरणाची योजना सरकारद्वारा अमलांत 
आणण्याची खटपट करण्यांत रानडे यांचा दुसराहि हेतु 
होता. झुत्पादनाचें अगर धंद्याचे प्रमाण लहान असणें 
श्रेयस्कर होतें, तेव्हा सर्व आथिक व्यवहार खासगी 
कराराच्या पद्धतीने होणें योग्य होतें. परंतु भांडवल- 
शाहीची आथिक पद्धति किफायतशीर ठरु लागल्याने 
धंद्यांचे खासगी स्वरूप जाखून त्यांस सहजच सामुदायिक 
स्वरूप प्राप्त होतें. ह्या गोष्टीकडे दुलंक्ष करून भांडवल- 
झाहीची जोड खासगी धंद्यांशीं लाअून देणें म्हणजे 
जाणूनबुजून विषमता, भुधळपट्टी व वर्गकल्ह ह्यांस 
भुत्तेजन देण्यासारखे आहे. नेसगिक व न्याय्य कारणांनी 
भुत्पक्न होणारी विषमता कोणत्याहि समाजांत 
राहणारच; तसेच सामाजिक घटना व सरकारी 
धोरण ह्यांत कितीहि बदल केला, तरी निसर्ग व मनुष्य- 
बल ह्यांच्या बाबतींत प्रत्येक राष्ट्राजबळ जी भाथिक 
साधनें असतात त्यांहन अधिक सुबत्ता त्यांस लाभणे 
शक्‍य नसतें. ह्या दोनहि गोष्टी रानडे यांस पुर्ण मान्य 
होत्या, तरीहि हिंदुस्थानाचें दारिद्रथ दुर करण्याचा व 
निरपवादपणें आपलें औद्योगीकरण घडवून आणण्याचा 
मार्ग म्हणजे सरकाराच्या किवा समाजसंस्थेच्या माफत 
घडवून आणलेली औद्योगिक क्रांति हाच होय, अक्ली 
त्यांची ठाम समंजूत होती. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


हिंदुस्थान सरकाराला हिंदुस्थानाच्या हितावद्दूळ 
अवढी आंच नव्हती म्हणून असो, किंवा आथिक बावतींत 
तटस्थतेचें धोरण स्वीकारणें योग्य आहे असें त्यांस वाटत 
होतें म्हणून असो, रानड्यांची ही अत्यत नैसगिक व 
न्याय्य मागणी त्यांस मुळींच मान्य झाली नाही. स्वतः 
अद्योगधंद्यांचें नेतृत्व स्वीकारीत नसलां, तर निदान 
लोकांना आपली सुधारणा घडवून आणण्यास अुत्तेजन 
तरी द्या, अश्ली त्यांची दुसरी मागणी होती. सरकाराने 
व्याजाची हमी देअून येथे आगगाडीचे रस्ते 
बांधविळे आणि चहा व सिकोना ह्यांच्या मळेवाल्यांस 
भुत्तेजन दिलें. असें असून शोती अगर कारखानदारी ह्या 
बावतींत हिदी लोकांस मदत करण्याचें सरकाराने साफ 
नाकारले. शेती सुधारल्याखेरीज भुद्योगधंदे कायमचे 
अुजितावस्थेस येणे शक्य नाही अशी रानड्यांची खात्री 
होती. भाधुनिक ज्ञान, पद्धतशीर घटना व सामुदायिक 


नियमन ह्या सर्वांच्या साहाय्याने व्यापक स्वरूपाची 


आथिक क्रांति घडून येणें जरूर होतें. शेतकर्‍यांचे 
कर्जे, 


होतसारा, कुळांचे कायदे अित्यादि तपशीलवार 
सुधारणांचा विचार रानडे यांनी शक्‍य तोंवर वरील 
योजनेस धरूनच केलेला आढळतो. परंतु सरकाराचे 
आथिक धोरण सर्वस्वी अपेक्षेचं आहे असें ठरल्याने 
त्यांतल्या त्यांत खासगी धंदेवाल्यांस मदत व जरूर तेथें 
त्यांचें नियमन ह्यांपुरत्याच रानड्यांनी सूचना केल्या. 
जबाबदार राज्यपद्धतीचा पुरस्कार 

समाजांतील प्रत्येक व्यक्‍तीच्या अंगीं असलेल्या 
गुणांची पूर्ण वाढ होण्यास, तिला स्वातंत्र्य व जरूर 
तें सामाजिक साहाय्य असावें अशी रानड्यांची अपेक्षा 
असल्याने सनदशीर व जबाबदार राज्यपद्धतीचा त्यांनी 
पुरस्कार केलेला आढळतो. ब्रिटिश साम्राज्यांतसुद्धा 
अितरांच्या बरोबरीने नागरिकत्वाचे हक्‍क प्राप्त न 
झाल्यास हिदी लोकांची नैतिक व भौतिक वाढ खुंटेल 
असें त्यांनी जाहीर केलें होतें. अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय 
स्वातंत्र्याच्या भूमिकेवरून सर्वांशी हुकार्याने काम 
करण्यास त्यांची तयारी होती. हाच युक्तिवाद त्यांच्या 
मतें संस्थानांसहि लागू होता. प्रदेश, लोक, संस्कृति, 
नितिहास व सामुदायिक हितसंबंध ह्या सर्व बाबतींत 
ब्रिटिश व हिंदी हिंदुस्थान अकजीव आहेत. अकाहून 
दुसर्‍याची स्थिति आजहि मूलत: निराळी नाही, आणि 
दोघांचे भवितव्यहि अल्गपणें कल्पिता येणार नाही. 
ह्याकरिता संस्थानांनी सनदशीर व जबाबदार राज्य- 
पद्धतीची सुरुवात करून निदान ब्रिटिज्ल प्रांताभितपत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 


रानडे यांची राष्ट्रोद्धाराची योजना 


तरी आपल्या प्रजेस स्वावलंबनाचा व स्वातंत्र्याचा 
अनुभव घेअं द्यावा व अन्य पक्षीं ब्रिटिश हिंदुस्थानांतील 
पुढाऱ्यांनी संस्थानिकांस त्यांच्या अडचणीच्या प्रसंगी 
साहाय्य करून दोघांनी मिळून राष्ट्रीय प्रगतीचे व 
स्वातंत्र्याचे शिखर गांठावें अशी रानड्यांची योजना होती. 

रानड्यांच्या कालीं मूलभूत व सवेसामान्य गोष्टीच 
अेवढ्या दुष्प्राप्य व म्हणून अधिक महत्त्वाच्या वाटत 
कौ, निदान राजकीय सुधारणेच्या बाबतींत तरी 
तपशीलवार योजना करण्याची वेळ भाली नव्हती. 
येथील लोकांस स्वातंत्र्य व शिकवण देअून भापल्या 
पायांवर अभे राहण्यास समथ करणें न्याय्य व 
झिग्लंडाच्याहि हिताच्या दृष्टीने अिष्ट आहे ही गोष्ट 
सरकाराच्या मनावर बिबविणे, आणि आपण आपला 
मुज्ज्वल अितिहास आणि भविष्य काळांतील नियुक्‍त 
कार्य हीं ध्यानांत घेअून भेकजुटीने आणि स्वावलंबनाने 
संघटित व सर्वांगीण प्रगतीचा मार्ग आक्रमिला पाहिजे 
ही शिकवण लोकांस देणें, ह्याच दोन गोष्टी रानड्यांना 
मुख्यत्वेंकरून करावयाच्या होत्या. ह्यांचा तात्त्विक 
अहापोह करण्यांत व अनेक संस्थांच्या हारा त्याप्रीत्यथे 
कार्य करण्यांत रानड्यांचा बहुतेक काळ गेला. असें 
असूनहि येथील राज्यकारभाराच्या पद्धतीबद्दल त्यांनी 
भेक महामंत्र सांगून ठेवला होता. हिंदुस्थान हा देश 
ओवढा प्रचंड आहे व तो अितक्या विविध घटकांचा 
बनलेला आहे की, येथे अका मध्यवति केंद्रांतून सर्वे 
बाबतींत धोरण ठरविगें किवा कारभार हांकणें 
अशक्य व अनिष्ट आहे. केवळ कारभाराच्या चोख- 
पणाकडे लक्ष द्यावे, तर नागरिकांचे स्वातंत्र्य व 
नैसगिक प्रगति ह्यांस बाध येतो. संरक्षण व त्यांच्या 
अनृषंगाने अत्पन्न होणारे आथिक व कारभारविषयक 
प्रश्‍न अवढेच मध्यवति सरकारने आपल्याकडे ठेवावे. 
प्रांत व जिल्हे ह्यांस पुष्कळ अधिकार तोडून द्यावे व 
शक्‍य तेथे गांवपंचायतीचाहि अुपयोग करून घ्यावा, अशी 
त्यांची सूचना होती. प्रांत हा घटकहि मोठा असून राज्य- 
कारभार पुष्कळसा जिल्ह्यानिहाय होअूं लागल्याखेरीज, 
स्वराज्य अगर सुराज्य ह्यांचा लोकांस प्रत्यक्ष अनुभव 
येअ्‌ं शकणार नाही असें रातड्यांचें मत होतें. 
सार्वजनिक कार्यक्रम 

सार्वजनिक कायंक्रमांत विधायक व आक्रमक असे 
दोन भाग असतात. रानड्यांच्या काळीं जुनें सार्वजनिक 
जीवन नामशेष झालें होतें व नवें अगदी बाल्य़ावस्थत 


अ त्र 


अनुक्रमणिका 


१९९ 


होतें. अशा वेळीं आक्रमक कार्यक्रमास वाव फार थोडा 
होता. युक्‍तीप्रयुक्‍तीने, वादविवादाने, जेवढें साधेल तेवढें 
साधून घ्यावयाचे होतें. खरी कामगिरी होती ती आपलें 
सर्वांगीण बळ वाढवून आक्रमणाची पायाशुद्ध तयारी' 
करावयाची हीच होती. नवें राजकीय, लष्करी व 
औद्योगिक तंत्र ध्यानांत घेअून, बहुजनसमाजाला नव्या 
ज्ञानाचे व पद्धतीचे शिक्षण देणें जरूर होतें. हें शिक्षण 
देतांना कांही जुन्यांत फरक करून तर कांही भगदी' 
नवीन आचारविचार रूढ करून, चालणें जरूर होतें. 
आणि हें सर्व अकराष्ट्रीयत्वाची सामुदायिक भावना 
जोमास लागेल, प्रत्येक व्यक्‍्तीमधील गुणविकासास 
सारखी मदत होओल व व्यक्ति आणि समाज ह्यांचा 
अकत्रित जीवनाचा भुत्क्षं होओल, अशा दृष्टीने प्रगति 
घडवून करावयाचे होतें. 

अनेक जातींच्या व धर्मांच्या, आणि कमी अधिक 
प्रमाणांत प्रगति झालेल्या, जनसमृहास अकव्रितपणें 
स्वातंत्र्याचे, सुखाचें व प्रगतीचे जीवन कसें कंठितां 
येओल, हा जागतिक सुधारणेचा मुख्य प्रश्‍न आहे. 
झ्वतकानुशतकें ह्याच प्रश्‍नास निरनिराळ्या प्रकारांची 
अृत्तरें मोठमोठे साधुसंत व मुत्सद्दी देते आळे आहेत. 
आजहि जगामध्ये जो अभूतपूर्व झगडा चालू आहे, तो 
ह्याच ध्येयाप्रत नेण्याचें अभिवचन देणाऱ्या दोन राष्ट्र- 
संघांमध्ये आहे. हिंदुस्थानाच्या प्रगतीचा प्रश्‍न प्रमाणाने 
लहान वाटला, तरी मूलत: ह्या जागतिक प्रश्‍नाचाच 
तो अक भाग आहे अवढेंच नसुन, बीजरूपाने तो सर्व 
जगाचाच प्रश्‍न आहे. व्यक्‍्तिमात्रांत व्यापक स्वरूपाची 
निष्ठा जागृत करून, सहकार्याने गुणविकास करण्याचें 
अुद्दिष्ट त्याच्यापुढे प्रामुख्याने ठेवल्याखेरीज, मोठमोठ्या 
राष्ट्रांचे किवा जगाचे प्रश्‍न सुटत नाहीत. संपत्तिव 
सत्ता ह्यांच्या लालुचीमुळे होणाऱ्या वाढीस सुधारणा 
अगर प्रगति असें कधीच म्हणतां येणार नाही. समता, 
स्वातंत्र्य व गुणविकास हींच मानवजातीची योग्य ध्येये 
आहेत, असें म्हटलें पाहिजे. राजकीय स्वातंत्र्य व 
औद्योगिक प्रगति ह्यांची मातब्बरी वरील ध्येयांचीं 
साधनें म्हणूनच होय. साध्य व साधन, आणि अुच्च व 
नीच ध्येय ह्यांमधील फरक न्यायमूति रानड्यांप्रमाणें 
आपणहि सततं ध्यानांत ठेवला आणि तो सर्व लोकांच्या 
आचारविचारांत अुतरेल अशी खटपट केली, तर आपले 
अंतर्गत ब अंकंदर जागतिक प्रश्‍त सुटण्यास , खात्रीने 


मदत होओऔल. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रानडे-संप्रदाय* 


लेखक : श्री. श्रीकृष्ण केशव क्षीरसागर, वी. जे पुणें 


[शरो. के. क्षोरसागर : जन्म १९०१ चा. पुणे येथील एम्‌. ई. एस्‌. महाविद्यालयात मराठीचे प्राध्यापक. 


१९५९ साली मिरज येथे भरलेल्या महाराष्ट्र ( मराठी ) साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, 
"मराठी सल्लागार मंडळावर नियुक्‍त सदस्य म्हणूनही काम केले. १९४० साली प्रसिद्ध झा 


ह्या कादंबरीमुळे प्रथम प्रसिद्धी. १९ 
तत्त्ववेत्त्याच्या भूमिकेतून लिहिणारे लेखक म्हण 
“व सहृदय अंत:करण ह्यांचा त्यांच्या वेचा 
जातात. 

काही ग्रंथ : वाड्मयीन मूल्ये, 
लेखसंग्रह. ] 


निष्क्रय आणि निष्प्राण झालेल्या महाराष्ट्रास 
नवीन प्राण व प्रेरणा देणारे अष्टावधानी प्रज्ञावंत म्हणून 
रानडे यांचें श्रेष्ठत्व सवच भोळखतात. लोकमान्य 
टिळकांनी लिहिलेल्या मृत्युलेखांत तर “ सर्वज्ञ: स हि 
माधव: । ” या वचनाचें स्मरण करून प्राचीन पंडित- 
मुत्सही माधवाचायं व हेमाद्रि यांशी या अर्वाचीन 
माधवाची तुलना केली होती. तथापि सर्वज्ञ मनुष्याचाहि 
स्वत:चा म्हणून विषय असतो; आणि समदर्शी पंडिता- 
लोाहि स्वत:चा असा अक कल असतो. माधवरावांच्या 
सहिष्णुतेहून आणि संग्राहकतेहूनहि त्यांच्या विशिष्ट 
नैसर्गिक कलांत त्यांचें व्यक्तिवेशिष्ट्य अधिक सापड- 
ण्याचा संभव आहे. 'सर्वज्ञ ' व * सवसंग्राहूक ! 
मूर्तीच्या शतसांवत्सरिक भुत्सवाच्या प्रसंगी 
व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या विशेष घटकांचे समालोचन 
रानडे संप्रदायाचें सम्यग्दर्शन घडण्याचा अधि 


भाहे. 


रानड्यांच्या कालीं महाराष्ट्र देश अक थंड 


गोळा होअन पडला ” असला, तरी महाराष्ट्रांत व 


भरतलंडांत प्राण ओतणारे, रानड्यांच्या पूर्वी कोणी 


न्याय- 
त्यांच्या 
केल्यास 
क संभव 


* [ न्यायमूर्ती रानड्यांच्या जन्मशताठ 
“सह्याद्रि ' मासिकाने जानेवारी श्र 
मराठा ट्रस्ट यांच्या सौजन्याने मेथे 


अनुक्रमणिका 


साहित्य अकादेमीच्या 
लेल्या “ राक्षसविवाह 


'४५ साली प्रसिद्ध झालेल्या ' सुवर्णतुला ! ह्या पुस्तकामुळे राजकारणावर 
]ून त्यांचे नाव झाले. सखोल चिंतन, व्यापक व निकोप दृष्टिकोण 
रिक निबंधांतून प्रत्यय येतो. सौंदयवादी' टीकाकार म्हणून ओळखले 


वादसंवाद, साहित्याच्या दरबारात, उमर खय्यामची फिर्याद हे काही 


झाले नव्हते असें नव्हे. राममोहून रॉय, दादाभाओ 
नौरोजी व लोकहितवादी यांची अज्ला राष्ट्रधन्वन्तर्‍्यांत 
गणना करावी लागते. पैकी राममोहन यांचा महा- 
राष्ट्राशीं प्रत्यक्ष संबंध येणें संभाव्य नव्हतें. तथापि 
दादाभाओ व लोकहितवादी या दोन राष्ट्रपितामहांनी 
केलेल्या विचारमंथनानंतरच्या आचारविभागाचा प्रारंभ 
महाराष्ट्रांत रानडे यांच्या अध्वर्युत्वाखाळी झाला. 
राजकारण, समाजसुधारणा, राजसेवा, औदवर- 
भक्ति व विद्याजन यांसारख्या विविध (व क्वचित्‌ 
विरोधी ) कार्यांत रानडे यांची शवित विभागलेली 
दिसते. सरकारी नोकरीच्या बाबतींतहि अकदा नोकरी 
पत्करल्यावर अवखळपणा न करतां वरिष्ठांचे हुकूम 
मान्य करणें हेंच ते आपलें कर्तव्य मानीत. सन १८७१ 
पासूनचा काळ रानडे व पुणे यांच्या जीवनांत फार 
महत्वाचा मानला जातो. पण या काळांतील त्यांच्या 
विख्यात लोककार्याच्या मुळावरच त्यांची सरकारी 
नोकरी येण्याचा योग आला होता. सार्वजनिक सभेचा 
जन्म १८७० सालीं झाला; आणि १८७१ च्या नोव्हेंबर- 
मध्ये रानडे यांची नेमणूक पुरणे येथे झाळी. पण पुणें 


दीच्या निमित्ताने केसरी-मराठा संस्थेतर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या 
४२ मध्यें ' सह्याद्रि रानडे विशेषांक ' प्रसिद्ध 
पुनर्मुद्रित करीत आहोत. - संपादक ] 


द केला, प्रस्तुत लेख केसरी- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे-संप्रदाय 


यथे दाखल झाल्यावर थोड्याच दिवसांत त्यांस मालवण 
येथे सेकंड क्लास सर्वॉडिनेट जज्जाच्या जागीं नेमल्याचा 
हुकूम झाला ! “ मालवणच्या बदलीचा हुकूम जर 
सिद्धीस गेळा असता, तर माधवरावांच्या हातुन जें 
कार्य पुण्यास राहिल्यामुळे घडलें त्यास अजीबात खो 
बसला असता”, असें त्यांचे प्रमुख चरित्रकार फाटक 
यांस खेदाने नमूद करावें लागलें आहे. 
विविध सेवांचा समन्वय 

माधवरावजींच्या कार्याची पाइवंभूमि ध्यानांत 
येण्यास ज्या अनेक गोष्टी लक्षांत ठेवणें जरूर आहे, 
त्यांपैकी निष्ठापुर्वक केलेली सरकारी नोकरी ही प्रमुख 
असल्यानेच या बारीकशा पण दीघंपरिणामी ठरण्या- 
सारख्या गोष्टीचें भुदाहरण घ्यावें लागलें. अर्थात्‌ 
रानडे यांनी सरकारी नोकरी केली या गोष्टीकडे 
त्यांच्यानंतरच्या पिढ्यांच्या दृष्टीने पाहिल्यास काल- 
विपर्यासाचा दोष घडेल. कारण सरकारी नोकरी म्ह्णजे 
पाप व थोड्या पगारावर खासगी नोकरी म्हणजे 
स्वार्थत्याग हें समोकरण समाजाच्या अंगवळणीं टिळक- 
चिपळणकरांच्या पिढीनंतर पडलें. त्यापुरवींच्या पिढ्यांत 
सरकारी नोकरी सार्वजनिक कार्याच्या आड येत नसे 
अितकेंच नव्हे, तर राजाश्रयाच्या आसनावरून लोक- 
कार्यांस हात घालणें थोडें अधिक यशस्करहि असे. 
रानडे यांनी नोकरी पत्करली, त्या वेळीं सरकाराची 
सेवा आणि लोकांची सेवा यांचें असें प्रेमाचें नाते होतें; 
तथापि लोकजागृतीची जी पुढची अवस्था स्वतः रानड 
यांनीच नजीक आणली, त्या अवस्थेस सरकारी नोकरी 
मानवण्यासारखी नव्हती ! ज्या पिढ्यांस प्राधान्येकरून 
लोकशिक्षणाचें कार्य करावें लागलें व जागृत जनता 
अथवा जागरूक सहकारी दिसूं लागण्यापूर्वीच विराम 
वावावें लागलें, त्यांच्या कार्याच्या आड सरकारी नोकरी 
येण्यासारखी नव्हती; तथापि मुंबओ विद्यापीठाच्या 
द्वारें पाढचात्य शिक्षणाचा लाभ जसा रानडे यांसच 
प्रथम झाला, तसाच त्या विद्यापीठामुळं ज्यांचे डोळे 
अघडन नवा प्रकाश पाहुं लागले अशा नवविचारी 
सहकाऱ्यांचा लाभहि रानडे यांसच प्रथम झाला. 
अम्मलदार पुढाऱ्यांच्या पिढींत त्यांनी भापल्या लोक- 
कार्यास प्रारंभ केला; पण पीळदार आणि निःसंग अशा 
तरुण पिढीच्या आुदयानंतरहि त्यांस आप 
गामी राखण्याची अवघड कसरत कराव 
रानडे यांस आपल्या विशिष्ट स्वभावामुळं कंबहुना 

न. भा. २६ 


लें कार्य पुरो- 
वी लागली. 


अनुक्रमणिका 


र्ग्श 


विशिष्ट संप्रदायामुळेच या विविध सेवांचा समन्वय 
राखतां आला ! 
कार्ये विविध पण दृष्टि अक 

कार्यक्षेत्रांची विविधता हीं मोठ्या व्यक्तींच्या 
मोठेपणाचीच द्योतक असते यांत शंका नाही; तथापि 
व्यक्तींच्या आणि राष्ट्रांच्या जीवनांत असे क्षण येतात 
की, त्या वेळीं प्राधान्य कोणत्या कार्यास द्यावें या 
प्रश्‍नासच प्राधान्य येतें. रानड्यांच्या काळीं तर कोणत्या 
कार्यास अेवढेच नव्हे, तर कोणत्या भावनेस, कोणत्या 
आशेस, कोणत्या निराशेस प्राधान्य दिलें जाओल, यावर 
राष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून होतें. अिग्रजांचें आगमन ही 
औदश्‍्वरी योजना म्हणावयाची को पुर्वकर्माबद्दल शिक्षा 
म्हणावयाची, यासारख्या भाषालंकारप्राय प्रश्‍नाचेहि त्या 
वेळीं दूरगामी परिणाम होणारे होते. कित्येक पिढ्या 
अज्ञानांत, क्षुद्र भावांत आणि औदासीन्यांत लोळत 
पडलेल्या हिंदी मध्यम वर्गाच्या नवोदित देशाभिमाना- 
वर भिस्त ठेवावयाची, की ब्रिटिश औदायंबुद्धीवर 
( 1081205 ) भिस्त ठेवावयाची, हा प्रश्‍न त्या 
वेळीं केवळ लेखनाचा विषय नसून वतनाचा दंडक ठरत 
होता. तसेंच भारतीय संस्कृतीचा अभिमान धरून 
परराज्य व परसंस्कृति यांच्याविरुद्ध बंड करावयाचें, 
की भारतीय देवभक्तीची परंपरा नव्या संस्कृतीस 
जुळवून घेअून॒ औश्वरावर भिस्त ठेवावयाची, असा 
त्या पिढीपुढे प्रश्‍न होता. । 

अग्रजी पेहरावांत पुनर्जन्म पावलेली देवभक्‍्ति, 
भिग्रजी शिक्षणामुळे स्फुरण पावलेली सामाजिक 
बंडखोरी आणि जुना अितिहास व नवीन शिक्षण 
यांच्या स्फूर्तीने अुदय पावलेला स्वावलंबी स्वाभिमान- 
या तीन प्रवृत्ति त्या वेळीं प्रधानपदासाठी झगडत होत्या, 
रानडे यांनी यांपैकी कोणत्याच प्रवृत्तीचा धिक्कार 
केला नाही ( आणि हेंच त्यांचे वैशिष्ट्य ! ) आणि 
या तीन हि प्रवृत्तींच्या कार्यकर्त्यांना रानडे मित्र, मदत- 
गार आणि नायक वाटत ! अनेक वेळा कठोरपणे 
विरोध करणाऱ्या टिळकांनीहि मृत्युलेखांत त्यांस सर्व 
चळवळींचे जनक व साहाय्यक म्हणून गौरविले होतें. 

शत्रूवरहि प्रेम करणार्‍या मनुष्याचे देखील मित्र 
असतातच ! तसेच सवेसंग्राहुक पुढार्‍्या- 


म्हणून कायं असतें. रानडे यांनी सावं- 
क॒ सभेच्या कार्याचा 


डित यांच्यासारख्यांच्या 


म्हणून वेगळे 
चेंहि स्वतःचे 
जनिक काकांच्या द्वारें सावेजनि 
पुरस्कार केला, विष्णुशास्त्री पं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२०२ 


मदतीने विधवाविवाहाचा पुरस्कार केला, दयानंदांचा 
सत्कार केला, केशवचंद्रांच्या निर्गुण पुजेचा अंगीकार 
केला, अिग्रज अधिकाऱ्यांनी पुरस्कारिलेल्या काँग्रेस 
कार्यास हातभार लावला, अतिहासिक व सामाजिक 
विषयांवर प्रकाश पाडला, भारतीय अथंशास्त्रासंबंधी 
लेखन केलें. या दृष्टीने पाहतां रानडे हे धामिक, सामा- 
जिक, राजकीय व आथिक यांपैकी अमुकच एका कार्याचे 
पुरस्कर्ते असें म्हणतां येणार नाहीं. कार्ये विविध असलीं 
तरी त्यांकडे पाहण्याची रानडे यांची दृष्टि अकच होती 
असें त्यांचे आुद्गार, कार्य आणि प्रचार पाहिल्यास दिसून 
येओअीळ. आणि ही वृत्ति म्हणजे धामिकतेची आणि 
नेमस्तपणाची होय. सार्वजनिक जीवनांतील नेमस्त 
सांप्रदायाचा अुदय रानडे यांजपासून झाला आणि नेमस्त 
या संज्ञेचे अधिकारी रानडे यांचेअितके कोणीच झाले 
नाहीत. आणि या नेमस्तवृत्तींतच सरकारी नोकरीपासून 
तों अत्याचाराशीं संबंध ठेवल्याच्या वहीमापर्यंत, वाळीत 
पडण्यापासून तों वडिलांचें अुल्लंघन न करण्यापर्यंत, 
अिग्रजी भांडवलाची तरफदारी करण्यापासून ते राणीच्या 
दरबारांत सार्वजनिक हक्कांचा अुच्चार करविण्या- 
पर्यंत, विविध गोष्टींचा संग्रह झालेला होता. 
नेसस्त संप्रदायाचे आद्य प्रवर्तक 

सर्वसाधारण वर्तमानपत्रवाचकांची अश्ली समजूत 
दिसून येल की, टिळकांच्या जहाल राजकारणापुवींचें 
राजकारण तें नेमस्त राजकारण. ज्या राजकोय पुढाऱ्यां- 
वर राजद्रोहाबद्दल खटले झाले नाहीत ते नेमस्त. 
तथापि जहाल, मवाळ यांतील भेद केवळ पिढीवरहि 


अवलंबून नाही. सरकारची भितराजी, खटले, शिक्षा हे 


आनुषंगिक परिणाम होत. खरा फरक परिस्थितीच्या 
निदानापासूनच सुरू हो 


आद्य प्रवतक होत असें 


सोडून फ्रेडरिक लिस्ट- 
सारख्या * परकीय ' (अिग्रजी दृष्टीने परकीय) अर्थ- 
शास्त्रज्ञाच्या विचारसरणीचा स्वीकार आणि भारतीय 
परिस्थितीला योग्य असा विनियोग करून त्यांनी हिंदी 
अथशास्त्राचा पाया घातला, म्हणून त्यांचें नांव आज- 
तागायत तोती क्षेत्रांत आदरपु्वेक आठ- 
वतात, हिंदुस्थानच्या औद्योगिक विकासांत ब्रिटिश 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


भांडवलाचें कार्य निश्‍चित करण्याच्या प्रश्‍नांत त्यांच्या 
व दादाभाभी, लोकहितवादी यांच्या दृष्टिकोणांत दिसून 
येणारें अंतर अर्थपूर्ण आहे. दादाभाओ ब्रिटिश भांडव- 
लाला ब्रिटिश भांडवल म्हणावयासच तयार नव्ह्ते. 
प्रथम केलेल्या व्यापारी व राजकीय लुटीचाच अक 
अपुर्णांक या देशांत कारखान्यांत खर्च करणारांस, 
देशाच्या वाढीला हातभार लावल्याचे श्रेय मिळणार 
नाही असें दादाभाओऔ म्हणत; व म्हणून सत्तासंपादनाला 
अर्थात्‌ स्वराज्याला नि:संदिग्ध प्राधान्य देत. युरोपीय 
अर्थशास्त्राच्या राष्ट्रीय संप्रदायाचा पुरस्कार करूनहि 
रानड्यांना त्या दृष्टिकोणांतून निघणारे राजकीय 
भुपसिद्धान्त मान्य झाले नाहीत, या गोष्टींची संगति 
केवळ अर्थशास्त्राच्या विचाराने लागणार नाही. अका 
विज्रिष्ट मर्यादेपर्यंत शास्त्रीय पृथक्करण पोहोचल्यावर 
हातीं लागणारीं तत्त्वें कित्येकदा संशोधकाच्या धामिक, 
तत्वज्ञानपर किवा भावनात्मक प्रवृत्तीशीं येअून भिड 
तात व त्या प्रवृत्त शास्त्रीय सिद्धास्तांस वेगळे वळणहि 
छावतात. रानड्यांच्या अंतिहासिक व राजकीय 
दृष्टिकोणांतील धार्मिक वृत्तीचे मिश्रणच आथिक 
सिद्धान्तांच्या अन्तिम फलिताच्या आड आलें असें 
म्हणावें लागते. अितिहासांतील दुर्घटनांदेखील औश्‍वरी 
भरसादाचा भाग मानल्यावर आणि ब्रिटिश राज्य ही 


भश्वरी योजना मानल्यावर विविधरूपांनी हिंदुस्थानां- 


तून जाणारी खंडणी ही लूट म्हणणें व या लुटींतून 
परत येणा 


ऱ्या भांडवलाचा धिक्कार करणें रानडे 
यांच्या अर्थशास्त्रांत बसणें शवय नव्हतें. 


ओठदवरी योजनेचा आठाय ? 


अिग्रजी राज्य हो भीशवरी योजना समजण्याच्या 
बाबतींतहि रानडे यांचा विशिष्ट दृष्टिकोण ध्यानीं घेणें 


जरूर आहे. लोकहितवादी यांच्याहि लिखाणांत, ब्रिटिश 
राज्य आलें ही 


गोष्ट चांगली झाली, असें वारंवार 
म्हटलेळें आढळतें. तथापि या सर्वस्वी अकरूप दिसणाऱ्या 
शब्दप्रयोगांच्याहि आंतील आशयांत (ट्ल61( मध्ये) 
असलेलें अंतर सूक्ष्मपणे पाहिलें पाहिजे. लोकहित- 
वादींचे विविध वृत्तींतील व प्रसंगातील विविध लेख 
पाहिल्यास त्यांचा रोख ब्रिटिशांच्या सत्कर्मापेक्षा स्वकी- 
यांच्या कुकर्पावर अधिक होता. व ब्रिटिश राज्य आलें 
हें बरें झाळें अथवा निदान पांचशे वर्षे तरी ब्रिटिश 
राज्य पाहिजे, वगैरेसारखे त्यांचे बुद्गार थोडे सूक्ष्मपणे 
पाहिल्यास त्राग्याचे होते असेंच दिसून येओल, ब्रिटिश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७५ 


अमृतमहोत्सवी, री 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे-संप्रदाय' 


राज्य ही औदवरी करणी यांत तर शंकाच नाही; पण तो 
ओऔडवरी प्रसाद नसून ओइवरी कोप होय व तो कोप 
आपला अर्वाचीन अितिहास पाहतां सर्वस्वी यथार्थ 
होय अज्ली त्यांची विचारसरणी होती. याचाच अथ, ते 
या घटनेकडे कृतकर्माचे “अटळ फळ ” अथवा 
1॥ए७110515 या दृष्टीने पाहात. ही “ अनिवायं पर्य- 
वसाना '*'ची अथवा ]८11८585 ची दृष्टि, “ देव सर्व 
कांही आपल्या भल्याकरिताच करतो”, “ हिंदुस्थान 
हें देवाचें लाडकें राष्ट्र आहे", “ ब्रिटिश भांडवलाने 
आपली भरभराटच होत आहे”, वगैरे समाधानी 
वृत्तीहून वेगळी होय. पहिल्यांत स्वकीयांच्या दुष्कर्माची 
आणि दुःस्थितीची जाणीव तीौब्र असते; दुसर्‍्यांत 
कोणत्याहि स्थितींत संतापाचे किवा जहाल भावनेचे 
कारणच नाही ही दृष्टि दिसते. लोकहितवादींचें लिहिणे 
वास्तववादी असे; तर रानड्यांचें बोलणें श्रद्धावादी 
असे. आणि म्हणूनच ज्या क्रांतिकारक विचारांना 
रानडे “ शुद्ध फाजीलपणा ” म्हणत, त्यासारखे विचार 
लोकहितवादींच्या नि:स्पृह आणि फटकळ मराठी 
लिखाणांतच नव्हेत, तर दादाभाऔं-हयूम यांच्या- 
सारख्या पारक्ली युरोपियन पुढाऱ्यांच्या लिहिण्यांतहि 
विपुल आहेत. लोकहितवादी, दादाभाओ, ह्यूम अगर 
रानडे यांर्पकी कोणीच प्रत्यक्ष साधनांच्या दृष्टीने 
क्रांतिकारक नसले तरीहि, दृष्टिकोणांत नेमस्त कोण 
व जहाल (1901०91) कोण, हें मात्र त्यांचे अुद्गार 
व तरतमभाव (1885) पाहिल्यास लक्षांत 
आल्याखेरीज राहणार नाही. शांतता आणि सुव्यवस्था 
सर्वांसच हवी होती. परंतु डोळ्यांपुढे दिसणाऱ्या दारि- 
द्रथादि भीषण गोष्टी पाहून नको म्हटलें तरी क्रांति 
टळत नाही, हें वास्तववादी दादाभाओ-ह्धूम यांचें 
प्रतिपादन असे. ब्रिटिशांच्या भागमनाबद्दल आनद 
मानणाऱ्या लोकहितवादींचे पुढील अुद्गार पाहा :- 
“ तसा (अमेरिकेसारखा) हा देश केवळ अिग्रजांच्या 
वस्तीचा होओळ काय ?, .. अशा प्रकारचे प्रश्‍त माझ्या 
अंत:करणांत येतात व यांची विवंचना करतां करतां 
भीइवर अिच्छा काय आहे ती समजत नाही. ... जे 
सुधारलेले लोक आहेत त्यांस मो पुसतों को, तुम्हांस 
जर सर्ब सर्व गोष्टी पुढे भयंकर दिसतात तर तुम्ही 


* क्षीरमागरकृत ' व्यवित आणि वाडूमय 
1 फाटककृत रानडे चरित्र. 


अनुक्रमणिका 


२०३ 


स्वस्थ फ़सें बसलेत? ... ”* 

तसेंच त्यांचे स्वदेशीसंबंधीचे ( त्यांनी “ स्वदेशी ” 
शब्द वापरलेला नाही. ) अुद्गार पुढीलप्रमाणें आहेत. 
“ याजकरिता सर्वांनी असा कट करावा की, जें आपले 
देशांत पिकेल तेंच नेसू... कापूस विकणारांनी असा 
विचार करावा की, अिग्रजांस अिकडे तयार केलेलीं 
कापडे द्यावी, परंतु कापुस देअूं नये... सांप्रत आपलेच 
लोक आपल्या लोकांस मारीत आहेत. जशी बाहेरची 
चांगली स्त्री पाहून लग्नाची स्त्री टाकून तिचे पाठीस 
लागतात आणि भुलतात तसें या लोकांचें झालें आहे. ” 
व्यक्तिमत्त्वाच्या घडणींतील फरक 

वरील दोन अुताऱ्यांपैकी पहिल्यास, म्हणजे लोक- 
हितवादींच्या राजकीय विचारांस, रानडे निराशावाद 
म्हणते आणि दुसर्‍यास अथंशास्त्रविरोधी म्हणते. लोक- 
हितवादींच्या अुद्गारांत व्यक्त झालेला स्वदेशी बाणा 
१८९१ सालच्या स्वदेशीं चळवळीच्या वेळीं टिळकांनी 
दाखविला, तेव्हा रानडे यांनी तो अशास्त्रीय म्हणून 
त्याज्य ठरविला होता. त्याच सालीं भरलेल्या औद्योगिक 
परिषदेंत वाचण्याकरिता लिहिलेल्या निबंधांतहि 
परदेशी भांडवलाने आपल्या देशाचे हितच होत आहे, 
ही रानड्यांची | “ बालंबाल खात्री “च व्यक्‍त होत 
होती. तथापि हें त्यांचें मत टिळक-नामजोशी वगैरे 
जहाल तरुणांना पटत नसल्याने त्यांच्या आग्रहावरून 
त्यांनी तेवढा भाग आपल्या निबंधांतुन गाळला ! ज्या 
नेमस्त वृत्तीमुळे त्यांना ते विचार निबंधांत ग्रथित 
करणें योग्य वाटलें, त्याच नेमस्त वृत्तीमुळे लिहिलेले 
विचार न वाचणेंहि रास्त वाटलें ! 

रानड्यांच्या विचारसरणींत व कार्यपद्धतींत दिसून 
येणारा फरक केवळ आथिक, औतिहासिक किवा 
राजकीय मतांचाच फरक होता काय? नेमस्त रानडे 
आणि जने-नवे जहाल यांच्यापुढे असलेल्या वस्तु- 
स्थितींत आणि योजनांत मोठासा फरक नव्ह्ता. फरक 
स्वाभाविक वृतींत व व्यक्तिमत्वाच्या घडणींतच होता, 
असें म्हणावें लागतें. रानड्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची घडण 
मत्सद्याची व लोकतायकाची जेवढी होती, त्याहून 
घोभिकाची व संताची अधिक होती. औदवरभक्ति 
ब बैयकितक चांगुलपणा यांचा भाग ज्यांच्या वृत्तींत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२०'४ 


अधिक भाहे असे पुरुष राजकीय निदानांत व करणींत 
बहुधा व्हावे तितके कठोर होअं शकत नाहीत. क्रान्ति- 
कारक अनुमानें काढणें व धाडसाची कृति करणें याच्या 
आड मनाचा मृदुपणा आल्यावांचून राहत नाही, असें 
रानडे यांच्या चरित्रावरून म्हणावें लागतें. 

नेमस्त वृत्तीचे घटक 


स्वतः रातडे यांनी सावंजनिक सभेतून फुटून 
डेक्कन सभा काढण्याच्या वेळीं * नेमस्त संप्रदाया 'चें 
लक्षण पुढीलप्रमाणें केलें आहे व तें आजहि डेक्कन 
सभेच्या फलकावर लिहिलेलें आढळतें ! “८ 
कुंग ली तलावा उंग]85 8. तीट्ट्तेठया 
गण्या 7१०० द्यात टाल्ल्त एलुंणतारल हात 8 
812809 060०५० (० 811 18 5९हाः5 ४० त० 
पड! ७९७6० 11311 बात गराह्या, शांणा्, 
० ९ पटा5, एट 1ठ'वा!१ तपढ (0 ॥6 1,920, 
पा&€9 छा ७०पात 10 बेताणांगांडाला, ७. 8 
पाढे 8811९ (116, (0 एट गपाह्त, ॥1९ ब्वृप१11(४ 
गायया 35 द्या गठ्ाप पावेल छाट 1७. 
॥ठ्तलाचला गणले ८ त्यात्या 0 
गह एवा] र्‍ 8कयया१८्ट शीला 0८ ग1]30881- 
७1९ ठा शीहा' (00 161102 1त€815. . 
शं 0 ९०13101118 911 8111168, ” 

साधारणत: नेमस्त वृत्तीची हीच लक्षणें मानण्यांत 
येतात. राज्यकर्त्यांचा, केवळ परकीय म्हणून, द्वेष न 
करणें, प्रतिपक्षाच्या हेतुवद्दल कुत्सित शंका न घेणें, 
आणि स्वमताचा आग्रह विकोपाला न नेतां जरूर 
तेव्हा तडजोड करणें हे नेमस्त वृत्तीतील घटक सवंस्वी 
इलाघ्य आणि अुचित असेच आहेत. हे घटक रानडे 
यांच्या व्यक्‍्तिमत्त्वांत निःसंशय भरपुर होते. 
राजकोय वास्तववादाची हानी 

तथापि अवढ्याच घटकांनी नेमस्त वृत्तीची, 
विशेषतः रानडे यांच्या नेमस्त घडणीची, मीमांसा 
लागत नाही. सवंत्र शांततेचे, मित्रत्वाचे आणि आाज्शा- 
वादाचे वातावरण पाहण्याच्या आतुरतेमुळे आणि 
कोणतीहि गोष्ट विकोपाला न्यावयाची नाही याबद्दलच्या 
दक्षतेमुळे रानडे यांच्या राजकीय मीमांसेंत आणि कार्य. 
क्रमांत राजकीय वास्तववादाची थोडीफार हानी झाल्याचें 
दिसून क रानडे यांच्या वृत्तींतील वरील सदगण 
व्यक्‍तीव्यक्‍्तींच्या व्यवहारांत किवा सदृश हितसंबंधाच्या 
समाजांतील दोन पक्षांच्या वागणुकींत हितप्रदच ठरतील. 


0१: 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


तथापि सामाजिक व अतिहासिक संघर्षाच्या वेगांत हित- 
विरोध अुत्पन्न झाला असतां जे बनाव घडून येतात, 
त्यांचें पृथक्करण व प्रतिकार करण्यास वरील सद्वृत्ति 
पुरेशा पडत नाहीत- कित्येकदा अडथळाहि करतात. 
हिम्मतवान कारखानदाराच्या सुयश्ञाबद्दळ वैयक्तिक 
अभिनंदन करूनहि भांडवल्याही म्हणजे पद्धतशीर 
दरोडेखोरी होय असें निदान करण्यांत माक्‍संने कोणत्याहि 
सद्वृत्तीचा अव्हेर केला असें होत नाही. ब्रिटिश 
राज्याच्या सुधारलेल्या राज्ययंत्राची योग्यता ओळ- 
खूनहि व्यापारी पिळवणूक हा त्या राज्ययंत्राचा आद्य 
घटक होय असें तारस्वराने सांगण्यांत दादाभाओंना 
राज्यकर्त्यांच्या सद्धेतुबद्दल शंका घेतल्याचे पाप वाटत 
नसे; आणि अशा व्यापारी पायावर अुभारलेल्या 
नोकरशाही सरकाराच्या प्रत्येक कायद्याकडे डोळ्यांत 
तेल घालून बघण्यांत राजकीय सौजन्याची (एगापल्छा 
ध्व] ची) हानी झाली, तरी टिळकांसारखा पुढारी 
पर्वा करीत नसे. सौजन्य, अक्रोध आणि निदेपित्व यांस 
आपल्या जीवनाचे जीवन समजणारे गांधीहि ब्रिटिश 
सरकाराला नि.शंकपणें संतानी म्हणण्यास कचरले 
नाहीत ! विरुद्ध हितसंबंधाच्या मोठमोठ्या जनसमूहांचे 
आणि संघटनांचे प्रतिनिधि बनल्यावर वैयक्तिक 
सोजन्याचे नियम जसेच्या तसे लागू पडत नाहीत, 
निदान अंगीकृत सत्कार्यसाधनास पुरे पडत नाहीत 
हेंच यावरून दिसुन येतें. वैयक्तिक नी तिमूल्यांच्या 
भाषेत, क्रोध, द्वेष, हेतूंबद्दल शंका, वगैरे जे दोष 


म्हणून 
समजण्यांत येतात 


त्यांचे स्तोम, मोठमोठाल्या वर्गाचे, 
राष्ट्रांचे व संघटनांचे पृथक्करण करतांना, करून 
चालत नाही, असेंहि दिसून येओल. अक्रोध नव्हे तर 
महत्कार्याकरिता क्रोध, सर्वदा तडजोड नव्हे, तर अष्ट 
कार्यी आणि भिष्ट काळीं दुर्दम्य सत्याग्रह, हे सावंजनिक 
पुढाऱ्यांचे सद्गुण होत. 
समाजसुधारणेच्या बाबतोंतहि 
समाजसुधारणेच्या बाबतींत व वैयवितक जीवनांतहि 
धामिकता व नेमस्त वृत्ति हींच रानड्यांच्या विचारांची व 
भाचारांचीं गमकें ठरतात. वरवर पाहतां लोकहितवादी, 
जोतिबा फुले, आगरकर आणि रानडे यांच्या सामाजिक 
मतांत व कायंक्रमांत अंतर दिसणार ना 
अक दिसणाऱ्या सुधारकांत दोन स्प 
तात. कोणी अन्यायाच्या व दुबळेपणा 
झालेले;तर कोणी नवीन ह > 


ही; तथापि वरून 
ष्ट वृत्तिभेद दिस- 
च्या रूढींनी संतप्त 
1 र 


. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे-संप्रदाय 


विलीन झालेले. रानडे, भांडारकर, केशवचंद्र या मंडळींत 
हिंदु आचारधर्माच्या स्तब्ध आणि रोगट भवस्थेवद्दलच्या 
संतापाहूनहि अनेकदेवत्वाचा आणि मूतिपुजकत्वाचा राग 
अधिक होता. मध्ययुगीन ब्रह्मवृंदांनी कल्पिलेल्या आणि 
जपून वाढविलेल्या शेकडों कतृंत्वविघातक रूढि पाहून 
क्रषितुल्य लोकहितवादी जमदग्नीप्रमाणें क्रोध ओकीत. 
आुलट कोतंन्यांसा रख्यांनी मर्यादित मूतिपुजेचा पुरस्कार 
करतांच अथवा आगरकरांनी निरीश्‍वरवादाचा भुच्चार 
करतांच कशानेहि क्रुद्ध न होणारे रानडे क्रोधायमान 
होत ! 

रानडे, लोकहितवादी, दयानंद, आगरकर, केशवचंद्र 
या सर्वांसच सुधारक म्हणून संबोध ण्यांत येओ; तथापि 
त्यांच्यांतील फरक ओळणण्यांत येता, तर सुधारणेच्या 
कार्याला अधिक राष्ट्रहितप्रद वळण लागलें असतें. 
या सुधारक मंडळींत भ्मक्तिमार्गी अफे भाविक 
सुधारक आणि वराक्रममार्गी भूफ॑ डोळस-राष्ट्रीय 
दृष्टीचे-सुधारक असे दोन भेद दिसून येतात. हिंदु 
समाजास सगुण की निर्गुण कोणत्याच भक्तीची कधीच 
फारशी अुणीव नव्हती; आणि या दृष्टीने पाहतां 
प्राथंनासमाजांत भक्तिभावाने गहिवरणारे सुधारक 
कोणतीहि राष्ट्रीय गरज भागवीत. नव्हते. रानडे, 
भांडारकर व केशवचंद्र यांस सामाजिक सुधारणाहि 
हव्या होत्या. पण धार्मिक सुधारणां ( म्हणजे अुपासना)- 
बद्दल त्यांस विद्दोष जिव्हाळा होता. आइचर्याची गोष्ट 
म्हणजे केवळ संन्याससंप्रदायाच्या व धर्म हाच “ प्रबुद्ध 
भारता ” चा प्राणवायु समजणाऱ्या स्वामी विवेका- 
नंदांसहि रानडे यांजवर टीका करावी लागली. 
नेमस्त वत्तीची खरी अुपपत्ति 

सारांश, राजकारण व सुधारणा या दोनहि क्षेत्रांत 
रानडे हे धाभिक वृत्ति व वैयक्तिक सौजन्य यांसच 
ब्राधान्य देत. या सद्गुणांना बाध न आणतां मांडलेले 
विचार व आंखलेले कार्यक्रम म्हणजे रानडे यांचें नेमस्त 
राजकारण व समाजकारण होय. हिंदी सावंजनिक जीव- 
नांतील नेमस्त संप्रदायाची मूलतत्त्वे निश्‍चित करणें सोपें 


% 1 १९९ २1100८ 810 


17ताढ ! 130 ॥०५ णिष्ठ ९, लगावत, ७8 (. 


छा शढडटाया (पाप ९थय ४० ४ 


112 50018] एट 1 ला$ |] (कि 
11ह'2 870 11 गंड 50टा€ 


२०५ 


नाही. त्यांतून जे वृत्तीने नमस्त नाहीत, त्यांनी नेमस्त 
संप्रदायाचें केलेलें निदान व वर्णन पुष्कळदा फसगत 
करणारें असतें. आत्मचरित्राच्या ओघाने केलेल्या 
राजकीय समालोचनांत जवाहरलाल यांसहि हिंदी राज- 
कारणांतील या कांहीशा गूढरूप आणि गतकालविलीन 
संप्रदायाचे रूप रेखाटतांना मोठीच' पंचाभीत पडलेली 


: दिसते. विशेषतः “ लिंबरल ” हें नामाभिधान घेतल्या- 


मुळे तर नेमस्त संप्रदायाविषयीचें गूढ अधिकच वाढलें. 
शभिग्लिश लिबरल पक्ष 'हा मुख्यत्वेंकरून अर्थशास्त्रीय 
मतभेदावर ( ९ 90९ ' संबंधी" आग्रहावर ) 
आघारळेला होता. तसेंच नागरिक? स्वातंत्र्याबद्दल 
भग्रजी लिबरलांचा 'तीव्र कटाक्ष असे. 'हिंदी “* नेमस्त 
लिबरल ” हे अर्थातच अथंक्षास्त्रांत. नितर : पक्षांहून 
वेगळे नव्हते आणि नागरिक स्वातंत्र्याच्या: बाबतींत 
तर अितर  पक्षांनीच त्यांच्याहून अधिक 'जोर धरला; 
यावरून थोडेंफार बृचकळ्यांत 'पडून जवाह्रराल यांनी 
अखेर- ' प 1ळका052्ट लागाल दांडांट ०0९ 
?8119...158 [105 1000613100 10 दएटा॥ टा, 
००१. ग उचले. ग. 15) 8) '०प]00 0१ 
2१ फाढ. गव तवेपा8 प्राठवेटा268. १९१७ 0९- 
1818 16 11051 ४ ४0]. असा निष्कषे काढला 
आहे.  नेमस्तांचे: , महा राष्ट्रीय टीकाकार : तर भेके 
काळीं रानडे संप्रदायाबद्दळ किती चिडून आणि कठोर 
होअन .लिहीत त्याचें या प्रसंगीं स्मरण करणेंहि 
अप्रिय होओल ! “कर्म. सदोष घडण्याच्या भीतीने 
ते कर्माचरणच टाळतात ” (गाल वेळ पट 
ठल छि ढ्था मी देणा शप्णष्टाऱ)हार्‍या 
संप्रदायावरील नेहरू यांचा आक्षेप . म्हणजे ..सौम्यांत 
सौम्य आक्षेप होय. पण याहि: आक्षेपांत नेमस्तांसंबंधी 
थोडाफार अन्याय झाला आहे असें दिसून. येञल. 
राजकीय कर्मपथ निठचित दिसत असून, त्यावर,पदार्पण 
करण्यास ते भितात या भाष्याहून “ कळत वा न कळत 
मलभत प्रश्‍नांना ते बगल देतात,” (९०॥४००प७]१ 
भा पणल्णाडलण्पडण पाल &एणंत एला छट प२९३यार 
08700011 1580७) ही नेमस्त वृत्तीची ुपपत्तिच 


, ठण ला जता ! “ा्यालंडल्त 
७४, एणियला8 पाळा शटापा ला 


1। 1... 
138) 18 प९प0४्ट ०, पणला ]09 801४९6 1 


४०१ 70 १७ क्ल 
रानडे यांच्या अध्यक्षणीय भाषणावरील विवेकानंदांचा टीकालेख« 
1 नेहरू आत्मचरित्र. 
अनुक्रमणिका मानच विकास:महारष्राचाविकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


२० 


अधिक खरी असल्याचें आढळून येओळ. दादाभाओऔ 
आणि रानडे यांच्या आथिक व राजकीय दृष्टिभेदांचें 
कारण ही वृत्तिच दिसून येओऔल. आणि आइउचर्याची 
गोष्ट म्हणजे टिळक आणि रानडे यांजमध्येहि तोच 
फरक दिसुन येओल ! 
रानड्यांच्या नेमस्तपणाचें बीज 

ज्या न्यायमू्तीस टिळकांनी “सर्वज्ञ माधवा "ची 
पदवी दिली, त्यांस मूलभूत राजकीय प्रश्‍नापर्यंत पोंच- 
प्यास वृद्धीची अडचण खासच नव्हती. ही अडचण 
म्हणजे रातडे यांच्या मनाची धामिक घडण हीच होय. 
धामिक घडणीच्या मनांत सामाजिक वा राजकीय 
क्नान्तीस प्रधान स्थान मिळूं शकत नाही. व्यक्तींच्या 
सौजन्यावर आणि ओऔद्वराच्या दयाळूपणावर भिस्त 
ठेवल्यास अप्रिय प्रश्‍न आणि कठोर करणी टाळतां 
येओल. अगर टाळतां यावी - ही अश्या मनांची पवित्र 
आणि प्रामाणिक मनीषा असते. रानड्यांच्या सामाजिक 
ब राजकीय नेमस्तपणाचें बीज या धाभिक वृत्तींत होतें. 

या धामिक नेमस्त वृत्तीचा पगडा रानडे यांच्यावर 
जितका होता, तितका अितर नेमस्तांवर नव्हता ही 
गोष्ट लक्षांत ठेवल्याखेरीज या संप्रदायाच्या विकासाची 
आणि शझाखोपशाखांची संगति लागणार नाही. ते 
नेमस्त होते. पण ' धार्मिक नव्हते ! फिरोजशहा 
विशिष्ट प्रश्‍नापुरते जहाल होअ्‌ं शकत. मंडलीक 
(को जे काँग्रेसच्या अपक्रमालाहि तरुणांचे थेर 
समजून अलिप्त राहणें बरें मानीत ) देखील विशिष्ट 
प्रश्‍नांवर अखेर गांठण्यास तयार असत. आणि 
यांचें कारण या दोघांच्याहि व्यक्तिमत्त्वाची घडण 
आुपासकाची नसून लढवय्याची होती; तथापि ज्यांच्या 
विकासाचा संबंध रानडे संप्रदायाशी प्रत्यक्ष पोंचतो 
अशा गोखले आणि गांधी या दोन व्यक्‍तींचें राजकीय 
जीवन पाहिल्यास तर नेमस्त वृत्तीवर त्याहूनहि 
भुद्बोधक प्रकाश पडतो. वस्तुत: गोखले यांच्याञितका 
रानड्यांचा अकनिष्ठ अनुयायी दाखविणे कठिण आहे. 
पणं केवळ राजकीय दृष्टीने पाहणारास गोखले यांचें 
राजकारण तितकेंसें बुचकळ्यांत पाडणार नाही. 
सरळपणा व तडजोड या' बाबतींत गोखले भापल्या 
गुरूचे शिष्य होते; आणि तरीहि राजकीय बावतींत 
त्यांनी अनेकदा अधिक मूलगामी व आग्रही धोरण 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२ 


येओल. याचें कारण गोखले यांच्या जीवनांत राज- 
कारणास प्रथमस्थान होतें हेंच होय. गांधी व रानडे 
यांच्यामधील फरक पाहून तर अधिकच विस्मय वाटेल; 
कारण गांधींच्या जीवनांत धर्माला आद्य स्थान ञाहे 
असें गांधी स्वतःच सांगत असूनहि, ज्या अर्थाने रानडे 
धमंप्रधान वृत्तीचे होते त्या अर्थाने गांधी धार्मिक 
नाहीत. औडवराकडे आणि औद्वरी अिच्छेकडे पाह- 
ण्याच्या दोघांच्या दृष्टीत फरक आहे. गांधी यांस केवळ 
ओऔइवरचितनाने समाधान लाभत नाही की औद्वरी 
ञिच्छा म्हणून अन्यायाची तीव्रता कमी भासत नाही. 
रानडे यांची धामिकता व्यकतिवादी आणि समेटवादी 
होती, तर गांधी यांची धामिकता समाजवादी आणि 
आग्रही (अर्थात्‌ क्रान्तिवादी) आहे. धामिक समाधाना- 
पेक्षा धामिक प्रतिकार हे गांधींच्या जीवनांचे प्रमुख 
सूत्र आहे. म्हणजे नेमस्त संप्रदायाच्या या दोन विख्यात 
हक्‍कदारांनी दोन विलक्षण चमत्कार केले ! रानडे 
यांस गुरु मानणारे गोखले यांनी धर्माचें प्राधान्य टाकून 
दिलें, तर गोखले यांस गुरुस्थानी मानणाऱ्या गांधीनी 
ओद्वरी अिच्छेपेक्षा मानवेच्छेस प्रमुख स्थान दिलें ! 
* राजकारणांतील संत 

सरकाराशीं, अन्यायाशीं किवा अज्ञानाशीं झगड- 
ण्याच्या दृष्टीने रानडे यांची वृत्ति फाजील सौम्य 
ठरत असली, तरी वेगवेगळ्या व्यक्तींची व संस्थांची 
आुपयुकक्‍्तता ओळखणे, विविध शास्त्रांचे आकलन करणें, 
राष्ट्राच्या विविध बाजूंच्या विकासाकडे लक्ष पुरविणे, 
विरोधाने चिडून किवा बिचकून न जातां प्रगतिकारक 
संस्थांची जोपासना करणें, वगैरे सार्वजनिक 
संवर्धक कार्यांत त्यांच्या सर्वांगीण, संग्राहक व क्षमाशील 
दृष्टीचा अत्यंत भुपयोग होओऔ. ते मूतिभंजक आणि 
लढवय्ये नसून संग्राहक व संरक्षक होते. सीझर आणि 
परमेश्‍वर या दोघांचाहि करभार निमूटपणे व नियमित- 
पणें पोचविणाऱ्या शांतिदुताची त्यांची भूमिका होती. 
त्यांच्या जीवितकार्याचा विचार करतांना स्वजनांकरिता 


परकोय पातशाहीवर तलवार अपसणाऱ्या शिवाजीचा 
दाखला मनांत न आणतां पातशा 


रं ह, पांड्रंग आणि प्रजा 
या सर्वांशी सारखेंच ञिमान 


राषणाऱ्या दामाजीची 
आठवण केली पाहिजे ! * राजकारण व समाजकारण 


जीवन- 


त्याचें यांमधील संत ' हें नामाभिधान ग्रांधींहुनहि रानडे यांस 
स्वीकारल्याचे व विचार व्यक्त केल्याचे आढळत अधिक शोभेल. र क्लाहूनहि 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महादेव गोविंद रानडे यांची दूरदृष्टि 


भे 


भास्करराव जाधव 


र [ भास्करराव जाधव : ब्राह्मणेतर चळवळीतले एक नेते. १८८८ सालच्या मुंबई विद्यापीठाच्या मॅट्रिक 
परीक्षेत पहिल्या क्रमांकाने उत्तीणं. एलफिन्स्टन महाविद्यालयातून बी. ए. १८९४ साली, एम्‌. ए. १८९५ मध्ये. 


कोल्हापूर संस्थानात सहायक सरसुभे म्हणून नियुक्‍ती. 


मनावर फुल्यांच्या विचारांचा खोल ठसा. सत्यशोधक 


विचारांचे लोण कोल्हापूर संस्थानातील खेड्यापाड्यांपर्यंत नेले. भास्कररावांचे संस्कृतवर प्रभुत्व होते आणि 


विशेषतः वेदान्ताचा गाढा अभ्यास होता. कर्मठ सनातनी ब्राह्मणांच्या युक्तिवादाचे खंडन करण्यासाठी छत्रपती 
शाहू महाराजांना बहुमोल साहाय्य. पुढे बाँबे प्रेसिडन्सीमध्ये शिक्षणमंत्री. मद्रासमध्ये भरलेल्या नवव्या 


« नॉन-ब्रेह्यिन कॉन्फेंडरेशन' चे अध्यक्ष. | 


श्री. माधवराव रानडे यांस मी बरेच वेळा पाहिलें 
असलें, तरी त्यांचा माझा परिचय नव्हता. ते फार 
विद्ठान व लोककल्याणार्थ झटणारे पुरुष आहेत जितकी 
जाणीव त्यांच्या ह॒यातींत झाली होतीं. त्यांना दिवंगत 
होअून आता ४० वर्षे लोटलीं आहेत. या वेळीं त्यांच्या 
योग्यतेचा आढावा निरनिराळ्या बाबतींत, निर- 
निराळ्या दृष्टिकोनाने घेणें, योग्य आहे. व्यवित 
दिवंगत होतांच तिच्या मृत्यूने झालेलें नुकसान ताजेंच 
, असतें. यामुळे त्या व्यवतीचे भक्‍त तिच्या गुणाविषयी 
जरा फाजील तारीफ करतात व तिच्या खऱ्या योग्यतेची 
वुरी जाणीवहि ज्ञालेली नसते. चाळीस वर्षांनी त्यांच्या 
कामगिरीविषयीचें अवलोकन खरें गुणग्राहूक असण्याचा 
जास्त संभव आहे. 
माधवराव यांच्यावर सरकारची अितराजी होअून 
त्यांची बदली धुळ्याचे फस्ट वलास सबॉडिनेट जज्ज 
म्हणून झाली. तेथे असतांना आपल्या संगतीमुळे 
कोणाचें नुकसान होअूं नये याविषयी ते जपत असत. 
संध्याकाळीं फिरावयास जातांना हायस्कुलांतील ओखाद्या 
श्रिक्षकास त्यांच्या विचारांचा, आचारांचा १ अकंदरींत 
धोरणाचा परिचय होओऔ. रघुनाथ उयंकाजी सबनीस हे 
त्यांपैकी अेक होते. ते पुढे कोल्हापुरास दिवाण झाले व 
आता तेथेच विश्वांतिसुख भोगीत आहेत. त्यांच्याकडून 


दडली 


* [ न्यायमूर्ती रानडचांच्या जन्मशत 
सह्याद्रि ' मासिकाने जानेवारी १ ९४२ मध्य 
केसरी-मराठा ट्रस्ट यांच्या सौजन्याने येथे पुनम 


अनुक्रमणिका 


गब्दीच्या निमित्ताने केसरी-मराठ 
“सह्याद्रि रानडे विदोषांक ' 
द्रित करीत आहोत. “ संपादक ] 


बैकलेल्या गोष्टींवर्नच हा लेख लिहिण्याची स्फूति 
मला झाली. 
लोकहितवादी, फुले, रानडे 

वेश्वाभीचा अस्त १८१८ सालीं होअूने अिग्रजी 
अमलास सुरवात झाली. चारच वर्षांनी म्हणजे १८२२ 
सालीं लोकहितवादी सरदार गोपाळराव देशमुख यांचा 
जन्म झाला. पुढे ५ वर्षांनी म्हणजे सन १८२७ "सालीं 
जोतीराव फुले जन्मले. त्यानंतर १४ वर्षांनी भांधवराव 
रानडे जन्मास आलें. हे तीनहि पुरुष आपल्या पायापुरते 
पाहणारे कोत्या दृष्टीचे नव्हते. आपल्या देशाच्या हीन 
परिस्थितीची जाणीव त्यांना पुरेपूर होती. या अवनतीचीं 
कारणें कोणतीं आहेत तीं त्यांनी पूर्ण विचाराने ठरविली 
होतीं व हीं कारणें नष्ट होअून देशाचें शाश्‍वत कल्याण 
कोणत्या मार्गांनी होओऔल याविषयीहि त्यांचे विचार 
निढिचित झाले होते. लोकहितवादींनी ग्रंथ लिहुन व 
वर्तमानपत्रांत लेख लिहून लोकजागृतीचें काम केलें. 
त्या लेखांचा परिणाम फक्त सुबुद्ध व विचारी लोकांवर 
झाला, बाकीच्यांवर फारसा परिणाम झाला नाही 
अितकेंच नव्हे, तर ते त्यांचा हेष करू लागले. 

जोतीराव हे लोकवादीशीं समकालीन, वय पांचच 
वर्षांनी कमी, हिंडुधमंग्रंथांविषयी लोकहितवादीप्रमाणेच 


त्यांनाहि आदर नव्हता, वर्णाश्रमधर्म अुभयतांनाहि पसंत 


1 संस्थेतर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या 
प्रसिद्ध केला. प्रस्तुत लख 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ममाठशाळामंडळ, वाई 


२०८ 


नव्हता. शूद्रातिशूद्रांची हीन स्थिति त्यांना सहन होत 

नसे. त्यांच्यामधळें व अुच्च वर्णांमधलें अंतर नाहीसे 
होआुन ते भेका पातळीवर येणें देशहिताच्या दृष्टीने 
निष्ट आहे अशी त्यांची खात्री होती. स्त्री ही पुरुषापेक्षा 
कमी योग्यतेची नाहो, तिळा पुरुषाशीं समान ' दर्जा 
मिळाला पाहिजे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. स्त्री व 
शूद्र हे दोनहि विद्येला पारखे झाल्याने त्यांची अवनति 
झाली होती. ती नाहीशी करण्यासाठी त्यांच्यांत विद्येचा 
प्रसार झालां 'पाहिजे, हें त्यांना पटल्यावर मोठ्या 
पगाराच्या वे मानाच्या सरकारी नोकरीकडे न वळतां 
मोठा स्वाथत्याग करून त्यांनी लोकसेवेंस आपलें सवे 
आयुष्य वाहिले. व प्रथमत: मुलींची व नंतर अस्पृश्यांची 
शाळा सुरू करून आपण व आपलें कुटुंब अशा दोघांनी 
हें काम धडाडीने चालविले. 

गोपाळराव देशमुख व जोतीराव फुले या 
दोघांच्याहि विचारांचा व आचारांचा परिणाम 
माधवराव रानडे यांच्यावर होणें स्वाभाविक होतें. 
स्त्री-पुरुषांची योग्यता समान आाहे हें त्यांस पटले होतें 
व त्या दृष्टीने त्यांनी सामाजिक सुधारणेची चळवळ 
हातीं घेबून स्पृहणीय काम केलें. सर्द हिंदी लोकांत 
विद्येचा प्रसार सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर झाला पाहिजे, 
याविषयीहि त्यांची आस्था तौत्र होती. देशाची 
हलाकोची आधिक स्थिती दुर व्हावी म्हणून औद्योगिक 
चळवळीस त्यांनी महाराष्ट्रात व अितरत्र चांगलेंच 
चालन दिलें. 
सर्वे हिंदुस्थानांत ब्राह्मण वर्णाच्या हातीं धाभिक 

वंचंस्व प्राचीन कालापासून आहे. भुत्तर हिंदुस्थानांतील 
आह्यण तेवढ्यावरच संतुष्ट आहेत. यामुळे सामाजिक, 
औद्योगिक वगैरे भितर बाबतींत ब्राह्मणेतर पुढे आहेत. 
पण दक्षिण हिंदुस्थानांत केवळ धामिकच नव्हे, तर 

. मितर सवे बाबतींत ब्राह्मणांनी सवे सत्ता आपल्या हातीं 
अकवटण्याचें धोरण स्वीकारले. जुन्या धमंग्रंथांवर 
अयोग्य विश्‍वास ठेवल्याकारणाने अंधश्रद्धा वाढली व 
विचारश्वक्‍्ति कुंठित झाली. जातिभेदाचे स्तोम अवास्तव 
वाढून जातिभेदापासुन जातिद्वेष भृत्पक्न होभून वाढीस 
लागला, अकोपा नाहीसा झाला, 


जो तो क्षुद्र स्वार्थाच्या 
साग लागला, या सर्वांचा परिणाम देशाचे स्वातंत्र्य 
नष्ट होअून तो परकी सत्तेखाली पुर्णपणें गेला हा झाला. 


या परकी सत्तेने आपले हातपाय विचारपुर्वक 
घ्रिभेपणाने पसरण्यास युरवात केली, त्यांनी आपल्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-आंगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


भिग्रजी विद्येचा प्रसार प्रथमतः मिशनऱ्यांमाफेत व पुढे 
सरकारी विद्याखातें काढून झपाट्याने चालविला. यामुळे 
मनुष्यांमधील समानत्व वगैरे मूलभूत तत्त्वांचा प्रसार 
होण्यास सुरवात झाली. गोपाळराव हरी देशमूख व 
जोतीबा फुले यांच्या विचारशक्‍तीला चालना या ञिग्रजी 
श्रिक्षणापासूनच मिळाली होती. माधवराव रानडे 
यांनी तर या विद्येत पुर्वीच्या दोघांपेक्षा जास्त अव- 
गाहन केलें होतें, ते आपल्या काळीं सर्व हिंदी विद्वानांचे 
मुकुटमणी होते. आपल्या देशास पारतंत्र्य येण्याची 
कारणें काय याविषयी या तिघांचे बहुतेक अकमत 
होतें. पारतंत्र्य जायून आपला देश स्वतंत्र व्हावा अशी 
तळमळ तिघांसहि होती. पण आपले दोष जाण्यास 
फार दौर्घकाल लागेळ यासाठी सतत प्रयत्न करीत 
राहिलें पाहिजे; देशांतील फूट मोडून जूट झाल्याशिवाय 
स्वतंत्र्याचा लढा चालविण्यांत फायदा नाही, यासाठी 
जूट करण्याचे प्रयत्न त्यांनी प्रथम हाती घेतले. 
जूट करण्याचे प्रयत्न 

मुसलमान, मराठे व तत्सम जाति : आणि अस्पृ्य 
मानलेला वग या सर्वांना विद्या व समाजांत समान दर्जा 
देअून, त्यांचें सख्य संपादून तें दृढ करणें राष्ट्रोन्भतीस 
अत्यंत आवश्यक आहे असें तिघेहि प्रतिपादीत. आपल्या 
ध्येयाच्या पूर्तीसाठी प्रथमत: विद्यादान जोतीरावांनी 
सुरू केलें व ब्राह्मणांच्या धाभिक वचस्वावर हल्ला चढ- 
विण्याच्या भुह्देशाने सत्यशोधक समाजाची स्थापना 
केली. सर्व मानव जाति अक दर्जाची आहे, हें समान- 
तेचें तत्त्व लोकांच्या गळी अुतरल्याशिवाय समता, 
बंधुता वगैरे पसरत नाहीत व त्यांची अन्नति होत नाही 
हें स्पष्टच आहे. हें समानता आणण्याचे तत्त्व माधव- 
रावजींस मान्य होतें. म्हणूनच त्यांनीं सत्यशोधक 
समाज स्थापण्याच्या कामीं जोतीरावांस मन:पूर्वक 
साहाय्य केलें व ते त्या समाजाच्या आद्य सभासदांपैकी 
अक होते. मागसलेल्या विशेषतः मराठा समाजांत 
विद्येचा प्रसार झाला पाहिजे व त्यासाठी अिग्रजी 
शिक्षण मिळण्याच्या कामीं गरीब मुलांस द्रव्यसाहाय्य 
मिळावें म्हणून गंगाराम भाझु म्हस्के व राज्ञा लिंगू 
यांनी डेक्कन असोसिओशन नामक संस्था काढली. त्या 
कामीं माधवरावांनी त्यांना प्रोत्साहन देअून द्रव्य- 
साहाय्यहि केलें व तें कायम चालावे अशी तजवीजहि 
केली. या संस्थेकडून देण्यांत येणाऱ्या . शिष्यवृत्त्यां- 
पैकी अक. शिष्यवत्ति दरसाळ भांधवरावजींच्या नांवें क्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाड 


* महादेव गोविद रानडे यांची दुरदृष्टि 


देण्यांत येत असते. आपलें स्मरण चिरकाल राखण्याची 
ही योजना त्यांनीच करून ठेविली आहे. 
दडपून टाकलेल्या समाजांत विद्याप्रसार होअं 
“लागला म्हणजे त्यांतील सुशिक्षित तरुणांच्या सुप्त 
आकांक्षा जाग्या होत जातात, व पुढारलेल्या समाजाने 
आपणास बरोबरीच्या नात्याने वागवावे, अशी निच्छा 
अुत्पन्न होते. दुरदर्शी शहाणे असतात ते या आकांक्षा 
अुत्पन्न होण्याच्या वेळीं त्यांना दडपून टाकण्याचा प्रयत्न 
“न करतां त्या आकांक्षा पूर्ण करण्याला झटतात. यामुळे 
खटके न अुडतां समाजांत सलोखा राहतो व त्यामुळे 


सर्वांचीच प्रगति होते. 
शअिडियन नॅशनल काँग्रेस स्थापन होतांना व तिचें 


धोरण ठरविण्याच्या कामीं माधवरावजींचा हात प्रथम- 
पासूनच होता व म्हणून काँग्रेसमध्ये मुसलमान पुढारी 
आणून. त्यांना योग्य तें महत्त्व देअून सलोखा कायम 
ठेवण्यावर चांगलेंच लक्ष दिलें गेलें, त्यांनी सामाजिक 
व औद्योगिक परिषदा स्थापन केल्या. त्यांतहि व्यापक 
धोरण ठेवण्यांत आलें होतें. त्यामुळे सर्वे धमाचे व 
जातींचे लोक या कामीं अनुकूल असत. 
माधवरावांची दक्षता 
माधवरावजी धुळ्यास असतेवेळीं कोणतीहि 
लहानमोठी सभा भरवितांना आमंत्रण-पत्रिकेवर १-२ 
मुसलमान व मराठे, माळी वगैरे प्रमुखांच्या सह्या 
मुद्दाम घेतल्या जात. तसेंच, ठराव मांडणें व त्यांना 
अनुमोदन देणें या कामीं मुसलमान व मराठे वगैरे यांस 
पुढे आणण्याची दक्षता घेण्यांत येत असे. या लोकांना 
लिहून दिलेले ठराव वाचतां येण्याचीही मारामार, मग 
समर्थनपर भाषण करणें अशक्य होतें हें सांगण्यास 
नको. यामुळे चांगल्या वक्त्यांना संधि न मिळाल्याने ते 
चिडत. या वेळीं धिमेपणाने माधवराव त्यांची समजूत 
घालीत. सभेत जोरदार व मुद्देसूद भाषणें झालीं तरच 
ती सभा यशस्वी झाली असें म्हणतां येणार नाही. 
सभेत जातिभेद, धममंभेद विसरून अकदिलाने काम 
करण्याची सवय झाली तरच देश्ाचें खरें हित होओल, 
असें ते पटवून देत. फोडा व झोडा हें तत्त्व माधव- 
रावांस मुळीच मान्य नसे. सर्वांना अेकत्र आणून जोडा, 
त्यांच्यावर आजपर्यंत होत आलेले अन्याय दुर करा, 
त्यांचा विश्‍वास संपादन करा व अशा रीतीने गोडीच्या 
मार्गाने जोमाचें हिंदी राष्ट्र बनवा अशी त्यांची शिकवण 


होती. 
न. भा. २७ 


अनुक्रमणिका 


उं २०९ 
हें त्यांचें परिणामी हितकारी धोरण दुरदृष्टीचें 

तें तें चें 
होतें व तें दूरदृष्टि माणसांस पसंत पडत असे. 


'माधवरावांच्या मागे त्यांच्या सच्च्या शिष्य वर्गाने हें 


धोरण पुढे चालविलें. पण त्यांची संख्या कमी पडूं 
लागली. फोडा व झोडा हें तत्त्व महाराष्ट्राच्या व 
हिंदुस्थानाच्या राजकारणांत घुसलें. व दिवसेंदिवस तें 
वाढूं लागलें. याचा परिणाम एकराष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने 
फार वाओट झाला, असें अनुभवास येत आहे. सर 
शंकरन्‌ नायर, त्यागराज चेट्टी व डॉ. नायर यांसारखे 
मद्रासचे कट्टे काँग्रेसभक्‍्त काँग्रेस सोडून गेले व त्यांतील 
शेवटच्या दोघांनी काँग्रेसला विरोधक असा जस्टिस 
म्हणजे न्याय या नांवाचा पक्ष स्थापन केला. हें नांव 
घेतल्याने आपणावर अन्याय होत आहे अशी ग्वाही या 
पक्षाने दिली होती. पण हा अन्याय दुर करण्यांची व 


' त्यायोगे अक्य राखण्याची आवश्यकता न पटल्यामुळे 


मद्रासकडे फूट कायमची झाली. तेथेहिं फोडा या 
तत्त्वाचाच अवलंब काँग्रेस पक्ष करीत आहे. या रीतीने 
कांही ब्राह्मणेतर पुढारी फुटले, तरी ब्राह्मणेतर पक्ष 
नाहीसा होअन फूट नाहीशी होत नाही, कायम राहते 
व द्वेष तीव्र होतो, याची जाणीव पुढारी ठेवीत नाहीत 
ही दुःखाची गोष्ट आहे. 
पुढाऱ्यांचे मौत 
जें मद्रासेस झालें तसाच प्रकार महाराष्ट्रांतहि 
झाला. महाराष्ट्रांतले ब्राह्मणेतर काँग्रेसमध्ये शिरण्याच्या 
योग्यतेचे फारसे नव्हते. पण येथे धार्मिक वर्चस्वाचा 
लढा तीव्रतेचा होत चालला होता. तो मिटवून घेणें हे 
क्षिक्षित वर्गांतील पुढाऱ्यांचे कतंव्य होतें. रानडे 
ह्यात असते क्रिवा त्यांच्या शिष्यांमध्ये त्यांची कर्तबगारी 
असती, तर हें भांडण विकोपास जाण्याचें कारण नव्हतें. 
वलीं धर्मकृत्यें स्वतः करावयाचीं आहेत; 
1य नको. बरें आहे, तुमच्या भिच्छेप्रमाणें 
असें म्हटलें असतें, तर तंटा आपोआप 
न करतां पुढारी गप्प राहिले. 
[पले मानीव्र हक्‍क संभाळण्या- 
यामुळे तेढ वाढून दडपशाहींस 
जूंचें भान सुटलें व याचा परि 
रांत आला हें झालें. अकंदरींत 
समाजांत फूट. वाढत चालली. आजहि मोठमोठे व्रीर, 
सेनापति, सरदार, लोकनायक, राष्ट्रवीर, धर्मवीर 
स्वातंत्र्यवीर नित्यादि भुपपदधारी पुढारी आमच्यांत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“ तुम्हांला आ 
ब्राह्मण अुपाध्य 
तुम्ही करा ” अ 
तुटला असता. पण तसें 
यामुळे आुपाध्यायवयं अ 
साठी पुढें सरसावला व 
प्रारंभ झाला. दोनहि बा 
गाम ब्राह्मणेतर पक्ष जो 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२१० 


आहेत व.आपआपल्या परीने अट्टाहास करून सवं हिंदूंची 
अकी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. पण 
त्यांना या घरच्या फुटीची कांही पर्वा वाटत नाही. 
आपल्या हातीं सत्ता आली, म्हणजे आपण हे पक्ष 
दडपुन टाकूं अक्नी घमॅड त्यांस असावी. 'मद्रासेसहि तोच 
:प्रकार. राजाजींसारख्या सर्वांस आदरणीय अशा सुज्ञ 
पुढाऱ्यांसहि आपल्यांतील फुटीची कीड काढून टाकण्याची 
. बुद्धि होत नाही हें शोचनीय आहे. हिंदु-हिंदूंत फूट पड- 
- ण्यास जीं कारणें झालीं, तशींच कारणें हिंदु-मुसलमान 


* फुटीचीं आहेत. यासाठी त्याविषयी जास्त लिहिण्याची 
. जरूरी नाही. 


“मानवजातीचे मूळ हक्‍क सर्वांस अपभोगण्यास 
मिळाले पाहिजेत व तसें करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या 

, हातीं आज सामाजिक वर्चस्व आहे त्यांच्यावर आहे, 
' हें माघवरावजींच्या वागण्याचे मुख्य तत्त्व होतें. मुसल- 
, मौन व ब्राह्मणेतर यांचे समाधान झाल्याशिवाय देशाच्या 
' राजकारणास जोर येणार नाही व देशाला स्वातंत्र्य 


ज्र 


1 । १७३५-५५-५१ ५-५५५५ , 2:१4 0945) 0-244 '१>३4१७-4५० >८ 2251044 पम्याश& ५५५ ८4९०५५ ७५० ५00444 4>4-५॥-८५५ 


प्राज्ञ मकारान 


“मराठी वाड्ययाच्या इतिहासामध्ये या 
'निखाळसपणे भर टाकळी आहे. 


; 
। 
| 


अनुक्रमणिका 


' नवभारत 


शिवाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार लाभलेला ग्रंथ 
प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 


संशोधक - साधता 


ठेलक:- डॉ. वसंत स. जोशी 
मूल्य रुपये २५ फक्त ( पृष्ठे १९४ ) 


“संशोधन साधने ' ने लक्षात भरण्यासारखी 


ही . गोष्ट मराठी वाड्ययेतिहासज्ञांच्या 
लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. 


7.तकतीथ ठक्ष्मणशाख्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 
प्रज्ञपाठ्याळामंडळ, वाई (जि. सातारा) 


जुल-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


प्राप्त होणार नाही, असें त्यांच्या दुरदृष्टीला ढळढळीत 
दिसत होतें. त्यांनी आंखून दिलेळा मार्ग सुटला आणि 
आजची देशाची दुर्दैवी स्थिती आपणास दिसत आहे. 
हिंदु-मुसळमानांची अकी होण्याची आज्ञा दुरावत आहे. 
अेकोपा बाजूसच राहिला, पण त्यांच्यांत खटके आडून 
अकमेकांचे सुरी भोसकून खून करण्यापर्यंत मजल 
आलेली आहे. . 

आज महाराष्ट्राला देशाच्या राजकारणांत महत्त्व 
राहिलें नाही. कारण आमच्या पुढाऱ्यांस वबहुजनसमा- 
जाचा पाठिंबा नाही. असा पाठिबा कसा राहील यावर 
माधवरावजींची नजर असे व त्यांचे धोरण कायम 
टिकलें असतें, तर महाराष्ट्राचा अकोपा टिकून राहिला 
असता व आज आमचा महाराष्ट्र सर्व देशाची अकी 
करण्याच्या कामी आघाडीवर राहता. 
_ माधवरावजींचें थोरपण या त्यांच्या 


प दुरदृष्टीत 
होतें. 


ज्र 


>€ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे आणि सामाजिक सुधारणा' 


द. ल. सहस्रबुद्धे, डी. अस्सी., अम्‌. अेजी., अम्‌. अस्सी. 


र [ रा. ब. द. ल. सहूत्रबुद्धे ( ओम्‌. अजी, अम्‌. अस्सी.) शेतकी खात्यात ३० वषे नोकरी करून यं न 
१ सप्टे. १९३६ रोजी सेवानिवृत्त झाले. ते १७ वर्षे मुंबई सरकारचे अंग्रिकल्चरल केमिस्ट व शे प तता 
रसायन शास्त्राचे अध्यापक होते. त्यांनी आतापर्यंत बरेच. संशोधनकायं केले आहे. कनी कोन 
करून ती त्यांनी पुस्तकरूपाने सरकारमार्फत छापली आहे. खताच्या संशोधनावरील त्यांचे क 


छापले आहेत. ] 


कै. त्या. मू. महादेव गोविद रानडे यांचा जन्म 
(१८४२) झाल्यापासूनच्या शंभर वर्षांत महाराष्ट्राच्या 
सुप्त अवस्थेचें ज्ञान करून देभून महाराष्ट्राला खडबडून 
जागे करणारे जे गृहस्थ झाले, त्या सर्वांच्या अग्रभागी 
न्या. महादेव गोविद रानडे यांचें नांव घेतलें पाहिजे. 
तेव्हा या शंभर वर्षांत महाराष्ट्राने काय केलें, विशेषत: 
त्यांत रानडे यांचा भाग काय होता, याचां विहंगम 
दृष्टीने आढावा घेणें अत्यंत जरूर आहे. रानडे यांनी 
सुरू केलेल्या अनेक चळवळींपैकी सामाजिक सुधारणेची 
चळवळ ही विशेष महत्त्वाची होती. 
शंभर वर्षांपुर्वी 

राजकीय पारतंत्र्य आल्यावर आपण कोठे आहोंत, 
आपल्या समांजाची असावी तक्ली स्थिति आहे किंवा 


नाही, आपली स्थिति कोणत्याहि प्रकारें खालावली 
असल्यास समाज वर आणण्यासाठी काय, केलें पाहिजे 
हें विचारी पुढारी लोकांचे मनांत घोळणें साहजिक होतें. 
लिहिण्यावोचण्याचा प्रसार वाढूं लागल्यावर या विचा- 
रांना वाचा फुटली व कांही लोक वर्तमानपत्रे, सभा 
वगैरेच्या द्वारें आपलें म्हणणें जनतेपुढे मांडूं लागले होते. 
अश्या प्रकारची जागृति फक्त महाराष्ट्रांतच सुरू झाली 
होती असें नाही. अितर प्रांतांत - विदोषतः बंगालमध्ये 
-- सर्व प्रकारची जागृति जोरांत होण्यास सुरवात झाली 
होती. बंगालमध्ये राजा 'राममोहनराय, मुजुमदार, 
टागोर वगैरे कोणत्याहि देशाच्या अितिहासांत कायमंचा 
ठसा अुमटवूत जाणाऱ्या व्यक्ति झालेल्या असल्याने, 


* [ न्यायमूर्ती. रानड्यांच्या. जन्मशत 
“सह्याद्रि! मासिकाने. जानेवारी १९४२ मध्ये 
सराठा.ट्रस्ट यांच्या सौजन्याने येथे पुनर्मुद्रित क 


अनुक्रमणिका 


॥ब्दीच्या निमि 
“सह्याद्रिरा 
रीत आहोत. :-संपादक ] 


बंगाल प्रांत सर्वांचे पुढे साहजिकपणें होता. पंजाबांतीळ 
शीख धर्माच्या शिकवंणीमुळे व पुढे आयंसमाजाने 


' भुत्पन्न केलेल्या चैतन्यामुळें, तेथेहि सामाजिंक सुधारणेचें 


:) ण 


पाअूल जोरांत रुजत चाललें होतें. . 
महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य 

बंगाल, पंजाब या दोन प्रांतांत व महाराष्ट्रांत भक 
विशेष फरक दिसून येतो तो हा की, बंगाल-पंजाबमध्ये 


* सामाजिक. सुधारकांचा अक धर्मपंथच बनला किंवा 


अका विशिष्ट धर्मपंथांच्या लोकांनीच फॅक्त सामाजिक 
सुधारणा आत्मसात्‌ केल्या व ते नितरे बहुजंतसमाजा- 
पासुन दूर झाले. ही स्थिति महाराष्ट्रांत झाली नाही. 
बंगालमध्ये ब्रह्मोसमाज हा धामिक. पंथ . निघालां. या 
धर्मपंथाने सामाजिक सुधारणा करण्याचें ब्रीद ठेवलें 
होतें. यामुळे बंगालमध्ये अश्ली स्थिति झालीं. की, 
सामाजिक सुधारणा ब्राह्मो. समाजापुरतीच' उ राहिली, 
भितर समाजांत त्याचा प्रसार होणें कठीण झालें. 
सामाजिक सुधारणेला अनुकूल, मत. असतांना सुद्धा 
केवळ ब्राह्मो समाजांत. जाण्याची ' निच्छा नसल्यामुळे 


* सामाजिक सुधारणेला मुकावें लोंगळें किवा तिचा 


पुरस्कार करणें पुष्कळांना जमले नांही. 

महाराष्ट्रांत धामिक आणि सामाजिक विचारांची 
सांगड घातली गेली नाही. अशी सांगड घातली जाण्याचा 
संभव होता-कारण' नवमतवादी लोकांना 'पसंत पंडेल 
असा प्रार्थना समाजाचा धर्मपथ स्थापित झाला होता. या 
धर्मपंथांतील बहुतेक सभासदांना सामाजिक ' सुधारणा 


मत्ताने. केसरी-मराठा संस्थेतर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या 
तडे विदोषांक ' प्रसिद्ध केला. प्रस्तुत ठेख. केसरी- 


2 ठं जर य 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ड्श्र 


मान्य होत्या; परंतु ज्यांना सामाजिक सुधारणा मान्य 
होत्या असे सर्वचजण प्राथना समाजाचे सभासद 
होण्यास तयार नव्हते. यामुळे धाभिक सुधारणा व 
सामाजिक सुधारणा यांचा अका पंथांत समावेश 
झाला नाही. असें होण्यास वर दिलेलें अक कारण 
आहेच, परंतु याशिवाय भाणखी दोन विशिष्ट कारणें 
दाखवितां येण्यासारखीं आहेत. 
रानडे यांची संग्राहक दृष्टि 

बेक कारण असें देतां येअल की, रानड्यां- 
सारख्यांचा सवसंग्रही स्वभाव. रानडे यांच्या दृष्टीने 
जो, जितका, देशकार्याला पयोगी असेल तितका 
त्याचा भुपयोग करून घ्यावयाचा. अखादा माणूस 
धामिक बाबतींत आपली मतें न पटणारा परंतु राजकीय 
क्रिवा सामाजिक बाबतींत आपल्याशीं ेकमत असणारा, 
च आपल्याला त्या कामांत मदत करणारा असेल व 
आपल्या राष्ट्रकार्याला त्याचा अपयोग असेल, तर अश्ला 
माणसाला त्या विषयाच्या बाबतींत योग्य तर्‍हेने पुढे 
येण्यास मदत करण्यास तयार असणें, हें रानडे आपलें 
कतंव्य समजत. या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांचे भोवती 
निरनिराळ्या विषयांवर मतभेद असणारे लोक अके 
ठिकाणीं येअूं शकत. असें असूनहि मधून मधून राज- 
कौय किवा अितर मतभेदांचे परिणाम सामाजिक 
गोष्टींचा विचार करतांना घडल्याची भुदाहरणें देतां 
येणार नाहीत असें नाही. परंतु अकंदरींत निरनिराळे 
विषय निरनिराळे ठेवण्याची त्यांनी पाडलेली प्रथा 
बरेच अंशाने पाळली जात होती व अजून ती तशी 
थोड्याफार प्रमाणांत पाळली जातेहि, असें म्हणण्यास 
हरकत नाही. 
भागरकरांची प्रथा 


दुसरें अक कारण असें होतें को, आगरकरांच्या- 
सारखे कांही समाजसुधारक महाराष्ट्रांत होअून गेले. 
सामाजिक बाबतींत अका विशिष्ट प्रकारचीं मतें 
असलीं म्हणजे तीं मतें असणारांच्या मतासारखी 
धामिक मतें देखील असलीच पाहिजेत हें तत्त्व त्यांना 
कबूल नव्हतें. ते म्हणत सामाजिक बाबतीत 
आमची मतें अक आहेत तर 


आम्ही त्यांच्याशीं सहकाय करण्यास तया 
परंतु धाझिक बाबतींत जर आमची 
आहेत, तर त्या ठिकाणीं आमचें 
होबूं शकणार नाही. भापञापले 


त्यांची 
तेवढा पुरतें 
र आहोंत; 
मतें निराळी 
त्यांच्याशी सहकाय 

भागे प्रत्येकाने 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-भक्टो., १९९३ 


आक्रमावेत. या स्वातंत्र्यवृत्तीचा जोर असल्यामुळे 
सामाजिक सुधारक म्हणजे प्राथना समाजी असा संबंध 
जडला नाही. या दोन गटांत धाभिक बाबतींत मतभेद 
असला तरी एकमेकांकडे सहानुभूतीने पाहण्याची दृष्टि 
असे. 

कै. डॉ. सर रामकृष्णपंत भांडारकर हे सामाजिक 
सुधारणेचे अध्वर्यू होते, त्याच प्रमाणें प्राथंनासमाजाचेहि 
अध्वर्यु होते. आगरकर, प्रो. कर्वे, वासुदेवराव पटवर्धन, 
प्रि. भाटे, डॉ. परांजपे या सर्वांना डॉ. भांडारकरांच्या- 
बहल अत्यंत आदर असे; परंतु त्यांचेषकी कोणीच 
प्राथना समाजी नव्हते व नाहीत. प्रो. पटवधन प्राथंना- 
समाजांत भांडारकरांसारख्यांच्या प्रवचनांना व व्याख्या- 
नांना जात, नितकेंच नव्हे तर पुष्कळशा सभासदां- 
पेक्षा ते समाजांत जास्त वेळा जात ; तरी ते समाजाचे 
कधीच सभासद झाले नाहीत. आपल्या स्वत:च्या व 
इसऱ्याच्या मताबद्दल त्यांना जो आदर वाटे त्या 
आदरामुळे, मतभेद असतांनादेखील कामाकरिता अके 
ठिकाणीं येण्यास सर्वांना आनंद वाटे. 

सामाजिक सुधारकांतील हा जो विशेष गुण 
महाराष्ट्रांत दिसला त्याचा भुपयोग चांगला झाला. 
सामाजिक सुधारकांचा अक गट होअून तो समाजांतून 
फुटून गेला नाही. ज्या कांही सामाजिक सुधारणा 
म्हणून त्या वेळी पुढे मांडल्या गेल्या त्यांचा आस्ते आस्ते 
समाजांत प्रसार होऊन त्यांपैकी ब 
रुजल्या गेल्या आहेत व त्या 
जातील अशीं चिन्हें दिसत 
धामिक तुटक गट झाला असता तर सवे समाजाचा 
असा फायदा झाला नसता. पंजाबांत आर्य समाजिस्ट 
व बंगालमध्ये ब्रह्यो समाजिस्ट असे दोन गट बाहेर 
पडळे व बाकी समाज जुन्यांच्या तडाख्यांतून जितक्या 
वकर सुटावयास पाहिजे होता तितक्‍या छवकर 
सुटला नाही. 
ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचा प्रचार 

महादेव गोविद रानडे यां 
महाराष्ट्र अगदी निद्रावस्थेत 
स््र्स्ती धर्मोपदेशकांनी भिग्रजी, 
व्याख्याने देअून व लेख लिहून त्यावे; 
दोषाविष्करण जोरांत चालविले 
रास्त मार्गाने होत नव्हतें. 
लोकांच्या दोषांवर आघात 


र्‍्याचशा समाजांत 
सर्वे समाजभर स्वीकारल्या 
आहेत. समाजसुधारकांचा 


चा आुदय होण्यापूर्वी 
होता असें नाही. 
» मराठीच्या द्वारें 
ळच्या समाजस्थितीचें 
होतें. त्यांचें हें लिहिणे 
त्यांच्या लिहिण्याचा जोर 
करून पूर्वीच्या संस्कृतीबदळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


** 
ढे र 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाडे 


रानडे आणि सामाजिक सुधारणा 


अनादर भुत्पन्न करण्याचा होता. या त्यांच्या हेखनाचा 
परिणास कांही लोकांवर झालाहि. त्यांना आपल्या 
समाजांत सर्वे दोषच दिसूं लागले. त्यांत कांही चांगलें 
नाही असा समज पसरू लागला. या वेळीं महाराष्ट्रांत 
विद्वान लोक नव्हते असें नाही. परंतु ते जुन्या परंपरेत 
तयार झालेले होते व आपल्या व्यव सायापलिकडे जाअून, 
सामाजिक हालचालींत भाग घेअून, समाजाला नीट 
मार्ग दाखविण्याचें काम त्यांच्याने होण्यासारखे नव्हतें. 
मिशनरी लोकांनी चढविलेल्या हल्ल्यांना अत्तरे देणें, 
त्यांच्या कोटीवर प्रतिकोटी करणें, जरूर तेथे ख्रिस्ती 


समाजांतील किंवा युरोपियन समाजांतील दोष दाखविणे 
व भितर तर्‍हेने समाजावर केलेले हल्ले परतविणें ति 


काम या वैदिक पद्धतींत तयार झालेल्या पंडितांच्या 
हातून जमण्यासारखें नव्हतें. 
पुढार्‍यांनी केलेलें मोठे काम 

हो स्थिति कांही दिवस चालू राहिली. परंतु 
लवकरच पुढल्या पिढींतील समाजाचे नेते आपलें कर्तव्य 
करतांना दिसूं लागले. विष्णुझ्यास्त्री ब्रह्मचारी, वाळ- 
शास्त्री जांभेकर, विष्णुझ्यास्त्री वंडीत, बाबा पदमनजी, 
दादोबा पांडुरंग व लोकहितवादी सरदार गोपाळ हरी 
देशमुख वगैरे पुढाऱ्यांची नांवें प्रसिद्ध आहेतच. या 
मंडळींनी फार मोठें काम केलेलें आहे. यांनी समाजां- 
तीळ दोष लोकांच्या नजरेस आणून ते घालवून टाक- 
ण्याची जोराची खटपट केली. समाजावर या लोकांनी 
कटु टीका केली. परंतु त्या सर्वांच्या बुडाशीं समाजाचा 
अभिमान व देशकल्याण करण्याची अिच्छा असल्याने, 
समाजाच्या वातावरणांत भेक प्रकारची जागृति दिसूं 
लागली. अुलटसुलट वादविवाद, अ॒त्तरें प्रत्युत्तरे यांनी 
सर्व वातावरण मधूत मधून दुमदुमून जाअूं लागलें. 
वरील लेखकांच्या लेखांत त्यांचे पादिचमात्यांच्या 
माहितीने डोळे दिपलेळे दिसत नाहीत. त्यांच्या लेखांतून 
समतोलपणा होता. अर्थात समाजांतील दोष दाखविणे 
हें त्यांचें मुख्य काम असल्याने तें त्यांना करणें भाग 
होतें व तें त्यांनी लोकनिदेची पर्वा न करतां चालूं 
ठेवलें होतें. 

या मंडळींत केवळ लेखक 
होते असें नाही. प्रत्यक्ष सामाजिक सुव्चारणा घडवून 
आणणारेहि त्यांत होते. विष्णु्यास्त्री पंडींत हे फार 


मोठे समाजसुधारक होअून गेले. विष्णुशास्त्री फार मोठे 
विद्वान होते. त्यांनी समाजसुधारणेच्या बाबतींत विशेष 


क्रिवा नुसते बोलके लोक 


अनुक्रमणिका 


२१२ 


कामगिरी केलेली आहे. सामाजिक सुधारणा कोणत्या 
अवश्य आहेत, त्या रूढ झाल्याने समाजाला कोणते 
फायदे होणार आहेत, त्यांत न्याय, दया कद्या प्रकारें 
समाजांत येओल याचीं साधक बाधक प्रमाणें देण्याचें 
काम त्यांनी केलेंच; पण त्याच्याहि पुढें जाअून ज्या 
सामाजिक सुधारणा अवश्य म्हणून लोकांना आपण 
सांगतों त्याला शास्त्राधार आहे, या सामाजिक सुधारणा 
केल्याने आपण धर्माविरुद्ध जात नाही, पूर्वींच्या 
आपल्या अुच्च कालांतील चाळीच आपण समाजांत 
आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोंत, यांत समाजाचें 
कल्याण आहे, देशाचें हित आहे, अशी लोकांची खात्री 
पटविण्याचें काम अबाधित चालू ठेवलें होतें. 


सनातनीमत-वाद्यांचा विरोध 

य़ा मतप्रसाराच्या कार्यामुळे सनातनीमत-वाद्यांना 
विषाद वाटणें साहजिक होतें व त्यांनी सुधारणांना 
विरोध दाखविण्याचे कार्य चालू ठेवलें होतें. त्यांची 
टीकास्त्रें ठरलेलींच असत - सुधारणा ज्याला म्हणतात 
त्या सुधारणा नसून कुघारणाच आहेत, त्यांना धर्म- 
शास्त्राचा आधार नाही, पूर्वी कधी कोणी त्यांना 
मान्यता दिलेली नाही, अश्या या सुधारणा समाजांत 
आल्याने समाजाची नीति बिघडेल, समाजांतील 


स्वाभिमान 


ठेवला होता. 


कांही दिवसपर्यंत लेखन-भाषणद्वारें दोनहि बाजूंचे न 


लू होते. परंतु पुढे प्रत्यक्ष कृतीची वेळ 
वादांतील तीव्रता वाढून काम मधून 
मधन वर्दळीवर येओ. या वर्दळीचीं महत्त्वाची भुदाहरणें 
म्ह्णजे विधवाविवाह शास्त्रसंमत आहे किवा नाही याचा 
निर्णय करण्याकरिता नेमलेल्या पंचांचे प्रकरण, सम्मति- 
वयाच्या बिलाच्या वादविवादाचें प्रकरण व मिशन- 
ऱ्यांचेकडे चहा घेतल्यामुळे घातलेळें ग्रामण्य. 
सम्मतिवयाच्या बिलासंबंधाने वादविवाद चालू 
असताना कांही सनातनी लो 
या सुधारक लोकांना ज्या बाय' 
भांडतात, त्या बायकांचाच या 
असें दाखवावें; म्हणजे यांच्या 
अक प्रकारें खीळ बसल्यासार 
रानडे तता त्य्ल्यावर ते 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सँंगणकीकृत 


वादविवाद च 
येअं लागली तशी 


कांच्या हक्‍्काबद्दल हे 
बिलाला विरोध आहे 
चळवळीला आपोआपच 
खे होईल. ही हकीकत 
म्हणाले की, ही तर 


वगैरे गुण नाहीसे होअून समाज विस्कळीत 
होओल, वगैरें वर्गरे ठराविक विरोध सनातन्यांनी चालू 


कांनी असा बेत केला की, - 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, 


मंः 


ळ, 


क्र 


आनंदाची गोष्ट आहे. आज आम्ही बायकांच्या 
हक्‍काकरिता झगडत आहोंत, परंतु त्यांनी आपलें 
काम अुचलल्यास आम्हांस आनंदच होओल. त्यांनी 
काम करावयास लागून पुरुषांबरोबर समाजकार्याची 
जबाबदारी भुचलावी, हीच तर आमची अिच्छा आहे. 
या. प्रकारच्या रानडे यांच्या शांततेच्या विचाराने 
सुधारक व सनातनी यांच्यामधील तेढ कमी तीक्ष्ण 
होअन सुधारकांपैकी जास्त अुतावीळ असणारांवर 
त्यांच्या शांत विचारांचा दाब पडे. 
सुधारकांचे दोन वगे 

रानडे यांच्या वेळीं सुधारकांतहि दोन प्रकारांचे 
ळोक दृष्टीस पडत. एका पंथांतील लोक तत्त्वशुद्ध 
विवेचन करण्यास तयार असत व अशा प्रकारें तत्त्वाने 
कोणतीहि गोष्ट पटल्यावर तिचा जोराने पुरस्कार 
करणें व शक्‍य असेल तितकी ती सुधारणा घडवून 
आणणें ते आपलें कतंव्य समजत. अशा मंडळींत प्रमुख 
बरेच असत, डा. भांडारकर, सदाशिवराव केळकर, 
वामनराव कोल्हटकर, वामनराव मोडक, विष्णुशास्त्री 
पंडीत, बाळशास्त्री जांभेकर, जोतीराव फुले, रा. ब. 
गोवंडे अित्यादि मंडळींचीं नांवें या वर्गांत घालतां 
येतील. परंतु यां सर्वांच्या पुढे गेलेले व लोकांच्या 
स्मृतींत नेहमी राहतील व या सर्वांचे अध्वर्यु गणण्यास 
योग्य ठरलील असे प्रि. गोपाळराव आगरकर यांचें 
नांव घेतलें पाहिजे. यांच्याभितका खंबीर योद्धा 
महाराष्ट्रांत समाजसुधारणेच्या पुरस्काराला दुसरा 
कोणी मिळाला नाही. त्यांनी चालविलेल्या सुधारक 
पत्राच्या द्वारें त्यांनी समाजाची फार मोठी सेवा केली. 
आगरकरांच्या सारख्या कणखर व सडेतोड गृहस्थावर 
सुद्धा रानडे यांची छाप असे. 

दुसऱ्या प्रकारचे सुधारक असत त्यांची मतें 
सुधारणेला अनुकूल असत, कोणी सुधारणा घडवून 
आणल्यास त्यांच्याबद्दल त्यांना सहानुभूति असें; परंतु 
स्वत: होन कोणतीहि सुधारणा घडवून आणण्यास 
लागणारे धैर्य त्यांना नसे. अश्यांची संख्या साहजिकच 
मोठी होती. या लोकांना आपल्या बाजूस राखून सुधार- 
णांच्याबद्दळ समाजांत सहानुभूति तयार करून कार्य 
घडवून आणावें अशा मताला रानड्यांचा पाठिबा होता. 
भचारकाय करून जास्त लोकांचा पाठिंबा मिळविण्याचे 
का सा नेटाने चालविलें होते. या बाबतींतीळ 
त्यांचें विद्वेष कार्य म्हणजे सामाजिक परिषद होय. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


सामाजिक परिषद 

रानड्यांन' सामाजिक सुधारणेचीं जीं कामे केलीं 
त्यांमध्ये सामाजिक परिषदेला पहिलें स्थान दिलें पाहिजे. 
रानडे हेच त्या परिषदेचे अृत्पादक व चालक होते. 
आणि त्यांच्या मरणानंतर परिषदेचें अस्तित्व नाहीसें 
झालें, यावरून ती परिषद सवंस्वी त्यांचेवर अवलंबून 
होती हें निराळें सांगण्याची जरूरीच नाही. ते अेकटेच 
परिषदेचे जनरल सेक्रेटरी नव्हते; परंतु दरवर्षी परिषद 
व्यवस्थित रीतीने भरविण्याचें काम तेच करीत होते. 
ही परिषद नाहीशी झाल्याने देशाचें अपरिमित नुकसान 
झालें आहे. स्त्रियांचे प्रश्‍न, जातींचे प्रश्‍न, धर्माचे प्रश्‍न 
व अितर सामाजिक प्रश्‍न यांसंवंधाने तुटक तुटक प्रयत्न 
चाळू आहेत, परंतु त्यांना यश्ष यावें तसें येत नाही, 
याचें कारण परिषदेमुळे येणारा संघटितपणा, व राष्ट्रां- 
तील पुढाऱयांचा नेकवटलेला पाठिंबा नाहीसा झालेला 
आहे. रानड्यांचें म्हणणें असें होतें कौ, निरनिराळ्या 
प्रांतांत चाललेले सामाजिक सुधारणेचे प्रश्‍न, निर- 
निराळ्या जातींनी चालविलेलीं कामें यांना प्रसिद्धी 
देणे, अकमेकांची माहिती अकमेकांस देणें, केलेल्या 
कामाचा आढावा घेणें, आणि अखाद्या विशिष्ट गोष्टी- 
बद्दल सर्वसाधारण सगळ्या जनतेत प्रसार करणें, व 
सरकारकडे दाद मागणें, ही परिषदेच्या कक्षेतील कामे 
आहेत. यामुळे हिंदुस्थानांतील सर्व सामाजिक सुधार- 
णांना अकसूत्रीपणा येअन कार्याची प्रगति लवकर 
होओल (कलकत्ता सामाजिक परिपद, १८९० 0). 

आपल्या सामाजिक सुधारणेचें अभिप्रेत ध्येय 
काय आहे, या बाबतींत आपली भूमिका रानड्यांनी 
लोकांपुढे वरचेवर मांडली. ते म्हणत की, सुधारक लोक 
नितर देशांतील लोकांचें अनुकरण करतात असें 
म्हणणें वेडेपणाचे व चुकीचें आहे. प्रत्येक देशांतील 
हवापाणी, नितर परिस्थिति, चालीरीति, समजती 
सारख्याच नसल्याने कोणत्याहि अका देशाने दुसऱ्या 
देशाचे अंध अनुकरण करणें कधीच रास्त होणार नाही व 
हिंदुस्थानांतील समाजसुधारक अश्या अंध अनुकरणाच्या 
सववस्वी विरुद्ध आहेत. पहिल्यांदा दुष्ट अन्यायी चाली 
काढून टाकण्याचें काम करणें हें प्राप्तच आहे, परंतु 
त्यानंतर आपलो अकंदर समाज समानता, च्याय, 
दयाबुद्धि, अुदार मन अित्यादि अुच्च तत्त्वांवर चालेल 
अशी मनाची तयारी करणें व समाजाचा दर्जा वाढविणे 


हें सुधारणेचे ध्येय. राठिलें पाहिजे. समार्जातील सवं 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


»* 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे आणि सामाजिक सुधारणा 


व्यक्ति अुदार मताच्या व दयाशील हृदयाच्या होतील 
असें ध्येय असलें पाहिजे. ' सुधारणा करावयाची ती 
आपल्या स्वतःची-हूदय, वुद्धि व भात्मा यांची-पूर्व- 
ग्रहांची लोकभ्रमांची ...” ( हिस्लॉप कॉलेजमधील 
भाषण, १८९१). 

रानडे यांचें असें मत होतें की, राष्ट्राची अुन्नति 
व्हावयाची असेल तर ती सर्वांगीण ज्ञाली पाहिजे. 
अखाद्या अंगाची सुधारणा करून राष्ट्र वर येणार 
नाही. राजकीय सुधारणा होणार त्याचेबरोबर सामाजिक 
व अितर सुधारणाहि घडवून आणणें अवश्य आहे. 
« राजकीय हक्कांची पायमल्ली चाळू असतांना निर्दोष 
समाजपद्धति असणें किवा सदोष समाजपद्धतीच्या 
समवेत समाधानकारक राजकीय परिस्थिति नांदणें 
अशक्यच आहे. केवळ राजकीय, केवळ सामाजिक, 
केवळ आथिक अगर केवळ धामिक असा प्रश्‍नच असूं 
शकत नाही. ” 


सुधारणा घडवून आणण्याचे मागं 

सामाजिक सुधारणेचे ध्येय ठरलें व त्याची आव- 
इयकता सिद्ध झाली तर त्यापुढे सामाजिक सुधारणा 
कोणत्या मार्गाने घडवून आणावी याचा विचार साहजि- 
कच आपलेपुढे येतो. या ठिकाणीं दोनच महत्त्वाच्या 
मार्गांचा विचार करून त्यांसंबंधाने रानडे यांचीं काय 
मतें होतीं येवढे सांगितलें म्हणजे पुरे आहे. 

सामाजिक सुधारणा घडवू आणतांना सरकारी 
मदतीचा व कायद्याचा अपयोग करावा किवा नाही 
हा मुद्दा वरचेवर वादविवादाला निघतो. होतां 
होऔल तों कायद्याची मदत व सरकारची मध्यस्थी 
मागं नये. लोकांची समजूत पाडूनच सुधारणा घडवून 
आणणें चांगलें. परंतु तेवढ्यावरून कायद्याची मदत 
केव्हाच घेअ्‌ं नये असें म्हणणें रास्त होणार नाही. 
कांही गोष्टी कायदा बदलल्याखेरीज होणें शक्‍यच 
नसतात. पुनविवाहाचे बाबतींत कायद्याचीच अडचण 
होती ती काढल्याशिवाय विधवाविवाह कायदेशीर ठरत 
नसल्याने कायद्यांत दुरुस्ती ज्ञाल्याखेरीज लोकांचीं मनें 
वळविणें शक्‍य नव्हतें व रास्त हि नव्हतें. सम्मती बिलाचें 
बाबतींत कायद्याने दहा वर्षांची मर्यादा घातली होती, 
ती मर्यादा बारा वर्षेपयंत वाढवावयाची तर कायद्यां- 
तच दुरुस्ती पाहिजे होती. अश्ना कायद्याची मदत घेणें 
नवश्य आहे व तक्षी ती घेण्यास कांहीच हरकत नाही, 


अनुक्रमणिका 


२१५ 


असें रानडे यांचे म्हणणें होतें. 

सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्याचा धर्मपंथ 
बदलून अनिष्ट ती सुधारणा घडवून आणणें हा दुसरा 
अक मार्ग आहे. महाराष्ट्रांतील सुधारक या मार्गाच्या 
आुलट आहेत. धामिक बाबींत आपलीं मतें पटलीं नाहीत 
म्हणून सामाजिक बाबतींत अकजुटीने वागण्यास हरकत 
नसावी व सामाजिक कार्य करतांना धामिक मतांचा 
मध्येच अडथळा येतां कामा नये. बंगालमध्ये ब्राह्मो- 
समाज झाल्यामुळे त्या समाजाबाहेरचे लोक समाज- 
सुधारणेंत येणें अडचणींचे झालें. तीच स्थिति आर्य- 
समाजामुळे पंजाबांत झाली. तेव्हा या मार्गाखेरीज 
अितर मार्गांचा अवलंब करणें श्रेयस्कर आहे, असें 
रानड्यांनी या बाबतींत लाहोरमधील १८९२ च्या 
भाषणांत आपलें मत निस्संदिग्धपणें दिलें आहे. 
पाकिस्तान व रानडे 

सध्याच्या हिंदुस्थानांत ' पाकिस्तान ' हा विषय 
लोकांच्यापुढे फार जोराने टाकला गेला आहे. त्या 
संबंधाने रानडे यांनी काय मत दिलें असतें, हें जाण- 
ण्याची जिज्ञासा असणारच. हिंदुस्थान भकजीव राष्ट्र 
असावें अश्या मताचे रानडे होते. पाकिस्तानाच्या 
कल्पनेने त्यांचें हृदय विदीणे होअून गेलें असतें. त्यांना 
ही कल्पना डोळयापुढे येणेंसुद्धा आवडलें नसतें. १९०० 
सालीं रानडे यांनी जे विचार लखनौच्या परिषदेपुढे 
मांडले त्यांचें आज हिंदु व मुसलमान या दोनहि धर्मांच्या 
लोकांनी मनन करणें हितावह आहे. ते म्हणाले, 
£ गतकालापासून अक धडा स्पष्टपणें घेतला पाहिजे 
अकबराचे सल्लागारांनी दाखविलेली दिश्या पत्करून 
म्हणजे औरंगजेबाच्या घोडचुका टाळून, हिंदुमुसल- 
मानांनी सहकाय केल्याशिवाय काडीभरहि प्रगति होणार 
नाही. ' (“ [1 ॥1८ 1255015 00 ॥1८ ]039 11906.) 
वाण एवापढ, 012 ऐट 53 वृष्पाढ टा€91, शाट., 
ए॥8 य एड एड. ८0प्पा 0७9 ॥0_00छ्टा€85 18 
0०५७018 11655 000) जिपतेपड 90ते ॥9110- 
11९0815 ]0 18105 (0्टुडपाला, वाते 82 
तहाहापण18ते ०0 जिठ्ण पा८ 1890. 3 पाट 
ए]९) 10 तीठपांभाटते उजा 1008105 गाट, 
80 ४०८ एड लाली १तणडटाड छते ०पा- 
लाळ, वे उशतपा०पओण ०शणंते ८ र्‍.91565 
कोणाला ७९०९ ९200100112 ७४ फाड हा९डावप- 
१50॥, &पा'911४200. 3 ही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२१६ 


पाढे एवा ल हह पागतपड ला ॥॥६०प१ाटत. 
१३ (0 एव्हवात एला ग_”लि'25(5 85 8081920 
वात ताळायट द्यात हएटा! १0] 1130009 
पाह (४० टप पा0९5 0 लाटट 86९81 
$ल००ड यत उग्राटा288 १1101४ 1९115९1065 
वयात घ० 0 1९4]. प) ढे ७०पपा08 110लटत 
७१ पाण ॥वयाटत जी डाल हयात ७९९0, 
गप ७९ तहाल्ट्याटते ठया ४0] ॥३्यातड. ") 
अुतारा मोठा आहे, परंतु सध्याच्या स्थितींत योग्य 
असल्यामुळे तो दिला आहे. 
सामाजिक परिषद बंद पडण्याचें कारण 

रानडे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यासारख्या अक निष्ठ 
व कतृंत्ववान माणसाचा पाठिवा नसल्यामुळेच सामा- 
जिक परिषद बंद पडली असें म्हणण्यास हरकत नाही. 
पण त्याशिवाय दुसरेंहि अक कारण घडले. रानडे 
यांच्या हृयातींत प्रत्यक्ष सामाजिक सुधारणेची कामें 
करणाऱ्या ज्या अनेक संस्था स्थापन होअूं लागल्या 
होत्या, त्या पुढे संकुचित होअूं लागल्या. आपल्या 
संस्थेने जो सुधारणेचा भाग अुचलला असेल त्याव्यति- 
रिक्त आपण पुर्ण सनातनी आहों, असें भासवण्याचा 
भअयत्न या संस्थांनी चालू केला. स्त्रीशिक्षणाच्या संस्थेत 
विधवा पुनविवाहाचें नांवसुद्धा निघतां कामा नमे, असा 
निर्बंध घातला गेला. शिक्षणसंस्थांच्या चालकांना असें 
वाटलें को, अद्या योगाने सनातनी लोक संस्थांना विरोध 
करणार नाहीत. पुनविवाहाच्या कामांत पुढाकार 
घेणारे गृहस्थ जातिभेदाच्या बाबतींत सनातन्यांहून 
सनातनी बनले. या अककल्ली वर्तनाने त्यांच्या कार्याला 
जुन्या लोकांची सहानुभूति मिळाली 
कित्येकांना सुधारकांच्या रोषास पात्र 
प्रत्येक विषयाची संस्थावार वांटणी झाल्याने भेकंदर 
सामाजिक सुधारणेच्या नेकवटलेल्या जोमाला धक्का 
बसला. सामाजिक सुधारकांचे मनाचा भुदारपणा, 
समाजकार्याबद्दळ हौस व निष्ठा 


हे अुच्च गुण मागे 
ढकलले गेले. ज्यांना खादी सुधारणा पसंत व सोयीची 
पडेल ती त्यांनी घ्यावी. विशेष दगदग न पडतां व 


समाजाचा विरोध सहन करण्याची पाळी न येतां जितकें 
काही कोणाला करावयाचें असेल तितकें त्याने करावें 
असा पायंडा पडत चालला; परंतु समाजसुधारकांचा 


संघटित असा पक्ष व त्याच्या हातून नेटाने होणारें काम 
मात्र सवंस्वी मागे पडलें, 


नाहीच; परंतु 
व्हावे लागलें. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुढे-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो.; १९९२३ 


समाजसुधारणा व समाजसेवा 

रानडे यांच्या ह॒यातींत आगरकरांचा अस्त (१८९५) 
व कर्वे यांचा अुदय जवळ जवळ भेकाच वेळीं झाला. 
कवे यांचा नुदय म्हणजे : अनाथ विधवा स्त्रियां- 
करिता शिक्षणाची सोय व राहण्या-जेवण्याची सोय 
करण्याच्या कल्पनेचा भुदय होय. ही कल्पना सर्वांना 
पसंत पडण्यासारखी होती. त्यामुळे सर्वे सुधारकांचा 
तिळा पाठिंबा मिळाला. पुढे लवकरच प्लेगाच्या 
तडाख्यांत बालविधवांची संख्या वाढल्याने जुन्या 
मताच्या लोकांना आवडली नाही तरी ही संस्था 
सोयीची होती. अशा संस्था सनातनी लोकांना पसंत 
पडाब्यात म्हणून विधवाविवाहाच्या प्रश्‍नावर विचार 
करण्याससुद्धा यांमध्ये बंदी घातली गेली. अज्रा प्रकारच्या 
संस्था पुणे-मुंबओ या ठिकाणीं निघाल्या व या संस्थांनी 
लोकांच्या मनावर चांगलाच पगडा वसविला. 

आता समाजसुधारकांची फळी फुटली व त्यांतून 
समाजसेवकांची फळी तयार होअूं लागली. मुलींच्या 
शाळा, मुली व बायका यांच्याकरिता ग्हें 
ठवणाऱ्या संस्था नुत्पन्न होअूं लागल्या. या सं 
अशी परिस्थितिहि तयार झाली होती. सुधारक कोण- 
त्याहि चांगल्या कामास मदत करण्यास तयार असल्याने 
अशा प्रकारच्या समाजकार्य करणाऱ्या संस्थांना त्यांची 
पैशाची व सहानुभूतीची मदत असे. प्लेगाच्या सांथीवर 
सांथी येऊन स्त्रियांवर वाओट प्रसंग आल्यामुळे स्त्रियांची 
तरी कांही सोय झाली पाहिजे असे समाजाचे विचार 
होअूं लागले होते; व शेवटीं या समाजसेवा करणाऱ्या 


संस्थांत पगार वगैरे पोटापाण्याची सोय होत असल्याने, 


काम करण्यास सनातनीसुद्धा येऊन मिळण्यास तयार 


होते. पुढे गोपाळराव देवधरांनी पुण्यांत मुंबओच्या 
धर्तीवर ' सेवासदन संस्था काढावयाची ठरविलें, तेव्हा 
या सर्वे स्थितीचा फायदा त्यांना मिळाला. पुर्वी बायकांचा 
अक क्लब जस्टिस रानडे यांच्या वाड्यांत भरत असे. 
त्याचेंच पुढे सेवासदन या संस्थेत रूपांतर झालें. हें 
रूपांतर करतांना काय भुलाढाल्या कराव्या लागल्या 
याचा साद्यंत अिति 


हास जर कोणी लिहील तर तो फार 
अुद्बोधक व पुष्कळ गोष्टींवर प्रकाश पाडण 
असा होओल., 


गोपाळराव देवधर हे मूळचे अ 
पुढे त्यांच्या मोठाल्या लोकांशीं गा 
डोक्यात पुष्कळ नवीन प्रकाश 


हो ध्येये पुढे 
स्थांना योग्य 


यास अुपयुवत 


त्यन्त सनातनी होते. 
ठी पडल्या व त्यांच्या 
पडला, त्यामुळें ते 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे आणि सामाजिक सुधारणा 


भुदारमतवाद्याप्रमाणें बोलत; परंतु त्यांच्या मनांतील 
सनातनीत्व मात्र कधीच गेलें नाही. त्यांच्यांभोवती 
त्यांनी सनातनी मतांचीं माणसेंच गोळा केलीं होतीं. 
गोपाळराव देवधर हे समाजसेवक होते, समाजसुधारक 
नव्हते. 
समारोप 

रानडे यांच्याखेरीज भितर व्यक्तींचा जो निर्देश 
वर केला आहे त्याचें कारण एवढेंच की, रानडे यांच्या- 
आधी सुरू केलेल्या सामाजिक सुधारणेचा ओघ कस- 
कसा वळत गेला व त्यांच्या मरणानंतर तो कोणत्या 
स्थितींत होता हें स्पष्ट लक्षांत यावें. रानडे यांच्यापूर्वी 
व त्यांच्या काळीं सुधारणेची ध्वजा प्रथमतः विष्णु- 
शास्त्री पंडित, रा. ब. गोवंडे, रा. ब. गोपाळ हरि 
देशमख यांनी फडकविली. त्यांनी आपल्या लेखांनी, 
झ्ञाषणांनी व प्रत्यक्ष कार्यांनी समाजांत जागृति झुत्पन्न 
केली. या निरनिराळ्या दिशांनी चालणाऱ्या समाज- 
सुधारणेच्या चळवळीला रानडे यांनी अकसुत्रीपणा 
आणला व सुधारकांचा अक गट करून, समाजांतील 
विरोधाळा टक्कर देण्याची तयारी केली. त्यांच्याच 
हयातींत सुधारकगटांत अक प्रकारचा जोम आगरकरांनी 
अत्पन्न केला व त्यामुळे सुधाकरगटाचा समाजावर 
दरारा बसविला. प्रो. कर्वे यांनी सामाजिक सुधारणेस 
समाजसेवेचें वळण देण्यास सुरुवात केली. याच समाज- 
सेवेचें स्तोम गोपाळराव देवधर यांनी भितकें माजविलें 
की, समाजसुधारणा अके बाजूस ढकलण्याचा प्रयत्न 


3 


अनुक्रमणिका 


२१७ 


झाला. हा प्रयत्न सफळ झाला नाही ही गोष्ट निराळी. 

पुढे प्रो. कर्वे, वासुदेवराव पटवर्धन, प्रि. भाटे व 
डॉ. परांजपे यांच्यासारख्यांनी पुढे येअून सामाजिक 
सुधारणेची ध्वजा अुंच राहीह असें करावयास पाहिजे 
होतें. परंतु ही मंडळी दुसर्‍या कामांत गुंतल्यामुळे 
त्यांच्या हातून हें काये व्हावें तसे झालें नाही. आगरकर 
व रानडे यांनी अुत्पन्न केलेली चेतना नष्ट झालो असें 
म्हणतां येणार नाही. परंतु आज ओजस्विता असलेले 
सुधारक, विचार करून मतें बनविणारे सुधारक, धैर्याने 
पुढे येअन समाजाचा विरोध सहन करणारे सुधारक, 
फार थोडे आहेत. सुधारणेच्या ओघांत सापडून ओघा- 
बरोबर वहावत चाललेले, मुलींना शिक्षण देणारे, 
मुलींचीं मोठेपणीं लग्नें करणारे लोक मात्र पुष्कळ 
सापडतात. सुधारणा पसरली, थोडीबहुत समाजाच्या 
पचनीं पडली; परंतु समाजसुधारकांची संख्या पाहिजे 
तशी वाढलेली नाही. समाजापुढे नवे नवे व अवघड 
सामाजिक प्रश्‍न येत आहेत. ते सोडविण्यास, विष्णु- 
शास्त्री पंडित, रानडे, आगरकर पाहिजे आहेत. ते केव्हा 
मिळतील ते मिळोत. आज तरी त्यांचा तुटवडा आहे. 
देशाच्या आयुष्यांत ही खालीवर होणारी स्थिति 
अपरिहाय आहे. निराश होण्याचें कारण नाही. रानडे 
यांच्यासारखे आपण नेहमी आज्यावादीच राहिलें पाहिजे. 
देश जिवंत आहे. तो आपलें योग्य ठिकाण खात्रीने 
गांठील. 


ज्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, बाई 


रानडे यांचे धर्मविचार व धर्मजीवन* 


लेखक : प्रि. वि. के. जोग, अम्‌. ञे. 


[ प्राचार्य व्ही. के. जोग हे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ म 
पहिले प्राचार्य होते. तत्त्वज्ञान हा त्यां 


वाडिया कॉलेजचे 
समाजाचे ते निष्ठावान सदस्य होते. ] 


येथूनियां ठाव । अवघे लक्षायाचे भाव ॥ भुंची 


आघातावेगळा । असे ठाव हा निराळा ॥ 


निरनिराळ्या प्रसंगाने रानडे यांच्या चरित्रावर 
व कामगिरीवर जीं भाषणें व लेखन होतें, त्यांतून 
मुख्यत: त्यांच्या राजकीय, अंतिहासिक, अथंशास्त्र- 
विषयक, औद्योगिक, सामाजिक व अशाच अितर 
कार्यांचा गौरव होत असतो. परंतु कांही अपवाद 
वगळल्यास, त्यांच्या धर्ममतांचा व धर्मसेवेचा विचार 
फारसा केलेला आढळत नाही. परंतु रानडे यांच्या 
भेकंदर जीवनाकडे व विविध कामगिरीकडे पाहण्याची 
ही दृष्टि योग्य नव्हे. कारण त्यांची धमंदृष्टि व 
धमंमते, यांचा विचार वगळल्यास, माझ्या समजुती- 
प्रमाणें त्यांच्या सर्व कार्यांचा व्हावा तसा भुलगडा 
होणार नाही. त्यांनी धरम हा आपल्या सार्‍या जीवनाचा 
आधारभूत पायाच केला होता; व त्यांनी आपलीं 
अनेक क्षेत्रांतील कार्ये धमंदृष्टीनेच शेवटपर्यंत चाळविली 
होतीं. आणि म्हणूनच रानड्यांविषयी बोलतांना क्रिवा 
लिहितांना त्यांच्या धर्मविचारासं योग्य स्थान दिलें 
जाणें अगदी अवश्य आहे. आता वास्तविक पाहतां, 
रानड्यांच्या धरमविचारांचें व धर्मजीवनाचें सांगोपांग 
विवेचन अशा भेखाद्या लहानश्या लेखांत करणें अशक्‍य 
आहे. म्हणून या लेखांत त्यांच्या धर्मंविचारांची व 
धरमंजीवनाची थोडक्यांत फक्त रूपरेखाच दिली आहे. 
खऱया सुधारकांची विचारसरणी 

पाश्‍चात्य विद्येचा फेलाव या देशांत 
लोकांमध्ये नवी जागृति अुत्पन्न झा; 
वैभवसंपन्न असलेला आपल 
होन स्थितीस पोंचळा माहे 


ंत झाल्यापासून 
ली. अके काळीं 
1 देश सांप्रत साऱ्या बाजूंनी 
; तेव्हा प्राचीन विचार व 


* [ न्यायमूर्ती रानड्यांच्य 
“सह्याद्रि मासिकाने जानेवारी १ 
मराठा ट्रस्ट यांच्या सौजर्‌ 


अनुक्रमणिका 


डन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे ह्याचे संस्थापक व 
च्या अध्ययन-अध्यापनाचा विषय होता. प्रार्थना- 


ही देवाचे चरण । तेथे झालें अधिष्ठान ॥ 
तुका म्हणे स्थळ । धरुनि राहिलों अचळ ॥ 


आचार नष्ट झाल्यामुळेच ही शोचनीय स्थिति देशास 
भाप्त झाली आहे, असें निदान करून, तीवर प्राचीन 
विचारांचे व आचारांचें पुनरुज्जीवन करणें हाच अक 
रामबाण भुपाय आहे, असें कांही मंडळी म्हणूं लागली. 
झुलट पदिचमेकडून आलेल्या नवीन विचारांचा व 
आचारांचा सरसहा स्वीकार करून ते प्रवृत्तीत आणणें 
हाच अक आपल्या देशाची स्थिति सुधारण्याचा खरा 
झुपाय आहे, असें दुसरी मंडळी म्हणूं लागली. परंतु 
जशी पहिली, तशीच इुसरीहि विचारसरणी खऱ्या 
युधारकांस पटली नाही. त्यांच्या मतें आपल्या देशास 
पुन: मागील वैभव प्राप्त करून द्यावयाचें असल्यास 
देशांतील व्यवतींचा, तसेच अकंदर राष्ट्राचा, प्रपंच 
नेटका होओल असा अ॒द्योग झाला पाहिजे. आणि हा 
भुद्योग यशस्वी व्हावयास आपल्या वाडवडिलांनी 
जो विचारांचा व आचारांचा बहुमोळ ठेवा 
आपणासाठी जतन करून आपणास दिला आहे, त्याची 
नवीन जागृतीमुळे भालेल्या नव्या दृष्टीने योग्य छाननी 
करून, त्यांतील देशकालपरत्वें आलेला अग्राह्य अंश 
काढून टाकून ग्राह्य भागाचा आपण स्वीकार केला 
पाहिजे; व त्याच्या पायावर नवीन युगास जुळेल अशी 
विचारांची व आचारांची नवी अुभारणी, नव्या ज्ञानास 
पटेल अक्या रीतीने केली पाहिजे. रावसाहेब रानड्यां- 
चीहि अशीच विचारसरणी होती. 
व्यक्ति-राष्ट्र-जोवनाचा गाभा 

व्यक्तीच्या आणि राष्ट्राच्या जीवनाचा धर्मं हा 
गाभाच होय अशी त्यांची संथा योग्य अशी श्रद्धा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाड 


' रानडे यांचे धर्मविचार व धमंजीवनं 


असल्यामुळे ञितर सुधारणांबरोबर, किबहुना त्यांच्या 
आधी, धर्मसुधारणेचा पुरस्कार झाला पाहिजे, अश्ली 
रावसाहेब रानडे यांची दृष्टि होती. आणि म्हणूनच 
त्यांनी अितर सुधारणांबरोबर, जोराने, निष्ठेने आणि 
चिकाटीने धमंसुधारणेचा पुरस्कार केला. मराठ्यांच्या 
सत्तेच्या अदयास अनुकूल अशी परिस्थिति आधी 
बहुतकाळ साधुसंतांनी देशांमध्ये चहुंकडे केलेल्या धर्म- 
सुधारणेच्या भुद्योगामुळेच अुत्पन्न झाली होती, 
त्यांनी “ मराठ्यांच्या सत्तेचा आुदय ” ह्या आपल्या 
ग्रंथामध्ये अ॒त्तम प्रकारें दाखविलें आहे. ञितिहासाच्या 
या शिकवणीचा आपण अपयोग केला पाहिजे; आणि 
नवीन य॒गांत, नवीन प्रकारांनी, देशास नवीन प्रकारचें 
अच्च स्थान प्राप्त व्हावे, यासाठी अनुकूल परिस्थिति 
सिद्ध व्हावी म्हणून, अितर सुधारणांबरोबर धमं- 
सुधारणाहि आपण कृतींत आणण्याचा अद्योग केला 
पाहिजे, अशी रावसाहेबांची दृष्टि होती. याच दृष्टीने 
बंगालमध्ये राजा राममोहन राय यांनी सन १८२८ 
सालीं ब्राह्मसमाज स्थापून धर्मसुधारणेची चळवळ चालू 
केळी. तक्षाच प्रकारचा उद्योग आपल्या प्रांतामध्ये 
प्राथनासमाजाची स्थापना करून मंडळींनी चालू केला 
होता. मुंबओस प्राथंनासमाजाची स्थापना १८६७ 
सालीं झाली व रावसाहेब रानडे दुसर्‍याच वषा 
मंबओच्या समाजांत दाखल झाले. पुण्यास प्राथना- 
समाजाची स्थापता सन १८७० सालीं झाली. आणि 
रावसाहेब रानडे हे पुणें समाजांतहि सभासद म्हणून 
प्रविष्ट झाळे. या दोन्ही समाजांच्या व्यासपीठांवरून, 
अपासनांमधन व व्याख्यानांतून अनेक आुपदेश त्यांनी 
केले व धर्मसुधारणेच्या चळवळीस जोराची चालना 
द्लिो 
रानडे यांचा समावेशक धर्मं 
व्राह्मसमाजाचा धर्म किवा प्राथेनासमाजाचा धम 
किवा शद्ध भागवत धर्म हाच रावसाहेब रानडे यांचा धम 
होय. या धर्माची परंपरा फार प्राचीन आहे ही गोष्ट 
जशी राजा राममोहन राय यांनी, तशीच रावसाहेब 
रानडे यांनीहि वेळोवेळीं स्पष्ट करून सांगितली आहे. 
' ब्राह्मधर्माचीं तत्त्वे, अुपनिषदे, पुराणे, गीता, साधु- 
संतांची वचनें यांवर आधारलेली आहेत. याशिवाय 
तैद्ध, जैन, महंमदी, स्त्रिस्ती अशा धर्मातील शुद्ध तत्त्वा- 
॥हि ब्राह्मसमाजाने ग्राह्माग्राह्मविवेक ठेवून, आदर 
केलेला आहे. त्याचप्रमाणे जितर देशांतील साधुसंतांच्या 


अनुक्रमणिका 


अनुभवाचा व वचनांचाहि त्याच दृष्टीने आदर केला 
आहे. यावरून हें अघड होओल की, ब्राह्मधर्म हा जसा 
प्राचीन, तसाच अत्यंत अदार आणि व्यापक आहे. 
ज्याचीं मुळे फार खोल गेलेलीं आहेत व जो वाढून फार 
विस्तीर्ण झालेला आहे अशा वटवृक्षासारखा हा ब्राह्मधर्म 
असून याच्या छायेखाली सवे मनृष्यांस निवाऱ्याची 
जागा मिळण्यासारखी आहे. येथे कृत्रिम भेदास जागा 
नाही व अक अका साह्य करू! अवघे धरू सुपंथ ॥ 
अ्ा वृत्तीने परस्परांच्या मदतीने, स्वतःचा, राष्ट्राचा 
व मनुष्यसमाजाचा प्रपंच अ॒त्तम व्हावा ह्यासाठी अवश्य 
त्या प्रयत्नांना पूर्ण वाव येथे मिळणारा आहे. यासाठीच 
आपसांतील भेंदाभेदांची तीब्रता नाहीशी करून 
हिंदुस्थानचे अक राष्ट्र बनविण्यास व शेवटीं भापलें ध्येय 
त्वरित साध्य होण्यास ब्राह्मधर्माची खरी मदत होओल 
अशी श्रद्धा असल्यामुळे रावसाहेब रानडे यांनी त्याचा 
स्वत: स्वीकार केला, व सेवितों हा रस वाटितों आणिका | 
या वृत्तीने, अितरांनीहि त्याचा स्वीकार करावा यासाठी 
आमरण परिश्रम केले. या कामीं जी जी संधि आपणास 
मिळेल तिचा अपयोग आपण करून घ्यावा, असेंच राव- 
साहेबांचे धोरण असे. यामुळेच प्रसंगविशेषीं जुन्या 
मंदिरांतूनहि त्यांनी प्रवचने केलीं होतों. त्याचप्रमाणे 
अुदार धर्माचा प्रचार व्हावा यासाठी झटणार्‍या आरयं- 
समाजासारख्या अितर संस्थांशीहि, राक्‍य तेथे, आपल्या 
मतास बाध येणार नाही अश्या रीतीने, आपण जरूर 
सहकाय केलें पाहिजे अशीहि त्यांची दृष्टि होती. शुद्ध 
धर्माचा प्रसार करितांना, मतभेदाचें स्तोम न माजवितां 
म्तेक्‍्यासच प्राधान्य द्यावें व सर्वांनी मिळून आुदार धर्म- 
प्रसारासाठी खटपट करावी अशी त्यांची शिकवण असे. 
यामुळेच स्वामी दयानंद मुंबडओ अिलाख्यांत प्रचारासाठी 
आले तेव्हा, आर्यसमाजाची सर्व तत्त्वे जरी त्यांना मान्य 
नव्हतीं तरी, रावसाहेबांनी स्वामो दयानंद यांना सवे 
प्रकारें साहाय्य केलें. 
ओदवराचें स्वरूप 

परमेश्‍वर नित्य, ज्ञानस्वरूप, अनंत, कल्याणनिधान, 
आनंदमय, प्रेमस्वरूप, निरवयव, निराकार, अकच, 
अद्वितीय, सर्वांचा नियंता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वश क्ति, 
कृपानिधि, परमपवित्र, पतितपावन, असा आहे, अशी 
ब्राह्मसमाजाची देवाच्या स्वरूपाविषयी श्रद्धा आहे. 
देवावरील श्रद्धेची व त्याच्या स्वरूपाविषयीच्या ज्ञानाची 
जी विकसित परिणति, तीस अनुसरूनच ब्राह्मसमाजाने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"२१९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२२०. 


देवांच्या स्वरूपाविषयी आपलें मत ठरविले आहे. ब्राह्म- 
मताप्रमाणे औदवर निर्गुण नाही, सगुण आहे, हो गोष्ट येथे 
सांगितली पाहिजे. परलोकवासी डॉक्टर सर रामकृष्ण 
भांडारकर यांनी सांगितल्याप्रमाणें “ प्राथनासमाज 
सगुणाची म्हणजे विशवकर्ता, विश्वव्यापक सर्वांतर्यामी, 
हृदयनिवासी, विशवयोजक, आनंदस्वरूप, सत्यसंकल्प, 
प्रेमस्वरूप शाइवतधरमंप्रतिष्ठ, अशा परमात्म्याची अुपा- 
सना करतो. परंतु या प्रकाराच्या गुणांनी परमेश्‍वर जरी 
विशिष्ट आहे, तथापि मनुष्यासारखा देह धारण करून, 
स्त्रीशीं विवाह करून, आम्हां मनुष्यांप्रमाणे, तो प्रपंच 
करीत नाही, किंवा पश्ुपाषाणाचें स्वरूप धारण करीत 
नाही. येथपर्यंत परमेश्‍वराची सगुणता प्राथंनासमाज नेत 
नाही. अुपनिषदांत सांगितल्याप्रमाणें तो आदिपुरुष 
हातापायाशिवाय हातापायांची ग्रहणरूप क्रिया करतो, 
डोळे नसून तो पाहातो, कान नसून तो अकतो 
(अपाणिपादो जननो गृहीता । पड्यत्यचक्षु: स थृणोत्य- 
फर्ण:॥) असें समाज मानतो. समाज प्रतिमांचे पूजन 
करीत नाही. ** यास्तव, किंवा मनुष्य आणि 
भितर प्राण्याचे रूप धरून देव प्रपंच करीत नाही असें 
मानिल्यामुळे, समाज निर्गुणाची आुपासना 


करतो असें 
म्हणणें सवंथा अयथार्थ आहे- सगुणाचीच भुपासना 
समाज करतो.” 
देव आणि सृष्टि 


“ अष देवो विदवकर्मा ” 
अुपनिषदांत म्हटलें आहे. हें मत समाजास 
आणि तें रावसाहेब रानडे यांच्याहि व्याल्यानांत प्रगट 
झालेलें आहे. तथापि परमेश्‍वर, सृष्टि भुत्पन्न केल्यावर, 
तिजपासुन दूर कोठेतरी राहात नसून, तो सृष्टीमध्येच, 
वस्तुमात्रांत, वनस्पतींत, प्राणिजीवनांत आणि विशेषे- 
केरून मनुष्यांच्या अंत:करणांत राहुन अखिल सृष्टीला - 
जड सृष्टीला, वनस्पतिसृष्टीला, प्राणिसृष्टीला आणि 
सनुष्यसृष्टीला - अुत्तरोत्तर शुभस्थितिप्रत नेत आहे, 
असें समाजाचें औववर आणि सृष्टि यांच्या परस्पर- 
संबंधाविषयी मत आहे. परमेश्वर विश्‍वप्रकाश आहे, 
म्हणजे सृष्टीविषयी आणि 


असें ओश्‍वराविषयी 
हि मान्य आाहे 


आपणांस कधी रूद्र तर क! 
होतो. अश्या रीतीने विशववांच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुंले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


अत्यंत निकटचा असला तरी, आणि सृष्टि ही देव- 
स्वरूप असली तरी, सृष्टि म्हणजेच देव किवा देव 
म्हणजेच सृष्टि असें म्हणणें योग्य नव्हे. सृष्टीच्या 
ठायीं राहणारा, तिचे व्यापार 


सुव्यवस्थित करणारा, 
देव, परमेश्‍वर, सृष्टीस व्यापुन अुरतो आणि म्हणूनच 
तो सर्वे सृष्टीच्या पली 


कडे आहे, असें म्हणण्याची रीत 
पडछेली आहे. सृष्टीवरून व तिच्या व्यापारांवरून 
देवाची ओळख पटते; तथापि सृष्टि हें देवाच्या 
स्वरूपाचे माप होअ्‌ं शकत नाही, हें समाजाचें मत 


रावसाहेब रानडे यांच्या व्याख्यानांमध्ये प्रतिपादिलेलें 
आढळून येतें. 


देव आणि मनुष्य 
जसा सृष्टीमध्ये रा 
अधिकाधिक मंगल करी; 
अंत:करणामध्ये राहून, 
आहे. परंतु अश्ना प्रका 
देव, 


विकास करीत आहे, 


व्हावा; अशी 
॥पलासा करणें 
विचार अुत्पन्न 
याचा भुद्योग चालू 
शुजीवन व आध्यात्मिक 


अच्छा मनुष्यामध्ये भुत्पन्न होते. देव अ 
हेंच जीवनाचें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रानडे यांचे धर्मविचार व धर्मजीवन 


त्यास वारंवार असा अनुभव येतो की, नाना प्रकारांच्या 
मोहामुळे, पश्नुभाव प्रवळ होतात आणि देवाची वाट 
सोडून आसुरी वाटेने चालण्याची प्रवृत्ति त्यास होते. 
आसुरी वृत्तींचा नाश करण्यास व दैवी अंक्ाच्या वाढीस 
जरूर तो 'अवसर मिळूं देण्यास लागणारें वळ आपल्या- 
मध्ये नाही असा त्यास अनुभव येतो. 

अश्या प्रसंगी देवच आपणास साहाय्य करील, तर 
जरूर तें बळ आपणास प्राप्त होओल व आसुरी वृत्तींचा 
नाश करून आपल्या कल्याणाची वाट आपणास चालतां 
येईल असा विश्‍वास मनुष्यामध्ये अुत्पन्न होतो. आणि 
म्हणूनच आपला, आपल्या राष्ट्राचा किवहुना सार्‍या 
मनुष्यसमाजाचा प्रपंच नेटका व्हावा, मोक्षदायी व्हावा, 
यासाठी देवाचें साहाय्य मिळावें म्हणून त्याची भवित- 
भावाने आराधना मनुष्याने नेहमी करावी हें अूचित 
आहे. मनुष्य परमेश्‍वराचें भजन, पूजन, आराधना करूं 
लागला, म्हणजे अंतः:करणामध्ये नांदणारा देव, 
परमेश्‍वर, तितक्‍याच प्रेमाने मनुष्याच्या मदतीस 
धांवतो, हातीं धरून त्यास चालवितो आणि श्रेयाच्या 
वाटेने चालण्यास लागणारें बळ मनुष्यास देतो; आणि 
अश्या प्रकारें मनुष्यास अुत्तरोत्तर अुत्नत करतो. देव 
आणि मनुष्य अथवा जीवात्मा आणि परमात्मा यांच्या 
वरस्पर संबंधाविषयी ब्राह्मधर्माची अथवा भागवत 
धर्माची वर थोडक्यांत सांगितलेली विचारसरणी हीच 
रानडे यांचीहि विचारसरणी होती; आणि ती त्यांनी 
आपल्या प्रवचनांमध्ये वेळोवेळीं निरतिराळ्या प्रकारें 
प्रकट केलेली आहे. जीवात्मा आणि परमात्मा यांचा 
वरस्पर संबंध अश्या प्रकारें अत्यंत निकटचा आहे, 
जिव्हाळ्याचा आहे असें ब्राह्मधर्म अथवा भागवत 
धर्म मानतो. तथापि मनुष्य हाच देव अथवा “ अहं 
ब्रह्मास्मि ” हें अद्वैत मत ब्राह्मधर्म ग्राह्य मानीत नाही. 
देवाचें साहाय्य घेअून आपणांतील दैवी गुणांचा सतत 
विकास व्हावा व अशा प्रकारें आपण आत्तरोत्तर 
देवाच्या अधिकाधिक सन्निध जावें, त्याच्या समागमा- 
मध्ये राहावें अद्या प्रकारचा जो अ॒द्योग मनुष्य करीत 
असतो, त्याची पराकोटी म्हणजे देवाशीं समरस होणें 
ही होय, देवामध्ये शेवटीं विलीन होअन लय पावणे 
ही नव्हे, असे ब्राह्मधमं मानितो. 
सामाजिक जीवन 

मातापितरांचा आणि मुलांचा जसा, तसाच देवाचा 


आणि मनृष्यांचा अन्योन्य संबंध आहे. प्रत्येक मनुष्या- 


अनुक्रमणिका 


२२१ 
मध्ये दैवी अंश आहे, जीवात्मा हा परमात्म्याचा रश्मि 
आहे या दृष्टीने सर्व मनुष्यें परमेश्वराची लेकरें आहेत, 
म्हणून परस्परांच्या अुन्ततीसाठी बंधुभावाने अकमेकांस 
साहाय्य करणें हे मनृष्यांचें क्तंव्य आहे. ही जागृति 
लोकांमध्ये व्हावी यासाठी निरनिराळ्या समाजांतील 
कांही थोड्या व्यक्तींमध्ये देवाच्या योजनेप्रमाणेच 
विशेष जागृति होते, व त्यांस नितरांपेक्षा आधी दिव्य 
दृष्टीचा लाभ होतो, आणि तेणेंकरून मनुष्याच्या 
जीवनाचें ध्येय त्यांस स्पष्ट दिसूं लागतें. अशा व्यक्‍तींना 
अवतारी व्यक्ति असें म्हणण्याची रीति आहे. अशा 
व्यक्तींकडे त्या त्या समाजांतील पुढारीपण स्वाभा- 
विकच येतें. प्रत्येक समाजांत मधून मधून धर्माची 
ग्लानि होते, अशा वेळीं अश्या अवतारी व्यक्ति 
समाजामध्ये अदयास येतात. 

यासाठी आपणामध्ये जे थोर साधुसंत होअून गेले 
किवा आज ह्यात आहेत, त्यांची शिकवण आपण 
आपलीशी करावी व तिला अनुसरून आपल्या राष्ट्रां- 
तील निरनिराळ्या व्यक्तींमध्ये व समाजांमध्ये बंधुभाव 
प्रस्थापित होओल अश्याविषयी सतत झटावें व पृथ्वी- 
वरील निरनिराळा राष्ट्रांमध्येहि तसाच बंधुभाव नांदू 
लागेल अज्याविषयीहि शक्‍य ती खटपट आपण करावी. 
निरनिराळा राष्ट्रांतील व्यक्ति देवाचीच वाट चालत 
आहेत, त्यांच्यामध्ये आणि या राष्ट्रामध्ये परस्पर बंधु- 
ज्ञाव नांदत आहे अशी स्थिति म्हणजेच स्वर्ग, मुलट 
पश्शभाव चोहोकडे बोकाळलेला आहे, परस्पर कलह 
चोहोकडे माजला आहे, खऱ्याखोट्याची चाड राहिलेली 
नाही, अन्यायाची प्रवृत्ति झालेली आहे, अशी स्थिति 
म्हणजेच नरक होय ! हा भेद ओळखून पृथ्वीवर देवाचेंच 
राज्य स्थापन होओल, दैत्यांचें होणार नाही, अशासाठी 
मनुष्यांनी नेहमी झटलें पाहिजे. 
हा साग पंगूपणाचा नव्हे! 

साधुसंतांनी दाखविलेला हा देवाचा मार्ग पंगू- 
पणाचा आहे, या वाटेने चालल्याने मनुष्यास दुबळेपणा, 
नेभळेपणा येतो असा कांहीं मंडळी आक्षेप घेतात..त्यांस 
रावसाहेब रानडे यांनी आपल्या अका व्याख्यानामध्ये 
फार अ॒त्तम असें अत्तर दिलेलें आहे. वास्तविक.हा मार्ग 
पंगूपणाचा नसून, या वाटेने चालण्यानेच मनुष्यास आणि 
राष्ट्रास खरें सामधथ्ये प्राप्त होतें, असा सार्‍या थोर 
व्यवतींचा अनुभव आहे. भक्ति तों, कठिण सुळावरील 


पोळी । असें या मार्गाचे ९. र पी तुकोबांनी म्हटले 
विव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, बाई 


२२९२ 


आहे को, ही पोळी मी मिळवीन असें म्हणून प्रयत्न 
करणारा मनुष्य खरोखर सामर्थ्यवान होय. म्हणून 
आपणास आणि आपल्या राष्ट्रास खरें सामर्थ्यं मिळवा- 
वयाचें असेल, तर आपण या साधुसंतांनी दाखविलेल्या 
देवाच्या वाटेची निवड करून, त्या वाटेने चालण्याचा 
सतत अुद्योग केला पाहिजे. देव आणि मनृष्य अथवा 
परमात्मा आणि जीवात्मा यांच्या परस्पर संवंधाविषयी, 
तसेंच मनुष्याच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनां- 
तील कतंव्याविषयी ब्राह्मधर्माची किवा शुद्ध भागवत- 
धर्माची वर थोडक्यांत सांगितलेली विचारसरणी, 
रावसाहेब रानडे यांनी भापल्या व्याख्यानांतून आणि 
अुपदेशांतुन निरनिराळया प्रकारांनी स्पष्ट करून 
सांगितलेली आहे. 
रानडे यांचें धमंजीवन 

विचारशक्ति, भावना आणि आचारप्रवृत्ति हीं 
मनुष्याच्या आध्यात्मिक जीवनाचीं तीन अंगें आहेत. हीं 
अकमेकांपासून अलग राहुं शकत नाहीत. मनुष्याच्या 
आध्यात्मिक जीवनामध्ये हीं नेहमी अेकमेकांमध्ये 
गुंफलेलीं असतात. अकाच जीवनाच्या या तीन बाजू 
आहेत. धर्माचा संबंध विशेषेकरून मनुष्याच्या 
भावनेशीं असतो. तथापि त्यास विचारशक्‍्तीचा भाधार 
असल्याशिवाय धर्मास शुद्ध स्वरूप प्राप्त होत नाही, 
यासाठी धर्मंभावनेला विचारशकक्‍्तीची जोड अवद्य 
असली पाहिजे; तसेंच धर्मभावना केवळ भावनाच 
राहिली तर ती निरुपयोगी ठरते; यासाठी धर्मभावनेस 
अतुरूप आचारांची, जीवनाची, जोड मिळाली पाहिजे. 
बुद्धीचे, विवेकाचे, साहाय्य मिळालेली, आपली धर्म- 
श्रद्धा, धर्मभावना, जर आपल्या जीवनांत प्रकट झाली 
नाही, तर ती जीवंत श्रद्धा नव्हे. म्हणून आपली धमं- 
श्रद्धा नेहमी जिवंतं असावी यासाठी तिला अनुसरून 
आपलें आाचरण होओल याविषयी आपण नेहमी झटलें 
पाहिजे. अशीच रानडे यांची दृष्टि असल्यामुळे आपल्या 
धमंश्रद्धेस आणि धर्मविचारास अनुसरून आपण आपल्या 


जीवनामध्ये नेहमी चालावें यासाठी 


त्यांचा सतत अुद्योग 
असे. 


अश्ा प्रकारें धर्माचरण करण्यांत त्यांनी किती यश 
संपादन केलें होतें याची साक्ष, त्यांच्या जीवनाविषयी 
निरनिराळ्या मंडळींनी जे आपले अनुभव सांगितले 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९२३ 


आहेत, त्यांवरून सहज पटणार आहे. प्रार्थनामंदिरांतील 
रावसाहेबांच्या अुपासनेविषयी प. वा. रमावाओ यांनी 
आपला असा अनुभव सांगितला आहे की, “ अकदा त्या 
प्रेममय रसाळ वाणीचा ओघ सुरू झाला की ह्दय 
अुचंबळून यावें, मन तल्लीन व्हावें, क्षणांत प्रापंचिक 
दु:खाचा विसर पडावा, आल्या व आस्था यांचा 
हृदयांत प्रवेश व्हावा.” रावसाहेबांचे अक चरित्रकार 
प. वा. द्वा. गो. वैद्य यांनीहि या अुपासनेविषयी आपला 
असा अनुभव सांगितला आहे की, “ त्यांच्या (रावसाहेब 
रानडे यांच्या ) त्या प्रेमळ प्रार्थना सुरू झाल्या की, ज्याच्या 
ठिकाणीं थोडी म्हणून धर्मवुद्धि जागृत आहे असा 
मतुष्य जागच्या जागीं खिळला जात असे मनुष्य 
कितीहि चितेने व्यग्न झाला असला, तरी माधवरावांच्या 
त्या प्रेमळ प्राथंना त्याने अैकल्या की त्याचें अर्धे दुःब, 
चिता, नाहीशी होत असे.” या प्रत्यक्ष अनुभवांवरून 
रावसाहेबांची धमंश्रद्धा, ओऔद्वरावरील भक्ति, किती 
गाढ होती हें स्पष्ट होतें. 

तसेंच प. वा. गोपाळराव गोखले यांनी आपल्या 
भेका व्याख्यानांत सांगितलेल्या अनुभवावरून त्यांची 
वृत्ति नेहमी कशी भजनशील असे हेंहि आपणास दिसून 
येतें. परमेश्‍वराचा आधार घेअून त्याच्या भजन-पुजनाने 
मिळणारें सामथ्ये संपादन करून, रावसाहेबांनी आपल्या 
जीवनामध्ये आपणांतील दैवी अंज्ञाचा 


विकास व्हावा 
अशाविषयी सतत यशस्वी भुद्योग कसा केला व आपला 


जन्म कसा सफल केला याची साक्ष आपणास त्यांच्या 
चरित्रावरून पटल्याशिवाय राहत नाही. रावसाहेबांचा 
धर्म केवळ बुद्धीला पटलेला असा नसुन, त्यांच्या 
जीवनामध्ये प्रतिब्िबित झालेला जिवन्त धर्म होता, 
हें यावर्न भुघड होओल. आपणास पटला तो धमं 
त्यांनी स्वत: आचरिला, आणि आपल्या आुपदेश्याने 
आणि आचरणाने त्याचा जनांमध्ये प्रसार होओल, 
यासाठी त्यांनी आमरण परिश्रम केले. दास्यभक्‍तीची 
ध्वजा हातीं घेअून देवाचा डांगोरा जनांमध्ये पिटावा, 
यासाठी आधुनिक काळामध्ये जे भागवतोत्तम झाले, 
त्यांत रावसाहेव रानडे यांची योग्यता फार मोठी 
होती. असा थोर साधु पुरष, आपणास वाट दाखवावी, 
यासाठी देवाच्या दयेने, या आपल्या महाराष्ट्र देशांत 
भुद्यास आला, हें खरोखर या भूमीचें भाग्य होय. 


३. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत । जुले-ऑगस्ट-सप्टे.-ऑक्टो., १९९३ 


दासश्शूद्रांची गुलामगिरी ( भाग-२ ) । शरद पाटील 

शाहीर हैबती । डॉ. शिवाजीराव चव्हाण 

गीताचिकित्सा । भाऊ धर्माधिकारी 

तकंतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी (चरित्र) । सौ. मालती देदापांडे 


संपर्क : चिटणोस, घराज्पाठञाळामंडळ 


एरेल्टाडटात्त ऐ०. 58-4/93 


9 5 जे. 


टि 3205 कशाव 
आपल्या ग्रंथाल्यात अवश्य हवीत अशी ळू 
प्राज्ञपाठशाळासंडळ गंथमालेची ळ 
संग्राह्य वेचारिक मराठी प्रकाशने षी 
ह ४ वैदिक सस्कृतीचा विकास । त्कंतीर्थ लक्ष्मणक्ास्त्री जोशी ह 
. क॑ हिंदुधर्माची समीक्षा (तृतीयावृत्ती) व सर्वंधर्मसमीक्षा (प्रथमावृत्ती ) ति 
- तकंती्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी र शू 
कः अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंद सरस्वती हन ह 
 *॑ पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मरंजन १९० ह. र 
क॑ लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा गे भव्य; ह 
क कॅ भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श । सौ० कमल पाध्ये ८२. डर 
ह कः हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ८ द (र 
18 कै महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर ५ रु. क 
ह क श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ ५रु. ७ 
/2 क॑ संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोजी ४० र 
,. % ज्ञानदेव चितन (संपादित) । डॉ० वसंत स० जोली २५ रु. क 
. क॑ भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत ) बालकांड २० ठु. र्ल 
. गै तरंगयामिक व पृंजयामिक । मा० ग० टोळे १५रु. हर 
* % आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी १० ह. > 
ञ क वागीइवरी । डॉ० गो० के० भट ४० रु, ७ 
// क नवमानवतावाद व मानवाचा आद २० रु. ४ 
(४ क प्रस्थानभेद ( प्राचीन १४ विद्यांची माहिती ) पुनमुंद्रण । गं० वा० छेळे २५ रु. ळ 
; %$ गिर्यारोहण परिचय । अच्युतं खोडवे १५ रु. > 
; के: इतिहासाचे तत्त्वज्ञान ( दुसरी आवृत्ती ) । सदाशिव आठवले १० रु. ल 
४ ६० रु, डो 
ळू रक र क 
१ र रु. 2४ 
य, रः 
> र्‌. 
त 
१ 
42 


वाई- ४१२८०३ ( जि. सातारा ) 


& ८५८4५३८५६८ %०००%०५ नर 


हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई 339 

वर ी २ १४ यथे 

भे. पु. रेगे यांनी प्राज्षपाठ्याळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्ररि 
स्व 


अनुक्रमणिका 


छा प्‌न 


६ 


१ 
५८२९ ८३५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क्त र 
ह 
*६<६अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई 


